गोरडे प्राण्यात इतिहास 


श्री.बा.बा.राजे घोरपडे 


राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास 


-- लेखक -- 
श्री. बा. बा. राजे घोरपडे 


महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 


प्रथमावृत्ती - मार्च १९८९. 


प्रकाहक -- 

सचिव, 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य 
आणि संस्कृती मंडळ, 
नवीन प्रशासन भवन, 
पहिला मजला, 

मुंबई ४०० ०३२. 


(8 प्रकाशकाधीन 


मुद्रक - 

श्री. प. म. महाबळ 
प्रॉम्ट सर्व्हिस 

६५६, गणपती पेठ, 
सांगळी -- ४१६ ४१६. 


किमत रु. 35. 56 5 00 


र , १. रेस कोर्स रोड. 
यरावतवराव वव्हाश 4: नवी दिल्ली. 


११००११ 


"दटाक- 21 खानवाटी 1984 


प्रिय क्री बाबहाव घोरपडे यासी 
स.न, वि, वि. 
तुमच दिनाक 9 जानेवाणीचे पत्र मिळाले, पावा 
सापर्‍या घण येऊन जतवल्ठ जवलस्छ दोन तास तुमचे हततिक्रास 
संशोधन छोत्रातील क्षार्य पाहून फार स्पाचात षाटने. तुम्ही 
यश कापसात एस घेत ताकात द्र पूर्वीपासून माहित होते. पातु. 
तुम्ही हतके परिश्स केने ह माहित नकृते. घोरपडे पाण्याच्या 
ह सिष्ठासा बददल असलेला तभ्रिमान सार्थ गह. पण त्या ढमिपमामा- 
बशा ब! त्याचा एतिक्वास जपविण्याची कार्य कैले ते घोरपडे 
घएण्याचे शण फेडठण्यासार्‍ले उाहे. तुम्ही केलेल काम हे परतत्चाचे 
आह व अ्ज्न्ही तुमची फ्र्क्ती उक्त्म वाहे तोपर्यन्त पुढे प्रयत्न कग 
असे पी सूचवी न, श्री. बा रेनिंगे यांनी तुम्हांला आश्वासन चिले 
काहे. त्यामध्ये काष्टी ःडचापपि निर्माण झा त्या तः कवळ्ठवा, 
मीद्ी त्यांच्याशी यासाठी बाल शकेन, तुमचे पत्र वाचेन फा १ 
बरे वाटले, 
कळाव 


कापना न 
ह हणी ४/ र र््“रह£ | 
रि नी 
श्री. बाबषव घा[पठ 
486 एचिकाऱपेठ 
साताशा 


प्रस्तावना 


इतिहास या शब्दाचा अर्थ 'हे असे घडते' म्हणजेच जे घडले त्यांची नोंद. पण जे घडते ते तसेच्या 
तसे नोंदळे जात नाही. त्यातील काही भाग आपोआप गळतो, काही आपण नकळत गाळतो, आणखी कांही 
भाग तर मुद्दामच गाळला जातो. आपल्या स्वार्थाच्या आड येऊ नये एवढ्याकरिताच गाळला जातो. त्यामुळे 
इतिहासाच्या नोंदी जज्ञा लिहावयास पाहिजेत तशा त्या कधीच लिहिल्या जात नाहीत, आणि त्यामुळे 
इतिहासाचे पुनःपुनः निश्चयन लेखन करावे, लागते, इतिहास पुनःपुनः तपासावा लागतो, त्यात नव्यानव्या 
गोष्टींची देववशात माहिती झाली तर ती नोंदवावी लागते आणि इतिहास-संशोधकांना सुदैवाने अज्ञी माहिती 
मिळत रहाते. 


घोरपडे घराण्याचा इतिहास हा जो ग्रंथ श्री. बा. बा. घोरपडे यांनी संशोधित, संपादित केळेला 
आहे. तो अज्ञा इतिहास ग्रंथांपैकी एक आहे. मराठ्यांचा इतिहास ज्यांनी घडविला त्यांत अनेक घोरपडे 
घराणी आहेत. खानापूर, मुधौळ ही घोरपड्यांची इतिहास प्रसिद्ध घराणी. यांच्या अनेक पाती असतील, या 
सगळ्याच घराण्यात काही कागदपत्रे असणारच. ही दप्तरे काही खऱ्या गोष्टींवर प्रकाश टाकू हकतील 
आणि त्यामुळे बनावट आणि अस्सल इतिहास कोणता हे पण आम लोकांना कळेल. इतिहासप्रसिद्ध संताजी 
घोरपडे यांच्या जीवनावर आणि वंशावरसुद्धा त्यामुळे साधकबाधक चर्चा होऊ शकेल. घोरपडे या 
आडनावाने कधी कधी दिशाभूल होऊ शकेल. जसे मराठे सरदारात घोरपडे आहेत तसेच ब्राम्हणातही. पण 
जे संशोधित दप्तर आज प्रकाशीत होत आहे ते मराठे सरदार घोरपडे यांचे. या सरदारांचे वंशज आजही 
सातारा मुक्कामी आहेत. या ग्रंथाचे संशोधनकार बा. बा. उर्फ बाबूराव घोरपडे हे त्या वंशजांपैकी एक त्यांच्या 
घरी केवळ हे दप्तरच पाहाण्याचा योग मळा आला नाही तर, अनेक सनदा, चित्रे इ. दुर्मिळ गोष्टी 
पाहाण्याचाही मळा योग आला. 


या इतिहास- प्रसिद्ध घोरपडे घराण्यातील श्री बाबूराव घोरपडे यांचे व्यक्‍्तिमत्त्वसुद्धा अनेक 
कार्याकरिता इतिहासात नमूद होण्यासारखे आहे. इतिहाससंशोधक म्हणुन तर ते प्रसिद्ध आहेतच, पण 
४२/४५ च्या मंतरलेल्या दिवसात कुंडल, सातारा, सांगली, वाळवे, तासगांव, औंध या प्रदेशातील लोकानी 
जो क्रांतिकारी लढा ब्रिटीशांशी दिला त्या लढ्याशीही बाबूरावांचे नाव निगडित झालेले आहे. त्या 
प्रतिसरकारचे बाबूरावजी न्यायाधीशच होते असे म्हणण्यास प्रत्यवाय असू नये. शिवाय सहकारी बँकिंग 
क्षेत्रातही त्यांनी फार मोठे काम केळे आहे. अझ्ा या इतिहासाचा मागोवा घेणाऱ्या, इतिहास निर्माण 
करणाऱ्या व्यक्‍तीच्या घरी त्यांचे दप्तर जेव्हा मी पाहिले तेव्हा मराठेशाहीच्या इतिहासावर अधिक प्रकाश 
टाकणाऱ्या या दप्तराचे प्रकाशन झाळे पाहिजे असे माझ्या मनाने घेतले. श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांनीही 
हे दप्तर पाहिले होते आणि त्यांच्याही मनात हे दप्तर प्रसिद्ध करण्याची इच्छा होती, हे बाबूरावानी मला जे 
यशवंतरावजींचे पत्र दाखविले त्यावरुन कळले. साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या विद्वान, व्यासंगी आणि 
विद्याप्रेमी सदस्यांनीही ही कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्यास संमती दिली, आणि हे कार्य मार्गी लागले. श्री. बा. 
बा. घोरपडे यांचे पुस्तक प्रकाशित करताना मळा एक वेगळाच आनंद होतो. कारण त्यामुळे काही नवीन 
माहिती उजेडात येईल असे मला वाटते. 


श्री. घोरपडे यांच्याकडे मागणी केल्यानंतर त्यांनीही हे पुस्तक ताबडतोब माझ्या हवाळी कल 
याबद्दल साहित्य आणि संस्कृती मंडळातर्फे मी त्यांचे आभार मानतो. साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने प्रसिद्ध 


केलेल्या दुर्मिळ ग्रंथांपैकी हे एक होईल. साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने तंजावरची मराठी नाटके, फ्रेंच 
रेकॉर्ड असे अनेक दुर्मिळ ग्रंथ प्रसिद्ध केळे आहेत. हा ग्रंथही तज्ञापैकीच एक. तो प्रसिद्ध करताना मला व 
साहित्य आणि संस्कृती मंडळाला अभिमान वाटणे सहाजिकच आहे 


४२, यशोधन, 
दिनश्ा वाच्छा रोड, सुरेंद्र बारलिंगे. 
मुंबई -- ४०० ०२० अध्यक्ष 


२ ऑक्टोबर, ८६ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 


मनोगत 


सन १९३४ साली मुधोळ संस्थानच्या श्रीमंत मालोजी राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास छापून 
प्रसिद्ध केला. 


मुधोळ संस्थानचे दप्तर खान्यातील फारज्ञी बखरीचे मराठी भाषांतर व फर्माने वगैरेचे साधनाने कै. 
दत्तात्रय विष्णू आपटे बी. ए. भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे यानी संपादक म्हणून इतिहास लिहिला. 
तो इतिहास प्रसिद्ध होताच तो इतिहास मी विकत घेऊन संपूर्ण अत्यंत काळजीपूर्वक वाचला. त्याचप्रमाणे 
त्यात छापलेली फर्माने त्या इतिहासात दिलेली वंज्ञावळही पाहिली व माझे तीर्थरुप बाळासाहेब मल्हारजी 
घोरपडे यांना त्या इतिहासाबद्दलची सर्व हकिकत सांगितली व मुधोळच्या घोरपडे घराण्याचे इतिहास, 
मुधोळचे घोरपडे घराण्याचे वंशज, इतिहास प्रसिद्ध भाऊबंद भाडळे, नांदगांव व तासगाव बहादूरवाडी आष्टे 
वगैरे भाऊबंधांचा कोठेच उल्लेख नाही. तुम्ही तर आम्हास कळू लागल्या पासून सांगत आहात की मुधोळकर 
राजे घोरपडे आपले भाऊबंद आहेत. आपले नादगाव आणि तासगांव येथील घोरपडे राजे घोरपडे देञमुख 
वडील घराणे व मुधोळचे राजे घोरपडे धाकटे घराणे आहे. आपले घराण्याचे लोकांनी फार मोठा पराक्रम 
केलेला आहे. छत्रपती शिवाजी राजे याना साह्य केळे असे म्हणता मग आपला उल्लेख इतिहासात अगर 
वंश्ावळीत मुधोळकारानी का केला नाही, ? त्यावर वडीलानी सांगितले, आपले देशमुखी व पाटीलकी 
बद्दल अनेकवेळा व अनेक वर्षे वाद चालला होता, तो २०० वर वर्षे होता. त्याचे निकाल प्रत्येकवेळी मुधोळचे 
राजे घोरपडे विरुद्ध होऊन नादगावच्या राजे घोरपडे यांच्या सारखे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे व आपले 
संबंध प्रेमाचे राहिलेले नाहीत व भाऊबंदकीचे वैर आहे. त्याचे सर्व कागद देशमुखी वतन व पाटीलकी वतन 
या भांडणात वडीलकीमुळे वतन उपभोगत्याचा अधिकार नादगाव व तासगांव येथील सध्या रहात असलेल्या 
घोरपडे घराण्यातील त्याना व आपणास आहे. त्यात मुधोळकर याना अधिकार नाही. त्याचवेळी माझे 
वडीलांनी असेही सांगितले की ५-६ वर्षापूर्वी मुधोळचे राजेसाहेब यांचे नातेवाईक व अधिकारी माझ्याकडे 
आले होते. मुधोळचे राजेसाहेब आपले घोरपडे घराण्याचा इतिहास लिहित आहेत. तेव्हा आपण आपलेकडे 
असलेले नांदगावचे राजे घोरपडे घराण्याचे ऐतिहासिक कागद आम्हास द्या इतिहास लिहून झाल्यावर परत 
देवू. त्यावेळी आमचे कागद तुर्त आमच्याकडे नाहीत, ते कागद आम्ही इतर चालविलेल्या दाव्यात गुदरले 
असल्याने व काही कागद सापडत नसल्याने आम्हाला देता येणार नाहीत; म्हणून त्यांना वाटेला लावले. 
कारण तसेच भाडळे बहादुरवाडी आष्टे वगैरे गावचे कागद त्यानी मागितले होते, परंतु ते कागद त्या गावच्या 
घोरपड्यानीही दिले नाहीत असे वडिलांनी सांगितळे. पण पुढे वरील बहादुरवाडीकर, भाडळेकर आष्टेकर 
व खानापूरकर व नांदगावकर राजे घोरपडे देशमुख, यानी त्या त्या त्यांच्या संग्रहात असळेळे कागद प्रसिद्ध 
केले. (भारत इतिहास संशोधक मंडळामार्फत) मुधोळच्या घोरपडे घराण्याचा इतिहास प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
तो पाहिला असता नावजी राजे घोरपडे याना बाजीराजे, आबाजीराजे, खंडोजीराजे, विठोजीराजे ही मुले 
होती व ती सर्व बाजी राजेघोरपडे यांचे इतकीच झूर व कर्तबगार असताना त्यांचा उल्लेख मुधोळचे राजेसाहेब 
घोरपडे यानी कोठेही इतिहासात केलेला नाही, ही गोष्ट जाणून बुजून केली आहे असे स्पष्ट होते. 
शहाजीराजास पकडताना बाजीबरोबर अंबाजी, खंडोजी हे होते. हा शिवभारतात उल्लेख आहे. 


मी आमचे घोरपडे घराण्याचे पुर्वजांचे इतिहासाचा व परंपरेचा, पराक्रमाचा अभिमानी असून मी त्या 
गोष्टीकडे ऐतिहासिक सत्याचे दृष्टीने पहात असतो. अंधश्रद्धेने पहात आळेलो नाही. तसेच जुन्या 
सरंजामशाही मनोवृत्तीस बिलकुल थारा न देता सत्य इतिहास लोकांचे पुढे येणे गरजेचे वाटते. जे बरोबर ते 


बरोबर व जे चूक ते चूक ही माझी मनोधारणा आहे. तसेच कोणत्याही विभागाचा देशाचा व समाजाचा 
इतिहास सत्याला डावळून विकार व सत्तेचे केलेले लिखाण निर्दोष असू शकत नाही. म्हणून ततकालिन 
ऐतिहासिक दोन तीनशे वर्षा पासून अस्सल पत्रे आमचे घरी आहेत व जी उपलब्ध झाली आहेत व जी 
राजवाडे इतिहास संशोधक मंडळ, भारत इतिहास संशोधक मंडळ तसेच भारतीय इतिहास आणि संस्कृती 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती, मंडळाने पुरस्कार दिलेले अशा सारख्या संस्थेने प्रसिद्ध केलेली पत्रे 
वगैरे व त्या निमित्ताने कित्येक पुरुष वंज्ञावळी, स्थळे व प्रसंग व सनावळ्या जाती-जमातीतील वतना संबंधी 
झालेले तंटेबखेडे बटपेडे त्यातून झाळेळे घोर परिणाम पिढ्यान पिढ्या कसे भोगावे लागतात ते पहावयास 
मिळतात. कित्येक गोष्टी किती भयानक तसेच अविश्वसनिय आहेत हे दाखवून खर्‍या इतिहासात भर 
घालण्यास मदत करुन साहित्य निर्मिती करीत आहोत. उदाहरण - वतनाचेपाई झालेले भयंकर 
हत्त्याकांड. 


कै. द. वि. आपटेकृत मुधोळचे मालोजी राजे घोरपडे घराण्याचे इतिहासातील नं. १०-११ १२--१३ 
ही चार पर्शियन फर्मान तसेच पर्शियन बखर व मुधोळ दप्तरातील अत्यंत जुनी अशी म्हणून प्रसिद्ध केलेली 
वंशावळ व काही फोटो लेख व प्रसंग बनावट असल्याची नक्की खात्री येत आहे. मुधोळकर राजेघोरपडे यांचे 
घराण्याचे निरनिराळे शाखा व त्याचेकडीळ व आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेली व अप्रसिद्ध ऐतिहासिक कागदपत्रे 
अजी माझे संग्रही आहेत आमचे नादगांवचे घोरपडे घराण्याची कागदपत्रे व वंशावळी ही कागदपत्रे पूर्वी मुंबई 
सरकारने प्रसिद्ध केलेला इतिहास पहाता माझे वरील विधानास पुष्ठी आळेली आहे. त्याप्रित्यर्थ मी 
संशोधनार्थ सन १९४० पासून भारत इ. संशोधक मंडळाचे त्रैमासिकातून ऐतिहासिक कागद व सनदा पत्रे 
यांचे आधारे दिलेले लेख शिवचरित्र साहित्यखंड ८ या त्रेमासिकात नमूद आहेत, त्याचप्रमाणे अनेक वेळा 
माझे भाषणांतून व इतिहास परिषद, अधिवेशन ४ शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे ता. २५-२६ जानेवारी 
१९६९ रोजी निबंध, मुधोळकर राजेघोरपडे यांचा इतिहास वंज्ञावळ व काही चुकीची फर्माने हा निबध, श्री. 


बा बा. राजेघोरपडे देशमुख नांदगांव, ताग. जि. सातारा या नावाने वाचला आहे. त्या निबंधात अस्सल 
कागदांचा पुरावा दिला आहे. तो निबंध व त्यावर कसलीही परिषदेत चर्चा न होता पास केला आहे. तो 
इतिहास ४ थे अधिवेशनात प्रसिद्ध झाला आहे. 


भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने पुरस्कार दिलेले 
जुले, सप्टेंबर १९८१ चे त्रैमासिक यातही पहिलाच लेख वतनाचे पाई झालेले शिवकालिन हत्त्याकांड हा 
लेख प्रसिद्ध झाळेला आहे महाराष्ट्र व मराठ्यांचा इतिहास लिहिताना घोरपडे घराण्याचे कागदपत्र व 
माहिती वगळून त्यांचा इतिहास पुरा करता येणार नाही. इतका निकटचा संबंध महाराष्ट्राचे इतिहासात 
घोरपडे घराण्याचे व्यक्तींचा निरनिराळे ऐतिहासिक प्रसंगात आलेला आहे. मुधोळचे राजेघोरपडे घराण्याचे 
इतिहासात प्रस्तावना पान १५६ वर भोसले व घोरपडे घराण्याचा संबंध दाखविणारी जी वंशावळ दिलेली 
आहे, तसेच त्याच इतिहासात शेवटी घोरपडे घराण्याची जी वंशावळ दिलेली आहे, त्यात बाजीराजे घोरपडे 
यांचे वडिल, आजे-पणजे यांची नांवे व ही नावे वर म्हटल्याप्रमाणे ज्या पर्शियन फर्मानात आळेली आहेत ती 
१०--११--१२--१३ नंबरची फर्माने पहाता बाजीराजे घोरपडे यांचे वडील प्रतापराव, आजे पिलाजी व पणजे 
चालराज अशी नावे दिलेली आहेत. तसेच त्याच पान १५६ वर बाजीचा मुलगा मालोजी व दुसऱ्या ज्ञाखेपैकी 
वल्लभ सिंगाचा मुलगा बहिरजी, त्याचा मुलगा मालोजी, त्याचा मुलगा संताजी ही नावे दिलेली आहेत. हा 
संताजी सेनापती संताजी होय व भोसले घराण्याचा छत्रपती संभाजी एथपर्यंतच नावे दिलेली आहेत, यापुढे 
कोणाचीच नावे दिलेली नाहीत. याचा अर्थ ही वंशावळ बाजी घोरपडे अगर बाजीचा मुलगा मालोजी यांचे 
कारकिर्दीतच तयार झाळेली आहे, असा भास निर्माण केला आहे. कारण मालोजी नंतर कोणत्याच घोरपडे 


याचा, संताजी नंतर कोणत्याच वंशजाचा व छ. संभाजी नंतरच्या कोणत्याच वंशजांची नावे दिळेली नाहीत. 
याचा अर्थ ही वंशावळ अत्यंत जुनी अशी दाखविणेकरिता बाजी घोरपडे, त्याचा मुलगा मालोजी घोरपडे 
यांचे कारकिर्दीतच ही वंशावळ तयार झालेली आहे. अशी दाखविण्याचा प्रयत्न निर्माण केळेला आहे. कारण 
मालोजीनंतर कोणत्याच वंशजांचा, संताजी नंतर कोणत्याच वंशराजाचा, संभाजी नंतर कोणत्याच वंशजाचा 
व संभाजी नंतर कोणत्याच वंशजांचा वंश्ाावळीत उल्लेख नाही, कारण त्यानंतर अनेक वंडशजांचे पिढीचा 
उल्लेख केला असता तर ती वंशावळ जुनी अश्ञी दाखविता आली नसती. ही खबरदारी घेऊनच शेवटचे 
मालोजी राजेघोरपडे उर्फ नानासाहेब राजेघोरपडे यानी इतिहास लिहिण्याचे अत्यस असे साधन पुरविले 
आहे व तयार केले आहे. मुधोळ घोरपडे घराण्याचे इतिहासात एकमेकास पोषक अज्ञी या इतिहासातील 
चार साधने निर्माण केली आहेत ती म्हणजे (१) वंशावळ (२) त्या वंशावळीतील नांवे ज्या बखरीत आहेत ती 
बखर व तीच नांवे असलेली चार फर्माने व नावाचे फोटो (चित्रे) हे सर्व लिखान ही एकसमयाछेदे करुन 
पाहिली असता ही सर्व साधने खरी आहेत असे कोणालाही वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. अझ्ञा तर्‍हेची 
मांडणी मुधोळकर घोरपडे घराण्याचा इतिहास लिहिताना अत्यंत धूर्तपणाने व साधकपणे एकमेकाना पोषक 
अज्ी वरीलप्रमाणे साधने दिलेली आहेत. कदाचित हा इतिहास लिहून घेणारे मालोजी राजेघोरपडे यांची 
अशी कल्पना असणेचा संभव आहे. की आपण उपलब्ध करुन दिलेली इतिहासाची साधने इतकी जुनी 
आहेत की, एकदा हा इतिहास लिहून प्रसिद्ध झालेवर त्या इतिहासाचे साधन सामुग्रीवर व तसेच पुरुष व 
प्रसंग साधनाचे काळावर कोण शंका घेणार व वाद विवाद निर्माण करणार आहेत ? या इतिहासातील 
निर्माण केलेला पुरावा खोटा आहे असे ज्ञाबित करण्याइतका ऐतिहासिक कागदपत्राचा ततकालिन अस्सल 
कागदाचा कालाचे ओघामुळे नाहीसा झाला असेल अज्ञी चुकीची कल्पना करुन घेऊन इतिहास लिहिला 
गेला आहे. 


तसेच मुधोळचे घोरपड्यांचा इतिहास लिहिणे पूर्वीची माहिती मिळाली. त्या प्रमाणे आमचे राजे 
घोरपडे मुधोळ याचे भाऊबंदाकडून कागद मिळविण्याचा प्रयत्न माझे वडिलांकडून झाला, तसा प्रयत्न 
अनेक झाखेकडून झाला आहे. परंतु त्यांनी आपले दप्तरातील कागद कोणीही दिले असल्याचे दिसत नाही. 
ते कागद दिले असते तर कदाचित ते दडपून टाकणे किंवा नाहीसे केळे असते. परंतु मुधोळच्या घोरपडे 
घराण्याचे शाखेकडून त्या घोरपडे मंडळीकडून, काही त्याचे कारभारी मंडळीकडून कागद उपलब्ध 
मालोजी राजेघोरपडे यानी केले होते. ते कागद त्यांचे इतिहासाला पोषक नसतील व मारक असतील ती 
कागदपत्रे नाहिशी केली असल्यामुळे आपण जी साधन सामुग्री प्रसिद्ध करू तीच प्रमाण ही कल्पना उराक्ली 
बाळगून इतिहास लिहिला गेला आहे. परंतु अभासूदृष्टीने व संशोधक या दृष्टीने त्या इतिहासाकडे पाहिले 
असता एवढा मोठा खटाटोप करून लिहिलेला इतिहासाची सामुग्री अविश्वसनीय आहे, हे या पुढील 
अस्सल साधनाचे विवेचनावरुन सहज दिसून येईल. जे घडले नसेल ते घडते. ज्या नावाची व्यक्‍ती 
जन्मालाच आली नसेल व ज्या व्यक्तीचे अस्तित्वच नव्हते तिचे अस्तित्व दाखविण्यात आलेले आहे व न 
घडलेला प्रसंग घडला असे दाखविलेले आहे. या इतिहासात जी फर्माने प्रसिद्ध केलेली आहेत त्यापैकी 
एकही अस्सल फर्माने त्यावेळी द. वि आपटे, याना दाखविले नाही. त्याचप्रमाणे श्री. गं. ह. खरे यानाही 
दाखविलेली नाहीत. त्याचे फोटो फक्‍त दिलेले होते. तसेच त्यातील बऱ्याच फर्मानात दिलेले कालही 
चुकीचे असल्याचे खैरेनीही म्हटलेले आहे. फर्मानाचे फोटो व त्याचे भाषांतर तसेच अक्षर व तिचे भाषांतर 
असे कागद मिळाल्याचे मुधोळ घोरपडे घराण्याचे इतिहासाचे संपादकांचे निवेदनाचे सदरात अगदी 
आरंभीच निवेदन केले आहे. फर्मानाचा काल ठरविताना ज्या मित्या व सन दिलेले आहेत त्यातही मेळ नाही. 
चुकीचे आहेत. 


इ. स. १६६ साली शिवाजी महाराजानी पन्हाळा घेऊन चौल पासून दाभोळ पर्यंतची किनारपट्टी 
काबीज केली. परंतु लखम सावंत ह्यानी महाराजांना वेगुर्ल्याचे परिसरात रोखून धरले. इकडे विजापूरचा 
सरदार सिद्दी जोहार ह्याने विजापूरकरांना शस्त्रे आणि दारुगोळा पुरविणाऱ्या इंग्रज व्यापाऱ्याची मदत घेऊन 
पन्हाळा पुनः काबीज केला ह्या गोष्टीचा वेंगुळे येथील डच वखारीतील लोकांनी दि. ५ मे १६६० रोजी 
लिहिलेल्या एका पत्रात उल्लेख केला आहे. 


इ. स. १६६१ साली शिवाजी महाराजानी राजापूर, खारे पाटण आणि शुंगारपूर ही तीन ठाणी 
घेतली. महाराजाचे हे विजय रेव्हिग्टन रेलळर आणि गायूफोर्ड ह्या तिघा इंग्रजानी १६६१ सालच्या जन 
महिन्यात लिहिलेल्या एका पत्रात मान्य केळे आहेत. 


शिवाजी महाराजांना त्यांचे वडील शहाजीराजे ह्यांची पूर्व सूचना मिळाल्याने त्यांनी विजापूरचा 
सरदार खवासखान, मुधोळचे राजे बाजी घोरपडे आणि लखम सावंत ह्या तिघा दोस्तांचा पराभव केला. 
मुधोळचे राजे बाजी घोरपडे व लखम सावंत ह्या दोघांनी महाराजांचे मांडलिकत्व पत्करले तर विजापूरचे 
सुलतानाने शहाजीराजे ह्यांचे मार्फत महाराजाशी तह करुन त्यांना उत्तरेस कल्याण, दक्षिणेस फोंडा, 
पश्चिमेस दाभोळ आणि पूर्वेस इंदापूर या दरम्यानचा प्रदेश बहाल केला. 0९१२2७७ ०. 8010807 
०७58108707 >०९॥? 9374 ह्या तहाला शिवाजी महाराजानी कैद केलेल्या इंग्रज व्यापाऱ्यांनी दि. ६ फेब्रुवारी 
१६६३ रोजी सुरतेला पाठविलेल्या एका पत्रात दुजोरा दिला आहे. हे व्यापारी विजापूरकरांना शस्त्रे आणि 
दारू गोळा पुरवित होते म्हणून महाराजानी त्यांना कैद केले होते. 


मराठ्यांचे इतिहासाची साधने पान ३ पोतुगीज दप्तर खंड तिसरा आशिया विभाग (भाग१ते ५) इ. 
स. १६६३ ते १७३९. 


संपादक - ए. बी. द. ब्रागास परेरा. 

अध्यक्ष - पुराण वस्तु संशोधन विभाग गोवा १९३९ -- ४० 

अनुवादक :- श्री. स. शं. देसाई, विश्वकोष कार्यालय, वाई. 

हे पहाता या युद्धात बाजीराजे घोरपडे यांना ठार मारल्याचे दिसत नाही. तसेच मी बाबूराव घोरपडे म्हणून 
ता. २०॥९॥५४ रोजी इतिहासाचार्य श्री गो. स. सरदेसाई याना पत्र पाठवून मधोळ इतिहासाबद्दल स्पष्ट विचार 
माडले आहेत. त्याचे उत्तर गो. स. सरदेसाई यानी ता. २२ सप्टेंबर १९५४ रोजी दिलले आहे व त्यात त्यांनी 
मुधोळचे घोरपडे घराण्याचे इतिहासाबद्दल व फर्माने याबद्दल स्पष्ट संशय निर्माण केला आहे. कै. सरदेसाई 
यांना पाठविलेले पत्र व रियासतकार गो. स. सरदेसाई याचे बाबूराव घोरपडेना आलेले पत्र, या पत्रातून 
सरदेसाई यानी मुधोळच्या इतिहासाबद्दल त्याचे झाळेले मत सहआधार पत्राने कळविले आहे व त्यांनी मला 
समक्ष भेटीसही बोलविले होते. त्याप्रमाणे मी जाऊन त्यांचे व माझे मन मोकळेपणाने बराच वेळ बोलणे 
झाले. मी सरदेसाई यांना लिहिलेले पत्र व त्याचे आळेळे उतर यांच्या अस्सलवर नकला सोबत जोडलेल्या 
आहे. 


त्या नंतर रियासतकारानी सन १९५७ मध्ये मुंबई गव्हमेंट सेट्रल प्रेस मध्ये ऐतिहासिक घराण्याच्या 
वंशावळी प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. त्यात पान न. ३६ घोरपडे मुधोळकर, बाजी घोरपडे व पुढचे वंशा (आपटे 
मु. घो. इ. परिशिष्टे पृ. १७०) मुधोळची फारसी फर्माने डॉ. बाळकृष्ण यानी प्रसिद्ध केली. ती बनावट असावी 
असा प्रवाद आहे. त्यावरच या वंज्ञावळी रचलेल्या आहेत. 


मागे २०|९|५४ रोजी रियासतीकार श्री. गो. स. सरदेसाई याना पाठविलेले पत्र व त्या पत्राचे त्यानी 
दिलेले उत्तर व मुधोळचे राजे घोरपडे मालोजीराव यांचेबद्दल त्यांचे झालेले बोलणे ती साद्यंत हकिकत मला 
पाठविलेले उत्तर या सोबत जोडलेले आहे. तसेच बाजीराजे घोरपडे यानी शहाजीस जेवावयास बोलाऊन 
त्याना कैद केले असे मल्हारराव चिटणीसानी म्हटले ते कसे खोटे आहे व चिटणीस यानी लिहिलेली बखर 
छ. शिवाजी महाराज याचे मृत्यूनंतर १३० वर्षांनी ते लिहिण्याची प्रेरणा मल्हाररावाना झाली आहे. मराठ्याचे 
इतिहासाची साधने राजे घोरपडे घराण्याचे पान १३ वर शहाजी महाराज कैद इ. स. २५-७-१६४८ रोजी 
झाली. त्याबद्दलची सर्व हकिकत कवी परमानंदाने शिवभारतात लिहिलेली आहे. ती पाहिल्यानंतर 
मल्हारराव चिटणीसाचे शहाजीराजे याचे अटकेबद्दल बाजी घोरपडे यांना जेवावयास बोलविणे व अटक 
केली, हे कसे खोटे आहे हे सिद्ध होईल. तसेच या अटकेस कोण कोण होते, ती कशी झाली, मुसलमान 
सरदार कोण होते, मराठे कोण होते तसेच ब्राम्हण सरदार कोण होते हे कळेल. 


मल्हारराव चिटणीसानी शिवाजी महाराजांचे चरित्र लेखनास प्रारंभ केला तेव्हा त्यांच्या घरी 
साधनाचे भारे पडलेले होते. इतर जुन्या घराण्यातूनही पुष्कळ संभार होते, असा बहुतेकांचा गैरसमज आहे. 
शिवचरित्र लेखनासाठी मल्हाररावाना फार थोडी साधन सामुग्री उपलब्ध होती, याचा मुद्दाम येथे उललेख 
केला पाहिजे. टीपेमध्ये अनेक ठिकाणी चिटणीसांच्या वर्णनाची चर्चा करताना त्याच्या समोर कोणते आधार 
होते आणि त्या आधारावर ते कशारितीने उपयोग करतात याची चिकित्सा केली आहे. त्याजवरुन आपणास 
असे दिसेल की, चिटणीसानी सभासद बखरीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला आहे. चिटणीसाचे पुर्वी 
रघुनाथ यादव चित्रे यांनी सभासद बखर पुढे ठेवून त्या बखरीतील आशयच काव्यमयतेने व आकर्षक 
भाषाडैली वापरुन आपले शिवचरित्र सजविले होते. मऱ्हाररावानी मात्र स्वतंतरित्या शिवचरित्र लिहावयाचे 
ठरविले, त्यावेळी सभासदावर रीस इतर साधनाची त्यानी जोड दिली. मल्हाररावानी सभासदाबरोबर 
अनेक ठिकाणी ९१ कलमी बखरीचा वापर केला आहे. अफझलखानचे मोहिमेचे मल्हारावाचे वर्णन परमानंद 
कवीच्या शिवभारताशी जुळते, त्यावरुन चिटणीसानी शिवभारत पाहिले असावे. 


मल्हारराव चिटणीसाची दृष्टी ही चोखंदळ इतिहासकाराची असणे शक्‍य नव्हते. कारण शास्त्रशुद्ध 
भूमिकेतून इतिहास लेखन करावे ती भूमिका आपल्याकडे रुजली नव्हती आणि पुन्हा साधार, सत्य, 
वस्तुनिष्ट व रेखीव असा इतिहास लिहावा यासाठी जी एक विशेष प्रकारची मनोवृत्ती लागते तिचा 
मल्हाररावजवळ संपूर्ण अभाव होता. तत्कालीन लोकमानसावर पुराणादिकांचा दैववादी चमत्काराची 
भारुडाचा व अदभूततेचा अंश असलेला दंतकथेचा जो मोठा परिणाम होता त्याच्या पकडीतून 
मल्हाररावासारखा कारकुनी बाण्याचा इसम सुटू शकेल ही कल्पनाच मुळी असमंजसपणाची आहे. पूर्वजानी 
मिळविलेली वतने जप्त होण्याची भाऊबंदकीच्या भांडणात ती नाहिशी होण्याची वेळ आलेली पेशव्याचे 
अवकृपेमुळे परागंदा होऊन भयंकर दारिद्र्याचे चटके भोगण्यात आयुष्यातील उमेद खर्च झालेली ज्यांची 
निष्टेने चाकरी करण्याची मनिषा धरावी त्या छत्रपतींचे सारे वैभव नष्ट झालेले त्यातही ग्रामाण्य प्रकरणामुळे 
ब्राम्हणाच्या उपद्रवामुळे मन दुखविलेले, क्षुब्ध झालेले अशा अवस्थेत मल्हाररावानी चरित्र लेखनाला हात 
घातला. आपले चरित्र क्रमवार सुसंगत तारीखवार लिहावे ही त्यांची भूमिका नसल्यामुळे त्यांनी आपल्या 
सोईसाठी चरित्राचे सात कप्पे केळे आणि घटनांचा क्रम लक्षात न घेता निरनिराळ्या प्रकारांच्या घटनांची 
वर्गवारी करून त्यानुसार आपल्या चरित्राची पाहणी केली. अज्ञारितीने कप्पे पाडून चरित्र लिहिण्याची 
बखरकाराची दृष्टी नीट लक्षात घेतली तर त्याच्या लेखनपद्धतीचे मर्म लक्षात येते. 


छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मृत्यूनंतर १३० वर्षानी त्यांचे चरित्र लिहिण्याची प्रेरणा मल्हाररावास 
आली व उपलब्ध असलेल्या बखरीपेक्षा मोठ्या आकाराचे चरित्र त्यांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने लिहिले. 


चरित्रनायक आणि चरित्रकार यामध्ये कालखंडाच्या दृष्टीने फार मोठी तफावत पडलेली संभाजी 
राजाराम शाहू इत्यादिकांच्यावेळेची अत्यंत आस्थिर अशी राजकीय परिस्थिती आणि त्यामुळे आधारभूत 
ठरतील अश्या अस्सल कागद कागदाचे साधनाची झालेली वाताहत इ. कारणामुळे सभासदानंतरच्या 
बखरकारास परंपरागत चाळत आलेल्या अनेक प्रकारच्या वेड्या वाकड्या दंतकथा व आख्याईका यांचेवर 
आवलंबून आपल्या बखरी सजवाव्या लागल्या ह्या उत्तरकालीन बखरीतून म्हणूनच मोठ्या प्रमाणात 
ऐतिहासिक घटनाचे व वस्तुस्थितीचे तारतम्य संपुष्टात तथा सुटल्याचे लक्षात येते इतिहासकार किंवा 
चरित्रकार म्हणून जी एक पात्रता त्याच्या अंगी असणे आवश्‍यक असते तिचा त्याच्या ठिकाणी अभाव होतो. 
केवळ आपल्या चिटणीसी अथवा कारकुनी लेखणीचे बळावर ते स्वतःला लेखनाअधिकार समजतात आणि 
वंश परंपरेने चालत असलेल्या नोकरीमुळे पुरातन सेवक म्हणून चरित्रे किंवा बखरी लिहावयास बसतात 
आणि मग मनुष्य स्वभावानुसार आपल्या पुर्वजंने अतिरिक्‍त गोडवे गाण्यात किंवा वापल्या जाती जमातीच्या 
व्यक्तिचा पुरस्कार करण्यात अथवा आपल्याला अप्रिय वाटतील अशा व्यक्तिचा उपहास करण्यात त्यांना 
कसलिच दिक्कत वाटत नाही. 


त्यामधून त्याच्या वतनलोभ जातीद्वेष इ. प्रवृत्तीचे चांगल्या रितीने दर्शन घडते मल्हाररावाच्या सत्य 
प्रकरणात्मक चरित्रात वरील सारे दोष चांगल्या रितीने एकवटले आहेत, त्यामुळे आकाराने मल्हाररावाचे 
चरित्र खूप मोठे असते तरी विश्वासनीयतेच्या दृष्टीने ते अगदी सामान्य प्रतीचे आहे. सभासदानंतर निर्माण 
झालेल्या दुसऱ्या कोणत्याही बखरिस शिवचरित्रात कसली भर घालता आली नाही. उलट नंतरच्या 
बखरितून असत्य अर्धसत्य अशा भाकड कथांची भरती मोठ्या प्रमाणात होऊन या शिवचरित्राला पुराणाची 
कळाआली आहे. 


परंपरेने चालत आलेल्या निरनिराळ्या प्रकारच्या हकिकतीचा बखरकार वापर करीत असल्यामुळे 
बखर कारावर अप्रामाणिकपणाचा अरोप करता येणार नाही किंवा बखरकार झालेल्याप्रसंगाची हकिकत 
सांगताना जाणुनबुजून सत्यापलाप कुठे करित नाहीत. ही समजुतही सर्वस्वी बरोबर नाही. पक्षपाती भूमिका 
स्विकारुन ते कित्येक ठिकाणी बेधडकपणाने सत्यापळाप करण्यास मागेपुढे पहात नाहीत. हे चिटणीसी 
बखर व शिवदिग्विजय यामधील बाळाजी आवजी विषयक व रघुनाथ हणमंते यांच्याबद्दलच्या वर्णनावरून 
लक्षात आल्याखेरीज रहात नाही. याशिवाय कर्णोपकर्णी ऐकलेल्या हकिकती आपल्या चरित्रात कुठेना 
कुठेतरी अंतर्गत केल्याखेरीज त्याना चैन पडत नाही. कुठेतरी कुणाबाबतीत तरी घडलेली एकादि 
आख्याईका त्याच्या ऐकण्यात किंवा वाचण्यात असते ती आपल्या चरित्रात हटकून आणतात, वडाची साल 
पिंपळाला ह्या म्हणीचे प्रत्यंतर या उत्तरकालीन बखरीतून चांगल्यारितीने येते. 


श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आज्ञेवरून लिहिलेले कविंद्र परमानंद कृत 


श्री शिवभारत 


(संस्कृत मूळ व मराठी भाषांतर) 


या कविंद्र परमानंदाचा काळ शके १५८६ इ. स. वैशाख महिन्यात राजापूर येथे धर्मनिर्णयार्थ एक 
मोठी सभा भरलेली होती. या सभेने दिलेल्या निर्णय पत्रात सभेतील पंडीतांची यादी आहे. त्यात कविंद्र 
परमानंदाचे नाव आहे यावरून पहाता श्री शिवभारत हा ग्रंथ हा शिवाजी महाराजाचे हयातीतच पुरा होत 
आला आहे. असे मानणे योग्य वाटते कारण शिवाजीचा मृत्यु इ. स. १६८० मध्ये झालेला आहे. 


या शिवभारतात ग्रथांचे एकंदर ३२ व्या अध्याय आहेत. त्यापैकी ३१ पूर्ण असून बत्तिसावा अध्याय 
त्रूटीत आहे. ३२ व्या अध्यायाचे शेवटी ग्रंथसमाप्तीचे गमक नाही, या अध्यायाची श्लोक संख्या एकंदर २२६२ 
आहे. 


मराठ्याचे इतिहासची साधने राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास पान १३--१४--१५ पहा. 


शिवभारत या ग्रंथात शहहाजी महाराज यांना कैद केल्याचे वर्णन शिव भारत अध्याय ११ व १२ 
अध्यायापासून केलेले आहे व त्यात मुस्तफा खानाने सांगितले आहे की आपल्या मानीधनी महुमद शहा याने 
शहाजीस कैद करा असा निरोप पाठवून मला कळविले आहे की, आम्ही स्वहित साधकानी बलाढ्य शहाजी 
राजेभोसले जो जागा झाला नाही, तो केला पाहिजे. 


यावेळी (आरणोदयापूर्वी) दिळावरखान मसूदखान सरजायाकदखान अंबरखान अदबनिचा राजा 
कर्ण कर्णपूरनचा राजा फरादखान आजखान व बहोतील खान मानी मलीक रेहानखान राधव मंबाजी 
वेदोजी भास्कर आणि हेबत राजाचा पुत्र महाबळलवान असे तिघे मदोनमस्त ब्राम्हण सरदार. सिदोजी आणि 
मंबाजी पवार मंबाजी भोसला त्याचप्रमाणे खंडोजी अंबाजी बाजराज घोरपडे यडवावंतराव वाढवे हे 
(यशवंतराव गाढवे होत) श्री. वा. सि. बेंद्रे यानी शिवचरित्र लिहिले आहे. त्यात वाढवे हे गाढवे होत असे 
लिहिलेले आहे पवार कुलाचे भूषण मालोजी राजा विख्यात तुळोजी राजा भोसले असे सर्व बलिष्ठ सरदार 
आपण बसलेल्या घोड्याचे खुरानी पृथ्वीचे चूर्ण करित शहाजीचे शिबिरात (शहाजीस पकडण्याकरिता) 
शिरले वरील वरीलप्रमाणे मुसलमान सरदार ब्राम्हण सरदार मराठे सरदार याची नावनिशी व पराक्रमाचे 
वर्णन परमानदाने केले आहे. त्यात शहाजी राजाचे चुलत बंधू मंबाजी भोसले हे होते ते पुढेही प्रतापगडचे 
युद्धातही अफजलखानबरोबर शिवाजी महाराजाविरूद्ध लढ्यास आले होते ते प्रतापगडचे युद्धात ठार झाले. 


श्री. कविंद्र परमानंदाचा उल्लेख इ. स. १६६१ पासूनच झाल्याचे दिसून येत आहे. इ. स. १६६४ मध्ये 
राजापूर येथे धर्मनिर्णयाची एक सभा भरली होती तीत परमानंद हजर होते सन १६६६ मध्ये शिवाजीमहाराज 
अग्ऱ्यास गेले त्यावेळी परमानंद त्यांच्याबरोबर असल्याचा उल्लेख समकालीन अशा राजस्थानी पत्रातून 
आढळतो इ. स. १६७३ मध्ये महाराजानी पन्हाळा गड घेतला. गडावर जाण्यापुर्वी महाराज पोलादपूर 
(महाडमार्गे) तेथे परमानंदाचे भेटीस गेले होते असे वर्णन पर्णाल पर्वत ग्रहस्थान या ग्रंथाचा कर्ता जयराम 
पिंडे यानी केलेला आहे. 


परमानंद इ. स. १६७४ पुर्वी वारलेला असावा कारण शिवराज्याभिषेकाच्या हजर असलेल्या 
मंडळीत त्याचे नाव आढळत नाही. 


परमानंदाने आपल्या शिवचरित्राला अनुपुराण सुर्यवंशी असे नाव दिले असले तरी महाराष्ट्रात या 
ग्रंथाचा उल्लेख शिवभारत असाच होतो आपण हे काव्य महाराजाच्या आज्ञेवरून तयार केळे असे परमानंद 


सांगतो हे काव्य काशी येथील पंडीतापुढे सांगितले, यामुळे कविंद्ध हा वक्ता व काजी येथील पंडीत हे श्रोते 
अशी मांडणी केली आहे. महाराजांचे ह्यातीतच लिहीलेले ते त्यांचेचरित्र अनेकदृष्टीने अपूर्व (श्रेष्ठ) आहे. 


शिवाजी महाराज म्हणजे प्रत्यक्ष विष्णूचा आवतार अशी परमानंदाची भूमिका आहे. शहाजी 
महाराजांना अटक करणाऱ्यामध्ये अनेक मुसळमान सरदार ब्राह्मण सरदार मराठे सरदार शहाजीना 
पकडताना लढले व त्याना महमदडाहा बादशहाचे हुकमाने लढावे लागते. हा उल्लेख इतिहासात कोठेच 
झालेला दिसत नाही, फक्त शिवभारतात लिहलेला आढळतो. व शिवभारत हा ग्रंथ (इतिहास) शिवाजी 
महाराजाचे आज्ञेने परमानंदाने लिहिलेला व त्यास शहाजीना पकडताना कोण कोण होते या सर्वांचा उल्लेख 
आहे, परंतू मल्हाररामराव चिटणीस विरहित श्री शिवछत्रपतीचे सत्यप्रकरणात्मक चरित्र संपादक प्रा. 
भिमराव कुलकर्णी पान ३७ वर शहाजीस दगा करुन धरले. (तेव्हा (झळाजी महाराजांनी) 
दाखवावयाचीजोगी पत्रे आली. तीच पाठवून आपले स्वाधिन लेक नाही, अज्ञी खातरजमा करविली ती पत्रे 
पाहिली. परंतू राजे यांचा विस्वास पडून संशय बादडाहा न जाई तेव्हा बाजी घोरपडे त्याप्रांती होते. त्यास 
सांगाने हरतर्‍हेने हहाजीस कैद करुन आणावे असे करविले राजे ते समई त्रिवादी नजीक चंदावर येथे 
असता घोरपडे यानी भोजनास म्हणून बोलावून निखालसपणा दाखविल्यावरुन जेवणास गेले तेथे दगा 
करुन घरिलळे आणि बादडऱहापाशी नेले.) 


शिवाजी महाराजांचा समकालीन पंडीत कविंद्र परमानंद (नेवासकर) याने संस्कृत काव्यात 
शिवाजी महाराजांचे चरित्र वर्णिळे आहे ते चरित्र ३२ अध्याया पर्यंत असून ते अपूर्ण आहे या ग्रंथात शहाजी 
महाराज यांना अटक केल्याचे वर्णन शिवभारत अध्याय ११ व १२ अध्यायापासून केलेले आहे व त्यास 
मुस्तफाखानाने सांगितळे आहे की आपला मानीधनी महुमदशहा याने हाहाजीस कैद करा असा निरोप 
पाठवून मला कळविले आहे की, आम्ही स्वहित साधकानी बलाढ्य हहाजीराजा भोसले जो जागा झाला 
नाही तोच केले पाहिजे. 


२. महाराष्ट्रांत स्वदेशाच्या इतिहासाची आस्था अठराव्या शतकांत व एकोणिसाव्या शतकाच्या 
पहिल्या चतुर्थांत बरीच होती व तत्समाधानार्थ बखरी निर्माण झाल्या. 


हिंदुस्थानांत इतिहास काय तो दोन भाषांत लिहिलेला आढळतो. एक फारशीत व दुसरा मराठीत. 
कारण, इतिहास लिहून ठेवण्यासारखी कृत्ये हिंदुस्थानांत मुसलमानांच्या व मराठ्यांच्या हातूनच काय ती 
म्हणण्यासारखी घडली आहेत. शीख, रजपूत, मवास व पाळेगार ह्यांनीही पुंडावे व बखेडे बरेच केळे आहेत. 
त्यांचे गद्यापद्य इतिहास अधूनमधून पहाण्यांत येतात. परंतु संगतवार इतिहास ज्यांचा अभिमानाने सांगता 
येईल अशी व्यवस्थित प्रौढीला पोचलेली राष्ट्रे म्हटली म्हणजे एक मराठ्याचे व दुसरे मुसलमानांचे. इराण, 
तुराण, अफगाणिस्थान व अरबस्थान या देशांतील मुसलमानांना इतिहासाची गोडी पूर्वीपासूनच आहे. 
मुसलमानांच्या सहवासाने, त्यांच्या तवारिखा पाहून मराठ्यांनाहि बखरी लिहिण्याचा प्रघात पाडला. 
सध्यापर्यंत छापून प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्या सर्वात बडोदे येथे छापळेली चिटणिशी बखर अगदी जुनी आहे. 
त्याच्या अगोदर लिहिलेली कोणतीही बखर उपलब्ध नाही. त्याच्यापुढे मात्र पुष्कळ बखरी लिहिल्या गेल्या. 
खुद्द पेशव्यांच्या येथे बखरनवीस असत. त्यांचा धंदा जुने गादपत्र पाहून बखरी सजविण्याचा असे खुद्द 
पेशव्यांना वाचण्याकरिता ज्या बखरी लिहिल्या जात असत त्यातील मजकूर कालानुक्रमाने लिहिलेला असे. 
त्या बखरीच्या गांवोगांव ज्या नकला होऊन गेल्या त्यांत नांवाचा व तारखांचा घोटाळा होण्याचा संभव असे. 
कांही बखरी प्रांतोप्रांतीच्या माहितगार मंडळीनी कर्णोपकर्णी ऐकून लिहिलेल्या आहेत. त्यांत मोठमोठे 


प्रसंगहि वाकडे-तिकडे व पौराणिक तर्‍हेने व बाष्कळ रीतीने वर्णिलेले आहेत. पेशव्यांच्या येथील 
बखरीतील मजकूर कालानुक्रमाने लिहिला जात असे म्हणण्यास मजजवळ आधार आहे. दुसर्‍या 
माधवरावाची आजी ताईसाठी म्हणून होती. तिच्या वंशजानी आपले दप्तर मला दाखविले. त्यांत 
सवाईमाधवराव आठ वर्षाचे असताना त्यांना वाचण्याकरिता एक लहानशी बखर साळबाईच्या तहापर्यन्त 
लिहिलेली आहे. तिच्यातील मजकूर बहुतेक कालानुक्रमाने लिहिलेला आहे. गेल्या शतकांत व पंचवीस 
तीस वर्षापाठीमागे ह्या शतकांत महाराष्ट्र देशांत बखरी लिहिण्याचा व वाचण्यांचा सपाटा फार असे. अक्षर 
चांगले झाले म्हणजे मुलाकडून एक तरी बखर लिहवून घेण्याचा परिपाठ सार्वत्रिक असे. गांवोगांव व 
खेड्यापाड्याने सुद्धा ब्राम्हणांच्या येथे व पाटील कुळकर्ण्यांच्या येथे बखरी सांपडण्याचा संभव असे. 
आजपर्यंत महाराष्ट्रांत खाळील बखरी छापून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. 


१) शाहाजी महाराज भोसले यांची केफियत (पत्रे ६ चिटणीसकृत धाकटे रामराजे यांची बखर. 
व यादी ४३८). 


२) चिटणीसकृत शिवछत्रपतीचे ७) चिटणीसकृत शाहूमहाराज यांची बखर 
सप्तप्रकरणात्मक चरित्र. चतुर्शिंगाचे हकीकतीसह. 

३) चिटणीसकृत संभाजी महाराजांची बखर ८) चित्रगुप्तविरचित शिवाजी महाराजांची बखर 

४) चिटणीसकृत थोरले राजाराम महाराज यांची ९) सभासदविरचित शिवछत्रपतीचे चरित्र 
बखर 

५) चिटणीसकृत शाहूमहाराज यांची बखर. १०) शिवदिग्वीजय 

११) शिवप्रताप २६) गायकवाडांची हकीकत 

१२) भूषणकविकृर शिवराजभूषणकाव्य २७) खर्ड्याच्या स्वारीची बखर 

१३) मराठी साम्राज्यांची छोठीबखर २८) ब्रम्हेद्रस्वामींचे चरित्र 

१४) पुरुषोत्तमकविकृत शिवकाव्य २९) जयराम स्वामीचे चरित्र 

१५) पेशव्यांची बखर सोहनीकृत ३०) रामदासस्वामीचे चरित्र 


१६) बाळाजी विश्वनाथ यांची कैफियत (पत्रे व ३१) होळकरांचे केफियत 
यादी ४९४) 

१७) बाळाजीराव बल्लाळ यांची कैफियत (पत्रे व ३२) नागपूरकरं भोसल्यांची कैफियत 
यादी ४९५) 


१८) नारायण पेशवे यांची बखर ३३) मल्हाररावकृत राजनिती 

१९) पांडूरंगकृत नारायणराव पेझ्वे यांचे ओवीबद्ध ३४) संभाजी महाराजकृत राजनिति 
चरित्र 

२०) भाऊसाहेबांची बखर ३५) पंतप्रधान यांची शकावली. 

२१) भाऊसाहेबांची केफियत ३६) कंपनीप्रतापमंडनम 

२२) रघुनाथ यादवकृत पानिपतची बखर ३७) गोविंदपंत बुंदेल्यांची कैफियत 

२३) साष्टीची बखर ३८) पंतप्रतिनीधीची कैफियत 

२४) विंचुंरकरांची बखर ३९) काशिराजाची बखर (भाषांतर) 

२५) दाभाड्यांची हकीकत ४०) पोवाडे 


४१) नानाची बखर 
४२) अमात्य बावडेकर यांची कैफियत 


३. परंतु एकंदरीत येथून तेथून सर्व बखरीत कालविपर्यांसाचा दोष ओतप्रोत भरला आहे. 


कोणतीहि बखर घ्या, तीत कालाचा विपर्यास झाला नाही असे क्चितच आढळेल. पुराणातील 
कल्पित कथांच्या संसर्गाने, मुद्रणकळलेच्या अभावामुळे व ऐतिहासिक सत्यासत्यतेसंबंधी लोकांत असलेल्या 
औदासीन्यामुळे हा दोष ह्या बखरनविसाच्या बखरीतून शिरला आहे रामरावणी कथांच्या श्रवणाने विचारात 
अतिशयोक्तींचे प्राबल्य फार झाले ब कालाच्या पौर्वापर्याचे महत्व ह्या बखरनविसांच्या अगदीच लक्ष्यांतून 
गेले. कालविपर्यासाचा दोष अत्यंत कमी म्हटला म्हणजे “भाऊसाहेबांच्या बखरीत” अतिच कमी आहे व 
अत्यंत जास्त पहावयाच्या असल्यास 'पेशवांच्या बखरीत” अमूप आहे. ह्या दोन आद्यंताच्यामध्ये इतर सर्व 
बखरीचे वर्गीकरण दोषांच्या न्यूनाधिक्यांच्या प्रमाणाने करिता येईल. 


निरनिराळ्या प्रसंगाचे अन्योन्य महत्व ह्या बखरीतून मुळीच दाखविले नाही व शिल्लक 
गोष्टीचा निरर्थक पाल्हाळ मात्र केला आहे. 


अ) (१) शिवाजीची सूर्यवंशापासूनच उत्पत्ति (२) शिवाजीच्या मरणसमयी त्यांच्या कोठारांतील 
दाण्यागल्याची याद (३) भाऊसाहेबांच्या बखरीतील मलकाजमानीचे रडगापे इत्यादि कथा कमजास्त 
कल्पित असून क्षुल्लक आहेत. त्यांचा अन्यदृष्ट्या कितीही उपयोग असला तरी अतिहासदृष्ट्या फारच थोडा 


आहे. 


ब) (१) शिवाजीच्या पूर्वीच्या व त्याच्या वेळच्या मुसुलमानी राज्यांची माहिती (२) शिवाजीच्या 
कोणत्याही मोहिमेचा संगतवार वृत्तांत (३) शिवाजीच्या किंवा पेशव्यांच्या गृहस्थितीची चोख हकीकत ह्या 
बखरीतून बिलकुल मिळण्यासारखी नाही, जी कांही थोडीबहुत माहिती दिली आहे ती इतकी असंबद्ध, 
परस्परविरोधी, संदिग्ध व प्रायः अविश्वनीय आहे की, इतर साधनांच्या साहाय्यावाचून त्यापैकी कोणतीहि 
एक खरी मानणे मोठे संकटाचे आहे. 


(क) अस्सल कागदपत्रांच्या साहाय्यव्यतिरिकक्‍त ह्या बखरी वाचू गेळे असता एक प्रकारची 
चमत्कारिक चूक होते. ह्या बखरीतून जो मजकूर खरा असतो तो त्यांत असलेल्या खोट्या मजकुरापासून 
विलग काढून घेता येत नाही सारांश केवळ ह्या बखरीवर भिस्त ठेवून इतिहास लिहिण्याचा प्रयत्न केल्यास, 
सत्यासत्यतेच्या निर्णयाची कसोटी जवळ नसल्यामुळे तो वायफळ जाण्याची बहुतेक खात्री आहे. पुष्कळ 
बखरीतून एकच मजकूर एकसारिखा आल्यास बहूमताच्या न्यायाने तो खरा मानण्याचीहि ह्या बखरीच्या 
संबंधाने सोय नाही. पुष्कळ ऐतिहासिक गोष्टींच्या अभावाचे साधारणत्व ह्या बखरीतून सापडते. परंतु 
तेवढ्यावरून त्या गोष्टी झाल्याच नाहीत असे विधार करणे मोठे धोक्याचे काम होईल. तात्पर्य एक अस्सल 
चिटोरे सर्व बखरीच्या बहुमताळा हाणून पाडण्यास बस्स आहे. ह्या संबंधाने विचार करता ॥॥8०॥७ ० 
00०५॥७॥ वर फारशी भिस्त ठेविता येत नाही. कांकी विश्वासार्ह अस्सल कागदाच्या एका चिटोऱर्‍्यावर 
जितका विश्वास ठेविता येतो तितका स्वदेज्ञीय व विदेश्ीय बखरकारांच्या व बखरवजा इतिहासांच्या भाकड 
कथांवरती अर्थात ठेविता येत नाही. 


ही स्थिती ह्या बखरीची आहे. 


बाजी घोरपडे शिवाजी महाराज यांचे हातून मारले गेळे अशा बद्दल निरनिराळ्या व्यक्‍्तिनी व 


इतिहास संशोधकांनी आपली मते व अंदाज दिलेले आहेत ते येणेप्रमाणे. 


१) मुधोळ घोरपडे बखरीमध्ये पान २४० वर शिवाजीने बाजीराजे यास सन- १०७० सबन अलफ हा 
दिला आहे तो इ. स. १६६० आहे. 
मुधोळचे इतिहासाचे लेखक: द. वि. आपटे यांनी बाबाजी मृत्यू १६६४ साली गृहित धरला आहे. 


२) जेधे शकावतीत कार्तिक मासी शके १५८६ (इ. स. १६६४ आक्टोंबर नोव्हेंबर इदिळल शहाचा व 
राज्याचा (शिवाजी) राजाचा बिघाड झाला खवासखान कुडाळास आले राजे तेथे जाऊन घोरपडे 
मारिले खवासखानाशी झगडा केला तो पळोन घाटावर गेला कलम १ 

शिव चरित्र प्रदिप पृ. २३ - २९ 


३) वरिल शिव चरित्र पान ५९-६० वर शिवापूरकर देशपांडे वहितील शकावली यात जेथे शकावली 
प्रमाणेच काल दिला आहे. त्यात वरील प्रमाणेच घोरपडे मारले म्हटले आहे. 


४) गोव्याचा व्हाईसराय इ. स. १६६४ नोव्हेंबर ११ तारखेस लिहीलेल्या पत्रांत शिवाजी व 
खवासखान यांचेमध्ये झालेल्या युद्धाची बातमी ऐकली असे म्हणतो. पिसु्ळेकर कृत शिवाजी पान 
१२ टीप ५, 


५) मराठ्याचे दप्तर खंड तिसरा असिया विभाग भाग १ ते ५ या पुस्त्कांत पान ३ वर मुधोळचे 
बाजीराजे घोरपडे शिवाजी महाराजांना त्याचे वडिल शहाजीराजे याची पूर्व सूचना मिळाल्याने 
त्यांनी विजापूरचा सरदार खवासखान मुधोळचे राजे बाजी घोरपडे आणि लखम सावंत ह्या दोघांनी 
महाराजांचे मांडलिकत्व पत्करिळे. तर विजापूरच्या सूलतानाने हाहाजीराजे यांच्या मार्फत 
महाराजांशी तह केला व उत्तरेस कल्याण दक्षिणेस फोंडा पश्चिमेस दाभोळ आणि पूर्वेस इंदापूर ह्या 
दरम्यानचा प्रदेश बहाल केला. ग्याझिटीयर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडन्सी पान नं. ३७४ या तहाला शिवाजी 
महाराजांनी कैद केलेल्या इंग्रज व्यापाऱ्यांनी ६ फेब्रुवारी १६६३ रोजी सुरतेस पाठविलेल्या एका 
पत्रात दुजोरा दिला आहे. हे व्यापारी विजापूरकरांना शस्त्रे आणि दारूगोळा पुरवित होते म्हणून 
महाराजांनी त्यांना कैद केले होते. 


६) डॉ. बाळकृष्ण-- 


यांनी शिवाजी द ग्रेट खंड १ भाग २ सन १६६४ हा दिला. 


तो झोपेत असताना शिवाजीने मारला म्हटले आहे. 


बाजी राजे घोरपडे हे लढाईत इतर माणसाबरोबर जखमी झाले व नंतर मेळे असे डच कागद पत्रांत 


म्हटले आहे. तो खुलासा डॉ. बाळकृष्ण यांनी वरील पुस्तकांत केला आहे. हे रेकॉर्ड हालंड मधील हेग येथे 


आहे. 


तसेच खवासखान व सावंत यांचा पराभाव शिवाजीने केल्याबद्दळची डच रेकॉर्डमध्ये माहिती 
सांगितलेली आहे. 


शिवाजी व बाजीराजे घोरपडे यांचे लढाईचा काळ १६६४ नोव्हेंबर दिळा आहे. या लढाईत बाजी 
घोरपडे जखमी होऊन पुढे मृत्यू पावळे तसेच खवासखान याचा पराभव १६६४ डिसेंबर मध्ये झाला. 


कोल्हापूर ग्याझिटियरमध्ये बाजीराजे घोरपडे व शिवाजी राजे यांची लढाई झाली त्यात बाजीराजे 
मेले. सन १६६१ दिला आहे. 


शिवकालीन पत्रसार संग्रह 


पत्र नं. १०४१ - यात इ. स. १६६४-६५ मध्ये बाजी मारल्याचे म्हटले आहे. तसेच मुधोळकर यांनी 
स्वधर्म साधनता सोडून यवन दुष्ट तुरूक याचे कृत्यास अनुकूल होऊन दगाबाजीने हुजरे करून विजापूरास 
येणे घडले असे म्हटले आहे. 


आता शहाजीराजाचे मृत्यूचा काल पाहू-------- 


शिवापूरकर दप्तरातील यादी पान ५१ वर म्हटले आहे मात्र माघ शुः ५ शके १६८५ शहाजी राजे 
समाप्त झाले म्हणजे फेब्रुवारी १६६३ वर्षी 


डॉ. बाळकृष्ण पान नं. ५४० ता २३ जानेवारी १६६४ शहाजीचा मृत्यू हे गृहित धरले तर- 


बाजीराजे घोरपडे व शिवाजीचे युद्ध झाले त्यावेळी शहाजीराजे जिवंतही नव्हते. कारण शरि. का. 
पत्र सा. संग्रह पत्र १०४१ यात या युद्धाचा काल १६६४-६५ दिला आहे. डॉ. बाळकृष्ण यांनी या लढाईचा 
काळ नोव्हेंबर १६६४ दिला. 


वरील सर्व विवेचनावरून हे वडिलास लिहिलेले पत्र खरे आहे असे धरल्यास त्यावेळी शहाजीराजे 
जिंवत असलेच पाहिजेत. त्याचप्रमाणे पत्रातील मजकूराप्रमाणे कोणती स्वधर्मसाधनता सुरू होती ती 
शहाजीराजाची की शिवाजीराजाची त्याबद्दल स्पष्ट धोरण व त्याप्रमाणे चाळलेली कृती इतिहासात कोठेही 
दिसत नसल्यामुळे तेही ठरणे क्रमप्राप्त आहे. 


इतिहास निरविकार बुद्धीने लिहिलेला असला पाहिजे. त्याचप्रमाणे अस्सल पत्राचे प्रामाण्याने तो 
सिद्ध झाला पाहिजे. विकारवषतेने लिहिलेला इतिहास हा कोणाची तरी चूक व कोणाची बाजू खरी, 
कोणाची निंदा, तर कोणाची स्तुती, कोण जूर तर कोण भित्रा, कोण निर्व्यसनी तर कोण व्यसनी या गोष्टी 
इतिहास लेखकाकडून नकळत होत असतात. या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे कोणाचे आतून 
साह्य तर कोणाचे बाहेरून साह्य हेही ठरविण्याचा ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रयत्न सुरू आहे. त्यासही कांही 
हरकत नाही, परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे अस्सल साधनाने ठरले पाहिजे, नाहीतर तो ऐतिहासिक सत्याचा 
खून करून लिहिल्याचे प्रत्ययास येते. कारण इतिहास नेहमीच विजयी लोकांचा साह्यकर्ता ठरतो. 


सत्तेवर असणारे राजाची व पदावर असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची वकिली करण्यास पुष्कळ ळोक 
मिळतात व त्याचे स्तुतिपाठक बनतात. 


ऐतिहासिक कालातील व्यक्ति त्याचे कूवतीप्रमाणे देशाळा, समाजाला पोषक ठरल्या असतील 
त्याचाही इतिहासाने गौरव केला असला पाहिजे, ऐतिहासिक व्यक्ति चंदनाचे झाडाप्रमाणे आहेत. चंदनाचे 
झाड जरी वटळले तरी त्याची वाढ खुंटेल पण त्याचा वास नाहिसा होत नाही. 


मराठ्याचे इतिहासाचा सुक्ष्म अभ्यास केल्यास मराठ्यात दोन गुण प्रामुख्याने दृष्टिस पडतात. एक 
त्यांचे शौर्य व दुसरा त्यांचा प्रमाणिकपणा. ज्या धन्याची चाकरी करावयाची त्याच्याशी कधीही बईमान 
व्हावयाचे नाही. त्याचेकरिता जिवावर उदार होवून लढावयाचे अज्ञी भावना पुष्कळाच्या अंतकरणात होती. 
त्या दृष्टीने शहाजीराजे भोसळे, बाजीराजे घोरपडे व इतर मराठा सरदारात हीच प्रवृत्ती होती. तलवार 
गाजवावयास मिळाली म्हणजे झाले मग ती कोणाकरता गाजवतो आहे व त्यात कोणाचा नाश होत आहे 
याचा विचारच नव्हता. शहाजीने निजामशाही पुन्हा प्रस्थापित करताना नगरच्या निजामाचे लहान मुलास 
मांडीवर घेऊन राज्य चालविले. त्यात या लहान मुलासच राज्य करण्याचा हक्क कां आहे, मला कां नाही, 
मीही बादशहा होऊ शकतो ही दृष्टीच नव्हती, ती दृष्टी शिवाजी महाराजाचे पुढील कालांत निर्माण झाली. 


राजे शहाजी व बाजीराजे घोरपडे यांचा संघर्ष झाला. हे दोघेही अदिलशहाचे नोकर होतेव राज्यन 
कर्त्याचा हुकुम मानणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. यातूनच शहाजीला कैद झाली या कैदेबद्दल बाजी घोरपडे किती 
जबाबदार याचा विचार होणे जरुरी आहे. 


कै. राजवाडे यांनी म्हटले आहे बखरीमध्ये विश्वसनीय भाग कोणता व अविश्वास भाग कोणता, हे ते 
एकमेकात मिसळते असल्यामुळे जो मजकूर खरा भासतो. तो त्यास असलेल्या खोट्या मजकुरापासून विल 
काढून घेता येत नाही. केवळ या बखरीवर भिस्त ठेवून इतिहास लिहीण्याचा प्रयत्न केल्यास सत्यासततेच्या 
निर्णयाची कसोटी जवळ नसल्यामुळे तो वायफळ जाण्याची बहुतेक खात्री आहे. पुष्कळ बखरीतून एकच 
मजकूर एकसारखा आल्यास बहुमताच्या न्यायाने तो खरा मानण्याचिही ह्या बखरीच्या संबंधाने सोय नाही. 
पुष्कळ ऐतिहासिक गोष्टीच्या आभावाचे साधारणत्व ह्या बखरीतून सापडते. परंतु तेवढ्यावरून त्या गोष्टी 
झाल्याच नाहीत असे विधान करणे मोठे धोक्याचे काम होईल. या संबंधाने विचार करता मेज्यारटी ऑफ 
डॉक्युमेटसवर फारशी भिस्त ठेवता येत नाही. का कॉ, विश्वासार्ह अस्सळ कागदाच्या एका चिटोऱर्‍यावर 
जितका विश्वास ठेविता येतो तितका स्वदेशीय व विदेश्ीय बखरकाराच्या व बखरवजा इतिहासाच्या भाकड 
कथावरील अर्थात ठेवता येत नाही. इतिहासाचार्य राजवाडे प्रस्तावना पान ४. 


घोरपडे व शहाजीची कैद या प्रकरणात बखरकारानी आपले पदरची हकिकत देवून बराच रंग 
चढविलेला आहे. (शिवदिग्विजय मृ. १४४-४५ व त्यांनी शहाजीच्या केदेच खापर बाजीराजे घोरपड्याचे 
माथ्यावर फोडले आहे. उलट मुसलमान ग्रंथकारानी वरील प्रकरणाची जबाबदारी मुस्तफाखानावर 
टाकिली (महंमतनामा व बुसतीनुस्सलातील पृ. ५०७-९) जुले १९२९ च्या मॉर्डन रिन्हयुच्या सरकार यांनी 
(शिवाजी भोसले इन म्हेसूर) हा लेख महंमद नाम्याचे आधारे लिहला आहे. त्यात त्यानी म्हटले आहे की, 
मुस्तफाखान वृद्ध झाला असून त्याला बरा न होणारा आजार जडलेला आहे. शिवाय त्याचे मुख्य 
हाताखालचे लोक उदाहरणार्थ-शिंद्दी रह्यान व शहाजी यापैकी कमी कमी शहाजीला अटक केली पाहिजे. 
सभासद या कैदेविषयी कांही लिहीत नाही. बखरकारानी वरील प्रकरणाशी बाजीराजे घोरपडे यांचा संबध 


आणून महाराजानी तो द्वेश मनात धरुन बाजीराजे घोरपडे मारले त्याचे बायकामुलाची कत्तल केली वगैरे 
हकिगत लिहिल्या. बखरकाराने कांहीही म्हटले असले तरी बाजींराजे घोरपडे यांची तिन्हीही मुले हयात 
होती. ती राजे शिवाजींनी मारळेली नव्हती हा माझेजवळ पुरावा आहे. (पत्र शिवचरित्र साहित्य खंड आ. 
पा. ८६ ते ७४) 


बाजी घोरपडे, मुधोळकर यांनी स्वधर्म साधनता सोडून यनवदुष्ट तुरुक योच कृत्याला अनकुल 
होवून दगाबाजीचे हुजरे करुन विजापुरास येणे घडले - सांप्रत पुन्जा दुबुंधी धरुन खवासखाना 
विजापूराहून फौजेसुद्धा रवाना झाले त्याची हरोळी बाजी घोरपडे यांनी व लखम सावंत व खेम सावंत यांनी 
प्रतिज्ञापरवत जतन करुन सेना समवेत निघाले ........... आमचे मनोदय शेवटास नेणार तुम्ही तुम्ही सुपुत्र 
निर्माण आहा-- 


पहा शि. का. प. सा. संग्रह पत्र १०४१ शिवाजी १६६४--१६६५ 
“सर्व माणूस घोरपडे यांचे नसल कापून काढले ... ... 
गर्भ देखिल कापले (९१ कलमी बखरत्र) 


याप्रमाणे शिवाजीमहाराजावर आपण केवढा व कोणता आरोप करतो याचासुद्धा विचार लेखकानी 
केला नाही. महाराजाचे मुसूलमान इतिहासकार काफिखान यांनी म्हटले आहे. 


मुसलमान समाजातील स्त्रिया व मुले ही हातात पडील होती त्याचेश्ीसुद्धा शिवाजी महाराज 
आदरपूर्ण वागत होते असे व वरील उ उद्धार महाराजांचे स्रिया व मुले यांचे बाबतीत अत्यत आदरणीय वर्तन 
होते हे दाखविते ते महाराज बाजी घोरपड्यांश्ी व त्यांचे बायका-मुलांशी असे वर्तन करतील हे शक्यच 
नाही. 


बाजीराजे घोरपडे हा विजापूरकराचा नोकर होता. त्याने शहाजीस विजापूरास नेले ते 
मुस्तफाखानाच्या सांगण्यावरुन, खुद्द महाराजांनी मालोजी घोरपडे यांस जे पत्र लिहले त्यात महाराज 
म्हणतात “जेव्हा कांही मुस्तफाखाने” महाराजास दस्त करविल श्री सरस्वती मंदिर वर्ष ५ अंक ५ 


पुढे विजापूरकराचे स्वारीत मदत करण्याचे पत्करिले ते बादशहाच्या सांगण्यावरुन, सारांश त्यांनी 
जे जे म्हणून कांही केलं ते विजापूरकाराचा नोकर म्हणून केले. व ते करावे लागले. 


आधुनिक इंग्रज व मराठी इतिहासकार यांनी १७ व्या शतकातील हकिगतीकडे २० शतकातील 
दृष्टीकोनाने पाहून तत्कालिन घोरपडे, सुर्वे मोरे, मोहितेवाडीचे सावंत वगैरे घराण्यास अप्रत्यक्षपणे 
स्वराज्यास घातक वागणारे समजले आहे. महाराज ज्यावेळी जन्मास आले त्यावेळी सर्वत्र यावनी अम्मल 
सुरू होता. महाराष्ट्रांत त्यावेळी आदिलशाही, कुतूबशाही, निजामशाही व मोगल हे मालक होऊन बसले 
होते. या यावनी राज्यातच मराठे सरदार व ब्राह्मण सुस्सदी पुढे आहे. आदिलज्ञाहित मुरार जगदेव व 
धानतराव निजामझ्ञाही साबाजी अनत, कुतुबशाहीत आकारस भानजी मधोभानजी (आकण्णा मादण्णा) 
जायाप्पा लिंगरस ही मंडळी पुढे आली व आपआपली आसने स्थिर करून होते, जो तो आपली जहागीरी व 
वतने सांभाळून यावनाची थुंकी झेलण्यास तत्पर असे. देश बुडो व कांही होवो माझे घोडे पुढे गेळे पाहिजे 
असे तो मनांत म्हणे. इकडे प्रजेकडे पहावे तर ती यावनी आमळाखाली जर्जर होऊन गेली होती. तिला 


कोणी त्राता उरला नव्हता. कोणीही डोके वर काढण्यास तयार नव्हता अज्ञावेळी शिवाजी महाराजाने प्रथम 
डोके वर काढले. त्यांनी आपले मावळी संवगड्यास हाती धरून हळूहळू रक्‍तपाताशिवाय मुलूख व किल्ले 
काबीज केले व पुढे एक एक बादशहा जागे झाले. 


आता या बादशाहाचे सरदाराकडे पाहू. खुद्द महाराजांचे वडिल हहाजीराजे अनेक शहाचा कारभार 
करून शेवटी विजापूराकडे आले. महाराजाचा चुलता मंबाजी विजापूरकराचा नोकर असून तो 
विजापूराचेवतीने महाराजाबरोबर लढून मेला. महाराजाचे चुलते मोंगलाचे नोकर होते. आप्त फलटणचे 
निंबाळकर, सिंदखेडचे जाधव हे निजामशाहीचे व मोगलाचे सरदार होते. ही झाली वडिलाची व आप्तेष्ठाची 
स्थिती त्याचप्रमाणे, शिवकालात सावंत बंधुंही शिवाजीचे विरूद्धच होते. शिवाजीचा शरिर संरक्षम संभाजी 
कावजी, नेताजी पालकर, खुद्द युवराज संभाजी महाराज वगैरे मोगळास मिळाले. संभाजीमाराजानो तर 
भयंकरच उद्‌गार काढलेले आहेत. ते मी औरंगजेबाचे सैन्याचे अवगाहन करण्यासाठी जात आहे आता येईन 
ते राज्य उध्वस्त करण्यासाठी, म्हणजे संभाजी राजापुढे एकच मी परत येईन आणि सह्याद्रिचे राज्य उध्वस्त 
करीन दुसरे राज्य निर्माण करण्याची भाषाच नाही. 


सेतुमाधव पगडी : शिवचरित्रावरील एक अभ्यास पान ९५. 


शहाजीराजे यांना बाजीने पकडले ते स्वतः नोकर म्हणून आज्ञा पाळली असेल. 


शिवाजी महाराजाचे आज्ञेवरुन परमानंदाने शिवभारत नांवाचा संस्कृत काव्यमय ग्रंथ लिहिला यात 
या शिवभारताचा अध्याय ११ व १२ वाचल्यावर आपले हे सर्व लक्षांत येईल; यात झालेली लढाई व नंतर 
झालेली अटक यामध्ये कोण कोण लढले, त्यात मुस्तफाखाचे बाजूने कोण लढले, शहाजीचे बाजूने कोण 
लढले याची नावे दिलेली आहेत. या झालेल्या लढाईबद्दल व त्यात असणारे लोकाबद्दल असलेला डंक 
अगर गैरसमज परमानंदाने दाखविलेला नाही तसाच शिवाजी महाराजानाही दाखविले नाही. उलट त्या 
लढाईत दोन्ही बाजूचे योद्धे लढले त्यांचे बहादूरी बद्दलचे वर्णन अत्यत बहादूरीने केळे आहे. आज शिवभारत 
हा ग्रंथ मराठ्याचे इतिहासास मुख्यत्वे साधन म्हणूनच त्या ग्रंथाचा उपयोग केला जातो. या ठिकाणी शाहाजी 
व बाजी घोरपडे यांचा संघर्षावर चर्चेचा विषय नाही. फक्त बाजी घोरपडे यांचे मृत्यूचा काळ याबाबतचाच 
विषय आहे. परंतु या विषयाची पार्श्वभूमि व शिवाजीने शहाजीराजाना लिहिलेले पत्र त्या पत्राचा काल 
पहाता हाहाजीराजे पत्र पाठविणेपूर्वी १० महिने अगोदर मृत्यू पावले असल्यामुळे या लक्षांत घेण्याकरितां या 
मृत्यू पूर्वीच्या घटना काय घडल्या लिहणे गरजेचे होते. शहाजीराजे हे शिवाजीराजे व बाजीराजे घोरपडे 
यांची झाळेळी लढाई व आपणांपुढे आज मी दिलेल्या अस्सल पत्राचा पुरावा दिला आहे. त्यावरून हे 
शिवाजीने शहाजीस म्हणून लिहिलेले पत्र व सन यापूर्वी दिळेली माहिती विश्वसनिय ठरत नाही. 


आरंभी मी दिलेल्या पत्राचा सन -- सबा सितैन अनफ हा दिला आहे. त्यावरून हा सन पहाता इ. 
स. १९६७ येतो. त्यावेळी बाजीराजे घोरपडे व त्यांचे बंधू अंबाजी खंडोजी हे जिवंत होते. व त्यांनी व इतरांनी 
देशपांडे, नाडगौडा नायकवडी वगैरेनी कबूल कतबा लिहून दिलेला आहे. व वाळवे परगण्याचे देहमुख 
म्हणून या तिघानी आपली नावे दिलेली आहेत. व सिक्के उठविलेले आहेत. त्याचप्रमाणे वाळव्याचे 
देशकुलकर्णी महादोबल़ाळ यांचाही उल्लेख या पत्रांत आहे. 


सर्व ऐतिहासिक लेखांचे प्रमान्य व त्याची विश्वसनियता (मग ते लेख, ग्रंथ, शिलाळेख, इत्यादि 
कोणत्याही स्वरूपाचे असोत) त्याच्या लेखन कालांवर सर्वस्वी अवलंबून असतात. 


कोणताही प्रसंग घडत असता एखाद्या चितारी समक्ष हजर असून तो त्या प्रसंगाचे जे चित्र तयार 
करतो ते चित्र सर्वाज्ी विश्वासार्य होते, परंतु जर प्रसंग होऊन गेल्यानंतर कांही कालाने एखाद्या चिताऱ्याने 
नुसत्या ऐकीव माहितीवरुन चित्र तयार केळे तर त्या चित्राचे उभारणीस काल्पनिक गोष्टींचा समावेश होतो. 
त्यामुळे मुळच्या समकालिन चित्राशी ताडून पहाता असे मागाहून काढलेले चित्र विसंगत दिसते व त्या 
प्रमाणातच ते विश्वासासहि अपात्र ठरते. हा सिद्धांतही ऐतिहासिक लेखांच्या कृतिना सर्वांशी लागू पडतो. 


प्रसंग व त्या प्रसंगाचे लेखन करणारा ळेखक यांचेमध्ये काळाचे जितके जितके अंतर पडते तितकी 
त्याच कृति काल्पनिक व ऐकिव साधनानी सजविली जाते व म्हणूनच ती कृति विश्वसनियाच्या प्रमाणांत 
उतरत नाही. 


व या कारणास्तव इतिहास संशोधन शास्त्रात विषम काळीन लिहलेले बखरी वगैरे ळेख प्रमाण 
याच्या दृष्टीने आगदी खालच्या पायरीचे ठरतात, यास्तव इतिहास संशोधनदृष्ट्या विश्वासार्ह ठरण्यास 
कोणताही पुरावा अस्सल व समकालीन असला पाहिजे. उदाहरणार्थ तत्काळीन सरकारी संबंधित 
अधिकाऱ्यांचा पत्रव्यवहार किंवा तत्कालिन जमाखर्च किंवा तत्कालिन राजकीय घटनेक्ञी संबंधित झालेल्या 
कुटुंबाच्या तर्पेल झाळेला पत्रव्यवहार वगैरेसारखी प्रत्यक्ष अनुभवलेली किंवा पाहिलेली माहिती देणारे पुरावे 
हे प्रथम श्रेणीचे साक्षीदार होत. 


सारांश प्रत्येक भूतकालीन ळेंखी पुरावा हा त्याच्या पात्रापात्रतेप्रमाणे इतिहास लेखनास आधारभूत 
होऊ शकतात या दृष्टिने मी दिळेळे वाळव्याच देशमुखांनी इतरानी कबुल कतबा हा कागद अत्यंत महत्त्वाचा 
तसाच बाजी घोरपडे याचा मृत्युचा काल हा महत्त्वाचा शोध इ. स. १६६७ पुढे जगला हा आहे. तो १६६४ 
साली शिवाजीने ठार मारले. तसेच बायकामुलांची कत्तल केली हे साफ खोटे आहे. सर्व मुळे जिवंत होती 
मुधोळचे घोरपडे इतिहासकारास बाजीचा मुलगा माळोजी हा आपले आजोळी असल्यामुळे तो वाचला हे 
दाखवावयाचे होते. 


आपल्याला इतिहास आहे पण इतिहासकार नाहीत. ग्रंट डफ आणि नंतर १२५ वर्षानी झालेले 
रियासतकार सरदेसाई या खेरीज चटकन सांगता येण्यासारखी इतिहासकारांची नावे दृष्टीपुढे येत नाहीत. 
मराठ्यांच्या इतिहासावर आज महाराष्ट्राबाहेर अधिक संशोधन होत आहे. कलकत्ता ते लखनौ, 
राजस्थान, या भारतीय आणि इंग्लड, न्युझीलंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया, आणि अमेरिका इत्यादी 
भारताबाहेरील देशात होत आहे. आणि या सर्वांना इतिहास संशोधन करण्यासाठी आपण विपूल सामुग्री 
पुरवित आहोत. आपले अभितेखागार आणि संशोधन मंडळे जणू काय त्यांच्यासाठीच सिद्ध केली आहेत. 


अर्थात ही सामुग्री म्हणजे राष्ट्राची संपत्ती आहे. व त्याचा कोणीही वापर करावा हे तत्त्व ठीक असले 
तरी प्रादेशिक इतिहासाची विशेषतः सामाजिक ऐतिहासिक आर्थिक इतिहासाची ज्या जाणकारपणे त्या 
देशातील संशोधक हाताळू शकतील तितके इतरांना नेहमीच शक्‍य होईलसे नाही, अश्ा या संशोधनावर 
आधारित ग्रंथ इंग्रजीत प्रसिद्ध होतील. आधारभूत ग्रंथ म्हणून त्याचा वापर होऊ लागेल आणि आपण मात्र 
या लेखकांना महाराष्ट्राचे मर्म उमजले नाही, अज्ञी टीका करीत राहू. ग्रॅंड उफच्या मराठ्यांच्या 


इतिहासातील चुकांचे हप्ते एकेकाळी जसे आपण देत होतो. तसेच आता देखील होईल. म्हणून महाराष्ट्राचा 
निर्दोष इतिहास जगापुढे मांडावयाचा असेल तर आपण आपला प्रादेशिक इतिहास सर्व दृष्टीकोणातून 
परिश्रमपूर्वक संशोधन करून (ऐतिहासिक तत्कालिन कागदोपत्राचे) आधारे तयार केला पाहिजे. तसे न 
झाल्यास संशोधकांना कच्चा माल पुरवणारी एक वसाहत असेच आपल्या इतिहास संश्लोधनाचे स्वरूप 
राहील. 


मध्ययुगीन भारताचे इतिहासात १७ वे शतक हे अनेक दृष्ट्या महत्वपूर्ण आहे. मोगली सत्ता याच 
शतकात कळसास पोहोचळी आणि इतर दक्षिणी मुसलमानी राज्ये धुळीस मिळाली ती देखिल याच 
शतकात. मराठी सत्तेचा उदय आणि विकास याच शतकाने नोंदविला आणि पाश्चिमात्यांनी भारतात आपली 
पावले टाकावयास प्रामुख्याने याच शतकात प्रारंभ केला. 


विकेंद्रीकरणाची आवऱ्यकता होती, म्हणूनच देशाधिकारी अथवा देहक (देशमुख देशपांडे) आणि 
राज्याधिकारी अशी सत्तेची विभागणी केली होती. तेव्हा अशा या काळात शिवाजी मुत्सदी महाराजा राज्य 
स्थापनेस आणि ते वाढीला लावण्यास आवश्‍यक अज्ञा वतनदारांचे शत्रुत्व कसा पत्करतील ? 


सतराव्या हातकात वतन हे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक प्रतिष्ठेच गमक होते. तेव्हा 
साहाजिकच वतनासाठी ते का जिवावर उदार होत असत. ? 


वतनाच्या या विलक्षण आसकक्‍्तीमुळे राजसत्तेला त्याबाबत जपून पावले टाकणे भाग होते. उदाहरण 
म्हणून एक कौलनामा इ. स. १६५५ या ठिकाणी देत आहे. 


अजर रा. शिवाजी राजे हेबतराऊ देशमुख, ता. गुजणमावळ तुमचे बाबे हुजर खबर मालूम जालीनें 
कित्येक बडिया लोकांनी तुमचे पाठी शक घातला आहे की तुमची देशमुखी आम्ही घेऊ तुम्हास वाईट काम 
ऐसा हक घातला आहे व दळवी याचे कर्जआहे. त्यास तुम्ही जमान आहा जमानती झाडे लाऊन आम्हास 
कष्टी करू ऐसा शक तुमचे पोटी बसविला आहे व कित्येक तुमचिया घरोबिया मध्ये एक प्रकार वर्तणूक जाली 
आहे, असे कित्येक लोक बोलताती तरी तेही गोष्टीच्या निमित्या येऊन कष्टी करतीळ ऐसा हक वसविला 
आहे. या तिही गोष्टी करिता व कित्येक गोष्टीकरिता तुम्ही शक जावे आहा डावीडौल होता तरी तुम्हास 
साहेब घरिच्या लेकरासारिखे जाणितो आणि तुमचे फार हेही गोष्टीचे वाईट करावे ऐसे मनावर कधी धरणार 
नाही हे तुम्हास वित्तिम कळले असावे. कोणीही गोष्टीचा हक न धरणे तुमचे हजार गुन्हे माफ आहे ती 
तुम्हासी आम्ही काहीही वाईट वर्तणूक करु तरी आम्हास महादेवाची आण असे व आईसाहेबाची आण असे 
कोणतो गोष्टीची चिंता न करणे अवांतराहि लोक भेडसाविले असेल ते मेटविणे आमच्या इमानावरि आपला 
मान ठेवून आम्हा पासि येणे कोणी गोष्टी चिंता न करणे 


मोर्तब 


शिवकालीन पत्र सार संग्रह ळेख नं. ७०८ 


शिवकालीन वतनदारी विषयी बरेचसे गैरसमज आहेत. शिवाजी महाराजानी वतनदारी नष्ठ केली 
आणि जनतेची पिळवणूक करणाऱ्या देशमुखी देशपांडे सरदार दरकदार याच्यापासून रयतेची मुक्‍तता 
केली. समाजात वर्गीय लढ्याला प्रारंभ झाला होता, आणि या लढ्यात जनतेचे नेतृत्व करुन सरंजामझ्ञाही 
वर्गाविर्द्ध लढा पुकारला आणि नवीन समाज निर्माण केला. अशा तर्‍हेचे विचार काही वेळा मांडळे जातात. 


परतु समाजात अशाप्रकारचा वर्गकलह होता. वतनदार्‍्याच्या विरूद्ध जनतेने बंड पुकारले होते. 
अशातऱ्हेच्या विधानांना पुरेसा आधार आढळत नाही. 


वतनदारी ही त्या काळची एक आवश्‍यक अशी राज्यकारभाराची संस्था होती. अपुरी दळणवळणाची 
साधने, राज्य कारभारास योग्य अशा जाणकार माणसांची चणचण, अशा अवस्थेत शांतता आणि सुव्यवस्था 
राखण्याकरिता शिवाजी महाराज वतनदारिविरूद्ध होते, असे मत मांडळे जाते. तेव्हा प्रामुख्याने आधार 
घेतला जातो तो सभासद बखरीचा आणि आज्ञापत्राचा. ही दोन्ही साधने शिवाजी महाराजांच्या मृत्युनंतरची 
आहेत. आदिलशाही निजामझ्ञाही मोगलाई यांच्या ताब्यातील मराठी मुलूख हळू हळू महाराजाच्या 
अधिकारात येऊ लागला. तेथील मिरासदार पैकेकरी होऊन गावास हुडे वाडे कोट बांधून प्यादे (सैन्य) 
बंदुखी घेऊन बळावले आहेत, याची प्रचिती महाराजाना उत्तरोत्तर येत गेली असावी. 


आणि म्हणून त्यानी काही बाबतीत मिरासदार इनाम इजारतीने मनास मानेसारखे आपण घेत होते 
ते सर्व अनामत करून जमीनदारास गल्ला व नख्त (पैसे) पाहून देशमुखास व देश कुलकर्णी यास व पाटील 
कुलकर्णी यासि हक्क बांधून दिला. 


आज्ञा पात्रात देखील असाच सूर आहे. 'हे लोक म्हणजे राज्याचे दायादच आहेत. आहे वतन 
इतकियावरी कालक्रमणा करावी, सर्व देशाचा स्वामी म्हणजे राजा निष्ठेने वर्तावे कोणाचा करावा ही त्यांची 
वृद्धी नाही. जंव जंव नूतन संपादाव व बळकट व्हावे, बळकट झाले म्हणजेच एकाचे घ्यावे दावे दरवडे 
करावे हा याचा सहज हव्यास.' 


या दोन्ही उताऱ्यावरून शिवाजी महाराज वतन संस्थेच्या उपयुक्‍तते विषयी साशंक होत असे 
म्हणता येणार नाही. त्यांचा आक्षेप होता तो मनास मानेसारखे वागणाऱ्या वतदाराविरुद्ध अथवा आहे तेवढ्या 
वतनावर संतुष्ट राहून स्वामीशी एकनिष्ठेने न वागता सतत हव्यास करणाऱ्या वतनदाराविरुद्ध आपल्या 
राज्यातील वतनदार जर कर्तव्यच्युत बनळे शिरजोर झाले तर आपली सत्ता संपुष्ठात येईल अशी त्यांना 
भिती वाटणे हक्‍्य असेल. विशेषतः मराठी राज्याची रीतसर स्थापना झाल्यानंतर म्हणजे १६७४ नंतर अशा 
महत्वाकांक्षी अथवा बेमुर्वतखोर वतनदारांना त्यांची वतने अमानत करून शासन करण्याचा उपक्रम 
अल्पप्रमाणात सुरू करणे शक्य आहे. वतनदाराच्या विरूद्ध उघडपणे बंड करणे शक्‍य नव्हते. कारण त्यांची 
शासकीय गरज आणि रयतेवरील पकड या गोष्टी वृष्टीआड करून चालणार नव्हते. 


वतनसंस्था ही उपयुक्‍त असल्यामुळे शिवकालापुर्वीची वतने चाळू केल्याची आणि नवीन वतने 
दिल्याची उदाहरणे आढळतात. त्याचबरोबर उद्दाम वतनदारांना त्यांचे वतन अमानत करून शासन 
केल्याची उदाहरणे आहेत, वतने अमानत केली, याचा अर्थ तीनह केली असा होत नाही. वतन अमानत हे 
एक प्रकारे वतनदारास झासन होते. 


कारीच्या जेधे देशमुखा सर्जाराव देञमुखीचे वतन केव्हातरी १६६८ पुर्वी जप्त केले होते. तेव्हा बहुत 
जबून वस्त तंगतुरासी जाहली तरी मेहर बानू होऊन आपला आवकास चाळू आणि साहेबाच चाकरीस 
हाजीर राहो यैसे केळे पाहिजे. अशी त्याने विनंती केली. तेव्हा त्याचे हक्क परत करण्यात आले. 


शिवाजी महाराजासंबंधित त्यांच्या हयातीतच इतिहास लिहिणारे होते, त्याचे संबंधी, संस्कृत, 
मराठी, पर्शियन, दक्षिणी उर्दू इंग्रजीपोतूंगीज डच फेंच इत्यादी भाषा मधून लिहिण्याची जी परंपरा सुरू 
झाली ती त्यांच्या हयाती पासून ते अगदी परवा परवा पर्यंत डच पोर्तुगिज फ्रेंच या भाषा सोडून दिल्या तर 
इतर भाषातून सारखीच चाळू आहे. खुद्द छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या आयुष्याच्या कारकिर्दीत त्याच्या 
देखरेखी खाली दरबारातील एक कवी नावाजलेला पंडित कविंद्र परमानंदं याने संस्कृत भाषेमध्ये शिवाजीचे 
चरित्र लिहावयास घेतले त्याला शिवभारत म्हणतात. दुर्दैवाने ते चरित्र अपुरे राहिले किंवा संपूर्ण चरित्र 
लिहिले असताना फक्त शिवचरित्राचे ३१ अध्यायच सापडले व इतर अध्याय सापडले नाहीत म्हणून 
सापडले तेवढेच अध्याय प्रसिद्ध केळे असे होणे शक्‍य आहे. पण काही इतिहास संशोधकाचे मते हे शिवचरित्र 
पुरे झाले असले पाहिजे. म्हणून त्याचा शोध परवा परवा सन १९४०-४६ चे सुमारास इतिहास संशोधक कै. 
य. रा. गुप्ते याची मला पत्रे येत होती. कारण माझे घोरपडे घराण्यात जतन केलेले बरेच हस्तलिखीत ग्रंथ 
होते. तसेच मराठ्यांचे इतिहासाळा उपयुक्‍त असे वडीलोपार्जीत घोरपडे घराण्याचे व इतर घराण्याचे 
कागद आहेत, असे अनेकाकडून कळले होते. त्यांमुळे शिवभारताचा अपुरा भाग मिळतो काय ? यांची 
चौकशी होत होती. 


इतिहास नानाविध व्यक्तिंच्या पराक्रमाने तसेच बर्‍या व वाईट केलेल्या गोष्टीनेही बनतो. अर्थात त्या 
व्यक्ति कोणत्या घराण्यांतल्या कझ्ा पुढे आल्या, त्यांचे जन्ममृत्यु केव्हां कसे झाळे, त्याची समकाळीन 
परिस्थिती कशा प्रकारची होती, हे तपशिळ जितक्या विपुलतेने उपलब्ध होतील तितका तो इतिहास भरीव 
मार्गदर्शी बनतो, बनेल. 


व्यक्तिंची कुटुंबे बनतात आणि कुटुंबाचे समाज व राष्ट्र बनत जाते. यास्तव व्यक्तिचा व कुटुंबाचा 
भरपूर तपशील वाचकापुढे येण्यास तत्‌संबंधी तत्‌काळलीन समाज परिस्थिती, ऐतिहासिक पुरुष व प्रसंग 
याबद्दलचा ऐतिहासिक तत्‌कालीन कागदपत्राचा पुरावा, वंशावळी, ते कोठे जन्मले, त्यानी कोठे कसा 
इतिहास निर्माण केला हे कळणे अगत्याचे असते. इतिहास एका पुरुषाचा असो की मोठा विस्तृत असो. 
इतिहासास दोघेही मौल्यवान हे लक्षात घेऊन शक्‍य तितक्या व्यक्तिंची माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध होणे 
गरजेचे आहे. कित्येक घराण्यांतील पुरुषांनी पिढ्यांपिढ्यान ऐतिहासिक पराक्रमाची साथ दिलेली आहे. 
उदाहरणार्थ - घोरपडे, भोसले, निंबाळकर वगैरे होत. तर कित्येकांची नावनिज्ली व्यक्‍ती पुरतीच संपुष्टात 
आलेली असा प्रकार नजरेस येत आहे. मुरारबाजी देशपांडे, बाजीप्रभू देशपांडे, नेताजी पालकर, 
जिवामहाले, बर्हिजी नाईक, तानाजी मालुसरे इत्यादी महापराक्रमी पुरुष आकाशातील तुटलेल्या 
ताऱ्याप्रमाणे चमकून त्यांनी सर्व जगाचे लक्ष आपणाकडे ओढून घेतलेले आहे. 


शहाजीच्या तीन स्वाऱ्या, बंगलोरास वास्तव्य (स. १६३७--४०) 


रणदुल्लाखानाने हाहाजीला बरोबर घेवून कर्नाटकांत लागोपाठ तीन स्वाऱ्या केल्या, त्या सन १६३७ 
पासून १६४० पावेतो झाल्या. दसर्‍यास फौजा स्वारीस निघावयाच्या त्या पुढील पर्जन्यापूर्वी परत यावयाच्या 
असा क्रम चालला. महंमदशहाचा असा सक्त हुकूम होता की, कर्नाटकातील हिंदू सत्ताधीश्ांस जिकून 
त्यांचा प्रदेश हस्तगत करावा, हिंदु धर्माचा पाडाव करुन मुसलमानी धर्म वाढवावा. आणि संपत्ति लुटून 
विजापुरास आणावी. पहिली स्वारी पश्चिम बाजूने मालनाड प्रांतातील झक्केरीवर झाली. हे धनाढ्य शहर 
हल्लीच्या दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यात होते. तेथे भद्राप्पा नाइकाचा पराक्रमी पुत्र वीरभद्र राज्य करीत होता. 
आदिलशाही फौजा प्रचंड व सज्ञ असल्यामुळे त्यांजपुढे वीरभद्राचा निभाव लागला नाही. एक दोन महिन्यांत 
त्याचा पाडाव होवून इक्केरी शहर मुसलमानांचे हाती गेळे. नाइकाने शरण येऊन अर्धे राज्य व अठरा लाख 
होन दंड देऊन आपला बचाव केला. त्याने पुढे बेदनुरास जाऊन वस्ती केली. एवढा विजय संपादून शहाजी 
व रणदुल्लाखान स. १६३८ पावसाळ्यात विजापुरी परते आले. 


दुसरी स्वारी पुढील सालच्या दसऱर्‍यास निघाली. तीत रणदुल्लाखानाचे हाताखाली अफझलखान व 
शहाजी हे दोन मुख्य सरदार होते. कर्नाटकांत प्रवेश केल्यावर रणदुल्लाने अफझळखानास शिऱ्यावर 
पाठविले. शिरे येथे मजबूत किल्ला असून तेथे कस्तुरीरंग नाईक यांचा अंमल होता. अफझलखानाने 
किल्यास वेढा घाळून नायकास जेर केले, तेव्हा नाइलाज होवून त्याने खानाकडे तहाची याचना केली. 
वाटाघाटीसाठी अफझलखानाने नायकास अभयवचन देऊन भेटीस बोलावले पुढे भेटीच्या प्रसंगी 
विश्वासघात करून अफझलखानाने नायकाचा शिरच्छेद केला. आणि किल्ला, व संपत्ती कबजात घेऊन पुढे 
प्रयाण केळे. खानाच्या या विश्वासघाताबद्दल चहुकडे अत्यंत बोभाटा होवून आदिलशाही दरबारावरील 
लोकांचा विश्वास उडाला. अफझलखान अत्यंत विश्वासघातकी आहे असा त्याचा लौकिक देशात इतका 
पसरला होता की, पुढे २० वर्षानी शिवाजी त्याचे भेटीस गेला तेव्हा खानाचा हा कपटी स्वभाव तो पूर्णपणे 
ओळखून होता. 


अफझलखान शिर्‍्यावर चाळून गेला, त्याचवेळी शहाजीची रवानगी बंगलोरवर झाली. तेथे 
केंपगौडा नावाचा अंमलदार होता. त्याचा पराभव करून शहाजीने बंगलोर हस्तगत केले. नंतर 
रणदुल्लाखान स्वतः तेथे गेला. आणि तेथील कारभारावर त्याने शहाजीचीच नेमणूक केली, केंपगौड पळून 
सावनदुर्गावर राहिला. नंतर शहाजी श्रीरंगपट्टणावर चाळून गेला. तेथे कांतीराय नरसराज वोडियार हा 
अधिकारी होता शहाजीने कांतीरायापासून मोठा दंड घेऊन त्यासच आपले तर्फे तेथे स्थापिळे आणि तो 
बंगलोरास परत आला. रणदुल्लाने आपले वकील मदुरा व कावेरी पट्टण येथील अधिकाऱ्यांकडे पाठविले. 
तेथील सत्ताधीश्ञांनी आदिलशहाचे स्वामित्व कबूळ करून खंडणी पाठविली. येणेप्रमाणे विजय मिळवून 
रणदुल्लाखान पावसाळ्यापूर्वी विजापूरास परत आला. मागील बंदोबस्तासाठी शहाजी बंगळोरास राहिला. 
यावेळी बंगळोरास इसलामपूर मुसलमानी नाव देण्यात आले. 


रणदुल्लाखानाची तिसरी स्वारी सन १६३९-४० झाली. या स्वारीत त्याने बसवापट्टणच्या लढाईत 
शहाजीनेही मोठा पराक्रम केल्याचे वर्णन शिवभारतात आहे. लगेच चिक्कनायकहल्ली, बेळूर, टुमकूर, 
कांदळ, बाळापूर इत्यादी स्थळे आदिलशहास हस्तगत होऊन ळूटही अपरंपार पैदा झाली. तिचा काही अंश 
सरदारांस मिळूनही या खात्यांत विजापूरास इतकी संपत्ती आली की, तिच्यातून दादमहाल वगैरे कित्येक 
प्रचंड इमारती तेथे बांधल्या गेल्या. तिनही स्वाऱ्यांत कल्पनातीत यश मिळाल्याबद्दल महंमदशहास मोठी 


धन्यता वाटली, आपण दक्षिणचे सर्व राजे व महाराजे जिकिंयळे, मोठमोठी मंदिरे धुळीस मिळविली. तीन 
वर्षाच्या अवधीत सेतुबंध रामेश्वराची भक्‍ती करणाऱ्या हिंदूच्या शेंड्या कापून काफरांचे निर्मूलन केळे असा 
अभिमान शहाने जाहीर केलेला विजापुरच्या इतिहासात आढळतो. शहाजीला मात्र ही बढाई कितपत 
रूचळली असेल ती असो. त्याला शक्य तितका खूष ठेवण्याची खबरदारी इाहाने घेतली होती. 
रणदुल्लाखानपुढे दरबारी परत आल्यावर शहाजीच कर्नाटकात आदिलशहाचा मुख्य हस्तक झाला. प्रथम 
काही वर्षे बंगलोरास काढून नंतर बाळापूर व कोलार येथे त्याने कित्येक दिवस वास्तव्य केले. पुष्कळ 
ब्राह्मण व इतर हुन्नरी लोक त्यानंतर दक्षिणेतून कर्नाटकात नेले. त्यांची वस्ती अद्यापी तिकडे आढळून येते 
जिंकलेल्या प्रदेशाची, वसुलीची व इतर व्यवस्था लावण्याकरिता त्याने आपल्या भरंवश्याची अनेक कुटुंबे 
बरोबर नेली. त्याने तिकडच्या रयत लोकांस न दुखविता त्यांचे प्रेम संपादन केळे आणि ठिकठिकाणी आपले 
हस्तक नेमून नियमित वसूल जमा करुन जवळ धनसंचय केला. विजापूरास तो वेळेवर रकमा पाठवित 
असल्यामुळे त्याचा कारभार हाहास पसंत पडला आणि कोणाही मुसलमान सरदाराचे हातून पूर्वी प्रांताची 
सुव्यवस्था इतकी चांगली लागली नव्हती. सन १६४० नंतरच्या तीन वर्षात कर्नाटकात पुनः मोठी स्वारी 
झाल्याचे दिसत नाही. शहाजी बंगलोरास राहून सर्व कारभार पहात होता. आपल्या हातून हिंदूंचा निःपात 
होतो हे या उद्योगाचे खरे मर्म त्याने ओळखले. हिंदू सत्ताधिज्ञांचे वकील त्याजकडे जाऊ येऊ लागले. केव्हा 
उघड वाटाघाटी, तर केव्हा गुप्त कावे, त्यांचे सारखे चाळू असत. दक्षिणेतील हिंदूचा पुरस्कार त्याजकडे 
येऊन, स्वतंत्र राजाचा थाट त्याने जमविला. स्वभावाचा थोडा रंगेल असल्यामुळे त्याचेजवळ आश्रित, कवी, 
शाहीर, गवई वगैरेचा भरणा जमून बंगलोरास हिंदू राज्य उत्पन्न झाल्याचा देखावा चाळू झाला. शिवभारत 
राधामाधवविलासचंपू इत्यादिकांतून वरील ध्वनी स्पष्ट उमटलेला दिसतो. 


स्वाऱ्या संपून बंगळोरास हाहाजीची व्यवस्था स्थायिक झाल्यावर त्याने जिजाबाई व शिवाजी यांस 
पुण्याहून आपल्याकडे बोलावून घेतले. या हालचालीचे काल निश्चित ठरविता आले तर पुष्कळ गोष्टी स्पष्ट 
होतील. सन १६४० पासून सुमारे दोन वर्षे शिवाजीचे वास्तव्य बापाजवळ बंगळलोरास व विजापूरास झाले. 
भेटी होऊन आनंदोत्सव झाला. भोजन करून जिजाऊचे व शहाजी राजांची बोलणी, नुतन लग्न, 
पुत्रसंपादनी प्रितिव्यवहाराची होऊन हास्य विनोद केला. शिवाजी महाराजास हजरतीचे भेटीस नेले. 
शहाजी राजांचे स्वारीपुढे शिवाजी महाराजांची स्वारी चिमणी घोडी, चिमणी पाळखी, चिमणे भाई, चिमणे 
चोपदार समागमे चालत असता हजरतींनी कौतुक केले. शिवाजीचे पहिले लग्न ता. १६-५--१६४० रोजी 
दादोजी कोंडदेवाने पुण्यास केळे असे शिवदिग्विजकार म्हणतो कोणी म्हणतात हे लग्न विजापुरास झाले. 
विजापूरचा मुसलमानी दरबार व बंगलोरचे निर्भेळ हिंदु वातावरण यांचा तिव्र विरोध कोणाच्याही नजरेस 
उघड दिसणारा होता. शहास कुर्निसात न करणे किंवा कसायांचे हातून गाई सोडविणे हे प्रकार शिवाजीचे 
हातून या मुक्कामांत घडले असल्याचा संभव आहे. सन १६४२ च्या आत-बाहेर शिवाजीची रवानगी परत 
पुण्यास झाली. 


मुस्ताफाखानाझ्ी हाहाजीचा बेबनाव 


(सन १६४४--४७) :- शहाजी विजापुरास असतो मागे कर्नाटकात कित्येक नायकांनी पुनः बंडाळी 
चाळू केली. वीरभद्राचा धाकटा भाऊ शिवाप्पा हा बेदनूरच्या गादीवर आला. तो शूर व बाणेदार होता. त्याने 
बाहेर स्वाऱ्या करून नवीन प्रदेश हस्तगत केले. व इक्केरीसुद्धा पुनः परत घेतली. हा त्याचा बंडावा मोडणे 
आदिलशाहास प्राप्त होते. सन १६४३ च्या मार्च-जूनच्या दरम्यान रणदुल्लाखान मरण पावला तेव्हा त्याचे 
जागी झहाने मुल्ला महंमदाचा जावई मुस्ताफाखान खानबाबा या कडव्या मुसलमानाची नेमणूक करून 


शहाजीसह त्यास इक्केरीवर रवाना केले. आणि मागून ता. ३-१-१६४४ रोजी खुद्द महंमदशहा त्यांचा 
पाठपुरावा करण्यासाठी विजापूर सोडून निघाला आणि बंकापूरास मुक्काम करून राहिला. शिवाप्पाने 
मुस्ताफाखानाज्ञी निकराचा सामना केला. इक्केरी व सागर येथे तुंबळ संग्राम होऊन शिवाप्पा हरण आला. 
तेव्हा पहिल्यासारखा बंदोबस्त करून मुस्तफाखान व शहाजी एप्रिलात परत विजापूर येथे आले. 


आता पूर्व बाजूकडील कुत्बशाही आक्रमणाचा थोडा वृत्तांत सांगितला पाहिजे. त्या भागात चंद्रगिरी , 
वेलोर, जिंजी. तंजावर, मदुरा, ही स्थळे महत्वाची होत. चंद्रगिरीस श्रीरंगराय तिसरा हा बराच कर्तृत्ववान 
पुरूष जिजी, तंजावर, मदुरा येथील नायकांस मिळवून घेवून पूर्वीचे विजयनगरचे राज्य पुनः उभारण्याची 
खटपट करू लागला. पश्चिमेकडील रणक्षेत्रावर जसे रणदुल्ला व मुस्ताफाखान मुख्य होते, तसा पूर्वेकडील 
क्षेत्रांत कुत्बशहाचा बलिष्ठ सरदार मीरजुम्ला मुखत्यारीने वावरत होता ठिकठिकाणच्या नायकांस आपले 
बाजूस आणून श्रीरंगरायाचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचा उद्योग मीरजुम्ल्याने चालविला. चंद्रगिरीच्या राज्यात 
वेलोरेचा किल्ला मजबूत असल्यामुळे तेथेच मुख्य रणसंग्राम माजला. श्रीरंगराय सन १६४२ च्या नोव्हेंबरांत 
राज्य करू लागला. तेव्हापासून तीस वर्षेपावेतो हा झगडा सारखा चाळूच होता असे म्हटले तरी चालेल. 
सन १६४३ व कुत्बशाही फौजा वेलोरवर चाळून गेल्या असता बेदनूरच्या शिवाप्पा नायकाने श्रीरंगरायाचे 
साह्य करुन मीरजुम्ला यास वेलोरहून घालवून दिले. आणि तेथे दोन वर्षात श्रीरंगरायाने आपला जम 
पुष्कळसा बसविला. अर्थात श्रीरंगरायाचा बंदोबस्त वेळीच न झाला तर सर्व कर्नाटक हातचे जाईल असे 
वाटून आदिलशहा व कुत्बशहा यांनी पुनः एकत्र वाटाघाट करून पाहिली. संगनमताचा करार ताजा केला. 
तदनुसार त्या दोन्ही शहांच्या संयुक्‍त फौजांनी सन १६४५ त श्रीरंगरायावर चढाई करूनवे लोरचा किल्ला 
हस्तगत केला. त्या बरोबर पूर्व किनाऱ्यावरील बहुतेक ठाणी मुसलमानांस प्राप्त झाली. कुत्बशहा व 
आदिलडहा यांनी या प्रचंड विजयानिमित्त मोठा आनंदोत्सव करून एकमेकांस नजराणे व पोषाख पाठवून 
पूर्वीचे सख्य आणखी दृढ केले. 


या घडामोडीत शहाजीची परिस्थिती कशी होती ते समजून घेतले पाहिजे. हिंदूंचा निःपात करण्यात 
त्याने प्रथम मुसलमानांना साह्य केले, तरी श्रीरंगरायाचा बचाव व्हावा अज्ञी त्याची मनापासून इच्छा होती. 
बहुदा त्या दोघांनी गुप्तपणे संगनमत केळे असावे. त्यांचे वकिळ एकमेकाकडे सारखे जात येत होते. सन 
१६४२-४३ त शहाजी विजापूरास असून तेथे शिवाजीसह दादोजी कोंडदेव ही त्याजपाज्ञी असावा. कुत्बशहा 
व अदिलशहा यांचे उद्योग त्यांना पूर्णपणे कळत होते. सन १६४४ च्या पहिल्या सहामाहीत दादोजी 
कोंडदेवाने शिवाजीच्या नावाने मावळात चढाई करुन कोंडाणा, राजगड, तोरंणा, पुरंदर हे किल्ले व 
तत्समाविष्ट प्रदेश आटोक्यात आणिला. आणि तेणेकरून आदिलशहाच्या आक्रमणास पश्चिमेकडून नवीन 
शह उत्पन्न केला. अर्थात शहाजीची बंगलोरास स्थायिक होण्याची प्रवृत्ती अदिलशहास जाचक वाटू 
लागली. 


सन १६४४ च्या अखेरीस शहाजी बंगलोरास जावून आपल्या कारभारावर रुजू झाला. श्रीरंगरायाने 
वेलोर पुन्हा परत घेतले म्हणून अदिलशहाने त्याचा पाडाव करण्याकरिता मोठी फौज तयार करून ती 
मुस्तफाखानाचे हाताखाली कर्नाटकात रवाना केली. ता. १-६-१६४६ रोजी मुस्ताफा स्वारीसनिघाला. 
त्याचे हाताखाली रणदुल्लाचा पुत्र धाकटा रुस्तुमजमा, अफझलखान वगैरे सरदार होते. गदग लक्ष्मेश्वराहून 
फौजा बसवावट्टणावर आल्या. या ठिकाणी ता. ३-१०--१६४६ रोजी असदखान व शहाजीराजे मुस्तफाचे 
फौजेळल सामील झाले. तदनंतर शिवाप्पा नाईक श्रीरंगपट्टणचा वोडियार, आबाजी घाटगे झुंजारराव, 
केंगनायकाचा भाऊ बाळाजी हेगतराव हेही खानास येऊन मिळाले. दर्यातील तुफानाप्रमाणे ही अवाढव्य 


फौच आग्नेयकडे वाट चाळू लागली, तेव्हा ठिकठिकाणचे लोक व सत्ताधीश भयग्रस्त झाले. 
मुस्ताफाखानाने आजूबाजूस आपले हस्तक पाठवून प्रदेश आपल्या कबजात आणिला असे करीत फौजा 
वेलोरपुढे येऊन थडकल्या. त्या बरोबर श्रीरंगराय व जिंजी, मदुरा, तंजावर येथीळ अधिकारी, शरण 
चिठ्ठ्या पाठवून मुलखास उपद्रव देऊ नये अज्ञी याचना करू लागले. पैकी श्रीरंगरायाने गुप्तपणे 
मुसलमानास मागे हटविण्याचा अंतस्थ यत्न चाळू केला. परंतु मुस्ताफाखानाने जिजीच्या नायकास वश 
करून श्रीरंगरायाचे गुप्त बेत समजून घेतले. तेव्हा कठीण प्रसंग जाणून श्रीरंगरायाने शहाजीस भिडेस 
घातले. त्यावरून शहाजीने श्रीरंगरायाबद्दल खानाकडे रदबदली केली. ती खानास बिलकूल रूचली नाही. 
त्याने वेलोरच्या किल्ल्यास वेढा घालण्यासाठी निरनिराळ्या सरदारांस बाजू वाटून दिल्या. श्रीरंगरायाचा 
सेनापती दामलवार म्हणून होता, याची व शहाजीची गाठ पडून तुंबळ रणकदंन झाले. त्यात दामलवाराने 
मुसलमानांची रेवडी उडवून देण्याचा प्रसंग आणिला असता ऐन प्रसंगी तो मारला गेला, आणि श्रीरंगरायाची 
फौज उधळून पळाली. त्याबरोबर वेलोरचे ठाणे मुसलमानास हस्तगत झाले. (मार्च १६४७) पुढे पाऊसकाळ 
येणारसे पाहून शहाजी व आसदखान यांस बंदोबस्तास ठेवून मुस्ताफाखान विजापूरास परत गेला. या 
विजयाबद्दल महंमदशहास संतोष व धन्यता वाटून तो मुद्दाम चाळीस मैल पावेतो पुढे येऊन कृष्णेवर खानास 
सामोरा गेला. तेथे सन्मानाने भेटून शहाने खानाचा गौरव केला. शहाजीच्या पराक्रमाबद्दल याचाही शहाने 
“महाराज कर्जद शहाजी भोसले” या शब्दांनी सन्मान केला. 


याच वेलोरच्या युद्ध प्रसंगात मुस्ताफाखान व शहाजी यांचे वैमनस्य प्रथम उद्भवले. रणदुल्लाखान 
शहाजीची योग्यता ओळखून होता, पण त्यानंतरचे मुस्ताफा व अफझलखान यांना शहाजीच्या पराक्रमाचा 
हेवा वाटू लागला. उलट पक्षी सर्व कामे यशस्वी करून दाखवावी शहाजीने, आणि गौरव व्हावा दुसऱ्यांचा, 
हा प्रकार शहाजीलाही दुःसह वाटला. वेलोरच्या युद्धापूर्वी श्रीरंगरायाने शहाजीच्या मार्फत तहाची याचना 
केली आणि श्रीरंगरायाचा बचाव करावा अश्ञी शिफारस शहाजीवे मुस्ताफाखानाकडे केली. ती सिद्धीस गेली 
नाही हा प्रकार वेगळा. परंतु शाहाजी हिंदूचा पुरस्कार करतो. आणि मुसलमानांच्या राज्यवृद्धीस हरकत 
आणितो. अशी सामान्य समजूत दरबारी मंडळींची झाली. तसेच हिंदुधर्माच्या नाशास आपण कारण व्हावे ही 
गोष्ट शहाजीस बिलकूल रूचली नाही. आणि शहाजी शिवाजीचे व सल्लागारांचे विचार या संकटाचा परिहार 
कसा करावा इकडे चाळू लागले. एकंदरीत इकडे आड व तिकडे विहीर अज्ञी बिकट परिस्थिती पुनः 
शहाजीस प्राप्त झाली. 


शहाजीची कैद (ऑगस्ट १६४८) 


वेलोरचा निकाल लावल्यावर मुसळलमानाची दृष्टी जिजीकडे वळली. मुसलमानांचे हे आक्रमण बंद 
पाडण्यास श्रीरंगराय कसून झटत होता. सन १६४८ च्या जानेवारीत मुस्ताफाखान आदिलशहाच्या हुकूमाने 
विजापूराहून निघाला. तो जिजीवर आला. मीरजुम्लाही त्याजबरोबर होता. जिंजीचा अधिकारी रुपनायक 
याने मुसलमानांशी सामना करण्याची सिद्धता केली. त्याने मदुरा व तंजावर येथील नायकांस आपल्या 
मदतीस आणिले. पण मदुरेचा तिरुमल नायक श्रीरंगरायाचा द्वेष करी. श्रीरंगरायास वर्चस्व प्राप्त झाल्यास 
आपली स्वतंत्रता नाहीशी होईल अज्ञी भिती तिरुमल यास वाटून तो अंतस्थपणे मुसलमानांस सामील 
झाला. अर्थात हिंदूंची एकजूट घडून आली नाही. शहाजी, आसदखान व सुस्तुमजमा यांचे एकमत असून, 
त्यांना मुस्ताफाखानाची अरेरावी दुःसह वाटत होती. खानाने जिजीस वेढा घातला, पण चौघांची तोंडे चार 
दिशांस झाल्यामुळे वेढ्याचे काम बिघडले. मीरजुम्ला व मुस्ताफा यांचे वाकडे आले. मीरजुम्ला आपली 
फौज घेऊन जिजीहून निघून गेला. अज्ञा स्थितीत मुस्ताफाखानास कळून चुकले, की प्रथम ही आपसांतील 


फूट बंद पाडिली पाहिजे, त्याशिवाय जिजी हस्तगत होणार नाही. ह्या फुटीचा उत्पादक शहाजी होय अजी 
त्याची खात्री होऊन त्यासच प्रथम वठणीस आणण्याचे त्याने योजिले. आणि त्यास आपला संशय येवू नये 
म्हणून बाह्यतः अत्यंत गोडी दाखविली. मीरजुम्ला व शहाजी यांचे अंतस्थ सूत चाळू झाले. आपणास 
कुत्बशहा आपले नोकरीत घेईल तर आपण त्यांचे कार्य उत्कृष्ट बजावून दाखवू, आदिलशहाचे नोकरीत 
मुस्ताफाखान, आपणास कधीच वर डोके काढू देणार नाही असा निराळाच बेत मनात, रचून शहाजीने ता. 
२३-१२-१६४७ रोजी एक लेखी अर्जी कुत्बशशहास पाठवून, मळा आपले नोकरीत घ्या अशी विनंति केली. ही 
गोष्ट मुस्ताफाचे कानावर गेल्याने तो जास्तच चिडून गेळा आणि हात धुऊन शहाजीचे पाठीस लागला. 
जिंजीचा वेढा सुरू झाल्यावर शहाजीने खानास कळविले की “माझी फौज थकून गेली आहे, तर थोडे दिवस 
मी बंगळोरास जाऊन फौज ताजी तवानी करून परत येतो” 'खानाने उत्तर पाठविले, हल्ली वेढ्याचे काम 
चाळू आहे. तर तुम्हांस बाहेर जाण्यास परवानगी देता येत नाही. त्यावर शहाजीने खानास जबाब दिला, 
की, 'खर्चास नसल्यामुळे माझ्या लोकांची उपासमार होत आहे, तर आता परवानगीची वाट न पाहाता मला 
निघून जाणे प्राप्त आहे.' हा उद्धटपणाचा प्रकार पाहून शहाजीस कैद करण्याचा इरादा खानाने ठरविला. 
मात्र शहाजीचे कर्तृव खान ओळखून असल्यामुळे त्याने मोठी सावधगिरी ठेविली. आणि बाह्यतः त्याजवर 
विश्वास दाखविला. मध्यंतरीच्या काळात त्याने विजापूरास पत्रे पाठवून शहाजीला कैद करण्याविषयी 
आदिलशहाची परवानगी आणिली. श्रावण वद्य १ स. (ता. २५-७-१६४८) पहाटेच्या प्रहरी मंडळी निद्रित 
असता मुस्ताफाखानाने बाजी घोरपडे वगैरे कित्येक हिंदू व काही मुसलमान सरदार शहाजीचे गोठावर 
पाठवून बिछान्यातच त्यास पकडून आपल्या सानिध्य बंदोबस्तात ठेविळे, आणि पुढील व्यवस्थेविषयी 
आदिलशहाकडून खुलासा मागविला. हहाजीजवळ त्याचा विश्वासू हस्तक कान्होजी जेधे होता त्यासही 
खानाने केद करून कनकगिरीस ठेविले. 


शहाजीचा बेदनुरचे स्वारीत मृत्यू (ता. २३--१-१६६४) 


बेदनूरकर नाईक आदिलशहाचा ताबेदार असून त्याची हकीकत षूर्वी येऊन गेळी आहे. अलीकडे 
तो खंडणी वगैरे पाठविना आणि स्वतंत्रपणे वागू लागला. तेव्हा त्यास वठणीस आणण्यासाठी आदिलशहाने 
शहाजीस लढाईचा भरपूर सरंजाम देऊन बंकापुराहून रवाना केले, शहाजी चाळून गेला तेव्हा त्याजपुढे 
नाईकचा ईलाज चालला नाही. त्याने शरण येऊन विजापूरची ताबेदारी पत्करिली. तेव्हा बेदनूरचा 
कार्यभाग पुरा करुन शहाजी परत फिरला. शहाजीचा हा विजय ऐकून अदिलशहा संतुष्ट झाला. त्याने 
मरतबाची पत्रे, वस्त्रे, भूषणे. हत्ती, घोडे वगैरे पाठवून शहाजीचा गौरव केला, बेदनपुराहून परत येत असता 
आसपासच्या बखेडेखोरे ठाण्यांचा बदोबस्त करण्यासाठी तुंगभद्रा तीरी बसवापट्टणजवळ होडिकेरी (जि. 
शिमोगा) या गांवी त्याने मुक्काम केळा. या ठिकाणी अनेक श्वापदे उठली. राजांस शिकार करण्याची इच्छा 
होवून घोड्यावर स्वार होवून हरणाचे पाठीस लागले. ईश्वरेच्छा त्यायोगे घोड्याचे पाय भंडोळीत अडकून 
घोडा व राजे एकावच्छेदे पडले. ते गतप्राण झाले. (शनिवार, माघ शु. ५ शके १५८४ ता. २३-१--१६६४) 
मागाहून लोक माणसे आली. त्यांनी एकोजी राजास तेथे आणिविले. एकोजी राजे यांनी उत्तरक्रिया सांग 
केली. आदिलशहाकडून दुख वटा येऊन मनसबदारिची वस्रे एकोजीचे नावे झाली. शिवाजी सुरतेच्या 
स्वारीहून परत आल्यावर वृत्त कळून जिजाबाईसुद्धा शोकसमुद्री पडून बहुपत विलाप केला. शहाजीराजे 
तुंगभद्रातीरी वारले, त्या जाग्यास छत्री इमारत मजबूद करविली. आणि पातझाही सनद घेवून 
यरगटनहळळी गांव तेंथील खर्चास लावून दिला. तो गाव छत्रीकडे अद्याप चालत आहे. 


शहाजीच्या कुटुंब विस्ताराचा विचार केला तर तो फार मोठा होता, परंतु हा शहाजीला तसा साह्यक 
झालेला नाही. कारण नेहमीच प्रस्थापित राज्य किंवा राजघराणे यांचे स्वामित्व मानूनच राहाण्याची सामान्य 
माणसांची प्रवृत्ति असते. त्यांतले त्यांत जहागिरी इनामतीत जखडलेली आर्थिक संबंधात गुंतलेली मंडळी 
तर क्रांतिकारक चळवळीशी सहसा सहमत होत नसतात. मात्र तत्कालीन राजकीय बंधने सामाजिक 
बाबतीत फारशी अडवणुकीची नसत. त्यामुळे तत्कालीन परिस्थिती फार निराळी होती. 


राजकीय मतभेदामुळे कुटुंबाकुटुंबातील माणसांचे एकमेकाशी जुळलेले सामाजिक संपर्क कायमचे 
तुटले जात असे नाही. स्थानिक लोकांच्या अनिर्बंध खासगत प्रवासाला पूर्ण मुभा असे. त्यावेळच्या 
दळणवळणाच्या गैरसोयीच्या राजकारभारांत अशा तर्‍हेचे नियंत्रण लोकांवर घालणे व त्याबाबत बंदोबस्त 
करणे अशक्य होते. सैन्याचे घटक बरोबर असले तर इत्रुमित्रत्वाची चौकडी वाटेवरील गांवाचे मोकदम 
वगैरे करीत, इतरवेळी चौकज्ञी होत नसे. इतकेच नव्हे तर इात्रूकडे असलेल्या लोकांच्या मोकदम्या. 
देशमुख्या वगैरे वंशपरंपरागत इनामती जप्त होत नसते. त्यां त्यां घराण्यांत किंवा घराण्यांतर्फे त्या चालत 
आणि वडिलकीचा हक्क सांगणारा कोणी उद्भवल्यास चौकशीअंती त्या त्यांचेकडे जात. सारांश, वैयक्तिक 
द्रोहावरुन भीतीचे स्थानिक वातावरण क्षुद्ध असल्या खेरीज शत्रूकडील सैनिकानी अगर सरदारांना 
आपापल्या प्रदेज्ञांत वावरण्यास अडथळा होत नसे. अशा परिस्थितीत शाहाजीचे चुलतभाऊ व शिवाजी-- 
संभाजीचे चुलत व चुलत-चुलत भाऊ आपल्या स्वामिनिष्ठेसाठी शाहाजी-शिवाजीशी लढतांना आढळले 
तर नवल कसचे ? चाकरी हा एकच त्यांच्या लढ्यामागे हेतु होता. तसेच आज एक चाकरी सोडून उद्या. 
शत्रूकडील दुसरी चाकरी स्वीकारली तरी त्यालाही आडकाठी होती असे नाही. परकीय इस्लामी सत्ता अशा 
अदलाबदलीची त्या काली फिकीरहि करीत नसते. उलट सरहद्दीवरील भांडणांत सर्वच इस्लामी सत्तांना 
स्थानिक लोकांचा जमाव मिळविणे इष्ट असे. इतकेच नव्हे तर शत्रूकडील जमाव शक्‍य तितक्‍या सवलती व 
अमिषे दाखवून तोडणे व आपला जमाव वाढविणे हा तर त्यांचा नेहमीचाच उघड प्रचार असे. सारांश, हे 
कुटुंबाकुटुंबातील शत्रुत्व त्यांच्या व्यक्‍तिविषयक कडवटपणामुळे उद्भवलेले असेच असे नाही. बहुतेक वेळा 
ते केवळ नोकरी जहागिरीसाठी स्वीकारावे लागे. कारण त्या काळी स्थानिक जनतेत एक अगर दुसऱ्या 
परकीय इस्लामी सत्तेचा अभिमान किंवा त्याबाबत एखादी राष्ट्रीयत्वाची भावना जागृत होती असे नाही. 


वरील विवेचनावरून पहाता त्याकाळी घोरपडे व जेधे निरनिराळे सत्तेतीळ कांही वेळी नोकर होते 
तरी ते येथे ठिकाणी येऊन एकमेकाचे कुडाळ विचारित होते व सरंजामाबाबत चर्चा होऊन कोणास केव्हा 
सरंजाम होईल याची माहिती देत होते. या माहितीचा पत्रव्यवहार झाळेळा शिवचरित्र साहित्य खंड ५ पान 
१२७ व मराठ्याचे इ. साधने राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास पा. २४ हे प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकावरून 
पहाता सहज लक्षात येईल. 


तसेच एक बंधू एका सत्ताधिज्ञाचा नोकर व दुसरा त्याचाच बंधू दुसर्‍या सत्ताधिश्ञाचा नोकर उ. छ. 
शिवाजी महाराज व त्यांचे सावत्र बंधू एकमेकाशी लढत होते. 


बाप-लेकही एकरमेंकाशी लढत होते. पेशवाईतील भिष्म मालोजी राजे घोरपडे मुधोळकर त्याचे पुत्र 
गोविंदराव असे बाप-लेकही एकमेकाशी लढत होते. शहाजीराजे यांचेविरूद्ध मंबाजी भोसले हे सखे चुलत 
भाऊ असून हे शहाजीश्ी लढले तसे मंबाजी प्रतापगडाचे मोहिमेस अफझलखानाचे बाजूने शिवाजी शी लढले 
तेव्हा त्यात ठार झाले. लखूजी जाधव व जावाई यांची लढाई झाली आहे. कोठे खंडाळ्याचा हत्ती प्रकरण 
त्या प्रकरणात नात्यागोत्याचा प्रसंग सोडून एकमेकाशी भोसले जाधव लढले. देशमुखी व सरंजामदारी 


मिळविण्यास कोणीही एकमेकाशी ळढत होते, तसेच पेशवाईतील नारायणराव पेडावे यांचा वध काय सांगतो 
० 


बा. बा. घोरपडे, 
एम. एल. ए. 
४० कौन्सिल हाल पुणे, 
जां नं... 5-5: 
२०--९--६४ २०--९--५४ 
स.न. वि. वि. 


आपला व माझा परिचय नसताना हे पत्र पाठवून आपलेकडून काही माहितीची अपेक्षा करित आहे. 


मुधोळकर राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास कै. द. वि. आपटे यांनी लिहिलेला आपले वाचनात 
आलेला आहे. व त्या इतिहासातील ऐतिहासिक कागदपत्राचे पुरावे म्हणून राजा शहाजी छत्रपती शिवाजी 
वगैरे आपण प्रसिद्ध केलेल्या भागात दिलेले आहेत. 


या घोरपडे घराण्याच्या अन्यत्र प्रसिद्ध झालेल्या वंशावळी व ऐतिहासिक अस्सल असे प्रसिद्ध व 
अप्रसिद्ध कागदपत्र तसेच इनाम कमिडानचेवेळी राजेसाहेब घोरपडे मुधोळकर यांनी दिलेल्या कैफियती व 
घोरपडे यांच्या अन्य ठिकाणी असलेल्या शाखा यांचेकडील कागदपत्र पहाता व प्रसिद्ध झालेला हा 
मुधोळकर राजे घोरपडे याचा इतिहास यात मेळ बसत नाही. पुष्कळ ठिकाणी, स्थळाचा, काळाचा व 
व्यक्तिंचा नामनिर्देश झाळेला पाहून संशय निर्माण होत आहे. तो संशय म्हणजे कधिकाळी अस्तित्वात 
नसलेल्या व्यक्तिचा नामनिर्देश झालेला आहे. व अस्तित्वात असलेल्या व्यक्ति व कार्य हे दृष्टीआड केलेले 
दिसत आहे. तसेच बऱ्याच फर्मानाचे बाबतीत मजला संशय आहे म्हणून आपले सारखे अवल दर्जाचे 
इतिहास संश्ोधकाकडे मी आपले विचार मांडीत आहे. 


तेव्हा आपण मजला मार्गदर्शन केल्यास चांगळे होईल. ज्या घोरपडे, घराण्याचा इतिहास लिहिला 
त्यांचे एका शाखेपैकी आम्ही आहोत. असे आम्ही समजत आलो आहोत व हे समजण्यास आधारभूत पुरावाही 
आमचे जवळ आहे. म्हणून हा मुधोळकर राजे साहेब घोरपडे, मुधोळकर यांचे घराण्याचा इतिहास 
लिहिताना साधक बाधक गोष्टीचा विचार झाला असावा व निर्वीकार बुद्धीने राजे साहेबांनी इतिहासाचे 
साहित्य दिले नसावे असे माझे मत आहे. आपले पत्राची वाट पहात आहे. 


आपला, 
बा. बा. घोरपडे, 
इतिहासाचार्य श्री. गो. स. सरदेसाई. 
मु. पो. कामशेत, जि. पुणे. 
सेंट्रल रेल्वे, 


__श्री- 
ता. २२ सप्टे. १९५४ पो. कामशेत, जि. पुणे. 


श्री. बा. बा. घोरपडे एम. एल. ए. पुणे यांसी सादर नमस्कार विनंती, आपले पत्र तारीख २० चे 
घोरपडे इतिहास विषयक चर्चेचे पोचले. त्यांचा विस्तार मोठा असून अंतरंगाची वरील माहिती मला आहे. 
कै. मालोजीराव राजे मुधोळकर यांच्या प्रेरणेने स. १९३४ साली पुण्याच्या मा. इ. मंडळामार्फत द. वि. 
आपटे यांनी इतिहास प्रसिद्ध केला. त्यांचा उपयोग मी आपल्या रियासतीत फार जपून केला आहे. त्यांत 
आलेला पुरावा सर्व मला मान्य आहे. असे मी कोठेही सांगितलेले नाही. या इतिहासाचा मूळ पाया 
मालोजीराव नानासाहेब यांनी उभा केला. कांही फर्माने त्यांना नवीन उपलब्ध झाली. त्यांचा आधार घेवून 
आपल्या घराण्याचा इतिहास कोणी तंज्ञाने लिहावा ही त्यांची तीव्र इच्छा होती. मंडळाकडे हे काम देणेपूर्वी 
ते त्यांनी माझ्याकडे आणिले. त्याच्यामाझ्या पांच चार गांठी भेटी झाल्या. मी ती फर्माने पाहिली. उत्तर केले 
मला फारसी येत नाही. माझे मित्र सर जदुनाथ सरकार त्या भाषेचे ज्ञाते आहेत. त्यांनी ती फर्माने पाहून 
ऐतिहासिक सत्याचा निर्णय द्यावा. ही सूचना राजेसाहेबानी मान्य करुन ती त्यांनी जदुनाथकडे पाठविली. 
सुमारे एक वर्ष ती जदुनाथ जवळ होती. त्यास मध्यस्थ मी होतो. पण निश्चित मत ठरविणे जदुनाथाना 
अशक्‍य झाले. कारण इतर फारसी लेखातला प्रत्यंतर पुरावा हुडकून काढावा तेंव्हाच निर्णय देता येणार. 
शेपन्नास फारसी हस्त लिखीत ग्रंथ वाचून तपासणी करणे मला शक्‍य नाही. असे जदुनाथानी कळविले, 
राजेसाहेबांना निकड होती. सबब जदुनाथाने ते सर्व कागदपत्र व फोटोग्राफ परत पाठविले. पुढे ती फर्माने 
त्यांनी कोल्हापूरचे डॉ. बाळकृष्ण यास देवून त्यांचे मार्फत तीन चार भाग इतिहासाचे प्रसिद्ध झाले. मी व 
जदुनाथ दोघांनी हे काम अंगाबाहेर टाकले, त्यास आणखीन एक कारण घडले, ते असे, ही फर्माने सर्व 
बनावट आहेत, विजापूरच्या एका मुस्लीम मौलवीने ती मुद्दाम बनावट केलेली आहेत. अजी चर्चा बाहेर चालू 
झाली. आता तो मौलवी हयात नाही. अशा स्थितीत ही फर्माने बनावट मानावी की प्रमाण मानावी याचा 
निर्णय होवू शकला नाही. अद्यापी हा प्रश्‍न मुग्ध आहे. त्यांचा निकाल लावणे दुरापास्त आहे. पूर्वी ताम्रपट 
शिळाळेख दानपत्रे शिक्के वगैरे पुरावे बनावट करण्यात आल्याचे दाखळे इतिहासात विपुळ आहेत. अशा 
स्थितीत माझ्याकडून निर्णय होणे अशक्य होते. 


इतिहास असेल तसा सत्य लिहला जावा अशी माझी व जदुनाथाची तीव्र इच्छा आहे. पण आम्ही 
दोघेही आता उत्तरावस्थेत असून भोसळे-घोरपडे इतिहास म्हणजे मराठी इतिहासाचा मुख्य गाभा खरा 
निर्माण व्हावा, ही आमची तित्र इच्छा होती. तदनुसार सोडूरचे राजेसाहेब यांनी हे काम पांच दहा वर्षापूर्वी 
अंगावर घेतले. त्यांस मी व जदुनाथाने थोडे बहुत मार्गदर्शनही केले. आम्ही दोघे सोंडूरातस जावून आलो. 
चर्चा केली दरम्यान संस्थोन विलीन होवून हे इतिहासाचे काम अपूर्ण राहिळे. अलीकडच्या चार दोन वर्षात 
त्यांची मजल कोठवर आली ते मला माहित नाही. त्यातून येत्या चार दोन महिन्यात माझी प्रकृती त्वरेने 
खालवत आहे. म्हणून आंता नवीन काम अंगावर घेणे मला शक्‍य नाही. हे उत्तर देखील मी कष्टाने लिहित 
आहे. हातास कंप सुटतो म्हणून सुवाच्य लिहता येत नाही. शक्य झाल्यास आपण या विषयाचा पत्ता 
सोंडूरकरांकडून काढावा त्यांचे कारभारी नर्सिंगराव म्हणून होते, ते हे काम पहात ते मजकडे येथे आले 
होते. प्रस्तुत कोठे काय करतात मला माहित नाही. 


सर्वच विषय महत्वाचा व अफाट आहे. पत्राने सर्व सांगण्याजोगा नाही. आपण सवड काढून येथे 
मला येवून भेटू शकला तर सर्व तपशिल व धागेदोर समक्ष सांगता येतील मुद्याच्या गोष्टी सूचल्या तशा 


कळविल्या आहेत. इतिहासाचे सत्य निर्विकार मनाने तपासले गेले पाहिजे, त्यांत आग्रह नसावा हे तत्व 
संशोधकानी कडक पाळळले पाहिजे. पुण्याच्या मंडळाने मुधोळचा इतिहास प्रसिद्ध करण्यात वरील तत्व 
बरोबर पाळले की, नाही हे मळा सांगता येणार नाही. मला ज्या गोष्टी माहित आहेत. त्या मात्र वर 
सांगितल्या आहेत. वाचून आपणांस काय वाटते ते उत्तरी कळविल्यास आभारी होईल. 


लोभ निरंतर असो द्यावा ही विनंती. 


सही (गो. स. सरदेसाई) 


शिवकालाचा इतिहास सांगताना आपण प्रामुख्याने, शिवाजी महाराजांची पराक्रमाची गाथा 
सांगण्यांत गढुन गेळेळो असतो, पण या कालात महाराष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनात काय बदल 
झाले याकडे आपले फारसे लक्ष गेले नाही. व्यक्तीचा इतिहास लिहिला गेला. लोकांचा इतिहास राहून 
गेला. इतिहासाची क्षितीजे आजकाल फार रूंदावत चालली आहेत. मानवी जीवनाच्या विविध पैलुंचा 
ऐतीहासिक शोध घेण्याचा इतिहास तडस प्रयत्न करीत आहे. यासाठी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, 
मानव ववशास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, इत्यादी विविध ज्ञानज्ञाखांची, इतिहास शाखेशी सांगड घालण्याचे प्रयत्न 
चाळू आहेत. “लोकांचा इतिहास” अशी आजची सामाजिक गरज असल्यामुळे प्रगत देशातील 
इतिहासकारांनी अभ्यासाच्या पांरपारीक कल्पनाच बदलल्या आहेत. १९०५ साली लिहिलेल्या मराठ्यांच्या 
इतिहासाच्या साधनांच्या सहाव्या खंडाच्या प्रस्तावनेत इतिहास आचार्य राजवाडे यांनी इतिहासविषयीची 
केलेली शास्त्रीय चर्चा अत्यंत उद्बोधक आहे. इतिहास हा जगाचा विश्वाचा अथवा खंडाचा नाही, तर तो 
मानवाचा आहे. असा सांगून “मानवे-इतिहासाची आपली कल्पना मांडली आहे' मानव समाजाचे आखिल 
चरित्र हा इतिहासाचा विषय व वर्तन क्षणाच्या पाठीमागील सवै गतकाल ही त्यांचा प्रांत अज्ञी व्यापक दृष्टी 
स्विकारावी लागेल” असे त्यांनी म्हटले आहे. 


इतिहास संश्लोधन क्षेत्रांत चाललेल्या या बदलांची दखल भारतीय इतिहासकारांनीही घेतली आहे. 
दिल्ली, अलिंगड, पाटणा, कलकत्ता या विद्यापिठातून या नव्या दिशांच्या अनुरोधाने कांही संशोधन कार्य 
चाळू आहे. सामाजिक झास्रांतील निरनिराळ्या व्यक्‍तींना एकत्र आणून परिसंवाद चर्चासत्रे, आयोजित 
करून, प्रसंगी परदेशी तज्ञांचे मार्गदर्शन घेवून भारताच्या इतिहासाच्या मांडणीत आमुलाग्र बदल घडवून 
आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 


विविध प्रकारच्या इतिहास-ळेखंनास उपयुक्‍त अशी साधन संपत्ती महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे. पण 
इतिहास संशोधनाने अद्याप जोर धरला नाही. महाराष्ट्राचा इतिहास हा भारताच्या इतिहासाचा एक 
अविभाज्य घटक आहे. अखिल भारतीय चळवळीकज्ञी तो कसा संलग्न आहे हे दाखवणे आवश्‍यक आहे. 


आपल्याला इतिहास आहे, पण इतिहासकार नाहीत, ग्रॅट डफ आणि नंतर १२५ वर्षांनी झालेले 
रियासतकार सरदेसाई या खेरीज चटकन सांगता येण्यासारखी इतिहासकारांची नांवे दृष्टीपुढ येत नाहीत. 
महाराष्ट्राच्या इतिहासांवर आज महाराष्ट्राबाहेरच अधिक संशोधन होत आहे. कलकत्ता, लखनौ, राजस्थान 
या भारतीय आणि इंग्लंड, न्यूझीलंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरीका इत्यादी भारताबाहेरील देशांत 
होत आहे आणि या सर्वाना इतिहास संशोधन करण्यासाठी आपण विपुल सामुग्री पुरवत आहोत. आपले 
अभिलळेखागार आणि संशोधन मंडळे जणू काय त्यांच्यासाठीच सिद्ध केली आहेत. 


अर्थात ही सामुग्री म्हणजे राष्ट्राची संपत्ती आहे. आणि त्याचा कोणीही वापर करावा हे तत्व ठिक 
असले तरी प्रादेशिक इतिहासाची विशेषतः सामाजिक आर्थिक इतिहासाची साधने ज्या जाणकारपणे त्या 
प्रदेशातील संशोधक हाताळू शकतील तितकी इतराना नेहमीच शक्‍य होईल असे नाही. या संशोधनावर 
आधारीत ग्रंथ इंग्रजीत प्रसिद्ध होतील, आधारभूत ग्रंथ म्हणून त्याचा वापर होवू लागेल आणि आपणमात्र या 
लेखकांना महाराष्ट्राचे मर्म उमजले नाही अज्ञी टिका करीत राहू. ग्रॅंट डफच्या मराठ्याच्या इतिहासातील 
“चुकीचे हप्ते' देण्यात एकेकाळी जसे आपण दंग होतो, तसेच आता देखिल होईल. महाराष्ट्राचा निर्दोष 
इतिहास जगापुढे मांडावयाचा असेळ तर आपणच आपल्या प्रादेशिक इतिहास सर्व दृष्टीकोनातून 
परिश्रमपूर्वक संशोधन करून तयार केला पाहिजे. तसे न झाल्यास संशोधकांना कच्चा माल पुरवणारी एक 
वसाहत असेच आपल्या इतिहास संशोधनाचे स्वरूप राहिल. 


सामाजिक, आर्थिक, इ. विषयांचा सुसंगत अभ्यास हा विशेषतः पहिल्या महायुद्धानंतरच्या 
काळापासून प्रामुख्याने सुरु झाला आहे. या विषयाला चालना मिळाली. ती राष्ट्रवादी आणि साम्राज्यवादी 
इतिहासकारांच्या विचारसरणीतील संघर्षामुळे होय. दुसऱया महायुद्धापासून मार्क्सच्या विचारसरणीचा, 
ऐतिहासीक घटनाचे विश्लेषण करण्याच्या कामी उपयोग केला जात आहे. 


मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात १७ वे शतक हे अनेक दृष्ट्या महत्वपूर्ण आहे. मोगली सत्ता याच 
शतकात कळसास पोहचली आणि इतर दक्षिणी मुसलमानी राज्ये धुळीस मिळाली ती देखील याच शतकात 
मराठी सत्तेचा उदय व विकास याचा शतकीय नोंदवला आणि पाश्चिमात्यांनी भारतात आपली पावले 
टाकावयास प्रामुख्याने याच शतकात प्रारंभ केला. 


अशा महत्वपूर्ण शतकात महाराष्ट्रातील जीवन कशा प्रकारचे होते ? १७ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात 
महाराष्ट्र व गुजरात या देशांना अभूतपूर्व अशा दुष्काळाने ग्रासले होते. १६३० च्या भयानक दुष्काळाचे वर्णन 
मराठी, संस्कृत, इंग्रजी, फ्रा्सी, डच इत्यादी भाषांतीळ कागदपत्रांत आढळते, फॅक्टरी रेकॉर्डमधील एका 
नोंदीप्रमाणे या साली गुजरात ते गोवळकोंडा हा सारा प्रदेश म्हणजे एक स्मज्ञानभूमीच बनली होती. एक डच 
प्रवासी म्हणतो “सर्वत्र लोकांची एकच ओरड होती, आम्हांस अन्न द्या अथवा मारा” इतकी असहाय्य 
उपासमार चालली होती. मोगल बादशहांना दुखः होते ते हे की, १६५३ पर्यंत दक्षिणापथापासून मोगली 
खजिन्यात कपर्दिकही पडली तर नाहीच पण स्थानिक कारभारातल्या खर्चापुरता देखील वसुल होत नव्हता 
असा उल्लेख बादशहानाम्यांत आला आहे. शिवभारतकार परमानंद म्हणतो, महागाई इतकी वाढली होती 
की, शेरभर सोने मोजून शेरभर कुळीत मिळत नसे. आणि माणसे माणसांना खात होती. रायदासांना या 
दुष्काळामुळे गाजलेले जनतेचे भेसूर चित्र आपल्या खणखणीत भाषेत उभे केले आहे. 


तथापि मार्गचि चालेना, भिक्षा मागता मिळेना 
अवघे भिकारीच जना |, काय म्हणावे ॥ 
किती येक ग्रामेचि ते ओस जाली | 

पिके सर्व धान्ये च नाना बुडाली ॥ 


विसां लोकांत लोकांत येकच राहिले | तेणे उदंड उदंड दुःखचि साहिळे ॥ धृ ॥ 
काही मिळेना मिळेना मिळेना खायाला । ठाव नाहीरे नाहीरे नाहीरे जायाला | 


इतिहास मजीरी पृ. २३-२६ 


संत श्रेष्ठ तुकाराम देखील या दुष्काळाच्या फेऱ्यातून सुटले नव्हते म्हणतात-- 


दुष्काळे आटिले द्रव्ये गेला मान | स्री एकी अन्न अन्न करिता मेली ॥ 
लजञ्ञा वाटे जीवा । त्रासलो या दुःखे । वेवसाय देखे । तुरी येता ॥ 


समकालीन लोकप्रवाह देणारी बातमी पत्रे किंवा बातम्याच्या नोंदी द्वितीय श्रेणीय ठरतात. त्यात 
हेतुपुरस्सर केलेळे लेखन व सहजा सहजी करण्यात आलेले उल्लेख ह्यात अप्रत्यक्ष पुराव्याचे दोन प्रकार 
असते तरी पहिले प्रकारच्या लेखनात आधारभूत वर्णन करण्याकडे कल राहातो म्हणून त्याचा दर्जा जरा 
वरचा लागतो. दुसऱ्या प्रकारातील दंतकथात मजकूराला प्रामाण्य कमी असते. 


पहिल्या प्रकारात सरकारी बातमी पत्रे वगैरे तत्कालीन प्रमाणभूत लेखावरून केलेल्या सरकारी 
नोंदवह्या अगर शकावल्या, आत्मचरित्रे यांचा किंवा परराज्यातील कारभारी मंडळींनी मुद्दाम शोध घेऊन 
लिहिलेल्या बातमीत बर्‍याच दर्जाच्या माहितीचा समावेश होत असतो. त्यामुळे अशा साधनानांही अव्वल 
दर्जाच्या साधनाचे स्थान प्राप्त होते. 


सरकारी संबंधित अधिकाऱ्याच्या पत्रव्यवहार किंवा तत्कालीन राजकीय घटनेशी संबंधित झालेल्या 
कुटुंबाच्या तर्फे झालेला पत्रव्यवहार, तत्कालीन जमाखर्च वगैरे सारखी प्रत्यक्ष अनुभवलेली किंवा पाहिलेली 
माहिती देणारे पुरावे हे अव्वल दर्जाचे किंवा प्रथम श्रेणीचे साक्षीदार होत. सारांश प्रत्येक भूतकालीन लेखी 
पुरावा हा त्याच्या पात्रपात्रतेप्रमाणे इतिहास लेखनास आधार भूत होऊ शकतो. छ. शिवाजी, संभाजी, 
राजाराम, झाहू वगैरेचा पत्रव्यवहार मराठ्यांचे इतिहास म्हणजे मराठ्यांची मनी भूमिका सांगण्यास जितकी 
प्रमाणभूत ठरतात तितकी मोगली बादशाही शास्त्रज्ुद्ध ऐतिहासिक लेखनास ज्या भूतकालिन पुराव्याचा 
आधार घेतला जातो, त्या पुराव्याचे गुण-वैगुण्याचा न्याय निष्ठुरतेने मुल्यमापन करून त्यातून सत्य 
परिस्थितीचा शोध व बोध करून घेणे आवश्‍यक असते. हे गुण अवगुण दोन प्रकारचे असतात. लेखकाची 
प्रकृती पूर्व दुषित असली किंवा विपरीत मापनेवर किंवा अपुऱ्या किंवा सदोष माहितीवर बनलेली असली तर 
त्याच्या लेखात वैगुण्याचा म्हणजे असत्य भूमिकेचाच अभिनिवेश झालेला असणार. 


या अभिनिवेषाची माहितीची जाणीव करुन घेऊन त्या पुराव्यावर कितपत विसंबणे अथवा न 
विसंबणे हे ठरविणे प्राप्त प्रसंगाचा काल व लेखन काल यातील अंतर जसजसे वाढत जाते तसतशी 
लेखकाच्या माहितीत किंवा तपशिलाचे नोंदीत विस्मरणाचे दोष किंवा विपर्यास अधिकाधिक आढळतात. 
मग तो लेखक कितीही सद्भावनेने लिहिणारा असो. कोणत्याही प्रसंगाशी निगडीत असलेली व्यक्‍ती 
आपली बाजू मांडते आणि इतिहासात नेहमीच दोन पक्ष आपल्या परी सत्य भूमिकेवरूनच त्या प्रसंगाशी 
निगडीत झालेले असतात. याही प्रवृत्तीचा सांगोपांग विचार करावा लागतो. सहज बातमी देणारे लेखक 
तत्कालीन प्रवाद सांगतात. इतकेच संबंधित माणसांच्या लेखना इतके साहजिकच त्यास सत्य परिस्थिती 
दर्शनाचे मूल्य लक्षात नाही. हे सामान्य नियम लक्षात घेतले जाणे जरूर असते. या नियमाप्रमाणे समकालीन 
व उत्तर कालीन बखरी किंवा हकिकती तृतीय श्रेणीय दर्जाचे पुरावे ठरतात. 


-- बाबुराव बाळासाहेब घोरपडे 


मराठ्यांचे इतिहासाची साधने- राजे घोरपडे देञमुख, यांचे प्रसिद्ध कागद 


संदर्भ ग्रंथ : भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे त्रैमासिके, 
राजवाडे इतिहास संशोधक मंडळ वगैरे. 


१) शिवभारत कजिद्र परमानंद. 

२) शिवकालिन पत्रसार संग्रह. 
खंड १, खंड २, खंड ३. 

३) शिवचरित्र साहित्य खंड ८ भा.इ.स. मंडळ, पुणे. 

४) शिवाजी विद्यापिठामधील महाराष्ट्र इतिहास परिषद अधिवेशन ४ मुधोळचे राजे घोरपडे यांचा 
इतिहास व चुकीची फर्माने. 

५) मुंबई गव्हर्मेंट रेकार्ड मेमायर ऑफ दि स्टेट सार्वमन्न मराठा कंट्री. 

६) सातारा ग्याझिटियर. 

७) महाराष्ट्र इतिहास परिषद अधिवेशन चवथे कोल्हापूर. 

८) मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय भारतीय इतिहास व संस्कृती मंडळाने पुरस्कृत केलेले जुले व 
सप्टेंबर १९८१ चे अंक 

९) भा. इ. सं. मंडळ माडळे- घोरपडे. 

१०) भा. इ. स. मंडळ पुणे खानापूर घोरपडे. 

११) भा. इ. स. मंडळ, पुणे खानापूर घोरपडे फारसी फर्माने 

१२) मुधोळ घोरपडे घराण्याचा इतिहास. 

१३) स्पेशल दिवाणी मुकदमा नं. ३-४३ सातारा. यातील साक्ष वंशावळ व गुदरलेले अस्सल सनदा 
पत्रे (लेखक बा. बा. राजे घोरपडे, नांदगाव) 

१४) ऐतिहासिक घराण्यांच्या वंशावळी गो. सं. सरदेसाई. 

१५) दि. मु. नं. ३-४३ या दाव्यात श्री. बाबुराव घोरपडे यांनी दिलेली मुधोळकर घोरपडे यांची 
इनाम कमिशनचेवेळी गुदरलेली वंशावळ. ही पहाता सन १९३४ साली मुधोळर राजे घोरपडे, 
यांनी इतिहासात दिलेल्या वंशावळीचा मेळ नाही. 

१६) बहादूरवाडीकर घोरपडे. 
अष्टेकर घोरपडे. 
मुधोळकर मातोजी घोरपडे. 

व माने वगैरेचे झालेले दावे. 
इ. स. 

१७) मालोजीराजे घोरपडे. पेशवाईतील भीष्म.- यानी वाजोजी घोरपडे हे माझे चुलत चुलते 
आहेत. 

१८) बाबुराव घोरपडे यांनी सरकारी परवानगी घेऊन एलिएनेशन ऑफिसमध्ये केळेळे संशोधन 
सुमारे १५० पाने त्याच्या हुकूम घेतलेल्या नकला. 

१९) सनदा पत्रे पारसनीस 

२०) कोल्हापूर ग्याझिटियर. 

२१) रियासतकार सरदेसाई 


२२) अ. रा. कुलकर्णी एम. ए. जी. एच. डी. डे. कॉलेज, पुणे, यांचा लेख इतिहास परिषद 
अधिवेशन चवर्थ शिवाजी विद्यापिठ कोल्हापूर. 

२३) श्री.बा. बा. राजे घोरपडे, नांदगांव, ता. सातारा यांना इतिहास परिषद अधिवेशन ४ थे यात 
प्रसिद्ध केलेळे कागद. 

२४) प्रा. भिमराव कुलकर्णी यांनी चिटणीस बखरी बद्दल लिहिलेले विधान. 


ग 
> 


बाजीराजे घोरपडे 
९९..४७%4”३ ९..४७७५५४”०> (०..98-&४”>! ९...७$५७%”२ >.."$५४”०>। ९.५४” €...80$८४”०> $०४७”२ 


ह ९..%४7२ ९.७५” ६..»*$७-७/२ &..»>७-४/०> ९..>*%$७/> ९..»%७४”३ ९...>७५”० ९...>%७७४”> ९.०४”) ९९) ५.७४” 


९...”*४”7 ! &../”७५7> ८.७२! :..»*५/> | ९.७२ ६..७७७००! ९...>७५५/० ८..*%५”> ७८७०७७७! ९...०७५४”> ९..»'७.४/2 (७9 


डे 


होजी घोरप 


फ॑ महाल 


दे 


नाबजी उ 


९..*%७४7> ९..»%४”> &..”*/”: €...”*५> ६.>०%७५००> ९..०%७०७०२> ५..»>९५/> ८../>%७४५/०> ९..»७०५/३> €९..”९७४”>०* 72 व 


गढी आतील दरवाजाचा भाग २ 


देशमुख गावे यादी भाग ४ 


गढीची उंची दर्डाविणारा भाग ४ 


गढी भाग ३ 


गढी भाग ५ 


तट 


क 


१ ७४ 
क न 
च वु. 


गोड, 1) 


क 
नकी 
क 


कड ५ 
4* बर 


र वझे 1) 
7४408 
तडक ग 
र, जश "क. क ४ 


न्ह 


. 
ी क्क 


"लौ 


का 


बहादुरवाडीकर राजे घोरपडे देशमुख 


खदक 


गढी भाग १ चौफेर खद 


१९ खानापूर - घोरपडे 
(श्री. द. वि. आपटे व श्री. ग. ह. खरे) 


हे कागद कोठून आले ते इतरत्र (ऐतिहासिक फारसी साहित्य खंड १ पृ. ६४) सांगितले आहे. 
पुढील कागद आम्ही दोघांनी तपासून निवडून काढले आहेत. 


ले. ७१८ श. १५४७ आषाढ वद्य ४ 


भू. दा. प. इ. १६२५ जुलै, १३ 
श्री 


(डाव्या अंगास पड॒दळी शिक्का व त्यावर 'व चिनोजी'* ही अक्षरे 0) 


श्री सभुदेवाचे अण असे. 


0 " द कौळूनामा राजेश्री घारराऊ (व) चिनोजी राजे देसमूख पा फळेटण ता राजेश्री खंडोजी 
राजे व राजेश्री बाजीराजे घोरपडे [पहा ऐतिहासिक फारसी साहित्य खं. १ ले. ४८] मोकदम मौजे कापसी पा मजकूर 
यु सीत इसरेन अलफ कारणे दिल्हा कोळूनामा येसा जे मौजे मजकुरीचे पटेलगी पेसजी तुमचे वडील 
चालवीत होते हाली दरम्याने बोबडे हरकत करून पटेलगी चालविताती म्हणेउनू तरी बोबडे गैर मिरासी 
त्यासी दूर करूनू तुमचे पटेलगी तुम्हासी दिल्हे असे तुम्ही मौजे मजकुरी रेयेत लोकासी तकवा दिलदारी 
देउनू किर्दी मामुरी करूनू सुखे असणे यासी अनसारिखे असे तरी श्री.- हा कौळू सही. 


तेरीख १७ माहे सौवाल 


१ पहा शि. च. प्र. जेथे शकावली पृ. २२ 


ळे. ७१९ श. १५४७ आश्विन शु. २ 


मू. द. प. इ. १६२५ सप्टेंबर २३ 
गद (आरंभी बदामी शि.) 


आज रख्तखाने मसुर (ल) आनाम राजेश्री कोबाजी राजे खडाडे दाम वजारतहू त हुदैदारानी व 
मोकदमानी व रयानी मोजे कापसी पा फलेटण बिदानद ३ सीत इसरीन आलफ खंडोजी वा बाजी घोरपडे 
पटेल मौजे मजकूर माळूम केले जे आपणासी मौजे मजकुरी इनाम तग पटेलगी चावर नीम आसे आपण 
दिवाण नफराई सचणी रचणी किर्दमामुरी करावया तकसीर करीत नाही तरी साहेर्बी सदरहू खेरीज 
ज्याजती चावर " देखील मला मऱ्हामती केलिया खातीरजमासी साहेबाचे नफराई किर्दी मामुरी करून 
बराये माहुमाती पटेलानी खातिरेसी आणुनू इनाम जमीन चावर येक १ बीण 


गा गा 


ज्याजती मऱ्हामती चावर 
मला बिधे वीस जिराती 


२० णाद० 


कदीम चावर 


येणेप्रमाणे जमीन सदरहू देखील मला माहासूल वा नख्तयाती वाजे बाजे उजा हाती कुलबाब 
कुलकानूसी दिले असे दुमाला करून दस्तीबाद कीजे तालीक लेहून घेऊनू आसल परतौनू दीजे या इनामस 
मुसलमान होऊन इस्कल करील तरी त्यासी सोराचे सोगद वा हिदू होऊन कुसूर करील त्यासी गाईचे अण 
असे पिढी दर पिढी लेकुराचे लेकुरी चालबीजे मा 


तेरीख १ माहे 
मोहरम. 


१) पहा ऐतिहासिक फारसी साहित्यखं. १ ले ३ 


ले ७२० श. १५५० आषाढ शु. ३ 
श्री 
मूदा. प. इ. १६२८ जून २४ 
(आरंभी चौ. शि. व समासात 'रवा सूद' ही अक्षरे) 


आज रख्तखाने माहा राजश्री मुधोजी वणगोजी नाईक खलद अयाम दौलतह ता विठोजी 
घोरपडा मोकदम व प्रजा मौजे कापसी पा फलटण बिदानद सा सन तिसा इडशरीन आळफ पा मजकुर 


हजरत आलम पन्हा साहेबी आम्हास मुकासा मऱ्हामत केला आहे. तुम्ही कोणे बाबे ताळूक आदेसा न करिता 


कवीहाल होउनु किर्दी मामुरी करून सुख आसणे गा मजकुरीचे देसमुखीचा फरमानही आमचा आला आहे 
तुम्हास लागले ढेपेचा कौळू आसे दर निसबत विलाती किर्दी मामुरी करावयासि तक्‍्सीर न करणे (नि) 
मोर्तब (ब. मो.) 


(पाठीवर) तेरीख २ जिलकादा माहे जिल्हाद 


ले ७२१ श. १५५० आश्विन शुद्ध २ 


मू. दा. प श्री. इ. १६२८ सप्टेंबर २० 


महजर बतेरीख छ १ माहे सफर हाजीर मजासी 
कारकून कारकिर्दी खान आजम अंबरखान साहेबू दाम दौलतहू 


बाणा कौलू शाहासाहेबू 


सिदो मुकुंद ठाणेदार ळाहामाजी गोविंद मजमूदार 
(बदामी शिक्का) 
नरसो गोमाजी सबनिवीस 
देसक 
मधोजी वणगोजी नाईक गोमाजि पदमनिमी व आतो 
देशमूख माहादेऊ देसकुलकरणी 
(चौकोनी शिक्का) 
दर्याजि बेलदर गौड आकूसराऊ मोकदम मौजे तरडगांव 
मोकदम मौजे सागवी 
बाबजि पटेल मोकदम बलगोजी मोकदम मौजे हिंगणगाव 
कसबे (नांगराचे चिन्ह) 
मालजि व विटोजी मोकदम तान्हाजी निंबाळकर मोकदम 
मौजे गिरवी मौजे वाटार 
जाऊजी खताळ मोकदम नाऊजी मोकदम मौजे कोरेगांव 
मौजे कापडगांव 
कमलोजी झंझाण मोकदम 
मौजे सासवड 


(नांगराचे चित्र) 


हे मुख्य करून पा फळेटण उ तिसा इसरैन आलफ कारणे जाहाळा महजर यैंसा जें बी 
खंडोजी व बाजी बिन जाऊजी घोरपडे मोकदम मौजे कापसी गा मजकूर हुजूर येउनू माळूम केले कीं मौजे 
मजकुरीचे पटेलगी आमच्या वडीळ वडिळांची मिरासी पिढी दर पिढी चालिळे आहे दरम्याने बोबडे 
गैरमिरासी थोडक दिवस दखल जाहाळे होते मग आपण दर साल सन सीत आडशरेन आलफ "गा मजकूर 
अमानत करून हजरत दिवाणीचे माहाव्दार कमाविसेस आळा होता ते वख्ती अपण जाउनू माहाव्दार मा व 
देसाई यापासि आहवाल माळूम केळेवरी त्याणी हमशाई मोकदम व सेटिये माहाजन कसबे मजकर व देसक 
बोलाउनू दरी बाबा तफवासि घेतळे देसकाने गोही दिधले की यांची पटेलगी हे सही बोबडे गैरमिरासी त्यांसी 
निसबत नाही यावरून मौजे मजकुरीची पटेळलगी आपळे दुमाळे केले त्यावरून आपण दिवाण नफराई करून 
आहो हाली जाबती सनतल मजकुरासी पा मजकूर साहबासी मुकासा आर्जानी जाहाळा ठाणाहून महजर 
मऱ्हामत केळा पाहिजे म्हणउनू तरी सदरहू माळुमाती खातिसी आणीौनु ये बाबेची तफवासी होता यांचे 
मिरासी पटेलगी होये यैसे तहकीक जाहाळे बोबडे गैरमिरासी त्यासि पटेळगीस निसबत नाही मग तुम्हासी 
मिरासी पटेलगी देउनू महजर करून दिल्हा आसे ळेंकरांचे ळेंकरी पटेळगी खाउनू सुखे आसणे हा महजर 
सही (ष. शि.) 


शिवचरित्र साहित्य ११ खंड 
ळे. १ सु. १०३२ १०६ श. १५५३ पौष वद्य ४ 
जखर १८ (१) विठ्ठलदेव पंढरपूर इ. स. १६३२ जानेवारी १ 


(आरंभी डाव्या बाजूस समासात चौ. फा सि. खंडोजी बिन नावजी घोरपडे असा मजकूर) 

र्द अजरक्तखाने मशरूल अनाम राजेश्री खंडोजी राजे घोरपडे दाम दौलतहू ता हूदेदारानी व 
मोकादमानी मौजे कालिखे पा कराहाड बिदानद उ इसने सलासीन अलफ मौजे मजकुरा जमिन 
येकर्‍्यावर १ दरसवाद दरको राजश्री (मो. जा) तालुका विठ्ठल भट बडिये बगा फर्मान दौ माहासूल व 
नक्त यानी व बाजे इजाहाती भट मजकुराचे दुबाला केले आसे उणा भोगवटा तसाफात पहून दुमाला की जे 
हरसाला खुर्दखताचे उजूरनकिजे तातीक लिहून घेऊन असल परतून दीजे (मो) तेरीख १८ (१) माहे 
जमादिलाखर फो मौजे सिरटे 


ऐतिहासिक फारसी साहित्य खंड १ 


ळे ४८ सु. १०४४ १५६७ श्रावण शु. ८ 
फा. शि 
हि १०५४ जखर ७ ह. स. १६४५ऑगष्ट १ 


बादशहा -------- कान्होजी जेथे 


ज्या अर्थी शहाजी भोसले दरबारांतून निर्वासित झाला आहे व त्याचा मुतालिक दादाजी कोंडदेव 
कोंडाण्याच्या बाजूस आहे (त्या अर्थी त्यास) वपेन करण्यासाठी व ती विलायत ताब्यांत आणण्यासाठी 
खंडोजी व बाजी घोरपडे यास तुमच्यासह नेमिले आहे तरी तुम्ही आपल्या हशमासह मज्ञारनिल्हे जवळ 
जाऊन त्यांच्या संमतीने दादाजी कोंडदेव व त्या हरामखोराचे संबंधी याना शिक्षा देऊन नेस्तनाबुध करा व 
ती विलायत ताब्यात आणा ते तुमच्या उत्कर्षाचे कारण आहे. 


ता. ७ जमादिलाखर हि. १०५४. 


४८ माडळे घोरपडे 


(श्री. शं. ना. जोशी) 


पुढील पत्रात खंडोजी राजे व बाजी घोरपडे ह्या दोघांनी अंबाजी राजे यास श. १५६८ (स. १६४६) 
मध्ये सकलकोटे येथे वाई परगण्यापैकी शिरो ढोणा येथील पाटलिकीचे वडीलपण दिल्हे तो मजकूर आहे. 
तसेच ह्या वडीलपणाचा कह म्हणून ६० बिघे जमीन आणि पटीपछोडी गाउट मोट वेठबेगार इ. इतर 
मानपान व उत्पन्नाच्या कुलबाबीहि दिल्याचे सांगितले आहे. मात्र ह्या वडीलकीचे काम म्हणून कोणी दावा 
दरफडा केला किंवा दिवाणदरबारातून एखादा अमल जाहला तर त्यावेळी साहाय्य करावयाचे ही अट 
घातली आहे. हा ह्या कागदातील मुख्य भाग होय. 


ह्या पत्रावर फारसी दोन व मराठी एक असे तीन शिक्के आहेत. पत्र लिहून देणारे जे दोघे त्यापैकी 
एकाचा शिक्का मराठी आहे व तो बाजी घोरपड्याचा हे त्यातील कांही अक्षरे वाचता आली त्यावरून कळते 
तसेच आदिलशाही हेही बाजीचे विशेषण त्यास लाविलेले त्याच शिकयात दिसते. 


ले. ९२० श. १५६८ कातीक शु १ गुरु. 


मू. दा. प. इ. १६४६ ऑक्टोंबर २९ 


श्रीसखे १५६८ व्या या स्वसर कार्तिक सुध पाडिवा वार गुरुवार ते दिसी राजश्री आबाजी राजे 
गोसावी यासि राजेश्री खंडोजी राजे वा बाजी राजे घोरपडे यानि लेहून दिल्हे येसेजे उ सबा अरबैन अलफ 
मागा सकलकोटे लेहून दिल्हे जे तुम्हास वडीलपणे पाटिलगी मौजे शिरोढणा गा वाई दिल्हे आसे यासि 
तुम्हास वडीलपणासी दि (ल्हे) हक 


इनाम चावरे नीम. ". हकलाजिमा पटीपछेडी वा गावड मोट 
वेठी बेगारी कुलबाबा दिल्हे आसे 


मौजे मजकुरी आम्ही इनामपैकी बिघे .॥. देऊनू वा सैत कीर्दी उभयता दोघे .॥. करून वरचील 
वडीलपण कुलबाबा तुमचे दुबाला केळे आसे लेकरांचे लेकरी खाउनु मुख असणे यासी दावा दरफडा वा 
दिवाणमुल हरयक अमल जाहली यकास एक मदती होवा हे लिहिले सही यासी जे वडिली केले मोडील 
त्यासि कासीचे आण आसे वा आपले बैतालिसाचे आण आसे हे सही सीत सणीच बागा वा मौजे माडाला बागा 
तकूप आसे हे लिहिले सही 


(दोन फारसी व मध्य चौकोनी मुद्रा) 
ता. २९ माहे रमजानु 
(चौकटी शिक्का-००१ श्री रामत्री... २ही बाजी आबा ३ जी घोरपडे ४ आदिल झाही) 


सनदपत्रातील माहिती - प्रकरण रे 


शिवाजी महाराजांच्या पूर्वजांची सनदपत्रे 


(पान नं. १०५ ते १०६) इ. स. १६४९ 


८ मोरेश्वर गोसावी यांस मिळाळेळी सनद 


“आजरष्टखाने राजश्री शिवाजी राजे दामदौलत हूं बजानेब कारकुनानी हाल व इस्तकबाल व 
देशमुखानी परगणे सुपे, बिदानंद सुरूसन खमसैन अलफ. बेडामी राजश्री मोरेश्वर गोसावी क्षेत्र मोरेश्वरी 
हुजूर येऊन माळूम केले जे, आपणास इनामाबद्दल, धर्मादाउ दरसवाद मौजे पणदरे, परगणेमजकूर, जमीन 
गजशरायनी चावर, १ एक एकूण कास स्क्का १ एक कीर्द काळी पोलीजाप्रेज गोपाजी धनगर मुंजेरी, मौजे 
मजकूर स्थळ शेतपैकीं देणेबद्दल फर्मान हुमानयू व खंडोजी राजे व बाजी राजे घोरपडे बेशमी खर्द (इ. स. 
१६४४) सन खमस आर्बेन अलफ. देव महसूल व नख्तयाती व सैलबैल व सरदेशमुखपट्टी व मोइनी 
सादिलवार व पाडेवरी व हक्कदार व खर्चपट्टी व पायपोसी व बाबेजम व शेटी व तेजीपट्टी व मोहीमपट्टी व 
हेलेकटटी, वाजंत्रीपटटी व कुलकानू नकदी व जिनसी व कलमी व कदमी व इस्मी व रस्मी व तूप व कडबा 
व गल्ला व खरीफ व रबीव वेटो व बेगारी व फर्मायसी व आवजेवा कुलबाब व कुलकानू तर्फ ठाणे व तर्फ 
देहाय दिधले आहे.., तेणेप्रमाणे ता (गाइत सा) ल गुदस्त चालिले आहे. हल्ली मौजे मजकूर महाराजांसी 
मुकासां अर्जानीं जाला आहे. महाली खुर्द खाताच उजूर करिताती. तरी सदरहू इनाम म-हमती करून 
खुर्दखत देविळे पाहिजे. म्हणोन माळूम जाळे. तरी राजश्री मोरेश्वर गोसावी, क्षेत्र मोरेश्वर यांसी 
इनामबद्‌दल धर्मादाऊ दरसवाद मौजे मजकूर जमीन कीर्दकाळी पोलीज चावर गजझडारायेनी १ एकूण कास 
स्क्के १ प्रेज गोपाजी धनगर मुंजेरी, मौजे मजकूर स्थळ शेतपैकीं देखील महसूल व नकदीयाती व सैलबैल व 
सदर देशमुखपट्टी व मोइनी सादिलवार व हक्कदार व पाडेवरी खर्चपट्टी व पायपोसी व तेजीपट्टी व शेटी व 
मोहीमपटी व हेलेकटी व जेंगीपटी व नकदी व जिनसी व कलमीं व कदमी व इस्मी व रस्मी व साइरे 
कानुजाती व ऐनजिन्नस गल्ला खरीफ व रबीतगारा जे हिस्सा व तूप व कडबाव वेटी व बेगारी व फर्मासी व 
आवाजेवा व तर्फ ठाणें व तर्फ देहाय कुलबाब, कुलकानू दिधले असे. तेणेप्रमाणे तागाईत सालगुदस्ता 
चालिले आहे. तेणेप्रमाणे मऱ्हामती केले असे. तुम्ही दुमाले करणे. कारकिर्द माजी पिलरती करितो, 
भोगवटा सारा जाला नसला, तरी त्याचा उजूर न करणे. हल्ली मौजे मजकूर आलेती, यांस सालाबाद कीर्दी 
ळागवण जसें होत जाईल, तेणेंप्रमाणें यांची कासकिर्द रुक्का १ एक त्यावरी मौजे मजकुरी जे खंडणी होत 
जाईल व सदरहू पट्टीयाची तक्षीम व हाल व पेस्तर (साल) हिस्सा नक्त ठाणें व नक्त देहाय होत जाती 
याची तक्षीम पडिलें पान जे येईल, ते हुजूरुन दुमालें केळे असे. तुम्ही कुलदुमा ले करणे व तूप कडबा व 
गल्ला खरीफ व रबी तगटराजे हिस्सा जो येईल तो सालाबाद दुमाले करणें.वेटो, बेगारी, फुर्मासी, 
आवाजेवा, बाजे, पडीझडी कुल हुजूरुन रोज श्रीचे दुमाळे केळे असे. तुमची दुपाळे करणे मौजे मजकुरी 
आज आहे. बाबवग्ग गुरावरी पाळ करून उगवणी करितो त्याचे, तक्षीमीयाचे प्रजेच्या गुरावरी जे यईल ते 
हुजूरून याचे दुमाले केलें असे. तुम्हीं दुमाळे करणें. दर दरसाल ताज्या खुर्दखताचा उजूर न कीजे. औलाद 
व अफलाद चालवीजे. तालिक घेऊन आसली फिराऊन देणे. सदरहू इनामास हिंदु होऊन एस्कील करील. 
त्यास गाय मारिल्याची हापथ असे. व मुसलमान होऊन जो इस्कील करील. त्यास आपल्या मसजेबाची बुरी 
सौगंद असे. सदरहूप्रमाणे होणे हरएक तजवीज लागो न दीजे. पेस्तर खुर्दखताचा उजूर न कीजे. याची 
प्रजेसी मुकासा कांही निसबती नाहीं. मोर्तबसुद.” 


शिवकालीन पत्रसार संग्रह 


(५७२) 
शि. प्र. पृ. १०० ते २३ रा. १५७१ कार्तिकव, १ 
खुर्द खत फा. मु. सी 
सु. १०५० जिल्हाद १५ इ. १६४९ नोवे. १० 
रा. खंडोजी राजे घोरपडे रा. नारो रुद्र हवाले तपेवाळवे 


संपुपट उपाध्ये यास नागनाथाचे अभिषेकाबद्दल १ होन पुर्वीप्रमाणे चालविणे. 


मराठ्यांचे इतिहासाची साधने 


सदानंद 


खंड १५ १५७९ भाद्रपद वा 1 १० 


लेखांक ९५ इ. स. १६५० 


छ. अजरख्तखाने मा अनाम राजश्री अंबाजीराजे घोरपडेसाहेब दामदौलतहू ता हुदेदारानी हाल 
व इसाकबाल व मोहदमा नि चिंचणेर किले ताथोडे बिदानद उ॥ समान खमसैन व अलफ दरवडा बदल 
धर्मादाउ कमलनयन गिरी सन्यासी मठुमुकाम मौजे नींब पा वाई या सि गहू केली 1 पाच कुढी देविते असे 
आदा कीजे पेस्तर साल दरसाल देत जाणे दर हरसाला ताजा खर्द खताचे उजुर न करणे तातीक ते हून 
घेऊन असल परतोन देणे भो (सिक्का) 


तेरीख २३ माहे जिल्हेज 


ले. ७३ (२) शा. १५७४ 


मून. प. श्री. इ.१६५२ 


(शर्तनामा स्वस्तिश्री नृपशाळिवान शके १५७४ नंदननाम सवत्सरे सुरुर सन अर्बा समसैन अलफ 
कारणे राजश्री बाजी राजे व अंबाजी नाउजी राजे घोरपडे गोसावी यासि स्नेहपूर्वक माहाराज राजश्री शहाजी 
राजे भोसले जोहार लेहून दिल्हे शर्तनामा ऐसा जे तुम्हा आम्हा) मध्ये काही कुसूर पडिला होता त्या निमित्य 
हजरती आलम पन्हा साहेबी आपणा हुजूर येक करुन परस्परे समाधान केले तेसमई हाजरती साहेब बोलिले 
जे तुम्ही परस्परे एकएकास आपले तर्फेने तश्रीफ आपले मिरासी वतन देणे त्यावरुन तुमचा कुसूर तुटोन 
बेकुसूर पादशाही कामावरी साबीत आसणे त्यावरी पेसजी तुम्हास परगणे त्रिनामलचे देशमुखी मिरासी 
आजराम--हामत करून दिल्ही होती होन चक्रे हजार ६००० साहा हजार ते तुम्ही आम्हास मिरासी देशमुखी 
करून दिल्ही आम्ही तुम्हास आपली मिरासी देशमुखी व सरदेशमुखी 'गा कऱ्हाड देशमुखी व 
सरदेशमुखीपैकी देहे २२ बावीस बी तपसील 


*॥ जळगाऊ देहे ११ याचा हक गा पाली तुमचा मुकासा 
व इनाम देहे ११ याचा हक्क व ईनाम 
येकून हक व इनाम बेरीज 
नक्‍्त-हक होन पातशाही ईनाम मावगना चावर वीर चावर 
१५८ 'प-ताा पाली देहे ११ २४ 

१२३ ता ठेलगाऊ देहे ११ 
२८२ 


याखेरीज मोहतर्फा शेव धार व पाने व गुऱ्हालास गूळ व बरूरे व 
(अपूर्ण) 


शक १५७४ म्हणजे सुहूरसन (सुरूर नव्हे) १०५२ रबिलावल ३०, ते. सु. स. १०५३ रबिलाखर २८ 
पर्यंत पण येथे हा सन १०५४ दिला आहे. अर्थात तो चूक आहे. 


मराठ्यांचे इतिहासाची साधने 


लेखांक-- २६० खंड १५ 


छ सकल गुण संपन्न गुरु सेवनी तत्पर सदाचार श्री. कमल नयन गोसावी मठाधिपती मुक्काम मौजे 
निंब पा. वाई गोसावी या प्रती प्रीतोपुर्वक बाजीराजे घोरपडे दंडवत विनंती उपरी गोसावी कृपा करुन पत्रिका 
पाठविल पावोन परम विश्रांती जाहली उडतरेच्या इनामाचे विज्ञी लिहिले तरी र गंगाजीराम पंडिता सव 


मेलगिरी हुदेदारास ताकीद ते हून पाठविली असे गलव नख्त घेऊन येऊन अतीत मुखे सार्थक करणे बहुत 
लिहिणे तरी तुम्हा निरापेक्षित असा कृपणा दुणाविजे हे विनंती. 


राम बाजींराउ जी घोरपडे (शिक्का) 


बाजीराजे व डाहाजीराजे यांच्यात झाळेळा तहनामा 


ले ९२१ श. १५७६ वैजश्ञाख ह ७ गुरुवार 


मू. दा. प. इ. १६५४ एप्रिल १३ 


(फार्सी दोन शिक्के कांही नांवे व ८० ओळी फारसी मजकूर) 
माहाजर बतैरीख छ ५ माहे जमादिलाखर बिहुजूर हाजीर मजालसी 


कारकुनानी 
मिया अजम मिया नागोजी लाहामाजी मोहदीनखान 
दौलत माब क पडित मजमूदार निघावान 
धळ अलीखान नसरखान मीरो माणकेश्वर स-- 
सरनौबत मा कांरेगाऊ 
--- जी येमाजी (दशदळी फा. शि.) (वर्तूशकृतीं फा. शि.) 
खासनीस रायाजी नामाजी तुकोजी कासी मजमूदार 
हशबनिवीस शाहा अ----- 
नगर राजे हे बदल 
कबुखान शामाई सोना 
1) मिया 
सैख सोन सेटी सेटीया 
अमृतराऊ व पद--व अबाजी पेठ कालवट 
मोजा बाणरकरी चौधरी व विठोजी 
नांगर पा पाटणस 
माहाजन (तराजू) 
येसाजी येल्हो पारसनीस कृष्णाजी मुद्रल हुदेदार कसबा 
चिटणीस 
हुदेदार मौजे विठल सि-- 
येल्होजी विश्‍नाथ बाजी दाऊद हुदेदार भाडिले वाजी निसिदे 
निसिदा मा पोता सामराज नरसिंह (फा. गोल मु. दा.) 
(फा. वा. शि.) 


सरगु-ही व नाईकवाडी व देसाई 


व देसकुलकर्णी 


गुसर-ही व नाईकवाडी देसाई व देसकुलकर्णी व 
अतसखान बु-हानगोरी सेटिये माहाजन 
सरगु-है दिमत  सरगुऱही केशवजी नाईक  लिगोजी सबदेऊ 
हुजुरदारानी लस्करी देसाई पा पा व दते। लाहामाजी 
देसकलकर्णी 

(फा. पिं. पा. शि) श्री 

केशवजी बि 

न दताजी 


हे मुख करुन समस्त 'शा वाई स्वस्तिश्री शके १५७६ जये नाम संवछरे वेज्ञाख सुध सप्तमी 
ब्रहस्पतवार मुहूर सन आर्बा खमसैन अलफ -- जाहाला माहाजर यैसा जे ब खंडोजी राजे व अंबाजी राजे 
बिन जाऊजी राजे घोरपडे मोकदम मौजे भाडिले स्ा' कोरेगाऊ ग मजकूरू यानी ठाणियात येऊन मालुम 
केले जे मौजे (मजकुराचे) पटेळगी आपल (वडिल) वडिलाचे मिरासी आपळे वडील पणजे कान्होजी व 
नालजी व येकोजी व सोमा चौघे भाऊ या मधे नालजीस देवाज्ञा जाहाली कान्होजी व येकोजी व सोमाजी हे 
तिघे भाऊ भाडिलाचे पटेलगी करीत होते मौजे मजकूरी दिडे म्हणौउनू कुणबी होते त्यास पटेलगीच 
मुतालिकेस ठेउनू तिघे भाऊ चाकरीस गेले तेथे कान्होजी दुखणे पडोन मौजे मजकुरास येउनू देवाज्ञा 
जाहाले त्यावरी येकोजी व सोमाजी हे दोघे चाकरी टाकून पटेलगीस अले दिडे मुतालिकास दूर करून 
येकोजी बेकुसूर पटेलगी करीत होता, त्यावरी ठाकूर घोरपडा निजामशाही याणे पहिले मखदुम खोजे जाहा 
बराबरी हे तर्फेस आला होता त्याने रूस्तुमखानापासी सरदारकीस चाकरी राहोन मौजे मजकूर मोकासा 
घेतला मोकासा खात असता ठाकराचे भावास दिडिंयाची मुळी करून सोइरीक केली सोइरिके करिता 
दिंडियाचे पाठि राखून येकोजीस व त्याचे चुलतभाऊ दसजीस पातेजोन मारिले दिडीयासी पटेलगी दिल्हे 
त्यावरी ठाकूर दता भाऊ मयत जाहले त्यावरी गा मजकूर खुरसिदखानास मुकासा जाहाला. त्यापासी 
ठाकुराचे लेक---- सरदारकीस चाकरीस राहून मौजे मजकूर मोकासा घेऊनु खात होता त्यावरी सोमाजी 
धाकटा भाऊ होता त्यांनी दिंडीयासी मारा----बदल माहालोजी नाईकाचा लेक नागमल घोरपडा खाने 
अजम यापासी सरकारकी करीत होता त्यापासी जाऊन त्यासी बोलणे केळे की आपण दिंडियास मारीन 
तुम्ही आपळे पाठीराखे होणे आपणास चौघ राऊत मदत देणे अपण दिंडियास मारीन आपली पटेळगी अपण 
घेउनू तुम्हास पाठी राखावयाबद्दल जमीन सेत बिघे १५ यासी इनामपैकी बिघे ५ व पालक बिघे १० व-- 
घाणेचे तेळ व सेवधार इतुके चालउनु यैसा नेम करून 'ग मजकुरी सोमाजी आसता दिंडे बाप व लेक दोघे 
ठाणे यासी रसद घेउनु अले रसद देउनु फिरोन मौजे मजकुरास जात नागमलाचे चौघ राऊत घेउनु वाटेस 
दिंडे यास मारिले "प मजकुरी (-पा (व) लो फिराऊन सोमाजी बाहिर असता ठाणा---पाठउनू ठाणियास 
नेले पटेलगीची तश्रीफ देऊनु सेरणी होन येक्से १०० बाधले ते कबूल करुन मौजे मजकुरास यऊन 
पटेलगीस बादजीस देउनु आपण पैकियाचे ततबिरेस जाउनू होनु ६० साठी उसूल केला बाकी होनु ४० 
उरले होते त्यावरी खात्रेने अजम विजापूरास स्वार जाहले ते वख्ती सदरहू पैकियावरी छृट दराता हुजरुन 
केली या पैकियाबद्दल ठाणेदार येऊन बादजीस तगादा लाविला पैकी निमलेत मग बादजीस वरातदारी ठाणे 
यासी घेउनू गेले ठाणे मधे हवालदार--बोलिले की यास काये बदल आणिले म्हणौउनू अंबाजी सरदारास 
जमान घेउनू पैके याचे निघेबद्दल गावास पाठविले बादजी गावास येउनू कुणबियाचे समाधान केले की 


आपले वडील येकोजीचा गला (?) मुकास्यावरी मुड आहे त्यामधे मंजरा होईल मुक्‍सायाचे हकामधे होन ४० 
सीस्त करून देणे म्हणौउनू कुणबीयांचे दिलासा करून सीस्त करून घेतले तो अंबाजी (कासी) गावासी 
आले तो हे खबर मुकासाई यास कलले त्यावरी (मुकासी) याने बादजीस दस्त केला का आमचे हकामधे 
पैकी सीस्त करून घेवया काये निसबत म्हणौउनु बादजीवरी गदर करून गर्दन मारीत होते इतुकियामधे 
गांवलोकी मिलोन गुल केले की पाटिलांचे गला तुम्हावरी मुंड असोन उफराटे त्याचे गर्दन मारिता हे कोण 
इनसाफ यैसे बोलता मग अदबखाना घातले तेथून बादजी पलोन खोजेचे वाडीस गेला त्यावरी सोमाजी 
बेमक्सर दा-मफलीस परागंदा होऊन बाहेर होता मग नागमलाचे लेक ----- ठाकुराचे लेक अंबाजी व 
राजोजी व दत्ताजी व जाउजी व कृष्णाजी ---- यानी पटेलगी दो ठायी वाटून खाऊ लागले त्यावरी आपले 
-“ क कान्होजी त्याचा लेक पदमोजी तोही थोड्याच दिवसामधे मयत जाहाला त्याचा लेक जाउजी 
आपले बाप मौजे मजकुरास येऊन आपले मिरासीचे जागा म्हणउनु सेतवाडी कुणबावा करून होता त्यास 
लेक साहाजण बितपसील---- 


नेगोजी विठोजी तुकोजी खंडोजी बाजी अंबाजी 
१ १ १ १ १ १ 

यामध्ये नेगोजी व तुकोजी हे दोघे भाऊ पहिलेच मयत जाहाल होते त्यावरी अम्ही चउघे भाऊ विठोजी राजे 
व खंडोजी राजे व बाजी राजे व अंबाजी राजे यैसे दिवाणीचे चाकरी करू लागले यावरी पैसजी राजे अंबाजी 
रुस्तुमे जमा साहेबास परगणे मजकूर मोकासा असता त्या पासी सदरहू अहवाल मालूम केले त्यावरी खाने 
अजमखान साहेबी माहालास खुर्दखत दिल्हे ते वस्ती शंकाजी दतो हवालदार होता त्यानी ठाकुराचे 
निसबती उखाई होती तेचा नागमलाचे लेक भिऊजी त्याचे लेक नागोजी निमे पटेलगी करीत होता त्यास 
ठाणियामधे तलब करून आणून सदरहू अमलाची बाजी पुसी करिता नागोजी मजकूराने गोही दिल्हे की 
ठाकुरानी याचे पटेलगी बळे गेतळी पटेलगी याचे वडील सोमाजी चालवित होता त्यावरी अंबाजी 
मोकासाइ्याने सोमाजीस परागदा करून पटेलगी बळे घेतली आहे आपण व आपले वडील याचे पाठीराखे 
मिरासी यांचे वडिलाचे होये अपले वडिलास ठाकुराचे मुलाने (तिन वरी) (स) पटेळगीस दखल होऊ दिल्हे 
नाही त्यावरी आपले बाप हिंदूजीने निमे पटेलगी घेतली हाळी आपले इमान राखोन आपला जीऊ आहे तो 
निमे पटेलगी चालवितील तरी बरवे नाही तरी सारी पटेलगी याचे वडिलावडिलाचे मिरासी होये म्हणौउनू 
गोही दिल्हे यावरून शंकराजी दतो हवालदार व गंगाजी नाईक देसाई "गा मा - गावगना पटेल व हक 
जवार गोत याचे मनास आले ते मिरासी --- चे नव्हे उखाईस पटेलगीस निसबत नाही पटेलगी मिरासी 
विठोजी व खंडोजी व बाजी व आंबाजी राजे घोरपडे यांचे वडीलवडीलाची होये उखाई ठाकूराचे निसबतीची 
तीस पटेलगी समध नाही येसे जाहाले यावरुन उखाईस दूर करुन ठाकुराचे तरफ निमे अपले दुमाले केले व 
नागाजीचे तरफनिमे याचे तबदील बाकी नागाजी जिवंत आहे तोवरी नागाजीने खावे पेइतर नागोजी मयेत 
जाहालियावरी ता सहज निपुत्रिक आहे तेही तरफ याचे --- करितील यैसे बाळान ते वख्ती निमे तरफ 
अपले दुमाले केले तेणेप्रमाणे आमचे व नागाजीचे चालत असता नागाजी मजकूर मयत जाहला त्यावरी 
सदरहू अमल हजरतो खाते अजम--- साहेबाचे बंदगीस माळूम करुन माहालास खुर्दखत आणिले व तेरीख 


छ ९ माहे रमजान '" छ १० मोहरम सादीर जाहाले तेथे रजा जे बजारातमाब ---- घोरपडे याचे हेजीब 
हुजूर माळूम केले जे मौजे भाडले सा कोरेगांव तेथील पटेलगी आपले वडिलवडिलाची मिरासी दरम्याने 
नागोजी घोरपडे याचे वडिलास निमे पटेलगी देऊन आपले पाठी राखावया ठेविले होते तेणेप्रमाणे त्याचे व 
आमचे आजी पावेतो चालत आले हाली नागोजी घोरपडा मयेत जाहाला त्यास सतान नाही निपुत्रिक त्याने 
माहलोजी पालक (बेटा) पालिक आहे, तो कांही अपुले जातीगोताचा नव्हे तो रोहिडेकर जगदेराऊ त्याचे 


बटकीचा त्यास पटेलगी लाभत नाही तरी साहेबी जनर यनायेत करून आपले पटेलगी आपले दुमाले 
करावया रजा होये म्हणौऊनू बराये मालुमाती खातिरेस आणून सहरहू निमे पटेलगी राजे मा इळेची दुमाले 
केली आहे दुमाले कीजे माहलोजीचा मुतालिक असेल त्यास जमान घेऊन पेस्तर हिला हरकती न करी यैसे 
करणे फिर्याद येऊ नेदणे तालिक लेहून घेऊन असल फिराऊन दीजे म्हणऊन रजा रजे बा माहालोजीचा 
मुतालिक आतोजी पवार व विसो बाबाजी कुलकर्णी तरफ नागोजी, यास ठाणेमधे तलब करून अणून 
सदरहू अमलाची वाजीपुसी करिता यानी तकरीर लेहून दिल्हे की पटेलगी खंडोजी राजे व अंबाजी राजे 
घोरपडे यांचे वडीलवडिलाची मिरासी होये दरम्याने नागोजी पटेलाचे वडिलास पाठी राखावया बदल निमे 
पटेलगी दिल्हे होते यैसे नागोजी जिवत असता बोलत होता तेणप्रमाणे आजीवरी चालत आले हाली नागोजी 
पटेल मयेत जाहाला तो निपृत्रिक यास सतान नाही त्याने पालक बेटा माहाळोजी पालिक तो कांही 
जातीगोतीचा नव्हे अगर नागोजीचे भाऊबंद दाईज गौत्रजाचा घेतला नाही तो रोहिडेकर जगदेराऊ याचे 
बटकीचा त्याचे माये व बहीण पैसे तिघेजण आणिली होती त्यामध्ये माहालोजीस पालिले होते त्यास पटेलगी 
लाभत नाही म्हणऊन तकररीर लेहून दिल्हे याचे मोकाबला पाहाता नागोजी मजकुराचे दाईज गोत्रज व 
गावीचे गावलोक व बाराबलुते यास गोही मोकाबला पुसता सदरहु अमल खरा म्हणौऊन ठाणे मधे आर्दास 
लेहून पाठविले व यक ------ रोहिडेकर बिराजर जगदेराऊ रोहिडेकर तो सिरनामजाद आहे तो 
जुझाखान ठाणदार त्या बराबर --- दार अफजलनगरास माईणीचे जात्रेचे कीचाटा बदल आला होता यास 
पुसता त्याने गोही दिल्हे की आपळे भाऊ जगदेराऊ त्या पासी नागोजीने बटीक घेऊन गेला तिचा फर्जद 
माहालोजी हे सही व ते जागा ग मजकुरीचे विलायेतीचे पटेल होते त्यास ही गोही मोकाबला पुसता तेही 
सदरहू अमल खरा म्हणौऊन गोही दिल्हे त्यावरून सदरहू अमल सही यैसे समस्त मजालसी याचे मनात 
आले यावरून मौजे भाडिले सा' कोरगाऊ 'गा मा तेथील पटेलगी सारी याचे मिरासी सही यावरून सारी 
पटेलगी मौजे मजकुरीचे तुमचे दबाळे केळे असे मौजे मजकुराचे सारी पटेलगी तुम्ही लेकुरांचे लेकुरी 
चालऊन पटेलगीचा हकलाजीमा व इनाम व सेवधार व माहार व पटीपछोडी व तश्रीफ व गाऊड मोट व 
पालक व इनामामध्ये बर्दरख्ता झाड झाडोन जे काय असेल ते व मोहतरफीयाचे हक व बाजाराचे हक 
पसकी उकाला व बाजे हक पटेलगीच बा भोगवटा मोजीब प्रमाणे खाउन लेकुराचे लेकुरी सारी पटेलगी 
चालऊन सुखे असिजे मोर्तब. (षटकोनी फारसीमुद्रा.) 


शाहाजी महाराज कैद इ. स. २५-७-१६४८ 


(कावेरी पत्तनाच्या) जगदेवाने शरण येऊन, प्रणाम करुन साची (शाहाजीची) सत्ता पुण्याप्रमाणे 
मस्तकावर धारण केली. मदुरेचा अजिक्य राजासुद्धा ह्यांच्या आज्ञेत वागू लागला. म्हेसूरच्या राजानेही 
ह्याचा ताबा मान्य केला. दुष्ट रणदुल्लाखानाने बलात्काराने घेतलेल्या आपल्या सिंहासनावर वीरभद्र हा 
शहाजीच्या आश्रयाने पुनः बसला. निरनिराळ्याप्रसंगी निरनिराळ्या मसलती योजणाऱ्या चतुर शहाजीच्या 
पभावाने पुष्क्ळांनी यवनांची भीति टाकली. दुसर्‍यास अतिशय दुःसह असणारा रणदुल्लाखान स्वमिकार्य 
शाहाजीराजाच्या सल्लामलतीने करु लागला. पुढे सेनापति रणदुल्लाखान कालवश झाल्यावर कर्नाटकातील 
राजांना ताबडतोब आपल्या ताबूयात आणण्यासाठी ज्या ज्या सेनापतीस आदिलशाहाने तिकडे पाठविले तो 
तो सेनापति त्याचे इष्टकार्य सिद्धीस नेण्यासाठी शाहाजीच्या तंत्राने वागू लागला. तेव्हा अनीचीचा आश्रय 
करणाऱ्या त्या इब्राहिम आदिलशाहाच्या पुत्राने (महमूद शहाने) घमेंडीने भोसलेराजास कैद करण्याची 
मुस्तुफाखानास आज्ञा केली. सेनापतिपद प्राप्त झालेला, आदिलशहाच्या विश्वासातला नमटरुपी वृक्षाचे 
आगर असलेल्या खुरासान प्रांताचा अर्क महामानी, थोर कुळातला प्रख्यात मुस्तकफाखान हा अनेक 
सरदारासह येत आहे. असे एकून आपला त्याच्यावर विश्वास नसताहि तो आहे असे दाखवून शाहाजी राजा 
आपल्या सैन्यासह लगबगीने त्यास सामोरा गेला. त्यावेळेस मुस्तफाखानाच्या तळाजवळच बलाढ्य 
शाहाजीराजे यांनीही आपल्या सेनेचा तळ दिला. छिद्रान्वेषी मुस्तफाखान जेव्हा पाही तेव्हा तेव्हा त्यास 
शाहाजी राजा अगदी सज आढळे. पुढे त्या राजनितिनिपुण सेनापतीने समस्त सेनानायकास आणवून 
एकांतात भाषण केले. आपण सर्वचजण सध्या त्यांच्या पूर्ण ताब्यात आहोत. तेव्हा सर्व मिळून महमुदाच्या 
हितासाठी झटु या. आपला मानी धनी महंमूदशहा याने शाहाजीस कैद करा असा आज निरोप पाठवून मला 
कळविले आहे. ते काम आम्ही स्वहित-साधकांनी बलाढ्य शाहाजीराजा भोसला जो जागा झाला नाही तोच 
केले पाहिजे. 


ही आजची रात्र उलटल्यानंतर मोठ्या पहाटेस आपापल्या सैनिकासह एकत्र होऊन त्या राजास पकडा. 
याप्रमाणे त्या मुस्तफाखानाने सेनानायकास कार्यसिद्धीस नेण्यास सांगितल्यावर ते आपापल्या शिबिरास 
गेळे. ज्यांच्याशी मध्यरात्रीच्यावेळी मुस्तकाखानाने फारवेळ मसलत केली ते सेनानायक आपापल्या 
शिबिरात सजञ होऊन राहिले आहेत असे हेरांनी येऊन सांगितले. तरी ते ऐकूनहि अतिशय बलाढ्य शाहाजी 
राजाने दुर्दैवामुळे तत्कालोचित गोष्ट केली नाही. 


अशावेळी (अरुणोदयापुर्वी) दिलावरखान, मसृदान, सरजा याकुबखान, अंबरखान, अदवनीचा 
राजा वर्णपूरचा राजा, फरादखान व खैरातखान हे दोघे, त्याप्रमाणेच याकुतखान, आजमखान व 
बहलोलखान मानी मालिह रेहान खान, राघव संबाजी वेदोजी मास्‌ूकर आणि हेबत राजाचा पुत्र महाबलवान 
बल्लाळ, असे तिघे मदोन्मत्त ब्राह्मण सरदार, सिधोजी आणि मंबाजी पवार, मंबाजी भोसळा आणि 
निरनिराळ्या कुळातले दुसरेहि सरदार युद्धाची खुमखुम अंगात चढल्यामुळे मोठमोठी आयुधे धारण करून 
आपल्या पताकांच्या गर्दीने आकाश जणू काय कांपवीत, घोड्यांच्या खुरांच्या अग्रांनी पृथ्वीचा जणू काय चुरा 
करीत, आपल्या तेजोराश्ीनी सकल त्रिभुवनास जणू काय जाळून टाकीत, प्रबल सैन्याच्या योगाने जणू 
काय सभोवती तट बांधीत अग्नीप्रमाणे तेजस्वी आणि यमाप्रमाणे निर्भय असे ते (सरदार) मुस्तुफाखानाच्या 
आज्ञेवरुन शाहाजी राजाच्या शिबिरास वेढा देते झाले. इकडे शहाजीच्या ज्िबिरात हत्तीवर हौदे चढविले 
नव्हते. घोड्यावर खोगिरे घातली नव्हती. सैनिकांची पथके सज्ञ नव्हती. नायक (सेनापती) निजून उठले 


नव्हते. रात्रीच्या जागरणाने अतिशय ग्लानी आल्यामुळे पाहरेकरी निद्रित होते. यामुळे नाना प्रकारच्या 
भीतीने ग्रस्त होऊन त्या शिबिरात एकच गोंधळ उडाला. सागराप्रमाणे गर्जना करणाऱ्या त्या सैन्याच्या 
पिछाडीचे सर्व बाजूनी संरक्षण सेनापती मुस्तुफाखान स्वतः करीत होते. नंतर खंडोजी, मंबाजी, मानाजी हे 
बंधू, तसेच इतर सरदार आणि तलवारी धनुष्ये, भाले, बंदुका आणि चक्रे ही धारण करणारे सैनिक ज्याच्या 
भोवती आहेत, असा घोर कृत्ये करणारा महाबाहु बाजराज घोरपडे, जणू दुसरा वडवानलळच असा 
यशवंतराव वाडवे, पवार-कुलाचे भूषण मालोजी राजा, विख्यात तुळोजी राजा भोसले असे ते सर्व बलिष्ठ 
सरदार आपण बसलेल्या घोड्यांच्या खुरांनी पृथ्वीचे चूर्ण करीत ज्ाहाजीच्या शिबिरात शिरले. . . शत्रु 
आलेले ऐकून जागा होताच स्वतः सज्ञ होत होत शहाजीने “सज “हा 1” असा सर्व सैनिकांस जोराने हुकुम 
सोडला. . . 


. . . महाबाहु व महाबलाढ्य असा शाहाजी राजा सज्ञ होत आहे आणि त्याचे मोठे सैन्य आकस्मिक 
भयाने ग्रस्त झाले आहे. (गोंधळून गेळे आहे) इतक्यात प्रत्येक युद्धात सिंहाप्रमाणे अकुंठितगति असा 
खंडोजी पाटील हा एकटाच घोरपड्यांवर चाळून गेला. . हल्ला करणाऱ्या शत्रुसमुहाच्या शेकडो तीक्ष्ण 
शस्त्रांचे प्रहार होऊन ज्याचे कवच भग्न झाले होते अश्ा त्या (खंडोजी) पाटलाने इत्रुरुपी हत्ती परतविले. 
शत्रुनी सोडलेल्या बाणांनी जखमी झालेला व रक्‍ताने भिजलेला तो (खंडोजी) मंगळाप्रमाणे शोभू लागला. . 
. तेंव्हा खंडोजी पाटलाने यमदंडाप्रमाणे भयंकर अशा तरवारीने बाजराज घोरपड्याच्या छातीवर वार केला. 
विज्ञाल छातीवर केलेल्या त्याजोराच्या प्रहारामुळे महाबाहु बाजराज घोरपड्यास मुर्च्छा आली असता, 
अंबाजीने भयंकर परिघ (लोखंडी काटे असलेला सोटा) मानाजीने मुद्गळ, मालोजीने अग्नीच्या 
ज्वाळेसारखी काळी शक्ति, बाळाजीने अप्रतिम भाला, जसवंताने बाण आणि खंडोजीने खड्‌ग (तरवार) 
अशी शास्त्रे त्या खंडोजी पाटलाच्या अंगावर फेकली . . . कार्तिकस्वामीच्या तीक्ष्ण शक्‍तीने क्रौंच पर्वत जसा 
पडला तसा बाजराजाच्या गदेने छिन्न होऊन तो उत्कृष्ट योद्धा खंडोजी पाटील स्वर्गवासी झाला. तेव्हा मार 
खाणाऱ्या शत्रुसैन्याकडून स्वतःचे सैन्य अतिविव्हळ झाले असता, शिरस्त्राण घट्ट बांधलेले, पटक्याचा शेंबला 
सोडलेले, ढाल घेतलेले, चिलखत घातलेले, धिप्पाड, उत्कृष्ठ धनुर्धर, भाला फेकण्यात व पट्टा खेळण्यात 
निष्णात असे युद्धकुशल महाबाहु शाहाजी महाराज जसा मेघावर मेघ आरूढ होतो, त्याप्रमाणे एका मोठ्या 
घोड्यावर स्वार होऊन बाजराज घोरपड्यास ठार करण्याच्या इच्छेने एकदम त्याच्यावर चाळून गेले. 
दहाही दिशा जिंकणारा गवळ्यांचा राजा दसोजी, धनुष्यबाण धारण करणारा योगाजी मांडकर, संताजी 
गुंजावटकर, मेघाजी ठाकूर, बंधु त्र्यंबकराज आणि गर्विष्ठ दसराज यांनी व दुसर्‍याहि शेकडो सरदारांनी व 
पुष्कळ पृष्ठरक्षकांनी चोहोकडून शाहाजी राजाचे रक्षण केले . . . शस्त्रे उगारलेल्या शत्रूस आपल्या सभोवती 
पाहून शाहाजी राजाने सिंहाप्रमाणे गर्जना करून पृथ्वी व आकाश ही दणाणून सोडली . . . मस्त हत्तीचे 
ओरडणे जसे मस्त हस्तीस सहन होत नाही त्याप्रमाणेच बाजराज घोरपड्यास झ्ाहाजी राजाची गर्जना 
सहन झाली नाही. तेव्हा विजेच्या भयंकर कडकडाटाप्रमाणे गर्जजा करुन जवळ येऊन, आपली नावे 
पुकारुन लखलखीत व सुंदर ढाल धारण केलेले, कवच घातलेले, युद्धकुडल अज्ञा घोरपडे सरदारांनी मेघ 
जसे चंद्रास वेष्टितात, त्याप्रमाणे पूर्णपणे पक्का गराडा दिला (घेरले) तेव्हा त्र्यंबकराज व दसराज, दसाजी व 
कार्तिकस्वामीप्रमाणे तेजस्वी महाबाहु मेघाजी व गुंजवटकरादि दुसऱ्याहि वीरांनी शाहाजी राजाचे रक्षण 
करण्याच्या इच्छेने शत्रूकडील योद्ध्यावर हल्ला केला त्यासमयी धनुर्धारी त्रूयंबकराजाबरोबर मानाजी, 
दुष्टास जिकणाऱ्या दत्तराजा बरोबर खंडोजी झत्रुवीरास जिंकणाऱ्या योगाजीबरोबर मालोजी, त्याजप्रशा 
इंद्रजिततुल्य मेघाजीबरोबर अंबाजी आणि शाहाजीराजाबरोबर पराक्रमी बाजराज आणि दुसऱ्या पुष्कळ 
दीर्घबाहु वीरांबरोबर दुसरे पुष्कळ वीर लढू लागले . . . खंडोजी राजाने दत्तराजाचे हात तोडले. अहो, 
त्र्यंबक राजासुद्धा मानाजीराजाने जिकले, त्याचप्रमाणे अंबाजीने केलेल्या प्रहारानी भयभीत झालेला मेघाजी 


मागे हटला. दसाजीनेसुद्धा पळ काढला. अगस्तिमुनीनी प्याळेल्या समुद्राप्रमाणे इतरहि आपले सैन्य 
भयाकुल होऊन नष्ट झाले, त्याचप्रमाणे मालोजीच्या बाणांनी मांडकर त्रस्त झाला, अज्ञी स्थिती पाहून 
शाहाजी राजाने बाजराज घोरपड्यावर आपल्या तीक्ष्ण बाणांचा वर्षाव केला, परंतु पराक्रमी बाजराज, त्या 
अत्यंत तीक्ष्ण आणि वेगवान बाणांच्या वर्षावानी छिन्नभित्न झाला असताहि मूर्छित झाला नाही. नंतर त्या 
समयी चकाकणारे कवच घातलेल्या शाहाजीराजास पाहून त्याच्या छातीवर (बाजराजाने) आपल्या भाल्याने 
प्रहार केला. युद्धविदधेत कुशळ आणि वत्राला सुद्धा ज्यांचे शरीर अभेद्य होते असा तो शाहाजी राजा त्या 
भाल्याच्या प्रहाराने व्यथित झाला नाही . . . बाजराजाचे रक्षण करणाऱ्या मानाजी प्रभूति योद्धूयानी पराक्रमी 
शाहाजी राजास वेढले. तेथे प्रलयाग्नीच्या ज्वाळाप्रमाणे प्रखर अशा बाणांनी त्या सर्वास प्रतापी (शाहाजी) 
राजानं त्रस्त करून सोडले . . . झटकन घोड्यावरून उडी मारून गरूडाप्रमाणे झडप घालणाऱ्या, बाणानी 
विद्ध अशा शरिरातून वाहाणार्‍या रक्‍ताने लाल झालेल्या फार लढल्यामुळे झालेल्या परिश्रमाने मुर्च्छा 
आलेल्या महाबाहू शाहाजी महाराजानी भूमीस आलिंगन दिले असता (भूमीवर पडले असता) शत्रु मंडळ 
गर्जना करू लागले व दंड थोपटू लागळे आणि इकडे भोसल्यांच्या सैन्यात मोठा हाहाकार उडाला. तेथे 
धर्मराजाप्रमाणे शोभणारा धर्मनिष्ठ, धेर्यवान लोकांचे जणू काय सर्वस्व, सर्वांचाच आधार दुर्दैवाने आकाशातून 
पडलेल्या तेजस्वी सुर्याप्रमाणे मुरच्छा येऊन भूमीवर पडलेल्या अशा त्या शाहाजी महाराजाचे बलाढ्य 
बाळाजीने वेगाने घोड्यावरून उडी मारून बंधुभाव दाखवून आपल्या ढालीने रक्षण केले. तेव्हा गारुडी जसा 
फुसफुसणाऱ्या नागास पकडतो, त्याप्रमाणे निश्वास टाकणाऱ्या महाबाहु शाहाजीराजास बाजराजाने स्वतः 
कैद केले. मग ज्यास मुर्च्छा आली आहे, ज्याचे तोंड सुकले आहे, ज्याचे डोळे मिटले आहेत, ज्यास 
कपटप्टू, दुष्ट, मुस्तुफाखानाने फसविले अज्ञा शाहाजी महाराजास पकडून आणून पिंजर्‍यात (कोठडीत) 
घातलेल्या सिंहाप्रमाणे हत्तीवर घाळून शत्रु घेऊन चाललेले पाहून लोक अतिशय आक्रोश करु लागले. ज्या 
मुस्तफाखानाने आपल्या कपटरुपी पटाने (वस्त्रान) शाहाजीराजास झाकून टाकले तो शहाजी सर्व कांही 
जाणणारा असूनहि त्यास तो कावा समजला नाही. असे आम्हास वाटते. स्वामिकार्येच्छु मुस्तुफाखानाने 
शाहाजीस विश्वास पटावा म्हणून आपला मुलगा आतशखान याची शपथ घेतली व आपले कुराण उल्लंघिले 
म्हणुन जनता त्या यवनाची सर्वत्र निदा करु लागली, परंतू तो स्वामिकार्येच्छू मात्र कृतार्थ झाला. खोगीर 
नाही, घोडा नाही, हत्ती नाही, उंट नाही. आयुध नाही, योद्धा ही नाही, शस्त्र नाही, शस्त्रधारीहि नाही. वाद्य 
नाही, वाजंत्रीहि नाही, पलंग नाही, छतही नाही, पताका नाही, ध्वजही नाही, विक्रीची वस्तु नाही, 
विकणाराहि नाही, सर्पण नाही, मेखहि नाही, कनात नाही, तंबुही नाही अशी क्षणार्धात श्ाहाजीराजाच्या 
शिबिराची अवस्था झाली. प्रलयकालच्या अग्नीप्रमाणे प्रखर आणि यमाप्रमाणे क्रूर अशा त्या मुस्तफा 
खानप्रभूति सरदारानी इंद्राप्रमाणे पराक्रमी अशा त्या अभिमानी झाहाजीराजास युद्धात पक्के केद केळे आहे 
असे आपल्या दूतांकडून ऐकून महंमूद आदिलशाहास आनंद झाला. ५८ 


पहा शिवमा, अ. १०, श्लो. १-२, २४-२९, ४२-४३, पृ ८५-९१. 
शिवमा, अ. ११, श्लो. ४-११, १६-१८, २१-२, २९, ३५-३९ व ४९, पृ. ९२-९८ 


शिवमा, अ. १२, श्लो. ४-१३, १५-२०, २२. २४-५, ३९-४०, ४४-४७, ५२-५९, ६३. 
६५--७२, ८७--९३, ९५-८६, १०३-०११९, ए. ९९--११३ 


ले. ७२२ श. १५७६ माघ वद्य १२ 
(समासात फा. चौ. शि.) 
मू. दा. प. इ. १६५५ फेब्रुवारी २३ 


द सहावायु चिरजीव सदासुखीभव राजमान्य राजश्री रवलोजी राजे त तुकोजी राजे घोरपडे यासि 
राजश्री अंबाजी राजे घोरपडे आसीर्वाद येथील क्षेम तग छ ११ माहे रबिलाखर जाणौनू तुम्ही अपले क्षेम 
लिहाव्या लेखिकास निरोप देणे उपरि बहु दिवस जाले परत कागदीपत्री परामृष घेतले नाही याकरिता 
आतःकरण समाधान होत नाही आता येणार मनुस्यासमवेत आपले कुलश पाठउनू अमचेही परामृष घेणे 
यानंतर मागे माडळलेचे पाटिळगी तरफ नागोजी पाटील ते अमचे वडीलवडीलाचे मिरासी बहुत दिवस 
सायास करिता गतवषी ते तरफ अमचे दुबाला करून घेतले ठाणेचे कौल माहजर करुन घेतले ठाणेचे 
मांहजरास हान २०० पडिले ते तेच वख्ती कर्जवाम करून व्याज कलतरे पैके दिल्हे कौल माहजर घेतले 
त्यावरी नागोजी पाटिलाचा फर्जद माहाले'जी खाते अजम फतेखानाचे सरदारकी करिते। त्याने खाने 
अजमास फिर्यादी करून त्या पाटिलगीनिमित्य तपे वालवेचे देसमुखी आमानत केले साल ४॥ पासुन साल 
मा ता सलक माह जिल्हेज आमानत होते सेवड सामंदडभेद करुन कासी तमाजी पडित हेजिब खाने 
अजम याचे विदमाने खान साहेबाचे समजावीस बहुताप्रकारे करुन सला केला त्यास है न ६०० पडले तेही 
मधवा नाईक घुणकी पासी चौरोतराप्रमाणे कालतरे काढून पैके दिल्हे त्यापैकी याचे तकसीम तरी रा 
बाजीराजे नेदीत हे भाडलेचे पाटिलगी निमित्य पडले म्हणौनू राजे गोसावी म्हणताती (रव) ळोजी राजे व 
विठोजी राजे व येमाजी (?) राजे यैसे तिघे (व) र्गानी द्यावे यैसियासी पहिले तुम्हास लिहिले होते की द्रव्य 
तिसरे तकसीम जे हिसेब होत असेल ते पाठवणे त्यावरी तुम्ही जाब लिहिले की मातुश्री गगाई-- पाठवितो ती 
बराबरी पैकेही पाठवितो म्हणौनु लिहिले होते आजीवरी वाट पाहिले परंतु पाठविले नाही जरी तुम्हास 
मिरासीचे वास्ता आसेल तरी येन भाडलेचे पाटिलगीस पडले होन २०० व माडलेचे पाटिलगीनिमित्य 
वालवेचे देसमुखी आमानत केले होते त्याबद्दल पडले है न ६०० येकून है न ८०० याचे तिसरे तकसीम तुमचे 
वाटेस जे येईल ते हिसेबी पैकी पाठउनू देणे याबद्दल मुमरद बाबान माहालदार पाठविले आसे त्या बराबरी 
दोघ विस्वासू देउनू पैके पदरी बाघान अम्हापासी पाठवणे ज्याचे रीण घेतले आहे ते पकियाबद्दल आकांत 
करीत आहेती पैकी तूर्त पाठविणे व गगाई पाटिलणीसही तूर्त माडलेस पाठवणे तेथे जितरबास काण्ही दिक 
नाही तुम्ही उमयेता बंधू परमुलकास जाउनू तेथे समाधाने असत नाही यावरुन काय लिहावे उभयेता बधुमधे 
फूट दाखविलिया दुसरा माणूस फितवा करावया पैस करितो तुम्ही जवली आसतेस तरी उभयेतासी सागोन 
विवेक राहाटी करवितो आम्ही - दस्त आहो तुम्ही उभयेता बंधू बहूत समाधाने सौजन्ये आसिलिया 
लोकोतर किर्ती वाढेल भूषणही होईल आता कागद पावलियावरी मिरासी पाहिजे यैसे आसेल तरीच पैके 
हिसेची द्रव्य पाठविजे जर तुम्हासी मिरासीचे जरूर नसेल तरी तैसेच लेहून पाठविजे जो पैका नेदी त्याचे 
तकसीमेचे मिरासी राजेश्री बाजीराजे यास तकसीम देउनू पैके घेउनू ------- वाटा मागताती याचे उत्तर 
बहूत सीप्र पाठविजे येविसी बहु लिहिणे नलगे हे आसीर्वाद (ष मो) 


छ २५ रबिलाखर उग खमस खमसेन 


ल. ७२२ श. 


मू. दा. प. इ. १६५५ 


द सुजायेता व इजता असारी वजारत दस्तगहा राऊ आजं रविस्लोजी राजे घोरपडे राईज अन्हा 
ऊकी पहिले तुम्हासी कौळ मरहामत करुनू पाठविले होते त्यावरी तुम्ही उंमाजी पंतासांघाते सागुनू पाठविले 
की आणखी फिरंगी व तुरा देणे व फरजंदानीमधे जमा करुनू सांभाळणे व अपण आडोर रहणे येकी-खल 
देवे व अमचे भाऊ तुकोजी राजेसी येकसेहे घोडेसी माकररु करुनू त्यासी माकासा व बहुमान घोडे व तश्रीफ 
व सिरनावसीची तिनी सेहे होनू देणे म्हणोनू तरी तैसेची कौल मरहामत केले असे तुम्ही सांगितले प्रकारीने 
चालउनू केण बाबे अदेशा न करणे सिताबीने यणे तुमचे भाऊसी समाधान करुनू सांघाते घेउनू येइजे 
(मजकुराच्या डाव्या अंगास समासात वाटोळा फारसी शिक्का). 


ले. ७२४ श. 
मू. दा. प. श्री ड्‌. 


(समासात मध्येच चौ. फ. शि.) 


र्द चिरजीव गगांसमान बिंबाई १7 निराईस प्रती अबाजी राजे घोरपडे आसिर्वाद येथील क्षेम त छ 
१७ माहे रजब जाणीौनू तुम्ही अपले क्षेम लिहिले पाहिजे उपरि बहुत दिवस जाले पर कागदीपत्री समाचार 
पाठविले नाही या करिता समाधान वाटत नाही आता तरी येणार समवेत मिनवान समाचार लेहून पाठविजे 
अम्ही कुणबिणीबदल आगा मियाजी बराबरी होन पचेवीस पाठविले आसे त्याचे कुणबिणी बर्‍या नीटस 
गोरिया जातिवंत पाहून चौघी पाच जणी घेऊन पाठविणे तुमचे मुकासे पावेतो दोघ स्वार देउनू पाठवणे 
तेथोन अमचे मुकामासे पावेतो पावितील येविसी बहुत लिहिणे नलगे हे आसीर्वाद तुमच्या सना आसतील 
त्यास लहानथोरास आमच्या आसीर्वाद सागणे बहुत शाहाणपणे असणे. 


दा चिरजीव निराई बाईस आसीर्वाद तुमचे माता अपले तकसीमेचे पटेलगी नेरलियाची तुम्हास 
दिल्हे आहे तुम्हास येक दोनी वेला बोलाविले परंत तुम्ही आला नाही तिचे भेटी तुम्हास नव्हेती तुमची मातेस 
देवज्ञा होऊनू पाच सा महिने जाहाले तुम्हास समाचार कलला आसेल की नसेल ते न कले तुम्हास कलावे 
म्हणौनू लिहिले आहे मरत काली माहातारी आवाघियासी बोलली कि अपली तकसीम अपले लेकीचे लेकास 
दिल्ही आहे यास कोणही खलल आगर कुसूर करावया निसबत नाही आगर अपली फर्जद व मुरसाल 
त्यासही निसबत नाही यैसे बोलोन सीव जाली तरी तुम्ही धाकटा मूल सागाते घेउनू येणे अमची भेटी होईल 
प पाटिलगीचेही विल्हे होईल ये विसी बहुत लिहिण नलगे हे आसीर्वाद (षा. मो.) 


ले. ७२५ शर. 


मू. दा. प. र 


(समासांत मध्येच चौ. फा. शि.) 


" द सहस्रायु चिरंजीव विजईभव राजमान्य राजेश्री नेगोजी व मुकुंदजी व विठोजी व लखोजी 
घोरपडे गोसावी यासी प्रीतीपूर्वक संताजी (खंडोजीचा मुलगा) राजे घोरपडे अनेक आसीर्वाद येथील क्षेम 
जाणौऊन तुम्ही अपले क्षेम समाचार लिहले पाहिजे याउपरी तुम्ही कागद पाठविले होते ते उतम समई 
पाऊन बहुत संतोष पावतो लिहिला अभिप्राऊ कलो आला बहुत काही स्नेह उतरे लिहले त्यावरुन अमृतपान 
केले सारिखे जाहले लिहिले की पटेलगीचे तकसीम होत असे ते वेळेस अपले स्मरण असो देणे म्हणौऊन 
तरी तुम्हा विरहित काही होणार नाही जे वेळेस तकसीम होईल ते वेळे तुमचेही तकसीमेचे विळे होईल 
त्याश्ा लिहून पाठऊन व मातुश्री फुंडुजी आवास ठाणेचे तसवीस होत असे म्हणौऊन खबर आइकतो त्या 
बाबे कारकुनास खाने अजमाचे ताकीद कारविली पाहिजे म्हणौऊन तरी अम्ही येथे असता काही घडणार 
नाही हाली खाने अजमाचे पेसजी सारिखे येक मुखे चालत नाही हर येक गोस्टी -- अमचे वर्तमा ------ 
पन्हा बा वेगळूर तरफेस गेलो होतो तेथून फजलित पन्हा शाहरास आलेवरी अंम्ही चिरजीव खंडोजी 
(तानाजीचा मुलगा खंडोजी) व ब्रह्मजीचे वऱ्हाड मारुन हाली झाहरास येउन येक महिना जाहला कलले 
पाहिजे. विशेष लिहिणे नलगे घडी घडी अपले सविस्तर वर्तमान लिहून पाठवित गेले पाहिजे हे आसीवाद 
(ष. मो.) 


---- सौभाग्यवती निराबाईस व बिबाबाईस अनेक आसीर्वाद. 


ले. ७२६ शर. 


मू. दा. प. ड्‌. 
(पाठीवर राजारामाचा गोल शिक्का) 


अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य 


प्रती राजश्री राजाराम छत्रपती - उपरि तुम्ही या देवाब्राम्हणाच्या राज्याची आभिवृद्धी करावी आपला नामोश 
करून घ्यावा या गोष्टीची उमेद धरिली आहे म्हणवून कितेक वर्तमान शा झामजी चिंतामणी यानी विदित 
केले त्यावरून बहुत संतोष वाटला याहून उत्तम काय हे राज्य तुम्हा लोकांचे आहे भागानगर प्रांतीचा 
राज्यघिप 


(सदरचे पत्र कृष्णाजी अंबाजी अगर हणमंतराव कृष्णाजीस उद्देशून आहे.) 


त्याचा कार्यभाग राजश्री प्रल्हाद पंडित प्रतिनिधी याचे स्वाधीन करून त्या प्रांतास रा आनंद गंभीरराऊ 
सरसुबेदार यास नामजाद पाठविले आहे यैसियास तुम्ही कोणे गोष्टीविसी शंका न धरिता यास सामील 
होऊन कार्येसिधी करणे आगर (जमावसहित) येथे आलिया तुमचे आतिशयसी ऊर्जित होईल यामधें तुम्हास 
आनकूल ते गोष्टी करणे तुम्ही आमच्या राज्यामधे आलियानंतर तुम्हास हत्फहजारी दौलत द्यावयाचा 
निर्वाहा केला आहे तुमचे गोमटे करून चालवायाचेविसी सहसा आतराये होणार नाही येविसी अपले 
समाधान आसो दीजे कितेक वर्तमान सा शामजी चिंतामणी सांगतील त्या शा भरोसा आसो देणे (नि) बहुत 
लिहिणे तरी सुदन असा. (शिक्का) 


0 0 मर्या 
दयं विरा 
श्री धर्मप्र (जते) 
द्योर्तीताशैषव 
र्णा दाशरथेरिव 
राजारामस्ये मुद्रे 
यं विश्ववंद्या 


विराजते 


शिवकालीन पत्र सार संग्रह लेख नं ७०८ 


कालनामा म. मु. 
श. १५७७ 
इ. १६५५ 
अजर.रा.शिवाजीराजे........ हेबतराऊ देशमुख तेग गुंजणमावळ. 


तुमचे बाबे हुजर खबर मालुम जाली जे कित्येक बडिया लोकांनी तुमचे पाठी हक घातला आहे की 
तुमची देशमुखी आम्ही घेऊ, तुम्हास वाईट करु ऐसा शक घातला आहे, व दळवी याचे कर्ज आहे, त्यास 
तुम्ही जमान आहात जमानती झाडे लावून आम्हास कष्टी करु ऐसा शक तुमचे पोटी बैसविला आहे व 
कित्येक तुमचिया घरी बियामध्ये एक प्रकार वर्तणूक जाली आहे, असे कित्येक लोक बोलताती तरी तेही 
गोष्टीच्यानिमित्या येऊन कष्टी करितील ऐसा हक बसविला आहे. या तिही गोष्टीकरिता व कित्येक 
गोष्टीकरिता तुम्ही शक जादे आहा. डावा डौल होता तरी तुम्हास साहेब घरिच्या लेकरासारिखे जाणीतो 
आणि तुमचे फार हेही गोष्टीचे वाईट करावे ऐसे मनावर कधी धरणार नाहीत. हे तुम्हास बित्तिम कळले 
असावे, कोणेही गोष्टीचा शक न धरणे, तुमचे हजार गुन्हे माफ आहे ती तुम्हासी आम्ही काहीही वाईट 
वर्तणूक करु, तरी आम्हास महादेवाची आण असे व आई साहेबांची आण असे कोणेही गोष्टीची चिंता न करणे 
अवांतरहि लोक भेडसविते. असेल ते भेटविणे आमच्या इमानावरी आपली मान ठेऊन आम्हापासी येणे कोणे 
गोष्टी चिता न करणे. मोर्तब. 


ले. ७२७ शर. 


भू. दा. प. ड्‌. 


श्री 


श्री तीर्थस्वरूप राजमान्ये राजश्री बीबजीबवा दादासाहेबचे सेवेसी सेवक राजे बाजीराऊ 


घोरपडे दंडवत विनती उपर येथील क्षेम 


ता छु जिल्हाद मा नजीक काळूर सगम भीमातीर सुखरूप असो विशेश आम्हास नवाबसाहेबी 
फार मेहेरवानगी करून जागिरा शा गने तीन दिधले प्रगने राजनी व प्रगने कंवसडी व प्रगने वाळूर ययेसया 


सनदा दिधल्या ते घेऊन राजश्री वासुदेवपंत येत आहेत अन अम्हीही अनवरी जागिराचे परवाने घेऊन 
सत्वरच येतो अपले आसिर्वाद अनखी प्रगने चगलेच घेतो सेवेसी कलावे बहुत काये लेहेन विनति (एक 
शिक्का ०) 


ऐ. फारसी साहित्य खंड १ 


ले. ६० १ 
बिरिमिल़ृह - अर - रहमन - शा. १५७८ मार्गशीर्ष व. १० 
हि. १०६ सफर २४ अर - रहीम अल्मुल्कुलिह इ. १६५६ डिलेंबर १ 


(फा. शि.) 
सारांश 


अलीबादशहा --- रोलोजी घोरपडे 


रोलोजी घोरपडे यांनी जाणावे की, या वेळी दरबाराच्या भेटीस येण्याच्या हेतूविषयींचा त्याचा अर्ज 
सिंहासनाच्या पायापाशी उभे राहणाऱ्यांकडून येऊन पोहोचला. त्यात लिहिले आहे की, “स्वतः दरबारचा 
जुना सेवक आहे व बेरोझगार आहे. तसेच कोणत्याही ठिकाणचा मोकासा किंवा तालुकानाही.” हा अर्थ 
आम्हांस समजला तेव्हां तो फार पसंत पडला. आता तुम्ही सर्व बाजूंनी संतुष्ट राहून ताबडतोब कर्नाटकचा 
सुभेदार खान मुहम्मद याचा मुलगा मुहम्मद इख्लासखान [मी येथे मुहम्मद इस्लासखान हा खान मुहम्मदाचा मुलगा असा अर्थ 
केला आहे. पण त्याविषयी मला थोडी शंका आहे.] याजपाशी जाऊन बादशाही मसलतींत शरीक (सामील) व्हावे. तेथे 
पोहोचल्यावर जमेतीच्या अनुरुप अझ्ा जागीरीच्या कृपेने उत्कर्ष होईल. ता. २४ सफर सन १०६७ 


१ येथून पुढे आलेली विशेषणे ळे. ४९ प्रमाणे असल्यामुळे गाळले आहेत. 


ऐ. फा. सा, खं. १-९ 


मुधोळ इतिहास १६६० 


बादडाहाने शिवाजीच्या बंदोबस्तासाठी ही तोड काढिली की, बाजीराजे घोरपडे यास त्याच्या 
प्रतिकारासाठी पाठवावे. हे काम त्याच्या शिवाय दुसरा कोणीहि करू शकणार नाही. त्यास मुख्य सेनापति 
करून पुष्कळ सैन्य देऊन तिकडे पाठविण्याचे त्याने योजिले. पुढे लष्कर पाठवून बाजीराजे स्वतः एकटाच 
आपल्या जहागिरीत म्हणजे मुधोळास आला व एकदोन दिवस विश्रांती घेऊन कामावर जावे असा त्याने बेत 
ठरविला. शिवाजीस ही खबर लागली असून तो आपल्या शोधात आहे, हे त्याने जाणिले नाही. शिवाजी 
रात्रीच्या रात्री आपल्या मंडळीसह काळाप्रमाणे मुधोळास आळा. दरवाज्यावरील पहारेकऱ्यांस वाटले की, हे 
सैन्य बाजीराजे याचेच आहे. त्यांनी दरवाजा उघडला व शिवाजीच्या येण्यास प्रतिबंध केला नाही. बाजीराजे 
अंथरूणावर स्वस्थ झोपी गेला होता. हे लोक त्याठिकाणी गेले व त्यांनी तलवारीने त्यास जागे केले. तो वीर 
उठला व म्हणाला की, “मी अशास्थितीत असताना माझ्यावर तलवार उपसणे उचित नाही. व पौरुषास 
शोभत नाही. थोडा वेळ थांबा, मीहि सशस्त्र होऊन येतो व माझा पराक्रम दाखवितो. ” परंतू त्यादुष्टाने ऐकले 
नाही व बरेच वार मारून त्यांचे काम पूर्ण केळे. शिवाजी इतक्यावरच थांबला नाही. त्याने त्या वाड्यास आग 
लाविली व त्याच्या आप्तेष्ठांना व चार बायकांना मारून टाकिले व तो पळून गेला. 


त्याची इच्छा होती की बाजीराजे याचा वंशच नष्ट करावा. परंतु ही गोष्ट सत्यसंकल्पाच्या विरूद्ध 
होती म्हणून तसे घडून आले नाही. कारण त्याची पट्टराणी आपल्या मालोजी व शंकराजी या दोन्ही मुलांसह 
हिंदुस्थानात मौजे दहीर येथे बापाच्या घरी होती म्हणून या प्रसंगी वाचली ही गोष्ट सन १०७० (सबैन व 
अलफ इ. स. १६६०) मध्ये घडली. 


बाजीराजे याने सोळा वर्षे राजसेवा केळी. आदिलशाही राज्यात त्याने मोठाली कार्ये केली होती. 
अल्ली आदिलडाहा यास जेव्हा बाजीराजे याच्या मृत्युची वार्ता समजलीं तेव्हा त्यास फार वाईट वाटले त्यानं 
मोठ्या प्रेमाने त्याच्या पत्नीस व मुलांस हिंदुस्थानातून आणविळे व मालोजी व जयसिंग उर्फ शंकराजी यास 
आपल्या कृपाछत्राखाळी घेऊन त्याजवर प्रेम करु लागला. ते प्रौढ झाल्यानंतर पुर्वीच्या जहागिरीशिवाय 
आणखी परगणे व खेडी देऊन त्यांचा मानमरातब वाढविला. उभयतांबंधूनी शिवाजीच्या विरूद्ध पुष्कळ कामे 
केली. मोगलांनी विजापुरावर स्वारी केली, त्यावेळी दोन्ही मोहिमेत त्यांनी पुष्कळ नाव मिळविले व मोगल 
सैन्याचा पाठलाग करून त्याचा त्यांनी नाश केला. शिवाजीवर खुद्द आदिलशहाने स्वारी केली, त्यावेळी 
उभयता बंधूनी फारच पराक्रम करून यश संपादन केळे. परंतु एका चकमकीत शंकराजी (जयसिंग) हा 
तासगावच्या लढाईत कामी आला. तसेच रायचूरच्या किल्लेदाराने बंड उभारले त्या मोहिमेत मालोजी यांनी 
अवर्णनीय पराक्रम केला व आपल्या वडिलार्जीत परंपरेस अनुसरून नावलौकिक मिळविला. रायचुरातील 
बंडखोर सरदार आसरा धरून बसले होते. त्यांना वेढा दिला गेला. तेव्हा रायचूरच्या किल्ल्यातील 
शिपायांनी किल्लेदारास पकडून बादशहासमोर आणिले, कारण हा सरदार बंड उपस्थित करण्याच्या बेतात 
होता. किल्ल्यातील लोकांनी बादशहाची सेवा मनोभावाने केली. पुढे बादशहा तेथे काही दिवस 
विश्रांतीसाठी राहिला व तेथून विजापूरास आला. 


ऐ. फारसी साहित्य खं. २ 


ले. ११ मु. १०६० शश. १५८१ माघ वद्य ३० 


हि. १०७० जवल २७ इ. स. १६६० जानेवारी ३१ 


(बहुदळी पिंपळपानी शिक्का) 


बादशहा (अली अदिलश्ाह) -- मिन्जलह शाह हवालदार व कारकून मामले मुहम्मदपूर 


पारथन्दी, [या गांवाचे नेमके उच्चार फारसीवरून समजत नसल्याने ओळखता आली नाहीत. पण बहुधा विजापूरच्या आसपास 
असावींत असा कयास आहे.] मुरगोर [या गांवाचे नेमके उच्चार फारसीवरून समजत नसल्याने ओळखता आली नाहीत. पण बहुधा विजापूरच्या 
आसपास असावींत असा कयास आहे.] व कोन्बनाकम [या गांवाचे नेमके उच्चार फारसीवरून समजत नसल्याने ओळखता आली नाहीत. पण 
बहुधा विजापूरच्या आसपास असावींत असा कयास आहे.] ही गांवे पूर्वी कृष्णाजी बिन अबाजी घोरफोडे आदिलशाही 
याजकडे पूर्वी होती. सध्यां ती सरसरे नौबत अ अतबारखान याजकडे अमानत आहेत आतां तीं 
मशारनिल्हेकडे पूर्वीश्रो चाळू करावी. ता. २७ जवल १०७० हि. 


ऐ. फारसी साहित्य खं. १ 
१२ वाऔ येथील थिटे व मालोजी घोरपडे. 


प्रस्तुत कागद श्री. स. ग. जोशी यांनी वा येथील थिटे घराण्यातून आणला आहे. 


ले. ६७ श. १५८२ आषाढ वद्य २ 
सु. १०६१ जिल्हाद १५ (अलिफ) इ. १६६० जुले, १४ 
(वा. शि.) 
सारांश 


सय्यद मरदूम शर्झाखान-- कारकून व देशमूख पर्गणे, वाओ 


वाऔ येथील रायाजी नरसिंह थिटे यांच्या बाबतीत मालोजी राजे घोरपडे यांनी माहित केले की, हा 
जुना वतनदार असल्यामुळे यास या ठाण्याची हशमनवीसी द्यावी म्हणजे तो स्वतःचा निर्वाह करीत. तरी या 


ठाण्याच्या पुर्वीच्या हहशमन- वीसास दूर करून रायाजी नरसिंह थिटे यास मुकरर करावे हल्लीचे मिरासी 
नायकवाडी व हशमांची कचेरी यासह १० माणसे आणि एक मशालजी नेमून देऊन पुर्वीच्या हशमनवीसाची 
तैनात यास द्यावी. यापुढे नेहमी नोकरी करून घेऊन रोजमुरा देत जावा. तसेच तैनातीचे हशम नेमणे व 
त्यांच्या गरजा भागविणे हे करवून वंशपरंपरेने या ठाण्याची नौकरी घेत जावी. ता. १५ जिल्काद सन ११. 


शिवकालीन पत्र सार संग्रह 


(८३२) 


सा.ले २६८. श. १५८२ भाद्र. व. ८ 


मु. १०६१ मोहर २० खुर्दखत फा. मु. व सी. इ. १६६० स्टे. १६ 


अजर खंडोजीराजे व बाजीराजे व हंसाजी राजे व कृष्णाजी राजे घोरपडे, वजा. कार. व देसाई 
परसिरवळ. 


लिगोजी बापूजी देसकु यास मौ. नायगाऊ येथे एक चाबर जमीन इनाम चालवावी. 


(शिक्का :- हसाजी बाजींनाईक घोरपडे आदिलशाही) 


शिवचरित्र साहित्य खंड ५ पान १२७ 


ले. ८७६ श. १५८२ पुर्वी. 


अ. नु. इ. १६६० 


राजाधिराजमान्य राजश्री कानोजी राजे जेध्ये गोसावी, यासी. 


गा 


7 छ. श्रीमतु प्रौढ प्रताप दिनकर खडेस्वरी येसवत महामेरू -------- 

प्रती राजश्री बाजीराजे घोरपडे विनती येथील क्षेम जाणान राजेगोसावी यानी अपुले क्षेम लिहिले पाहिजे. 
गोसावी यानी पंत पाठविले ते तेथे आले आहेती, तुम्ही लिहिल्याप्रमाणे विवेक पाहिला आसे थोरेची 
दिवसामध्ये इश्वर कृपेन सरजामी होईल अणी तेथील वर्तमान सविस्तर -------- पतानी लिहिल्या आसे 
त्यावरून गडके होईल आम्ही तेथील निर्गमकरुन घेऊन तुर्तचो येतो आम्हा बरा बरी तुमचे पंतहि येतील 
तुम्ही तेथे आहा हरयेक विसी दिवाण कामासी बहुत सावधान असिले पाहिजे. तुम्हास तरी इतुके लिहणे न 
लगे, परंतू लिहिले असे अखंडित कु. पा. आसो देणे हे विनंती. 


बाजी का चौकोनी 


बजारत मुद्रा (पा. स. १२-५१) 


मालोजी घोरपडे सन १६६१ 


हा मुधोळ संस्थानातील बाजीचा पुत्र होय. पुढे हा आदिलशहास जाऊन मिळाला तेव्हा शिवाजीने 
यास एक महत्वाचे पत्र लिहून आदिलशहास सोडून आपल्याकडे येण्यास व आपल्या कार्यास मदत 
करण्यास, आणि बाजीचा घेतलेला सूड विसरून जाण्यास लिहिले. (सरस्वती-मंदिर वर्ष ५, अं.५) परंतु 
हा शिवाजीस जाऊन मिळाला नाही. नंतर हा औरंगजेबाचा नोकर बनला. याला अकोजी नावाचा पुत्र होता. 
अकोजीचा पुत्र पिराजी व त्याचा पुत्र मालोजी वगैरे लोक याच्या मागून गादीवर आले. 


२. (स. १७१६--१८०५) हा पिराजीचा पुत्र. हा पेशवाईमध्ये फार जुना व रणशूर योद्धा होता. याने 
कोणत्याही लढाईत शत्रूस पाठ दाखविली नाही. याच्या उजव्या बाजूस एकंदर ९६ जखमा झाल्या होत्या. 
हा प्रथम रघुनाथरावाचेकडे होता. पण पुरंदरचे तहानंतर हा बारभाईस मिळाला. हा बारभाईच्या पक्षास 
मिळाल्यानंतर लौकरच इंग्रजांशी सामना सुसू झाला (स. १७७९ तळेगाव लढाई). तीनचारशे इंग्रज व 
गारदी मिळोन जिवेच मारिले. तीनचारशे जखमी झाले. याने शिपाईगिरीची शर्थ केली. याचे बंधु राणोजी 
घोरपडे हेही सामन्यात ठार झाले. स्वतः यास पाच जखमा झाल्या. त्या बर्‍या होण्याकरिता यास दोन महिने 
विश्रांती घेणे भाग पडले. हा व मुलगा गोविंदराव यांचे वाकडे होते, व बापलेक खडर्याच्या लढाईत परस्पर 
विरुद्ध लढले (स. १७९५) 


स.१७७८ ते १७८१ पर्यंतच्या पत्रव्यवहारावरून असे दिसते की, हेदराने मुधोळकडे दंगा केला, 
आणि इंडी, तांबे व अलमेले (जि. विजापूर) हे परगणे, हा १ लक्ष ७३ हजार ९ ]े रुपयांचा सरंजाम १०० 
स्वरांच्या फौजेनिशी याला देण्यात आळा. हा याजकडे याच्या हयातीपर्यंत चालला. त्याचप्रमाणे यांच्या 
फौजेच्या गोटासाठी शहर पुणे येथे जागा देण्यांत आली, व तेथे यांनी घोरपडे पेठ स. १७८२-८३ मध्ये 
वसविली. याला चार बायका होत्या. एक पोल संस्थानातली व दुसरी काठेवाडातील रजपूत होती. 
बाकीच्या दोघी दक्षिणेतील पवार व सोलकी या घराण्यांतील होत्या. पहिल्या बायकोपासून गोविंदराव व 
महाराव हे दोन मुलगे झाले. दुसर्‍या बायकोचा मुलगा बाजीराव हा बडोदे राज्यात राहिला. तिसरीचा 
मुलगा राणोजी हा इंग्रजाशी झालेल्या युद्धात मरण पावला. 


राजवाडे खंड. १५ 


मराठ्याचे इतिहासाची साधने. लेखांक (९७) सदानंद. 


१५८२ अश्विन पा. १४ इ. स. १६६० 


छ. अजरख्तखान मरारूल अनाम राजश्री अंबाजी राजे घोरपडेसाहेब दाम दौलतहू त हुदेदारानी 
हाल व हस्त कबाल व मोक दमानी मौजे चिचणारे किले ताथोडे बिदानंद उ इहिदे सितैन अलफ कमल 
नयन गिरी सन्यासी मठ मा मौजे निंब हुजुर पेऊंन माळूम केले जे आपणास धर्मादाऊ गला गहू केली 
कुडीत पाच मौजे मा शा नख्त खरीद पैकी साल दरसाल देखीले होते. ते पावत गेले साल मजकुरा कारणे 
महाती कारकन ताजे छु खताचे उजूर करितात म्हणोन माळूम केले तरी सन्यासी मजकुरास धर्मादाऊ 
देविले असे यास साल दरसाल ताजा खु) खताचे जरुर करणे काय याना आता बा खुण धर्मादाऊ गहू कुडी 
पाच दो साला शा ना खरीप कि पैकी देत जाणे दरसाल ताजा छु खताचे उजूर न की जे तातिक तेहून 
घेऊन असल परतोन दीजे. 


(सिका) 
तेरीख २७ माहे सफर 
ऐतिहासिक फारसी साहित्य खंड १ 
ळे. २६ सु. १०६२ शके १५८३ फाल्गुन व २ 
लेख क्रमांक २१ 
हि. १०७२ रजब १५ इ. स. १६६२ फेब्रुवारी २५ 


अली अदिलशाह फाजल अफजलखान मुहंमदशाही हतासदार व मुहम्मद मुलकी ठाणेदार व 
कारकून किले परळी. 


मौजे बोरगांव परगणे वाई येथील कुलकर्णी नारो विश्वनाथ याने दरबारात विनंती केली की मौजे 
कामेरी किल्ले परळी येथील अर्धाचावर जमिन आदिलशाही अबाजी घोरपडे याच्या खुर्द खताप्रमाणे इनाम 
चाळू आहे. आपले फर्मान मिळावे तरी सदरहू जमिन ती वरील हक्कासुद्धा उपयुक्‍त गृहस्थास इनाम देण्याची 
कृपा केली आहे. तेव्हां ती जमिन ताब्यात देऊन त्याजकडे चाळू ठेवावी. 


ले. ९२१ शा. १८५४ श्रावण वद्य १० 


मू. दा. प. इ. १६६२ जुले ३० 
श्री 


श्री मगल मूर्त्यीयेनमा 


मिरासीपत्र देसमूखी किळे वदन व कर्याती अगापूर व किले परली हाके १५८४ शुभकृतनाम संवत्छरे 
स्रावण मासे दशमी वधी पक्ष दक्षणायेणे छ २४ जिल्हेज बुधवार मुहुर सन सलास सितैन अलफ बहुजुर 
हाजीर मजालसीयानी 


राजेश्री बाजीराजे घा 1 राजेश्री आबाजी राजे घा 1 
श्रीराम हंसा (चार ओळी लहान चा. 
जीबीनबा फा. मु.) 
जी घोरपडे साबाजीराजे घाटगे देसाई 
आदिलशाही का" न्वांडी 

(नोनयु) (वाटे फा. सोळा बुरुजी मु.) 

राजश्री रायाजी राजे घो 1 

(फा. चौ. मु) 
राजेश्री झुझारराऊ घांटीगे 


देसमू '“" मलेवाडीव 


लौलगण (वा. फा, मु.) 


नागाजीराजे देसमूख 

खतागीर पाटण 

(अष्टकोनी म. चार ओळी मुद्रा) 

श्री.. 

हीरोजीराव मुधोजी बिन तिमाजी 
पटेल ""' आगापूर किले 

समुख वदन (नि. नांगर) 


हकहमशाही भिउजी पाटील बिन व 


कृष्णाजी अनत महदले देसमुखी नाजी पाटील मौजे गोजेगाऊ 
ण सेलगां 57 आगापूर 
(फारसी मुद्रा) (नि. नागर) 
सा कोरेगाऊ 
बाजी बिन चादजी बारगे बाजी बिन हरजी पटेल 
पटेल मो! मौजे कोरेगाऊ कदम मो! मौजे साप 
(नि. नांगर) (नि. नांगर) 
जानोजी पटेल मौजे यक्‍्सल डोगरोजी पटेल मौजे बोरगाउ 
सा कोरेगाउ 
(नि. नांगर) (नि. नांगर) फा. ना. दा. मु. अ. को. 


या हुजूर राजेश्री कृष्णाजी राजे घोरपडे यासी अंतो कोडो देसाई देहाये किले वदन व कर्याती 
मजकूर लेहून दिल्हे मिरासीपत्र यैसे जे आपण आपली देसमुखी देहाये किळे मजकूर व कर्या (ती) मजकूर 
देखील किले परली तमाम दहाये बरी तफसील. 


का अंगापूर किले वदन देहाये 
६ किले वदन ५ गा वाई 

१) कसबा १ मेणोली 

१ खेड १ सिरबे 

१ वाडे १ जायेगाउ 

१ पाडखल १ येक्सील 

१ मतापूर १ त्रिपुटी 

१ माहमदाबाद व 

द षु 

६ किले परली १ कामती 

१ निगडी १ सुरली 

१ कामेरी १ पारले 

१ निसराले १ बनेवाडी 

१ चिचणारे १ नाडे 

१ गोजेगाऊ १ ठोबसे 

१ कोढीये १ अपसिगे 


१ वलसे 


द ८ 

१२ १ पाचवड 
१ डोळेगाऊ सतार विलायेती 
१५ 


येणेप्रमाणे देहाये मजकूर अपले मिरासी मात कदम सालाबाद पडी दरपिडी देसमुखी खात असता 
दरीवख्त सिवाजी राजे भोसले याने मुलुक कबज केला ते वख्ती गलबलेमधे रायाजी सिदा नाईकवाडी 
किले ताथोडे याने लायनी हुजूर गैरवाका माळूम करुन कयाती अगापूर अपले मिरासी देसमुखी अपली अहे 
म्हणउनु फर्मान करून माहलासी अला सदरहू फर्मान. पैकियाचे बळे करुन माहलामधे मोबलगे लाच 
रुहावत देऊनु घर बदी केली खलल केले त्यावरी आपण हुजूर जाउनु अपले अहवाल सागोनु देसमुखीचे 
मात कदम चालिलेप्रमाणे दुबाळे करणे यैसे मोकरुर फर्मान हुमायून घेउनु अली यावरी अपले मिरासी देहाये 
देकर्याती मजकूर सालाबादप्रमाणे खात होतो तैसेच कबज करून खाऊ लागलो त्यासी रायाजी सिदा 
ताथोडेकर याने नाइकवाडी यासी लाच रुशवत दिल्हे होते त्याकरिता नाइकवाडी किले मजकूर त्याचे 
हरयेक बाबे मदद करुन अपले काम अबरवा चालो नेदीता कुसूर करु लागले याबद्दल अपण अपले देसमुखी 
किले मजकूर व कर्याती मजकूर देखील किले परली निमे तकक्‍्सीम देउनु अपली पुस्तपन्हा होते म्हणउनु 
तुम्हासी दिल्हे असे यासी वडीलपण पानमान व तश्रीफ दिवाणातून हर दो जणानी बाराबरीच घेवे सिका 
दोघानी करावे येक पुढे येक माघे घेवयासी निसबत नाही हकलाजिमा व इनामकदीम व जदीद व पस्तर 
साधेल त्यासी निमेप्रमाणे तकसीम तुम्हासी देउनु निमे अपण घेउनु वृत्तीस दिवाणात जे पडेल ते तुम्ही अर्धा 
देउनु मिरासी राखावी त्याचे तक्‍्सीम धर्मता जे निमे येईल ते अपण देउनु रायाजी सिदा व किळे मजकूरकर 
बल्ल करितील तरी तुम्ही मजबुदी करुन ठाई ठेवावे यासी खर्च घोडियाचे पोटासी देवे व हशमास मुशाहिरा 
यैसे बिर्फमाल द्यावे जोवरी तह बैसे तोवरी द्यावे तह बैसलियावरी तकसीम बरहुकूम खावे अपण निमे मिरासी 
तुम्हासी जे दिल्ली असे ते मद्दगिरीसच दिल्हे असे पेस्तर अमचे बापभाऊ तकसीमदार अम्हासी कचाट करुन 
तुम्हासी अपले तकसीम देवयासी येतील तरी तुम्ही त्यासी असिरा नेदावा व अपले पाठी राखावी ते जाणे व 
आपण जाणेत व माहलामध्ये देसमुखी खेरीज नवे मरासी पटे (ल) गी अगर नाइकी अगर हरयेक मिरासी 
तुम्हाकरिता अगर अम्हाकरिता जे साधीन येईल त्या जे पडेल ते अम्ही तुम्ही निमेप्रमाणे देउनु निमेप्रमाणे 
वाटुनु घेउनु असावे अपणच साधिले अपणच घेईन यैसे म्हणावयासी समध नाही व रायाजी मजकूर वेव्हार 
ळावील तरी त्यासी वेव्हार अपण सागोनु रायाजीने बळ करुन वाटजोरी केलियाने तुम्ही मजबदी करावी 
त्यासी ठाई ठेवावे हे वृत्तीचे काम आहे माहलासी कारकून अगर नामजाद सुभेदार येतील व गाऊगाना 
मोकदम पाटील रयेता व मोकसाई यैसे येतील त्यासी तश्रिफा उलुफा व देणे घेणे लागेल ते दुतर्फा खर्च 
करावे येणेप्रमाणे निमे मिरासी दिल्ही असे यास अम्ही अगर अम्हा बादज जो होईल तो इस्कील करील 
त्यासी चुकलियाने अपले वडिलाचे सुकृत साक्ष व कासीस गोहत्या केलिया समान मिरासी पडी दरपडी 
अवलादी व अफलादी चालवावे हे अपले लेहून दिल्हे मिरासी पत्र सत्य. 


ऐ. फारसी साहित्य खंड २ 


ले. १२ सु. १०६३ शा. १५८४ पौष वद्य २ 


हि. १०७३ जवल १५ इ. १६६२ डिसेंबर १७ 


(वाटोळा शिक्का) 


बादशहा (अली आलिदश्ञाह) --- फाजिल अफजलखान मुहम्मदशाही हवालदार, अहमदखान 
ठाणेदार व कारकून किल्ले चंदन 


मौजे आखाडे व मौजे अनेवाडी किल्ले चंदन ही गांवे खंडोजी व बाजी व अंबाजी व कृष्णाजी घोरफोडे 
आदिलशाही यांचजकडे किल्ले मज्कूरच्या हशमांची व्यवस्था, डागडुजी व दारुगोळा यासाठी चालू होती. 
आता ती त्यांस इनाम दिली आहेत (१) चालवावी. ता. १५ जवल १०७३ हि. 


मराठ्यांचे इतिहासाची साधने 


ले. १०६ खंड १५ १५८५ जेष्ठ वैद्य ६ 


शिवकालीन पत्रव्यवहार 


श्री. सदानंद गोसावी याचे मट इ. १६६३ 


(सिका) छ अजरखतखाने मा. अनाम राज श्री अंबाजी राजे घोरपडे साहेब दाम दौलत हू ता हुदेदारानी 
हाल व इस्तकबाल व मोकदमानी मौजे निगडी किले सातारे डग अर्बा सितैन व अलफ दरी विला 
जोगीद्रतिरी सन्यासी नि ण हुझूर मालूम केले. आपणास मौजे मजकुरी इनाम विधे १५ आहे अनछेत्र चालीस 
पन्नास सन्यासी जेविताती त्यास पटेल व कुलकरणी इस्केळ करिताती सुरतीत चालवीत नाही, त्यास 
साहेबी ताकीद देविले पाहिजे म्हणोन तरी याचे इनामास खलल करणे तुमचे काय अंदाज आहे आता त्याचे 
इनाम जैसे सालाबाद भोगवटा चालले तेणे प्रमाणे चालविणे इस्कील व खलेल न करणे सदरहु जमीन हद 
महदूद घाळून दुमाला करणे त्या नीच तावणी करून घेतली, दुसरे यानी फिर्यादी येऊ ने देणे तालीक ते हून 
घेऊनु असल खुर्द खत परतोन देणे मोर्तब (सिका) 


तेरीख १९ माहे जिलकाद 


ले. ९२२ श. १५८५ शोमन वैज्ञाख झु. १० 


मूदा. प. इ. १६६३ मे ६ बुधवार 
श्री मोरेंस्वराचे अण 
कृस्णाचे अण 
मराठी चौकोनी शिका 
कृस्णाजी आबा 
जी घोरपडे 
स्वस्ति श्री शके ------ शोमक्रत नाव सवस्तसरे वैज्ाख मास सध दसमी उतरायेण छ (८) माहे 


शौवाल उप सलास सितैन अलफ वार बुधवार तदिती जाहले मिरासीपत्र यैसे ज बिहुजूर हाजीर मजालसी 
सा खंडोजा राज व राजश्री बाजा राज राजश्री अंबाजा राज 


(चौकोनी दोन शिक्के : एक फारसी व दुसरा मराठी) (चौकोनी फारसी शिक्का) 
नागोजी राजे देसमुख रायजी राजे 
दतागीर पाटण (चौकोनी फारसी शिक्का) 
(अष्टकोनी मराठी शिक्का) 
: : जीवा : : 
बिननागोजी 
राव 
राजाश्री साबाजी राजे ब्रा तानाजी गोविंद 
घाटीगे देसमुख *॥ पेसवे रा घोरपडे 
मळवाडी राजेश्री जुझारराऊ घांटिगे 
देसमुख "' मलवाडीव 
लौलगण 
(फारसी शिक्का कलशाकार) 
कोनेरी गिरमाजी तिमाजी राम कुलकर्णी मौजे 
पारसनीस किले वंदन पाडली सा कोरेगाऊ "षा 


वाई. 


या विदमाने राजश्री कृस्णाजी राजे (घोरपडे) यासी रखमाजी त्रिमल देसाई देहाये (शिक्का) ----- 
-- बीतफसील 


मौजे कामेरी, मौजे चिचणोर मौजे गोजेगाऊ मौजे तिगडी मौजे नीसराळे मौजे कोठ्ये किळे परली 
लेहून दिल्ले पत्र यैसे जे रायाजी सीदा नाईकवाडी किले ताथोडा याने किल्यांत लाच लख्सुपत देऊनु किले 
वदनीचे देसमुखस उभा राहून फर्मान अणाउनू देसमुखीस इस्कील केले त्यावरी अपले हिसा गावीचे 
खुर्दखते करून खलेल केले मग अतो कोडो देसाई किले वदन याने हुजूर जाऊनू फर्मान आपले अपले 
देशमुखचे घेऊनू दुबाल करुन घेतली रायाजी सीदा पैकेचे बळे दखल करिता राहिला नाही अजी सबब 
अतो काडोने अपले देसमुख तुम्हास निमे देऊनू पाटी करून घेतली ते वख्ती अतो काडोने आपलेहि देहे 
सदरहू सहा तुम्हास देसमुखी निमे तुम्हास लेहून दिल्हे ते वख्ती अपणास बोलाउनू पुसिले नाही तुम्ही 
देसमुखी कबज करून घेतळे आपणास दखल नव्हते याबद्दल आपण दिगीर होउनू परागदा जाहालो होतो 
त्यावरी तुम्ही आपणास हुजूर बोलाउनू समाधान केले त्यावरी आपण आपले आत्मसतेसै भावपूर्वक देहा 
मजकुरीचे देसमुखी निमे तुम्हास दिल्हे आहे तेथे जो हक वा श्राजिमा वा इनाम वा पालक वा बाजे जे काये 
हक्क आहे ते बरहुकूम तक्‍्सीम निमे खावे वा पेस्तर तुम्ही काही मिरासीस जे उतपन कराल तेही अपण करीन 
ते बरहुकूम निमे तक्‍्सीम प्रमाणे खावे असे आमण आपले आत्मसतोस बैलाकुसूर लेकराचे लेकरी दिल्हे आहे 
अवलाद वा अफवाद खाऊनु सुखे असावे आपले कोणी भाउबद दाईज गोतिया उभा राहिलियाने त्यास 
आपण समजाउनु वा परावा कोणहि मिरासीस उभा राहिलियाने आपण वेव्हार करून भाजन वा तुम्ही अपले 
पाटीशर्त मर्दीने राखावे यासी अपणापासुन वा अपले अवलादीचा होउनु इस्कील बेइमान करील त्यासश्री वा 
आपले वडिलाचे किर्या आसे हे लिहिले पत्र सही वा पेस्तर मिरासी समधे जे पडेल ते बिरदुमाल वा 
दावेदरपडे बदल घोडा राऊत मदतीस येईल तेचे पोटखर्च बिरफदुमाल हे लिहिले पत्र सही (फारसी 
अक्षरे) लिहिले सही व सिके दोघानी करावे हे पत्र सहि बिकलम खुद (मराठी वाटोळा शिक्का). 


"886 900१0७6 ४४०७५1५8७0 1 818” 


॥॥6 0099 ॥6 (5॥४9]) 185 ५० ॥॥ ०७६७७ ॥&6 ॥॥8 505 कोल 5॥१॥७॥0७ ७ [॥6 
38॥89॥8 09081 (9010008 (9॥010908) ५/॥॥० ५/85 ॥॥ ७08 ० ॥6 (९09 5 ०891 10" ७897१७ 
(0886501815 (९18॥//959001815) 80109, 18 65[गोबॉ80 ६ 8,00,000 9० ॥॥७$ (?) झोत ॥8 9300 
[8९80 0४ 1800 5 588 10 ७8 20,00,000 ५9०5 ७७७85. 1॥8 ५०(0"/ 98॥6७० ७४ ॥& ॥8086| ॥ [8५ 
(8७॥8॥॥ 010093 09 5$७॥॥०॥5$७ ४/85$ चि ॥0॥ "शीव (9७80850080 8900868089, 985 [६ 08501 ४४95 
७8॥॥॥॥४/ 008 ० [॥8 ॥09 8%08॥86॥ 00॥॥8॥08/5. ।18 90०1 50 586४8/8/ ४/०५॥॥७8&७ [६ ॥8 5001 
080 810 ॥०9 [/० ॥७॥॥/80 ॥8॥ 0898865 8॥ [18 08591. ७/७ ७/०॥067 ७७8"/ ॥ला [॥॥ [॥8 ॥॥०9॥815 
६॥॥४ 5000॥9 ॥०[ ॥8५8 9७008 8॥५॥॥७ ॥॥ ७8०५६, ५७/॥॥७ [६ ॥808| (5॥४9]) १/85 50 ४ 1॥0॥ ॥5 
11018 ॥॥ [6 ॥0०॥, 086090५568 090000०085 ॥शा& ४00 8509080, ॥0०पछाा ॥० ॥08 [॥8_300 
॥0/58॥18॥ , ॥॥806 ॥[ 50 ॥०[ 10" 5॥९/9॥ ॥8&॥ &॥१0वाचा) कोल ७/9॥ 90008 [॥6 89१५१8, [६ [6 
58६8 158 $व0 [0 ॥8५९8 ॥8७&ल [॥8 ७880 ७७ ० ॥5$ 090 10॥ ॥86 (//8॥9५॥8). ॥ ४85 8 
गीवो[७/ ७ ४00086 [व 8॥[॥॥०५॥७॥ 8/8"/08४/ ॥७॥ ॥0॥ ॥5 ६॥॥8०६ /७/8 ००॥॥१७ 859008, ४४8 ००0५॥० 
10[ 8506811 ४५१७७ ॥8 ४४85 8890 [| [॥॥8 11 [॥ ॥७8॥ (््ठा [3808108 1664) 9 


($॥९॥|| > ६--) १०। |, रिक्षा 1 भि 553) 


वतनाचे पायी झालेले शिवकालीन हत्त्याकांड 


-बा. बा. राजेघोरपडे 


१) प्रस्तुत ऐतिहासिक लेखात विजापूरचे दरबारातील एक मुत्सदी व दिवाण दियानत राव व 


२) मुधोलचे बाजीराजे घोरपडे व त्यांचे बंधू अंबाजी खंडोजी राजे घोरपडे यांची पत्रे पुढे दिलेली 
आहेत. आमचे पुर्वज सदर बाजीराजे घोरपडे हे मुधोलचे राजे होते. ते व त्यांचे बंधू तर्फ वाळवे प्रांत पन्हाळा 
या परगण्याचे देशमुख होते. ते झालेले हत्त्याकांड हे वाळव्याचे कुलकर्णी यांचे मधील आहे. या 
हत्त्याकांडाचा व त्यावेळच्या देशकालमान परिस्थितीचा व वतनाचा हव्यास या बाबतचा लेख दिला आहे. 
त्यावरून त्याकाळी वतनाची आसक्ती व ते मिळविण्याकरिता करीत असलेली कृत्ये ही किती भयानक होती 
हे कळून येईल. 


शिवपुर्वकालापासून कऱ्हाडास [य. रा. गुप्तेकृत कऱ्हाड.] देशपांड्यांची तीन घराणी राहात होती. 
१) कऱ्हाडकर देशपांडे. 
२) वाईकर देशपांडे. 
३) कडेगावकर देडापांडे. 


ही वरील तिन्ही घराणी मुसलमान अंमलापासून प्रसिद्धीस आहेत. पुर्वी असलेले एम. एल. सी. 
लक्ष्मणराव देशपांडे याचा पूर्वज काशीपंत उर्फ द्यानतराव (दियानतराव) विजापूरच्या अदिलशाहीत प्रधान 
होता. त्यांचे आमच्या संग्रही असलेले अस्सल पत्र येथे चर्चेसाठी घेतले आहे. 


श्री समर्थ शिष्या आक्काबाई या घराण्यातील रुद्राजी चंद्रोची कन्या होती. हे रूद्राजी चंद्रो याचा 
उल्लेख इतिहासाचार्य के. राजवाडे यांचा मराठ्याचे इतिहासाची साधने खंड १५ मध्ये मसूर जगदाळे 
प्रकरणात पान १ वर आलेला आहे. 


काशिपंत उर्फ दियानतराव याची अनेक पत्रे प्रसिद्ध झाळेली आहेत. 


१) ऐतिहासिक फारसी साहित्य खंड १ ले. ३० इ. स. १६७४ मार्च १ चे दियानतराव म जलसी 
म्हणून दुसरे पत्र शि. च. सा. खंड ८ ले. लेख ६२ सन १६६८ दियानतराव म्हणून म्हणत होते, त्यांनी व 
बाजीराजे घोरपडे यांनी श्रीसमर्थ रामदासस्वामी यांना चरेगाव, माजगाव वगैरे गावांना जमिनी दान दिल्याचे 
उल्लेख आहेत. उल्लेख केलेले दियानतराऊचे पत्र तर्फ वाळव्याचे देशकुलकर्णी महादो बल्लाळ याचेवर 
नागोजी देवजी येडेकर यानी वतनाचे पायी केलेल्या हत्त्याकांडाबद्दलचे आहे. त्यावेळी तर्फ वाळव्याचे 
देशमुखी बाजीराजे अंबाजीराजे व खंडोजी राजे घोरपडे हे तिघे बंधू करीत होते. ही तर्फ वाळव्याची १) 
देशमुखी १८ गावाची होती, त्या गावाचा उल्लेख व घोरपडे मंडळीच्या अनेक तर्फच्या देशमुख्या याचाही 
उल्लेख पुढील निबंधाचे कागदात येईल. कारण या प्रकरणात नागोजी देवजी येडेकर यानी केलेले 
अत्त्याचाराची माहिती व दुसरी पत्रे मी पुढे देत आहे. ती पत्रे तीन आहेत. पण ती पत्रे समकालीन व्यक्‍तींनी 
समकालीन घडलेल्या हकीकतीची व त्यावेळी घडत आलेल्या घटना त्या घटनेचा वृत्तांत दिलेला आहे व 
मूळ दियानतराऊचे अस्सल पत्र आहे. त्याच पत्राला पोषक असा पुरावा आला आहे. म्हणून तो तितकाच 
विश्वासपात्र आहे व त्यावेळी हे वाळव्याचे देशमुख म्हणून बाजी व अंबाजी खंडोजी हे इ. स. १६६६ नंतरही 
हयात होते. हा अस्सल कागदाचा पुरावा आहे. तो पुरावा बाजीराजे घोरपडे मुधोळकर याचा मृत्यूचा चुकीचा 
काळ हा निबध मी वाचला आहे. त्यात हे पत्र दिले आहे. परगणे वतनदाराची भांडणे वर्षोवर्षी चालत, वाळवे 
तर्फचे देशपांडे यांचे वतनाबाबतचे भांडण इ. स. १५९८-९९ सालापासून, त्याचा पुरावा मिळतो. (पहा 
शिवचरित्र खंड ४ था पान ६४ शिवपूर्वकाळीन महजर) तद्नंतर या भांडणात अनेकवेळा दिव्य व निवाडे 
झाले आहेत. त्याप्रमाणे या वतनदार लोकात वतनाबद्दल व वतने मिळविणेसाठी राजे रजवाडे यांच्यात कशी 
चुरस होती हे मी सोदाहरण देत आहे. 


या वतनात श्रेष्ठ वतन म्हणजे देशमुख [क्षिवकाल व श्िवोत्तर कालीन वतने व जहागिरी-शं. ना. जोज्ली.] यांचे 
त्याप्रमाणे जहागिरदाराकडेही राजकारभारातील काम आहे. पण त्यात मोठे अंतर आहे व इतिहास कालाचा 
विचार करताना तर ते चांगले व पुरते लक्षात घेतले पाहिजे. तेथेच हे ध्यानात ध्यावयाचे की त्याकाळी 
देशामध्ये दोन सत्ता मिळून राज्यव्यवहार व लोकव्यवहार चाले म्हणजे हे दोन गट हे दोन पक्षच होते. 
त्यांच्या प्रतिनिधीद्वारा हा देश व्यवहार चालत असे. प्रतिनिधी स्वरुप मानावयाचेच झाल्यास ते राजसत्ता 
पक्षासंबंधी मुळीच मानता येणार नाही. त्यातल्या त्यात देशमुख व देशपांडे ह्या परगणे वतनदारानांच तसे 
मानल्यास चालेल. 


या देशमुख संस्थेची मान्यता त्याकाळी फार मोठी होती. इतकी की छत्रपतीपद धारण करणारे राजे 
महाराजे जे शिवाजी संभाजी ह्यानाही आपण देशमुख नाही हे वैगुण्य वाटत होते व त्यांनी येनकेन प्रकारेण 
देशमुखी मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. 


देशमुखाला, लोकदरबारात व राजदरबारातही मान असे. गाव संस्थेत पाटील आणि परगण्याचे सभेत 
देशमुख व देशपांडे असले म्हणजे तेथे इतर जहागिरदार इनामदार शिवकालाला अनुलक्षून सांगावयाचे 
झाल्यास मोकासदार म्हटले पाहिजे, असे जरी असले तरी त्यांना पाटील देशमुख आधी मानाचे पान 
मिळावयाचे नाही. मोकासदाराप्रमाणे देशमुखाचे पदरी सैन्य घोडदळ पायदळ त्यांचे वतनाचे वर्तनाप्रमाणे 
असे. मुकासदार जहागिरदाराचेहि गुमास्ते किंवा कमाविसदार असते तर देशमुखांचे पदरी देशपांडे यारदी 
कुलकर्णी सबनीस पेशवे इत्यादी अधिकारी मंडळ असे. पण परगण्यातील वतनदाराची जनता आपण 


देशमुखांची रयत आहे, असे आदराने व मनापासून सांगेळ तसे माकासदार जहागिरदाराच्या गावातील 
जनता स्वतः विषयी तसे सांगणार नाही. 


एक स्वतःच्या नावाचे नाणे असणे ही गोष्ट सोडून प्रतिष्ठा प्रांत सत्ता फौज हाताखालील अधिकारी व 
रयत मोठ मोठे किल्ल्यासारखे संरक्षास असणारे किल्लेवजा गड हे सर्व मनुष्यापेक्षीत ऐहिक लक्षणे देशमुख 
संस्थेस चिकटून आहेत, व ती परंपरागत होती. जहागिरदार किंवा सरदार ह्यांना ह्या गोष्टी असल्या तरी 
त्यांना किंवा सुभेदार इत्यादी अधिकाऱ्यांना देशमुखाच्या तुलनेने स्थिरता कमी म्हणून देशमुख इत्यादी 
परगण्याच्या किंवा गावच्या ह्या वतनदारास झ्ाश्वत अधिकारी असे संबोधिले आहे. व इतरांना अज्ञाश्वत 
अधिकारी म्हटले आहे. तसेच आणखी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, देशामुखीच्या ह्या सुप्रतिष्ठेमुळे वतनी 
भूगोल म्हणून स्वतंत्र गणला गेला आहे. 


प्रत्येक परगण्यात देशमुखासह त्याचे जोडीला हाताखाली देञमुखीचा कारभार करण्यास देशपांडे, 
नाडगौडा, देशचौगुले व नायकवाडी हे वतनदार असत व त्यांनी ही देशमुखाना ज्या गावी वतनी जमिनी 
असते, त्याच गावी या परगणे वतनदारांना त्यांचे वतनाचे दर्जाप्रमाणे जमिनी असत. 


परगण्यात काही वाद निर्माण झाल्यास त्याचा निर्णय देण्याचा अधिकार परगणे वतनदार हे 
उपस्थित राहून देशमुख, देशपांडे, नाडगौडा, देशचौगुळे व नायकवाडी भोवर गावचे पाटील कुलकर्णी 
वगैरेचे उपस्थित निर्णय होत व त्याप्रमाणे त्यावर त्या वतनदाराचे शिक्के व सह्या (नि-नांगर) केले जात 
असे. निवाडे (महजर) निर्वाद पत्र ऐनजिनसी खते वगैरे झालेले आहेत, त्यावरून दिसून येते. त्यामध्ये 
देशमुख देशपांडे यांचे स्वतंत्र शिक्के असत. ते कोणाचेही चरणी तत्पर नसत. उदाहरणार्थ-- 


शिवचरित्र साहित्य खंड ५, थिटे यांचे वाई देशपांडे यास निर्वाद पत्र पान २१८ यावर देशमुख व 
देशपांडे यांचे सिक्के देत आहे. ते येणेप्रमाणे. काही वेळेस देशमुखास, देसाई व देशपांड्यास देशकुलकर्णीही 
म्हणत होते. 


देसाई देशपांडिये ता । सातारा. 


देसाई रायाजी बिन 
राघोजी बिन. साबाजी व 
नावजी घोरपडे आबाजी बिन. 
(चौकोनी फारसी शिक्का) कुसाजी कड गाढवे. 
(सिका अष्टकोनी व फारसी) 
पान २१९ देशपांडिये 


देशपांडिये भाऊ भाऊ 


कानेर अनंत व विठल गोपाळलदेस 


कुलकर्णी देशमुख व देशपांडे 


पा फलटण. 


हे सिके पहाता दशमुख, देशपांडे यांचे शिक्क्यात कोठेही कोणाचे चरणी तत्पर नाही. परंतु देशमुख 


देशपांडे, विरहित मंत्री व अधिकारी होते त्याचे सिक्के पहाता कोणाचे चरणी तत्पर तर कोणाचा कृपानिधान 


तर कोणाचा हर्षनिधान असे सिक्के आहेत. उदाहरणार्थ-- 


शिवचरित्र साहित्य खंड ८ पान ३९--४२--४३ सिराळकर निकम देसाई या लेखातील सिक्के आहेत. 


श्रीशि 
वनस्पति 

हर्ष निदान मो 
रेश्वर सुतनीळ 
कंठ प्रधान 


बदामी शिक्का 
०्श्री 

श्री शाहु छत्र 

पति चरणि तत्पर 
राणोजी सुत उदा 
जी चव्हाण हीम 
त बहादर 

(गोल सिका) 
असे शिक्के असत. 


श्री 
श्री आई आदि पु 
रुषश्रीराजाशिवछ 


त्रपति स्वामि कृपानिधि 
तस्य कृष्णाजी परशु 
राम प्रतिनिधी 

गोल सिका 

०श्री 

श्री राजा 

शाहू चरणी 

तत्पर येसाजी 
भोसले नी 

रंतर 

(अष्टकोनी सिका) 


वर सांगितल्याप्रमाणे सर्वश्रेष्ठ अशी ही देशमुखी संस्था आहे. 


आता ह्या देहमुखीसाठी छत्रपती घराण्यातीलही इतर राजघराण्यातील पुरुष कसे यत्न करीत 


होते, असे जे वर प्रदर्शित केले. या विषयी थोडक्यात पाहू-- 


मसूर व कऱ्हाड या परगण्याची देशमुखी मूळची एकाची, म्हणजे मसूरचे जगदाळे याची. पण ती 
देशमुखी काही कारणानी आदिलज्ञाहीकडे बराच कालपर्यंत जप्त होऊन पडली होती. अशा समयात 
शहाजीराजे भोसले हे निजामशाहीतून आदिलशाहीकडे आले व त्याचे पदरच्या सैन्यास खर्चाकरता म्हणून 


ही देशमुखी दिली. शहाजीला वाटले की ही देशमुखी मोकास बाब म्हणून आपलेकडे आलेलीच आहे, ती 


पुरती म्हणजे देशमुखी म्हणूनच हस्तगत करावी. त्याकाळी वतन गतकुळी झाले की ते मिळविण्यास सोपे 


जाई. मग शहाजीने त्या देशमुखास ठार करून ते आपले नावे चढवून घेण्याचे साधले. शहाजी नंतर 
शिवाजीराजे आले. तेव्हा शिवाजीनेही देशमुखीवर स्वामित्व सांगणाऱ्या दोघा जगदाळ्यांना ठार केले. काही 
वर्षे गेल्यावर या देशमुखातीळ एका मुलास घेऊन त्याची आई जिजाबाईकडे राजगडावर आपले गाऱ्हाणे 
घेऊन गेली व तिने देशमुखीसाठी अभयपत्र मागितले. शिवाजीने “देशमुखी सोडून अभय आहे” असे 
सांगितले हे ऐकताच देशमुखी देण्याचा विचार नाही हे जाणून व जीव वाचवून परत जात आहो, हेच विशेष 
असे मानून ती बाई आपल्या मुलासह परत गेली. 


पुढे संभाजी छत्रपतीची राजवट सुरू झाली. तेव्हा फिरून प्रयत्न करून पहावा, म्हणून ती बाई 
पुनरपी ळेकरासह आली. ती येताच छत्रपती संभाजीने आपल्या प्रकृतीनुसार त्याजकडून लिहूनच घेतले 
की, आम्ही कऱ्हाडच्या देशमुखी विषयी पुन्हा गोष्ट काढणार नाही. 


त्यानंतर छत्रपती राजारामाचेवेळी राजारामाने आपला दासी पुत्र कर्ण हा प्रयत्न देशमुखी 
करण्यासाठी सुंदर तुकदेव ह्या कारभाऱ्यासह पाठवून देंशमुखीचा कारभार चालविला. अशी ह्या देशमुखी 
विषयीची गोष्ट चार पिढ्यांपर्यंत चालली होती. 


शाहू छत्रपतीची वाई परगण्याच्या देशमुखी संबंधीची गोष्ट याहून वेगळी व विशेष आहे. ती अशी की, 
वाईचे देशमुखीचे पिसाळ देशमुख घराण्यातील भांडण यापुर्वीपासूनच प्रसिद्धच आहे व ह्या कारणाने ती 
देशमुखी न्याहारखान गोरी ह्या वाईच्या मुसलमान अधिकाऱ्यानेच एकदा हस्तगत केली होती. शाहू 
आल्यानंतर ती त्याजकडून शाहूने स्वतःकडे घेतली आणि आपला देशमुख वाई असा शिक्का करवून तो 
उपयोगातही आणला आहे. तो मराठ्यांचे इतिहासाची साधने खंड २० पान नंबर २० वर आहे. 


श्री शंकर 

श्री शाहुजी रा 
जे भोसले देश 
मुख परा वाई 
नि. नांगर 
(अष्टकोणी) 


वरील अष्टकोनी शिकक्‍्क्‍्यात नि. नांगर म्हणजे त्याकाळी ज्यांना लिहिता वाचता येत नसत ते आपली 
निशाणी नांगर काढत असत, परंतु छत्रपतीचे ते देशमुख असताना त्यातही शेतीचे प्रतिक म्हणून नि. नांगर 
काढलेला आहे. 


हे झाले छत्रपती घराण्यातील पुरुषांचे. त्याचप्रमाणे राजे घोरपडे घराण्यातील पुरुषांनीसुद्धा अनेक 
देशमुख वतने दुसऱ्याची मिळवली व घराण्यातील घराण्यात वाद निर्माण करुन देशमुख वतने मिळविली व 
तर्फ सातारामधील देशमुखी ही घोरपडे घराण्यातील माझे मुळच्या देशमुखी वतनाची वडिलकी कोणाची, 
याबाबत १५०--२०० वर्षात प्रत्येक पिढीत वाद निर्माण झाला आहे. प्रत्येक वेळी आम्ही खरे ठरलो. 
मुधोळकर राजे घोरपडे खोटे ठरले आहेत. (पहा शिव. च. सा. खंड ८) परंतु त्यात हत्त्याकांड झालेले 
नाही. हा वाद नांदगाव येथील घोरपडे देशमुख व मुधोळकर राजे घोरपडे यांचेमधील उदाहरण म्हणून 
पुढील दोन पत्रे त्यावेळच्या न्यायाचा नमुना म्हणून देत आहे. 


पत्र इ. स. १७९७ श्री 
ए 
(सिका) (इनाम कमिशस) 
सातारा ज. द. रू. नं. १७१२ 
लेख. नं. ७४९३ 


अज सुभा राजश्री दौलतराव शिंदे "' मोकदमानी -- देहाय मौजे माजगाव मौजे सोनापूर व मौजे 
सेलकेवाडी व मौजे करंजे व मौजे मांडवे व मौजे निमाम व मौजे पाडळी व मौजे कुसवडे मौजे आसनगाव "" 
सातारा छा समान सीतेन म या व अलफ रा पेदाजीराव घोरपडेदेञा मुख $॥ सातारा याजकडे दोनशे वर्ष 
देशमुखीचा हाक रूसुल वगैरे सुदामत चालत असता अलिकडे राजश्री मालोजी घोरपडे धटाईन देहाय मा. 
र॒ चा हक रूसून वगैरे नेतात, म्हणोन विदित जाले. त्यावरुन हे ताकीद पत्र सादर केले आसे. तरी देहाये 
मजकुराचा देशमुखीचा हक रुसून वगैरे ईनाम फड फर्मास पेदाजी राव घोरपडे देशमुख याजकडे पैसजी 
चालत आल्याप्रमाणे चालवणे दिकत न करणे आणिजे २० जमावल मोर्तबखुद. 


(नक्कल) 


इ. स. श्री. 
(सिका) (इनाम ए कमिशन) 


आज्ञापत्र राजश्री चतरसिंग राज भोसले "" मोकदमा नि (फाटले) ये "" साताराबी 


१ मौजे नांदगाव १ मौजे माजगाव 
१ मौजेसोनापुर १ मौजेमांडवे 
१ मौजे निनाम १ मौजेपाडली 
१ मौजेकुसवडे १ मौजे आसनगाव 
१ मौजे पिलाणी १ मौजे सेलकेवाडी 
१ मौजे करजे 
द षु 
११ 


सु इ्सना मया तैन व अलफ दहाये मजकूर येथील देशमुखीचे हाक इनामाचा ऐवज मालोजी घोरपडे 
देशमुख "' मजकूर याजकडे चालत आहे याचे सरकारात आगत्य जाणोन मनाई के (फाटले) आसे तरी 
याजकडील वतनास तगादा येकरन करणे जाणिजे छ (फाटले) साबान "" हुजूर मोर्तब. 


बार. 


॥१॥७ ० 90७॥०६॥ : 5॥॥. 8. 8. ७01०9५७ ० ॥१६॥०9५80॥ 18. 588. 
२॥॥[॥9 ०७8988 : | ७ 000/ 85. 3/-- ३७७७85 [॥॥॥/88 0४ 
(00% 900189 00 26--0--52 [98॥/8/80 01 29 3॥॥४/ 52 
55/-- 
2. 8. (0 ॥& 88816 &011॥)559107086/ 
॥) ७0898 8॥68॥६[॥0॥ ०08 ॥1३8७००॥७5. 


॥॥॥७ ७0७५. 


छत्रपति शिवाजी महाराजाच्या वेळेपासून पाहता या वतनदारांत वाद वतना संबधी 
व अधिकाऱ्यांना वतन व जमिनी पाहिजेत हा होय. 


उदाहरणार्थ :-- 


खेडेबारेकडील एकाचे कुलकर्णीपण मोरोपंत पिंगळे पेहावे व आणिक एक दोन अष्टप्रधानापैकी 
मंडळी ह्यांनी आपल्या हाताखाली घातले. पुढे हे भांडण शिवाजीपर्यंत गेळे. शिवाजी राजांनी त्या मूळ 
कुलकर्ण्याची सर्व हकीकत ऐकून घेतली व म्हणाले. बाबा रे तू धर्मतेन बोलतोस म्हणजे तुझे म्हणणे बरहक 
न्यायास धरुन आहे, पण (मोरोपंतादिक हे) आपले कार्यभागी आहेत. त्याचे भिडेने मला बरहक करता येत 
नाही. तुझ्या निवडी करिता कुल. (सर्व) आपले कार्यभागी दुःखी होत आहेत. आपल्या कार्यास धका देत 
आहेत. आपल्या वरी ये प्रसंगी राजकारण पडले आहे तरी त्यास दुःखी करता येत नाही. 


यावरुन जरी ह्या अधिकारी मंडळीना प्रसंगी सिद्ध संरक्षण व साध्य साधन इत्यादी सुविचार 
शिवाजीने ऐकविला असला तरी त्यांना वतन मोकासे इत्यादी व तनी जमिनी पाहिजेत व जर ती दिली 
नाहीत तर शिवाजी म्हणतात हे आपल्या कार्यास धका देत आहेत. 


दुसरे उदाहरण ह्यातून लक्षात घेण्याजोगे व शिवराज निर्तावाचे आहे. 


रामचंद्र अमात्य म्हणतात, “छत्रपतीनी सबनिसीपेक्षा जेष्ठ असलेला मुजूमचा हुद्दा दिला व 
जीर्णोद्धार केला, पण हुद्दा ही (बारगीर) वस्तु आहे. (बारगीर) म्हणजे हुद्दा दिला व जीर्णोद्धार केला, पण 
हुद्दा ही (बारगीर) वस्तु आहे. (बारगीर) म्हणजे सरकारी घोडे घेऊन त्यावर स्वार होणारा. ती वस्तू 
सरकार घेईलही. या करिता स्वामिनी त्याशिवाय आपली पहिली वतने व इनामती आपणास वंश परंपरेने 
चाले ऐसी आज्ञा केली पाहिजे. 


पाटीलकी वगैरे मागितली व त्याप्रमाणे त्यास शिवाजीकडून मिळालेली अशी शिवकालातील 
उदारणे देता येतील. ही झाली दुसरे लोकांची वतने मागण्याची वृत्ती. परंतु यापुढे छत्रपती राजारामाचे 
कारकिर्दीत प्रत्यक्ष पिढ्यानपिढ्या एकमेकाची पाहुणेपचे नाते असलेली मंडळी कर्नाटकात जिजीस झात्रूचा 
वेढा पडत चालला आहे, सैन्याची आपल्याला अत्यंत गरज आहे, तेव्हा आपण त्वरीत यावे. आपण आल्यानें 
राज्य रहाते वगैरे छत्रपती राजारामानी मुधोजी नाईक निंबाळकर यांना अनेक पत्रे पाठविली ते लौकर आले 
नाहीत. उलट छत्रपतीना पत्राने कळविले सरंजामाचा निर्वाह करून पाठविला नाही. तरी याउपरि फलटण 


महाल साणक करुन सनद पाठविली पाहिजे वगैरे मागणीची पत्रे राजारामाना लिहिली आहेत. म्हणजे देश 
संकटात राज्य बुडते वगैरे राजारामाने लिहूनही संकटाचा फायदा घेऊन संरजाम झाला पाहिजे अशा 
मागण्या मुधोजी नाईक निंबाळकरांनी घातल्या आहेत. (पहा शिवचरित्र साहित्य खंड ४ था पान नं. ८०) 


फलटणकर निंबाळकर 


फळटणकर नाईक निंबाळकर हे मुळचे फलटण महालाचे देशमुख होतेच पण पुढे मोगली 
शत्रुच्याकडून होणाऱ्या युद्धाचा फायदा घेऊन संबंध फलटण महालाचीच सनद करुन मागितली आहे. 


एकंदरीत शिवकाल, राजारामकाल व पेञवेकाळ या कालातही अडचणीचा फायदा घेऊन मोरोपंत 
पिंगळे, रामचंद्र पंत आमात्य व मालोजीराजे घोरपडे यांनी आपला स्वार्थ साधळेला आहे व त्याचप्रमाणे 
त्यावेळचे असलेले राज्यकर्ते वतनाचे व सरंजामाचे व इनामतीचेविरुद्ध असलेळे दिसत नाहीत. उलट 
त्याकाळी सगळेच या परिस्थितीचा फायदा उठवित होते हे वरील गोष्टीवरुन सिद्ध होते. यावरुन वाळव्याचे 
देशपांडे हत्याकांड्याचे बाबत दियानतराव व बाजी अंबाजी खंडोजी घोरपडे यांचे पत्रावरून पहाता त्यावेळी 
वतनाचा स्वार्थ हा प्रामुख्य हे त्यावेळचे मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. यावरून राजे छ. शिवाजी, राजाराम वगैरे 
वतनाचे विरूद्ध नव्हते तर वतनदाराचे विरूद्ध होते हे सिद्ध होते. 


१ दिवाण दियानतरावाचे पत्र (इ. स. १६६३ चे सुमारास) 


श्री 


अखंडीत लक्ष्मी प्रमाणे निगर्वी सिरोमणी 
परोपकार मूर्ती राजमान्य राजश्री येमाजी 

दत्तोपंत गोसावी यासि 

सेवके दियानत राऊ नमस्कार विनंती येथील क्षेम 
जाणोन स्वकीय कुठल लेखन के 

ले पाहिजे उपरी साप्रत वर्तमान आईकिळे की 
नागोजी देवजी येडेकर यासि राऊळी 

आसरा देऊन ""' वाळवे विलायतेचे गाव मौजे 
बोहे येथे स्वार ५० व हशम २०० ॥ ३०० 

पाठवून गाव तमाम लुटोन जाळून तळपट केला 
व तमाम बाईका नागऊन ब्राम्हणी बायकोची 
पोटीची पाडिली व ब्राम्हणास जखमा केले 

६इरे ५०-६० जाळिली तमाम विसात 

काडिनी गुणी लुटोन व नेले लोक नागवे करून घुडूती 
घेऊन गेले माहादो बलह्लाल 

देस कुलकरानी "'' वाळवे हा आमचा आणि तुमचा 
स्थापित असे याचे व येडेकराचे 

निवाडा होऊन भाग तुटला दिव्य जाहले दिव्यात 
येणेकर खोटे जाहले महादो बल्लाल 

पाक निघाला तेणे प्रमाणे चाळत असता सन आर्बा 
मध्ये नागोजी देकजी येणेकार या 


ने ग्राहाणाचे दिवसी नदीतरी महादो बलाल मा 
राविया आपला भाऊ द्रद्राजी देवजी 

व आणिक ७॥ ५ दांडिगे देऊन नदीतिरी मारा केला 
महादो दलालास जखमा केले इ. 

तुकेमध्ये गलबला जाहला माहादो बलालाची लेक 
म्हणोन देसाई याचा भट तोडिला सबब 

महादो बलालाचे लेकाचे नाव व त्या भटाचे नाव येक 
रातीजा वकत न समजता हाच माहादो 

बलालाचे लेक म्हणून तोडिले त्यावरी मोळलेसी 
जाऊन रा. शंकराजी दादाजी सुभेदाराचे 

आसिरा करून वाळवे विलायतेची खता व ख्यान 

ती मोबलग केले ते वर्तमान आम्ही राजश्री 

राजे गोसावियास लिहून शंकराजी दादाझीस 
ताकीद फर्माऊन हालसुद राहविला 

होता हाली गोसावी यानी त्या नफरास आसिरा 
देऊन तमाम गाव लुटिला व जाळिला व बाईका 

चे पोटीची पाडिली व ब्राम्हणासी जिवे मारिले यैसे 
तरी होऊ नये आता नागाजी देवजीस 

ताकीद करुन हालसुद राहे येसे केले पाहिजे गोसावी 
देव ब्राम्हण भक्‍त आहा या मागे 

होणे राहुलाचे योग्य नव्हे त्या न फरावरी जात नाही 
बोल तुम्हास लागतो अत:पर नागोजी मजकुरास ताकीद 
करुन बारदिगर येसा आमलन करिता 

हाल खुद राहे तो अर्थ केला पाहिजे. 

गोसावी याचे बंधू राजश्री राजाजी पंत यांनी माहादो 
वलालाचा सांभाळ केला होता ते 

राऊनी आजीवरी सेवा कृष करित होते ते परस्परे 
आम्ही यैकत असता अक 

स्मात पिप्रित वर्तमान आईकिळे यावरुन परम आश्चर्य 
वाटले तरी पुर्वीचा मार्ग सह 

सा सोडिला न पाहिजे माहादो बल्लाल आमचा व 
गासावी याचा स्थापित याच्या का 

मात पूर्ण मन घालोन आम्हा निमित्य हे चालविले 
पाहिजे ये विषई सर्वथा आलस्य 

होऊ न देणेविशेष लिहिने नलगे. 


(सिका) 


२ खंडोजी बाजी अंबाजी घोरपडे यांची पत्रे 


दरबंदगी महाराव राजेश्री 
जनार्दन नारायणपंत साहे 
बाचे सेवेसी 


आर्जदास आज बंदगी बंदे कमी न कमत 
रीन बदगान सेरीकार भैरोजी शिंदे व 
खंडोजी बाजी आंबाजी घोरपडे देसाई 
वाळवे छा स अलफ बंदेकार 

आर्ज 

तारीख ६० माहे 


साहेबाचे नेक नजरेकडून बखैर सलाबत असि 


बा साहेब सलामत "'' मजकुरीचे देसकु 
लकरणी मिरासी पिडीदर पिडीहारी महादे 

व याचे वडिल वडिलानी चालविळे आसे दरि 
वकत नागोजी देवजीचे वडिळानीआपणास 
निसबत नसता दिवाणबले कुसुर केला 

होता हारी महादेवाचे वडिला 

नी त्यास दूर करुन आपली मिरासी पुरात 

न जैसी खात व्होते तैसे खाऊ लागले त्यावरी 
हारी माहादेऊ त्याचे बाप महादो बलाल चा 
ळवित आसता नागोजी देवजीचा चुक 

ता आप्पाजी माणे ये खलास खान हुकु 

मत वजीर या पासी फिर्यादी वरून माहा 

दो बलालासी तलब करुन हुजूर नेला दोघा 
चे सनसुभी हुजर थोर थोर मजालजी बै 
सून केली नागोजी देवजीचा चुलता आपा 
जी प्राण को खोटा जाहला कागद पत्र गेरबाका 
मालु मातीचे ते खोटे जाहाले व माहादो बळा 
लयाचे कागदपत्र भोगवटेते व निवाड प 

त्रे खजवार जाहाली महादो बलाल मिरार्सीस 
खरा जाहला त्यावरी आप्पाजी माणको बोलिला 
की आपण आग्रवाही आसे दिव्य रवने मि 
राज्ञी साधोन घेईन त्यावरी मजाळलसी बोलि 
ले जे यातून काये बरे हकाचे राजी असे 

आसे आगिते तोंडी जो खरा व्होईल तो 


मिरासी खाईल यैसे तह दिल्ले ते दोघापा 

सी नेम उतरे घेऊन कसबे तोवरे नवरसपु 

र तेथे श्री. नरसिंह देवापासी दोचासी र 

वा दिल्हा आप्पाजी माणकोचा हात जळून 

न खोटा जाहाला माहादी बलाल रवा जितून 
खरा जाहाला या ४॥ महाअर फर्मान व्होऊन 

बे कुसूर माहादो बलाले खादले त्यावरी 

त्याचे फर्जंद हरि महादेवाने खादले हरि मा 
हादेव खात असता हाली माहाराज राजेश्री 
छेत्रपती साहेबाचे काबिजाती सन 

सबाचे दिवपालीमध्ये बविजाती आली तर्फ 
मजकुरचे कोटासी वेडा घाळून भांडू लाग 

ले ते. धाल्तीने गाव तमाम फुटला व हरि मा 
हादेव देस कुलकर्णी हाराकजाद होऊ 

न बाहीर गेला चांदो नारायण सुभेदार प्रांत 
पनाला याने कोट घेतला त्यापासी नागाजी 
उभा राहिला गैर बाका बोलिला त्यानी नागोजी दे 
वजीस गावात ठेविले हरि महादेव यासि कोणा 
चा आसिरा नाही देखून दोनी तीन साले परा 
गदा जाहाला होता आता साहेबाचा कौल घेऊन 
न हुजूर आला आसे साहेबी हारि महादेव दे 

स कुलकर्णी यास हाती धरुन त्याचे मिरा 

सी त्याचे हावाळी करून चाकरी घेतली पाहिजे. 
हरि महादेव याचे वडिल वडिलपणापासून 
मिरासी खरे असती भोगवटा याचाची 

आसे खा हाऊन धनास साले 

होऊन ली बिकुसूर चालत असता साहेबाचे लोकी 
जुलुमे करुन नागोजी देवजीस आसरा 

दिल्ला आमे तरी साहेजी नागोजी गैर 

मिरासी दारासि दूर करुन हसि माहादेव दसे 
कुलकर्णी मिरासी दारासी हाती धरुन त्याच 
मिरासी त्याचे दुमाळा करून साहेबी आ 

ऊसाफ घेतली पाहिजे नागोजी देवजीचे वडि 
लाचे व हरि महादेवाचे वडिलाचे निवाडे प 

हिले सात पाचवेळा जाहाले आसे ती नागो 

जी देवजीचे वडिलासी देस कुलकर्णी सि 

नि सबतगाही असे जाहाले हरि महादेवाचे 
मिरासी वडिल वडिलापासून खरी जाहली 
आणि भोगवटाही याचाही चालत आसे 


ऐसे आसोन 

कुसूर करितो त्यासि मिरासिक निस 

बत नाही मिरासि पुरातन हरि महादेवाचे 
वडिल वडिलापासून सही आसे यैसे आमचे 
वडिल वडिल सांगत व्होते हाक जवारिही 
जाणताती. रोशन होणे हे आर्दास 


-- मराठी रियासत -- 


३. बाजी घोरपड्यावर दावा उगविला (नोव्हेंबर १६६४) -- 


शिवाजीने कुडाळ प्रांत हस्तगत केल्याचे वर्तमान ऐकून आदिलशहाने बेदनूरचे प्रकरण पुरे केले 
आणि लगेच बंकापुराहून परत विजापूरास प्रयाण केले. रस्त्यातूनच त्याने महंमद इख्लासखानास कुडाळ 
प्रांत परत घेण्याची आज्ञा करून सावंताचे साह्य करण्यासाठी रवाना केले. अल्पावधीत शहा विजापूरास 
पोचला आणि लगेच वजीर खवासखान व मुधोळचा बाजी घोरपडे यास त्याने आणखी फौजा घेऊन 
कुडाळवर जाण्याचा हुकूम केला. मुधोळकर घोरपडे हे आदिलशहाचे पुरातन, एकनिष्ठ व शूर सरदार 
असून, मुसलमानांचे राज्य राखण्यास सदैव तत्पर असत. भोसल्यांशी तर त्याचा भऊबंदकीचाच दावा होता. 
शिवाजीची अशी चढती कळा पाहून त्याचा पाडाव करण्याची संधी बाजी घोरपडे फुकट जाऊ देत नसे, 
त्यांच्या संबंधाने खालील उल्लेख शकावलीत आहे. कार्तिक मासी इदलशहाचा व राजांचा बिघाड झाला. 
खवासखान कुडाळास आले. राजांनी जाऊन घोरपडे मारिले. खवासखानाजश्ी झगडा केला. तो पळोन 
घाटावर गेला. 


खवासखान व घोरपडे आपल्यावर चाळून येणार ही बातमी शिवाजीस लागताच त्याने ताबडतोब 
परभारे मुधोळवर चाल केली. घोरपडे व खान यांची त्याने गाठच पडू दिली नाही. घोरपड्यांचा प्रांत लुटून 
तळपट करून ठाणे जेरदस्तीत आणिले. बाजी घोरपडे सर्व जमेतीनिजश्ी लढाईस आले. युद्ध तरफेचे जाले. 
बाजी घोरपडे व कित्येक खासे लोक पडले. मुधोळ लुटून फस्त केले. मत्ता बहुत हाती लागली. मुधोळ 
पंचमहाल आपलासा करुन घोरपड्यांची स्थापना केली. त्यानतर खवासखान पुढे आला त्याजवर चाल 
केली. मारीत लुटीत गर्दी केली. खटा होऊन पळून विजापूरास गेले. त्यानंतर सावंताचा निज्ञाच करावा 
म्हणोन त्या प्रांतात शिरलो. मुलूख तळपट करीत चालालो. ठाणी किल्ले तमाम घेतले. सावंत दमोन गेले. 
गोमंतकराचा आश्रय निघोन फोंड्याचा किल्ला मांडू लागला सुरुंग लावून बुरुज बळाने उडवून घेतला. 
त्यानंतर फिरंगी याजवर हाह देऊन त्यांचा प्रांत मारीत चाललो. त्यांनी तह करून तोफा नजराणा 
पाठविला. सावंत यास गोमांतकात दम न निघे. टोपीकर यास धीर न पडे. त्याजवरून पीतांबर शेणवई 
कारभारी पाठविले. आपण सावंत भोसले कुळीचे, आपले पुत्र आहो. प्रांताचा ठराव निमे ऐवज फौजेनिज्ली 
चाकरी करतो. ऐसा ठराव करून घेतला, असा मजकूर शिवाजीनेच खुद्द आपल्या पत्रात लिहून पाठविलेला 
आढळतो. वाई प्रांत घोरपड्यांच्या मूळच्या जागिरीत मोत होता तो आता शिवाजीने घेतला. इतउत्तर 


घोरपड्यांचे स्वामित्व मावळात राहिले नाही. [डॉ. बाळकृष्ण शिवाजी व्हॉल्युम १, पार्ट २ पी. ५७३३. ता. ११-११-१६६४ च्या एका 
डच पत्रात हा मजकूर वेंगुर्ल्याहून लिहिलेला आहे. अर्थात कार्तिक मासी शिवाजीने मुधोळवर लढाई केली असे जेधे शकावली म्हणते ते खरे दिसते. 
जुन्या कागदात बाजी घोरपड्यांचे नाव स. १६२५ पासून पुढे आढळते. शि. च. सा. खंड ४ ले. ७१८-७२५ यात खंडोजी व बाजी हे घोरपडे बंधू 
जावयाचे पुत्र अशी नावे आढळतात.] ( प. सा. १०४१) 


बाजी घोरपडे, खवासखान व लखम सावंत यांचा शिवाजीने पराभव केल्याचा असंदिग्ध पुरावा डच 
दप्तरातील कागदात मिळतो. आदिलशहाने शिवाजीवर चढाई करुन खवासखानास कुडाळ प्रांतावर 
पाठविले. त्यांने साह्यास बाजी घोरपडे व लखम सावत येत होते बाजी येऊन खवासखानास मिळणार 
त्यापुर्वीच शिवाजीने मुधोळवर स्वारी केली. लढाई होऊन बाजीचे दोनशे लोक मेले, त्याला जखमा लागून 
तोही पुढे अल्पावधीने मरण पावला. शिवाजीस पुष्कळ लूट मिळाली. [डॉ. बाळकृष्ण श्िवाजी व्हॉल्युम १, पार्ट २ पी. ५३३. 
ता. ११-११--१६६४ च्या एका डच पत्रात हा मजकूर वेंगुर्ल्याहून लिहिलेला आहे. अर्थात कार्तिक मासी शिवाजीने मुधोळवर लढाई केली असे जेधे 


शकावली म्हणते ते खरे दिसते. जुन्या कागदात बाजी घोरपड्यांचे नाव स. १६२५ पासून पुढे आढळते. शि. च. सा. खंड ४ ले. ७१८-७२५ यात 
खंडोजी व बाजी हे घोरपडे बंधू जावयाचे पुत्र अशी नावे आढळतात.] 


खवासखानाक्ी शिवाजीचे युद्ध झाले, या संबंधाने पुढील उतारा बखरकारांचे वर्णनातळा जास्त 
खुलासेवार आहे. शिवाजीने सुरत वगैरे बादशहांची बलिष्ठ शहरे व मक्केचे यात्रेकरू लुटले. दक्षिण 
किनाऱ्यावरील व्यापारी बंदरावर हल्ले केळे. आरमार वाढविले. शाएस्‌तेखान व जशवंतसिंह यांचा त्याजपुढे 
टिकाव लागला नाही. ही बातमी औरंगजेबास पोचून, तो फार चिंताक्रांत झाला. तेव्हा विजापूरच्या 
आदिलशहाकडे वकील पाठवून त्याजकरवी शिवाजीशी युद्ध सुरू करवून दोघांनी मिळून एकदम लढण्याची 
तयारी औरंगजेबाने केली. त्याचा एक हुशार वकील विजापूरास आला. आम्हा उभयता मुसलमान 
बादशहास या सर्व फंदफितुराचे व बंडाचे मूळ कारण जो शिवा त्याचा समूळ नाश करून गरीब रयतेस 
त्याच्या जाचातून सोडविणे प्राप्त आहे. इकडून पारिपत्यासाठी शूर योद्धे व शिपाई रवाना होत आहेत, तसे 
आपणाकडूनही व्हावे व त्या शिवरूपी सर्पाचे मस्तक फोडून त्याच्या गैरसत्रहा वागणुकीचा सूड घ्यावा. एका 
बाजूने आम्ही व दुसऱ्या बाजूने तुम्ही, शिवाजीवर स्वारी करावी. आदिलड३ाहाने ही गोष्ट कबूल केली आणि 
खवासखानास शिवाजीवर पाठविले. शिवाजीने खवासखानाच्या सर्व वाटा बंद केल्या. तरी तो गाफीलपणाने 
शिवाजीच्या मुलखात शिरला. शिवाजीची फौज दबा धरून बसलेली आहे हे त्यास ठाऊक नव्हते. 
खवासखानाचा समाचार घेऊन मग जयसिंहाच्या समाचारास जावे, असा शिवाजीचा मानस होता. त्याने 
एकदम येऊन खवासखानास कोंडिले. डावीउजवीकडे हलण्यास सुद्धा त्यास वाव ठेविला नाही. 
विजापूरच्या फौजेची गाळण उडाली. खवासखानाने हाताखालच्या अंमलदारास जवळ बोलावून निकराने 
लढण्याविषयी उत्तेजन दिले. लढाई मोठ्या निकराची झाली. सीदी सर्वर, शहा हजरत व शेख मिरान 
इत्यादी विजापूरचे सरदार रणांगणी पडले. तेव्हा स्वतः खवासखान तलवार घेऊन धावला. त्याबरोबर सर्व 
मुसलमान मराठी फौजेवर तुटून पडले. तेव्हा मराठे पराभव पावून पळून गेळे. बाजी घोरपड्यास 
मारल्यानंतरचा हा प्रकार होय. या प्रसंगात शिवाजीचा सावत्र बंधू एकोजी आपल्या पथकासह विजापूरचे 
साह्यास आलेला असून, त्याच्या बहादुरीबद्दल त्यास आदिलशहाने दोन गावे इनाम दिले. 


सावंतवाडी स. शा. १५८६ 
अनु. २ 
इतिहास पृ. ७ इ. १६६४-६५ 


वडिलांचे सेवेसी जिवाजी राजे याणी चरणावरी मस्तक ठेवून विज्ञापन ऐसी जे बाजी घोरपडे 
मुधोळकर याणी स्वधर्म साधनता सोडून यवन दुष्ट तुरूक ह्यांचे कृत्यास अनुकूल होऊन दगाबाजीचे हूनरे 
करुन विजापुरास येणे घडले तेथे गुजरला प्रकार निर्वाणचा तो तुम्ही समजलाच आहां तोही प्रसंग श्री. 
तुमचा मनोरथ सिद्धीस नेणे व स्वधर्म राज्यवृद्धी करणे म्हणोन पार पडला सांप्रत पुन्हा दुर्बुद्धी धरून 
खवासखान विजापूराहून फौजेसुद्धा रवाना जाहले त्याची हरोळी बाजी याणी व लखम सावंत व सेम सावंत 
याणी प्रतिज्ञापवक जतन करुन सेनासमवेत निघाले ते तिकडे येत आहेत. तुम्हास श्रीसांब व अंबा यश देणार 
पूर्ण आहे ये समई त्यांचे वेढे घ्यावे आपण आमचे मनोदय सेवटास नेणार तुम्ही सुपुत्र निर्माण आहा म्हणोन 
आज्ञा केली त्यास बाजी घोरपडे पुढे मुधोळास घरी काही जमेतनसी आले हे कळताच फौजेनसी आम्ही तेच 
क्षणी स्वारी केली त्यांचा प्रांत लुटून तळपट जान करुन ठाणियास जेरदस्तीत आणिले हे जाणोन त्याणी सर्व 
जमेतनसी लढाईस निघाले युद्ध तारफेचे जाहाले बाजी मारिले व कित्येक खास लोक पडले याप्रकारे तो 
प्रसंग करुन लुटून फस्त केले भत्ता बहुत लागली पुन्हा आपळेचे करून मुधोळ पंचमहाळ आपला करून 
स्थापिले. यानंतर खवासखान पुढे आला पाहून त्याजवर चाल केली ते मारित लुटीत गर्दी केळी खटा 
होऊन पळू लागले ते विजापुरास पावविले त्यानंतर सावंतांचा निशाच करावा म्हणोन त्या प्रांतात शिरलो 
तेहि येऊन पावले मुलुख तळपट करित चालिलो ठाणी व किल्ले तमाम घेतळे सावंत दमोन गेले 
गोमंतकराचा आश्रय निघोन फोंड्याचा किल्ला भांडू लागला त्यास सुरंग लावून बुरुज उडवून बळ्याने घेतला 
त्याप्रमाणे एकंदर ते सवस्थान घेतले यानंतर फिरंगी याजवर इह देऊन त्याचा प्रांत मारित चाललो त्याणी 
तह करुन तोफा नजराणा पाठविला सावंत यास तेथे दम न निघे टोपीकर यास धीर न पडे त्याजवरुन 
पितांबर शेणवी कारभारी वकील पाठविले आपण सावंत भोसले कुळीचे आपले पुत्र आहो सर्फराज करून 
देसगतीच्या वतनाची सेवा घेऊन प्रांताचा ठराव निमे ऐवज व निमे ऐवज सरकारात वसूल घ्यावा ऐसे करून 
घेतले त्याप्रमाणे स्वामीचे पुण्यप्रतापे करुन आज्ञेप्रमाणे घडोन आले ते कळावे म्हणोन त्रा हे विज्ञापना 
मोर्तब. 


शिवकालीन पत्रसार संग्रह (८९७) लेखांक 
मराठ्यांचे इतिहासाची साधने. 


राजवाडे खड १५ लेखांक १०० 


अज रखत खाने मै" अनाम राजश्री रायाजी राजे घोरपडे साहेबु दाम दौलत ह ता! हुदे दारानी 
मोकदमा नि मौजे एरोले 'ग कऱ्हड छा सतास सितैन अलफ कमल नयन गोसावी मुठ सदानंद (मौजे) नींब 


यासी पेसजीचे इनाम दे जमीन विधे ५ आहेत. ते त्याचे दुमाला क्रण दरीबाब ताकीद असे मै" (सिका) 


शिवकालीन पत्रसार संग्रह 


लळे. १०८९ 
खंड २० ते ११८ रा. १५८७ कार्तिक व. १ 


सु. १०६६ जवळ १५ इ. १६६५ नोव्हें. १३ 


अजर रायाजी राजे घोरपडे "' हूदे व मोक मौजे येरोळ पर. करहाड सदानंद गोसावी याचा येरोळ 
येथील इनाम याचे हवाल करावा. 


शिवकालीन पत्रसार संग्रह 
ड २० ते ११९ रा. १५८७ का. प. २ 


खुर्दखत फा. मु. व सिंका 


सु. १०६६ जवळ १६ 


इ. १६६५ नोव्हें. १४ 


अजर खंडोजी अंबाजी राजे घोरपडे हुदे मोक मौजे निगडी किळे, सातारा कमल नयन मानबा व 
यास निगडी येथे १५ बिघे इनाम दिले असता, इस्कीत करिता इनामतीस वाठे न जाणे व साल गुदस्त 
घेतलेले पैके फिराऊन दीजे. 


राजवाडे खंड १५ 


मराठ्यांचे इतिहासाची साधने 
लेखांक ११४ १५८७ कार्तिक वद्य ३ 
इ. स. १६६५ 


हुदेदारानी व मोकादमानि मौजे चिंचणी किळे ताथोडा बिदानद छा सीत सितेन अळफ दरवज बदल 
धर्मादाउ कमल नयन गिरीसन्यासी मठ मुकाम मौजे नींब "ग वाऔ यासी गहू केली ' पाच कुडी देविले 
असे ती आखा कीजे पेस्तर दर हर सालास ताज खुर्द खताचे उजुर न कीजे तालीक लेहून घेउनु असल 
परतून दीजे माजी खुदद खत सन समान छ. २३ जिल्हेजी दुमाले केले असे त्या प्रमाणे दुमाले कीजे मो 
(सिका) तेरीख १६ माचे जमा दिलोवल जमा चितोवन. 

(सिका) 


भा. इ. सं. मंडळ, पुणे. 
मराठ्यांचे इतिहासाची साधने खंड २० 
शिवकालीन घराणी. 
संशोधक वि. का. राजवाडे 


लेखांक ११९ १५८७ कार्तिक वद्य ३ 
इ. स. १६६५ 


छ. अजरखत खाने मा अनाम राजश्री खंडोजी अंबाजी राजे घोरपडेसाहेब दाम दौलत को हुदे 
दारानि व मोकदमा नि. मौजे निगडी किले सातारे छा सीत सितैन अलफ गो कमल 


नयन मानभाव शो समत निंब पा वाई यासि इनाम जमिन बिघे ८१५ पंधरा मौजे मजकुरी 
महामेत करून दिल्हे असता, बरहुकुम खुर्रखत प्रमाणे भोगवटा होऊ देत नाही. दरम्याने 
इस्कील करून गोसावी मजकूर यासि रंजीस करिता म्हणोन हजर 


मालूमे जाहाले. तुमचे खर्दखत काय असे आता रसीदने खुर्दखत देखता चि. गोसावी मजकुराचे वारे न जाणे 
बर हुकुम खुर्द खत प्रमाणे बिला कुसूर चालविणे दुसरेने हुजूर फिर्याद हुजरु आलिया बवाजीब बंरजोर 
ताकीद होईल साळगुदस्ता कुलकर्णी मौजे मजकूर यानी गोसाविया पासून इनामतीचे पैसे घेतले आहे. म्हणे 
तरी हे खुर्दखत देखता दरसाल पैसे फिराऊन दीजे ये बाबे दराज लिहिणे नलगे. तालीक लिहून घेऊन 
असल खुर्दखत गोसावी मजकुरा जवळी फिराऊन दीजे गोसावी आपले इनाम ज्या कुलास लावितो, त्यास 
तुम्ही पेके बद्दल तगादा करिता म्हणे हे हे काय माना आहे, आता गोसावियांचे कुलाचे वाटे गोरिया तुम्ही 
जाणे मागती हुजूर फिरियाद येऊन दीजे मै! 


तेरीख १६ माहे जमा दिवस 


शिक्का 


१७ मार्च १६६७ 


आरंभी अस्पस्ट गोल शिक्का व षटकोनी शिक्का 
व फारशी मजकूर. 


(बा. ईस्म) बापोजी कामाजी स 
बनीस व खंडोजी बाजी व अबाजी 
डे देशमुख व मा 

यणा सगा नाडगोंडा व माहा 


दो बल्लाल देस कुलकर्णी व॒अ 
बाजी नाईक नाईकवडी व मोक 


दमानी कसबे "" वाळवे सु 


सन सबा सीतैन अलफ कारणे 


(१ माहे शोबाल १७ मार्च १६६७) 


लेहून दिल्ले कबूल कतबा 
यैसा जे आपण दिवाण कामास 
खलेल करून बाहेर गेलो होतो 
म्हणोऊन हुकूम फर्मावि 
ला वरी आपण बद्दल गुन्हा 
गारी देखील सदरहू मिरा 
सदार होनची बाकी दाहा 
हजार १०००० बी ॥ 
जी खंडोजी बाजी 
का देसाई 

२१३३--- २१३३--- 
महादो बलाल दे मायणा स. 
स कुलकर्णी गा नाडगौडा 
२१३३ 1-- १२००० 
आबाजी नाईक माकेदमानी 
नाईकवाडी कसबा 


३००० ३०० 


येणेप्रमाणे कबूल केले. 
असे नी घा करून देऊन सदर 
भरीस गा 


ना पटेल व कुलकर्णी वमो 
यास खुसीने जे देती 
ल ते मागोन घेऊन स] 


बेरीन निघा करून देऊ 

त्याने फिर्यादी हुजूर येऊ 
हिला हरगतन करि 

ता किर्दी नामुरी करून बालसुद 
असोन विलायतेचे व अ 
अहवाल आसलिया 

साहेबाचे बदगीस येऊन 
मालुक करुन सरंजामी करुन 
न घेऊन बाहीर जाऊन हर 
कत केलिया दिवाणीचे 
गुन्हेगार मिरासीस निस 

बत नाही हा कतबा सही 


फारशी लंबगाले 
शिक्का 


बापूजी कामाजी खंडोजी बाजी 
सबनीस अंबाजी 
मायणा सगो घोरपडे देशमुख. 
नाडगौडा 
महादो बल्लाल 
दसे कुलकर्णी 


मोहदमानी 
कसबा. 
तारीख १ माहे शौबाल 


। गोल शिक्का | । अष्टकोणी शिक्का | । गोल शिक्का | 
। चौकोनी शिक्का । महादो 

बह्लाल 

दसे कुल 

कर्णी 


मुधोळ घोरपडे घराण्याचा इतिहास 
फर्मान नं. १४ 


इ. स. १६७० आक्टोबर २० 


मालोजी राजे बहादूर घोरपडे आदिलशाही यांस फर्मान सादर होतो कीं, यावेळी दरबारास माहीत 
झाले कीं, तुमचे वडील बाजी राजा घोरपडे आदिलशाही यांनी फार दिवसपर्यंत उत्तम तर्‍हेने सर्कार चाकरी 
केली. राव सिवाजी राजा भोसले याजी युद्ध झाले त्यात तुमच्या वडिलांनी शौर्य दाखवून ते सर्कार कामास 
आले. यासाठीं तुम्हांवर उत्कृष्ठ कृपा करून व पूर्वीच्या चाकरीवर नजर देवून तुम्हांस नोकरी माफ करून 
इनाम म्हणून मुधोळ, जमगह, ढवलेश्वर, माचकनूर व लोकापूर पांच पर्गणे हे देत आहोत.पूर्वीच्या 
हक्कदाराचे हक्क शिल्लक ठेविले आहेत. तुम्ही हे वतन पिढ्यानुपिढ्या भोगत रहावे. 
ता. १५ जखर हि. १०८१. 


कबूल कतबा-- १७ मार्च १६६७ 


ऐ. फारसी साहित्य खं. १ 


ळे ६१ श. १५९२ मार्गशिर्ष शुद्ध १२ 


हि १०८१ रजब १० (फा. शि.) इ. १६७० डिसेंबर १४ 
सारांश. 


विठोजी तुकोजी घोरपडे याने जाणावे की, मुहम्मदानगर समतेपैकी चरपवेली हा गाव देडशमुखीच्या 
पेशकज्लीसह............ तुमच्या स्वारांचा तनखा म्हणून ४५५ होनास तुम्हाकडे चाळू होता तो अमानत करुन 
त्याऐवजी कतेकुंदा परगण्यापैकी बेलेर हा गाव दिला आहे. या गावच्या उत्पन्नापैकी खासखैलीची तक्‍्सीम, 
दिवाणीची तलब दबाबी याबद्दलची एक दर रक्कम ३६६ होन ३ दुगल इतकी तुम्हाकडून दरसाल यावयाची 
बाकी ८८ होन व पाऊण दुगल येवढी राहिली. तसेच तुमच्या गावातून मीठ, पान व तंबाकू या हक्काबद्दल 
तुमच्याकडून यावयाची रक्कम ११५ होन व .......... इतकी आहे. पैकी दरसाल ८८ होन ३/४ दुगल 
याप्रमाणे हि १०७१ पासून जमलेली रक्कम दप्तरी चाळू केळी आहे. दाखल केली आहे ? तरी 
लिहिल्याप्रमाणे अमल करावा. ता. १० रजब हि १०८१. 


हे फर्मान सय्‌द मुजफ्फर शाही सरखेल याच्या पर्वानगीने निघाले. 


ऐ. फारसी साहित्य खं. १ 


३ 
ले. ६२ हुव अल्लह सुबहानहु श. १५९२ मार्गशिर्ष शु.१२ 
हि. १०८१ रजब १० तआल ह. १६७० डिसेंबर १४ 
(फा. शि.) 


सारांश. 


कतेकुंदा परगण्यापैकी मौजे बेळेर येथील पुढाणी, रयत व कुलकर्णी यांनी जाणावे की, १३६६ होन 
३ दुगड उत्पन्नाचा हा गाव विठोजी तुकोजी घोरपडे याजकडे पगाराबद्दल चाळू आहे. पैकी १००० होन पगार 
बाकी राहिले ३६६ होन दुगल पैकी ११९ होन ३॥ दुगल हा खासखैलीचा वाटा ९३॥ होन दिवाण तलब 
बाकी १५३ खैरूद्दीन मुहम्मद घेतो. ४५५ होनांच्या अटीवर विठोजीस कामाबद्दल दिळेला गाव चरपवेली 
संमत मुहम्मदानगर अमानत करुन त्याऐवजी वेलेर हा गाव दि. १०७१ पासून दप्तरी त्याजकडे चाळू केला 
आहे. तरी गाव त्याचे ताब्यात आहे, असे जाणून फर्मानाप्रमाणे वागावे. ता. १० रजब हि १०८१ 


खंडोजी बाजी आंबाजी घोरपडे देसाई 7) वाळवे 


यांचे पत्र 


दरबंदगी महाराज राजेश्री 

जनार्दन नारायेणपंत साहे 

बाचे सेवेसी 

आर्जदास आज बंदगी बंदे कमीन कमत 

रीन बदेमान सेरीकार मैरौजी शिंदे व 

खंडोजी बाजी आंबाजी घोरपडे देसाई ता 
वाळवे छा स अलफ बंदेकार 

आर्ज 

तारीख ६० माहे 

साहेबाचे नेकनजरेकडून बखैर सलाबत असि 


बा । साहेब सलामत शे मजकुरीचे देसकु 
ळवकरणी मिरासी पीडीदर पिडीहारी महादे 
व याचे वडिल वडिलानी चालविले आसे दरि 
वकत नागोजी देवजीचे वडिळानी आपणास 
निसबत नसता दिवाणभले कुसूर केला 

होता हारि माहादेवाचे वडिला 

नी त्यास दूर करून आपली मिरासी पुरात 

न जैसी खात व्होते तैसे खाऊ लागले त्यावरी 
हारी माहादेऊ त्याचे बाप माहादो बलालचा 
ळलवित आसता नागोजी देवजीचा चुल 

ता आप्पाजी माणको ये खलास खान हुकु 
मत वजीर या पासी फिर्यादी करून माहा 

दो बलालासी तबल करुन हुजूर नेला दोघा 
चे मनसुभी हुजुर थोर थोर मजालसी बै 

सून केली नागोजी देवजीचा चुलता आपा 
जी प्राणको खोटा जाहला कागदपत्र गेरवाका 


मालु मातीचे ते खोटे जाहाले व महादो बळा 
लयाचे कागदपत्र भोगवटेचे व निवाडा व 

त्रे रजबार जाहाली माहादो बलाल मिरासीस 
खरा जाहाला त्यावरी आप्पाजी माणको बोलिला 


की आपण आग्रवादी आसे दिव्य खने मि 
राजी साधोन घेईन त्यावरी मजालसी बोलि 
ले जे यातून काय बरे हकाचे राजी असे 
आसे-आगिचे तोंडी जो खरा व्होईल तो 
मिरासी खाईल यैसे तह दिल्हे ते दोघापा 
सी नेम उतरे घऊन कसबे तोखे नवरसपु 
र तेथे श्री. नरसिंह देवापासी दोघासी र 

वा दिल्हा आप्पाजी माणकोचा हात जळुन 
न खोटा जाहला माहादो बलाल खा जिंतून 


खरा जाहला या ४॥ महाअर फर्मान व्होऊन 

बे कुसूर महादो बलाले खादले त्यावरी 

त्याचे फर्जंद हरि महादेवाने खादले हरि मा 
हादेव खात असता हाली माहाराजा राजेश्री 
छेत्रपती साहेबाचे काबिजाती सन 

सबाचे दिपवालीमध्ये कविजाती आली तर्फ 
मजकुरचे कोटासी वेडा घाळून भाडू लाग 

ले ते. धास्तीने गाव तमाम फुटला व हरि मा 
हादेव देस कुलकर्णी हाका कजाद होऊ 

न बाहीर गेला चांदो नारायण सुभेदार प्रांत 
पनाला याने कोट घेतला त्यापासी नागोजी 
उभा राहिला गैर बाका बोलिला त्यानी नागोजी दे 
वजिचा पाटी राखून जुलमेसी नागोजी दे 
वजिस गावात ठेविले हरि महादेव यासि कोणा 
चा आसिरा नाही देखून दोनी तीन साले परा 
गदा जाहला होता आता साहेबाचा कौल घेऊन 
न हुजूर आला आसे साहेबी हारि माहादेव दे 

स कुलकर्णी यास हाती धरून त्याचे मिरा 

सी त्याचे हवाली करुन चाकरी घेतली पाहिजे 
हरि महादेव याचे वडिल वडिलपणा पासून 
मिरासी खरे आसेती भोगवटाही याचाची 

आसे खा हाऊन धनास साले 

होऊन ली बिकुसूर चालत आसता साहेबाचे लोकी 


जुलमे करुन नागोजी देवजीस आसरा 
दिल्हा आमे तरी साहेजी नागोवी गैर 

मिरासी दारासि दूर करून हासि महादेव दसे 
कुलकर्णी मिरासी दारासि हाती धरुन त्याच 
मिरासी त्याचे दुमळा करुन साहेबी आ 
ऊसाफ घेतली पाहिजे नागोजी देवजीचे वडि 
लाचे व हरि महादेवाचे वडिलाचे निवाडे प 
हिले सात पाच वेळा जाहाले आसे ती नागो 
जी देवजीचे वडिलासी देस कुलकर्णि सी 

नि सबतगाही असे जाहले हरि महादेवचे 
मिरासी वडील वडिलापासून खरी जाहली 
आणि भोगवटाही याचाची चालत असे 

ऐसे आसोन 

कुसूर करितो त्यासि मिरासिल निस 

बत नाही मिरासी पुरातन हरि महादेवाचे 
वडिल वडिलापासून सही आसे ऐसे आमचे 
वडिल वडिल सांगत व्होते हाक जावारिही 
जाणताती. रोशण होणे हे आर्दीस 


ऐ. फारसी साहित्य खं. १. 


ले. ६३ :। श, १५९५ आषाढ वद्य १० 


हि. १०८४ रवल २३ इ. १६७३ जून २९ 


(फा. शि.) 
सारांश 


मुकुंदजी घोरपडे याने जाणावे की, यावेळी कर्नाटकचा सुभा व सरलइकरी मूसाखान'* [१ व गाळावा २ 
थोड्या शब्दभेदाने याच मजकुराचे व तारखेचे एक फर्मान नेगोजी घोरपडे यास धाडलेले आहे.] याजकडून दूर करुन मिया मुक 
यास दिली आहे. तरी त्याच्या हुकुमांच्या बाहेर न जाता पाठविलेल्या त्याची चाकरी व दिवाणची सदिच्छा 
यासाठी प्रयत्न करावा व फर्मानाप्रमाणे अमल करावा. 
ता. २३ रबिळावलळ सन १०८४ 


१ तारीख इ अली (अप्रकाशित) मध्ये सलाबतखान उर्फ सिद्दी जोहर याने बंड केल्यामुळे अली 
अदिलडशहाने त्यावर केलेल्या स्वारिचे वर्णन आहे. त्यात बादडशाहा सिद्दी जोहरच्या मित्राच्या ताब्यात 
असलेलारायचूर किल्ला हस्तगत करुन तुंगभद्रेच्या तीरावर असलेल्या पचाल गावी मुक्कामास आला असता, 
तेथून त्यानेमूसाखान अफगाण, झुझरराव नायकजी व इतर उमराव यास तुंगभद्रेच्या पलीकडे असलेल्या 
बंडखोरास शासन करण्याबद्दल हुकूम केला आहे. हे लोन व जोहरतर्फे ३००० लोकासह मसऊद खान यांची 
लढाई झाली व तीत मूसाखानने मोठा पराक्रम केला. याप्रसंगातील मूसाखान व फर्मानातील मूसाखान एक 
असल्यास या त्याच्या पराक्रमामुळे त्यास कर्नाटकची सरलइकरी व सुभेदारी मिळाली असल्याचा संभव 
आहे. 


ऐ. फारसी साहित्य खं. २ 
ळे. १३ सु. १०७४ श. १५९६ ज्येष्ठ शुद्ध १४ 


हि. १०८५ रवल १२ इ. १६७४ जून ७ 


(नादअलीचा शिक्का) 


(पाठीवर अस्पष्ट वाटोळा शिक्का) 


बादशाहा (सिकंदर द्र आदिलशाह) णणण शाह हज्यत हवालदार व कारकून मामले मुहम्मदपूर. 


अलीखान दाऊदखान याजकडे असलेली, मामले मजकूरमधील समता व पेठ मुबारकपूर यांच्या 
पटेलगीची मिरास सिद्दी अब्दुल अझीझ यास दिली आहे तरी ती त्याजकडे वंशपरंपरेने चालवावी. 
ता. १२. रवल १०८५ हि. 


ऐ. फारसी साहित्य खंड १ 
ले. ६४ ५ शा. १५९६ अश्विन वद्य १ 
हि. १०८५ रजब १४ फा. शि. इ. १६७४ आक्टोबर ५ 


सारांश. 


खैरूद्दीन मुहम्मद याने जाणावे की, विठोजी तुकोजी घोरपडे याने गादीचा भार वाहणाऱ्याकडून 
अर्ज केला की, पुर्वीपासून परगणे कतकुंद्यापैकी वेळेर हा गाव स्वतःच्या कामाचा पगार १००० होन, 
खासखैलीचा वाटा ११९ होन ३॥ दुगल दिवाणची तलब ९३॥ होन व वरंगळच्या बाकी १५३ होन एकूण 
१३६६ होन ३ दुगल इतक्या पैज्ञाबद्दल चाळू होता व पूर्वी मुहम्मदानगर समतेपैकी चरोपली हा गाव ४५५ 
होनाबद्दल चाळू होता सध्या चरोपली गाव अमानत केला आहे. बेलेर हा गाव हि १०७१ पासून त्याच्या 
कामाबद्दल त्याजकडे चाळू असल्याचे फर्मान सादर झाले होते. असे असता खैरूद्दीन मुहम्मदाच्या 
मुतालीकांनी संबंध नसता गेल्या साली शिरजोरीने वेलेरच्या रयतेस पकडून नेऊन जबरदस्तीने १५३ होन 
घेतले आहेत व यंदाही तोच क्रम चाळू आहे. म्हणून हुकूम होत आहे की, वरील गाव दिवाण तलब व सर्व 
बाकी यासह विठोजीकडे कामाचा पगार म्हणून चाळू झालेला आहे. तुमच्या मुतालिकांनी असा उर्मटपणा 
करावा हे केवढे धाष्टर्य. आता हे फर्मान पोहोचताच स्वतःच्या मुतालिकांना ताकीद करून मागील साली व 
यंदा वेळेर गावापासून जे काही घेतले असेल ते त्या लोकांस समक्ष परत द्यावे व कैदेतील लोकांना सोडून 
देऊन अशी ताकीद करावी की, पुढे त्या गावास कोणत्याही गोष्टीची तसदी न लागता तो गाव सुखात 
राहिल. या बाबतीत ताकीद जाणून फर्माना प्रमाणे चालावे. ता. १४ रजब हि १०८५ 


हे फर्मान मादो भानजी मुजुमदार याच्या परवानगीने निघाले. 


लखम सावंत- शिवाजी सोव्हिनर १९२७ 


कुडाळ प्रांताचा शूर सरदेसाई व आदिलशाहीचा कोकणप्रांताचा अधिकारी. पूर्वी विजयनगरच्या 
अमलाखाली हा मुलूख मोडत असून पुढे आदिलशाहीकडे आला. खेमसावंत नावाच्या पुरुषाने 
विजापुरकरांकडून काही प्रांतांची देशमुखी मिळविली, व इ. स. १६१२-१३ च्या सुमारास कुडाळ हे आपले 
संस्थान केले. या खेमसावंताचा पुतण्या लखम सावंत. याने शिवाजीची वाढती शक्ति पाहून त्यास 
मिळण्याचे ठरविळे व आपला वकील पीतांबर शेणवा यास शिवाजीकडे पाठविले. उभयतांत पाच कलमांचा 
तह झाला. त्यांमध्ये प्रांतांचा निम्मा ऐवज शिवाजीस द्यावा व तीन हजार फौज ठेवून शिवाजीस गरज पडेल 
तेव्हा मदत करावी असे ठरले. हा करार ता. ५-३--१६५९ रोजी झाला, (का. सं. प. या. ४११). परंतु 
सावंतांकडून हा करार पाळला गेला नाही. म्हणून शिवाजीने त्यांजवर स. १६६ त स्वारी केली. तत्पूर्वी 
लखम सावंताने “फौज घोडा-राउत हशम मेळवून आपण राजियावरी चालोन जातो आणि कोकण 


सोडवितो,” (समा. पृ. ६८) असा निरोप विजापुरकरांकडे पाठविला. त्या अन्वये खवासखान व बाजी 
घोरपडे हे त्याचे मदतीस आले. परंतु ते येण्यापूर्वीच शिवाजीने सावंतास पिटून लाविले. तेव्हा तो 
फिरंग्यांच्या आश्रयास गेळा. स. १६६७ त फिरंग्यांनी शिवाजीशी स्वतंत्र तह केला. त्यामुळे लखम सावंतास 
बाहेर पडणे भाग पडले. त्याने “आपण सावंत म्हणजे भोसले यांचा गोत्रज. आपले तुम्ही चालविणे उचित 
आहे,” अशी दयेची याचना शिवाजीकडे केली. त्यावरून शिवाजीने कुडाळची देशमुखी त्याजकडे कायम 
केली. शिवाय, दरसाल ६ हजार होन द्यावे. वाडा-हुडा बुरूजांचा बांधू नये. कुडाळी रहावे. जमाज करू 
नये. अशाही अटी घातल्या. सावंतांनी यानंतर शिवाजींशी दगलबाजी केली नाही. लखम सावंताची 
कारकीर्द स. १६५१-७५ पर्यंत झाली. शिवाजीने बाजी घोरपडे यास मारल्याचे वर्तमान बापास ज्या पत्राने 
कळविले, त्यांत सावंत पोर्तुगीझ, खवासखान वगैरेंचा उल्लेख आहे. हे पत्र पिंगुळकरकृत सावंतवाडीचे 
इतिहासात छापले आहे. 


ऐ. फारसी साहित्य खं. १ 


६ 
ले. ६५ श. १५९७ कार्तिक वद्य १२ 


हि. १०८६ साबान २५ इ. १६७५ नोव्हें. ४ 


(फा. शि.) 
सारांश. 


नगोजी व मुकुंदजी घोरपडे यांनी जाणावे की, आमच्या कानावर आले की, तुम्ही आपल्या स्वारांच्या 
जमेतीसह लतीफ शाह याच्या बरोबर जाऊन शत्रुच्या अळर पालमपेठ या गढीवर घसरुन तेथील 
हरामखोरांना योग्य शिक्षा केळी. गनीम मोड होऊन पळून गेला व शत्रुची ती जागा काबिज झाली. विजयी 
लष्करापासून २ गाव अंतरावर असलेल्या एका गढीत हरामखोरांनी तळ दिला आहे. ती गढी (ती वर 
जाऊन) तुम्ही घेऊ इच्छितो. तरी लतीफ श्ाहशी संगनमत करून त्या गढीवर जावे, प्रयत्न करून ती 
ताब्यात आणावी आणि झात्रूला नेस्तनाबूद करुन सदिच्छा व्यक्‍त करावी म्हणजे उत्कर्ष केला जाईल. ता.२५ 
साबान हि १०८६ 


हे फर्मान मादो भानजी मुजुमदार यांच्या परवानगीने निघाले. 


श. १५९९ 
सरस्वती मंदिर अनु. ३ 
इ. १६७७ 


राजश्री मालोजी राजे घोरपडे यासी :- 


अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य प्रति राजश्री जिवाजी राजे जोहार उपरि पूर्वी निजामशाहीतून 
आमचे बाप कैलासवासी महाराज (-शहाजी) इभराईम अदिलश्ञाहा पादशहाचे कारकिर्दीस इकडे आले, 
त्यास इभराईम अदिलशाने पादशाही कारभाराचा मदार महाराजाचे सिरी टाकिला तेव्हा महाराजाने हा 
विचार केला की, पादशाही मदार आपले हातास आला असता आधी तो आपले जातीचे लोक मराठे याला 
हाती धरुन सरदारकी करुन पोटे भरितात ते पादशाही वजीर करावे पादशाही कामे याजकडून करऊन 
नामोझ्ञ होय इजती थोर पावेत ते करावे म्हणून तुमचे बाप बाजी घोरपडे सरदारकी करून होते ते आणून 
(इभराईम) पादश्ञाहास भेटऊन पादझ्ञाही वजीर केले त्या दिवसापासून तुमच्या बापाच्या हाते व तुमच्या हाते 
पादश्शाहीची कामे होत आली. पादशाहानी तुमचे चालविले ऐशा तीन पिढ्या पादझ्ञाहाच्या दोनी पिढ्या 
तुमच्या जाल्या ऐशियास महाराजाने (शहाजीने) तुमच्या बापास (बाजीराजास) इतके बरे केले हे स्मरणन 
धरून जेव्हा काही मुस्तफाखानाने महाराजास दस्त करविले तेव्हा तुमचे बाप बाजी घोरपडे हमी होऊन 
महाराजास दस्त करून मुस्तफाखाचे हाती दिल्हे त्या दिवसापासून तुमच्या घराणियाचा व आमच्या 
घराणियाचा दावा वाढत चालिला तो कित्येक झगडियात तुम्ही आमचे लोक मारिले व आम्ही तुमचे लोक 
मारिळे आदिकरुन तुमचे बाप बाजी घोरपडे याचा आमचे लोकी झगडियात मारले ऐसा परस्पर दावा 
चालिला होता ऐशियास सांप्रति राजकारण वर्तमान तरी दक्षणेचे पादशाहा तीन निजामशहा आदिलशहा 
कुतुबशाहा त्यामध्ये निजामशाही पादशाही बुडाली ते समई निजामशाही उमेद वजीर होते त्याणी 
आदिलशाही दरगाशाही रुजूवाती करुन आपणास रोजगारास जागा केली हाली आदिलश्ञाही बहलोलखान 
पठाणी घेतली पादशाहा लहान लेकरु नाम मात्र ते आपले कैदेत ठेवले आहेत आणि तख्त व छत्र 
विजापूरचा कोट पठाणाने कबज केला आहे काही गुबारुन मिळाला नाही ऐशियास दक्षणेचे पादशाहीस 
पठाण जादा हे गोष्टी बरी नव्हे पठाण बळावला म्हणजे एका उपरि एक कुली दक्षिणियांची घरे बुडवील 
कोण्हास तगो देणार नाही एसे आम्ही समजोन हजरत कुतुबज्ञाहा पादशाहा यासी पहिळे पासून रुजुवात 
राखिली होती त्यावरुन सांप्रत हजरत कुतुबश्याहानी मेहरबानी करुन भेटीस येणे म्हणून दस्तखत मुबारक व 
दस्तपजियानसी फर्मान सादर केला त्यावरुन आम्ही येऊन हजरत कुतुबशाहाची भेटी घेतली ते समई 
पादशाही आदब आहे की शिरभोई धराबी तसलीम करावी परंतु आम्ही आपणावरी छत्र धरिले असे ही गोष्ट 
कुतुबशाहास मान्य होऊन शिरभोई धरणे व तसलीम करणे हे माफ केले पादशाहा तिकडून आले आम्ही 
इकडील गेलो पादशाहानीबहुतच इजती होऊन गळ्यास गळा लाऊन भेटले आम्हास हाती धरून नेऊन 
जवळी बैसविळे कितीएक मेहरबानी जाहिर केली आणि कुतुबज्ञाहाचा व आपला घटी बरेपणा करून घेतला 
याउपरि राजकारण विषई हजरत कुतुबझ्ञाहानी माद्वणापंतास व आम्हास एकचित करुन ऐसा तह केला की 
जो काय उभयवर्गी तह यावा तो आपण कबूल करावयाचा ऐसा कुल मनसबा व मदार आम्हावरी टाकिला 
आहे की, आपली पादझ्ाही जितकी वाढू ये तितकी वाढवणे पठाणाची नेस्तनाबूद करणे दक्षणची पादशाही 
आम्हा दक्षणीयांच्या हाती राहे ते करावे म्हणून त्यास हा मनसुबा ये प्रसंगी आमचे हातास आलियाउपरि 
आम्ही हाच विचार केला की जे काही आपले जातीचे मराठे लोक आहेती ते आपले कटात घेऊन 
कुतुबशाहासी त्याची रुजूवात करावी दौलत देवावी त्याचे हाते पादशाही काम घेऊन पादझ्ञाहाची पादशाही 
दराज करावी आणि तुम्हा लोकांच्या दौलताहि चालत घरे राहते ते करावे आपल्या जातीच्या मराठिया 
लोकाचे बरे करावे हे आपणास उचित आहे. ऐसे मनावरी आणून तुमचा आमचा वडिलापासून दावा वाढत 
आला तो आम्ही मनातून टाकून निःकपट होऊन तुम्ही मराठे लोक कामाचे तुमचे बरे करावे ऐसे मनी धरुन 
हजरत कुतुबश्ाहासी बहुत रीती बोलोन तुम्हास हजरत कुतुबज्ञाहाचा कौलाचा फर्माना घेऊन पाठविला 
आहे तरी तुम्ही कुलीन आमचा भरोसा मानून देखत पत्र हरएक उयाये पठाणापासून निघून मजलदरमजल 
भागानगरीस आम्हापासी येणे त्यास तुम्ही तरी स्वार होऊन व मजल दरमजल यालाच परंतु आपला 
खुलासा नेमस्त मुद्दा व इतबारी हेजीब बहुत सत्वर पुढे पाठवून देणे की, तुम्हाहुन पुढे चार दिवस 


आम्हापासी यावे ऐसा पाठवून देणे म्हणजे हजरत कुतुबशहास अर्ज करुन दौलतचे नेमस्त करुन कौलाचा 
फर्माना दस्तपंजे मुबारक घेऊन फर्मान व लुगडी मोहताप तुम्हास पाठऊन देऊन ते घेऊन येऊन आमचे 
हाते हजरत कुतुबशहाचे भेटणे ए प्रसंगी ऐसे तुमचे दौलतीचे काम मजबूत करुन देतो की, पुढे बहूत बरे 
केले ऐसे तुम्ही आठवावे तुमचे पुत्रपौत्र आठवीत व दौलत थोर होए व हजरत कुतुबशहाचे काम तुमचे हाते 
होऊन ये यैसा समय आहे ऐशियास तुम्ही कदाचित ऐसा विचार कराल की आदिलशाहाचे आपण दो चौ 
पिढीचे वजीर आणि आता विजापुराकडून कुतुबश्ञाहीत (शिवाजी) राजे यांचे बोळे कैसे जावे तरी जे समई 
खवासखान धरिला विजापुराचा कोट पठाणे घेतला विजापूरचा पादशहा धाकटा आहे त्याला कैदेत ठेविले 
तेच समई पादश्ञाही बुडाली विजापूर पठाणाचे हातांस गेळे आता आदिलशाही केची आणि उगीच तुम्ही तेथे 
आपली आदिलशाही आहे म्हणून गुंतून राहिले आहा जरी पठाणाचीच चाकरी करोन राहो म्हणाल तरी 
पठाण काही तुम्हास थोर दौळत देणार नाही आणि पठाणास तरी हजरती कुतुबशाहा व आम्ही तमाम दखणी 
मिळोन चालोन घेऊन वुडवीतच आहो तुम्ही मराठी लोक आपले आहा तुमचे गोमटे व्हावे म्हणून पष्टच 
तुम्हास लिहिले असे जे काय तुम्हास पठाण देतो त्याची दुगुणी आम्ही कुतुबशाहापासून तुम्हास देवीतच 
असो किंवा ह्याहून अधिकहि होऊन येईल तरी करुन देऊच सर्व प्रकारे तुमचे गोमटे करुन एविसी 
आम्हापासून अंतर पडे तरी व मागील दावियाचा किंतु मनातून टाकिला एविसी आम्हास श्री देवीची आण 
असे तुम्ही निःसंदेह होऊन येणे हेबीज आपला पुढे पाठविणे त्या हाती आम्हासी घरोबियाचे बरे वर्तावे मागील 
दावियाचा किंतु मनातून टाकिला ऐसे आपला आराध्य व कुळस्वामी असेल त्याची शपथ लिहून पत्र हेजिबा 
हाती पाठवून देणे आम्ही सर्वप्रकारे तुमचे गोमटे करावयासी अंतर पडो न देऊन बहुत काय लिहिणे. 


शिवाजी सोव्हिनर 


आकण्णा व मादण्णा. 


कुत्बशाहींतील प्रख्यात ब्राम्हण मुत्सद्दी. हे दोघे सख्खे बधु असून, यांची अकरस भानजी व माधो 
भानजी अशी नावे होती. यांचे आडनांव पिंगळी. स. १६६६ त अब्दुल कुत्बशहाच्या कारकीर्दीत हे दोघे गरीब 
ब्राम्हण गोवळकोंड्यास आळे, व सय्यद मुस्तफा नांवाच्या मोठ्या सरदाराकडे चाकरीस राहिले. आकण्णा 
धूर्त व पुरा व्यवहारी माणूस होता. मादण्णा विद्वान असुन फारसी व हिंदस्थानी या भाषा उत्कृष्ट जाणत 
होता. मुस्तफाच्या वजनामुळे या दोघा बंधूंची दरबारीही वग होती. स. १६७२ त अब्दुल कुत्बशहा मेळा आणि 
त्याचा जावई अबुलहसन ऊ. तानशहा गादीवर आला. तानशहा स्वभावतःच छंदीफदी आणि विलासी होता. 
आकण्णा-मादण्णाचे दरबारचे वाढते वजन पाहून तानशहाने मादण्णास आपली वजिरी दिली. स. १६७७ त 
शिवाजीची व तानशहाची भेट करवून दोघांचे हितसंबंध मादण्णानेच दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. 
शिवाजीबद्दल त्यास फार प्रेम वाटत असे. म्हणून त्याने शिवाजीस आपल्या घरी बोलावून मेजवानी दिली. 
आणि आपले मातोश्रीचे हाती पाक सिद्ध करून मादण्णापंत व आकण्णापंत जवळ बसून राजियास भोजन 
घातले. (सभा. ८८).तथापि दरबारी ब्राम्हण कारभारी व शिवाजीक्ञी दोस्ती या दोन भयंकर गोष्टी तानशाहाने 
केल्या व चाळू ठेवल्या, म्हणून औरंगजेबाचा तिळपापड झाला.मरहूम सुलतानाच्या बायका सरूमा व जानी 
साहिबा या आकण्णा व मादण्णा यांच्या विरुद्ध होत्या. तथापि त्यांजविरुद्ध प्रत्यक्ष या बायांस काहीच करता 
येण्याजोगे नव्हते. औरंगजेबाचा वकील मीर्झा महंमद हा गोवळकोंड्यास होता. तो वेळी अवेळी तानशहास 
टाकून बोलण्यास चुकत नसे. खुद्द मादण्णा स्वतः कितीही हुषार असला तरी एकंदर कुत्बशाहीच इतकी 
डबघाईस आली होती की, ती फिरुन जोमदार करण्यास मादण्णाच्या जोडीला एखादा तलवारबहादरच 
पाहिजे होता. स. १६८३ त औरंगजेब दक्षिण जिकण्याकरिता आला. तेव्हा मादण्णास प्रधानपदावरून दूर 


करण्यास तानशाहास त्याने फर्माविळे. तानशहाने हा बादशाही हुकूम कागदावरच ठेविला. अखेरीस स 
१६८६ त खुद्द गोवळकोंड्यावरच औरंगजेबाचा मुलगा हाहा आलम चाळून आला. या स्वारीस सर्वस्वी 
आकण्णा व मादण्णा हे कारणीभूत आहेत, अज्ञा समजुतीने क्रोधाविष्ट झालेल्या काही मुसलमानांनी या बंधूस 
मारण्याचा कट केला. शेख मिनहाज नांवाचा कटवाल्यांचा पुढारी होता, आणि सरुमा व जानी साहिबा 
यांचीही त्यास अनुमति होती. स. १६८६ मार्च महिन्यात एके दिवशी तानशहाज्ञी मादण्णापंत व आकण्णापंत 
खलबत करीत होते. तो रात्र झाली. खलबत संपवून घरी येण्यास निघाले. मारेकऱ्यानी पाळत ठेविलीच 
होती. संधी साधून मारेकऱ्यांचा म्होरक्या जमज्लीद याने दोघावर भर रस्त्यात वार केले. इतर मारेकऱ्यांनीही 
तलवारी चालविल्या. त्या बंधूंचा पुतण्या रुस्तुमराव नावाचा होता. त्याचा घरापर्यन्त पाठलाग करुन 
त्यासही त्यांनी ठार मारिले. शहरांतील ब्राम्हणांच्या मोहल्यावरही असाच हल्ला करुन कित्येक घरादारांची 
घूळधाण केली. आकण्णा व मादण्णा यांच्या मृत्यूने औरंगजेब प्रसन्न होईल आणि कुत्बज्ञाही वाचेल, असे 
जमश्ीीदला वाटले असावे. पण औरंगजेब तर प्रसन्न झाला नाहीच आणि बिचाऱ्या कुत्बशाहीचे मात्र त्याच 
साली निर्मूलन झाले. (सरकार, औरंगजेब, ग्रंथांक-४). 


आदिलशाहीत मुरार जगदेव द्यानतराव, निजामज्ञाहीत साबाजी अनंत ऊ. चतुर साबाजी आणि 
कुत्बशाहीत आकण्णा-मादण्णा हे सतराव्या शतकात दक्षिणेतील नामांकित मुत्सद्दी होऊन गेले. या 
तिघांचेही शेवटी खूनच झाले, ही विशेष दुःखाची पण लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. तथापि त्या काळी 
प्रसिद्ध पुरुषांचे खून होणे ही आश्चर्याची गोष्ट नव्हती. ते एक लौकिकाचे पर्यवसान होते. 


१९२७ शिवाजी सोव्हिनर 


अब्दुल करीम ऊ. बुहळोल खान. 


हा मूळचा अफगाणिस्थानचा पठाण फिरत फिरत हिंदूस्थानात आला. मोगल सरकार खान जहान 
याजकडे तो आश्रयार्थ गेला, तेव्हा त्याने त्यास आपल्याजवळ ठेवून घेतले. खान जहानची दक्षिणच्या 
सुभेदारीवर शहाजादा पर्वीझचा मदतनीस या नात्याने स. १६०९ त नेमणूक झाली. त्याच वेळी अब्दुल करीम 
आपल्या धन्याबरोबर दक्षिणित आला. खानजहानने पुढे बादशहा शहाजहान विरुद्ध बंड केले. परंतु 
शहाजहानच्या सैन्यापुढे त्याचा टिकाव लागला नाही. तेव्हा तो विजापुरास आश्रयास गेला. तेथे आश्रय न 
मिळाल्यामुळे खानजहान इकडून तिकडे पळत सुटला व अखेरीस उत्तरेत कलिजर येथे तो स.१६२९ त 
मारला गेला. खान जहानची उरली सरली संपत्ति अब्दुल करिमला मिळाली आणि तो तडक विजापूर 
दरबारी गेला. पूर्वी खानाबरोबर तो तेथे एकदा गेला होताच. दरबारने त्याला बकापूरचा नबाब नेमून त्याची 
कर्नाटकात रवानगी केली. विजापूरच्या इतिहासात तीन क्रांतिकारक प्रसंग आले. एक, स. १६३६ चा. यात 
शहाजहान व विजापुरकर यांच्या प्रदेशाच्या मर्यादा ठरल्या. दुसरा स. १६५६ चा. या साली १८ वर्षाचा अली 
अदिलशहा गादीवर आला, आणि कानडा, धारवाड कर्णूल आणि बल्लारी येथील संस्थानिकांनी याच वेळी 
बंडाचा उठाव केला. पण वेळीच अब्दुल महंमद हा कर्ता वजीर लाभल्यामुळे पुनश्च स्थिरस्थावर झाले. 
तिसरा प्रसंग स. १६७२ चा. या वेळी पठाण व दक्षिणी मुसलमान यांचा बेबनाव झाला, तरी आणखी पंधरा 
वर्षे आदिळशाहीचे आयुष्य शिल्लक होते. असो. बहुधा या तीनही प्रसंगी बहळोल खान हजर होता. तथापि 
पहिल्या वेळी अगदी नवश्चिका म्हणून व दुसऱ्या वेळी असमर्थ म्हणून. दोन्ही वेळी बुहळोल खानास पुढ 
येण्यास वाव मिळाला नाही. मात्र शिवाजीच्या वाढत्या सत्तेस तोंड देण्यासाठी अळी आदिलशहाच्या 
कारकीर्दीत मिरज, पन्हाळा व कोकणच्या सुभेदारीवर त्याची नेमणूक झाळी, आणि त्याच वेळी दरबारी 


याचा चंचुप्रवेश झाला. दरबारात मुसलमानांची दुफळी झाली होता. एक पठाण पक्ष व दुसरा दक्षिणी 
मुसलमानांचा पक्ष. मुख्य वजीर अब्दुल महंमद खंबीर होता, तोपर्यन्त या पक्षांनी आपली डोकी वर काढली 
नव्हती. 


शिवाय, जयसिंगाची मोहीम हे एक मोठेच गडांतर आल्यामुळे काही काल या पक्षभेदास पख फुटले 
नाहीत. स. १६७२ त अली आदिलशहा मेला व चार वर्षाचा सिकंदर गादीवर आला. अब्दुल महंमद या 
जुन्या व कर्त्या वजीराने पूर्वीप्रमाणे कारभार करण्याचे नाकारले. मात्र राज्याचे चार विभाग करून 
खवासखान, बुहळोळलखान, मुजफरखान व खुद्द अब्दुल महंमद यांनी एकेक विभाग सांभाळावा असे 
ठरविले. परंतु खवासखानाने सारी सत्ता आपणाकडे घेतळी आणि खुद्द अब्दुल महंमदासही धाब्यावर 
बसविले. पक्षभेदास तोंड फुटले. बुहलोल हा पठाण पक्षाचा आणि खवासखान दक्षिणी पक्षाचा पुढारी होता. 
परंतु खवासखानाच्या हाती अधिकार होता. खेरीज त्याने दक्षिणचा मोगल सुभेदार बहादूरखान याच्याज्ञी 
सलोखा केला होता. स. १६७४ त शिवाजी कर्नाटकच्या स्वारीवर निघाला, तेव्हा दरबारच्या उचापती 
टाकून बुहलोलखानास सैन्य घेऊन बाहेर पडावे लागले. त्या अवकाशात शिवाजी मिरज प्रांत ओलांडून 
हुबळी लुटत होता. शिवाजीचा सेनापति प्रतापराव बुहळोलखानास अडविण्यास मागे होताच. त्याने 
बुहळोळलखानास मिरज विजापुरच्या उंबराणी येथे गाठले. लढाई सूर्योदयापासून अस्तमानापर्यंत जहाली. 
दोहीकडील लष्कर बहुत जाय जखमी जहाले. नबाब (बुहलोल खान) याची शिकस्त होऊन तिकोट्यास 
राहिले, (का. सं. प. या. ४३८) पाण्यावाचून तर बुहळोळलचा जीव टकीस आला, म्हणून प्रतापरावाशी 
सलोख्याची बोलणी बोळून शिवाजीच्या प्रांतास हात लावणार नाही असे वचन देऊन, तिकोट्यास माघारी 
गेला. तेथे त्यास विजापुराहून ताज्या दमाचे काही सैन्य येऊन मिळाले. तो फिरुन प्रतापरावावर चाळून 
आला. फिरून दोघांची नेसरी येथे गाठ पडली. याच लढाईत प्रतापराव मारला गेला, (तारीख २४ फेब्रुवारी 
स. १६७४). या विजयाने धुंद होऊन बुहलोल विजापुरी दाखल झाला. आपल्या पराक्रमी सेनेची चढलेली 
तलब तत्काळ मागविण्याची त्याने खवासखानाजवळ मागणी केली. ही तलबेची भाषा ऐकताच खवासने 
बहादूरखानास मदतीस बोलाविले. बुहलोलही तितकाच धुर्त होता. पुढील अतिप्रसंग टाळण्यासाठी त्यानेही 
चटकन आपली पगडी फिरविली व तलब चढली आहे खरी, पण ती सावकाज्लीने मागविली तरी चालेल, 
अशी नरमाईची भाषा सुरु केळी. खवासखान भाबडा, त्याला ही बतावणी खरी वाटली, आणि बुहलोलच्या 
बोलण्यावर विश्वास ठेवून तो स्वस्थ बसला. पण बुहळोल टपून बसला होता. बातमी राखून त्याने 
खवासखानास ता. ११ नोव्हेंबर स. १६७५ रोजी दारुच्या निशहोत पकडून बंकापूर येथे कैदेत ठेविले. 
अशारीतीने बुहळोलचा म्हणजे पठाण पक्ष विजयी झाला खरा, पण मोगलांचे अरिष्ट टळले नव्हते, आणि 
शिवाजीची चढाई थांबली नव्हती. शिवाय खवासखानानंतर सय्यद मकदम सर्जाखान हा दक्षिणी 
मुसलमानांचा पुढारी झाला. परंतु सेनापति व वजीर हे दोन्ही अधिकार बुहळोलखानकडेच होते. याने 
भराभर नवीन पठाण अधिकारावर नेमिले व खिजरखान पन्नी यास सल्लागार केले. हा पन्नी स. १६७६ त 
दक्षिणी मुसलमान पक्षाकडून मारला गेला. त्यामुळे चिडून जाऊन बुहळोळने खवासखानाचा वध केला. 


खवासखानची बाजू घेऊन सर्जाखान उघडपणेच युद्धास तयार झाला. मरहुम पत्नीचे दोन पुत्र व 
बहुलोल यांनी लढाई दिली. सर्जाखानाचा मोड होऊन तो बहादुरखानाकडे गेला. बहादुरखानाने जंगी 
फौज घेऊन सर्जाखानास पाठीज्ञी घातले व बहुलोलखानास झुंजीची सलामी दिली. तथापि या युद्धाचे 
पर्यवसान आदिलशाही पूर्णपणे मोगल सत्तेच्या अंकित होण्यात झाले, आणि सीदी मसाऊद यास बादशाही 
मान्यतेने वजिरीचे अधिकार देण्यात आले. मात्र बहुलोळखानाची महत्वाकांक्षा जागच्या जागीच राहिली. 


तह पक्का होऊन मसाऊद वजिराच्या पदावर आरुढ होण्यापूर्वीच बहलोलखान २३ डिसेंबर १६७७ रोजी 
हिरापूर येथे मृत्यू पावला. 


(अ.घ. इ. का. सं. पाया. ४३८ सरकार औरंगजेब ग्रंथांक-- ४) 


अली कुली. 


शिवाजी आग्र्याहून पळून गेल्याची बातमी बादडहाने आपल्या राज्यातील अधिकाऱ्यास कळविली व 
तो सापडेल तेथे त्याला पकडण्याचा हुकूम फर्माविला एके दिवशी रात्री काही बैरागी अली कुलीच्या 
अधिकाराखाळील एका गावी आले. तेथील फौजदार या नात्याने संशयावरुन अलीने त्या बैराग्यांस 
पकडले. हे बैरागी म्हणजे शिवाजी व त्याचे लोक होते. अटकेत असताना शिवाजीने अलीच्या समोर 
जाऊन, “मीच तो शिवाजी असे बिनधोकपणे सांगितळे, आणि लगेच आपल्या जवळचा एक मौल्यवान हिरा 
त्यास दिला. तेवढ्याने त्याचे समाधान झाले, आणि शिवाजी सुरक्षितपणे तेथून सुटून पुढे निघाला. अली 
कलीच्या वरील गावाचे नाव आढळत नाही. (सरकारकृत शिवाजी). 


सनदपत्रातील माहिती -- प्रकरणर रे. 
मुसलमानी राज्यातील सनदापत्रे 


२९ मालोजीराय घोरपडे यांची सनद 


(पान नं. २९ ते ३०) 
श्री इ. स. १६८० 


अजरष्टखाने मश्ञुरूल अनाम राजश्री मालोजीराय घोरपडे साहेब. दामदौलतहु बजानेबु कारकुनानी 
व देसाई यांनी परगणे केळूर ममदाबाद, सुरूसन इहिदे समानीन अलफ दरिविला. श्रीनिवासभट बिन 
वेंकटभट दुनारदार साकीन मुद्रल हुजर येऊन माळूम केले जे, आपणास इनाम व राजेमरा दरसवाद. 
कसबे मजकूर वगैरे. 


जमीन रेगडी. राजेमरा जकाईत पैकी रोजीना स्क्के बारा 
१ कसबे होनगुंदे. 
१ तिमापूर. 
१ कलदेवनहाल. 
१ बेवीन मोठी 
४ 


यासी दुतर्फा दरवाद कसबे मजकूर. 


कार्तिकमास. माधमास. 


वैशाखमास. 
दरमाहे शेला १ एकूण 
"5 एकूण-प - सादिलवार-मि भोगवटा. 


दरसवाद मौजे रामवाडिगी जमीन कुडो र. 


येणेप्रमाणे बहहुकुम खुर्दखताने मा मुकासा ईखानी कारकीर्दी दरकारकीर्दी महाल नख्त याती व 
बाजे उडबती व पायपोसा व मेजवानीपटी व बेलेकटी व कबुलायती व मोहिमखर्च कुलबाब, कुलकानू 
भोगवटा तसरुफाती तागाईत सालगुदस्त चालत आहे. हल्ली साहेबास मुकासा अर्जानी जाला आहे. 
महालीचे कारकून खुर्दखताचा उजूर करितात हाणून माळूम केले, तरी भोगवटा व तसरूफाती तागाईत 
सालगुदस्त चालिले असेल त्याप्रमाणे चालवावे. तालिक घेऊन अस्सल परतोन दीजे. 
तारीख २८ माहे रमजान. रुजू सुरनीस 


सनदापत्रातील माहिती- प्रकरण २ रे. 
मुसलमानी राज्यातील सनदा पत्रे. 


३० खंडोजी घोरपडे यास मिळालेली सनद. 
(पान नं. ३० ते ३१) 
इ. स. १६८१ 


(बिस्मिल्लाह आर रहिमान नीर रहीम सर्व मुलूख ईश्वराचा आहे.) 


सामर्थ्य व श्रेष्ठतेस आहे आधार ज्याचा, व शूरत्व व पराक्रमास आहे आश्रय ज्याचा, व अति संभावित 
वजिरांतील जे प्रमुख व यशाचे चिन्हाचे मान्यतेस वाढविणार, व पराक्रमाचे अरण्यांतील पंचानन व 
बुद्धिमानपणाचे समुद्रांतील सुसर व श्रेष्ठ आहे राहणी ज्याची, व सांप्रतचे काळांतील सर्व शिपाई मंडळीचे 
सरदार व उत्तम मित्रतेचे मित्र व स्वामीकार्यार्थी प्राण अर्पण करणार असे जे नबाब बहलुलखान सर 
हवालदार व सामर्थ्य व श्रेष्ठतेस आहे आधार ज्याचा, असे जे मखदुमखान मिरानखान हवालदार व 
कारकुनास मामले मूर्तजाबाद उर्फ मिरज यास हा अति कल्याणकारक फरमान सादर केला जातो जे :-- 
सुरसन समानीन व अलफ पासून पादशाही कृपेच्या मार्गाने व पादशाही अतिकृपेचे रीतीने मौजे तादुळवाडी 
व मौजे कुंडलवाडी व मौजे ढवळी उर्फ टाकळी व मौजे माळेवाडी व मौजे इटकरे व कसबे अष्टे, कर्यात 
मजकूर व मामले मजकूर मलिक चांदमहंमद याजकडे होते ते, हे सदरहू गांव साम्यतेचे मंडळीचे उपमेहून 
जे अधिक असे जे खंडोजी घोरपडे यांस्‌ कुलबाब व कुलकानूसुद्धा व खेरीज तंबाकू वेटबेगार व जकात 
सहित स्वामींनी कृपाळू होऊन इनाम दिस्हे असे. तर मौजे व कसबे मजकूर हे गांव घोरपडे यांचे दुमाला 
करावे व मक्ञारनिल्हेचे इलाखेदार म्हणजे कुटुंबातील घरमंडळीचे खर्चाकडे द्यावे. म्हणजे ते जाणोन 
वहिवाट करितील. तारीख १ सन १०९१. 


ऐ. फारसी साहित्य खं. १ 
9 


लो, हट श. १६०८ श्रावण शुद्ध १३ 
हि. १०९७ रमजान ११ इ. १६८६ जुले, २३ 


(फा. शि.) 
सारांश. 


नेगोजी, मुकुंदजी, विठोजी, रौलोजी व तुकोजी यशवंतराव घोरपडे यांनी जाणावे की, तुम्ही 
पाठविलेला अर्ज पोहचला व त्यातील मजकूर स्पष्ट झाला तुमच्या शिपाईगिरीची व प्राणार्पणाची हकीकत 
वाकेनवीसांच्या अख्बारावरून सुव्यक्‍त झाळी. यावेळी व्यंकटी हगरस (जगरस) सर्व कर्नाटकच्या 
हाकिमांचा सरश्ुरअ याने तुमची जी हकीगत हुजूर लिहिली ती सुप्छ झाली. आता तुम्ही उत्तम परिणामाची 
आज्ञा करीत आहात. तरी उपर्यूक्त व्यंकटी तुम्हास जो काही दिलासा देईल तो हुजूरचा दिलासा जाणून 
त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे पादशाही चाकरी व काम यात प्राणार्पण करावे म्हणजे उत्कर्ष होईल, ता. ११ माहे 
रमजान सन १०९७. 


राजारामाची दिल्लीन्द्रपद प्राप्रिची इच्छाव योजना 


ळे. ७६७ श. १६१३ जेष्ठ वग ४ गुरूवार 
सु १०९२ रमजान १६ इ. १६९१ जून ४ 

मुसनादर होये श्री वजारतमाब राजेश्री हणमंत 
(रक) म मजुरा घोरपडे गोसावी 


अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य राजश्री प्रती राजाराम छत्रपची उपरी तुमचे विशई राजश्री 
नागोजी माने येही विनंती केली की तुमचा मुदा स्वामीच्या राज्यात यावयाचा आहे. स्वामीने त्याज योग्य 
भाग्य दिधतिया त्या प्रती राजश्री रामचंद्र पंडित अमात्य याचकडे येतील म्हणौन विदित केले त्यावरुन 
तुमचा मनोदेये कलला की महाराष्ट्र धर्म पूर्ण रक्षावा दैसा (स) कलप (कलप) स्वामीनी जानून तुम्हावरी 


(कृपाळू होऊन) राजश्री कृष्णाजी घोरपडे उभयतास भाग्ये होन ५ ग ६००००० दिल्हे आहे ब्र होया 
तुम्हास भाग्य होन ५००००० 


राजश्री कृष्णाजी घोरपडे यास 

भाग्य शा होन १००००० 
३५००० '*7 जातीस ५००० *॥1 जातीस 
४६५०० स्वार ३८७५ ९५०० स्वार ७९२ 
तेजी तुरवी तेजी तुरकी 


२४८८, ३८७ ७१३ ७९ 


ता 

यैन मजूरादास्त 

२३८६३ 

१० हती हतीण 
चालविली तरी ५ मजूरा 


२ उट दयाया 
१२ हजारी 
पाहोन 


५००००० 


येन मजूरास्त 
७८० 


१० हस्ती हति 

गीस ५ मजूरा 

२/१२ उट दभापा 

बारा हजारी प्रमाणे 
पा होन 


१००००० 


येणेप्रमाणे चालवावयाचा निश्चय करुन (दिध) ला असे धरघोड धडमाणूस जमाव ठेवऊन स्वामिसेवा 


करावी. यास सरजाम द्यावयाचा तह 


ख ' ' तुम्हासहोन५ ' । 


६२५०० रायेगड प्रात कबज जालिया उपरी सरजाम 
६२५०० विजापूर हस्तगत जाल्यानंतर द्यावे 
६२५०० भागानगर घेतल्यास 

६२५०० औरंगाबाद घेतल्यावर 

२५०००० दिली घेतलेवरी 

५००००० 

१२५०० (रायग) ड प्रांत कबज (केल्यावरी) 
१२५०० विजापूर हस्तगत झाल्यावरी 
१२५०० भागानगर घेतल्यावर 

१२५०० औरंगाबाद घेतल्यावर 

५०००० दिली घेतलेवरी 


१००००० 


राजश्री कृष्णाजी घोरपडे 


येणेप्रमाणे सहा लक्ष होन पत सरंजाम करुन द्यावयाची निश्चय केला आहे नवेस्वाराचा जमाव 
माफिक सरंजाम करुन देऊ येकनिष्ठपणे सेवा करावी स्वामितुमचे बहुत प्रकारे चालवितील. गनिमाकडील 
लळुटीचाजो जिनस येईल त्यापैकी निमे द्रव्य वहती व निशाण व दमामा यैसे स्वामिचे वरकड घोडी सहित 
तुम्हास माफ असे १६ रमजान सुम इसने तिसैन अलफ (नि ) बहुत काय लिहिणे तरी सुज्ञ असो 
(१) पत्रात राजारामाचा शिक्का मोर्तब नेहमीप्रमाणे 
पा. स. ५/ १८५१ 


ले. ९२३ श्री. शा. १६१४ 


मू. दा. प. इ. १६९२ 


अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राज्यमान्य राजेश्री अताजी उधव गो ------ 


श्री धर्म प्र प्रती राजेश्री राजाराम छत्रपती उपरी सांप्रत तुम्ही या 
दयोतितादीष व राज्यामधे येऊन अपले उजित करुन घ्यावे यैसी उमेद 
शा दतत ते धरिली अहे म्हणून राजेश्री हणमतराव घोरपडे येही 
कच ह ग री विदित केले त्यावरुन स्वामी सतोसी जाले तुम्ही 
राजारामस्य मुद्र घराणदार व कार्यकर्ते लोक तुमचे चालवणे स्वामीस 
यं विश्ववंद्या अगत्यच आहे यैसियास प्रस्तुत स्वामी तुम्हावरी कृपाळु 
विराजते होऊन तुम्हास २०००००-- दोनी लक्षा होनाची दौलत 
(वर्तुळाकार) दिल्ही आहे तरी तुम्ही अपल्या 


जमावानसी रो रामचंद्र पंडित आमात्य याजकडे येणे तुमच्या सरंजामाचे विज्ञी स्वामीनी पंडित मारनुलेस 
आज्ञा केली असे अज्ञे$॥ मारनुले तुमचा सरजाम करुन देती तुम्ही कोणेविज्ञी अनमान न करिता अपल्या 


जमावानसी पंतमारनुलेस श्ामील होणे तुमचे चालवण्यास व उर्जित करावयास स्वामी कडून अतर पडणार 
नाही. जाणिजे बहुत काये लिहिणे (मर्यादेचं विराजते हा मोर्तब). 


ळे. ९२४ श. १६१४ ज्येष्ठ शु. १३ 


मू. दा. प. इ. १६९२मे १८ 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक हक १९ आगिरा नाम संवसरे जेष्ठ श्रुध त्रयोदसी सौन्यवासरे क्षत्रिय 
कुलावंतस श्री राजाराम छत्रपती याणी समस्त सेनाधुरंधर राज्यमान्य राजश्री संताजी घोरपडे यांसि आज्ञा 
केली असी जे राजश्री हणमंतराऊ घोरपडे वजारतमाब हे स्वामीच्या पायासी यकनिष्ट होऊन त्या प्रांती 
जमावानसी सेवा करिताती त्याचा सरंजाम पोख्ता जाहला नाही तरी सरंजाम क न देविला पाहिजे म्हणोन 
राजश्री नागोजी माने याणी विनती केली त्यावरून सरंजाम करून दिल्हा असे बित स्थूलमानाने म्हणण्यास 
हरकत दिसत नाही. ह्या हिशेबाच्या मांडणीत अर्थातच गणिती काटेकोरपणा असणे शक्‍य नाही. विशिष्ट 


आर्थिक परिस्थितीत अनुसरून हक्कदारांच्या मुशाहिऱ्यात फरक केला जाई हे लक्षात ठेविले पाहिजे. शिवाय, 
चर्चेच्या आधारास आवश्‍यक असलेले कागद थोडे व असमाधानकारक असल्या अडचणीतून अनुमानाचा 
मार्ग काढावयाचा असल्यामुळे कोणताहि सिद्धांत ठासून पुढे मांडता येत नाही. तथापि नवीन उपलब्ध 
झालेल्या माहितीचाच प्रकाश पूर्व प्रकाशित कागदावर पाडून त्यात वर्णिलेल्या वस्तुस्थितीचे आकलन 
अधिक सुक्ष्म रीतीने करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जास्त व विश्वसनीय माहिती मिळाल्यास सध्याचे अनुमान 
जरूर तरदुरूस्त करण्यास मुळीच हरकत नाही. 


हणमंतराव बिन कृष्णाजी घोरपडे देशमुख यांस इनाम गावे दिल्याचे वृत्तीपत्र 


रा. मि. २३ श. १६१८, पौष झु. ११ 
क्र ४४ 
पौष झु. ११ श्री इ. १६९६, डिसेंबर २४ 


[पुणे जमाव २२९.] स्वस्ति श्री राज्यभिषेक शके २३ धातूनाम संवत्सरे पौष शुध येकादसी गुरूवासर क्षत्रिये 
कुलावंतंस श्री राजाराम छत्रपती स्वामी याणी राजश्री हणमंतराव बिन कृष्णाजी घोरपडे देशमुख किले वंदन 
कर्यात अंगापूर यासि दिधले वृत्तीपत्र यैसे जे तुम्ही चंदीचे मोकामी स्वामीसमीप विदीत केळे की आपणास 
किले वंदन (मो. जा.) 


कर्यात अंगापूर प्रांत नूतन इनाम गांव कर्याती 
सातारा व सा! कऱ्हाड अंगापूर प्रांत सातारा पैकी 
देखील परली याचे देशमुखीचे गाव वतनाचे 
देशमुखीचे 

वतन आदलशाहाचे आहेत यैसियासि स्वामीच्या 
कारकीर्दीस 

चालिले आहे या वतनास पायापासी येकनिष्ठता 
आपणास हक लाजिमा व धरून कर्नाटक प्रांतास 
इनाम बा फर्मान गावगना स्वामीसनिध अलो त्यावरी 
ऱ्ा अयेवार कुटियाच्या 

गला केली दर मुकाजी संताजी घोरपडे 

चावरास कुडो दर चावरास व राजश्री धनाजी जाधवराव 

सालिना १येकून नख्त होन या उभयेतामध्ये जुझ जाले? 

कमल १ सालिना  . 1 ता, त्यासमई आपण कस्त मेहनत 

दर मागास सालिना प्रताप या ' बहुत केली ते स्वामीस 

पा टके येकून कलम १ विदीतच आहे तरी स्वामीनी 

कलम १ दर गावास कृपाळू होऊन आपणास 

दर घाणियास सालिना बकरा १ नूतन इनाम देविळे पाहिजे 

तेल गांवगना देहाये २ दोनी बितो ' 


अशाच प्रकारचे आज्ञापत्र थोड्याफार फरकाने सनदापत्रातील माहिती (संपा. मावजी व पारसनास, मुंबई, 
१९१३) पृ. १७७ ते १७९ मध्ये प्रसिद्ध झालेले आहे. त्या पत्राहून प्रस्तुत पत्रातील तपश्ील अधिक आहे. 


२ मे १६९६ त संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव याच्यांत कांची अलीकडे भांडण झाले. त्यांत 


अमृतराव निंबाळकर पडला. धनाजी पळून देशास आला. जेधे शकावली (शिचप्र), पृ. ३८. 


दररोज येकून कलम १ 
नौटाक कलम १ तूप गांगवना 
आंबराईस आंबे दरबिघा१ 
गावगना दरसदे ५ येक टाक गेकून 
प्रा येकून कलम १ कलम १ 
वेंदरा (स) सणास केले दरसदे ५ 
तेल गुल गावगना गावगना येकून 
सेब येकून कलम १ कलम १ 
इनाम गावगना 
जिरादेतचा वर 


१७॥ साडे सतरा 
कळम १ 


येकून कलमे १२ बारा रास 
येणे शा आहे त्या उपरी 
हा देश राजश्री स्वामीस 
हस्तगत जाल्यावरी संपूर्ण 
स्वामीच्या राज्यातील 


वतनदाराचा हक लाजिमा 
दिवाणांत अमानत केला 
त्याबरोबर आपलाही हक 
लाजिमा दिवाणात अनामत 
केला आणि जुजूबी 

करुन दिल्हा 

तेणेश्ा चालत असे 


आपण वतनदार स्वामीचे 


मौजे गोजेगाव व मौजे कांबेरी 
१ १ 
प्रांत वाई त कोरेगाव पैकी 
मौजे येकंबे हा आपले 
पाटिलकीचा वतनी गाव आहे 
या गांव पैकी आपणास इनाम 
भूमी देविली पाहिजे बित 
कदिम मौजे हली नूतन इनाम 
मजकूरी भूमी मौजे मजकूरी 
चावर जिरायेत आंबराई अपल्या 
येक चावर मिरासीच्या 
अदलशाहाचे सेतामध्ये अहे 
कारकीर्दीस ते जमीन बिघे 
चालत होता ५ पांच स्वामीनी 
त्या उपरी कृपाळू होऊन नूतन 
हा देश राजश्री इनाम देविला 
स्वामीस हस्तगत पाहिजे 
जाल्यावरी 
इनाम दिवानात 
आमानत करुन 
सेंभर खंडीस 
गला कैली ५ 
पाच खंडी 
प्रा देत होते 
तेणे शा चालत 


असे हली स्वामीनी 


सेवक सन सितामध्ये कृपाळू होऊन 


देसीहून कर्नाटक प्रांतास अदिलशाहाचे 
स्वामीसनिध आलो त्यावरी कारकीर्दीस चालिल्या 
राजश्री धनाजी जाधवराव प्रा देविळे पाहिजे 


व संताजी घोरपडे या उभयेतामध्ये अयेवारकुटियाच्या मुकामी भांडण जाले त्या समई आपण व अमृतराव 
निंबालकर येक ठाई होतो अमृतरायानी उडी टाकिली त्या समई आपण उडी टाकून मारामारी केली हे 
वर्तमान स्वामीस विदीतच आहे तरी स्वामिनी कृपाळू होऊन आप (ला हक ला) जिमा इनाम चालविला 
पाहिजे व येणे शरा हकलाजिमा देविला पाहिजे म्हणोन विनंती केली त्यावरुन मनास आणिता तुम्ही देशीहून 
कर्नाटक प्रांतास स्वामीच्या पायांपासी येकनिष्ठता धरुन स्वामीसनिध अलेत त्यावरी अयेवारकुटियाच्या 
भांडणी अमृतराव निंबाळकर याही उडी टाकिली त्याबराबरी तुम्ही शरीक होऊन ते प्रसंगी उडी टाकून 
तुम्ही शूरत्वाची सीमा केली येकनिष्ट सेवक तुमचे चालवणे स्वामीस अगत्य यावरुन स्वामी तुम्हावरी कृपाळू 
होऊन तुम्हास येणे शरा करुन दिल्हे असे सदरहू शरा किले वंदन कर्यात अंगापूरपैकी व पाटिलकीच्या 
गावपैकी इनाम अदलशहाचे कारकीर्दीस शी फर्मान आरा व नूतन इनाम देहाये २ प्रांती अंगापूरपैकी व 
पाटिलकीच्या गांवपैकी इनाम भूमी अदलशाहाचे कारकीर्दीस चालिल्याश्रा १ येक चावर जिरायेत व नूतन 
आंबराई बिघे ५ पांच रास दिल्हे असे तरी किले वंदनची देशहमुखीस हकलाजिमाइनाम बर हुकूम फरमान 
अदलशाहा व देहाये २ दोनी तुम्हांस कुल बाब कुल कानू देखील हली पटी व पेस्तर पटी व पेस्तर पटी 
झाडझडोरा पडले पानसहित खेरीज हकदार व इनामदार करून आपले स्वाधीन करुन घेऊन तुम्ही व 
तुमचे पुत्रपौत्रादि बौ (परं) परे दे खील हलीपटी व पेस्तर पेटी खेरीज हकदारकरुन आपले स्वाधीन 
करुन तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्राची वौंशंपरंपरेने अनभऊन सुखरुप असणे यासी हिंदु कोणी कथला करील 
त्यासी वाराणसीमध्ये गोहत्या केल्याचे पातक लागेळ व मुसलमान होता कोणी इस्कील करील त्यासी 
मकेमध्ये सोर मारिल्याचे पातक लागल यैसे जाणोन तुम्हास चालवितीळ जाणिजे निदेश सक्षम 


$59॥1,1१॥ [॥5. 9268४8 


॥॥॥॥॥9 (७७ 


॥॥8 ७०08 /चव[॥8 ॥85 ॥॥ &8वावा89 ०8७ [॥8 8॥]80॥/ 9०७॥॥॥७॥ 0४68 (908099९ 
॥॥०॥8 ० 380,» 90900 [७-७ ॥॥85$ ॥०॥॥-७/७5 ०. &वावा9, 1१80 ॥१७॥९ ॥१॥॥॥७9॥८/॥ ७. लिची 
६000 [॥॥७-४७ ॥॥॥8७5 ॥०॥॥-७859[ ० 59, 3५१११७ (वा098 0 ॥॥8॥8५80 90001 [(//७8॥४/ 5806) 
॥॥॥85 89359 ७. वा, 1290908918 ० उद्या" 90900 ॥॥७७४ ॥॥॥७85$ 500 8895 ०. वावा, ॥॥8॥७ 0७ 
॥॥॥85$४१०७ 9000 5४ ॥॥॥85 89591 ०. वावा, 900 [॥॥७ (0010908 ० (९9७5 ला [8 १%/४१॥8 900७ 
[॥॥७ ॥॥॥85 50॥॥ 0 (९80. ॥ 0080500 ॥8॥60 ॥॥०॥/8, 0॥७॥89॥७४ 8 (९98९ 08 //85 90008० ॥) 
॥6 891 ० ४५५५ ॥0७॥ छीकी (1490 -1510) 0 [॥6 00॥॥9॥0 ० 8 00590 ० 12,000 10 शाद्िणा/ 
88 [0 ॥800॥०8 [॥& 589 ३3विल॑ ७80/8७6) [॥6 ॥॥9 ल [॥6 ४/४॥६. ॥॥०/8 ४/85 50८0085981. ॥1॥6 
0500558556 [॥७ 5॥॥॥८७5 9॥0 ००॥१७॥७७॥॥/ 5५५०७७5589 [॥७ ५७8989५015, ० [8 908005, [6 
७॥&5$ 0० ७/॥०॥ ५/७/8 (1, ॥/॥8॥॥॥॥९॥, ॥॥०॥॥७ 910 ॥/॥89॥8५७॥९. ॥॥०/8 //35 ७980 ७॥[॥ [७ [[|७ ७ 
(॥॥॥वा8/ 800 ॥॥5$ 500 ४890९8७, ॥8५॥॥७ ७७॥॥0५5080 ॥॥५७ ॥॥ 8 ७8 0॥की[ ७0 [8 
100059 0 81॥8॥ ॥१॥29॥ 808 (1508 -1553), ॥॥ ए0ांला ॥8 ०9७[॥8०9 8 ७8861 189, 0/85 00160 
॥) 5॥0085590॥ [0 ॥॥5 वरि॥७8/ 85 1१88 ० 380 800 ॥80७ ७७॥॥55910॥ [0 ॥58 [॥8 0891086 ॥8 ॥80 ७/0॥. 
ग॥॥8/ 88508008॥5 ॥७॥॥80 ॥॥ [॥6 58॥8 [8० ७ ०0७॥0/ 100 58९81 986॥6/8॥005 800 ॥॥०6॥ [७ 
॥॥॥ 800 |७ ॥808098॥8॥ [६ 09180 [80 098088 |0७५॥०५॥७. ॥ [॥॥6 5५०00०5505 ० [6 151 
॥॥0/8 8550॥॥60 [॥6 [॥[॥8 ० (७8॥0180. 1॥8 ॥5५/७॥"॥॥७ ।०५/१॥ ० [॥5 10 ॥७५॥०860५ [॥॥8 880 
09०४७॥॥॥७॥ [0 8१७ ॥[|8 ॥॥08 [8 8 ॥0॥॥8| [७७७ ॥0॥ 5[॥ल$ ७000000 50 ॥[॥6, 900 
९५00 ॥0 8॥0/8४/5 98860 ॥ ७50098" ॥॥७8/ ॥॥५॥॥8॥॥७0०8॥ 90४6७॥१०/5, 1३8५ ॥१8॥< ॥१॥॥०89॥९8॥ 0 
2>॥६॥[8॥॥9७ ७/85 [७ ।१8॥९ ० ॥2॥8॥8॥. ।1॥5 01098) 5॥॥8॥७ ४५85 1२8९8, ॥8 ॥80 [8९8७0 [18 ॥8॥७ 0 
॥॥॥७9॥९॥ ॥(00)] ॥१॥0७9॥< 0 ॥॥॥0१९॥ ४५७6 [॥6 ॥5$ ॥१॥॥७9॥९॥ ॥/७७. 1॥6 1॥8॥9/ 15 
८0॥5198/80 006 ०. [6 ॥058 भोळं&ी ॥॥ ॥/808॥895॥ 85 [॥6 ।॥१॥॥0७9॥९ ७४85 ॥8086 5६/9- 
859॥॥)॥॥९॥ ० >॥08॥॥ 0७08 [॥8 ॥॥009॥8 0 [॥॥6 5880168861) ०8॥[ए॥/ 0/ ०॥७ ० [॥6 81800 |॥95. 
ग॥॥8 ५8590॥॥॥॥ ० 208 5 5६0 [0 ॥8/8 0800॥१8 8 0॥/५8/" 0 ॥०७8७0७॥08॥ ७॥र& 800 [0 ॥8/6 
19088[80॥/ /॥[॥॥७॥७ [॥6 ॥8/8॥॥७5 0 [॥6 ७5[॥०[. १/8॥५०॥ ० 399089॥80 ॥१8॥< ॥१॥॥०9॥<॥ ७/॥० ॥४/७0 
॥ [॥86 88॥॥/ 090 ० [॥6 58/80[88॥[॥1 08॥[(॥/ ४४85 ॥०[0॥0५5 107 ॥15 ॥8581॥855 ६॥0 /७०६[0॥/ ॥80॥5. 
[)10908| [१७ 55987 ० 389909॥89७५ ४/85 ॥9॥180 [0 ॥॥8।0 8001518, 8॥७9|'७ पाचिाताचि|॥७8/ ७॥॥० ७५85 
008 ० [॥8 ७॥॥०७॥8 ७5 ॥०6/ [॥8 ॥॥॥80॥18094/ ॥॥90०0०॥. 399098५ ॥१8॥९ 58815 [0 ॥8४6 
086861 8 ॥६8॥ 0 ७8६ ॥॥॥॥॥७॥०6. ॥. 15 $वल ऐवा ॥ ४/85 [॥॥0५॥9॥ ॥5 8९80905 ६ [॥8 ॥8॥॥9७ ७0 
॥॥8॥0|'5 01 508१७ 9० उ|8908, (-॥ता08५ उ9१%॥1808५'5 08७8, ७/95 000009 9000 899७ 
[१8 ४0७॥७॥ 0 [॥8 ७॥'5 08/8॥5. 018 ० [॥6७॥॥8॥ ॥९७॥<5 ७/85 ।₹॥8० ॥१ 1620 8 ७१8 ७6(//881 
॥॥8॥९ ॥॥॥09॥ कीत [॥8 ॥॥०9॥8॥5. ॥१॥०9॥९8॥/ ॥8/७ 8<008॥॥09860 ॥5 900 ॥ [8० ॥९ 0 ऐवा ठा 
188. 


1 खाक्षा[ ७5 ६085, ७७1. |, 00. 64-65 


उप] (जी वा96, ॥॥8 0985॥1॥1॥॥ ७ ॥॥8॥8/७ ७५४७85 [॥6 1890 0 8 0०५/७॥ 819 ७/॥०58 10(॥०6 
(६) 38.8 0१9७68 ॥80 8 5॥६॥ 00॥॥॥00 (॥०७ [॥6 8808080 ॥॥05. 5 ॥॥/७8 “0 
(तीवा8/ //05 5806860 ॥00॥ा ऐवा ठा [॥॥6 ॥१॥॥0०9॥₹/ 09 ॥6 ॥/8॥808४/ ॥॥॥5. 1॥6 ॥9॥६0965 ४/8/8 
085॥॥)॥5$ 9० $9/085॥॥1॥ ० [1809१0 ० ॥/8॥ ॥॥ 1626 ॥१७५०]॥ ७0१७७ ४४85 9४७॥ [॥७8 [॥॥6 
णा 590(985॥॥॥॥ 85 0 ॥०ळाोकी008। 800५॥ ७४५ ॥७॥॥ ॥७॥ 98 ॥, [0५8686 ७॥[॥ [॥8 [8 ७० 
ज)॥॥१]8॥8७. 1॥8 ॥880 ० ॥॥8॥७ 1॥॥/ /85 085॥॥1॥॥॥ ० ॥॥॥85/80, ६७09 [॥७ ७58० ठा [8 
(॥६0985. 1॥6 ॥/8॥85 ७/8/8 ७$[॥1109॥5॥1180 58085 0 58--॥0/58609 ०8९9॥6॥/5 ॥०७/ 8900, ७५ 
॥/6/8 ॥889॥४ 85 ॥००॥०५७ 0 [॥॥७॥ ॥8४6॥७७1॥। 9088087 85 [॥86 51९85. 


॥1॥8 (001093५985, ४१० ७४७88 ०0॥७॥8॥/ 8॥0॥5185, 800० 10 ऐ& ४8॥॥/ ।18980 
०५५॥/७७ [॥॥७॥ ७8580 5॥॥8॥७& ७७॥॥॥७ [8 88088 [॥१७85 1॥0॥ ॥8५॥७ ॥0868॥ [॥8 15 10 5०816 
0 ॥ [॥॥8 ॥९०॥९॥॥ ७॥॥०) ४/85 ७866169 ॥॥॥७७॥8018 ७ 1588109 9 ००/59 ॥०७॥)0 [॥॥8 ७०१५० 8 
७०१०9७ 0 98. 1॥86४/ ४/8/8 0७85॥॥1॥॥(॥5 ॥॥०9७" [॥8 8॥80॥/ 9०/७॥॥॥७॥ 800 ७/७/8 9॥/॥७७७ | 
[४0 का$[॥ल 1॥8॥85, 008 0 ॥९9७5॥ ॥868 [॥6 १४/8॥ ॥४७/ ६00 [॥6 0॥७/ ० ॥॥॥काठ| ॥88 [8 
(॥६0/909॥8 ॥ [॥6 (शावर. (॥0७ 880५ ॥6 ॥(९9७5७॥॥९१॥ ॥00108085 ४/७8/8 0७९५ 85 [6 
18९९5 0" ॥॥6७0॥०) (9001098085 कोल ॥6 ॥॥॥की0रवा5 85 [॥6 5९85 0 $8९ीग0॥लो 
&॥0"999865, 39 095]॥ लाठ) 0/॥७॥ [॥6 [७४0 3॥॥85 शीव षी. 1॥18 ॥॥890 0. [868 ॥॥॥७॥0॥₹व 
(॥0"98909865$ ४/8$ [॥6 ७॥॥ 9 ५॥६७७ ॥8&॥ &्ावा9. 1॥8 (9001090985 588॥ [0 ॥8/8 $519॥89॥280 
[॥॥8॥58/65 8 /७"/ 889॥9/ 08109. ॥1॥6 ॥७॥ ॥॥७॥59६॥8॥ [85 0 ॥8॥॥-0॥-७॥॥ 8 0 तोर्हा [06 
॥०७॥85 ४४85 ००8७७ 00 008 0 [॥86 ॥१७॥॥0०७5$ 0० [॥8 ९9७5॥. ॥1॥/ 09 [॥॥8 8|]90॥ ।₹॥७95. 


1॥॥8 158 90010094५8 [1 ]0॥80 5॥/9| ४/85 008 0 [॥8 ।(९७७०5७॥॥९१॥/5 ७/॥॥७ [॥8 ॥॥(॥७॥०॥<8॥5 
१॥/७/8 ॥5 [७ 808॥685. 1॥68 1290॥185 ४/७8/8 085॥॥॥॥॥5$ ० [॥6 वकील ठ्य. 1॥80 0 वुप8| 
1190१8 '७//85 (98१8 800 [॥8/ [00 [॥॥७ 50॥॥॥॥8॥७ ० [3299018 10॥ [॥७ ५॥॥89५७ ० [290081900० 
५७५00 [॥॥8/ //७/8 ॥8॥/89[8"/ 095. 1॥89/ ॥89 8 00॥॥६॥010॥ [॥6 8॥8७॥॥/ ॥९॥95. 


॥)] 1636 [॥॥6 ॥१॥29॥) 908 0॥॥85$/ 09॥6 [0 80 ७0. ॥॥ 1637 590808 8॥00॥516, [8 50॥ ० 
॥॥8॥0| 8॥00॥518, ५५10० ॥8७ [9९७ 8 0075989018 09. ॥ |॥१2१॥) 59081 85 ७५॥॥॥७ [॥७ ।851 १895 
ण [॥॥6 08७४ ४/85 89॥00/860 [0 (8७8 ॥॥[0 [॥6 58५०७ ० ॥॥४8॥॥॥० ॥७॥ 59080 ७ 3॥90५/(1636- 
1656). ॥॥ 1637, ७69885 ७५॥५ 5॥8181'5 ॥5 उ्ेछाः ताडाल$ ॥॥ ?00१8, ॥॥8॥॥0 ॥ 98 
७०880 0" 50808 9 ॥०/3। षा 0 [॥8 ०७85॥0॥0॥॥ ० (/७॥/-(४/० १॥॥8७७5 ॥०॥॥७॥७ ॥॥8$५॥ 
[7858 9919908 ॥९०. 885] ॥॥ [॥७ ७5 ल (९8७, ॥6 ॥७ 0 ७॥॥०७) ॥80 09 5008 ॥69॥5 08060 
0" 90४8७॥१॥७॥. [ठाक 0 ।॥६वा85, ४०, ।, ?. %] 88008 [॥8 ॥॥00॥8 0 [8 17॥ ०8७ 98080९ '5 
50॥ 5॥॥/9|, [॥8 1011१06 ० [॥8 ॥/॥॥[॥8 8॥10॥6, ॥8५ 089७॥ [0 8898015 ॥॥॥$७ ॥ [॥8 ॥॥४/ 95 
० 0001811 [॥8 ॥०॥॥ /॥॥७/8 ॥8 ॥180 0881 001 ॥॥ 00558590॥ ० गा वि७$ 858 0 00018 9॥0 


1. (808 0" ५/॥5॥89॥७9७ ॥॥4/1. 588 58॥8॥५0/9॥ 41. (९. 8881891159 0 [38008 , ?. 298 
2. खा 0 5 ॥॥[॥१85, ७४०1.|, 00. 69-71. 
5. 50॥68 8080 50॥॥०85 3558 [६ ॥8 ४४85 000 00) 1०॥ -89॥॥8॥/, 1630 


50108. 89 1648 ॥७ 0०0०[(॥॥8७७ ००॥[॥०७| ०४७ [॥8 लि[$ ० 108 [॥००णकाच 0 उचवपा शॉ 88९ [॥8 0०1018 


४४95 ०७9७७०५ ॥॥ 1०46 हाल १६8990 /७8$ 9 ॥७॥// छि 0॥0/ 980. ॥॥ [॥8 58906 ४8 ९:५॥॥-७ $ब्ा१९ 50९९, ? 34) ग॥॥8& त्यार 
8०१५७॥०॥ ठा ॥९०७॥०६॥8 5 ॥० |ता०0९0/. 5080७५ [2850109008 88 9४७5 [॥86 ४७६ 1647. 1॥5 ४88 5 ॥0०[80 ७४/ ॥/०॥8॥॥॥७०॥8॥8 


(तपा शी) 8ात्वा- णभ, ?35)] 39000 800७ [1९७ ॥॥॥85 0 ९७०६8 0 5॥॥0५१0 98000 [४४8४6 
॥॥॥85$ 50॥॥ ४४७9 0 २00908, ० 0॥चळीच 90001 ॥/७॥४/ ॥॥७5 500॥॥ 0 000908, 90 ० 18]98७ ॥ 
8॥॥0॥" 90001 1७४७ ॥॥॥85 8959 0 10॥६. ॥ [॥॥5 [॥॥6 [॥॥8 500॥॥ ० [18 ॥१॥, 95 1 895 85 58॥१/9| 
घो 85 धरि 50॥॥ 85 [॥6 ॥१॥98 ० ॥॥5 ॥०॥॥ ० ॥8 (ला9॥8, ४४95 ॥॥60 09 ॥6 ॥887ता8/ 
७985॥॥॥॥(॥ ०७ ॥॥095 ॥॥8९9| शोचे ॥8॥680 8809, 90 [6 ळा. गोवा वि 0० ॥३0॥09 ४/85 
७०॥॥॥७0० [0 ॥5 ०88. 18 889॥५/ [8860 8 |889।0॥5%/ ०७ 5॥९9] 90 ८७७ 8 $॥0009 ७98॥॥50॥ 
घोल ळार्लहा॥॥॥/ ए/वाली80 [॥6 00॥0/ ॥०७॥ील २पा२कोकीचा. 1॥86 0७85॥010890086 0० [॥6 [1808 ५/85 8 
(31901. ७४ ४४985 [॥6 ली ७ 8 88७७ ॥॥०९७७३890०६ 0 ॥8॥0898 ४५0० ॥8७ ७७७ 0 
28॥0॥990, (९७1५80 9० 580808। 08 05 ॥॥ [॥8 ॥8५॥0७०५॥॥००१५. (७800180 ॥॥०॥/8, ३8.8७ 
8५, ४५85 |॥ [3055855900 0 [6 (जीव ग।ी १ ॥॥0॥ [॥6 ॥९॥5॥8 [0 [8 ४938. [छा 05 87७87 ४०0. |, 
2 109.] ॥॥86 88५ ७0/8१॥ 080 ॥॥॥७॥8७8559680 ७ण॥ [॥6 088 व ॥ ७/85 ॥लॉ89 ७9/ 59॥8081, 
७81880 ॥॥ [0 08 1॥॥0॥050080, कील क्ा 59॥6 [॥७6 56 की व ७०७ विका (8 [0 धा[80९ 
5॥/9|, 0५ 5॥/9| 000080 ॥0॥/8 ॥8॥ 8 गोवी 10॥॥ .001॥॥80॥॥) ॥ [॥8 08 0 885६ ॥88 
*८॥०॥-६ 


59॥६0६8॥ ४/95$ 50॥७5$8५५७॥[७ ॥89॥185860 ॥॥ [8 5916 ४8७६, 900 8॥ &0॥ ७/85 ॥8५8 [0 ७॥॥७ 
9000 ॥80०0॥0०॥॥10॥ 08४/880 ॥॥॥ 800 88 ७900108908, [॥8 ॥/(॥७॥०| 


(8 ७५१० ॥80 08680 ॥७$[॥॥॥७॥8| ॥ ॥5 ०90७. 10 ॥०५॥७७ ७०॥ ७8३७5 [0 0105७ "0 वां 
180 085580, ॥॥8॥॥॥॥ ७ 508 १806 [॥6॥) 8९98008 [6७ ॥6/8तीव/ ॥७015 900 ॥॥॥5$ 85 
085॥॥१॥5$. 88 (9001090986 [॥॥5 00(8॥6७० ॥(0॥ 50808 [॥॥8 ७85॥॥॥₹ ॥ [5 ०७. (७४७४-४० 
१/॥॥8७७5 ॥॥ (९80 एल 5080911809 800७8७0 ॥ 163/ 0101 880७. [लाझा 0 510दयाच्ा85$ ४०1. |. ?, 115.] 
ग॥5 898808 ॥100/8/७8 ४/85 ॥0[ 8080 (॥००॥. ॥ [8 ॥889॥70/१॥॥७ ६॥0[॥8॥/ घॉ[8101 ४/85 ॥8०6 [0 
5828 5199 90७ [॥5 [॥॥8 889] 508॥॥9| ४/85$ 56 10 [॥8 0७५००५७. 5॥॥/9| 189७8४ ॥४/७0 १ [॥8 
[0७०॥॥ ० 808७५ ॥ ९०६809 900 [8७% ०७ 5॥08॥॥8|, 0959010 [॥॥॥0०५॥७॥ ॥6 [(8[0"/ ० लीकाता चा 
॥॥०/8, ।॥॥॥८७०७ 9000 [॥6 ७ 09355 ए॥ॉ॥ 9) 0909७१ 5900018 जी8. 500. १ ०0७वॉा8 [॥6 
5५॥"0॥56, वा[8०९७० [॥6 0 ॥8६॥ [॥8 000॥ 0० [॥8 0955 800 90९8 [॥॥6॥ ॥॥ ७8६ 080 [0 [॥॥6 
1085815 [)8[0॥॥09॥088 ॥ [॥8 (९६१8९ ॥8/७8॥[60 [18 880७७ 90९७॥१॥६6 90४ [86 1(0॥ [8९00 
90०१७ 58095 939951 50॥/9|, ४५0१० ७/85$ ॥॥0॥0 [१ ॥॥॥5 वि७॥/ ॥80 0881 5७ चि 8//8/ 1(0॥ [8 
०१७॥8|॥ 00 8 ॥॥[॥/ ०७9॥0919॥ ॥॥ ॥(९१॥१8९ ७8981 [0 ७॥॥७७ ॥6// 50086॥185 10 0005568909 ॥॥॥$७ 
ण [॥॥8 0006 (जोवरी १1 व0 चे 0 ॥॥४/ ४/७8 [)280089॥1. ७॥0[॥ [॥॥5$ 09.8ल ॥॥ ७॥8७५"/ 5॥९/9 [॥॥80 ॥॥5 
घॉा[8॥0॥ [0 [॥॥6 ॥॥0/85 08५ ७५0० /७/8 ४७"/ 0०५/७॥ ॥ [६ ॥8900. 1॥8 ॥७॥॥७ ॥॥०6 [आश 
छक्का 880 13 51068 43.] ४85॥७93॥[॥9५/ //85 ॥॥00//8/8/ ॥0॥8 [00 1॥8)0॥/ [00/8॥/७5 51९9) 9॥0 ५/०५॥॥ 
॥0०[॥॥॥॥ 8 ॥७ ७॥॥ [॥8 0859॥5 0 5॥॥/9|. 


कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कापसी नावाची २ गावे आहेत. एक वारणा नदीच्या काठी असणारी. कापसी 
व दुसरी चिकोत्रा नदीच्या काठी असणारी कापसी (ता. कागल) ही कापसी सेनापती संताजी घोरपडे यांची 
होय. वारणा नदीच्या काठी असणारी कापसी ही संताजी घोरपडे यांची कापसी नव्हे. 


भारत इतिहास संशोधन मंडळ पुणे शिवचरित्र साहित्य खंड ८ पान ८३ 
(२६) राजे घोरपडे देशमुख 


नांदगांव व तासगांव (ता. सातारा) 


(श्री. ब. बा. राजे घोरपडे देशमुख. नांदगांव ता. सातारा.) 


भोसले घोरपडे या घराण्यांतील भाऊबंदीचे तीव्र तंटे अपवादात्मक स्वरुपाचे नसून महाराष्ट्रीय मनः 
प्रवृत्तीचे द्योतक होत. भोसळे व घोरपडे यांचे भाऊबंदी कलहास बाजीराजे घोरपडे यांजकरवी शहाजीराजे 
भोसले हे इ. १६४८ मध्ये कैद झाल्यापासून पुष्कळच रंग आळेला दिसतो. या कलहाचा परिणाम विकोपास 
जाऊन तो आपले आदिलशाहीस भोगावा लागणार असे विजापूरचे हाजरतसाहेब यांना वाटले वरुन त्यांनी 
शहाजीराजे व बाजीराजे या उभयतांमध्ये एकी करणेचे प्रयत्न केले व ते ळेखांक १ मधील शरर्तनाम्यावरुन 
दिसतात. म्हणजे एकमेकांमध्ये कांही कुसूर पडला होता, तो एकमेकानी एकमेकास आपले तर्फेने 
आपआपले मिराशी देशमुखी वतन देऊन, तंटा विसरून, पूर्वीप्रमाणे पादशाही कामावर रुजू असावे असा तो 
प्रयत्न दिसतो. 


प्रस्तुत शर्तनाम्याच्या दोन प्रती असून पैकी एक तत्कालीन असली तरी तिचा शेवटचा भाग 
नसल्यामुळे नक्की व पुरता सन सापडत नाही. दुसऱ्या प्रतीत शक १५७४ नंदनाम संवत्सर आहे. पण या वर्षी 
सुहू रुसन इसने खमसैन असा पाहिजे होता. परंतु या ठिकाणी “आर्बा खमसैन आहे,” व ही नक्कलकाराची 
चूक असावी. कागदाची रुजवात श्री. द. वि. आपटे व श्री. पुरंदरे व श्री. य. रा. गुप्ते, बी. ए., एम्‌. आर. ए. 
एस्‌., रि. रे. इ. वडवाथकर, यांनी घेतली आहे. 


शर्तनाम्याप्रमाणे शहाजी-बाजी हयांचा हा एकोपा फार दिवस न टिकता बाजीराजे घोरपडे यांना 
शिवाजी राजे यांनी ठार मारल्यावर या एकाच घोरपडे व भोसले या शाखेचे दोन परस्पर विरोधी पक्ष 
उघडपणे निर्माण झाले. छत्रपती शिवाजी राजे यांचे मनात बाजी घोरपडे यांचा वशच नष्ट करावयाचा होता. 
परंतु ही गोष्ट पार न पडता बाजीचा वडील मुलगा मालोजी राजे जिवंत राहिला व त्यास विजापूरचे 
आदिलशाहाने आणून सरदारकी दिली, असे मालोजी घोरपडे यांचे पदरी असलेला पर्शियन इतिहास 
(बखर) कार म्हणतो. या ठिकाणी इतिहास लेखक व लिहून घेणारे मालोजी राजे घोरपडे यांची माहिती 
एकांगी दिसते. कारण त्यांना बाजीचा वडील मुलगा नावजी राजे घोरपडे हा जिवंत आहे, हे माहित असूनही 
तो स्वराज्यशाखेस मिळाला एवढ्यावरुन त्याचा नामनिर्देश इतिहासात केलेला दिसत नाही. खाली लागू 
पुरता विश्वासनीय वंशवृक्ष क्र. २-३-५ इं. कागद दिले आहेत. त्यांतील व सनदेतील वडिलपणा निवाडा व 
क्रमांक पाच या कैफियतेतील मजकूर पाहाता बाजीराजे यांना मालोजीहून वडील मुलगा नावजी राजे 
घोरपडे या नावाचा होता आणि त्यास तासगाव नांदगावची पाटलिकी व सातारा तालुक्याची देशमुखी 
सांभाळून रहाणेस बाजीराजे यांनी सांगितळे असता तो स्वराज्यज्ञाखेस मिळाला, म्हणूनच आदिलशहाने 


मालोजीस सरदारकी दिली असे दिसते. शिवाय शि. च.सा. खं. ५ ले. ४८ भाडळे घोरपडे या प्रकरणातूनही 
हाच निष्कर्ष निघतो. त्याना मुसलमानाच्या नोकरीचा पुरा वीट आलेला दिसतो म्हणून ते आपले वडिलकीचे 
पाटीलकी व देशमुखी वतन सांभाळत स्वराज्यसेवा करीत राहिलेले दिसतात. हे २-३ वर्षापूर्वी प्रसिद्ध 
झालेल्या कागदावरुन दिसते. बाजीराजे घोरपडे यांचे पश्चात्‌ बाजीचा वडिल पुत्र नावजी हा मुधोळ 
जहागिरीचा खरा वारस असूनही त्याचे स्वराज्यप्रेमामुळे मुधोळ जहागिरीचा स्वार्थत्याग करुन स्वराज्यसेवा 
केली. नावजीचे पश्चात राघोजी व संताजी हेही स्वराज्य सेवा करीत होते, व राघोजीपुत्र मानाजी हे 
स्वराज्यसेवा करीत असतानाच “भांडणी ठार झाले” असा सनदेतून उल्लेख आहे. वडिलकीचे व 
पाटीलदेशमुखीचे वतन यात वाद उत्पन्न झाला त्याचे पूर्वीपासून, वतन वडिल नावजी घोरपडे यांचे 
घराण्याकडे चालत होते. हे हमशाही गोताचे निवाड्यावरुन व अकोजी घोरपडे मुधोळकर हे वडिलकीचे 
पाटीलकी व देशमुखीचे खरे मालक नसलेमुळे हजर जहाले नाहीत यावरुन सिद्ध झाले नावजी घोरपडे 
यांची शाखा थोरले माधवराव प्रधान अखेर स्वराज्य पक्षाकडे चालत आली. सदर शाखेकडे सनदेत नमूद 
केलेल्या काही गावांची देशमुखी व पाटीलकी अद्यापपर्यंत याच शाखेकडे चाळत आहे. नावजी घोरपडे यांचे 
शाखेचा व मुधोळकर घोरपडे यांचे शाखेचे पत्रव्यवहार पहिले व्यंकटराव राजे घोरपडे मुधोळ स्टेट यांचे 
वेळचा असून तो पुढे प्रसिद्ध होईल, त्यावरुन हे कळून येईल. तात्पर्य, ह्या प्रकारे या वडिल शाखेची माहिती 
अप्रसिद्ध अज्ञीच राहिली. फक्‍त शरि. च. सा. खं. ५ ले. ७२ “थिटे यांचे वाई देशपांडे यांस निर्वाद पत्र” ह्यावर 
राघोजी बिन नावजी घोरपडे देशमुख "" सातारा म्हणून सिका आहे. त्यावरून राघोजी घोरपडे वडील 
घराण्यांतील असून त्यांना सिक्का वापरण्याचा अधिकार होता, हे दिसते. नावजी घोरपडे यांची समाधी 
तासगाव ता. सातारा येथे आहे. लागूपुरता घोरपडे यांचा वंशवृक्ष दिलेला आहे. 


शिवचरित्र साहित्य खंड ८ 


लें. ७४ शा. १६४० चैत्र वद्य १४ 


मू. दा. प. इ. १७१८ एप्रिल १८ 
(अस्सल) 


श्री 
श्री आई आदि पुरु 
ष श्री राजा शाहू छत्रप 
ति स्वामि कृपानिधी त (षटकोनी) 
स्व श्रीनिवास परश 
राम प्रतिनिधि 


आज्ञापत्र समस्त राजकार्य धुरधुर विश्वासनिधी राज्यमान्य राजश्री श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि 
ता. मोकदम देहाये व सेटिये माहाजन माहानाड पेटानिहाये व धनगर सहा व डागे पतकी (बा) जे खुमानी 


त्रा सातारा मुहूर सन समान अशर मया अलफ रो वाजोजी बिन सताजी घोरपडे देशमुख निमे "" 


मजकूर याणी हुजूर येऊन राजश्री स्वामि सनिध विनंती केळी की आपले वडिल "' बाजी घोरपडे निमे 
देशमूख "" मार व पटेलकी निमे मौजे नादगाऊ व निमे मौजे तासगाउ हे वतन याणि अनभविले यांचे 
वडिलपुत्र थोरले बाईकोचे पोटीचे नावजी घोरपडे व धाकटे पुत्र आणि धाकटे बाईकोचे मालोजी घोरपडे 
नावजीचे पोटी दोघे पुत्र जाळे वडिल राघोजी घोरपडे आणि धाकटे सताजी घोरपडे हे वडिल बायकोचे व 
धाकटे बाईकोचे म्हाळलोजी घोरपडे येकूण तिघे जाले त्यास राघोजी घोरपडे याचे पोटीचे मानाजी घोरपडे व 
सताजीचे घोरपड्यांचे पोटीचे आपण त्यास राघोजीचे (पो) टीचेमानाजी घोरपडें होते ते भांडणी ठार 
जाले. याकरिता राघोजी (चे न) कल जाले सताजीचे पोटी चे आपण आहो आपले बापाने मतालिक 
ठेविला होता आणि वतन चालवीत होते त्या उपरी हा प्रांत हाजरत अलमगीर पादशाह यास कबज जादा 
गडकोट घेतले तेव्हा आकोजी घोरपडे म्हणजे मालोजी घोरपडे याचे पुत्र आता मुघोली असतात त्यास 
मोगलाईन (चाकरी) आहे त्याची चाल होती या प्रात आसीनखान फौजदार मोगलाकडील कराडी होते, 
त्यास येऊन भेटोन मुतालिक आपले निसबतीने तरसो त्रिमल ठेविले त्याणी मुतालकी मोगलाचे 
कारकिर्दीमध्ये केली त्या उपरी मागुती स्वामिस (हा प्रात) अर्जानी जाला गडकोट मोगलाकडून परतोन 
घेतले तेव्हाही काही दिवस नरसो त्रिमल होता त्या उपरी मृत्यू पावला आकोजीने नरसो त्रिमल याच्याच 
ळेकास गोविंद नरसिंह यास मुतालकी करार (करुन) ठेविला असियास आकोजी घोरपडे [तेव्हाच पण ओळीचे 
वर लिहिलेला.] यांचे बाप म्हणजे नावजी घोरपडे बीन बाजी घोरपडे यांचे सावत्र भाऊ आणि धाकटे त्यास काही 
देशमुखीचे वडिळपण चाळवयाचा अधिकार नाही नावजी घोरपडे वडिल त्याचे घराणियातील आपण तरी 
आपले वतन आपणास बहाल करुन दिल्हे पाहिजे म्हणऊन विनंती केली त्यावरुन देशमुखीचे वतन व दोही 
गावीच्या निमे निमे १" पाटीलगीया अनामत करुन पाजोजी बीन संताजी घोरपडे आपण वडिल म्हणऊन 
उभे राहिले आहेत वतन अमानत केले आहे तरी तुम्ही आपले निसबतीचा कोण वादास पाटवणे आसेल 
त्यास पाटऊन देणे यैसे पत्र पाठविले परंतु त्याणी कोणी वादास पाठविला नाही वरीसभर वाट पाहिली या 
उपरी हे मागुती उभे राहिळे आणि आर्ज केला की आकोजी घोरपडे याचे कोणी वादास न ये आपण वाट 
किती दिवस पाहावी या उपरी स्वामीने हमशाही वतनदार गोत आहे मनास आणून आपले वतन आपले 
स्वाधिन केले पाहिजे त्यावरुन मनास आणिता वाजोजी बीन संताजी घोरपडे हे वडिल घराणियातील हे खरे 


यैसे समस्त वतनदार हमझशाही गोताचे मते जाळे या करिता याजवर कृपाळू होऊन निमे देशमुखी त म 
मार्‌ राव पाटीलगी निमे मौजे नादगाऊ व निमे पाटीलगी मौजे तासगाऊ करार केले असे बित 


१ मुल्क) 0) तिविझ बी ॥णफ्रहीपरा 


गणेपकशशणूयाणेशपीर पायो 
जक नी परणाण्िए भार एपशीणी णा 
|णणलकागरी2॥. उ"क्षिणातिणीण य प्रतलीय 
कपपुनए/णगीशीणिफया/ 
दमक्रपणुध्रा पक्ॉिण्णीधीहे ऑॉगभोपया्वणपपशाीफर 
'एर्यावीककीशिगेभी एना प्या डि जप्णपिपेर्गिदणाशॉिप्येगॉकॉ 


ळक ठ्सातधापैगेणरिपी ागि[फॉणांरपी्प्यगोगेर 

आ ण पणा णाय 
ता ावळळाडा ग्पौ खणिएगत्यीर्‍याएयुरगकणीश 

-प्रमिपोगिवगधोजे (पराभुत स्ॉगॉ[॥ोणेगतीऐ/ 90 योपपम! र्‍ॉस्झाकणम्प परका 


र्‍यक्षपरोऐेश्रणीविपीरांपेपूजपफरमयीपो णे 
ुणपापएतरगयोणेऐेण1 धागे” ण्णॅं 


१॥/॥॥॥1/ कर क्म | षु 

'औपेफठेचेनापपिऐ्नोजाजपीपीिपसपन उण णय ॥ब्मगणगीीशी) डि 

-म्धीऐेएएीधरोणेण्रपशर0-नशम्पॉ” ग्श 'झोमाएील माध ि ि 
-तीसैफमी पे कि्ीकतखीगजी) ऐशाएकप़्राशा तिमीठौमशीक शध 


'गॉशीयीणल्या ऐष्पीनीपरतांगदश' ग्र्ण॥॥/॥॥/७॥ १, 7 एकी... शक. 
गैए्णाएपण्ककरगि्यतिधणीधी रण यागागर्य्यी' " गी 
उमबोधेजीजएगतदणण29 फ्रॉ४ए00॥--- 0.10 
शेलांचधी पश ह मसु पल जगगापक | 
14/:4 हि ही प 
पा कण 2 


(सनदेच्या गावांबद्दल आज्ञापत्र पृ. क्र. ६६, ७८) 


देशमुखी निमे त्यास ता "रचे देहाये पैकी निसबत मानिले 


मीजे माडवे, मौजे सोनापूर, मौजे निमाम, माजगाऊ, आसणगाऊ, कुसवडे, 

१ १ १ १ १ १ 
सेंदरे, हेलकेवाडी, शाहापूर, यवतेश्वर, साखरल, वरये, गोडोली, देगाऊ, जेतापूर, 

१ १ १ १ १ १ १ १ १ 

निगडी, तासगाऊ, मौजे नांदगाऊ निमे, मौजे पाडली निमे, मौजे करजीये निमे 

१ १ १ गा. गा. 
षेटानिहाये धनगर सडा जकायेती हक निमे बाजे खुम समाईक असतील ते निमे. 

१ १ 


ठरऊन घेणे. 


पाटीलगी 


मौजे नांदगाऊ निमे मौजे तासगाऊ निमे 


शा र 


यणेश्रा साडे अठरागाव व पेटा व धनगर सडा व बाजे खुम व जकायती हे देसमुखीच्या वतनासमध्ये 


व पाटीलकी निमे मौजे नादगाऊ व निमे मौजे तासगाऊ येणेप्रमाणे वतन बहाल करुन दिल्हे आसे या 
वतनास हक लाजिमा ईनाम पान मान तश्चिफ सीका पहिळेपासून वडिळपणास चालिले आहे. त्यामप्रा 


चालऊन वतनदारीच्या पैशाने रुजूवात असणे आणि शा यास व यांचे पुत्रपौत्रादी वंशपरंपरेने चालवणे 


प्रतिवर्षी नवीन पत्राचा अक्षेप न करणे या पत्राची प्रती लेहून घेऊन मुख्यपत्र मानिलेकडे भोगवटियास देणे 
छ २७ जमादिलावल निदेश समक्ष. [असले दुसरे एक पत्र प्रांरभीचा भाग फाटलेले असे आहे. त्यात ह्याप्रमाणेच मजकूर आहे. फक्त 
सेरणीबद्दल रु. ९०० रास ठेविले त्याची उगवणी हुजूर करून देतील, एवढा मजकूर विशेष आहे. ते पत्र स्थलाभावी येथे घेतले नाही.] राजत 


[जोडावर मोर्तबाचा हा सिका आहे] 


लेखना 
वार सुरु मुद बार वधी 


१ अक्षराचे वळण निराळे 


इ. स. १७१८ 


(सनदेचा वरील भाग फाटण्यात गेला आहे) 
सीका चालत होता त्यास वडिल पुत्र ५" नाव 
जी बीनबाजी घोरपडे याचे दोघे पुत्र वडिल 
राघोजी घोरपडे धाकटे संताजी घोरपडे 
त्यास राघोजी घोरपडे याचे पोटी पुत्र मानाजी 
घोरपडे होते ते भांडणी पडले संताजी घोर 
पडे याचे पुत्र आपण यैसास राघोजी घोर 

पडे होते तोवरी त्याणि वडिल पण सिका याचा 
मान तश्रीफ वतन देसमुखीचे अनभवित होते 
मुतालिक ठेवून चालवित होते राघोजी घोर 
पडे असतांच मानाजी घोरपडे त्याचे पुत्र मां 
डणी ठार जाले त्यावरी राघोजी घोरपडे मृत्यू 
पावले राघोजीचे नकल जाले राघोजीचे धाक 
टे भाऊ संताजी घोरपडे याणि देसमुखीस 
मुतालिक ठेऊन वतन चालवित असता हजर 
तं पादशाहा आवरंगजेब या प्राते येऊन किले 


घेतले तेव्हा असिनखान कऱ्हाडी फौजदार ठेविले 


-_दोग्पाििपॅग्रधसप्री खणिरी 
10) 


[सीकृशणी ती्ीदाशीगवरधते' 


- एप्किदतीधाप्ण 
र०णपीडिीत्हा का पधरकिक्ण्प 
7ठा्फिण्कप्रक्र टश दोप्गे9ी 0 

७407001: 


४ "रणी 7०ा 01000 
-2.-16--.2&09005:पयर्‍याडविच्ळीच) 


(आज्ञापत्र सनद पृ. क्र. ७८, ७९, ८०) 


"त्य फरजतकत कापत 
1770०६० पतर» व च्टेद् 


- ८७ ४७७ णकापी ल्शधन ण्ण्ती”- 
ताभिपी मश त मी //४9 
,/डॉ मुशी < भः द. 
ककत ककल अरी 
- दामप्यीप्कण णार र 
परी थिशलयधिणण्मीनर्धशा 
तडा शाणी"य्ह्य?/ ह्म 7८0म2णणी 
तचापीनीणॉप्रीपते मपएयण्प्पॉण्णा, 
ब; परनोण्य-धीतीा पम्प ण्मगी, 
"दणी त्यापिनॅनीसटणितीचीपकीरभीम 
पिण/टीमप्यीथीपिि्र्गा 
लाळवार पका धम्तगप्रसकत्रौदप 
इप्नीपीाचीचा हण्पीऐर्गप्ण्कप० 
- ठोवीणीवझीक णत 


रह क मीशल्कगॉणफा ॥भीयात 


--पागगी्रिनि७गदियामारटा४ 
ण्ट्रसंस्थाप) प्रद 
-म्ाएप्णटशीती यशी "प्टफीपीः 


व हीत्या 4११2८4 
""प्ु:वा८/ शश /7८॥या “7: १2 


"ू शशिनीपसाठ////॥ अलातपटणाणणाहाणाण१?ण? 


णाप्रागागा) क्र) ॥११.८ तमा टक 
ण्टसिस्य्राण अ प्राप्य मक वकळ) 
साणप७0शीतीयाणीच/ 
दहविथपयारपफ रमा 
"फुखाधीटीर/ठदप्रवीइ/७ाग्॥ 1 
"प्ीफ वागूवणी अशिक्षीत" 
७७१ ०कीमरप फणी 
र्‍गोणाधीयफकीएमिणयलीच्यी पक 
ण्या 40:10) 1024९40 इंधिफत्रप 


-फीग्य्रमिर्चतीधो[पटधालेचारतिकी 
-सह्कीया पाण्यात याप्यळयाटा 


्ायीचनाफीधीनणटे शीय (स्व्प्व््‌शे 


नोश[पापरटरितीस्य पतणत्णिप्ति 
"णणीव्ापानमानलीसरी्लशमण्यालित्पाम 
"पलीराणणतांनार्‍्चीणए0ीविनीपर्ळ 


ण्पुगतशीन्ध्णर 
-जीभगक्कर्णीर9०ध०&कतशीगे 


"णृकभ्रपापा प9ी 1 सिकाफणन्ार 
-पकद्यणय्यपहपीप्नण प ण्फेच्0 
-द्रर्पीकणी छा डेल्टीपपटत५अमे 
पबैधीरेण्थे 7 कण्णेतध्ी ---"णाक्लण्णनश्र्ी 
"फ्जीमरिग हदी कजत गवि ककी बेशत्छी पदाती 


-एगीण्ीपत फाजचीऱ्णीएीर/7त 
न्‌ग्पी 
"छन फिमरकरनागर्य म्रार्िधुक्रमी र 


नश टय्रक०फफ१्रडी 
" (6९००॥७॥५७६०००७0शेदी ऱ्य 


4०. नु कढ टि ट्क 


सातारा माहाली त्याचे आमल चालिला 

मी आपले बाप संताजी घोरपडे सेवा करित होते 
मुतालिक वतनावरी होता तो कारभार करित 
होता कसाला न वाढे म्हणऊन राजश्री आकोजी 
घोरपडे आसिन खानाचे भेटीस येऊन आपले 
निसबतीचे नससो त्रिमल ब्राह्मण मुतालिकीस 
ठेविला मोगलाचे आमलामध्ये देसमुखींचे वतन 
चालवित होता त्यावरी मोगळाचे तफेचा अमल 
उठला गडकीचे महाराज राजश्री स्वामिच 
अर्जानी जाले या उपरीही काही दिवस नरसो त्रि 
मल मुतालकी देशमुखीची करित होता 

आपले बाप संताजी घोरपडे दिवाणात उभे रा 

होन देशमुखीचे वतन बाहान करुन घ्यावे या 
करिता उपक्रम करित होते त्यास दुखणे 

होऊन मृत्यु पावले याउपरी नरसो त्रिमळही 
आकोजी घोरपडे. यानी मुतालिक 

मृत्यू पावले त्याजवरी आकोजी घोरपडे 

नरसो त्रिमल याचे पुत्र यास मु 

तालिकी करार करून ठेविळे असास आकोजी घोर 
पडे म्हणजे नावजी घोरपडे बीनबाजी घोरपडे या 
चा घोरपडे धाकटे याचे पुत्र 

यासि काही मुतालिक ठेऊन देशमुखीचे वतन चाल 
वाया अधिकार नाही नावजी बिनबाजी घोरपडे हे वडिल 
ल घराणि याचे आपण आहो हे समस्त हम 

शाही वतनदार जे आहे ती त्यास ठावके आहे तरी 
स्वामीने हकिकत मनास आणून आपले वतन 
बाहाल करुन दिल्हे पाहिजे म्हणऊन विदित केले 
त्यावरी स्वामीने निमे देसमुखी व निमे पटेल 

की मौजे नांदगांव व निमे पटेलगी मौजे तासगांव 
ता सातारा हे वतन अमान करून राजश्री आ 
कोजी घोरपडे मुधोलास होते त्यास पत्र पाठ 

विळे की वाजोजा बिन संताजी घोरपडे आपण 
वडिल घराणि याचे नीमे देसमुखी 

सदरहू गाव निमे निमे पाटिलगी वतन आपले 
म्हणऊन उभे राहिले आहेत तरी तुम्ही 
निसबतीचा कोण जो पाठविणे आसेल तो पाठऊन 


मनशुभि करून येसी पत्र पाठविले 

ली त्याचे निसबतीचा वाद सागायासि 

येईल म्हणऊन वरीस येक पर्यंत समग्रवाट 
पाहिली परतु कोणी पाठविले नाही याउपरी आ 
पण किती दिवस वाट पाहावी स्वामिने मनास 


आणून आपले वतन त साताराची निमे देस 
मुखी व निमे पाटिलगी मौजे नांदगाव व निमे 


पाटिलगी मौजे तासगाव ता "र हे स्वादिने 
करून स्थापना केली पाहिजे म्हणऊन विनंती केली. 
त्यास मनास आणिता आकोजी घोरपडे जरी काही 
वडिल घराणि याचे खरे असते आपला बाप भाऊ 
अथवा हरकोणी मुतालिक वादास पाठविते 
वरिसभर वाट पाहिली कोणी न ये याकरिता तो हमझ्ञा 
ही वतनदारास करिना पुसिला त्याणिही सा 

गितले की बाजोजी बिन संताजी घोरपडे हे वडिल 
घराणि याचे खरे बाजी घोरपडे याचे दोघे पुत्र 
वडिल बाईकोचे नावजी घोरपडे धाकटे बायकोचे 
मालोजी घोरपडे त्यास नावजी याचे घराणि 
यातील वाजोजी बिन संताजी घोरपडे खरे यैसे 
निश्चयात्मक सांगितले त्यावरून 

सिका पानमान तश्रीफ तुमच्या वडिल घराणि 


याची जाणून ता ची देसमुखी नीमे व 
पाटिलगी नांदगावची निमे व तासगावीची 

निमे हे वतन तुमचे तुम्हास बाहाल करुन दिल्हे 
आहे महाराज राजश्री स्वामिने सनद 

करून द्यावया आज्ञा केली त्यावरून हे सनद तुम्हास 
करून दिल्ही आहे असिजे या वतनास तुमचे 

सेरणी रुपये ९०० रास ठेविले आहेत 

याची उगवणी करुन देऊन सातारा माहालिचे 

निमे देशमुखीचे वतन मौजे नांदगावीची निमे पाटि 
लगीन निमे तासगाविची पाटिळगीचे वतन 

तुम्ही व तुमचे पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने 

अनभऊन सुखे राहाणे भाऊबंध तुमचे 

जे आहेत त्यास यथाविभागे समजाविणे त्यासि 
वडिल पणासि समध नाही जाणिजे छ २१ जमा 
दिलावल निदेश समक्ष (मोर्तब) 


आखणार पणीएयाण 'पॅिप्णेग्टिभनरण्यूतीर 
जयनागहरिगादा स्लौड्ीलनम 146 
नह - हाह 4244014444. 

"नाक .णमिणोणणफशोग्योमे 
कस्य | ग मगध शि फत व 
गॉगपिशेतरीभो पारे ॥104747/..44. 
उलकफतंभोगिपारे 'र्शनेमतम्प्योॉग्गे्ॉ 
गक रीजीगु त्रात "केणप्गुधिजाण्ण्टे 
१६00: 


४421172122): 
गोग्मशोप्शी फेस्ट तयोओ ग्री भाषे 
"भावेश: ० 


(९. “कन 
एॉपृोगाम्णागु,शश 
५:44: पिप पक्षा 


(आज्ञापत्र सनद पृ. क्र. ८१, ८२) 


टेणसुण्ेध्शक्कलपण्याध्शपूर 
04014. 
मच्ितभपशिफणरमण्पकीप सा 

टेब्टेध्टगवेणीकनेणाने 


च्योप्कम्क>पोपोर्शीग न 


-ा>पफीप्टलफरतिपिलरेणानध्यम,- 
णन्य्नष्समातीभक्णपाधधापा प्र 
कलेशी पण ि२पितप्टनात्मत्धे 
ररललनिम्निपागेषतप्यर 
न्ृष्क्ापटम्ननठ म्गुमम्यमळप़र 
कमप्येफप्कर्स्धस्क्रिक्ा 


न्वग्हिवशतागोएररशारक २५ 2760: | : (९ ि व 
सेशगलपशकीरएणोपापेराफ ती 
"ाारायिबीगाकरपऐेकाती /* ग्र हळ. 3०. :2:- य 
भे 1 जागणमकेशारऊाऱ्ण? 
६५५५६५६ ४ ४५६५५. > 2111160011 


(इनाम कमिझञन सनद पृ. क्र. ८२) 


णण्रणात्ण्मकेमखाऱणेरन 
णफ्लेश्लणेपा यणशताका 


"शेफणणण्णुरक्षणकापयाण्ल फककापमया 


*»»** ४ ... ४, 


"याभागेषशतन्यतााणेकवा 
णजअणित्कपरणणे्यातमी 


(इनाम कमिडान सनद पृ. क्र. ८२) 


इमान सीका 
कमिठान ६९९४ 


आजसूमा राजेश्री कृष्णाजी बल्हाल सु 
भेदार व कारकून प्रांत सातारा ताहा 
मोकदमानी देहाये ता सातारा सु 
समान आशरमया व आलफे ता मजकूर 
ची नीमे देशमुखी घोरपडे यांचि आहे. 
त्यास राजेश्री आकोजी घोरपडे यांचे 
तर्फेन नरसु त्रिमल मुतालकी करित हो 
ता असियास तो मृत्यु पावला त्याजवरी 
राजश्री वाजोजी बीन संताजी घोरपडे वडि 
ल घराणे हे हुजर राजेश्री स्वामी 

सनिध उभे राहून हाकिकत सांगितली 
त्यावरुन देखमुखी अनामत करोन 
आकोजी घोरपडे यास पत्रे पाठविले 

की तुमचाकजिया असेल तरी हाजीर 
होणे म्हणऊन पत्र पाठविले त्यास ये 

क वर्ष जाहाले परंतु आकोजी घोरपडे 

न आले याकरिता हुजुर राजेश्री - स्वा 
मीनी कीले साताऱ्याचे मुकामी वतन 
दार मिलोन मनास आणीन वाजोजी घोर 
पडे वडिल देशमुखीचे हे 

च खरे यैसे आणोन देशमुखीचे पानमान 
तश्रचिफ सीका याचे स्वाधिन करा 


न राजेश्री पंत प्रतिनिधी याचे 

पत्र सादर केले आहे तरी तुम्ही सनदे 

प्रो देहाये वगैरे 

(१) मौजें करंजे निमे मौज गोडोली 

१ मीजे देगाव १ मौजे निगडी 

१ जयतापूर १ मौजे तासगाव 

१ मौजे शहापूर १ मौजे सेलकेवाडी 
१ मौजे यवतेश्वर १ मौजे सारखल 


१ वरये १ मौजे सेंद्रे 


१ मौजे आसनगाव १ मौजे कुसवडे 


१ मौजे मांडवे १ मौजे निनाम 

१ मौजे सोनापूर १ मौजे पाडली निमे 
१ मौजे मायगाव १ मौजे नादगाव निमे 
येकुन साडेआठरा व सडा धनगर व 


जकाती ता मजकूरचा नीमे हिस्सा 
याखेरीज मौजे तासगाव व मौजे नांद 
गाव येथील दोई गावची नामे पाटि 
लकी पुरवापार आहे त्याप्रमाणे वाजोजी 
घोरपड्याचे दुमाते देखमुखीचे व 
पाटेलकी वतन केले आसे तुम्ही या 
चा हाक दाजिमा सालाबाद पावित 
जाणे प्रतिवर्षी नवीन पत्राचा आक्षे 

पन कर्णे प्रति लेहून घेऊन आसल प 
त्र भोगवट्यास परतुन देणे ६०१७ 
जमा दिलाखर मोर्तब सुद 

६९१७6 


(अमान कमिडान) श्री. नकल सीका 
कागदाचा नंबर सन १७१९ 
७३१६ 


मशरुल देशमुख व देशपांडे ता सातारा यासि श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी सुहूरसन सवा आसर 
मया व अलफे तुम्ही किले साताराचे मुकामी हूजूर येऊन विनंती केळी की आपण वतनदार सेवक हकाची 
मोहिन पहिली तुरकाचे कारकीर्दीत हक नेमून दिला होता अलिकडे माहाराज राजश्री थोरले कैलासवासी 
छत्रपती स्वामिस देशहहस्त गत जालियावर कार्दीवरुन आकार होईल त्यावरी दरसंदे मोईन भरून दिल्ही. 
त्याप्रमाणे औरंगजेब पातशाहा याप्रांते येऊन कीळे मजकुरास परिघ पडे तोवर चोलिले मोगलास प्रांत 
जाहलावर ह ची मोईन ला (गा) वगना वरून आकार होईल सरसदे देशमुख रुपये ५ पाच व देशपाडेचे शा. 
या उडीच येकूअ शा. णा साडेसात योईन धरुन लिल्हीत्या प्रोआजवर चालत आळे आपण वतनदार सेवक 
मोगलाची आमल याप्राते होता तेव्हा स्वामिनी रुजवात राहुन महालीचा वसूल देत होतो स्वामीनी सदरहु 
साडेसात रुपयेप्रमाणे हक करार करून सनद सादर केली तरी त्याप्रमाणे हक्क घेऊन वतनदारीची सेवा येक 
निस्टेने करुन कृपाळू होऊन सनद सादर करावी म्हणून विनती केली त्यावरुन मनास आणून कौर्दीप्रमाणे 
आकार होईल त्यासि मोईन येणेप्रमाणे दर सदे रुपये हक देशमुख ५ हक देशपाडे शा येकून दरसदे रु. फा 
साडेसात हक योईन करून दिल्ही आसे तरी तुम्ही आपले वोशेपरपरेन आन भरुन दिवाणची चाकरी भरुन 
सुखरूप राहाणे तुम्हाकडे शेरणी रुपये ३०० तीनशे करार केली आसे याचा वसूल घेऊन वतन अनुभवणे छ. 
२ जमादिलाखर निदेश समक्ष मोर्तब. 


सुरू सुदबार 


हे तर्फ साताऱ्याचे देशमुख घोरपडे आहेत व देशपांडे याना उद्देशून आहे अवरंगजेब (मोगलाचा) अम्मल 
यापाते होतो तरी मोगलाना न जुमानता या भागाचा वसूल छत्रपतीनाच दिला आहे. 


ले. ७९ (८) 
भू. दा. प. 


१ घोरपडे देशमुख यांच्या गावचा आकार कर्जपटीस सरकारातून वसूल करणे यैसी आज्ञा त्यास तुम्ही 
म्हणता की मालोजीराजे देशमुख याचा निमे यैवज देऊ त्यास त्या गावचा आकार दोन हिसे शा ४५६ होतात 
व वाजोजी देशमुख याजकडे तासगाव नांदगाव वजा करून रू. दोनशे होतात या प्रमाणे आहे तरी तुम्ही 
आकार प्रमाणे पाठवणे म्हणजे बाजोजी देहामुखाकडे 11 11 त्याजवर रोखे केले जातील. 


श्रीका लेका सा. जि. द. रु. नं. १४९९ 


राजश्री संताजी घोरपडे देशमुख *॥ वाळवे 
गोसावि 


वारि अखंडित लक्ष्मी अलकृत राजमान्य राजश्री श्रीनिवास परडराम प्रतिनिधी असिर्वाद छा सीत आसरीन 
मया अलफ तुमचे विसी कित्येक वृत्त राजश्री बापूजी रायाजी यानी विदित केले त्यावरूनी निवेदन जाले 
यैसियासि तुम्ही पूर्वी पासूनी पदरीचेची आहा सर्व प्रकारे अव्यक आहे तुम्ही जाणतची आहा ते गोष्ठीविसी 
तुम्ही मनात विपर्यासी सर्वथी न आपण विपर्यासि न आणिता मा हालेची लावणी संचणी करण देशमुखीचा 
कार्यभाग करिता तैसे करित जाणे ये विसी कितेक सुखातरे "' र नुले जवळी सांगितले आहे तैसे विस्सार 
सागतील ती आमची वचने जाणूनी आपले समाधान आसो देणे जाणिजे छ २७ रमजान 


इनाम कमिठान नकल 
ए श्री तालीक. 


मा आनाम संताजी घोरपडे देशमूख तर्फ वाळवे यास श्रीनिवास शंकरराव प्रतिनिधी असीरवाद छु 
सबा आशरीन मया आलफ मौजे बाहादुरवाडी १ मजकूर ह गाव तुम्हास इनामपूर्वी दिल्ह आहे त्याची 
इनामति जाई तुम्हास माफ करोली आहे वसुलाचा तगादा गावास लागणार नाही गावास कौल देऊन गाव 
आबादानी करणे जाणिजे छ ५ सवाल पत्र हुजूर लखण सीमा मोतर्ब आसे. 


सिका 


(0॥08॥/809 0४: 
5॥॥. 1२91586, (५8, 


20-7127739 


॥७॥१७ 0० [॥8 9800॥०9॥ ॥॥/. ॥॥8॥॥०॥0० (<॥8॥08/90 (॥0"09396, 
(७०00४ 900॥89 00 ॥-०12-71-ण939 [)8॥89/8/860 00 21--12-739 
२॥॥[॥09. ७१8985 1३5. 1४/0 00४. 


॥॥॥8 ००७५. 
50/-- 
16९6५७ 55589 (&0॥1॥1559107086॥/, (. 1). , 


(9॥॥/ ॥॥ 90898 ॥॥6878[10॥ (0108 1३80005. 


21.12.39 
शाहू दप्तर सनदा पत्रे रु. नं. ४० 
इनाम कमिठडान नक्कल इ. स. १७३६ 
ए श्री 


स्वस्तीश्री. राज्याभिशेक शके ५४ प्लवंगनाम सवत्सरे कार्तिक बहूस अष्टमी भृगू वासर क्षत्रीय कुला 
वसंत श्री राजारामू छत्रपती स्वामियाणि देशमुख व देशपांडे विजापूर यासि अग्ता केली असिजे सर 
देशमुखीचे वतन पूर्वी तिथरुप राजश्री कैलासवासी स्वामिनी राजश्री हिदूराव घोरपडे ममळकतमदार यासि 
दिल्हा आहे देव ब्राह्मणाची ईनाम सर्वमान्य वजा करुन हक लवाजिमा याची मोहित करुन दिल्ही आहे. 
तेणेप्रमाणे स्वामिनी करार केले असे. या वतनाचा अमल रा. मशार निलेकडे देण. 


मयीदेय 
विराजत 


स्वस्तिश्री राज्यभिषेक शके ६२ राक्षसनाम संवत्सरे कार्तीक बहुल सप्तमी इंदुवासरे क्षत्रीये कुलवतंस- 


श्री राजा शाहू छत्रपती स्वामी याणी मोकदमानी देहाये तण वाळक सुभा १ पनाव्व यासी अज्ञा 
केली ऐसीजे त मारचे देशमुखीचे वतन वीरोजी बिन बुकाजी माने याचे पुरातन आहे त्यास यांचे 
पुत्र रायाजी माने व हेगोजी माने हे हरदो जण वतनसमधे भांडत हुजूर आले याकरिता हरदो 


1 मा 


जणाचा करिता मनास आणून वतनाची वाटणी दोघास करुन दिल्ही तग "र अज देह १७ सतरा 


याची वाटणी बी त -- 


रायाजी माने याकडे हेगोजी माने याकडे 
जमीन चावर जमीन चावर 
ये रकम ये रकम 
होन पणा होन पा 
कसबा वाळवे रंगॉगतर २९९५ मौजे उरुण ८राक्ह्ा, २४४५ 
मौजे गोटखिड पह्ा८ १६८८ मौजे नागठाणे इशा, १०९६ 
मौजे कुंडल ठदुलावडण. १४२४ ---- मौजे नागावे दाणा, ४४६ 
मौजे बहे ३५१९ ११५०. मौजे कामेरी. ४९ १७. १५३३ 
मौजे कनेगाव ८८. ३४२ मौजे येळूर १९-२७ ६०९ 
मौजे पुणदी १५ १६॥ा. ४९२ मौजे खेड २५ा. ७५३ 
मौजे सिरगाव वढ॥ा.५ १४६'श.1[_. मौोजेयेडे ३९ २२ विवर 
मौजे देवडी छुणा.या, १४९'शा. 
ह) ८२३शग--ा २८ २७ ८२३वॉ 


मौजे पस दरोबस्त इसाफत देह येक १. 
यकून देह आठ. 


मौजे बाहादुरवाडी दरोबस्त इसाफत देह अक १ 


येकून देह नव. 


येणेप्रमाणे वाटणी करुन दिल्ही आहे ज्याचे तक्षीमेत त्याणे आपला देशमुखीचा सिका कारभार करावा 


हकलाजीमा कानूकाइदा पानमान तश्रीफ आपलाले तर्फेत अनभवावी ऐसा निवाडा करुन दिल्हा आहे. तरी 


तुम्ही सदरहू वाटणीप्रमाणे हरदी जणाचे विचरि वर्तत जाणे हे आपलाले तर्फेचा कारभार सिका हकलाजीमा 
कानूकाईदा मानपान तश्रीफ सुदामत सिरत्याप्रमाणे आपलाले वशपरंपरेने अनभवतील या पत्राची नकल 


लेहुन घेऊन हे असल पत्र हेगोजी माने याजवळ परतोन देणे जाणिजे ळेखनालंकार-- 


$0/-- 
15--6--42 


॥१॥॥१७ 0० [॥8 /0७॥०9॥[ ॥॥. ॥॥8॥०॥० ।(<॥8॥08॥/90 (0009096. 


२॥॥[॥॥७ ०७॥8/9865 : 3 ३5. 1॥॥88 0॥॥४. 


(00४ 900189 0॥ 28--4--42 [1)8॥8/80809 00 1-”7/-”42 


॥॥॥8 ००७५. 


50/-- 
8/8॥॥1॥8 55581 (७8॥1॥॥551018/, ७. 1). 135 


॥०00६/५8 ॥8॥8[10॥ (0910८8 1३80005. 


इनाम कमिठान नक्कल २५ सप्टेंबर १७५३ 
ए श्री 


नकल 


राजेश्री खंडोजी घोरपडे व माळोजी घोरपडे यासी. 


अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्ये - श्रेहकित बालाजी बाजीराऊ प्रधान अशीर्वाद छा इसने 
खमसैन मया आलफ मलजी माने व कोंडाजी माने देशमुख तोावाळवे यानी हुजूर येऊन विदित केले की 
उभयेता मारनुले देशमुखीच्या हकावरी रोखेपत्र करुन गानना उपद्रव देता ती मनासी आणून ताकिदी 
करावी म्हणौऊन ऐसीयासी याचे हकावरी रोखपत्र करुन गावासी उपद्रव देवावयाची प्रयोजन काये 
याजउपरी गैरसनदी रोखपत्र करावीयासी प्रयोजन नाही गैरवाजीब वर्तणूक करुन येविसी फिरोन बोभाट 
आलिया कार्यासी येणार नाही ऐसे समजणे जाणिजे छ १४ माहे जिलकाद. 


॥१॥७ ० [॥8 900॥०8॥ ॥॥/. ॥॥8॥॥॥0[॥80 (९808680 (0010806. 
>॥॥॥॥0 ७1985 35. 2/--01॥9/. १५७७७5 [४/० 01 
(00४ 900॥89 0॥ 28--4--42 [)8॥/8/80 00 1--7/-०742 
॥॥॥8 ००७५. 
5/-- 
8/8॥॥18 5558901 (01) 55910706/, ७. ॥., 
॥०00६/98 4॥8॥8[10॥ (00८8 1३80005. 


26--6-742. 


श्रीमत महाराज मातुश्री इ. स. १७५१ 
आईसाहेब 
यासी 


खंडोजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे 3 " ईसने खमसैन मयाव अलफ 


मळापा माने व कोडापा माने देशमुख त ॥ वाळवे प्रात पनाला यानी येतील सातारा याचे मुकामी 
विदित केलेजे तुम्ही आपले देशमुखीच्या हकावरी रोखेपत्र करुन गावगना उपद्रव देताती वारणे नदी 
पलिकडे राहावून खेडियासी धामधूम करिता म्हणोऊन हुजूर विदीत केले. तरी हे गोष्टी कार्याची नाही 
तुम्हासी गैरसनदी याच्या गाववारी रोखेपत्र करावियासी प्रयोजन काये या उपरी गावासी तोसिस केली-या 
पारपत्य केळे जाईल यैसे पस्ट समजणे पिरोन बोभाट येऊ न देणे जाणिजे ६०-११ जिल्हेज लेखना वघि. 


इनाम कमिठडान नक्कल. 
ए श्री 


ताळीक 


श्रीमंत माहाराज मातुश्री-आईसाहेब याणी ता मोकदमानी ता वाळवे सुभा प्रांत पनाळा गावगना 
बीतपसील-- 


१ का वाळवे १ मौजे गोटखिडी 

१ मौजे उरूण पठ इसलांपूर १ मौजे नागठाणे 

१ मौजे कामेरी १ मौजे पळूस 

१ मौजे येड १ मौजे कुडल 

१ मौज येळूर १ मौजे खेड 

१ मौजे नागाव १ मौजे पुणदी 

१ मौजे बाहदुरवाडी १ मौजे सिरगाव 

१ मौजे कनेगाव १ मौजे थानपडे 
१ मौजे दंवर्ड १ मोजे बहे 

९ ह. 
१८ 


येकूण देहाय आठरा फु इसने खमसैन मया व अलफ देहाय "'रचे वतनदेशमुखी मलापा बिन हेगाजी मान्ये 


व कोंडापा बिन सिवाजी मान्ये याचे पुरातन आहे हे वतन वौशपरंपरेन असता दरम्यान सिंदे याचे पाठिराखे 
घोरपडे सातकस याणी आपल्या वडिलाचे तीन खूण करून कलात्करे वतन करीत होत त्यास त्याचा व 
आमचा इनसाफ निवाडा शाहू माहराज याचे कारकीर्दीस होऊन निवाडपत्र आहेत हे माहाराजाही मनास 
आणून आज्ञापत्रे ताकीद द्यावी म्हणोन विनती केली त्याजवरून चिरजीव राजश्री कैलासवासी याचे 
कारकीर्दीस सिंदे व घोरपडे हे खोट म्हणोन निवाडपत्र व दुमालपत्र मान्ये देशमूख यापासी आहेत ती मनास 
आणून साहेब कृपाळू होऊन सुदामतप्रमाणे वतन देशमुखीचे मारनिलंच्या दुमाला केळे असे तर तुम्ही 
देशमुख मान्ये याचे आज्ञेत वर्तोन गावगनाचा हकलाजीमा व इनाम सेवाधार व तश्रीफ पानमान पूर्ववतप्रमाणे 


कुलबाबकुलकानू चालत आले आहे त्याप्रमाणे देत जाणे प्रतिवर्षि नूतन पत्राचा हुजूर न कर्णे या पत्राची 
तालीक घेऊन हे पत्र परतोन "'रनिलेपासी भोगवटीयास देणे जाणिजे छ ११ जिल्हेज लेखनावधी मोर्तब. 


5$5/-- 

15.6.42 

॥१७॥१७ 0० [॥86 800॥०9॥ ॥॥/. ॥॥8॥॥०॥90 (<॥8॥08॥/90 (0009096. 
>॥॥॥॥७ ७1985 85. 3/-11॥/88 01४. 


(00४ 900॥89 0॥ 28--4--1944. [)8॥89/8/0 00 1--/-०42. 
॥॥॥8 ००७५. 
8/8॥॥॥8 551581 (&0॥1॥)5510706/, ७. 1., 


॥ 0७0898 4180६10" (0॥1८8 1३8००95. 


इनाम कमिठान नक्कल 
ए श्री 


ताळीक 


राजेश्री खंडोजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे गो. 


अखडित लक्षुमी आलकृत राजमान्ये- श्रेहकित श्रीनिवास गंगाधर प्रतिनिधी असीर्वाद छा आर्बा 
खमसैन मया आलफ मलजी माने व कोंडाजी माने देशमुख त वाळवे याचा व तुमचा व सिद्याचा पेशजी 
कजिया जाहला होता त्यास कैलात्सवासी श्रीमंत- माहाराजच्या कारकिर्दीस इन्साफ होऊन माने खरे 
जाहाले वतन आनुभवीत असता हाली तुम्ही गावगना गैरसनदे रोखे करिता म्हणून हुजूर विदित जाहाले 
तरी हे गोष्टी काये कार्याची इनसाफ होणे तो जाहाला आहे याजउपरी उपद्रव गावगना करावयास प्रयोजन 
नाही फिरोन बोभाट येऊ न देणे जाणिजे छ १ रजब निर्देश समक्ष. 


55/-- 
15.6.42 
॥१॥१७ 0 [॥6 800॥०9॥ ॥॥/. ॥॥8॥॥०॥90 ।(<॥8॥08॥/90 (0109096. 


२॥॥[॥७ ७8॥/988 ॥३5. 2/--110/० 0४. 
(00४ 900॥89 00 28--4--42 [3818960809 01 1--/-”42. 
॥॥॥8 ००७५. 
50/- 
३8४818 ७551581 (0॥॥॥5510068/, ७. 1. 


॥ 0७0898 /॥8॥0६[10॥ (001८8 1३8००७5. 


नकल इ. स. १७५६ 
सातारा ज. द. रु. नं. १७१२ 


राजेश्री देशमुख व खंडो श्रीनिवास देशपाडे प्र 11 


सातारा ता. हा. 
( वाजोजीबिनसं ) ८ शिवाजीबिनजोत्या ) आलेमोजीबिन 
( ताजीघोरपडेदे 3 ( जीव कृष्णाजी 93 मेताजीव कुसाजी 
( रामुख 3 ( बिनरामोजीदेश 3) बिन भिवजी कुंभार 
( शिका 93 ९६ मुख 93 म्हेत्रे मौजे कोडोली 
सिका )  वरेगाव शा मगर 


सु सबा खमसैन मयाअलफ तुम्ही शाहुनगर नजीक किले सातारा येथील मुकामी येऊन विदित केलेजे 
आपणाकध्य ब शेटियाजी बिन रंभाजी व मालोजी बिन राघोजी कुंभार मौजे शाहापूर ता मगर यामध्ये तीन 
माहालाचे म्हेत्रकिच्या वतनाचा कजिया आहे त्यास ते वतन जबर रस्तोने खात आहेत अशास तुम्हा हार दू 
जणाची कजिया लागोन श्रीमंत महाराज मातोश्री ---------- आऊसाहेब या सनिध उभे राहिलेत त्या 
वरून तीन महाल परळी व वासोढा व प्रात मजकुरचे गोत व देञमुख व देशपांडे व गावगानचे मोकद मव 
सिवधडे व समस्त जमा करुन ईनसाफा करिता तुम्हा सदरहु जणापासून राजिनामे व जमान कतबे 
सरकारात घेतले येणेप्रमाणे -------- 


बि. तपसिल 

तुम्हास जमान खंडोजीबिन शाहापूरकर यास जमान 

संभाजी कुंभार म्हेत्रे शरा मालोजी बिन सटबोजी 
वाई. १ कुंभार मौजे कुमठे ता 


मार १ 


येणेप्रमाणे तुम्ही जमान दिल्हे व तकरीरा लेहून दिल्या पूर्वील कागदपत्र तुम्हा हरदू जणावासि होत ते हुजूर 
साहेबापासी आणून दाखविले आणि तुम्ही तकरीर केली शहापूरकर बैजनाथचे परळीचे म्हणून तकरीरेत 
लेहुन दिल्हे व तुम्ही आपले घर किले परलीचे पूवील म्हणून तकरीर केली त्याज वरून तुम्हा हरदुजनाची 
पूर्वील विड्यापूरचे पत्रे मनास आणिता दोघोजवळही पत्रे आहेत यैसियास हर दुजनास मनसुबी विसी श्रीमत 
मातोश्री ------- साहेबांनी आज्ञा केली त्याजवरुन गोतानी इनसाफ मनास आणिता तुम्ही साहेबास 
विनंती केली की आपले वतन तीन महाळलचे पुरातन खरे आपणास त्यास श्रीचे दिव्य नेमून घ्यावे जो खरा 


होईल तो तो तीन महाळचे वतन अनभविल असे बोलिसा व तकरिरेत लेहून दिल्हे त्याजवरुन मनास आणून 
तुम्हा हरदूजणास श्रीचे दिव्य नेमून बरोबर सरकारचे हुजरे व गावगनाचे मोकदम बरोबर देऊन मौजे खेड 
ता वंदन येथे पाठविले तेथे श्री --------- चे संगमी प्रयाग व गरवाली क्षेत्र माहुलीचे ब्राह्मण व पाटिल 
कुलकर्णी व मौजे मजकूरचे आग मोकदम यांचे साक्षीने श्रीची पूजा करुन तुमचा भाऊ सयाजी बिन नाईकजी 
कुंभार याने उच्चार केला की आपली मुळपाटी परळीची वतन तीन महालाचे आपले वस्तीस तुमचा संबध 
नाही. तुमचे घर वैजनाथचे परळीचे म्हणोन तीन वेळा शाहापूरकर आबाजी विन धोडिजी कुंभार याच्या 
हातावर पाणी घातले त्याजवर आंबाजी कुंभार याने उच्चार केळा की आपलेतिन माहाळाचे वतन खर तुम्हास 
आपले वडिलानी मौजे कोडोली व देगांत येथे सुखवस्तूपणे ठेविले म्हणोन उच्चार करून तीन वेळ पाणी 
घातले येणेप्रमाणे क्रिया केली त्याजवर दडरात्र पंचरात्र तुम्हा हरदू जणाचे घरी सरकारचे हुजरे रक्षण 
ठेविले तुमचा भाऊ सयाजीबिन नाईकजी कुंभार याचे घरी चौकी ती शाहापूरकर आबाजी बिन धोंडजी 
कुंभार याचे घरीही चौकीस हुजरे होते त्यास दशरात्र पचे रात्रीचा करार असते तेरावे दिवशी जानोजी बिन 
नागोजी शहापूरकर याने कुसाजी जिनकर सातारकर याचे घरी जाऊन क्रत्रिय गोष्ट मुठीचा प्रयोग करीत 
होता पाच पंचवीस रुपये देऊ करून तुमची खूण खराबी व्हावी म्हणून विचार करित होता त्यास तुमचा पुतणे 
मादेवजीबिन कोयाजी व निंबाजी बिन सुभानजी कुंभार यास कुसाजी जिनगर याचे बायकोने सांगितले त्याज 
वरून हे वर्तमान हुजूर निवेदन जाहाले नंतर जिनगरास हुजूर आणून बाजपुसी करिता जिनगर कबूल 
जाहाला जे आपणास झाहापूरकर कुंभार याने कांही रूपये देऊ करून मुठीचा प्रसंग करविला होता त्याज 
वरून शाहापूरकर आबाजी बिन धोंडजी कुंभार याने क्रिया केली दडारात्र पचेरात्र हरदु जणाचे घरी रक्षण 
असता त्याजकडील भावाने तेरावे दिवसी मुठीचा प्रयोग करित होता त्याजमुळे क्रिया लागली हे सर्वाचे मते 
जाहले त्याजवरून निवाडी प्रमाणे येजीत खत लेहून देणे म्हणून श्रीमत महाराज मातश्री “शश 
आऊसाहेब यानी आज्ञा केली त्यावरून झाहापूरकर कुंभार यानी येजदिखत लेहून दिल्हे यैसियास तुम्ही 
दिव्य करून खरे जाहालेसे असेजाणून साहेब कृपाळू होऊन तीन माहालचे कुंभार पणाचे म्हेतरकीचे वतन 
तुम्हास करार करून देऊन आलहिदा पत्रे करून दिल्हे असत त्याप्रमाणे तुम्ही श्रीचे कृपेस खरे जाहालेस 
शाहापूरकर याचे वतनास सबंध नाही तुम्ही आपले म्हेत्रकीचे कानु कायदे पान मान तश्चिफ पूर्वीपासून 
चालत आले त्याप्रमाणे आनभऊन पुत्र पौत्रादि वशपरंपरेन सुखरूप राहाणे शाहापूर यासपासी पुर्वील 
कागदपत्र असतील ते रदअसत जाणिजे छ २५ रजेब मोर्तब 


७९१७) मोर्तब 
साक्षे देहाये गावगना 
मौजे कोडालळी कोकदम बाजी जेनार्दन व 
पाटील कापले जाधव जोना शामजी उपनाम 
नांगर भिसे जोसी कुलकणी 
मालाजी बिन सुभानजी 
जाधव चौगुले 


अनेक जनाच्या साक्षी आहेत विस्तार भया 
स्तब घेतल्या नाहीत. 


ले. ८२ (११) श. १६८४ चैत्र जु. १३ 


मू. दा. प. श्री सेकर प्रसन्न इ. १७६२ एप्रिल ६ 
(असल) 


राजाझाहुच 
रणी तप्तर सदा 
ज्रीव शामराज निरंतर [वाटोळा व तीन कड्यांचा.] 


अजस्वारी राजश्री. सदासीव शामराव त" मोकदमानी मौजे तासगाव ता (साता) रा छा इसने 
सीतैन मया व (अलफ) जी घोरपडे (देश) मुख ता मजकूर (यां) जे शाहपूर (चे) ईनामाचे जम बदला 
श्रीमंत माहाराज छत्र (प) ती स्वामी केलासवासी याणी मौजे मजकूर पैकी पड जमीन बि आठ 


इनाम कमिठान नक्कल 
ए श्री 


नकल 


राजश्रीया विराजित राजमान्य राजश्री बाळाजी जनार्दन स्वामी गोसावी यांस. 


पो माधवराव बलाळ प्रधान नमस्कार विनंती उपरी येथील कुठल जाणून स्वकीये कुशल लिहिणे 
विशेष नाईकजी व मालोजी व महिपतराव घोरपडे याची ता वाळवे येथील देशमुखी पुरातन आहे तिचे 
भांडण रायाजी व हेगोजी माने वाणी भांडत होते त्याचा इनसाफ राजश्री घनःशाम नारायेण मंत्री याणी केला 


जाहले त्यावरी रायाजी व हेगोजी मृत्यू पावले त्याचे संतान भाऊबंद कोणी आहेत नाहीत त्याचा ठिकाण 
लागत नाही घोरपडे याचे वतन सरकारात जप्त आहे ते मोकळे करुन त्यास वतनाची करून द्यावी म्हणून 
मंत्री याणी सांगितले त्याजवरुन घोरपडे याचे देशमुखीचे वतन मोकळे आसे तरी मंत्री याणी मनसुबी केली ते 
कागदपत्र तुम्ही पाहून निवाडपत्र करुन देणे वतन मोकळे केले त्याची नजर चो -- 


२०००० सरकारची-- 
१०००० जेष्ठ आखर साल मजकूर. 
१०००० चैत्रमास सन खमस चैत्रमास पेस्तरसाल. 


२०००० 


२००० सखाराम भगवंत चैत्रमास सन खमस. 


२२००० ग__ 


येकून बावीसहाजार केले पैकी जेष्ठमासचे हाप्तेवारी सातारेयाची खर्चाची वरात लस्करातून जाहली आहे 
बाकी ऐवज तुम्ही वसूल घेणे र छ १४ सवाल फु आर्बा सितैन मया व आलफ बहुत काय 61 हे विनंती 
पेस्तरसालचा दाहाहाजार ऐन व दोनहाजार सखारामपंताचे येकून बारा येण त्याची मुदती-- 


प्रमाणे निशा करून घेऊन मग निवडपत्रे करून देणे छ मजकूर हे विनंती. 
सूचना-- ...हे चिन्ह ज्या अक्षराखाली आहे त्या अक्षरास असलेत शोध आहे असे समजा 
"हे चिन्ह ज्या अक्षराखाली आहे त्या अक्षरास असलेत काट आहे असे समजावे 


55/-- 

10-78-742 

॥१॥१७ 0० [॥86 800॥०9॥ ॥॥/. ॥॥8॥॥०॥90 ।(<९॥8॥08॥/90 (0010906. 
>॥॥॥७ ७18985 5. 3/-7 1॥86 0॥॥४/). 


(00४ 900॥89 0॥ 8./.42 [)8॥/8/80 0॥ ०. ०, 42. 
॥॥॥8 ००७५. 
5$/-- 
18४618 58958 (“0॥11॥155910708/, (. [., 


॥] ७98 /॥68॥8[10॥ (008 1३80005. 


इनाम कमिठडान नक्कल 
ए नकल 
श्री नकल 


राजश्री गोपालजी भोसले गोसावी यासी -- 


अखंडीत लक्ष्मी आलकृत राजमान्ये - श्री. माधवराव बलाल प्रधान असीरवाद उपरी येथील कुठले 
जाणून स्वकीय कुशल लिहित जाणे विशेष नाईकजी व मालोजी व महिपतराव घोरपडे देशमुख त वाळवे 
याचे वतने आमान होते ते हली मोकळे केले असे तरी याचे देशमुखीचे वतन हक रूसूम व इसमापतिचे गाव 
सुदामप प्रो चालवणे याची हक रुसूम व इसापतीच्या गावची वसूल तुम्हाकडे साल-मजकूरची आलो असेल 
तो फिरोन देणे जाणिजे छ २५ रमजान छा आर्बा सितैन मया व आलफ बहुत काये लिहिणे मोर्तब. 


बार 


या दस्तऔवजाची नकल लक्ष्मीबाई व भवानीबाई भ्रतार महिपतराव घोरपडे देशमूख तर्फ वाळवे 


ह कां 
प्रांत पन्हाळा याचे , ... बरोबर इनाम कमेटीकडे पाठविण्यास देऊन हा दस्तऔवज आजरोजी परत दिल्हा 
आहे त १३ दसंबर सन १८५७ इसवी मुकाम तासगाव. 


दस्तुर बाळकृष्ण श्रीपत कारकून तालुके तासगा. 
पांडूरंग रामचंद्र मामळेदार 
नकल लिहिणार पुंडलीक नरसिंव्ह कारकून तारीख ५ माहे ऑगष्ट सन १८५८ इसवी. 


रुजू पाहणार पुरूषोतम गोविद हुजूर कारकून ता सदर. 


बाळाजी गोजिद कारकून 
मामलेदार बाहेर. 
(७0॥१७9॥860 0४ : 
50/-- 
20--12-739. 
॥॥१७ 0० [86 800॥०६9॥ ॥॥/. ॥॥8॥॥०॥90० ।(९॥8॥08090 ७॥0॥"0996, 
(00४ 900॥89 00 ॥-०127739 [)8॥//8/80 00 21--12--39. 
७॥0॥॥॥१॥५॥-॥१--: 15. 1॥॥88 0॥॥/. 
॥॥॥8 ००७५. 
5$/-- 
8/8॥॥18 555801 (७001159108, ७. 1). 
॥] ७६५6 4॥6॥810॥ (9108 1३80005 
इनाम कमिडठान नकल 
ए श्री नकल 


सूचना--हे चिन्ह ज्या अक्षराखाली आहे त्या अक्षरास असलेत शोध आहे असे समजावे. 


सिका 


मो अनाम महिपतराव घोरपडे देशमुख ता. वाळवे यासी माधवराव बलाळ प्रधान छा आर्बा सितैन 
मया व आळलफ मौज बहादुरवाडी ग मार हा गाव तुमचा इसाफतीचा त्याची जप्ती केली होती ती मोकळी 
करुन पेहठाजी पत्र सादर केलीच आहेत गाव तुमचा तुमच्या हवाळी करविला आस तरी वाडा आहे तो 
पाडावयासी राजश्री गोपालजी भोसले यासी आज्ञा केली आहे ते गढी पाडून गाव तुमच्या हवाली करितील 


तुम्ही च्यार दिवळीच घर बांधून सुखरुप नादण वाड्यास खदक खणू नये चा सोफी घर करुन राहण जाणिजे 
छ २२ सवाल आज्ञा प्रमाण मार्तब. 


बार 


॥१७॥१७ 0० [॥86 800॥०9॥ ॥॥8॥॥०9[॥90 ।((॥8॥॥०8(90 ७॥0"0६8, 
>॥॥॥७ ७18५७5 ३5. 2/-- (४० 019) 
(00४ 909॥89 0॥ 8./.42. [)8॥१//8/860 00 ०. ०. 42. 
॥॥॥8 ००७४ 
55/-- 
8४61७ ,5$58[8॥ (“011॥॥15591016/, ७. [). 


॥)१ 90898 ॥॥8॥8॥0॥ (09108 1३8०0" 


इनाम नक्कल. 

कमिठान श्री भवानी शरा 
प नकल 
सिका 


आज्ञापत्र राजश्री-पंतप्रतिनिधी ता मोकदमानी देहाये- 
१ कसबा वाळवे १ कामेरी १ गोटखिडी १ येडे १ येलुर १ नागठाणा १ सिरगाव खेड १ पुणदी १ नागाव १ बाहे 
१ उरण १ कणेगाव १ बाहदुरवाडी १ भानपड १ पसुल. 


ता वाळवे फा सलाम असरीन मया आलफ गगाजळे निरमळ गंगाबाई देशमुख ता मजकूर याचे हाक 
पुरातन कुळ चालत आले आहे त्यास सांप्रत काळी खळेल करीता म्हणून हुजर विदित जाहले तरी ज्या| प्रा 
पुरातन हाक चालत आले आहे तेणेप्रमाणे देणे मागुती हुजूर केलीया मुलाईजा होणार नाही जाणिजे ग छ३ 


माहे रबिलावल “" हुजुर मोर्तब. 

सदरहु नकल मिळणेबद्दल मि. महिपतराव खंडेरावघोरपडे 

याणि तारीख २८ माहे एप्रिल सन १९४२ इसवीची अर्जी दिल्यावरुन ही खरी नक्कल देण्यात आली आहे व 
त्याजबद्दल फी रुपये दोन फक्त व्ही. पी. ने मागविले आहे. तारीख १ माहे जून सन १९४२ 

द्रसवी. 


6011088909 50/-2 
॥॥.८. 58[॥[[॥॥6 /5$89[8[8॥ (011॥1)15591016॥, ७. , 


(॥8॥< 10 ॥-०७0६/५8 ॥॥8॥६[10॥ (०॥1८8 1३8००95. 


25-7067742 26--6--42 


सूचना ---- हे चिन्ह ज्या अक्षराखाली आहे त्या अक्षरास असलेत शोध आहे असे समजावे. 
इनाम कमिठडान नक्कल इ. स. १७६४-६५ 
ए श्री १५ एप्रिळ १९६५ 


अखडीत लक्षुमी आलकृत राजमान्य राजश्री सदासिव रघुनाथ गोसावी यासी- 
सेवक माधवराव बलाळ प्रधान नमस्कार पु खमस सितैन मया व अलफ ता वाळवे येथील देशमुखीच 
वतन पहिल्यापासून महिपतराव घोरपडी याचे ते जप्ती होत त्याची मोकळी करुन पत्र पैली आमलदारास 
वगैरे आलाहिदा सादर आहेत त्यास याचा हाक दरसदे शो (समजत नाही) व दर चावडी बिघे पाच 


सुदामत आहे व मौजे बाहादूरवाडी ता. "ग र इनाम गाव आहे त्यास तुम्ही सरदेसमुखीचा व नाडगैवडी व 


देस आपलाल्ये ह्याचा उपसर्ग लावतात ऐसे यानी विदीत केल ऐसीयासी इनामा व हाक चालत आल्याश 
चालवण गैरवाजवी उपसर्ग सरदेशमुखीचा व देश चा व नाडगैवडीचा लागो न देणे विसी ताकीद करणे 
सदामत चालत आल्याधा चालवणे जाणिजे छ २४ सवाल बहुत काय लिहिणे मोर्तब. 


(0110980 0४: 
$0/-- 
॥१६॥॥७ ० [॥86 900॥०१॥. ॥॥. ९. 00109५8, 5५. 
२॥॥[॥0 ७8॥/9865 1३5. 1४४0 0॥॥/ 
(00४ 9090189 00 2--1--1940 [)8॥/8/8680 00 9००2--40 
॥॥॥8 ००७५. 
5व/-- 
8/8॥॥॥8 ७551581 (&0॥1॥)॥551006/, ७. 1., 


॥१०७॥8॥/७8 ॥॥6॥8[10॥ (0008 1३800७5. 


इनाम कमिठान 
ए 


सूचना ---- हे चिन्ह ज्या अक्षराखाली आहे त्या अक्षरास असळेत काट आह असे समजावे. 


नक्कल 
नकल 


श्री 
राजश्री महिपतराव घोरपडे गोसावी यास. 


अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्ोग माधवराव नारायण बलाळ प्रधान आसीर वाद छा खमस 
पा 
सितेन मया व अलफ तुहाकडे वाळवे येथील देशमुखीबाबत नजरेचा ऐवज सालगुदस्ता करार केला 
त्यापैका सालमजकुरी रुपये १२००० बारा हजार रुपये येणे त्याची मुदत जाली याजकरिता हे पत्र सादर 
केले असे तरी सदरहू ऐवजाची हुंडी पुण्याची चांगल्या सावकारावर सरकारची जासूद जोडी पाठविली आहे 
याजब ए पाठऊन देणे विलंबन ला रणे वणे जाणिजे छ २९ जिलकाद बहुत काय लिहिणे -- 


लेखन 
सिमा 


श्री 

राजाराम नरपती । नकल करणार पुरूषोत्तम गोविंद हुजूर कारकून तारीख ५ माहे ऑगष्ट 
हर्षनिधान माधव सन १८५८ इसवी 

राव बल्लाळ मुख्य प्रधा. 


रुजू पाहणार पुंडलीक नरसिव्ह कारकून तारीख सदर. 


बाळाजी गोविंद कारकून मामलेदार बाहेर. 
॥१७॥१७ 0० [॥8 800॥०9॥ ॥/॥8॥॥०[॥90० (<॥8॥08/90 (॥0"08908, 
>॥॥॥७ ७18५७5 ३5. 2/-- (४० ०19) 


(00४ 900॥89 0॥ 8./.42 [)8॥/8/860 00" ०.०.42 
॥॥॥8 ००७५ 
5$9/-- 
8/8॥॥1॥8 55591 (&0॥1॥)॥551006/, ७. 1. , 


॥ 0७0898 /॥68॥0६[10॥ (108 1३8००95. 


सातारा, रु. नं. १७९३, 
ले. नं ७३२५ 
इ. स. १७६७ 


अखंडित लक्ष्मी आलकृत राजमान्य राजश्री काशिविठ्ठल गोसावि यासि, 


सेवक परशराम श्री. निवास प्रतिनिधि नमस्कार, सुमा.समान सीतेन भयाव अलफे देशमुख देशपांडे 


ता सातारा यांनी हुजूर येऊन विदित केले की पेठ मंगळवार शहर "" येथील बाजाराचा उकाला 
फसकीपूर्वी पासून आपण होत आलो असता अलिकडे शेट महाजन सुदामत प्रमाणे देत नाही येविसि ताकीद 
जाहली पाहिजे म्हणोन त्याजवरून हे पत्र सादर केले असे. तरी देशमुख व देशपांडे याचा उकाला व 


फसकीपूर्वी पासून सालाबाद दस्तूर चालत आल्याप्रमाणे पेठ "' रचे सेट महाजन यास ताकीद करुन 
चालवणे जाणिजे ६०२३ रविलाखर निदेश सयाक्ष छ २३ 
मोर्तब खुद. 


तर्फे साताऱ्याचे देशमुख घोरपडे होते व त्यांचा बाजारात उकाला करण्याचा हक्क घोरपडे व देशमुख व 
देशपांडे तर्फ मजकूर सातारा यांचा होता. 


शिवचरित्र साहित्य खंड ५ 
४८ भाडळे घोरपडे 
(पान नं १७३ ते १७४) 


ले. ९२५ शा. १६९० ज्येष्ठ वद्य १० 


मु. दा. प. इ. १७६८ जून १० 
श्री 

आई आदि पु-- 

रुष श्री राजाराम 
छत्रपति स्वामी कृ (अष्टकोनी मुद्रा) 

पानिधी तस्यभग 

वंतराव त्र्यंबक 

प्रतिनिधी 


आज्ञापत्र राजेश्री-----पंत प्रतिनिधी ताप मोकदमानी मौजे भाडले "१" ------ अक्षरे भिन्नभिन्न. 
२२शिच.सा. खं.५ 
कोरेगाव झा तिसा सितैन मया व अलफ राजेश्री हैबतराव घोरपडे यासी मौजे मजकूर पैकी जमीन पाडस्थल 


१ येक बिघा नजीक मठ सनद देविली आसे देणे त्याचा म्हसूल याचे नावे खर्ची लिहिणे तेण शा मजरा आसे 
जाणिजे छ २४ मोहरम 


राजते 
(अष्टकोनी मोर्तब) ळेखना 
वधी 


शिवचरित्र साहित्य खंड ८ वा 


ळे. ७५ (४) श. १६९४ माघ वद्य १२ 


मु. दा. प. (श्री) ट. १७७३ फेब्रु. १८ 


(नारायणराव बल्लाळ यांची उलट्या न ची वर्तुली मुद्रा) 


आज्ञापत्र राजश्री पंतप्रधान ता मोकदमान देहाये ता सातारा सा सलास सबैन मया व आलफ 
वाजोजी घोरपडे यांनी हुजूर विदित केळे की त मजकूर येथील देशमुखीचे वतन आपले सुदामत चालत 


आळे असता दरमियान भगवत सिवराम याणी मालोजी घोरपडे यांच्या सांगितल्यावरून आपल्या 
देशमुखीच्या गावावर रोखे करून वतनात खलेल केली आहे, तरी येविषयीची ताकीद होऊन देशमुखीचा 
हक व हकदारी गावगना व इनाम देखील आपल्याकडे सुरलित पावे ते केले पाहिजे म्हणोन त्याजवरून हे 
आज्ञापत्र सादर केले असे तरी पुर्वीपासून मुदामत वाजोजी घोरपडे याजकडे चालत आले त्याप्रो सुरलित 
देत जावे जाणिजे छ२ २५ जिलकाद १/« आज्ञाप्रमाण. 

(लेखन सिमा) 


१२३ अक्षर आज्ञापत्र लिहिणाराहून निरनिराळे. घोरपडे-देशमुख नांदगांव व तासगांव यांचेबाबतचे पत्र. 


इनाम कमिठान 
गोल सिका 
श्री तालिका 
सीका ७४९३ 
आज सुभा राजश्री दौलतराव सिंदे 


ता मोकदमानी देहाये मौजे नांदगाव 
व मौजे माजगाव व मौजे सोनापूर व मौजे सेलके 
वाडी व मौजे करंजे व मौजे मांडवे व मौजे नि 
नाम व मौजे पाडळी व मौजे कुसवडे व मौजे 
आसनगांव ता सातारा सुभासमान ती 
सेनमयाव आलणफे रो पेदाजीराव घोर 
पडे देशमुख प्रग सातारा याजकडे दो 

नसे वर्षे देशमुखीचा हाक रुसूम 

वगैरे सुदामत चालत आसता अलिकडे 
राजश्री मालोजी घोरपडे धटाईने दे 
हाये मगरचा हाक रुसुम वगैरे नेतात म्ह 
ण ऊने विदित जाले त्याजवरून हे ताकि 

द पत्र सादर केले आसे तरी देहाये म 
जकुरची देशमुखीचा हक रूसूम 
वगैरे इनाम फड फर्मास पेदाजीराव घोर 
पडे देशमुख याजकडे पेशजी चाळत 
आल्याप्रमाणे चालवणे दिकतन कर्णे 
जाणीजे छ २० जमादिवल मार्तब सुद. 
७४९३. 


इनाम कमिठडान नकल 
ए श्री नकल 


राजेश्री गोपाळजी भोसले गोसावी यासी -- 


अखंडीत लक्ष्मी आलकृत राजमान्ये - श्री. माधवराव बलाळ प्रधान असिर्वाद उपरी येथील कुशल 
जाणून स्वकीये लिहित जाण विशेषे महिपतराव घोरपडे देशमुख ता वाळवे याणी हुजूर विदित केल की 
आपल बाप भाऊ आपल्यासी वतनाविसी कजिया करितात आणि जिल्हेदार हाकदारी सदामत आपल्यास 
देत नाही करी येविसीची ताकीद जाली पाहिजे म्हणून त्याजवरून हे पत्र सादर केल असे तरो घोरपडे 
मजकूर याचा इनसाफ राजेश्री बाळाजी महादेव यास सांगितला आहे त्यास इनसाफ होऊन येईतोपर्यंत 
सदामत वतन ज्याजकडे चालत आसले त्याश्रो त्याजकडे चालळवण वरकड घोरपडे प्रातात रोख करितील 
तरी ताकीद करून रोख न करीत ते करण इनसाफ मारनिळेकड पाटऊन देणे जाणिजे छ २ रजेब छा तिसा 
सितैन मया व आलफ बहुत काये लिहिणे मोर्तब. 


चि त्क्रचेशिक्ती2ीाछपरकिकी 
एटीक्निनप्काक्म्शसण्ितगिएचेर 
४७ ममाकीऐे तीचा) 
५७०७-प्जाफिशकीफीळर् 


फणसे यणक्िस्ध 64 


(दौलतराव शिंदे यांचे पत्र पृ. क्र. ९६, १०८) 


(0॥१09॥/80 0४: 
55/-- 
5.2.80 


॥७॥१७ 0० [॥6 800॥०9॥ ॥॥.. ॥. (९. ७001009986 50७95. 


२॥॥[॥७ ७)8॥/985. 15. [४/० 0४. 
(00% 900॥89 0॥ 2.1.1०40 [)8॥/8/80 0॥ ०.2.40 
॥॥॥8 ००७५. 


$5/-- 
8/8॥॥॥8 555891 (७01) 5910706/, ७. ॥., 


॥॥ ७६986 /॥68789[10॥ (086, 1३8०005. 


इनाम कमिठान नक्कल इ. स. १७७५-७६ 
ए श्री ३१ एप्रिल 


नकल 


राजश्री महिपतराव घोरपडे गोसावी यांस. 


आखंडित लक्षुमी अलकृत राजमान्य श्री. माधवराव नारायेण प्रधान आसीर्वाद छा सीत सबैन मया व 
अलफ तुम्हाकडे मौजे बाहदुरवाडी “'' सिराळे हा गांव आहे तेथील दहक व "गा कुलकर्णी व चैगळे व 
शेटेमाहजन याचा हक मुज्ञाहिरा इनामसुधी व पाढरगणचा ऐवज येकसाला सरकारात घ्यावयाचा त्याचा 
फडा पा सिराळे नि परशराम भोसले (फाटले) मजकूर येकदर ऐवजात करून घेतला असे तरी 
भोसले याजकडील बापुजी शामराज कादार याजकडे मौजे मजकूरचे सदरहू कलमाचा आकार होईल तो 


ऐवज देऊन घेणे जाणिजे छ ११ गाद बहुत काय लिहिणे. 


5$9/ - 
॥१॥१७ 0 [॥86 800॥०9॥ ॥॥8॥॥०9॥9० ।(९॥8॥08/90 (0008906. 
>॥॥॥१७ ७१8५७8 ३5. 2/ - (४० ७४) 


(00४ 900॥89 0॥ 8./.42 [)8॥/8/860 00 ०9०००००42 
॥॥॥8 ००७४ 


$5/-- 


8818 55159 (&0॥1॥)551006/, ७. 1., 


॥॥-०७॥8॥/७७ ॥॥6॥810॥ (9108 1३80095 


इतिहाससंग्रह शा. १६९६ 
अनु. १७ 

एति. टिपणे मा. १ १७७६ 

हरिपंत फडके . नाना फडणवीस. 


राजश्री मालोजी घोरपडे [हे मालोजी घोरपडे पेशवाईतील भिष्म, जखमी घरास जाऊन दोन महिने उपाय 
जाल्याखेरीज बरे होणार नाही याजकरिता निरोप दिला व आपाजीराव पाटणकर यास समाधान नाही 
म्हणोन निरोप दिला यडवंतराव माने पाच वर्षे घरास गेळे नाहीत व म्हसवडचा बंदोबस्त जाला नाही म्हणोन 
निरोप दिला. गुदस्तांची नालबंदी सर्वांची देणे त्यास ज्याणी निरोप घेतला त्याचे समजावीस नालबंदीचा 
फडशा करून वरात दिल्या आहेत ... लोकांनी चाकरी मेहेनतीस अंतर केळे नाही. आपाजीराव मालोजी 
घोरपडे यशवंतराव माने स्वामीसनीध येतील त्याचा बहुमान करावा आपाजीरावास व घोरपड्याकडील 
राघोपंत पानसी यासी सविस्तर बोलिलो आहोत विनंती करीत मालोजी घोरपड्यांनी शिरा (शिऱ्याच्या 
ळढाईत) तरवार मारली दोनवेळा जखमा लागल्या परंतु वस्त्रे बुुमान काही घेतला नाही. त्यास तेथे 
आल्यावर वस्रे द्यावी व बहुमालळ एक मोत्याची कंठी चांगली द्यावी ते निरोप घेतात ते समयी चौकडा पावत 
असतो मागला दाखला दप्तरी निघेल त्याप्रमाणे देवावा पैक्याचाही निकाल काही तूर्त काही मुदतीने 
याप्रमाणे निकाल करुन निरोप देऊन उमेदवार करणार धणी समर्थ आहेत. शहाजी नाईक निंबाळकर प्रथम 
दिवशी लढाईत पडले त्यास पाच हजाराचा गाव इनाम द्यावा असे सर्वांचे रजबदलीने जाले इतके द्यावयाचे 
नव्हे परतु माळोजी घोरपडे यानी फारच रजबदल केली यामुळे ऐकावे लागले. 


सातारा जमाव द. १४९८ 


सा महिपालराव देशमुख ता वाळवे यासि, 


माधवराव बलाल प्रधान खुप सबैन मया व अलफ मौजे उरुण व मौजे कामेरी त" मजकुर हे गाव 
राजश्री रघुनाथ बाबा मंत्री याजकडे आहेते, त्यास गुदस्ता पासून तुम्ही हरदू गावास नानाप्रकारे उपद्रव देता 
कुले धरुन नेऊन बहादूरवाडीच्या वाडियात ठेविली व बाजाराच्या मार्गास तसदी देता हाली उरणास 
उरसात येऊन जाते समई रामाजी आणाजी कुलकर्णी मौजे मार यास बाहेर बोलाऊन पुढे घाळून नेऊन 
बहादूरवाडीस आटकाविला सिलकाम लाऊन रुपये घेतले व गुन्हेगारी लाऊन खंड माथा करिता लोहार 
रंगारी यास कजियाचे निमित्य रोखा करून बहादूरवाडी येणे म्हणोन उपद्रवदेता कुलकर्णी याचा भाऊ 
फिर्याद आला म्हणोन केसेसे लेहून पाठविता कुलकर्णी मारास सोडित नाही म्हणून हुजूर विक्षित जाहाले 
येसास तुम्हास फिर्यादी मनास आणावयास बाजारच्या मार्गास तसदी द्यावयास व कुले धरून न्यावयास 
प्रयोजन कार्य हाली हे आतापत्र सादर केले असे तरी कुलकर्णी धरून तेला आणि गुन्हेगारी विसी वगैरे 


तगादा लाविला आहे, तरी त्यास मंत्री याजकडे पाठवून देणे सिल कवण वगैरे घेतले असेल ते येवज याचे 
गुजर तीने माघारा देणे फिरोन बोधाट आल्यास मसाला केला जाईल. 


इ. १७७७ 
श्री असता सा. ज. द. रु. नं. १५०० 


छे श्री मोकदयानीकसबे वाळवे यासि महिपतराव घोरपडे देशमुख त मजकूर छा सन समान सबैन 
मया व अलफ राजश्री दिवाकर भट जोतीसी कसबेकर यासि वज्ञीसन सालोबाद श्रावण मास लिंगे व 
अभिषेक मिळोन पोटगीस दक्षणा रुपये २२ देविळे असे तरी देण आमचे यैसी मजरा देऊ फिरोन बेभाट येऊ 
न देणे जाणिजे छ. १२ माहे जिलकाद 


मोर्त 
बसुद 
इनाम कमिझन इ. स. १७७६ 
ए उतारा 
(वडणी) राजमंडळ शके १७०१ 
स्वारी राजश्री पंत प्रधान सरंजाम नि महिपतराव घोरपडे सिलेदार - सुप तिसा सबेन 
दफाते पत्रे- (मया व अलफ) 


छ १७ जौवल "'रिनिले याणी वोझ्याकरिता इसफखान सौदागर यांजपासून उट नफर १ येक किमत रूपये 
१०० शांभर रूपयास खरीदी केला आहे त्यास सदरहू रुपयाचे जकातीचा आकार होईल तो याचे नावे खर्च 
लिहून जकातीचा तगादा न करणे म्हणोन रामाजी कासी कादार जकात बाजार लस्कर 


नांगे र्‌ सनद 
याचे नांवेछ 3 बल सनद 


१ 
परमागणी दबर 


॥१७॥१७ 0० [॥86 98009॥०६9॥ ॥॥/. ॥॥8॥॥०॥90० ।(९॥8॥08॥/90 ॥0"09396, 
२॥॥[॥१॥0 008985 15. 2.00(135. (४४० ०॥॥४/) 
(0७0४ 900॥89 10" 00 28--5-71945 [)8॥/8/860 00 9००/००45 


1७७ छताला. 


5$/- 


8/8॥॥1॥8 5595891 (&0॥॥॥5591006/, ७. ॥., 


॥१॥-०००॥8॥/७७ ॥8॥8[10॥ (008 1३8०095. 


श्री 


सातारा ज. द. रु. नं, १५०० 


आज्ञापत्र राजश्री सिवाजी थोरात तग 


मोकदमानी कसबे वाळवे छु आबी सबैन मया व असफ क्षा श॑ री राजश्री मालोजी घोरपडे देशमुख शा मो 
र यासि आर्जी इनाम नूतन जमिन बिघे आर्दा ॥. चावर नेमून देऊन चतुःसिमा करुन देणे जाणिजे छ २३ माहे 
रजब रुजू 


शाहू दप्तर सनदा पत्रे : रू. नं. ४०. 


श्री आई आदि पुरूष 


विनंती उपरी राजश्री व्यंकटराव यासि घोरपडे यांचे मौजे न्हावी खुर्द "" कोरेगांव शरा वाईमध्ये 
चावर येक पड जमिन ईमान दिल्हा आहे त्याचे राजपत्र करून दिल्हे पाहिजे हे विनती. कसूर 


श्री 
तालिका 
सातारा जमाव दप्तर 
रू. न. १४९८ 
इ. स. १७८० 
सिका : 


देशपांडे पा 
मो अनाम देशमुख व पेशवे व देशपांडे वाळवे यासि 
माधवराव नारायेण प्रधान झा इहिदे 


पा 
समानीन मया व अलफ *' "र येथील तुम्हा 


जमिनदाराचा हाक रूसूम ईनाम गाव सुधा येक साला 
येवज सरकारात घ्याव याचा करार केला आहे तो 
येवज राजश्री महिपतराव घोरपडे यासि देविला असे 
तरी "र निलेकडे देवणे जाणिळे ६०५ 

राबविले आज्ञा प्रमाण ळेखन सिमा आहे. 


सा. ज. द.रू. नं. १४९७ 
ले. नं. ६१४७ 
इ. स. १७८० 

सिका, 


देशपांडे पा 
मो अनाम देशमुख व देशपांडे वाळवे यासि माधवराव नारायण प्रधान फा इहिदे समानीन मया व 


अल्फ पो "श॑ र॒ येथील तुम्हा जमिनदाराचा हक रुसुत्र ईनामागाव सुधा येकसाला येवज सरकारात 


घ्यावयाचा करार केला आहे, तो येवज राजश्री महिपतराव घोरपडे यासि देविला आसे तरी " निलेकडे 
देवणे जाणिजे छ-५ रविलावल आज्ञाप्रमाण लेखन सिमा असे 


बार 

ळे. ८० (९) श. १७०३ ज्येष्ठ शु. १४ 

मु. दा. प. श्री इ. १७८१ जून, ५ 
(असल) 


दस्तक सरकार राजश्री वाजोजीराजे घोरपडे ठाणे मौजे नांदगाव .त | चोकिदारानी व रहदारानी व 
बाजे लोकानी व मोकदमानी व जकाती माहालानिहाये ड' ईसने समानीय मया व अलफ ठाणे मजकुरी 
सरकारच्यां वडियात पागा बाधावयाकरिता तारल्याहून गाडे* लाकडे अडीपाखाली घेऊन वगैरे लाकडे 
घेऊन ईमारतीची येतात त्यास दोन गाडे यास हसिलाविसी व जकातीविसी तगादा न करणे सुरलि (त) 
येऊ देणे जाणिजे छ १२ माहे जमादिलाखर मोर्तब मुद 


मोर्तब 
मुद (अष्टकोणी) 


ले. ८१ (१०) 
मू. दा. प. श्री 


तासातारा येथील देशमुखीचे वतन वाजोजी घोरपडे याजकडे ता मजदकूरचे वतन मुदामत 
चालत असता दरम्याने भगवत सिवराम वाणी मारनिलळेच्या देशमुखीच्या गावावर रोखे करुन वतनासी 
खळलल केली आहे, त्यास भगवत याणी (राजे) मालोजी घोरपडे याणी सांगितले त्यावरुन वाजोजी 
घोरपडे यांच्या वतनासी खलेळल करुन गाव नाराजे केले त्याजविसी पत्र की मालोजी घोरपडे याणी गैर 
बाका भगवंतास सांगितिले त्यास त मजकुरचे वतन सुदामत [हा जब्ध लिहून त्यावर दोन रेषा ओढून खोडला आहे.] 
चालते वाजोजी घोरपडे याकडे चाळत अल्याप्रमाने देशामुखीचा हक व ईमान गावगना हकदारीचा 
वसूल घेतली तुम्ही येथील दखलगिरी न करणे म्हणून पत्र. 


१ गावगना ता मजकूरचे मोकदम यास 

१ भगवत सिवराम 

१ कृष्णराव अनत 

१ बापुजी सामराज यास की तुम्ही गावगनाचा वसूल करून वाजोजी घोरप्रडे याजकडे देणे म्हणून 
पत्र. 


॥९॥॥॥ 
नक्कल & 
श्री ०७॥॥५॥5510 


पप्द मालोजी राजे घोरपडे देशमुख, ता , सातारा येथील देशमुखी पूर्वापार निमे गाढवे व निमे 

आमची आम्हाकडेस आमचा गुमास्तेकडे चालत होती मधे शाहू माहराज याचे कारकीर्दीस गुमास्ता मृत्य 
(फाटले) मग आमचे चुलत चुलते वाजोजी घोरपडे देशमुखीचे वतन अनमऊ लागले हाळी आम्ही या 
राज्यात आलीयावर दुसरा गुमास्ता देऊन निमेपकी निमे च्यार पाच वर्षे अनभविली असता शाहाजी 
घोरपडे यानी राजश्री बाबुराव कृस्ण किले सातारा याजकडे जाऊन किले मजकुरी राहून आम्हाकडील 
देशमुखीच्या वसुलास खलेल करुन आमचे गुमास्ते राघो अपाजी यांचे घरी हक मार बसविले की वसूल 
घेतला तो माघारा देणे म्हणोन तगादा केला आहे वतनमध्ये सरकारचा व प्रतिनिधीकडील कर्जपटी व 
इनाम तिजाह यैसे सदरहू सरकारचे ९ वतनसमध्ये दिल्हे असता खलेल करुन गुमास्ते याचे घरी 
चौकी बसऊन वसूल घेतला तो माघारा मागतात आणि पुढे वसूल घेऊन काये (फाटले) पद्रव केला 
तरी स्वामीनी कृपा करून ताकी (फाटले) पत्रे व ढलाइत देऊन आमल आमचा (फाटले) कडे चाले व 
मसाला व रुपये काये घेतले असले तरी माघारे देविले पाहिजे. 

१) राजश्री कुस्णराव अनंत यास पत्र 

१) राजश्री बाबुराव कृस्ण यास. 


ज्ञा 
१) शाहजी घोरपडे यास मसाला  २५व 
ढळलाइत आ 
२ देऊन त्यास हुजूर आणविले पाहिजे. 
३ 


माळोजी राजे घोरपडे मुधोळचे. हे पेशवाईतील भिष्म व वाजोजी घोरपडे हे नादगावचे घोरपडे देशमुख 
॥७॥७ 0 [॥6 800॥०६॥ 5॥॥ 8801190 8891859180 (७॥0"109306 
(9 ॥९8॥०980॥ 18. वाचाच 
>॥॥॥00७ ७1985 15 8009 5३5. 3/-11॥/88 01४ 
(00४ 900189 0॥ 26-6-52 [1)8४/७/89 0॥ 29 3॥॥४/ 52 
॥॥॥8 ७009 


55/- 
2. 8. [0 ॥6 5818080 (0710559006 
॥] - तीव98 ॥॥6808109॥ (008 13३8600095. 
200१8 - 2७० ॥ [08 88 &. ॥॥७॥8॥01 80010 78855. 
238--5-71952 


श्री कृष्णाबाई सा. ज. द. रु. नं. १५०० इ. स. १७८२ 


छे. सौजन्य श्री. मोकदमान का वाळवे, 
यासि 


महिपतराव घोरपडे देशमुख ता मार्‌ सा सलाम समानीय मया अलफ को मजकुरी 
श्री. स. नवेध नित्यचालवा व ब्राह्मण भोजन येक-निष्ठ घडावे, पैसे मानस बहुत दिवस व्हावे यास्तव 
साहित्याची नेमणूक आजमास करून दरसाल रुपये ४४ चवेचाळीस करार करून वेदमूर्ती राजश्री बाबूभट 


बिन विश्वनाथ भट व गंगाधर भट बिननरहरी भट जोतसी *॥ मजकूर याजकडे सदरहू यैवज देविला आसे. 


तरी देशमुखीचे हकदारीचे यैवज शो मजकुरी देविळे असत सालदार साल हा गाम सेरी "र निलेस 
यैवज प्रविष्ठ करीत जाणे नेमणूके ॥ श्रीचा नवध्य व ब्राह्मण भोजन करुन वंशपरंपरे आनभव करतील, 
आमचे घोरपडेचे वौसी कोणी जे होईल त्याने करार करून दिल्हे १ चालवावी. या आंतर करूनये. या 
पत्राची नकळ घेऊन असल पत्र भोगवटीयास वेद मुर्तीसि परतोन देणे नवीन पत्राचा आक्षेप न करणे. शके 
१७०४ शुभकृत नाम सवछरे कार्तिक ग्रुध ३ जाणिणे शा छ१ याहे जिल्हेज. 


सा. ज. द. स. नं. १५०० इ. स. १७८२ 


श्री 


१२ वेदश्ास््र संपन्न राजमान्य राजश्री बाबुभट बिन विश्वनाथ भट व गंगाधर भट बिन नरहरि भट को वाळवे 
स्वामिचे सेवेसी 


सेवक महिपतराव घोरपडे देशमुख ता र कृतानेह दंडवत शके १७०४ शुभकृत नाम सवछरे 
कार्तिक सुध त्रितीया कारणे लेहून दिल्हे पत्र यैसिजे श्री देवास नेवेध्य व ब्राह्मण भोजन नित्य घडावे तेणे 
करून आपले कौज्ञास व वृत्तीस धयेस्कर यैसे जाणून साल समंधी साहित्याची नेमणूक करून तुमच्या वौश 
परेपरे स्वाधीन केळे आसे बिबै. 


९ तांदळ दररोज ना परा बार ६ तूप दररोज ४ पा 


बारमाही 


मोही कैली २॥ ६ १२ दक्षणा दररोज ६ 
८ गहू दररोज कैली बारमाही २ पान सुपारी 

३ दर प्रा ३7 माजी वगैरे 

२ दाल दररोज श॥ बारमाही ग मिठ 


१ धान्याची कसर 


एकूण रु. ४४ चवेचाळीस करार करून ई' मजकुरचे हफदारीच्या येवजी नेमणूक साल दरसाल 


केविली असे त्याज शा घेऊन श्री चा नवेध्य व ब्राह्मण भोजन तुमचे येकाचे नित्य वौशपरेपरे चालऊन 
अनभव दरसाली प्राग घेतू जावा आमच्या घोरपडेचे वौशी जो कोणी अधिकारी होईल त्यानी वर्षासन करून 
दिल्हे शा तुम्हाकडे चालवावे अंतर केलियास श्री शपूत त्यास असे सुत सलास समानीन मयाअलफ जाणीजे 
६०१ जिल्हेज 


श्री इ. स. १७८२ 


वेदमूर्ती राजमान्य राजश्री बाबूभट बिन विश्वनाथ भट जोतीसि व गंगाधर भटबिन नरहरि भट 
जोतिसी *॥ वाळवे स्वामिचे सेवेसी 


सेवक महिपतराव घोरपडे देशमुख ता आ र कृतानेक दंडवत शके १७०४ द्रुभकृत नाम सवछरे कार्तिक श्रुध 
त्रितीयेस पत्र लेहून दिल्हे येसेजे तुम्ही येऊन विदीत केळे जे कसबे मजकुरी आपले प्राचीन ईनाम आहे व 


जिल्हेदाराकडून नवीन ईनाम *॥ मजकूरी व तर्फ मजकूरच्या गाव ग ना ईनाम जमिनी करून दिल्ह्या आहेत 
त्या जमिनीवर देशमुखीच्या हकदारी करिता पुढेमागे कोणी उपसर्ग करतील यास्तव आपले माफीचे पत्र 
असावे त्याजवरून तुम्ही वतनदार शिष्ठ ब्राह्मण तुम्हास आमचे तर्फेने उपद्रव कोणेविसी आसू नये. यैसे 
जाणून तुमच्या ईनामास देहमुखीच्या हकदारी करिता माफी करून पत्र दिल्हे आसे वंशपरंपणे अनभवून 
सुखरूप राहाणे जाणिजे छ जिल्हेज छा सतास समातीन मयाअल फ. छ. मार आपल्या घोरपडेचे पैज 
कोणी होईल त्यानीही लिहिले प्रत चालवावे अंतर करू नये जाणिजेछ. मतर 


सा. ज.दप्तर १५०० 
इ. स. १७८२ 


र्छ सौजन्य श्री मोकदमा न वाळवे यासि 


महिपतराव घोरपडे देशमुख ता "आ र॒ छासलास 
समानीन मया व अलफ वेदमर्ती राजश्री बाबूभट जोतिसी 
बिनविश्वनाथ भट जोतसी व गंगाधर भट बिन नरहरि भट 


जोतसी *€॥यासि श्रावण यासीच्या अनष्ठाना निमित्य 
सौळलदर साल नेमणूक 
१५ पारथीव लिगे यास पर्यंत दररोज १२ शरा करावी यास 
५ पोटगी 
१० दक्षिणा 
१५ 


७ ग्रामदेवतास मास पर्यन्त अभिषक व पुजा करावी त्याची दक्षिणा येकून बावीस रुपये करार करून को 
मजकूरच्या हकदारीच्या यैवजी देविळे असत साल दरसाल नेमणूक ५ बावीस रुपये जोसी मजकूर यासि 
हांगामी पाव ते करित जाणे. भाऊपण्याच्या वरसली प्रमा ज्याचे ते अनभव घेतील नवीन पत्राचा उजरसाल 
दरसाल न करणे या पत्राची तातिक घेऊन हे पत्र परतोन भटजी यासि देणे जाणिजे छ १ जिल्हेज शके 
१७०४ शुभकृत नाम सवंछरे कार्तिक शुध त्रितीया छमूग र 


श्री तालिका इ. स. १७८४ 
सा. ज. द. रु. नं. १४९८ 
ते. न. 


्छ सौजन श्री देहाये आठरा प्रा वाळवे यासी महिपतराव घोरपडे देशमुख शा मजकूर छा खसय समानीन 
मया अल्फ वेदमुर्ती बचभट पुराणिक व वेदमुर्ती बाजीभट पुराणिक *॥ मजकूर याचे वर शासन पुर्वी पासून 
चालत आहे त्याज बाजीभट व बंचभट यानी यथा विभोग घ्यावे त्यास बचंभट समजून घेत नाहीत. सबब 


बाजीभट यानी करार जे आम्हास देशमुख व देशपांडे सागाल त्याभो वर्तु यैसा करार आहे, त्यास सालाबाद 
प्रमाणे बाजीभट याजकडे वर सासन देत जाणे कोणे गोष्टीची दिकत न घेता वर सासन देणे येविसी फिरोज 
बोभाट येऊन देणे जाणिजे छ. ७ माहे साबान मोर्तब 


श्री 


कमल सा. ज. द. रु. नं. १५३४ 
सिका इ. स. १७८८ 


राजश्री भास्कर बिन हरभट स्वामिजे सेवेशी सेवक मालोजी महिपतराव घोरपडे ता वाळवे कृतानेक 
दंडवत विज्ञापना असिजे मौजे बहादूरवाडी येथे श्री सिधश्वर व विठोबाची स्थापना केली ते समई देवाचे 
पुजेस कोण यवजावे यैसे तीर्थरुप राजश्री दाजीचे चिताई नई जाणोन तुम्हास बोलावून आणीन सांगितले जे 
तुम्ही स्नान संध्या व पुराण आध्यापन करुन सुचित भूत अहा तरी-श्री. ची पुजा करून आम्हास कल्याण 
चिंतोन असावे येविसी तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व रक्षणास व श्री. च्या नेवद्यास येवून जमीन बिघे १५ साडेसात 
हाताचे काठीने मौजे येडे येथील आमच्या देशमुखच्या ईनाम पा दिल्ही आसे तरी वंशपरंपरा जमिनीचा 
भोगवटा घेऊन देवाची आचरना करून सुखरुप रहावे सदरहू देवाच्या कानुकायदेत व नेवदेत हारएक विसी 


जोशी व गुरव वगैरे कोणी यासि अर्थी अर्थी बोलावयास सबध नाही यासी कोणी आमचे वौ सीचा आथवा 
आमचा भाऊबंद घोरपडे याचा वंसिचा कोणी दिला हरकत करतील त्यासी श्री सिधस्वराची होफत आसे व 
कासति महापातक केले याचे हीस हे लिहून दिल्हे पत्र सही सही शके १७१० काल युवितक्षी नाम संवत्सरे 
जेष्ठ वा ९ सन तीसा तिसैन मया व अलफ तेरिख छ २१माहे जिल्हेज मोर्तब सुद. मोर्तब 


सातारा जमाव दप्तर 
रू. नं. १५०१ 
श्री इ. स. १७९६ 
गो ब्राह्मण प्रतिपाळक राजमान्य राजश्री 
महिपतराव घोरपडे देशमुख ता] वाळवे याप्रती पूर्वक, 


महादेव भट बिन धोंडभट गद्रे आसिर्वाद उपरी येथील कुठल जाणून स्वकिये कुशल लिहाव विशेष 


आम्हास *॥ मजकुरी जिल्हे दाराकडून ईनाम जमिन बिघे १२ बारा चालत आहे. त्यास देशमुखीचे 
हकदारीचा येवज माफी व्हावा म्हणोन सर्वच ब्राह्मणानी विदीत केले त्याजवरून देशमुखीचे हकदारीची 
यैवज माफी करून पत्र वडिलाचे नावाचे पाठविले ते राजश्री माणकोपंत तात्या देशपांडे याचे विद्यमाने प्रविष्ट 
होऊन संतोष जाहला ब्राह्मणास चालवणेच आपणास अगत्य आहे. त्यास श्री सनिध स्नान संध्या करून 
कल्याण इच्छित आहे बहुत काये लिहिणे हे आक्निर्वाद. 


शके १७१८ नतनोम सवछरे आषाढ शुध २ 


श्री सातारा जमाव दप्तर 
रु. नं. १५०१ 
इ. स. १७९६ 


गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजमान्य राजश्री 


महिपतराव घोरपडे देहामुख १॥ वाळवे या प्रती पुर्वक 


भास्कर भट बिन गंगाराम भट जोसी दिक्षीत आसिर्वाद उपरी येथील कुठल जाणून स्वकीये कुशल 
लिहावे विशेष आम्हास कसबे मजकुरी जिल्हेदाराकडून ईनाम जमिन बिघे -- ५ पांच चालत आहे त्यांस 
देशमुखीचे हकदारीचा यैवज माफी करून पत्र पाठविले ते राजश्री. माणकोपंत तात्या देशपांडे याचे विद्यमाने 
प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. ब्राह्मणास चालवणेचे आपणांस आगत्य आहे त्यास श्री सनिध स्नान संध्या 
करून कल्याण ईच्छीत आहे. बहुत काय लिहणे हे आक्निर्वाद 


शके १७१८ नळनाम सवछरे 
आषाढ सुध २ 


श्री नकल इ. स. १७९६ 


सातारा ज. द. रु. नं. १५०१ 


वेदशास्त्र सपन्न राजश्री बाबूभट बिन विश्वनाथ भट जोसी *॥ वाळवे स्वामिचे शेवेसी 


सेवक महिपतराव घोरपडे देशमुख त ग वाळवे सग दंडवत विनंती येसिजे तुम्ही निवेदन केले जे 
आम्हास जिल्हे दारा कडोन कग मजकुरी व मौज येडे तग मजकर येथे ईनाम जमिन आहे त्याची 
देशमुखीचे हेकदारीचा येवज ईनाम करून द्यावा म्हणजे स्नान संध्या करून स्वस्थ राहू म्हणून त्याज वरून 
ध्यानास आणिता तुम्ही सत्प्रात्र कुटुंब वळछल तुम्हास सदरहू जमिनीची हकदारीचा येवज ईनाम करून 
दिल्यास आपल्यास श्रेयस्कर यैसे जाणौन जिल्हेदाराकडिल तुमची ईनाम जमिन बिघे 


व मौजे नागठाणे 
८ । क. वाळवे 
५ मोजेयेडचामाार 


येणेभ) साडे अठरा बिघे तुमची ईनाम जमिन त्यांचे देशमुखीचे हकदारीचा यैवज आकार ब] 
तुम्हास ईनाम करून देऊन भोगवटीयांस हे पत्र करून दिल्हे आहे तरी तुम्ही आपले पुत्र पौत्रादी वंश परेन 
सदरहू शो जमिनीचे हकदारीचे यैवजाचा उपभोग घेऊन स्नान संध्या करून कल्याणाचितोन स्वस्थ असावे. 
यासिकोणी आमचे वंशीचा आथवा आमचे भाऊबंद घोरपडे याचे वंशीचा हिला हरकत करतील त्यास श्री 
सिद्धश्वराची व श्रीकृष्णेची शफत असे व काशीत महापातक केल्याची प्राप्ती असे हे ईनाम पत्रे लेहून दिल्हे 
सही शके १७१८ नलनाम सवछरे वैशाख व ग ५ सु सीत तीसैतमया व अलफ छ १७ जिल्काव. 


सातारा ज. द. रु. नं. १५०१ 


इ. स. १७९६ 
नकल 

वेदशास्त्र संपन राजमानो राजश्री 

गंगाधर व्यास बिन पुरूषोतम व्यास खेम वाई स्वामिचे 

सेवेसी 


सेवक महिपतराव घोरपडे देशमुख त वाळके सो दंडवत विनंती असिजे तुम्ही निवेदन केळेजे *। वाळवे 
येथे आम्हास जमिन ईनाम प्रचिन राजपत्री आहे त्या जमिनीचा देशमुखी चेहकदारीचा अवज इनाम करून 
द्यावा म्हणजे स्नान संध्या करून कल्याण चितोन स्वस्थ राहू म्हणोन त्याजवरून ध्यानात आणिता तुम्हास 
जमिनीचा हाकदारी दिल्यास आपणास स्येयस्कर यैसे जाणोन $॥ वाळके येथे तुमची प्राचीन राजपत्री 


जमिन बिघे १२/३ " सवाबाराबिघे साडेतीन पांड आहे त्या त्याजमिनिची देशमुखीचे हाकदारीचा येवज 


तुम्हास ईनाम करून देऊन हे ईनाम पत्र भोगवठी यासी करून दिल्हे आहे तरी तुम्ही व तुमचे पुत्र पौत्रादी 
वंशपरंपरेन सदरहू ५) जमिनीचे हाकदारीचे यैवजाचा उपभोग घेऊन स्नान संध्या करून स्वस्थ असावे 
यासि आमचे वंश्ीचा अथवा आमचे भाऊबध घोरपडे याचे वंशीचा कोणाही हा हरकत करिल त्यास श्री 
सिद्धेश्वराची व श्री कृष्णेचा व काशीत माहापातक केल्याची शफ्त असे हे इनाम पत्र लेहून दिल्हे सही शके 
१७१८ नलनाम सवत्सरे वैशाख व ॥ ५३ " सीत तीसैन मया व अलफ छ १७ माहे जिल्कात 


श्री सातारा ज. द. रु. नं. १५०१ 
इ. स. १७९६ 


वेदशास्त्र संपन्न राजेश्री नारायण भट बिन बपू भट रमराणेक ॥ वाळवे स्वामिचे शेवेसी 

सेवक महिपतराव घोरपडे देशमुखे त ॥ वाळवे सश दंडवत विनंती यैसिजे तुम्ही निवेदन केलेजे 
आम्हास कसबे मजकूरो जिल्हेदारा कडीन ईनाम जमिन आहे त्याची देशमुखीचे हाकेदारीचा ऐवज ईनाम 
करून घ्यावा म्हणजे स्नान संध्या करून कल्यान चितोन स्वस्थ राहू म्हणोन त्याज वरून ध्यानास आणिता 
तुम्ही सत्पात्र कुटुंब वत्सल तुम्हास सदरहू जमिनीचे हकदारीचा येवज ईनाम करून दिल्यास श्रेयस्कर यैसे 
जाणोन कग मजकूरी तुमची ईनाम जमिन बिघे सुमार ७५ साडे सत्रा बिघे पावणे दोन पांड आहे त्याची 
देशमुखीचे हाकदारीचा येवज आकार ब ए तुम्हास ईनाम करून देऊन भोगवरी यासी हे पत्र करून दिल्हे 
आहे तरी पुत्र पौत्रादी वंशपरपरेन उपभोग घेऊन स्नान संध्या करून स्वस्थ असावे यासि आमचे वंशीचा 
आथवा आमचे भाऊबंद घोरपडे याचे वंशीचा कोणी हिला हरकत करतील त्यास श्री सिद्धश्वराची शाफ्ते असे 
हे ईनाम पत्र लेहून दिल्हे सही शके १७१८ नलनाम सवत्सरे वैशाख वद्य ५ सु. सीततीसैन अलफ छ १७ माहे 
जिलकाद. 


इ. स. १७९७. श्री. तालीक 
सिका सातारा जमाव द. रु. नं. १७१२ 
७४९३ 
इनाम ले.नं 
ष्‌ 
कमिठडान 


आजसुभा राजश्री दौलतराव शिंदे त मोकदमानी देहाय मौजे नांदगाव व मौजे माजगांव व मौजे 
सोनापूर व मौजे सेलकेवाडी व मौजे करजे व मौजे माडवे व मौजे निनाम व मौजे पाडळी व मौजे कुसवडे व 


मौजे आसनगांव ता सातारा *' समान तीसैन मया व अलफ रा. पेदाजीराव घोरपडे देशमुखी प्रा सातारा 
याजकडे दोनसे वर्ष देशामुखीचा हाक रुसूम वगैरे सुदामत चाळत आसता आलिकडे राजश्री मालोजी 
घोरपडे घटाईन देहाय मारचा एकरूसूम वगैरे नेतात म्हणून विदित जाले. त्याजवरून हे ताकीद पत्र सादर 
केले आसे. तरी देहाये मजकूरचा देशमुखीचा हक रुसूम वगैरे ईनाम फजफर्मास पेदाजीराव घोरपडे 
देशमुख याजकड पेहजी चालत आल्या ॥ चालवणे दिकत न करणे जाणिजे. ६०.२० जमा वल मोर्जब 
सुद 


सातारा येथील सि. जज यांचे कोर्टात 


स्पे. हि. मु. नं. १/१९७३ 

सदरहूचा उतारा असल 

रूजू पाहिला. 

ता. तेवेत्यव 
खरा उतारा 
सही... 


2009089 ७४ ॥6 
॥॥॥[॥७55 ॥॥ ॥58 89॥॥॥0॥ ॥ लीर्ही 
55/- 
. (७. 
10./.1946 


सातारा येथील सिव्हील जज्य साहेब सि. डी. 
यांचे कोर्टात स्पे. हि. मु. नं. १/६ 

महिपतराव खंडेराव घोरपडे ! वादी 

दि कलेक्टर अँड कोर्ट ऑफ वार्डस ! प्र. वादी 


सातारा 
सदरकामी वादीतर्फे साक्षीदार बाबुराव 


बाळाशी! घोरपडे यांनी आपले जबानीस 
गुदरला ता. १०-३--४६ 

सही... 

वा. साक्षीदार. 


हुजूर हुकूम नं. १८०० वरून सदरहू कागद 


वादी साक्षीदार तर्फ वकील यास परत दिला. ता. २२--१२--४६. 


सही... 
रेकॉर्ड किपर 


इनाम कमिठान 
गोल सिका 


श्री तालिका 
सीका ७४९३ 


आज सुभा राजश्री दौलतराव सिंदे 
ता मोकदमानी देहाये मौजे नांदगाव 


व मौजे माजगाव व मौजे सोनापूर व मोजे सेलके 
वाडी व मौजे करंजे व मौजे मांडवे व मौजे नि 


नाम न मौजे पाडळी व मौजे कुसवडे व मौजे 
आसनगांव त॥ सातारा सुमा समान ती 


सेनमयाव आलणफे रो पेदाजीराव व घोर 
पडे देशमुख प्रग सातारा याजकडे दो 
नसे वर्ष देशमुखीचा हाक रुसूम 

वगैरे सुदामत चालत आसता अलिकडे 
राजश्री मालोजी घोरपडे धटाईने दे 
हाये मगरचा हाक रुसुम वगैरे नेतात म्ह 
ण ऊनें विदित जाले त्याजवरून हे ताकि 
द पत्र सादर केले आसे तरी देहाये म 
जकुरची देशमुखीचा हक रूसूम 

वगैरे इनाम फड फर्मास पेदाजीराव घोर 
षडे देशमुख याजकडे पेशजी चालत 
आल्या प्रमाणे चालवणे दिकतन कर्णे 
जाणीजे छ. २० जमादिवल मार्तब सुद. 


इ. स. १८०१ श्री सातारा जमाव द.रु. न. 


सिका इनाम १७१३ 
ए ले. न. ७२०६ 
कमिठान 


गा 


गा 
आज्ञापत्र राजश्री चतुरसिग राजे भोसले, ता. मोकदमानी देहाये ता. सातारावि " त 


१ मौजे नादगाव १ मौजे माजगांव 
१ मौजे सोनापूर १ मौजे (माडवे) 
१ मौजे निनाम १ मौजे (पाडळी) 
१ मौजे कुसवडे १ मौजे आसनगांव 
१ मौजे पिलाणी १ मौजे सेलकेवाडी 
१ मौजे करंजे 

द ११ षु 


४॥ए ईसन मयातेन व अलफ देहाये मजकूर येथील देशमुखीचे हाक व ईनामाचा यैवज मालोजीराजे 
घोरपडे देशमुख ता मा र याजकडे चाळत आहे. त्याचे सरकारात अगत्य जानोत मनाई केली असेल तर 
याजकडील वतनास तगादा एकंदर न करणे जाणिजे छ २ शाबान "7 हुजूर मोर्तब असे. 


वार 2001080909 [॥॥6 


१॥१॥[[॥७55 ॥ [॥8 89॥॥॥8[0॥ ॥|॥ 


(॥्ह 


50/-- 
७. ७. 
10--3--1946 
सातारा येथील सि. जज सातारा येथील सिव्हिल जज्यसाहेब 
यांचे कोर्टात सि. डी. याचे कोर्टात, 
स्पं. हि. मु. न. स्पे. दि. मु. न. १५३ वादी 
३ महिपतराव खंडेराव घोरपडे 
१९४३ दि कलेक्टर अँण्ड कोर्ट ऑफ 

वार्डस सातारा प्र. वादी. 
सदरचा उतारा असल 
रुजू पाहिला सदरकामी वादीतर्फे साक्षीदार 
ता. ३१--७--४६ बाबूराव बाळास घोरपडे यानी 
खरा उतारा आपले जबानी गुदरला १०--३--४६ 
सही. सही-- 

वा. त साक्षिदार. 
हजर हुकूम नं. १८०० वरुन सदरहू कागद वादी 
साक्षिदार तर्फे वकील यांस परत दिली ता, २२--१२--४६ 
सही/- 
रेकॉर्ड-कीपर. 

ळे. ७६ (५) नक्कल श. १७६४भाद्र. व ५ 
मू. दा, प. श्री इ. १८४२ सेंबर 


वादी घोरपडे "प मोकदम मौजे तासगाव ता! सातारा पेटा मार 3 " सलास अबेंन मया तैन व 
आलफ लेहूल दिल्हे याद मौदे माकुरीची पाटीलकीचा मूळ वतनदार कोण होता त्याजपासून पाटीलकी 
कोणते तऱहेने तुम्हास कसी मिळाली व त्याजला वर्षे किती जाली व तक्षीमा किती होत्या व हाली तक्षीमा 
किती चालतात पाटीलकीत कारभार गावी राहून करता किंवा परगावी राहून करता मूळ वतनदार येक होता 


की कसे होते आधि वतन कोणास मिळाले वडिल कोण व सदरहू वतन लो घेतले आहे किंवा कसे व वतन 


तुम्हाकडे चालत आहे त्याजऐे कोणास खो दिल्हे आहे किंवा नाही योवेसी सदरी सवाल केले आहे ते 
पाहून जाब लेहून देणे म्हणोन आज्ञा [येथून अक्षर निराळे. शरि. च. खं. ८-१२] त्यास मूळ पाटीलकीचे वतनदार 
कासार कोष्टी होते त्याचे नावाची माहितगिरी नाही पुढे ते कासार कोष्टी काळात परागंदा होऊन गेले त्याचे 


कोणी नाही, याजमुळे गाव उज्याड पडला तो आमचे मूळ पुरुष बाजीराव राजे घोरपडे विज्यापूरचे बाछ्याव 
याजकडून कामगिरीकरिता वाई देशाकडे आले तो ते परत जाताना मौजे तासगाव ता] सातारा हा उज्याड 
जाहाला होता ते मुकामास आले तो गावातून कुंभार येऊन आमचे वडिलास सदरी लिहिली हाकिकत 
सांगितली नंतर आमचे वडिलांचे वडिल विज्यापूरास जाऊन सदरी लिहिता हा मार बाछयाव यास विदित 
करून मौजे मारचे येथील मजला पाटीलकीचे वतन करून दिल्हास मी वसाहात करीत आसी विनंती केली 
त्याजवरून सरकारातून मौजे मार येथील पाटीलकीचे वतन आम्हास दिल्हे मग आमचे वडिलांचे वडिल 
मौजे मा येऊन त्याणी गावची वसाहत केली, परंतु जमिनीची लागण कुलभरणा नाही यामुळे होईना तेव्हा 
ताटे यास आणून आ (म्हा) कडे दरोबस्त वतन चालत होते, त्याजभो लागणीबद्दल निमे वतन देऊन 
लागण केली आणि आपल्याकडे वडिळलपणाचे निमे वतन ठेविले त्यास बहुत वर्षे जाहली त्याप्रमाणे (हाली 
वहिवाट चालली आहे) आम्हाकडे वडिलपणाचे मानपान दरोबस्त चालतात आमचे पाठीमागून आमचे 
वडिलानी तोत्यास मानपान दिल्हे आहे त्याश्रो तेही वहिवाट करितात व पाटिलकीची वहिवाट मौजे मारी 
राहून करिता मूळवतनदार दोघे होते आधि वतन आम्हास मिळाले वडिल आम्ही सदरहू वतन खरेदी घेतले 
नाही व आमचेकडे वतन चालत आहे, त्याजभरो कोणास दिल्हे नाही हाली तक्षिमा दोन चालतात याप्रमाणे 
मजकूर आहे, तो सरकारात लि) दिल्हा आहे जर करिता चौकसीने खोटा मार लि) दिल्ह आशे श्ाबूद 


जात्यास सरकारचे गुन्हेगार आज्ञा होईल त्याभ्रो| वर्तणूक करून ही याद लेहून दिल्ही सही मिर. भाद्रपद 


वा ५ ठाके १७६४ शमु कृतमान सवत्सरे छ १८ माहे साबान 


नि नांगर मालकाचे हातचा जे हुजूर ब्रा बाळकृष्ण अनंत कुळकर्णी. 
खंडरराव घोरपडे पाटील मौजे मार 

ले. ७९ (८) 

मु. दा. प. 


१ घोरपडे देशमुख यांच्या गावचा आकार कर्जपटीस सरकारातून वसूल करणे येसी आज्ञा त्यास तुम्ही 
म्हणता की मालोजीराजे देशमुख याचा निमे यैवज देऊ त्यास त्या गावचा आकार दोन हिसे ष्हा ४५६ 
होतात व बाजोजी देशमुख याजकडे तासगाव नादगाव वजा करुन रु. दोनशे होतात या प्रमाणे आहे तरी 
तुम्ही आकार प्रमाणे पाठवणे म्हणजे बाजोजी देञमुखाकडे त्याजवर रोखे केळे जातील. 


मौजे फत्यापूर -- नांदगांव सिवेचा कणिया 


श्रीमंत राजश्री पंत प्रधानासाहेबाचे सेवेसी. 


तकरीर कर्दे मोकदम मौजे फत्यापूर त सातारा प्रात वाई छुप तीसैन म या आलफे कारणे सेवेसि 
तकरिर लेव्हुन दिलही ऐसिजे आमची व मौजे नादगाव त'.मज सातारा याची सीव वोढ्याच्या पाणीयाचे 
धारेची कदिम व पुर्वी पासून चालत आसता साप्रत नांदगाव कर जबरदस्ती करून सिवेचा वोढा फोडिला 
भाज करिता त्याचा व आमचा कणिया जाला म्हणून आम्ही साहेबाकडे फिर्याद आलो त्याज वरून साहेबी 
नांदगाव करास हुजूर आणिजे आणि उभयता पासि वागले वर्तणुकेस जामिन घेऊन तकदिल लेहुन देणे 
म्हणून आज्ञा केली त्यावरुन आम्ही आपली तकरिर लेहून दिल्ही यैसिजे आपले व मौजे नांदगाव ता! 
मेजकूर याची पिव पुर्वापार वोढी याची परंपरागत चालेत आली वोढी याचे धारेचे दक्षणेस नादगावचे रान व 
वोढायाचे धारेचे उतरेस आमचे रान याप्रमाणे दोहि गावचा भोगवटा वशपरंपरेने चालत आसता खतोजी 
गाढवे पाटील व नाईकजी गाढवे पा व पेधोजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे पाटील मौजे नादगाव याणि 
सुभानजी बाजी पाटील घाटगे मौज मगर याच्या शेताच्या बुडख्याचे दक्षिणेस सिवेचाकडे जात होता त्याचे 
वळण धनुष्याकृती पहिळे पासून होते त्या वळणाबद्दळ कजिया केला तेव्हा आम कैलासवासि नाशे कृष्ण 
सुभेदार दि॥ श्रीमंत पंत प्रतिनिधी व आपाजी हणमंत सुभेदार दि खालसा याजकडे सातारी याचे मुकामी 
जाऊन वर्तमान निवेदन केले त्यावरून सुभेदारानी नादगाव करास हुजूर आणून सिवेच्या निवाड्याबद्दल 
गोत नेमून दिल्हे ते गोत आम्ही व नादगावकरानि सिवेवर जमा केले त्यानी सिव पाहिली नांदगावच्या रानात 
तीटवेवाडीनजीक चिचेच्या झाडाजवळ गोताने मुकाम केला होता तो कैलासवासि श्रीमत महाराज 


छत्रपती यांची स्वारी सिकारीबद्दल आली त्यानि गोताचा जमाव पाहुन विचारिलेजे हे कोण आहेत 
इतके जमा वहाव याचे कारण काय म्हणून आवघे गोत माहाराजा पासि येऊन उभे राहिले महाराजानी 
गोतास विचारले की तुम्ही येथे जमा व्हाव याचे प्रयोजन काय तेव्हा गोतानी सांगितले की फत्यापूर व 
नादगाव या हरदुगावची सिव वोढी याच्या पाणियाचे धारेची आहे साप्रत नादगावकर वोढा वडू लागले 
त्याजबद्दल सुभेदारानी निवाडिया करिता आम्हास आज्ञा केली आहे तेव्हा आम्ही व नांदगावतर गोताजवळ 
होतो माहाराजास भेटी ठेविल्या माहाराजानी सिवेचा वहिवाट विचारिला तेव्हा पुरातन सिव वोढी याच्या 
पाणियाची धार याप्रमाणे भोगवटा वंशपरंपरेने चालत आला आहे म्हणोन सांगितले तेव्हा माहाराजानी आज्ञा 
केली की पुरातन वहिवाट वोडियाचे सिवेचा चालत आहे त्या श्र पुढेही हरदुगावाने चालावे नवीन खटला 
करावयासि दरकार नाही गोत जमा जाले होते त्यास आज्ञा केलीजेदोन्ही गाव खर्चाखाती आनु नयेत तुम्ही 
उटोन आपल्या आपल्या गावास जाणे त्या वरून पंचाईत आपल्या गावास गेले- गोतानी निवाडा करून 
कागद पत्र करून दिल्हा नाही माहाराजानी आज्ञा गोताचे समक्ष केली हे हर दु जनानी मान्य केली आणि 
पुरातन वहिवाट शो नांदगावकर व आम्ही चालत आलो गोत नावानिशिची यादी आला हिदा हे त्यापैकी 
वर्तमानी कोणि नसते त्याअलिकडे आजमासे तीस वरसे पर्यंत ते व आम्ही चाळत आलो यापुढे विसा 
वर्षामध्ये नांदगावकरांनी जबरदस्तीने पुरातन वोढीयाची वहिवाट सोडून नविन वोढियाची वळणे खणून 
आमचे रान घेतले बि 


१ सुभानजी बिन बाजी पाटिल घाटगे मौजे मजकूर याच्या सेताचा दक्षणेस पुरातन वोढा सिवेचा जात होता 
तो दक्षणेस वळून खणून वोढा अलिकडेस लाविला आणि राजश्री बापूजी शामराज यासि जमिन ईनाम 
म्हणून दिल्ही आम्ही तेथे दोही परतु न येकता बापूजी झामराज याचे जबरदस्तीमुळे आमचे रान वोढियाचे 
वळ आणमासे घेतले आसे कलम १ कुसाजी बिन पिलाजी घाटगे पा मौजे मा याचे सेत दळे सुतारकीचे 
आहे दक्षणेस सिवेचा वोढा जात होता तो नांदगावकरानी वोढा वळून अलिकडे घातला खडक फोडून पाणि 
आमच्या रानात घालवून सेत बेद आपल्या रानात घेतली तेथे मळा केला जमिन अजमासे बिघे हली घोरपडे 
करितात जमिन घेतली त्यास वरसे आजमासे पंधरा होतील 


कलम 


१ सुभानजी बिन बाजीपाटिल घाटगे याचे सेत बेदेच पिपळानजीक पश्चिमेस आहे त्याचे कडेस सिवेचा वोढा 
जात होता तो नांदगावकरानी व राघो आपाजी निण घोरपडे याणि जमाव सुधा येऊन जबरदस्तीने, वोढा 
दुसरा खणून आमच्या रानात पाणी घालऊन वोढ्याचे वळण कदीम आमचे रान होते आणले आपलेकडे 
घेऊन नवीताल बाधिला तेर्जामन नांदगावचे महार करतात जमिन घेतली त्यास वरसे अदमासे पाच जाती 


कलम 


१ कुरणानजीक सेत कुसाजी ा घाटगे याचे माळ बेदेचे सेत आहे त्याचे कडेस सिवेचा वोढा आहे तो वोढा 
नांदगावकरानी व बापूजी शामराज याणि येकत्र होऊन माणसे लाऊन वळून आमच्या रानात घातला आणि 
जमिन आजमासे बिघे २ आपल्याकडे घेतली त्यासवरसे अजमासे पाच जाती 


१ सुधानजी बिन बाजी * " व माणकोजी बिन धारोजी * " घाटगे याच्या पट्याचे बुडखियासिसिवेचा 
वोढा आहे त्या ओढ्याचे वळण उकरुन आमचे रान राघो आप्पाजी वाळिंबे नि घोरपडे बासि ईनाम 
नांदगावकरानी देऊ करुन याजकडे प्यादे व स्वार व गावेचा जमाव हत्यार बंद होऊन सोबत नागर बरोबर 
आणुन आमच्या रानात जमिन नागरु लागले तेव्हा आम्ही जाऊन ग्वाही दिल्ही ते मा मानितात मग 
नागरापुढे आडवे पडलो त्यास आम्हास पायास धरुन वोढून टाकिले तेव्हा आम्ही तिराईत गाव 
नांदगावकरासि बोलावया करिता आणिले त्यासि नांदगावकरानी कजिया करुन तिराईतास तोडिले व 
मारिले व घडुते घेतली मागतिराईत गाव उघडे बोडके आणवाणी जखमी रक्‍ते गाळित आपल्या गावास गेले 
आम्हास तोडिले व माहिल व तुटिले त्याचा विस्तार तकरिरे मध्ये करावा तरी पिस्तारवाढतो कलम 


१ राजश्री कृष्णराव भिकाजी कुलकर्णी याच्या मळियाचे नैरित्येच्या कोणास सिवेचा वोढा जात होता तेथे 
नांदगावकरानी जुन्या वोढियाच्या तोडास दगड लाविते त्यामुळे वोढियाचे पाणी आमच्या रानात बागा लगत 
आले आहे 


१) नांदगाव करानी आमच्या रानात येऊन खराबा केला बि तपसिल 


१ कुसाजी पाटिल घाटगे याचा ऊस लुटून नेला त्याची मोजदाद किले सातारा येथील हकिमानी केली 
उसाचे बुडखे सुमारे १४०० व पुढे पंधरा दिवसानी गुराळ लागले तेव्हा नादगांवकरानी जमाव करुन घोरपडे 
पागा व प्यादे घेऊन येऊन गुराळ तुटिले व ऊस व रस मनस्वी खादला गुळ मात्र नांदगावकरास सापडला 


नाही माळवे व गहू व हरभरा हतेश्ा लुटितात व आंब्याची लावणिची झाडे तोडिली व आपटिली व शेर 
तोडिले 


१ आमच्या रानातील विहिरी चार ढासळल्या वरोट पाडिले व सगिबाजवा फोडिल्या माळवे लुटून नेली व 
ऊस मोडिले व केळी तोडिल्या 


१ शेतातील आवताची लोखडी व कुराडि व खुरपी व शेतकरी याची घोगडी हर हमेशा नेतात भरसुणी आली 
म्हणजे या दोचौवरसामध्ये वोला हरभरा लोब्या व हुरडा कांदे व गाजरे व वगैर माळवे जबरदस्तीने नेतात 
आणि सेत करियांसि मार देतात कलम 

३ 


सदरहू प्रो नादगाव करानी आम्हापरी गहजेब केला असे लेहून दिल्ही तकरिर पंचाईत मते कलमे खरी 
करुन देऊ खरीन करु तरी दिवाणचे गुजेगार व गोताचे आन्याई हे तकरीर लेहून दिल्ही सही तेरिख ११ 
माहे जिलकाद शके १७११ सौम्य नाम संवछरे श्रावण शुद्ध त्रयोदसि 
निशान नागर बिकमल गोपाळ सदाशिव कुलकर्णी 

मौजेमा र 


श्री. १ 


यादी मौजे फत्यापूर व नांदगांव तग सातारा या हरदु गावचा सीवेचा कजिया होऊन हरदुगाव 
सरकारात श्रीमत राजश्री पत प्रधान याजकडे गेले त्याजवरुन श्रीमंतानी हरदु गावची सीव पाहाण्याकरिता 
राजश्री मोरो वामन सुभेदार व राजश्री तारो गणेश दामले व राजश्री विठ्ठल लक्ष्मण कोडोलीकर व राजश्री 
जनार्दन त्रिवक फडणीस नि ग राजश्री सदासिव आप्पाजी सुभेदार व राजश्री खंडो श्रीनिवास देशपांडे प्रात 
सातारा यासि व शिवघडे गावचे पंचाईत नेमून दिल्हे त्याणी फत्यापूरी येऊन मुकाम केला आणि फत्यापूरकर 
मोंकदमास आज्ञा केली की पूर्वापार तुमचा सिवेचा भोगवटा कोठून आहे तो दाखवणे त्याजवरून 
फत्यापूरकरानी सिवेचा ओढा पाणी याचे धारेचा वहिवाट परंपरागत चांलत आली आहे ती दाखविली 
सुहूसन तीसैन मया व आलफ इाके १७११ सौम्य नाम सवछरे भापद आ १३ 


छ २६ माहे जिल्हेज. 


१) कुरणा पासोन ओढा तहद उत्तरेस डोंगरापर्यंत आपली शिव त्यात खोजेवाडीकर याचा व आपला 
कजिया आहे 


२) कुरणाचे खाली दक्षणेस नांदगांवकर याची व आमची ओढ्याची हाद त्यास वरूलाजवळ बापूजी शामराज 
आणि कुसाजी पाटील यांचे बेदच्या माळाचे पश्चिमेस ताळ बाधोन वोढा फीरऊन हाली शेत करीतात 
नांदगांवात सनद आहे त्याच आमची जमिन रेटून शेतजबरदस्तिने करितात बापूजी शामराज यासि सनद 
जमिन नादगावचे रानात शिवेच्या ओढ्यालगत पश्चिमेस आहे त्यास आमच्या रानात बेदचा माळ कर्जे 


कुसाजी पाटील त्यास पुरातन ओढा सिवेचा जात होता तोस तो ओढा जवळ ताल बाधोन फत्यापुरचे रानात 
पाणी घाळून बेद फत्यापूरचे रान बापूजी शामराज याणि घेतले जमिन बिघे २ दोन तपसिल 


गावहित पेरा भात 


२ 


तेहाती नजरेस घाले असे 


१ पादुका पाल वाटेजवळ वोढीयाचे थडग्यावर होत्या त्या खोजेवाडीकर याणि कारिच्या झाडाजवळ नेऊन 
ठेवल्या. 


१ कुसाजी पाटीलाचे बेदच पश्चिमेस शिवेच्या ओढ्यास पुर्वी पाणियाचा डोहो व पुरातन ओढा भरून नुतन 
ओढा आमच्या रानात पडला आहे त्यास नुतन वोढ्याचे पश्चिमेस आमचे रान नादगावकरानी डोहो ती जागा 


गाळाने भरून बेद जाली ती बेद नादगावकरानी घेतली जमिन आदिमासे बिघा " हाती पड आहे. 


१. सुभानजी पाटील याचे बेदच्या विहिरीचे पश्चिमेस वोढा बांधोन आमचे रानातून नवा ओढा घालविला 
आजमासे रान पडिक बिघे 1. पाच पाड वर्षे दाहअ जाली तालि दोन बाधल्या 


१. सुभानजी बिन बाजी पाटील यांच्या बेदच्या सेताचे पश्चमेस वोढा प्राचिन जात होता ते सेत सुभानजी "गा 
याचे वतनी पिंपलाचे वायव्यस जमिन बिघे १ एक आहे त्यास त्या सेताच्या पश्चमेकडून दक्षणेस बाजूस 
सिवेचा वोढा जात होता तो नांदगावकर याणी वोढ्याचे तोड बाधोन सदरहू सेताचे उत्तरेस वोघळी पाणि 
याची होती तीच वोघळीची ओढा खणुन पिपलाचे जवळ पाणियाचे तोंड बाधून आणून जुन्या वोढीयासि 
मेळविले आहे दक्षणेकडिल प्राचिन वोढा आहे तो हाली द्रिष्टीस पडतो मरला नाही यासि वर्षे पाच झाली 
वहित जमिन सदरहू आमची नांदगावकरानी घेतली आहे हाली नांदगावकर माहार करितो पेरा आरगाडीचा 
पिपळाचे झाड दोनशै वर्षाचे आहे ते आमचे कोणी लाविले नाही ते वाडीचे वेलचे आहे 


१. पिंपळाचे पुर्वेस बाणाचे टप्यावर ओढा तोंड बाधून आणून पुरातन ओढा जात होता ते रान नादगावकरानी 
आपल्याकडे घेऊन जमिन वोजाऊन भातखातरे केली आहेत नुतन ओढा आमचे रानात घालविला तो 
पुरातन वोढी यासि आषारा नजिक मोकासि यांचे विहिरीजवळ तोंड मिळाले आहे. आमचे रान 
नांदगावकरानी सदरहू ठिकाण आजमासे बिघे ५ पाच घेतले यासि वर्षे सितरा पाऊणशे आजमासे जाली. 


१. राजश्री सदाशिव गुणालकर पडित मोकासि फत्यापूरकर याच्या मल्यातील विहिरीच्या संगी बाजवा 
फोडिल्या व विहिर ढासलली व फुलझाडे व किदीचे झाडे व शेर तोडिले केलीचा फड तोडिला व ऊस 
मोडून नेला सालगुदस्ता पौष यासि नादगावकरानी जमावासुधा येऊन आमच्या रानात दंगा केला बाजवा 
फोडिल्या त्या बाजवा हाली सर्वास दाखविल्या आसत 


१. सुभानजी पाटील व कुसाजी पाटील या उभयताची विहिर मळ्यात आहे येथे नांदगावकर जमावासुधा 
येऊन माळवे लुटुन नेले विहिर ढासलली व वरोट ढासळला ते दगड विहिरीत पडले आहेत हाली विहिरित 
पाणी एक पुरुषभर आहे याजमुळे दगड विहिरीतील सर्वाचे द्रिष्टीस पडले नाहीत पाणियात आहेत. 


१ कृष्णराव भिवजी कुलकर्णी फत्यापूरकर याच्या बागाचे दक्षणेस पुरातन सिवेचा वोढा जात होता त्या वोढी 
याचे तोड सातार मार्गावरी नादगावकरानी परलीकर गडकरी याचे वाटेदाराकडून दगडाची ताल वोडियाची 
बांधली आणि नुतन वोढा बागेच्या कुंपणाचे कडेने पाणी लाऊन दिल्हे पुरातन वोढियाचे उत्तरेस रान आमचे 
ते नादगावकरानी घेतले आहे तेथे गवतातून पयाण कापुन नेतात सदरहु जमिन आजमासे बिघे श येक 
बिसा पाच पांड घेतली आसे. 


१ कृष्णराव भिवजी कुलकर्णी यासि वनती कुणबावासाठी रुपयाचा फत्यापूरकरानी बाग करावयासि दिल्हा 
त्यास त्या कुणबावियाचे सेतातून खाते विहिरिचा वोढा सातार मार्गाचा कृष्णे कडेस वाट जाती त्या 
तिकाटणी यातून खोल विहिरियोच पाणी बाग लाविली आहे त्या सेतातून जात होते ते पाणि सिवेच्या 
वोढियासि गाढवे देशमुख (हे गाढवे देशमुख खेजिवाडी येथील त्यांना फत्यापूर येथे देशमुखी वतनी जमिन 
आहे) यासि हक रुसूमाबद्दल सेताचा ऐवज नेमून दिल्हा आहे त्या सेताचे दक्षणेस सिवेचा वोढा जातो त्या 
वोढियात मिलत होते. त्या पाणि, याची चाल वावरातून अद्यापी वर आहे तो वोढा सिवेचा नव्हे सर्व गोतास 
दाखविला हाली कृष्णराव भिवजी याणी सदरहू जमिनित बाग केला तेव्हा खाते विहिरीचा वोढ्याचा वोघ 
ताल बाधोन सातारमार्गे पाणदिने वोढियाचे पाणी सिवेच वोढ्यास लाऊन दिल्हे अजमासे हात सुमारे एक 
हजार पर्यंत पाणी काढून दिल्हे. 


१ कुसाजी बिन पिलाजी व गोसाजी बिन सिदोजी घाटगे पाटिल याचे विहीर सिवेच्या वोढिया पासोन उत्तरेस 
सेतात आहे तेथे नांदगांवकर जमावसुद्धा साल गुदस्ता पौष मासित येऊन विहिर ढासलली वरोट पाडिला 
लागडी बाजला व डोण फोडिला व सेतातील मालवे लुटुन नेले याखेरिज तिदस्ता त्या सेतातील उस मोडून 
नेला त्याची मोजदाद किले सातारकर याणि केली तेव्हा उसाचे बुडखे चवदासे मोजदादिस लागले नंतर 
पंधरा दिवसानी नुराळ कुसाजी पाटील याणि लाविले त्या गुरालावरी नांदगावकरानी जमावासुद्धा पावळोक 
व स्वार घोरपडे याचे आणून गुराळ लुटून नेले अंगवि याचे झाडे उपटून टाकिली. 


१ सुभानजी विन बाजी पाटील व माणकोजी बिन धारोजी ५ घाटगे याची विहिर सिवेच्या वोढिया पासून 
येका बाणाचे टप्यावर शेतात आहे तेथे साल गुदस्ता नांदगावकर पौष्यमासिक जमावसुद्धा येऊन विहिर 
ढासळली वरोटा पाडिला संगी बाजवा होत्या त्या विहिरीत ढकळून दिल्या त्या अद्यापीही विहिरित पडिल्या 
आहेत सुलके चाकपट्टी व सेतातील माळवे लुटून नेले यासिवाय साल तिधस्ता त्या सेतातील ऊस लुटून 
नेला सुभानजी बिन बाजी पाटील व माणकोजी बिन धारोजी पाटील यांच्या पट्या दोन चौधरी याच्या वतन 
कुणबावा आहे त्या सेताचे दक्षणेस सिवेचा ओढा पुरातन जात आहे त्या वोढ्यांचे उदकाने वलण पुरातन आहे 
ते बेदांड आम्हाकडे पुरातन चाळत आले तेथे गवत राखून अवताचे बईल चारितो व कापून नेतो व अलिकडे 
सदरहू बेदत नांगर नांदगावकर आणि आणून बेदोंड नागरू लागले तेव्हा आम्ही ही दिली ती मानितात मग 
नागरापुढे अडवे पडिलो मग नादगावकरानी आम्हास पायास धरून वोढून टाकिळे आणि जमिन नागरु 
लागले म्हणोन आम्ही सिवघडे गाव याजकडे जाऊन वर्तमान सांगितले आणि त्यास नागरापासि घेऊन 
आला सिवघेड याणि नांदगावकरास विवेक सागित असता नांदगावकरानी सिवघडे यासि व आम्हास मारिले 
व ताडिले वठून नेळे कलम 


१ सुभानजी बिनबाजी पाटिल घाटगे याचे शेत पाट स्थळ सेत वतनी जमिन बिघे दोन वहित नादगावच्या 
सिवेच्या वोढ्यालगत मोथे याचे कोढार पुरातन पासून ओढ्या अलिकडे आमचे आहे त्या सेत नादगावकरानी 
बापूजी ज्ञामराज यासि दिल्हे त्याजवरून बापूजी श्ामराज याणि जबरदस्तीने पुरातन वोढा सिवेचा जात 
होता त्याचे तोडि ताल दगडाची साठ हात लाबी सवादोन हात बाधोन नुतन वोढा आमच्या रानगत खानून 
पाणि काढून दिल्हे आणि पूर्वित वोढा होतो तो नादगावचे रानातील सिव आहे त्याची दरड ढासळून ओढा 
भरून काडिला आणि सदरहू सुभानजी पाटिलाचे सेत वहिताचे पाटस्थळ व वेद पडिकरान आवघे घेऊन 
जमिन वोजाऊन मला केला आहे हाली तेथे ऊस लाविला आहे तिदस्ता बापूजी शामराज याणि तेथे विहिर 
पाडली आहे ते सेत आमचे नादगावकरानी जबरदस्तीने घेऊन बापूजी शामराज यासि दिल्हे जमिनिच्या 
लोभामुळे बापूजी शामराज याणि विचार न पाहता आमची जमिन घेतली त्याजखेरीज थोरले तालिचे पुर्वेस 
विसा हातावर दुसरी ताल बापूजी ज्ञामराज याणि दगडाची लाबीसाहा हात रूदी दोन हात ताल बाधली आहे 
कलम 


१ कुसाजी बिन पिलाजी पाटील घाटगे याचे सेत वतनी सुतारकीचे नजिक श्री कृष्णातीर येथे पुरातन वोढा 
सिवेचा गावा पासोन श्रीच्या तिरापर्यंत आला आहे त्या सदरहू सुतारकिच्या सेतात दक्षणेस दडि याचे 
किनारा याने प्राचिन सिवेचा वोढा जात होता त्यास त्या वोढीयाचे तोल ताल धरून बाधिले आणि नुतन वोढा 


आनून पुरातन वोढी याचे पाणि आमच्या रानात लाऊन दिल्हे आणि सुतारकिच्या सैता पग आमचे रान 


जमिन------ मलय अजमासे बिघे २॥ आडीच शिव रामजी बीन रवलोजी गाढवे पाटील नादगावकर याणि 
जबरदस्तीने घोही दुराई न मानीता घेतली त्यास वषे आजमासे पंधरा सदरहू जमीनीत मला घोरपडी याणि 
हाली केला आहे आमचे असेत आढियाचे तोंडी दगणाची ताल लांबि हात सुमारे ४२ बेचालेस व रुंदी हात 
चार प्रमाणे आहे सर्वास दाखविली व त्या सेतातील आबियाचे झाडे दोन आहेत त्या आंबीयाच्या 
ढाल्यानादगावकरानी तोडिल्या ती झाडे सर्वास दाखविली झाडे लाविल्यास वर्षे तीस जाहली १७. सदरहू 
सतरा टिपणे सरकारचे कारकून व हूजरे गोत भोवरगावचे पाटिल यासि फत्यापूरकरानी दाखविली ती 
सर्वानी पाहोन चौकशी पूर्णपणे ध्यानात आणून सदरहू ठिकाणे लेहून घेतली असेत. 


नि नागर बिग गोपाळ सदासिव 
मौजे मजकूर. 


सकल गुणाल करण अखंडित लक्ष्मी आलकृत 
राजमान्य राजश्री परशराम पडित स्वामी गोसावी 

यासि 

पो माधवराव नारायण नमस्कार विनंती उपरी 

येथिल कुशळ जाणुन स्वकिये कुशल लिहित जावे 
विशेष राजश्री सदासिव गुणांकर पडित याणि 

विदित केले की मौजे फत्यापूर त" सातारा हे गाव 
आम्हाकडे ईनाम आहे त्यास मौजे नादगाव "त" मजकूर 
येथील सिव वोढ्याची पुरातन चाळूत आसता साप्रत 
नांदगावकर याणि वोढ्या अलिकडे येऊन फत्यापूरचे 


रानात नागर धरिले तेव्हा फत्यापूर करानी जाऊन 
ग्वाहि दिल्ही त्यास न माहित तेव्हा नागरापुढे आडवे 
पडले ते समई नादगावकरानी कजिया करुन 
मारामारी केली पाच सात माणसे जखमी केली व 
पांघुरणे वगैरे नेतात व आंब्याची व ]शेरांची झाडे 
तोडिली त्याजवर फत्यापूरकर राजश्री पंत प्रतिधिनी 
याजकडे फिर्याद गेले त्याणि हरदुगावचा कजिया 
तोडावा यास्तर कारकून व खिजमत गार व पाच 
गावचे गोत नेमून दिल्हे ते गावांस आले त्याणि हर 

दु गावकरा पासुन तकरिर व जामिन घेतले नांद 
गाव करानी सिवेची वारा ईदाने लिहून दिली 
फत्यापूर करानी नऊ हिदाने लेहून दिल्ही 

त्याची फुरसीस करावयास लागले तेव्हा नादगावकरास येकाहि 
ईदानाची जाबसाल पुसिला ५ 

त्याच्याच्याने <% पचाईतास राजी नाही 


आज्ञा धराईच ५ गोदनी सागून निघोन गेले तेव्हा 
कारकून गोतव खिजमतगार उठोन गेले असे जाते 

असता हवी फत्यापूरच्या रानात वोठ्या आलिकडे 

येऊन माणसाची पाघुरणे वगैरे नेतात येणिसि आज्ञा 
जाली पाहिजे म्हणोन त्याज वरुन हे पत्र दिले आसे तरी 
सदरहुची मनसु राजश्री बाबुराव कृष्ण याजकडे सागितली 
त्यास नादगाव करास ताकीद करुन सितेचा कजिया 
विल्हेस लावतील 


बहुतकाय लिहिणे ही विनती 
श्री 
(  जोति स्वरूपच 3 गोलसिका 
(८  रणीतत्परराणो  ) 
(८ जीसुतमाहादजी ) 
( शिदे निरंतर 3 


आजसुभा राजश्री दौलतराव सिदे ग मो 

क दयाती मौजे कामेरी त वदन वई छा 

आबा ती सैन मया व अलफे मौजे अरवी त तारगाव 
व जौजेवडि कर्थात अरुध या दरदुगावचे सिवेचा 
कजिया आहे त्याची चौकशी सरकारातून राजश्री 
बापूजी ज्ञामराज याचकडे सांगोन चार गाव पचाय 
तीस नेमुन देऊन हे पत्र तुम्हास सादर केले असे तरी 
तुम्ही मा र निळे याजकडे येऊन याचे ध्यि माने हर 


दुगावचे सिवेची पचाईत मनास आणोन बाजबी असेल 
त्या आन्वये ठरउन लेहून पार मोत बसुद 


( मोर्त  ) 

र 3 

८. तुळ.) 
डस 


श्री 
राजश्री मालोजी घोरपडे राजे गोसावी यास 
अखडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य श्री माधवराव नारायण प्रधान असिर्वाद उपरी येथिल कुशल 


जाणून स्वकिय कुञुल लिहित जाणे विशेष मौजे फत्यापूर त" सातारा व मौजे नादगाव ता मा र येथील 
सिवेचा कजिया होता त्याचा निवाडा राजी होऊन श्रीमत कैलासवासि शाहूमहाराज याणि सिवेची हद्द करुन 


दिल्ही त्या "वहिवाट चालत असता त्पली नांदगावकर हद खणोन फत्यापूरची जमिन आपलेकडे 
घेतात म्हणून - राजश्री सदासिव गुणातकर पंडित याणि हुजूर विदित केले त्याज वरुन हे पत्र सादर केले 
आसे तरी पेराजी ईनसाफ होऊन सिवेची हद जाली वहिवाट चालत हली नविन विकत करितात ते करुन 
देण सुदामत वहिवाटी “॥ चालवणे फिरोन बोभाट येऊन देणे जाणिजे छ २३ जिलकाद 3 " खमस 
समानीन मया व अलफे बहुतकाय लिहिणे 


श्री 


आजस्वारी राजश्री बापूजी शामराज " मोकदमानी 
मौजे खोजेवाडि ता सातारा - उ" खमस सबैन मया 
अले फत्त्यापूरचे व तुमचे सिवच्या कजियाचे रान 
सरकारातून जप्तीस आसता तुम्हा कडून रात विरात 
उपसर्ग रानात होऊन गवत चारिता म्हणोन कलो 
आते त्याजवरुन हे पत्र सादर केळे आसे तरी सर 
करिची जप्ती आसता तुम्हास त्या रानात गुरे चारा 
वयासि संबंध नाही यैसे आसता तुम्ही चारिताहे 
उत्तम नाही याकरिता त्या रानात गुरे ढोरे जाऊ 
न देणे फिरोन बोभाट पडलिया ठिक पडणार 
नाही जाणिजे छ. २९ जमा दिला” 


. ता अष्टकोणि 
(९ गि ) मोर्तबाचा 


शके इ. स. सन १७९९ 
१७११ 


यादो मौजे नादगाव व मौजे फ-त्यापूर तग सातारा चा हार दु गावची सिव पहावयाकरिता 


सरकारचे कारकून व लोक हुजरे व भोवर गावचे सिवधडे पाटील पचाईत फ--त्यापूरास आले 37 तीसेन 
मया व आलफे छ २३ जिल्हेज ञके १७११ सौम्ये नाम सवत्सरे भाद्रपद मास वद्य १० दशमी रविवार 


नावनिसि बि. त पसित 


१ 
१ 
१ 


१ 


३ 
१ 
१ 
१ 


दि.सरकार 
कारकून 
मोरोवामन सुभेदार 
दित राजआज्ञा 
१खासा 
१ बाबाजीपत 
१ रामजीकृष्ण 
१ विठोबा 
४ कानडा 
विठ्ठल लक्ष्मण कोडोळीकर 
नारो गणेश दासल 


जनार्दन त्रिबक 
कर निगा सदाशिव 
आप्पाजी सुभेदार 
खंडोजी निवास 


देशपांडे ५" त सातारा 


केशव खंडेराव देश 
पांडे प्रात सातारा 


मोरो वामन 
विटल पत तात्या 
नाना पालकर 
नारो गणेश दामले 


१० 


वि ७ श्गोजी वी | वि अ.) वि ७.) न्य शडे न्न र्गो न्न 


न्न 
४) 


हुजरे लोक 
माहाराजा कडिल 
भवानजी भोसले 
भवानजी मल्हारजी भोसले 
बाळोजी भोसले 
तुलाजी भोसले 
बाळू भोसले 
मिया भाई 

धोंडि जाधव 
हिरोजी चौधरी 
सेटी थोरात 
गोदजी भोसले 


अजमतखान 
सोमाजी भोसले 
सरवोजी 

बळी भोसले 
कृष्णाजी संकपाळ 
उदाजी पवार 
बहिरजी भोसले 
ईमामखान 
बाबाजी काढे 


१ रामजी तात्या १ महादजी काबले 


१ खंडोश्री निवास 
देशपांडे प्रात सातारा १० 
८ २० 
तेरीज येकंदर १ आप्पाजी नाईक जासूद 
९ ब्राह्मण मंडळी ११ मोरो वामन याजकडील 
४० हुजूरे वढ्याचे व गारदी ज्यापे व गारदी व 
वसासूद व लवेची माणसे क्लबेची माणसे याज 
८ कोडी खेरीज घोडी ३ 
५७ ३ नाना दामले याची माणूसे 
२ देशपांडे यांची माणसे 
१ विटलपत तात्याचा गडी 
१ नाना पालकर याचे माणूस 
१ रामाजी कृष्ण याचे माणूस 
४० 
यासिवाये भोवर गावचे पाटील पचायत गाव सुमार १३ तेरा येकूण असावीत ही हूजूर हुकूम यादी सरकारचे 
कारकुणाचे हातची असामी 
घोडी गोताची ४९ 
२ अतीतकर पाटलाची ३ 
१ अपसिगेकट * 
चक 
गावची नावनिसी 
१ मौजे वाठार." " तारगाव १मौजे कामेरी." " वदन 
१ मौजे किरोली." " तारगाव १ मौजे अतीत. " उंब्रज 
१ मौजे अंगापूर.' " तारगाव १ मौजे इंदोली." " उंब्रज 
१ मौजे वर्णे, .' " तारगाव मौजे खोजवाडी." " सातारा 


१ मौजे टकले समत कोरेगाव मौजे सोनगाव. " सातारा 


१ मौजे बोरगाव स ग कोरेगाव मो गेरी ४ वदन 


मौजे आंगापूर.' " वदन 


१३ 


श्री 


गोत पाटील भोवर गावचे 
४ मौजे अंगापूर त वदन 
१ रामजी बिन गणोजी पा कणसे 
१ जोत्याजी कणसे 
१ कृष्णाजी पा कणसे 
१ शणोजी " कणरो 
छे 
२ मौजे अंगापूर त तारगाव 
१ निबाजी * सेटगे 
१ मानाजी *॥ सेटगे 
२ 
६ मौजे वरणे ता तारगाव 


१ मुरारजी * 
१ खेमोजीबिन मालोजी * " पवार 
१ सताजी सकोजी * " पवार 
१ मल्हारजी सावाजी पा. पवार. 
१ हेबतराव बिन आत्माजी पा. पवार. 
१ पिलाजी जानोजी * " पवार 
द 
३ मौजे अपसिगे ता वदन 
१ खेत्रोजी बिन रामजी ढोर * 
१ खेत्रोजी बिन कुसाजी ढोर * 
१ बहिरजी पाटील ढोर 
३ 
५ मौजे खोजेवाडी त सातारा 
१ भागोजीबिन सुलतानजी "पा घोरपडे 


१ बहिरजीबिन येकोजी घोरपडे * ॥ 
१ जानोजी बिन 
१ माहादजी बिन येमाजी घोरपडे 

१ पिलाजी चौगुला 


१ मौजे अतीत त उबरज प्रात कराड 

दु तर्फा पाटील 

१ सुभानजी बिन 

मौजे इदोली. " उब्रज प्रात कराड 

१ नाईकजी बिन मानाजी * ॥ 
संकपाल 


२ मौजे वाठार. " तारगाव 
१ कृष्णाजी बिन येमाजी गायकवाड "ग । 
१ सुलतानजी बिन संक्रोजी गायकवाड 
शि. 
३ मौजे किरोली." " तारगाव 
१ विठोजी बिन केदारजी "7 चव्हाण 


१ तुलाजी बिन मानाजी पवार 
१ भानाजी बिन नाथजी कोडेवले 
चौगुल 
३8 
३ मौजे कामेरी." " वदन 
१ घाटगे 
१ मल्हारजी केदारजी घाटगे 


१ हरि शामराव कुलकर्णी 
३ 


२ मौजे बोरगांव स ग वगेरेगाव 
१ खंडोजी बिन सुभानजी * " घाटगे 
१ हेबतजी बिन मालोजी पा. प्पाटगे 
२ 
२ मौजे टकले स ग कोरेगाव 


१ सुलतानजी बिन बाजी "गग 


घाटगे 
१ खंडोजी बिन सेव्याजी * ॥ 
घाटगे 
२ 
मौजे सोनगाव 
पुढे काही लिहिलेले नाही 
श्री 


यादि मौजे फत्यापूर त सातारा व मौजे नांदगाव ता मजकूर येथील सिवेचा कजिया आहे तो 
निवाडियाबद्दल सरकारातून कारकुन पाठवून माहुली संगमी नांदगावकर याणि दिव्य करावे याप्रमाणे पेशजी 
ठराव जाला आहे त्या आन्वये दिव्य होऊन कजिया विल्हेस लावावया बदल कारकून घ्यावयासि आज्ञा 
जाली पाहिजे. 


मनसुबीचे अन्वये नादगावकर याणि दिव्य करावयाचे ठरले आहे त्यावरुन सरकारातून नरसिगराव 
कारकून व खिजमतगार आय दोन पाठविले आसेत याचे व देशमुख देशपाडे व भवर गावकरि माहुली संगमी 
जमा करुन उभयता गावकरी जमा करुन यथा दिव्य कृष्णेत करणे म्हणोन नांदगावकर व फत्यापूरकर 
मोकदमास व भवरगाव करियास व देशमुख व देशपाडे यास विनती पत्रे 


कारकुन फडशा बदल व हुजरे व जासूद यास रोजमला कामगिरीस राहातील तो हर दू गावकरि 
याणि तरीक भरल्या वरर्दत जावा मणोउन हर दुगावकरी यांचे नावे सनद 


छ २० साबान सन ईसनेती सैन चैत्रमास 


श्रीमती राजश्री 1110000 पत प्रधान साहेबांचे सेवेसि 


मोकरमानी मौजे बोरगांव समत कोरेगांव प्रात वाई 3 " तीसैन मया व आलफे सेवेसि लेहून 


दिल्हेसा क्ष पत्र येसिजे मौजे नादगाव व मौजे फत्त्यापूर ता] सातारा याहरदो गावचे सिवेचा कजिया लागोन 
सरकारात भाडत गेले त्यास चौकसि करिता सरकारातून कारकून व लोक सातारिया सिवेच्या कजियाचे 
चौकसि करिता आले त्यानी गाव गनाचे गोत पाटील जमा करून पुर्विची सिवेचा वहिवाट कड्ञा आहेत ते 
लेहून देणे म्हणोन आज्ञा केली त्यावरून सत्य स्मरोन लेहून दिल्हे येसिजे युवी आप्पाजी हणमत सुभेदार व 
नारोकृष्ण सुभेदार नित जिल्हे यानी सिवेच्या कजिया बद्दल भोवर गावचे पाटिल मेलळऊन ईनसाफ करित 
होते तो केलास वासि शाहू महाराज छत्रपती याची स्वारी आलि ते समई माहाराज यानी विचारिले जे तुम्ही 
का जमा जाला त्यावरून गोत पाटील यानी आर्ज केला की हरदो गावच्या सिवेच्या कजिया बद्दल आणिले 
आहे त्यावरोन माहाराज याणि हर दुगावचा मोकदमास आणुन ताकिद केली की तुम्ही पुर्वीची चाल 
वोढियाची धारची सिव आहे त्या प्र 11 तुम्ही वर्तणूक करणे नविन कजिया न करणे म्हणोन आज्ञा केली त्या 


भरा) हरदुगावची वहिवाट आज पर्यन्त चालत आली आहे हे आपणास ठाऊक आहे. 


आपले भाऊ येसोजी पाटिल वडिल होते ते समई या गा इनसाफ जाला आहे सेवेसि लिहून दिले 
साक्ष पत्र सही छ <% माहे जिल्हेज 


नि11 नागर ब्रेहुजूर 
१ खंडोजी बिन सुभानजी 
पाटिल घाटगे 
१ हेबतराव बिन बालोजी 
पाटिल घाटगे 

राजश्री मोकदम मौजे सिरगांव ता 

उंब्रज शा कराड गोसावि यासी 

ईनाम पत्र मोकदम मौजे फत्यापूर 
ता सातारा खु तीसैन मया कारणे लेहून 
दिल्हे ईनाम पत्र यैसेजे आमचा व मौजे 


नादगाव त मजकूरच्या सिवेचा कजिया 
आहे त्याबद्दल त्याचा आमचा हर्षा मर्श 


होऊन उभयेता श्रीमत राजश्री पंतप्रधान 
याजकडेस सातारी याच्या मुकामास आलो त्या 
वरून श्रीमंतानी उभयताचे वर्तमान येकोन आज्ञा 
केली की पंचाईत मुखे निवाडा होईल त्यास 
राजि असला तरी राजि नामे व वर्तणुकीचे 
जामिन देणे म्हणून त्याजवरुन राजिनामे सरकारात 
आम्ही लेहून दिल्हा वर्तणुकेचे जामिन आम्ही 


तुम्हास सरकारात दिल्हे आसे गोतमुखे 
निवाडा होईल त्या भो वर्तणूक करुन हजिर 
राऊ गैर हजीर होणार नाही कोणे गोष्टी 
विसि तुम्हास तोसिस लागो देणार नाही 
जर करिता पचाईत मुखे सिवेचा कजिया 
याचा निवाडा होईल त्याप्रमाणे न वतंता 

गैर हजिर जाहालो मौजे मजकुरचे आमचे 
वतन आहे ते तुमचे आसे हे ईनाम पत्र लेहून 
दिल्हे सती तेरीख ९ जिलकाद श्रावणश्रुध 
१० शके १७११ सौम्य नाम संवछरे 

नि. नागर 


श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान साहेबाचे सेवेसि 

दस्तक ब "ऐ मोकदमानी मौजे वाठार ता तारगाव 
प्राग सुहूनसन तीसैन मया व अलफे कारणे 

लेहून दिल्हे साक्ष असिजे मोकदमानी मौजे नांदगाव 

व मोकदमानी मौजे फत्यापूर या हारदुजनामध्ये 

सिवेचा कजिया लागोन सरकारात भाडत गेले 

चौकडी करिता सातारियाहून कारकून व लोक आले 

त्यांनी भोवरगाव मेळवुन सत्यपुर्वक वहिवाट पुर्वीचा 

आसल त्या प्रमाणे लेहून देणे म्हणून आज्ञा केली त्यास 

पूर्वीपासून हार दुगावची सिव वोढ्याच धारेची 

चालत आलि असे वडिलानी आपल्यास सागितले 

या परते आपल्यास दुसरे आपणास टाऊक नाही 

हे साक्ष पत्र लेहून दिल्हे सही छ. २५ जिल्हेज 


नि. नांगर 

नागराचे चिन्ह बेहुजूर 
१ कृष्णाजी हाणगोजी 
पाटील गायकवाड 
१ सुलतानजी विन संक्रोजी 
गायकवाड 

महत्वाचे पत्र 


राजश्रीया विराजीत राजमान्य राजश्री सदाशिव पंत स्वामिचे सेवेसि ग! बालाजी जनार्दन 
स॒ ग नमस्कार विनती उपरी येथील कुशल जाणून सकियालिहित जावे विशेष मौजे फत्यापूर व मौजे 
नादगाव त सातारा या हरदु गावचे सिवेचा कजिया आहे त्यास नांदगावकर याणि लबाडि करुन 
फत्यापूरचे सिवरात जमावासुद्धा येऊन विहिरी ढासळल्या केली तोडिल्या व मालवे नेळे व ऊस मोडून नेला 
व आवते फोडून टाकिली व चिरगुटे पाघरूणे नेली याचे बंदोबस्ता विसी तुम्हास पेशजी पत्र लिहिले होते की 
नादगावकर याणि लबाडि केली आसल्यास त्याज पासून गुन्हेगारी घ्यावी आणि पुढे हर दुगावचे सिवेचे 
फडकझ्ास कारकून शाहाणा पाठऊन कजिया विल्हेस लावावा येविसि < >) ५» करावे म्हणोन त्याज वरुन 
तुम्ही नादगाव करास सातारा नेऊन जामिन घेऊन सोडिले परतु सिवेचा कजिया मनास आणून पडशा 
करावा तो केला नाही असे कलले त्यास हाली कारकुन शाहाणा नेमून देऊन सिवेचा कजिया पचायत मते 
मनास आणुन फडशा करुन घ्यावा राजश्री कृष्णराव भिवाजी शेलुकर यांचे वाड्यास व बागेस फत्यापुरी 
नादगावकर उपद्रव नकरित असा बंदोबस्त करावा छ २९ बहुत काय लिहिणे लोभ असो दिजे हे विनंती. 


श्रीमत राजश्री पंतप्रधान साहेबाचे सेवेसि 
दा].. मोकदमानी माजेकामेरी. त वंदन 
सु सा तीसैन मया व अलफ 
साहेबाचे सेवेसि लेहून दिल्हे साक्ष पत्र येसेजे 
मौजे नांदगाव व मौजे फत्त्यापूर तमा सातारा चा 
हरद गावचे सिवेचा कजिया लागोन सरकारात भाडत 
गेले त्यास चौकशी करिता सरकारातून कारकून 
व लोक सातारियाहुन सिवेच्या कजियाचे चौकसि 
करिता आले त्यानी गाव गनाचे गोत पाटिल जमा करून 
पुर्वीचा सिवेचा वहिवाट कसा आहे तो लिहुन देणे म्हणोन 
आज्ञा केली त्यावरून सत्य स्मरोन लिहून दिल्हे येसिजे 
पुर्वी आपाजी हणवंत सुभेदार व नारोकृष्ण सुभेदार 
नि जिल्हे यानी सिवेच्या कजिया बदल भोवरगाव 
चे पाटिल मेलऊन ईनसाफकरित होते तो कैलासवासि 
शाहूमहाराज छत्रपती याची स्वारि आली ते समई 
महाराज यानि विचारिले जे तुम्ही का जमा जहाला 
त्यावरून गोत पाटील यानी आर्ज केला की हरदु गावच्या 
सिवेच्या कजिया बद्दल आणिले आहे त्यावरून 
माहाराज याणि हरदुगावच्या मोकदमास आणून ताकिद 
केली की तुमची पूर्वीची वोठियाचे धारेची शिव आहे 
त्याप्रमाणे तुम्ही वर्तणूक करणे नविन कजिया न करणे 
म्हणोन आज्ञा केली त्याप्रमाणे हरदुगावची वहिवाटी 
आजपर्यंत चालत आली आहे हे आपणास 
ठाऊक आहे व आपल्या वडिलानी सांगितले आहे हे 
सेवेसि साक्ष पत्र लेहून सही छ-२६ माहे जिल्हेज 
उर्फ भाद्रपद मास शके १७११ सौम्यनाम सवत्सरे 
नि. नागर 


बेहुजूर 


१ जोत्याजीबिन जिवजी घाटगे पाटील 
१ मल्हारजी बिन 
केदारजी घाटगे पा 


सन १८३२ 

श्री. 
यादी मुधोळकर यांचे मुळपुरुष मालोजी घोरपडे यांनी दौलत मिळविली व त्यांचे वंशाने पुढे पराक्रम केला 
त्याचा तपशिल-- 


मुळ मालोजी हे उदेपूरचे राणे यांचे घराण्यातील तेथे कांही आपसात खटला पडला म्हणून 
हिंदुस्थान सोडून वाईदेज्ी कुटुंबासुद्धा बरोबर दोन अडीचशे स्वार घेऊन आले. त्यास वाईदेशचे मामलेदार 
यांनी सांगितले की, तुम्ही विजापूरास जावून बादशहाचा हुकूम घेवून रहावे मग मालोजी यांनी कुटुंब तेथे 
ठेवून स्वारानिज्ञी विजापूरास जावून बादशहा याची भेट घेतली आणि मार सांगितला की आम्ही उदेपूरचे 
राणे आमचे घराण्यात काही खटले भाडपणे बद्दल पडून इकडे आलो त्यास आमचे योग्यतेनुरुप थाळ ग्रहणे 
करावे म्हणजे सेवा करुन राहू त्यावरुन बादशाही याणी याचेसहे स्वाराची बोली करुन ठेविले त्यावेळेस 
माळोजी याणी अर्ज केला की वाई देशप्रांती मुळे माणसे ठेविळी आहेत त्यास पोटबेगिमीची त्या प्रांती सोये 
करुन द्यावी त्यावरून बादझ्ा यांनी सातारे उर्फ व किल्ले वंदन तर्फ येथील देशमुखी व मौजे माडळले वगैरे गाव 
येथील पाटिलकी करुन दिधली यावर सेवा चाकरी करुन काही दिवस होते पुढे आमदाबादचे बादशाही 
याची फौज बीड प्रांती येवून दंगा केला त्याचे पारपत्यास मालोजी राव घोरपडे व काही इतलाख फौजे देवून 
पाठविले त्यांनी त्याचे पारपत्य करुन तिकडे अमल बसविला त्यावरुन बादडशहो विजापूरकर यांचे मर्जी खूष 
होवून मालोजीचे पुत्र नावजी घोरपडे याचे नावे सरदारी मालोजी असता करुन बीड प्रांतात ठाणी बसती 


होती ती व आणखी मुळूख देवून एकंदर अठावीस लक्ष *), याचा मुलूख लावून देवून इतलाकी फौज होती 
ती याजकडेस देवून सरखारी केली त्यास पुत्र बाजीराजे आबाजीराव व खंडाजीराव व विठाजीराव व 
राणोजीराव खूण पाचे पुत्र त्यापैकी आबाजीराव 

१ २ ३ :] दु 

व तिघेमाड वाई देसप्रांती देसमुख व पाटिलकीचे वतनदार राहिले वडील बाजीराव सरदारीत बापा बराबर 
होते त्यावरीही बादज्ञाही याचा लोभ होता पुढे बाजीराजे याच्या नावे सरदारी करार करून देवली तेव्हा 
बाजीराव विजापूर बादशहा यासी चाकरी करीत होते त्यावर काहीएक दिवसानी आमदाबादचे बादशाहो 
यासी जाधवराव मोठे कारभारी होते त्याची व मालोजीराजे भोसले याची सोयरिकी बद्दल कटकट जाहली 
यावर आमदाबादचे बादशहा यानी तोड करून जाधवरावे याची कन्या मालोजीराजे याचा पुत्र शहाजी यास 
दिधली यावर काही दिवस बादशहापासी होते तो पुन्हा जाधवराव याणी शहाजीराजे याजवर इतरानी 
करविली तेव्हा शहाजीराजे आपले फौजेसुद्धा निघून विजापुरास आळे आणि बाजीराव घोरपडे यांचे 
बहादारीने बादशाहो यासी भेटले तेव्हा बाजीराव घोरपडे याणी रदबदली करून आपणे त्यास बहाद्दरी देवून 


सरकारात चाकरीस ठेविले आणि बेगरूळ ऐैए त्यास ताडून दिल्हे त्यावेळी शहाजी याणी आपली थोरली 
स्री जाधवराव यांची कन्या तिचा पुत्र शिवाजीराजे हे उभयता पुणे प्रांती ठेविले होते. व बरोबर धाकटी स्त्री व 
तिचा पुत्र व्यंकोजीराजे बरोबर होते. त्यापुढे काहीएक दिवसांनी शिवाजीराजे यांनी पुणे प्रांती बंडाळी करुन 


कोकणे प्रांत दरोबस्त घेतला त्याचे पारपत्य करावे तो विजापूरी बादशहाचा काल जाला आणि दुसरा 
बादशहो गादीवर दिल्लीपती याचा हुकूम घेवून बसाव तो न करता आपल्या मते गादीचा अधिकारी जाहला ते 
वर्तमान दिल्लीस समजल्यावर अवरंगजेब बादशाहो दिल्लीपती विजापूर याचे पारपत्यास आला तेव्हा 
शिवाजीराजे दिल्लीपती यास सामील जाले व विजापूरचे काही सरदार त्यास मिळाळेवर अवरंगजेब बादशाहो 
विजापुरास आले तो इतक्यात दिल्लीस परत जाणेचे कारण पडते, तेव्हा विजापूरकर याचे पारपत्य जाले 
नाही. व दिल्लीस जाण्याची निकड सबब बाजीराव घोरपडे यांच्या हातून तहेचे बोळणे करुन विजापूरकर 
बादशाहोस आपणे वस्रे देऊन बाजीराव घोरपड्यास राजेपणाचा किताब देवून गेले त्यावर विजापूरकर 
बादशहा यांनी काही दिवसानी आपले पदरचे सरदार अवरंगजेब बादशहा यास मिळले होते. त्याचे पारपत्य 
केले व बाजीराजे घोरपडे यास बोलले की तुमचे बहादरीने शहाजीराजे भोसले चाकरीत असता त्याचे पुत्र 
शिवाजीराजे यानी बंडाळी केली आणि अवरंगजेब बादशहो यास सामिल जाले त्याकरता त्याचे बापास 
आणून हजर करावे या वरुन बाजीराजे यानी बेंगरूळास जावून त्यास युक्‍तीने वाटते धरून आणूच बादशाहो 
याचे हवाली केले त्यावर शिवाजीराजे यानी दोन तीन वर्षे बंडाळी करावयाचे सोडिले त्यावरून शहाजीराजे 
यास मोकळे केले यावर शिवाजीराजे पुन्हा बंडाळी करू लागले यावरुन बादशाहे यानी एकदोन सरदार 
त्याजवर पाठविले त्याचे पारिपत्य शिवाजीराजे यानी केळे व अब्‌दूलखान पठाणे यास बादशहा यानी 
पाठविले त्यास ज्रिवाजीराजे यानी प्रतापगडाचे मुक्कामी मारले तो इकडे कर्नाटक प्रांती बंडे उठली त्याचे 
पारपत्य करावयाचे घतकल्यात वाडीकर सावंत याचे पत्र आळे की कुमकेस फौजे आल्यास शिवाजीराजे 
यास धरतो तेव्हा दोनीकडून दोन मसलती पडल्या ते समयी बादशहा यांनी ठरविले की कर्नाटक प्रांती 
आम्ही जातो. बाजीरावराजे घोरपडे व बळोळखान याणी सावताकडेस जावोन ती माहिम करावी या प्रमाणे 
ठरोन बाजीराजे याची रवानगी केली यावर बाजीराजे व शिवाजीराजे याची लढाई जाहली त्यात बाजीराजे 
पडले यावर शिवाजीराजे यानी येवून मुधोळ लुटुन बहुत खराबी केली, यामुळे मुले माणसे बाजीराजे याची 
विजापूरास गेली पादशहा यानी बंदोबस्त करुन देवून त्याचे पूत्र मालोजीराजे यास इनामी जहागीर पोर 
मुधोळ व पो जमगी व गो माचनुर व गो ढवळेश्वर व णो लोकापूर हे पाच महाल पुर्वीपासून जहागीरीस 
चालत होते ते इनाम! जहागीरी करुन दिल्हे यावर काही एक दिवसानी अवरंगजेब बादशहा हे दिल्लीपती 
दिल्लीहून येवून आमदाबादचे बादशाही बुडवून विजापूरास येवून बादशहाचे पारिपत्य केले, त्यावेळी 
मालोजीराजे घोरपडे वगैरे सरदार मासलाहूत गेळे. औरंगजेब बादशाहा यानी विजापूरचा बंदोबस्त करून 
माघारी गेले त्यावेळेस शिवाजीराजे याचे व औरंगजेब बादशहा याचे वैमनस्य आळे यावर शिवाजीराजे याची 
पत्रे काही कारणानिमित्त माळोजीराजे घोरपडे यास बरोबरीच्या मान्याची येत होती. माळोजीराजे याचे पुत्र 
आकोजीराजे हे मुधोळ मुक्कामी होते, त्याचे पुत्र पिराजी राजे व बाजीराजे एकूण दोन बाजीराजे बीड प्रांताचे 
जहागिरीवर होते पिराजी राजे पंच महालची वहिवाट करून मुधोळात होते, त्यावर काही दिवसानी 
आकोजीराजे याचा काल जाहला नंतर बाजीराजे आम्ही वडील म्हणोन बीड प्रांतातून येवून पिराजी राजे 
याजी खटला करू लागले ते समयी मराठे मानकरी जुनी पदरची मंडळी यानी बाजीराजे यास सांगितले की 
तुम्ही वडील म्हणून भांडता त्यास पुर्वीपासून तुमचे वंशातील चाळ की धाकटे बायकोस प्रथम पुत्र जरी 
जाहला तरी तो गादीचा अधिकार नव्हे. थोरले बायकोस जो पुत्र तो गादीचा अधिकार बाकीचे भाऊ यास 
पोट बगनीबद्दल चार हजार रूपये दर आसामीस द्यावे त्यास दौलतीचा अधीकार नाही. याप्रमाणे मागील 
चाल सांगितल्यावरून बाजीराजे बीड प्रांतास गेळे. थोरले बायकोचे पुत्र पिराजी राजे हे गादीचे मालक 
झाले त्यास पुत्र मालोजीराजे व शंकराजीराजे व राणोजीराजे एकूण तीन त्यास 
१ २ 
मालोजी राजे पुत्र गोविंदराव राजे व केदारजी राजे व पर्वतराव राजे एकूण चार 
१ २ ३ ४ 


त्यास मालोजीराजे व पिराजीराजे मोंगलळाईत पहिलापासून चाकरी करत होते, त्याप्रमाणे तिकडे गेले. 
शहाजीराजे व मालोजीराजे याचे पुत्र गोविंदरावराजे हे उभयता श्रीमंत कैलासवासी नानासाहेब पेशवे 
याजकडे पुणे मुक्कामी चाकरीस राहिले तेवेळी उभयतांच्या पतकाच्या बेल्या वेगळाल्या करुन घेतल्या 
वारसे-स्वरानिशी होते पुढे एका वर्षानी श्रीमंत नानासाहेब याचा काल जाहला पुढे श्रीमंत केलासवासी 
थोरले माधवराव साहेब गादीचा अधिकार करू लागले त्याजपाशीही चाकरी करून होते. पुढे मोगलांची व 
श्रीमंताची लढाई जाली त्यात मोंगला बरोबर मालोजीराजे आले व इकडे उभयता होते जे दिवश्ञी लढाई 
जाली ते दिवशी श्रीमंताचे रुबरु गोविंदरावराजे याची तरवार समरंगणी मालोजीराजे याजवर झाली हे 
श्रीमंतानी पाहुन बहुत आश्चर्य केळे असे मराठे रणबूर कोठेही पाहिले नाहीत. पुर्वी भारतीय युद्धात ऐकत 
होतो तेच वीर हे प्रत्यक्ष खरे या प्रमाणे स्तुती केली पुढे मागोण शिकस्त जाले त्यासमयी मुलख मोंगळाकडून 
कर्नाटक प्रांत लगत घेतला व त्यावेळी मालोजीराजे व राणोजीराजे यास पेशव्यानी मागोन घेतले त्यावर 
पुण्यास आळे ते समयी गोविंदराव राजे यास मोठे बक्षीस द्यावे याप्रमाणे श्रीमंताचे मनात होते तो गोविंदराव 
याने सांगितले की, आम्ही बापलेक एक ठिकाणी रहात नाही, म्हणून रूसूम मोंगलाईत गेले तेथे पाथरी वगैरे 
पा पाचलक्ष रूपयाची जहागीर मिळविली यावर काही दिवसानी बीडचे निंबाळकर याची व गोविंदराव राजे 
याची लढाई जाली. त्यात गोविंदराव ठार झाले शंकराजी-व मालोजीराजे श्रीमंतापाश्ी राहिले. 
मालोजीराजे यास पाचशे लोकांची बोली केली त्यास सरंजाम आलेमेल व इंडी व तांबेतीनी महाल कर्नाटक 
प्रांतीचे दोन लक्षाचे नेमून दिले मुधोळ पंचमहाल जहागीर पुर्वी बादशहापासून चालत होती त्याबद्दल दीडशे 
स्वारानिश्ी चाकरी करावी रोज मारा दर असामीस बारा रूपये दरमहाप्रमाणे सरकारातून द्यावा याप्रमाणे 
ठरवून दिल्हे व शंकराजी याचे पतकास बिलगी व बिहरी हे दोन महाल व तिकोट मिलोन पाऊणलक्ष रुपये 
लावून दिल्हे पुढे काही एका दिवसानी थोरले माधवराव साहेब याचा काल जाला पुढे श्रीमंत कैलासवासि 


माधवराव सवई याचा जन्म जाला त्यावेळी श्रीमंत कैलासवासी राधोबादादाशे! याचे वैमनस्य आले तेव्हा 
दादासाहेब बाहेर पडून इंग्रज बहादूर याची पलटण कुमकेस घेवून येवून पुण्यावर आले ते समयी श्रीमंत 
कैलासवासी माधवराव साहेब याजकडून फौजा रवाना झाल्या त्यात मालोजीराजे व त्याचे बंधु राणोजी राजे 
व शंकरजी राजे होते. ते लढाईत राणोजीराजे ठार जाहले व मालोजीराजे यास जखमा लागल्या ते समयी 
घोरपडे याचा पराक्रम मोठा जाला इनाम द्यावे म्हणून कर्नाटक प्रांती दडसलगी गाव इनाम करुन दिल्लहा 
वाई देश प्रांती, बारा हजार रूपयाचा इनाम नेमणूक केली त्यापैकी मौजे कुमठे व मौजे नांदगाव आठहजार 
रूपये आकाराचे पदरी पडिले. बाकीचे पोत्यातून देत होते पुढे गायकवाड यांचा बंदोबस्त पेशवे सरकारने 
करुन पलठोण बडोद्यास रवानगी केली त्यावेळी मालोजीराजे यांचे पालक लेख राखीचे बाजीराव यांचे नावे 
सरदारी अडिचसे स्वाराची करुन दिल्ली त्याणीही तिकडे कामकाजे बहुत केली त्यास जहागीर चालत आहे. 
सकाजीराजे याचे नातू सकाजी बिलगीर होते ते मृत्यु पावळे व राणोजीराजे यांचा वंश पडसलगीत व 
हिरजीराजे आहेत मालोजीराजे यांचेपुत्र गोविंदरावराजे यांचे पुत्र नारायणरावराजे त्यास पुत्र धाकटे 
बायकोचे गोविंदरावराजे व रघुनाथरावराजे त्यास गोविंदरावराजे श्रीमंत राजेश्री. बाजीराव साहेब यांचे 
यंग्रज बहाद्दर यांची लढाई अष्टीचे तळवर झाली त्यात गोविंदराव ठार झाले व रघुनाथराव राजे बडोद्योस 
सरदारी बाजीराजे यांची होती त्यावर आहेत व थोरले बायकोचे पुत्र व्यंकटराव राजे घरातून चालीप्रमाणे 
गादीवर आहेत. त्याजवर कुंपनी सरकार यांनी मेहेर करुन तुम्ही पुरातन खानदानी सरकार मोठे हे पुर्वीचे 
जाणून लढाई अखेर जो तुम्ही कडेस मुलुख व इनामी गाव जिगर जहागिरीतील व वतनदारी देशमुखी व 
पाटीलकक्‍्या वगैरे जी चालत असतील ती कायम करुन याची याद दिल्ह्या प्रमाणे आजपर्यन्त चालत आहे. 
३7 सलास सलासीन मयतैन व अलफ.----- 


कोल्हापूर गॅझिटियर 


मुधोळकर हे भोसले घराण्याचे वंडज असून इतर पुष्कळ मराठी घराण्याप्रमाणे आपण रजपूत किंवा 
क्षत्रिय घराण्यातील आहो असे म्हणतात. यांचे मूळ उपनाव भोसले होते व अज्ञी दंतकथा आहे की, शककर्ते 
शिवाजी महाराज आणि मुधोळकर या उभयतांचा मुळ पुरुष एकच होता. यांनी भोसले हे उपनाव बहुतेक 
टाकून दुसरे घोरपडे हेच नाव धारण केले आहे. या विषयी असे सांगतात की, या घराण्यातील एक पुरुष 
घोरपडीच्या कमरेभोवती दोरी बांधून त्या दोरीने एका दुर्धर किल्लायावर चढला व त्याने तो किल्ला घेतला. 
यावरून या घराण्यास घोरपडे हे नाव पडले. सातकज्ञी व नऊकशी अज्ञा घोरपडे घराण्याच्या दोन शाखा 
आहेत. त्यापैकी मुधोळकर सातकशी ज्ञाखेचे आहेत. कोल्हापूर इलाख्यातील हल्लीचे कापज्ञीकर सेनापति हे 
नऊकशी झाखेचे आहेत. दुसरे जे या शाखेतील आहेत, त्यात गेल्या शतकात मद्रास इलाख्यात मोठ्या 
प्रसिद्धीस आलेले गुतीचे मुरारराव घोरपडे हे होत. 


मुधोळकर घोरपड्यांच्या इतिहासाविषयी जी काही यथातथ्य माहिती मिळते तिजवरुन असे समजते 
की, विजापूरच्या दरबारी मुधोळकर मोठ्या योग्यतेस चढले व त्या दरबारातूनच मुधोळची जहागिर त्यांनी 
संपादन केली. आदिलशाही घराण्यातील एका पादशहाने मुधोळकरास राजे हा किताब दिला व तो किताब 
त्यास अद्याप चालत आहे, तसेच मोरचेल धरणे व मुजरा न करणे हेहि हक्क दिले आहेत. 


शिवाजीच्या आरंभीच्या इतिहासात मुधोळ जहागिरीचे नाव प्रथम आढळते. जेव्हा शिवाजीने मराठी 
राज्याचा पाया घालण्याचा उद्योग आरंभिला आणि विजापूरच्या पादशाहाविरुद्ध बंड केले तेव्हा सन १६४९ 
साली त्यावेळचा विजापूरचा पादशहा महमंद आदिलशहा याने असा निश्चय केला की, शिवाजीचा बाप 
शहाजी यास अटकेत ठेवून शज्रिवाजीची गति खुंटवावी, त्याप्रमाणे मुधोळचा बाजी घोरपडे शहाजीबरोबर 
कर्नाटकात पादशाही नोकरीवर असता त्यास शहाजीस कैद करण्याविषयी पादडहाने हुकूम पाठविला. 
तेव्हा मुधोळकराने शहहाजीस कैद केले आणि विजापूरास पाठविळे. काही काळाने शहाजीस पादडाहाने मुक्‍त 
केले परंतु सुमारे ४ वर्षेपर्यन्त त्यास नजरकैदेत ठेविले आणि नंतर कर्नाटकातीळ आपल्या जहागिरीवर 
जाण्यास त्यास परवानगी दिली. ही परवानगी देण्यापुर्वी मुधोळकरास उपद्रव देणार नाही अश्ाविषयी 
त्याजकडून आणाशपथा घेवविल्या आणि त्यास हुकूम दिला की, त्याजकडे त्याचे वडिलाजित हक्क व इनामे 
चालवून दोस्ती राख. परंतु ही गोष्ट घडली नाही. आणि मुक्‍तता झाल्यावर शहाजीने लगेच असे पत्र लिहिले 
की, तू माझ्या पोटचा असशील तर मुधोळच्या बाजी घोरपड्यास शिक्षा केल्याशिवाय राहणार नाहीस ही 
आज्ञा शिवाजीच्या लक्षात होती, परंतु सुमारे १० वर्षेपर्यन्त ज्या गोष्टी एकामागून एक घडत गेल्या, त्यात तसे 
करण्यास संधी मिळाली नाही. पुढे सन १६६१ साली संधी सापडताच जरी आसमंतातील प्रांत शत्रूच्या 
फौजेने घेरला होता, तथापि शिवाजी विशाळगडाहून एकाएकी मुधोळास गेला, आणि बाजी घोरपड्यास 
मारुन व मुधोळ जाळून मोठ्या विजयाने परत आला. 


बाजीच्या मागून त्याचा मुलागा मालोजी हा गादीवर बसला, आणि सन १६८६ साली विजापुर राज्य 
बुडाल्यावर औरंगजेब बादशहाने मालोजीस मुधोळच्या गादीवर कायम करुन नवी सनद दिली. यापुढे तीन 
पिढ्यापर्यंत या घराण्याविषयी फारशी माहिती ळागत नाही. नंतर मालोजीचा पणतु ज्याचे नाव माळोजीच 
होते, तो गादीवर बसल्यापासून अलिकडील हकिगत सापडते. या मालोजीने बाळाजी विश्वनाथ 
पेशव्यापासून शेवटल्या बाजीरावापर्यंत सर्व पेशव्यांच्या कारकीर्दी पाहिल्या व त्या काळात ज्या ज्या 
घडामोडी घडल्या, त्या सर्वात माळोजीने महत्वाची कामे केली... 


म्हेसूरचा हेदरखान व टिपू याजबरोबर जी लढाई झाली तीत हा मराठ्यांकडे होता. पुढे 
इंग्रजांबरोबर (इ. स. १७७९) जी मराठ्यांची लढाई झाली तीत आणि निजामाबरोबर जी खर्ड्याची लढाई 
झाली व पुण्यास जे होळकराबरोबर युद्ध झाले त्यात मालोजी पेशव्यांचे फौजेत होता. याप्रमाणे शोकडो 
घडामोडी पाहून याणि त्या सर्वात महत्वाची कामे बजावून तो सन १८०५ साली मरण पावला. त्याच्यामागून 
त्याचा मुलगा नारायणराव यास मुधोळच्या सरंजामाची वस्रे मिळाली. तो सन १८१६ साली निर्वतला तेव्हा 
त्यास गोविंदराव व्यंकटराव आणि लक्ष्मणराव असे तीन पुत्र होते. 


सन १८१७ साली इंग्रजाबरोबर जे पेड्ाव्यांचे युद्ध सुसू झाले, त्यात गोविंदराव त्याचा भाऊ 
लक्ष्मणराव हे दोघेही पेशव्यांच्या फौजेत होते. यापैकी वडील भाऊ गोविंदराव अष्ट्याच्या लढाईत पडला. 
(कोल्हापूर गॅझिटीयर) 


1841310233 3111343 0133431) 3333331332. 


- श्र 
% ८29० ० 118 १ 
र क 
अँ. 8०॥08/ ७०४७ ९ ३80078. ठी 
क्र ] 
ब्र ७७०. ९91; ॥६॥/ 5६॥15. डर 
जट 

डर ॥॥६॥॥0॥२ 07 1-६ 514125 भु 
क क 
0106 र्म 
5011-६5 ॥॥१॥1-॥॥ ९0७५१५४. क 
....$ न 
ठं 01॥५५/७ (॥?_ 70॥ 60७९६॥१॥॥॥६७४. टु 
रि भप 
0600023009090909090504954009030692302030009टॉँ 


॥॥0०001-01₹ (॥(॥०-॥(_). 


॥॥8७ला/ ७8० ॥॥०009॥018 158 5918860 ॥0[ 1 100॥ [॥86 5६00 ० ॥९५॥8०09॥6७6, 800 ॥85 
0॥ ॥5$ 8851 8॥0 500॥॥ [॥8 00॥6०01[8 5५00०७ [0, 0 09॥89 की8/, [६ 18086. 10 ॥$ ॥0०॥॥ 
॥85 [॥8 858 0० [॥॥86 र्ला ७ 38॥₹0॥॥०७86, //॥॥७& ॥5 ४/७$[ 508 [00985 ७9 ० [8 88980 
८०॥8०0॥[8. (॥॥॥<6 ॥0०७9[ ० [॥8 885 ॥॥ [॥6 50860 वव 0ीचे ७0॥॥/. ॥5 ताडाल[5 ॥8 ७॥[॥॥ 8 
॥॥७ 1७०6. 11858 ७5[॥ल5, 88 (0०५00 00 [॥॥6 ॥8॥७ 0० [॥6 (2॥ली ॥/8॥8|।, [॥8/8 0809 ॥/8 ७॥6 
0७॥॥॥5015, ॥६॥॥१७० ॥8690860॥/8।/ ॥॥०००॥०1॥6, 1200/85॥//४/, 9098686, ॥॥8०॥॥<॥00/ 9॥0 ।_0<9७०७०/, 
९७) ०0७ 90०98७8 8७ 9७8 ५॥8४9५७5. 1॥6 ॥४७ ७७0५०७8 ॥॥5$ [0७५७9 ॥6 85वा8, 
९४वा[७॥॥७ ॥ ॥७ ०७०0५58 900 ॥र्का [॥॥6 [08| ॥७॥॥७७/ 0 ५॥8६9५७5, 900 ॥॥9६॥७ ७७४ ॥5 8॥॥॥1॥8। 110005 
8 600908"9018 800५७ ० |). 


॥1॥8 (७65 ०0 ॥॥/००9॥०8 ७8७0709 [0 ॥6 8॥0॥59189/ 9॥0/800॥॥8/ 19॥॥/, 008 0० [॥8 ॥05 
900७8" 800 ७$[॥9५॥5॥8०५ 8॥0॥७ [॥8 ॥॥8॥[॥85$. 1॥8 0॥9॥8| ॥8॥७ ।5 50७०589 [0 ॥8९8 0868॥ 
809189, 0७ ॥ ॥95$ 09866) 8॥॥05 8॥8४/ 500७580860 0४ ॥& 5800॥0 ॥8॥७, ५५॥०७ ।15 580 10 
18५७ 086 80५9५॥/७० 0४ ०॥७ ० [॥8 8900859005 ० [॥618॥)॥9/, ५०, ०७" [॥8 889॥॥)॥१88 09१95७, 
5010088080 ॥॥ 509॥१७ 8 0 ॥ [॥8 &0008॥ , ७/8५0॥॥5/ 088॥11869 ॥॥॥89५॥9०॥8 0/ 1858110 8 ०09 
॥00॥0 [॥6 00५५ ०89 (000800 0 घुषक्षा9. 1॥॥808 ६8 ॥॥॥8/00॥5$ ७9१७१७5 0 [७8 ७॥0080॥80/ 
180), 9॥ ७ ७॥0७॥), ॥0७/8४७/, 08009 10 98 0 0086 ठा ॥8 [00/ षा&[ 0/॥७005, [॥॥8 58[॥1॥९५॥७, 
की [॥॥8 ॥१०//५॥७ ७000890935. ॥॥6 0ाळिाी र्ता 5 करडणीला0) 15 0000०. ॥ ४9॥॥9/ [(ता[00 
8१0988४0॥॥$ ० [७ ७॥0/80॥॥939/5 987॥86॥9॥४/ ॥॥80 [४/० ७५४७5, 008 ०0 ४५॥॥१०॥ 08 5880 (5ब्लॉ॥) 9॥0 
॥७९ ०७ ॥॥6 (९०७ 0 ॥8॥) 5005. ॥॥७6 8॥॥0109/ ० [॥8 ॥8॥8 5 0091७60 09 ॥6 8818 
पीला ॥॥&8 5880 0(0॥68॥/5, ॥॥ 8 5५७5१७ /॥/, ७5[॥१19५5॥080 [॥81158।/85 0 [8 [8॥1508108॥ 
0/8/8"/, ५॥॥०॥ //85 [॥85 85 9019 ।॥5 [89[860, [6 ४/०/0 ॥5$8५9 07 [8$॥0 08609 ॥९५॥७॥6., ५५0 
99180 [0 [858 9 ॥॥००9७॥७ 0॥ ॥8 [0॥ली$ऊ[906. , ॥(0॥ [॥8 ॥0/8 ०५० णा 808 ७850810960 [॥6 
॥०५/५॥७, 0 ॥1(0॥ [॥6 0०8 [॥6 5५5 (॥00800॥8५/5. 10 ॥6 धरा ७७ 08009 [॥6 
॥॥009॥018 1॥/ १० व ्ा.8800॥0/9/88 ॥ [॥6 ॥९29॥01 5 [8श[00/. 1॥8 ०[॥७/ ता/3ं01] 15 
1908580160 ७४ [॥॥8 1६॥॥65 0 [॥6 (९9७5७७५ (6 58" 980088 ० [॥॥6 ९०७०७ हा), [6 
(५॥॥|७॥७॥9७॥५॥/, कीत ॥6 [७॥७/७॥(५॥. ॥॥७ लीर्ला ७500700007 8150, ७ ॥॥०/8॥/ 300 ७ ७001 
(6 ॥॥07॥ 1३0७/ ७५० ७॥8/8७०७ 5॥0) 8 00059100॥00५5 ७ ॥ [॥6 ॥॥8७॥85 २॥/859986॥009/ ॥ [॥6 8581 
०७॥॥॥/) 0801969 (0 [॥॥5 ताणाला. 


॥॥6 ॥॥००9॥०॥8 18॥)॥४ 15 9808"9॥/ 0818४89 [0 08 0 1१8000० लाळ कत 1008 ५860800960 
10॥॥ [॥8 13३8085 ७ (009000. 1॥8/8 15 8 ॥8॥89॥९909॥8 ।8986)0 ७४/७॥ 09 (७७॥७5 ॥ ॥॥5 ॥॥58[0॥08| 
$5९७०७॥ ०७ [७ ॥०७७$ ० ॥8, ४७५॥०॥ 8501085 [॥6 590१08 0॥७1॥ [0 [॥॥8 8001705189 "ण (00/80/8995 
की [॥॥७ 8000591895, (0 ए॥ल) |धा[७/ 911 [॥॥818॥0॥॥5 85/9|88 9807098609. 1॥8 ॥8७॥0॥ ।5 [॥॥॥5$ 
७४७0 ॥ 8 00-08 [0 [॥॥8 8000 ७ [॥8 ५०५७॥॥७ ०. छावा वॉ. ७998 130 0 ॥6 ४४०७९ 
(७8७७ [0 :ण 


"39/॥6 6986769 300685 [॥ [॥७1911॥9, . 8. 9५9885 [3०60 [॥७॥ ७७०08७8 101 [॥6 
18॥0५5 8890908 १8५९/७। ७ (॥|[00/, ७५0० ॥89॥80 0/8 ३१8|७००[६॥8 ॥ [॥8 ४89 134 0 [8 (ओवा) 
88. 80 85 90४ 9000(॥5 0० ॥5 ४8५ 89॥/ 085086॥008॥15 ७0 ॥०[ ७81009 ० 88 ॥॥6[68॥8। [0 [॥6 
॥॥8॥8[॥8 ॥॥5[0"9, ॥[ ॥॥89/ 08 0॥७॥/ 0058860 [६ 008 0 [8 ७850810815 0 8॥886॥158686, 8 500 ७ 
3889008 1३8७५/9|॥, ७५0 ॥8७ 5860 ॥॥ ।॥५७७8५॥, ॥७॥॥७०७ [0 [॥8 ।8॥॥0 ० ॥5 006४85 ॥॥ 1442 800 
100१089 [॥॥७ ७॥॥०७६॥७/ ०७ 1300090१00 कोल 885$0/9॥. 1॥5 [॥॥[७8860[॥ ॥(॥७/ ० [॥5 ॥908 व 
[)00090॥०००/, ॥६॥6७0 ,॥७॥6७65866, ल 58960 [॥6 ॥/॥8॥॥8 1१६08, | [॥6 9०४6७॥॥॥७॥ 0० ॥15 
958”5 501 ॥1] ७"भुंपञा०8 ० ॥5 000 लागवा8॥. 008 0 ॥8 ।शा8/, ॥8॥1]180 580॥]७॥$88, ०9॥8 [0 [॥6 
[38008 8१0 8889 [॥6 58008 0 [॥6 ।॥७ ० 8888000, ४५० ००७॥७७ (॥७ ०॥ ॥5 [॥8 05 
ण ॥॥/००9॥016, ००॥७॥७॥७ 84 ॥॥8७५७5, ५॥[॥ [॥6 [8 0 ३8.8. 50]|७॥॥5$88 ॥8७५ 10५॥ 5905, 88] 1३88, 
॥॥ "५०58 ॥॥७ 0७85080860 [॥6 ॥/०0०७)०॥8<५॥/ &बा७, ॥86 580000 0७85 ७॥॥०७ 181); ॥0॥ 
१//५॥७७5$४७ 5 9॥0॥/800॥9५ ० (९9७5५७७; 900 5५9988, ॥॥& ४०५॥॥७७७[ ॥80 9 501 ॥६॥)60 8॥059|88, 
(0१) ७॥0॥ 808 08169 8॥ [॥॥8 8015918953. 


॥) [॥॥5 93000 5॥७॥58668 5 588 [0 08 [॥8 0086 ठा ॥॥७& ॥॥००१9॥०॥७ 19॥॥/. ॥॥0[॥6/ 
9०५७०५॥ ॥०७/७५/७॥" ७४७5 (७)018/00/ 85 [॥86 ॥8॥७ ० [१8 389|000[ ॥00॥५॥५॥७॥ 0 (0०9807, ५/॥॥॥७& 
॥]॥ ६1॥0[॥6/ [॥8७॥0॥ ॥७8 ।5 ०9॥89 ॥/8॥०]86. 


१॥॥॥७/७४७॥ [॥8 18॥॥४/ 0॥09॥089॥9/ ०9७ ॥0॥), [॥8/8 15 ॥0 000७ ६ ॥ ॥॥88 8 ॥109॥ 0005901 
(॥06/ [॥8 ।॥७$ ० 8888000". ॥ ॥॥४/७/59॥४/ ७818/869५, 900 9009/8॥॥/ ००॥8७०[॥४/ 50, [६ 008 0 
॥6 ॥0॥ 508068 ७५१85७४ ७०880 0॥ [॥8 18॥॥॥॥/ [॥6 [8 0 38.8, लाली ॥ &॥ ॥७॥॥॥5, [॥8 
3॥॥७७७ ० ॥9॥७ [७९ ॥॥१००/०॥५॥5, 900 [॥8 ७9५॥/ ७ 88॥0॥0॥ 100॥ [॥86 ॥00]8 0 0088808 ७0 
8 8५08७०. 


10७/७/७5 [॥8 ॥॥00॥8 ० ॥8 5880881 08॥0॥॥// [॥॥& ॥॥/०00॥0॥8 ॥)॥॥/ 808७985 1॥0॥ [॥86 
तागा ॥55$ 0 [विकता ॥[0 ॥७ ॥क्ा ण 8॥॥6७॥0 ॥॥5[00/. 58४988 ॥80 0866 100 $0॥68 ॥॥6 
580089 [8700 8805 [00/१॥/०5 ॥॥0७ [॥७ 0ोीवध्षाती ठर "णी १ ७४/85 धी8//वा5$ [॥6 ॥एदावा 08 
8॥॥0॥७, 800 ॥) ॥.1). 1649 0086) ॥808॥60 999॥5$ [॥8 88980०० ॥0॥8/090)/. ॥॥8॥०॥6७० ॥0॥ 
5908६, ॥७890 ० [80 ॥॥७895$॥/85 [0 50॥७७॥७55 [6 ॥5॥॥७७०॥0॥ ७५ 10008, ॥80 8 018॥ [0 581268 
59९885 शि1७& 5॥08॥8988, ७५ ९॥०॥ ॥86 0818060 [॥6 ॥ओआा9 ॥90 068 5609869 ॥ओ.पिवा80. 
59॥8॥|88 ५४35 १ [॥8 [॥॥७ 8099989 ॥ [॥8 890, //॥७/8 89|88 13३89 ०0 ॥/०00॥018 //85 58"/॥७ 
९९[॥ ॥॥. 10 [8 |ध[७ [॥॥8 | ॥७ 5901 0985 [10 5828 8590888. 1॥8 0/98/ //95 0089609. 50886 
७४85 ॥॥॥[(७०9 0७9 ॥॥6७ ७॥0/800॥8/ (0 8) 8॥8७[89॥॥8॥, //॥७/७ ॥७6 ७/85 [॥8909086॥/0॥॥5॥/ 58280 8॥0 
581 (0 8889000. 07 ॥5 8७8 [॥6/8 ॥8 ४/85 ७989 10 50७७७55 ॥5 5015 8086 ॥01, 9॥0 
९५७) ॥8 ०७5560 ॥5 ॥80०॥७ 1० 80 50, ०80६ एवा 99888, 50 चि 1(0णी 8ली१9 0॥ ॥5 
॥॥७[॥॥०७॥०॥5$, ७/85$ ॥ ॥808॥0॥. 89६७७ ॥5 000) वि 395 ४४७8॥ 85 8७9६॥७ [॥6 8888000 
9०५७॥॥॥७॥, [॥॥8 0 "819980 ७ ॥5 50७७०५७०७५ ००॥॥॥8०४/, 088088 ॥॥ [0७8 ००१७9 ॥॥ 8 


80086 ७५॥॥७५७0॥ , [18 800" 0 "ला ७/85$ 0॥॥ ७, 80801 8 5॥8॥ 008॥॥9, 90 ॥& ४५85 [0 ऐं 
॥ ए"[॥॥॥ ०७७8 08100 ॥॥15 500 0 ॥०[ 5५॥७॥, ॥8 9७8७8 500॥॥9७७॥10/ 8९867 90058७. 


(9/॥॥७ ॥0५/७/8७/, [0 [॥6 ०७४७ ॥॥॥॥७॥०8 ७०७७ 10 08, 0/ 59/9|88 5088988 ४५935 
1988858609 0" |009 1(0॥ ॥॥5 8॥॥१960०॥ 0" ७५॥॥७ 5800७, 0७ ॥७6 ४/85 (९७७1 8 ॥5006 दा |च/98 ॥॥) 
3888|9000०॥ 0 100 ४895. ॥ [॥8 80 0 [॥5 0810909 [॥७ ।॥0७ ४४85 ॥॥१७७॥०8७ [0 8॥00/ ॥॥ [0 ॥8[॥॥, 
[0 ॥5 |89॥88/ ॥ [॥8 (धी ... 3 0७55 एशांली ॥8 ।जञ 0881 ७56७. 59॥8॥|88, 
1॥00/8४७/, ७७08 ॥& ७४/85 "” 8॥00/8७9 [0 90 ४५४85 0000 ७00 0४ 5080 809898॥१80 (0 (चह 
(011 ॥0॥8591॥0 [॥॥७ ॥॥४००9॥०॥६ |8७॥७७॥;. 800 ॥॥ 08 [0 ॥॥७५०७ ७० 9७5 [0 ७७ "णा हा 80 
[2935568609 ॥॥ 091000" , ॥॥8॥०७॥॥१७०७ 09 5089॥ ॥६8०06 [॥॥8७॥ 800996 [8 ॥88कॉ/ ॥७॥[5 800 ॥18॥1)5 
95 ७65॥8॥100(05, 5908886 ७५॥७ [०58 ॥&6 ॥80 ॥8608९8७09 ॥)॥ [॥& ७5[॥ल$ ठा. (वा कील 
889|887(9॥0॥/80॥॥/3/ ५५१ 18 [3055855680 |॥ [॥8 (८90. 


॥॥8 0960, ॥0०४/७९७/, ० [॥8 ॥0 ५/85 5७80, 85 [॥8 8९00896 ५/85 ॥8५७" 860689, 
0 5॥08॥88 ॥॥॥60.89/ 01 0910 ॥०७७0 ७॥०७ 10 9७॥७७:- ॥ ४०५ 88 ॥४ 501 ७9 
3866 9॥080॥७५/ ० ॥॥०००७॥०७” 5९७8७७ लाव ॥ळ॑ लणल ॥5 शिश ७5 ॥पलालळा , ॥0०५0७॥ ॥७ ५/85 
॥॥801॥8 [0 8ल 00 ॥[ ॥॥॥0१8॥/. 16 /धा00860 ॥5 00900७७, 900 ए/धा[80 ॥88॥/ [80/88/5910 ॥5 
8809686. ॥ 1661 ॥9॥ 89 50890, ॥॥१8 50॥ ० ॥/8॥0०॥8७, 8७ ७0॥॥७॥8७(609 90 900991४ 5॥॥००8७55$1॥ 
८७०॥७॥.॥॥ 8991591 5/3|७886 900 //8$ 909001 [0 ॥०४७ ॥॥॥(0 [8 80 ॥ ७/8$ 9१96७ [॥ ५७ 
18 ४/35 8099989 ॥॥ व 0७७५४७ 8888 (9010/800॥989/ 900 889॥10। ((8॥, [॥8 ।॥१8५/90 ०७ 59९900 
2:59 (० ॥)008 00860०४ 908897009 [॥॥8 800890" ० [॥8 ॥१8५/80७ ० 58९9000, "ली 1808 ॥8७ ॥० 
१/७ 00॥6 ॥[(0 [॥6 ॥8॥059 0 [॥6 18॥॥/) 500५0॥9 ०0-70068१8 ९ [॥॥8 580/6॥$ ० ४/४॥७७ 99१॥७$ 
51/8|88. '७/॥॥७ ७७80805 10 [॥॥5$ 58"/08 ५/७8/8 90॥७ 00 88]88 ॥8॥॥6७०७ 107 8 ॥॥6 [0 ॥5 
|१9॥॥७8/. 58/9|88, ४५१0० //85$ ७0080 १ १७08७५ ७/७॥॥१७ [॥॥७ ॥0९७॥1॥6७॥[5 ० ॥॥5$ 808॥185, 
18६0 ० [॥5$ 00 ॥808 8 (999 गोधा'ली 10 ॥॥०0०७॥०6, "५१७७ ॥8 ।॥80 88988 ७॥0/80॥89/ शॉ) 
॥0$[ ० ॥5 ७६1005 ६०७ 10॥00/8/5, 0 ७७॥॥60० क्षा ७॥॥०७860 [॥॥6 [000 , धी ५॥0॥) ॥86 
([७॥॥॥७०७ ॥ [॥७॥॥॥॥ (0 ५७08५५. 


50॥6 ४8895 क्षी8/ [॥5, ७/॥॥१७॥ 5॥७/8]७8 ॥80 [)/००७॥॥[॥॥७० ॥॥$७ 1३88, ॥॥8 0809॥)8 8015 
[0 0॥५ 0951 9॥॥॥0०9[185 8009681 [०58 ० ॥15 000 (808 ६॥0 [0 ॥॥[8 9॥ वव 85 89951 [6 
॥॥(॥७5॥॥॥8॥5. '५/[॥ [॥5 ९॥७// 18 3809085580 8 ।0॥09 ।न्षा8/ 10 ॥॥8॥०|७6, 50॥ 0 889|88 ७॥0॥/809॥॥/9५, 
५७५00 ४/85 880 ॥0०[ ॥॥8॥५ ४8895 890. ॥ [॥5 ।&[8/ ॥8 ॥8०89॥५॥[60 [॥8 ४8॥0॥॥5 091885 ७/॥0॥) 
185 00॥0॥86०9 (0 ळ&8[8 ०७55805100 08(७/७8801 [॥6 8॥0091895 900 [॥6 ७॥00800॥8/5, 80 
8१088४0५७७ [0 ७॥१ 9000 8 ७न्षां& 8809 0४ 0०॥॥७ ०७ 10 ॥॥8॥०७]&७8 [॥6 805९9॥8985 [६ 
१॥/0॥ 800॥& ॥0॥ 0810000 ॥6 ७8७. कोल 8090860000 ॥6 0॥॥॥७$ ठा ॥&8 र्ाा$ ७० 
888900० ७५० ४/७/8 ॥015॥9 ॥७ ४०५॥॥७ (॥9 ॥॥ 5५॥9&लीच) 1॥6 ध[8॥॥ 58815 [0 ॥8५8 088॥ ॥ 
"ण छ्ी80[७॥8॥, 85 [॥6 ॥॥०00॥018 1॥)॥/ ॥018 8०0० ॥0॥ [॥6 ॥6७/ 8॥0॥७ 10 50॥6 ७6॥8७/8॥0॥5. 
हैधि७&/ [॥8 8॥ ० 8898000" ६0 [॥॥७& 5५७४७७9 ० [॥8/॥0॥ 508088 ७५१8७७४ 0/ ॥॥॥५॥॥०५2808 ॥ 
9. [). 1686 ॥॥8॥०]88 ७॥॥0/80॥॥8५/ ७/85 00७७ ॥ ॥5 |005585591005 0 [॥॥७ ॥॥०9५५॥ 8॥]08/0/. 


वा ॥[|8 15 |ती00॥॥ ७ [8 19 100 50॥6 [॥॥6 ध्ी& [॥5 ॥89/ 0858 0७8 ७४७॥ ॥॥ [॥86 
७४095 ठा ॥॥. ७. ७४/. ॥॥08050॥0, ॥ ॥5 ॥800७ 00 [॥6 (जो लिीं&॥5$ ठा [॥॥8 5068 ववा ॥8 
(00॥॥॥/, 5॥0॥[[860 10 ७00/8"॥॥७॥[ ॥॥ 1832, 85 10॥0४0/$ ७; 


"|॥७णं&88 /85$ 5100866060 ७४% ॥5 501 ॥०७७, ९५० क्ली. [0/० लाताझा, ७ ए॥०ण॥ [॥6 
१/०५॥७५७॥", 8888 ॥॥॥०७७/860 ॥5 818 ७/0॥७/ & [100 109918 ७०55855901 ० [॥6 |89॥66/, ७७ 
५४95 500॥ क्षी8/ 8008॥80 0४ ॥॥6 ॥8॥॥<५॥७6७5 80०७ 2010085, 900७ 1000860 [0 ॥&[७॥॥ [0 ॥5 ७वौ॥- 
1100४ १ [(9086७. 


॥॥8॥०]७6, ७७8७"9|885 501, ७/85$ [॥8॥1 18080 01 ॥8 ॥॥॥७॥1860. 5 ॥8 _ ५/85 8 | 0 
8४९७11 008. ॥1॥8 /85 ००0॥[8॥0॥8॥"/ ण 8॥ [॥8 1?85॥0/85, ॥॥0॥) 889॥8|88 '//5॥७/१॥व॥ [0 889866 
-00/ ३1990११, कोल. का8॥9५॥ 80680 ॥॥$७ ॥॥0 09 ॥5 (8९७ ॥ ॥80,/ 80005 1॥68 
285180/95 8005 & ?0018 5000/ ॥॥, 0/०७9७॥9/, 85 15 9871849॥%/ 808० [0 5808 ॥॥॥७७ 1001 
॥७8 ॥0०७॥०॥ ० लाठ 01 ॥5 |89॥88/, ॥8 ०0॥58॥60, ॥॥ 1/61, [0 5808 ॥[॥ 250 ॥0/56. 116 
18॥89, ॥0७/७९७॥/ [0 ल ॥७ 10 ॥5$ 8988186, 900 ॥5 8$[वा8 ४४85 ॥॥ 00058५५७08 ध[8०6७0 ॥) 
1766. ॥ 990885 [0 ॥8५8 0866 "7 (880080 [0 ॥]॥ ॥॥ [॥8 10॥00॥0 ४७8 85 8 8७]. 00 [॥8 
८७0॥0[॥[00॥ ठा ॥5$ 58"५॥७ ७ण[॥] 150 ॥0/58. 18 ॥६७ ७॥७९0५5॥/ 580860 [॥6 17?8900/85, 85 [॥6 
६0००७॥॥७ 1० 1/55 5000/ ६ 09/॥6॥5 ४४88 ॥8०५७ [0 ॥॥॥ 10 [॥8 50७७०॥ ० 250 ॥0/56, 8॥0 ॥6 
5 580 [0 ॥8५७ [8९७1 ६ 8008 09 ॥ [॥8 0089005 0 एली [॥8 8980० ४५४85 [॥8 500॥ ॥॥ [॥6 
10॥0७0/॥॥७ ४७95. 8891085 [॥6 900९6, ॥6 ॥/॥/०0७%)018 ७र& ॥ 1/7/68 ॥86089/860 ॥ 5॥॥॥]॥ [॥6 
$$ ॥0866, 1900886 ६00 ॥॥॥७॥, ५800 9 ॥880॥॥8 85$[॥]ोवा8० हॉ ३5. 1,/3,900. 1]॥6 
5॥॥॥]६॥) ५४85 ॥॥ [॥8 ॥8॥)७8 0 ॥॥8॥०|७8. 0५ ॥१/8/॥॥ 900 ॥/॥8॥80]86 ७0/89/8989 88089 85 5५७ 
1018805 800 0000 [0 ॥॥॥9॥ 100 ॥0058 8६0७0), [७ [08 800 ० 00॥॥086॥ ॥8५५०॥७०७ ७७॥७५ 
7090 50085. 1॥6 [॥॥/88 ७5[॥ल5 ४४७08 ॥8७18 ७५ '॥४8॥०]७8& ७७॥॥॥७ ॥5 ॥७, 800 क्ी&/ ॥5 08६ ७/8/6 
9355919180, ॥ 1814 [0 89090090|88 (७५॥७85॥ (018 


॥॥8॥०|७6, ४॥[॥ ॥5 ४०५॥५७/ ७(0॥8७' 5॥₹8]७8 0 1३80008686, 0७5[॥७9५॥७॥७७ [॥8॥)58॥/85 
॥॥ [॥6 006005 898७ [॥&6 छचोळांकी ॥॥ 1//०. ऐ0शी&्षा ॥6 80॥09/ १७00०85 ॥ीघेल8 08 
ए॥70[(॥ो वा& धा[8॥७1 ॥ 8/0॥ ० पि॥वळी चा) 1३0०0, 9७808७8॥/ ।ती00॥) 85 1१89008. '७॥8७॥ [॥86 
19॥5॥0 ॥806 [॥6 0७15851005 "लाळ ण 1॥॥/99५॥, ९000 0०08080 [॥6 ॥॥॥॥॥॥॥0 
८७0॥४७॥॥0॥ ० '//॥७५१५॥॥, 0७॥॥0 [6 8ला0॥ (व [100 01808 ॥1३8॥00]8686 ४५85 ।(<₹॥80 8॥0 ॥/8॥०|७6 
७/85 ४/0॥06५. ॥॥ ०७0॥58५७8७१०७ ० [॥5 [॥॥6 ५॥७9७७ ० 25५9866 ४/85 ५७880 [0 181009]686'5 501 
3886 ॥1३0४/. 580॥/०]७8७8 9000 [॥6 59॥6 ॥[॥॥6 ॥808/89 8 5७॥॥.॥१ ७१, ०७०७॥१७॥७॥0 [॥6 
७$[॥०[ ण 8॥9॥886, 88860/88 8॥0 18<0(०॥, ० [6 8[॥ोवा8०७ ७५8॥॥७ 0० ३5.00,00 ७8 8॥॥७॥॥, 00 [॥6 
[8॥॥5 ०0 ॥॥॥5॥॥0 112 ॥0058॥68॥. ॥. ४/85 ०0०90 ॥ ७00589५808 0० ॥5 880905 0॥ [॥6 
59॥8 00085910॥ [६ ॥॥8॥०]७8 ॥॥ 1780. ॥8०8/60 ६ ॥६॥) ७8॥ ० [॥6 ५॥१७9७ ० ॥१६॥०७५8७॥॥) ॥ [18 
&वावा'8 [8।00<8. 18 ॥80 ॥॥8५0॥5।/, ॥ 1//8, 8०8४86० 8 छाव ० ट्क्षांचा) ॥७$॥ [॥6 ५॥8७५७ 0 
॥९००[8॥ ॥॥ [७ (९०७0५६५) लाड[तला. 1॥8 00॥॥68010॥, ॥0//6४७/, ० [॥8 ॥॥००५॥०॥९५॥ एश[॥ [॥॥856 


१॥॥8७५७5 ७६85 ॥(0॥ 8 ॥॥॥०७॥ 88॥8॥ ७81009. 1॥6 1॥॥/ 9७५ ०0॥89॥॥15 8 ७88609, 0६869 ॥. 1). 1533 
॥॥ ७/॥०७) ॥र्का [॥॥81298॥<88 ० ॥<००॥[०॥ 5 9559191869 [10 50॥॥॥(/9|86, 900 ॥॥8॥०]86, [॥७ 50" ० 88[86 
नि8|8 810 8150 8 ००0४ ० 0(810॥ [॥8 8868680007 |॥७ (1॥8 18118 0 [8 15 ॥० ७४७0, 00 0॥ 
॥6 षव्चा8 ॥[ ॥॥॥॥७ ॥88 0880 59९५08 809 छीक्षी. ॥ 5 ॥0० |ती00"॥) ॥00/ [॥8 ॥७5$ ॥ ॥९0७0णी&ी “7 
8090060 ॥॥(0 [॥6 ७०55885500 0. [॥6 ४५0०868 ५॥89५७, 9॥)]०५, ०७०॥९७/$७॥/, ॥०५/ [॥86 काका छा 
॥९8॥०98५॥॥॥ ॥॥॥5॥160 [08 ॥र्झा 3990811 8 ॥॥89७.) तघा80 ॥. 1). 1678 (0 [॥॥8 9851100 810 
085॥10810899/ ० 0५४88७6, ७/&8७०[॥७ ६ [॥॥6 39088 ॥॥ [॥॥8 ७७81500 ० [॥8 59॥6 ५॥8७७ 50009 06 
७०॥[॥१७॥७० ॥&७/8की8॥॥७/ ॥ [॥6 ७॥000800॥9/ 31]. '/श[॥ ॥8५0 10 ॥४॥॥10५१५७॥, [॥6 |॥॥859860 
ा59॥08" ० 15 1917855 [१8 ।<०॥७७०॥७ 1895 ॥॥0/58 15 ॥॥ ७०05585501 ० 81 01918 ७85101 588५ 
ठ्चा89 १. 1. 16453, ॥ एली 8836६6, ((-(॥५०००६6६, 90 4848) ७0१6720१8४ 891880 10 
[७ ७90७ ४॥॥036६₹ 81|09/॥0 ॥68 0७8७850 ० एव ५॥89५9७ ॥88का8॥॥॥/ 9) 8000 ७ ॥5 
58॥10॥/. 


॥[ ॥8/ 08 ॥8॥/8 ॥७॥॥0060 [६ ० [॥6 90008 ७80 0॥॥/ ॥6 ५॥8७७ ० ॥(९००॥७॥ 900 ६ ॥र 
59088 0. ॥४॥॥०९७॥0॥ (ट्‌ 15 ॥0० (0९00 ॥0७/ [6 ॥छिी७$ ॥ ॥(९००णा&ी 8080060 ॥[0 [॥6 
[030558550॥ 0० [॥8 //१०॥७ ५॥8७७, 9009, ०0॥५/७/$8॥/, ॥०५/ [6 ५१॥ ॥४॥७॥५०)(९७॥()॥॥ 0111151180 [08 
१ 8908 ॥॥ ऐं. १॥&७७). 1908 ॥॥ [॥8 |00558850॥ 0० [॥6 18॥॥७. 0५७) [॥8 5010911590 08086 
0055855809 ठा [8 ?659॥0/8 5 हिगा0'/ [॥8/ 0पाल छोाळा8& आव. २५5५988 ॥80 ७५ ॥6 
085086008७ ०. $8७॥(0०|७७ 410 1810086. 80[॥, ॥०७/७५/७/, ४४88 ॥850॥8७0 ॥)१ ०0॥589७86७॥०७ 0 
॥8 1॥॥॥७ ०७ 980 ॥8७॥5, [8 10"॥6/ ॥॥ 1820 0 [॥७ |क्ा[७ ॥ 1845. 1॥8 ७5०5७ ० 880088 98॥0 
॥18९०8॥ 1809 088॥ |॥8७५०५॥॥७॥/ ॥850॥१8७०५ 0४ [॥॥8 ?859॥080/8 ॥॥ ॥. [). 1804 - 5. 


१॥/७ ॥& ॥७88 0० ॥॥॥७॥_॥.0₹ ७0१26270१४ ॥ 1/95, '0॥७॥॥ 9॥ [॥6 वाव 0 ७॥&5 
9558101869 [07 [॥6 ॥881 [॥॥७ ए॥०8॥/ [॥6 0885 ०0 [॥6 1२85080089 [॥8 ।॥१८9॥) 1180 0801६80 ४४85 
9398958 [॥6 वाव 95$ 900 [॥8 1?859॥080/8, ॥॥8॥80७00 ॥३0५0/ ॥१६७॥/8५9॥, शी ॥॥5 1801018 ॥॥॥5७[8 
१६॥ ॥-॥७॥७५/७85, शीवघो/980 89१॥७ ॥॥॥॥ 800 १68880 ॥) 599॥8॥9/ १ [8 ७8 ० ॥९॥8. ॥) 
[॥॥$5$ 8199986 ॥॥॥७॥_॥-03₹€. 9009 ॥5 8085 500 0४॥५०) 0४/ //8/8 01 0090098 5085, ६0 
घा'8 5889 [0 ॥88 ॥७[ 89 ॥8॥00 10 ॥६॥)0 800008. ॥8००00७॥॥$ ७७8 85 [0 ए॥10॥ /85$ 0॥ [8 5106 
ठा [08 वाव 85$ 800 एली 00 ऐवा ॥१८॥). ॥॥. 8॥08050॥0, ॥ [॥8 ॥७800 900४९8 8889 [0 
1181९85 0 [६ ॥॥॥(_.05₹₹. ॥80 107 50168 ॥॥8 ॥/७५०५5॥/ 0861 ॥॥ [॥8 ॥९29॥15 580008, ७/॥॥०॥ 
॥6 05 ॥०[ ।|8808 [॥ भ्ी8& ॥॥8 ७8 ०. ॥(९७॥६8, झील एवा ॥!5 500 ध्ी800/०/85 868080 ॥ 00 
1808/89 [॥6 0॥09७॥ ० (२688 ॥॥ 5॥॥॥]]६॥). 1॥8 18॥॥9/ [8७00 , (षा 8 ॥5$[0॥08। 5९७७ ७ 
॥॥०09॥018 ७80/ ॥७ ७४ ॥॥/ ७५॥8७59॥ [200॥0080, [6 ॥00॥ व [॥ 001808 [१७ 10॥00//॥७ 8५०७०५5 
षा४61 ० [॥8 १पक्षाच|;-ा ॥/8॥०]७७ ॥8७ 100 50105, [॥॥6 818858 ० ७॥॥०॥, ॥8॥७5 0010 100/, ९/835 
१७8" 00० ॥७॥॥0. 018 589 ॥6 ॥8१५8580 ॥॥5$ धि॥॥8/5$ 0811155101 10081 ॥॥७/885860 9॥00/8॥06 
ठे ७ 0 ॥5 ॥0/56, एली ॥॥5$ धरि॥७/ 81580 ७ 9 5908100 ॥8॥६॥<, ॥ ]७$[, [व |॥॥ ४/0५॥ 06 
11008 ।॥॥0॥0॥१७॥8७ 107 8 ॥/वार्चा१8 आतवा (0 88] ॥5 ॥00585 (ल ७8868 "श॥ [118 50/0त ॥8 (0 
0808910 ॥[ ॥७०॥ ॥8॥[॥0॥5. (७00१७ ३0७ "५0० ४४85 ॥०[ 89॥ (॥५/०॥॥४ 500 0 ॥॥5$ वि॥७/, [00 [6 
५४0005 ॥॥ 88851, 1189 [00/8/05 ॥॥/०8"080, 900 86889 [6 58008 ० [॥8 ॥१2१॥), //॥७/8 ॥6 


500॥ ७81७9५5060 ॥॥५७ ६0 0018060 ॥ ]99॥७७ [6 ७5[॥ल 0 २वा॥॥009. 18 ७89 890001 8, 
13. 1770.) 11०0/8४७/, 385 [॥ ॥॥8॥०]७७ 811160 ०0॥॥॥॥०५8$/ 91 [॥6 ॥बांवा|8 306, भाल हां 
(७00५७ 3३0७/ ॥80 ॥ ०09॥58५५॥6७॥०७ 0० 8 ५५६७ एणी॥ ॥5 वि॥७/, |01609 [॥6 ॥१॥८9॥) 900 ॥8०86/80 
[6 5$५॥॥॥१]8॥ ७७018 [॥॥8 8०॥0॥ ० ९५६. 


१॥/७ ॥88 ॥[|8 068189 ॥०॥०७ ० [॥॥8 ॥॥००00॥018९0॥/ भी8/ [॥॥5 8९6, 9॥ [१ 5 ।(॥0९0/१ ७ा 
5 5५05860५8७ ली005 080 ऐवा ॥8 ७500590809 ॥॥॥५७ 800 ४/85$ 985908/8/ ४/0॥॥06७० ॥ 
008 ० [॥8 0६8 एण[॥ ।110॥९8॥/ ॥॥ 1802. (७५0 ॥6 ॥॥६ [॥६ ॥॥8॥०]88 ४/85 ॥॥ 000008 ॥5 9/8॥050॥ , 
॥१8॥9७9॥ 300/, 500 ० (300080 1३0७, ॥8॥8॥189 0 ॥॥, 900 [॥७ 858 //85 ॥8॥99609 09 (च 
10४0/, ॥॥8॥०]७७'5 560018 501. 5 घेकागागा [01 /85 ॥॥9॥९७० 0७ पाळ्या ल॥७/. ॥ 15 ॥6०0"80 
पहला 0) 008 000890" ॥8 00॥60[60 9000 8 ॥ए॥0/ 80 गी 800 8608680660 [॥8॥) ॥॥ 8 ॥०७/ [0 ७९७ 
[800 [0 [॥७ ॥॥05 0 50॥8 0 [6 ०9॥॥१985, ४५१० ४/७/8 ७४७॥ [0 ७॥॥0०७/, 900 ॥18०७५6७॥॥४/ 
38४860 [॥8 ॥89॥58[10॥0 ० [॥8 ॥8४8॥॥७. ॥॥ 0005860 ७७00०8 0 [॥8586 0७"॥8॥॥85 [॥6 ॥/॥8॥॥<५॥७७5 


0 
2>॥॥७७9| ॥॥॥8०8॥७ ० ॥॥009॥06 “8१५७७५ ॥१॥8५/8॥ 1300//. 
ग॥8 ॥/॥००॥॥ 5 ॥॥5[0108॥ 59९७0७. | ॥॥॥०-:॥॥॥१-०१॥॥॥॥॥-॥१-॥१-॥॥-॥१- 


| 


20018, 10 ०0॥8 ६॥0 [8९७ 0०55868910" ० [॥6 8$[वा8. ॥१७(8/४॥॥ 1100/ 8000/9॥109/ 58 0७५ 100॥ 
20078 800 0॥ ॥5 ४४8 [0 ॥॥०09॥0॥86 ७५85 |01॥80 09 83 ७88 ॥॥॥0७७/ ० [॥8 88900 ॥6॥. 50068 0 
॥6 ७9॥॥8॥5$ ० ॥/8॥६॥ 1३00/, ॥)॥७ ॥॥॥५६ ॥890॥8 10 ०७७ ॥)४/ ॥89518॥05, 189 [0 ॥९०॥६७०॥6 
६0 ७889 ॥6 1898 8 098 58५॥॥ ० ॥0॥8/ (0 85958 ॥॥ ॥ ॥8989॥॥॥७ ॥०55885510॥ ० ॥॥000॥016. 
॥॥७ 1१8]8 ०005860 800 580 0५ 3 ७ ०७ ॥8॥ 0 [॥॥8 0५००५७. १ 50७8 8050160 ॥ एली 
॥॥8॥॥ 13३00// ७४85 08880 00 ७५ (0 ॥क्ी[. 118 11860 [0005 १७9७७०७ झील 8 [0 ज४/धांठा. 
७॥॥७/8 ॥8 ५/85 6७18009” तांचे. 6 (लपा 60 शी8/8/05 101 [॥8108, 85 ॥॥ ७8 ७85819 
500॥. ॥/8॥०]७8 ५60 ॥१॥. 3). 1805, ७७ ॥5 118118 ७/85 8॥ |(९७७[ 07 ॥॥ [॥॥७॥2?869॥0/8 5 त[॥ 85 [॥6 
10108" ठा [॥86 858. ॥)॥ 1816 ॥॥5 500 ॥१॥/9५/3॥ 13३00/. ७8७9, ॥88५/॥७ [॥॥॥७88 50705, ७00७ 1३0७४, 
(1११) 100/ &० १४/७॥(९५ 1३00/ 1॥6 ।॥858 ॥8॥60५, [॥0५॥9॥ ॥॥७ ४०५॥॥9७७[ ० [8 [॥॥/88, ४४85 [॥6 
0॥॥४/ 500 0 [॥6 0588 ठर ॥6 1९४0 ७0९७७ ०. ॥१६8५/७॥ ॥1३00/. 1॥86 [॥॥88 ॥9/0॥8७5 ४४७8 दां 
॥॥०09॥018, ४५१७७ [७ वि॥॥७/ 9809, ६ ७00009 ॥3३00/ ॥॥॥6५०॥[७॥४/ ०७॥8॥१8७०७ [॥8 5५1००85510 85 
0819 [॥8 81885. 01 ॥5 ०1 0819 89580 ७५ ४७॥९ १0०0/5 ॥०॥&/, ॥७ ॥७७॥॥१७० (0 7?0018 
७९[॥ ॥8/. 18 ४/85 10॥00/8609 500॥ क्षी& 00 ॥5 ४0०५॥॥५७/ 00७. 1॥8 ५७५७810" ० 50०0885901 ७/85 
(8889 [0 [॥8 1?85॥0/8, ४५०, ॥0५/७५/७/, 005580 ॥0 ७8050" ला ॥6 गोध्ी[७&. १/७॥<५ 10//5 
॥0[॥७/ ॥0०७0[॥७8॥0०॥09, 0७9 09॥08"/ क्षील शो 1िवुषा0, 88805 [0 ॥8५९6 0७ 8 80 10 06 
0058000" ७ 900॥0 १०५/$ ०ह्मांगा, 910 10 ॥8५8 9० ॥७&/ 501 [वल 6000911560 85 ॥5 शि॥8/5 
8510088801. 


(000 1३0०७५ ४४85 0०089 100 0५ 3 ७0॥॥.१॥0 ० ॥0॥/58 ॥०8/ 8909000 ७08, 900 ७१) 
॥5 580076 ७/०॥७" 0॥00//89 [॥॥6 ?859॥0/85 10॥॥85 ४08७1 [॥6 एव ७0 [॥॥8 ता ७0९8 ०. 
8 ४४85 580 [0 ॥8५8 0866) ॥(९॥७०७ ७॥[॥ ॥॥5 00॥004॥00/ व ॥॥6 08 0 ॥5॥[8॥ ॥ 1818. (_॥8॥ 
३0४/ 0॥ [॥6 ४॥ ०७. [॥8 12?8900/83, ॥808 ७ (0, 80989, ४५७७ ॥6 [00 5800०8 ०७७ [॥6 


७७/०८०५//, कील [॥॥$ ॥॥. 5॥09॥॥5७006, णी ॥्ा $ला५।|ीठ ॥6 (७0७ 0ील ४७९७ ३0०0 ॥ 
[305588910॥ ० ॥॥१०09॥016, 900 8०००/७॥७॥४/ ००॥०॥॥७&७५७ ७५ ॥5 [॥॥8& 8709899885 ७५/७॥ ६ ||) 
॥] [०७5015 885 5109981185, 900 58७५॥ए०5$ ७४०. ७. ?. 173. 89 ७ [6॥5 ० [॥5 
9७9॥/७8॥१७॥ ॥& ४४85 1000॥0 [0 (९७७0 ७७१ ००॥[॥१७७॥ ० 20 ॥0/585....... र्ष 1848 ॥ ७९/85$ 8॥॥960 
पवा [॥॥6 ॥1189]8 5000 ॥8७ 80 8॥॥॥8। 095) |0089/॥७॥[ ० ३5. 2,0/1714 ७80 [॥6 9॥0(॥ ० [॥8 
१/89॥॥/ 59180/ ७. 500085, [॥6 006 10 06 ७1809 9590805809 शॉ. 58868 11885 80 
2198961१७७ 85 800४6 0 68.) 10 ठा ॥8 8॥ ॥ंठुणा$ ॥ ॥॥5 ]99॥868/, झोल ॥8/8/ [0 18806 
७५[॥०५ [॥७ 590000 ० [6 85 90/6॥॥॥७;, [0 80058 $॥ट |॥७$॥०8 900७५ 8000) ७॥॥6 
0, वि व, [0 5५७ [0 5॥ला 9॥9॥9७॥8७॥[5 85 [॥8 ७0९8॥॥॥७॥ 500015 [॥॥ ॥०008/';, 900 
1188 [0 88180 [0005 10" ॥6 0५५००५७ ० 8&)989७9॥७ ॥ 8 00858, 0५ (0 88 8॥ 990089 0 
&0४8॥१॥७॥, 90 [0 89198 ७ ॥5 9७80959101. 


9000 [5 [॥॥॥6 ॥॥8॥/ 100/ 9890885 [0 ॥8५6 (७५६७० कोठ ॥8 800 ॥॥5$ ७980॥80/ 
०8७॥॥/8७8॥80 ७॥(6७॥५/, ॥॥6 10106 9॥॥0 ६ 98 0 [॥6 88[वा8, ५0 [॥86 0[॥8७/ ॥७ 580. ॥॥ 
1॥80<8/89/ ॥॥ 1820 ॥॥१७७॥०880 [॥॥७ ७9॥॥७5$ [0 ८0॥68 [0 ॥5 ०9॥७ १ 8890८०७, 800 ॥ ४/85 ॥॥8॥४ 
99॥७५6५ [६ ॥॥8॥॥ ३00// (0 08 8॥00/8७ [0 ॥09 ॥/8०७॥॥०0०/;, ० [0 ५७ 0॥७/ ५॥॥8॥७५७5 ५५॥०॥ , 
॥॥ 9॥, ४/0५॥॥॥७॥9 ॥॥) 9॥ |॥॥०0॥७8 0 3३5. 5,000. 


ग॥॥8 ७5006 ४४85 [॥॥॥5$ 5880 10 ॥6 [॥॥6, 90० ॥॥8॥8॥ 1३00/ ॥8॥६॥160 ५५७ [॥6 ॥89[ ७ 
5 ॥७॥॥७. ।१६०[॥॥॥9 ०००५॥॥७७ ७/०॥॥७५ ० ॥०[8 ॥॥ ॥॥०00॥0॥8 10 [॥86 50॥8 ४8७95 [७6/ [॥5 ॥) 1826, 
॥0७/8४/७/, ॥॥/ ८॥0॥॥॥5[008, ॥॥७ 90५6७॥॥०/, ४७४85 5॥"॥58७ [0 ॥808/8 00॥॥१(॥॥०8॥0॥ ॥(0॥ 8 1806 
॥ (0850, 0५॥॥१००॥॥७ [0 08 [७1 0/ 9000 ३०७/, ५० ७४85 5009७०5869 (0 ॥8४6 0868 ।॥8० 
वॉ. 85080. 1॥6 ७५७, ७/१० 98018/89 ॥७& //85 (09० 3३00//, ७8७ [॥॥॥[ ॥8 189 08861 ७000889180 
॥॥१७७ ६0 क्ी8 59% ॥0०॥॥5, ॥8५/॥७ ५०७ ॥8०0९8७॥809 1(0॥ ॥5 ४४0५॥॥05, ४/8७॥ [0 ५७ [॥8 58080 
0218085 ० ॥॥॥0७७॥७[8॥. //॥७॥/6 (/५॥॥७॥०७) 08 180 ॥00/ (&॥॥॥७७. ।1॥8 8000॥/0॥9॥/ ०७६४॥॥७७ ॥5 ॥७॥5 
35 [॥6 01585 50" 0 [6 वा७8 8/8॥ 3३00/. 1॥8 &0॥॥5599508/ ॥॥ [॥6 [1)80089॥, 00 08५ 
७80०860 [0 ७० ॥०१०॥७ ॥७ शोध[७8', ॥७&860 [0 /8७॥<५ ३00/, ४५0० तात ॥०[ 080 [६ [॥5 (080501 
॥॥७॥ 08 ॥5 ॥% 0/0[॥8/, ७५ ॥॥७5७[60 [६ ॥8 ॥॥॥५$७ 180 088॥ ०७०॥॥॥७७५ ॥ [॥8 ]89॥७6॥/ 0 [॥6 
[8 ?865॥00/9. 1068 8$0-१%5$8॥ (3000 ॥३00/ ७/७85$ [॥॥॥) 0७85॥80 [0 000880 [0_7?00॥8, 900 
धी8"//8/095 [0 [3 व, (0 00९8 ॥5 तिक्षाप७/, 0 & ॥००७॥५ ४४७85 ॥5७0[॥॥8७0 0/ ॥8 ?0॥08| 
॥७५6, ॥0॥ ७00 ॥ 9008080 ओळ ७0010” ०05 एशॉ8 ४/85 50 855080 ० ॥8 वढ ० [6 
0॥8॥॥१8॥ ७॥[॥ ॥॥68/ ॥॥॥॥5089॥00 [६ 508 180 |0॥80 ॥॥ कोत ७४85 ॥॥॥७ णी] ॥॥] 85 ॥5 ७७. ॥ |॥/96 
1॥(॥॥॥७०७॥/ [00 0 ७8७5015, ४५१० ॥8७ ॥॥०५॥॥ (७0000 ॥3३00/ ७४७8॥ ॥॥ ॥5 ४०५॥[॥, 0801880 [६ [86 ॥8॥ 
१५५0० ॥80७ 50 5॥8॥09॥/ 9090868860 0॥ [॥॥8 508768 ४५85 [॥6 ४88018 018851 50॥ ० ॥१॥/9/8॥ 1३0७/. 1॥6 
(७0४९6७॥॥॥७॥ 0॥ [॥5 ॥8॥9॥0९60 --,, पवा [०५७ ॥॥& ७800/ ० ख०्शात ३00/5 800९8" 0५81 ॥86 
क्ली 10" ७88७, ६00७ ० ॥5 6 ॥&॥॥0 [0 तडा) 800 ॥8॥8॥॥७ [७8 10" ॥॥6 ४885, ॥$[8890 
ठा ७०१७ ॥ क्षी 9॥॥॥७ ॥5 ।॥॥॥05 ०. [॥6 ॥8७९/ 9५0०४७॥॥७॥, 098 ॥॥ [86 ॥७)859 88986 
॥१)0009018 ४७ [॥6 [8591॥1॥]009/ 00॥१७ 0५ ७880 0805005 [0 ॥5 ॥०6॥॥७/ ॥७8108/5 ॥5 085686 
॥/०॥॥५ ० ६ 1॥ 80 08॥08/8[8 ॥॥०७॥/. 1॥8 ?0॥०89। »96॥ ४४85 [॥&80/8 08080 [0 ०89॥ 0॥ [॥6 


9॥8960 90०५॥७ ३00/ [0 ७7०0७०8 ॥5 ७००७ &]0 [0 ७०0१ 1) ए॥ १/७॥९५ ३00//'5 ७8096. ॥ 
॥/85 ॥00/8७/७/, चिं 8000) ह 85 ४७॥९५ 100/ ॥80 08860 6000१60 ॥॥ [॥॥8 |१9॥७७॥/ 0 ७५७) ४85 
1000 ॥ 0०55685501 01 [॥6 50७९७301०७. ॥6_?693॥10/85 9५०५७॥॥6॥, भाल. 85 8 01१8 
99/88॥१8॥ ॥8७ 088) 00"0॥॥०७७० ७७७/७8७॥ ॥॥. त [॥86 850 908॥॥ 6, ॥5 [8 10 [॥8 
]|१9॥७७/ ४/0॥॥, ॥ 80४ ०७9586, 08 ॥॥॥१७8॥७9. 1॥6 (?०॥०8| ॥७9७॥ ७/85 [8७७08 ॥89५७8[89 [0 
19800 एवा ७/090७/, 8<0॥॥७४७ ० [॥॥8 |39॥6७8/, [6 50 7” ७५58 (000 1३0७/ ७/०५॥॥ ७७ ७80 
10, 980००७७ 10 ॥॥॥०00 ॥8५/, ॥ ॥6 88७ ७ ॥5 ०७७ ॥5 चिक्षा/. 1॥8 शोधा[७/, ॥0९0/8/8/, 
1818०७ (॥5७[॥80 107 (७४० ४७85 ।00५8/. ॥ [॥8 089॥॥॥0 ० 1829 5॥ उ9॥ ॥/8॥००७॥ , ४५0० ॥80 
51०0880960 ॥॥ 5॥0॥॥$[008 85 ५9०५/७॥0०" ७ 80॥089/, ॥806 [00 [॥॥0७क्ा ॥6 12800०6 &॥0 
50७08) 8 (000. 18 ४४85 ॥७6 ६ 8889898000, 9॥0॥७ ०॥७/ ७॥85, 0 ४७९५ 130७/, 
५५० 089980 ॥ागी [0 फीवणॉा& ॥ा0 [॥॥&6 ७च॥5 ऐवा 180 0880 89९६॥०860. 1॥6 ।008। 8५॥॥०॥[॥७5 
(90080 (॥४१/०५॥॥/७७॥/ ० [॥6 ७0०8॥90॥05 ० [8 ७६॥१॥, कील [॥8 90/8७॥१0०/ [॥॥86) ॥8५9५8७5980 
5086 0 [॥8 ॥0॥॥०॥09| ली&5 ॥)॥ ॥5 0०9॥७ 10 00 [॥86॥58४65 ॥[(0 8 09॥०89/४[, 9800 08595 8 
0895091 ॥॥ [॥॥8 089586. 1॥8 ॥8॥0५॥5 ४७ ल ४/४8$ 99॥॥5 [॥8 50 7 05६ 000 1३0७/, ७॥0 
90००॥/७॥१७॥७४/ ५/85 0915068609 1॥0॥ [॥8 [8008 85 9॥ ॥१७०७[(0/. 1॥6 0७8 ० [१७ |वा& ७00० ॥3३0७/, 
॥000[॥७[॥॥0॥१9 [॥॥5, ७1589 [0 068॥6४९6 [६ [॥6 ॥॥8॥ ४85 8॥% 008 00 ॥&/ ॥88| ॥॥$७१॥0, ६00 
10॥00/889 [१७ ॥७०७० ॥॥0089॥1911॥8॥. 1॥8 |॥७॥०8 ० [18 0891008985 ५86०959101 //85 981619॥9 
9७<१०७/॥७०७७०५, 900 ॥0७/ ॥[ |5 ४/७॥ 000, ऐवा [॥॥8 1100050 0/85$ 9 ७05580, 0५0 108 8 
(88९9018 ॥858॥10॥18॥08 [0 [॥8 ०986088580 (0009 ॥३0७/. 1॥8 1088 0० [॥8 ॥॥७०5॥0॥ ।5 580 1०0 
188 060७७ [0 ॥1॥) ठि१1ा |-७१॥8॥ 1300/5 5586, वा 88098, ॥8५॥॥१७ 01 018 0600855901 5881 
॥॥॥ ६0 ॥8॥8<6७७ ॥॥5 ॥858॥1018॥08 [0 ॥8" 9808895860 ७०१७. ।-॥॥॥॥0॥ 1३०७/, 59198 10 589, 
588॥)5 [0 ॥8४७6 1090९6७ ॥० ॥॥१७ ७७8७051005 0 [॥8 ॥॥0०$७[०/, 0059009 एश[॥ 3 ५७५/ (0 080/॥७ [॥6 
॥/8५ 0 [॥6 ॥७॥8[81510॥05 ॥8 ॥॥॥६७6 89९8080 501१8 ४885 क्षी8"0/8/05. ॥. ॥8/ 08 818८७० ॥8७6 
पवा एवा २७0 '//8॥०००९5 98७)89॥/ ००[(॥॥ 5॥॥0०॥७॥0 ७808006. 1५४/७8/७ ४8&६॥/5 क्षी& [॥6 
0व[[॥8 ० 1?9॥६ 8 ९७०] 8/90॥॥ 0850060 58//985॥080// 300// 8॥000/, ७0॥॥0॥॥४/ |(॥0७/॥॥ 85 
[॥॥6 8॥00/ 59010, ४५१0० ॥8७५ 086 ॥९॥&80 व ऐवा 9ला01 कोल //95$ 90918 [0 00186० (//७॥४/ [01590 
॥७) [0 5009७७ ॥5$ ७॥॥5. ॥9॥॥. ७५७) (ऑा[000 509, ७8७ ठा ॥8 १६8 ०. 5व्ो्9. ४५95 
[880080005४ 59280 ॥॥ 1812 ७४ 1॥॥0७७॥९७७ (७18 [000१ ॥[0 ॥6 0० (९६४19५0०80 ॥ [॥6 
(0109॥, 8 (30559 0850089 ॥, [007 [॥७ 0 ० ?॥ल&89७५॥॥, 90 ॥9580 9100199916 
॥॥5७॥७लाठन एणांला [॥॥&8 2685100085 [100905 ४७66 ॥6९७ 8096 160 वपष& ठण 0७8५. '"शा&) 
2>॥॥9७889५॥ ५/७85 [8९७॥ 09 [॥॥8 519150 ॥] 1818 [॥8 ७७87108609 (७00 5॥9 ४५४७5 1000 [॥॥66. 


-00 50॥6 [80 ४७5 क्षी [॥6 886 800९8 ॥६॥[७0 [॥8 8॥5$ ०. ॥/०009॥00186 09 ॥0 
८0॥७ ॥0॥॥७॥॥४/ [0 ॥०[॥०8 ॥॥ 80७५ ७४8/. [(2५॥१ ॥॥७ 50००886919 ७8०8908, ॥०५/७/७", ॥ 0०00७8० 
घे ७0००५ ७988 ठा ॥७ [७800 ० [॥86 8986॥09/. » ७93008 ६058 08(७/8७8७॥ [॥8 ॥॥8०॥॥(॥००॥९५॥ 9॥0 
5 ॥0[॥8/, ५४५॥०॥ ॥8७ [0 08 ॥५७७[0१80 ७ ॥॥. 141. (-. ॥॥०७॥/5$0॥ (0७0 5. (-. 0०७500, ।<«. 
(.. 5. |. 3 ॥8 /5515$[9॥ 120॥०9॥ 898 ॥॥8॥॥॥/ ३0७0/, [॥॥8 5818118601 0 ७५१०586 ५५8॥/७ ७॥॥ १७9९५ 
300/, 3१88 ॥85$ 08680 ॥६॥७०७ 900४6, 089 ॥॥ 1831, |७88॥॥0 9 //००७/ 90 8 500, (७00॥0 ३0७. 
॥॥8 00॥6/ ॥8॥80989 [॥6 856, 900 धी8 [0 0७ लीवह98 0808008609 [॥8 0॥6/ ५॥8॥४9५७5 


९५00 [॥8 1१88 ॥80 ७॥०॥15860 [10 ७४७ [0 ॥/8॥8/ 1३0९/. 1॥5 086॥॥00 [॥8 11388 ७815860, ल "1 
|॥$[]1]09[1॥0॥ ० ॥5 00०8860909 ७०५५०७० 8 ७ञीत ॥ी एला ॥॥80॥ ३00/ ॥8॥॥५५5$॥80 ॥5 ०॥॥॥) [0 
॥6 ०॥७/ ५॥॥६७७5 0851985 ॥॥8०॥॥<॥१00०/ 800 99889 10 8०8४७ 8 $७॥॥ 50086 10 ॥8८९७ ॥15 
१/89॥४ ॥॥१००॥७ 9॥)0(॥ [0 ३5 5, 000, ७५00, 95 ॥॥8०७॥(१०0/ ७४85 88] [8० वा ३5 800, ४/0५॥॥० 
।189९8 15 4, 200 [0 08 9080 ॥॥ ७85॥. ॥ 1840 [8 1388 009 ॥5 9000 (0 00एीठ 300 तॉढल 
॥७[880७ ०. [10 [॥6 ॥0०॥७ ठर ॥6 ७. 1॥5 ॥80 [0 [॥6 गोधी७ ७8600 88809 ॥[0 ॥6 
॥]8॥9098॥१8७॥ ० [॥5 88वा8 ७9 लावा १०५5 ७ए०0०0/, ए0॥ल 590100/80 [ह 5918 1180 5॥08॥र8॥४ 
॥॥5॥॥8॥8060 ॥७" 5015 ७०७७७, भाल ॥8० ॥७॥७0 ॥868५९/ 085 ला 5 5800 100 ७॥॥००585 
॥०७०॥॥१७०(89 ७॥[॥ [॥6 8588. 1॥6 ॥85$0॥ ७/85 [॥ (00॥0 ॥1३00/ ७/85$ 8॥00/860 [0 3550॥॥8 0७१8986 
ठा ॥$ 886, ॥8 ॥8॥₹॥७ 8॥ 8॥00/8॥०8 0 1३5 100 ७8 ॥७॥586॥ [0 ॥15 ॥)॥०[॥७/. ॥ ४/85 08०080 दां 
[6 5886 [॥६6 शवा [॥॥&8 006 ७४85 ॥0[ ॥8900॥099168 00 ॥&6 ७५80७5 ॥5 ॥0[॥७ ॥80 50 
पाव७॥01560॥/ ॥॥०५॥/७७. 


॥॥ 1844 ।_8९॥]0॥ 300/, व [॥8 1119181086, ॥[।5 580, ० 8 0558919180 ०8/0॥1 ० ॥॥5 000165 
10 0॥॥॥) [0 8 590६8 ० [8 |89॥७७", 90 [8 50५०७॥0०॥७ ७५७ [0 ॥॥ 85 898 ० [१8 [४/० 0(0॥8/5 
(90५७ [0 ०७81 ७81895 ॥॥ ७७॥॥७ ॥॥७ ॥8085589॥"/ 09085, [6 ॥॥8| 800 9) [86 ०958 ५४४85 ॥० 
586 [0 (७008११७ [॥ 100 ४७5 क्ी&. ॥ ॥[ ॥॥. 8॥08050॥ ७88180 [॥8 ७॥०५॥॥5[8॥०8659 0 [॥6 
०958 ४8७"/ 0७1899, 90 ७8५७ ॥ 85 ॥5 09॥0॥ ६, ।00<6809 85 0950808099, [6 ॥॥७8॥[5७ ० [॥6 
०856 ५/8/8 ॥॥ 18000 ० |_त॥0॥ ३00/5 लद्चाणा, 85, ॥॥ 0७80० ७000 ३0०0/, ४॥०॥७॥ ॥ ॥5॥8॥, 
18 ४/85 ॥॥५५७७॥०॥9७॥/ ॥॥& 818859 501 ० ॥१8॥9/०॥ 100/ ३8७. ७७॥<५ 100// 88160 ॥॥5 ७॥/०॥७” 5 
5810 01 [॥6 छा0पाल ळा. ॥७ ॥$8 (४७॥९७ 00/.). ४/8$5 [॥8 500 ० 8608 एशॉ8. 1॥6 
5089885 00101, ॥०५/७५७/, ए/85 ७88 एवा ॥७ 0७ ९0० ७॥० ॥'8 5685 ॥6 ॥कुषां, 5 [॥6 
808659, ७॥॥७॥॥७/ ॥8 ७8 [॥8 501 0 8 5क्षाल" 0 |पाल' एलॉ8.” का0 ॥$5 0001 0/85 ७011680 ७४ 
080898॥[5. ॥०श॥ [00 [॥॥5 ॥॥॥ ॥॥०8/500 500॥ा[80 ऐवा ही&/ [॥॥6 ।॥9058 ०. 50 ॥ १ 
१/७805, (-%॥0॥1 300/5 ल्या ७00 ॥०.७७ ॥8त. ॥॥8 ७008018 0016७॥७७ ॥॥ [5 ७७७/, 910 
[॥७॥/ 9809910" ७/85 5५॥05५७७॥॥४/ 1॥॥४/ 900०५७०५७४ ॥& &७0५॥॥ ० [93॥80005, ४५10) 0058"0809 [६ 
0/85 *॥॥0053918, 890808॥9/ छा ॥॥5$ 958108, ० ॥॥6७, 10 500850०068 [॥8 ॥७॥5 ॥88 ७४ 06 
0858 3१88 06 9) ७७855 ७ 0 ॥॥ ॥७॥॥७0918. ।_&त॥0॥ 100/ 9008891809 ४७॥8॥१७॥॥४/ 
9७9१1७ [153 0805100, 0७. 500४ शी80"//8/95 ७80. ॥॥ [॥॥७ ००७5७ ० ॥5 ॥५७५॥/ 8 050008४ ४४85 
॥806 [॥॥ ॥७8 180860 00॥50986"90918 ७500860 01 १/७॥९५ ३0५/ ३8६१. » ०0५॥७॥७8 ० ४8895 ७७018 [॥6 
ठ्चा8 ७ [॥6 ॥७80०. 900९8 ७86180 10 ॥॥/ ॥॥080500 कोल ॥९७७9860  ७900॥8 ० ४७४ ।0॥0५ 
$[8॥0७॥0 08७/७8७॥ १/७॥<५॥ 1३00/ 00 [॥6 [1285591188 ० ।_-0९800०/. 1॥6 ।&[8/ ॥809 086681 10 ४885 
0७६॥॥॥७ ॥6 तांडल ठा 1-0९०७००॥/ 85 0910 ॥8/5 01 ॥॥॥ [81॥॥8, ४018885 [॥8 18.9 855860 
प्ली 98 ॥80 ॥ 0॥॥/ 070 8 ।8858. 50 | 9390 85 1834 [॥8 089586 ॥8७ 066) 5५॥0७॥॥80 [0 8 
09॥10॥189/ ४/॥०॥ 080080 ॥१ [१७ 3985 1800७, ७७१ ॥6 ७35पॉ8 51॥ ०००॥॥॥७0, ७0० ७/85 ॥॥8॥४ 
58680 ७४५ ॥॥. ॥॥०86/50॥ ॥॥ 1846. [५0 ॥& ॥॥४७$10981॥0॥ ॥॥0० [॥७6 ०858 [॥6 ॥1१8]8 ०0७०860 8 
5000 ७७७०0 1088 ठावा ॥610९8 ॥॥8॥७॥5 ॥0॥ [॥8 8805080. ७1७1 ।(_91]0॥ ॥1100/5 
0७६) ॥७ [0 08 ॥ोीवणा8ल शा0 ॥॥ ॥॥0850॥ ॥8॥8॥08/89 [॥॥5$ 80006. 800 08॥80 10 ॥5 
[)/00॥॥0॥0॥. 10 [॥5 1१89]8 ॥80॥60 [६ ॥. ४/85$ ।05[ 9800 ॥80 ॥8४५8/ 0868॥ ॥॥ ॥5 0055855910. 1॥6 चिल 


90७8685 [0 ॥88 066॥ ६, 95 ४४85 98068॥8॥४/ 50०0७०5869, [6 5॥॥॥॥ [६ ॥80 088॥ 009५०७0 
५/85 8 10098"/. 


ग॥॥808 ४४७6 ०७ गोद्षीा७5 "शीला द्रा [5 086100 ७(०७क्ीा ७000 [॥॥७6 0159018858 0 
(0४8॥१॥७॥ 00 १/७॥९५ 13३00/ १६|8४/ ;” 2५॥१७ ॥७ ४68 1839, 1840 800 1841 8 ॥॥॥0०७/ ७ 58015 
98॥७५7॥००७०७॥७5 ७/७/8 00॥१॥[60 ॥ [॥6 ॥७91॥00॥॥१००७ ० ॥/००09॥018 0४ ॥७॥ 0800099 [0 एवं 
01806. ॥ 008 ० [॥858 0895688 [॥७6 ॥॥8७७[[8 [9060 3 ५५१॥॥॥/ ० [॥6 50181 0008४ [0 83 ५॥8०५6 
॥॥ ॥/0009॥016, 0 1000 ॥8850॥0 [0 50॥90७8ले. ऐवा /७॥९७ 100 1१88/ ॥80. ॥8॥00७॥/60 ॥6 
७8१085 ७86॥१७8॥४/ 800 ४४85 ॥॥ |७889७8 ७णॉ॥ [॥॥8॥. 1॥8 शोधो[७/ ४४85 100॥8॥४/ ॥॥०॥७० ॥॥०, 800 
(900160 [0 900७॥॥॥७॥, ९७५0 ॥800"980 ॥5 0७9 ला ॥॥ ७8 895 ॥6 3019851 0559916 
७0॥॥०७5$ 10" 5५9080७ एव [॥॥8 138] 0 ॥॥0०009॥018 ॥85 ०0॥॥१॥/७७ व [1॥8 58४88 9७9॥97॥००७७॥85 
७५० ॥8५७ 0881 [8060 [0 8७05015 ॥ ॥$ ठाडंतटा;” (ह ॥0०0/8५७/, *॥७ 08॥ ७8 80०५560 
0॥80॥४ ळल 5॥ली 0७0१08 0 ॥5$ 8वणी॥]ड[/व|0) ०9 86 ७0६989 एला" 8 [08 ९४ 
८०0०७७"६॥०॥ ॥ 08860॥७ १४० 90७808000७ ॥०0७85 [8089 ॥॥0 [॥8 [8॥[०0"/ 900 [800 ७96 
[॥७08. 1॥86 ॥8501७॥0॥ ४/७॥ 01 [0 800855 8618 (8७ ॥ [॥6 8 91 ॥॥$व80०00/ ॥॥७॥॥७ 
॥॥ एला [॥॥6 80॥॥॥..0॥01 ०७ [॥6 $ंघा8 0/85 ०0॥तपल७त, एला ७008111167 ॥8॥181९80 *४/85 
88 वॉ[10॥90918 (0 ॥॥७* 5॥५939॥610855 800 0५॥॥०॥७०॥७ ॥रकी88708” ० [86 १8.8, ४५0 /85 
९४9॥॥१७७ [६ ॥8 ०05 ॥० ७8 ७७७0 [0 ०0॥[॥॥॥७ 5५० 8 00५॥५$७ ० ७ळीत ल ए"ी& ॥॥6 8660 
१॥/85 50 ॥॥]७॥०५5 [0 8॥5॥ 5॥09]86ल5. ॥ ४४85 0०७७0 00 10 /७॥(९५॥ 100/ व ॥8 118189 ॥15 |]१9॥७6/ 
0॥ [8॥॥5 ॥8५७॥॥ 9 ॥॥ (0 ७०0 |७७[॥08, 900 ॥8 ४४85 ॥॥0॥॥60 ऐवा, 85 [॥8 09॥9॥0॥ ७0५/७', 8 
/8590015909॥/ 8580 ७ण[॥ [॥8 (008१1२2 ल 58800 1७७०8 ७006. निाो8॥/ 00 शशी //85 
छा४61 [0 1 [॥व्ा, 18655 38 008108 10 ॥॥8 0886 |००९ ७18०७, ॥॥॥09॥, ७8 ॥808558॥/ 10 [8९6 
8805 व ४/0०५॥॥ 8 षा १७95७७ 0॥॥॥॥5॥ ६ 8७॥॥0॥/ ४0७0) ॥8 58880 [0 ॥॥6 ॥०७॥७0० 10 
७॥$७ 0 [180808 ० [॥७ ७५७० ७89. 


॥॥७९ ४४8॥॥॥७ ४/85 ॥0०[ 8॥098[॥8/ ७0[॥०७ [5 ७५७ 80, 900 50॥6॥॥१७ क्ी8"0/8॥/05 ॥॥/.. 4. 
1, 08050" ॥809880 एव [॥॥8 8001॥5[॥90॥ ७ ॥॥०090018 ॥8७ ॥॥७॥०५७०५. 00 ॥018 [1 006 
0००8901, ॥०५/७४७", 5005१५6 [॥6 ७७5 ०00० ७/85 ७/0५9॥ पर्ग8४०५॥॥७॥/ (0 [॥॥8 ॥0॥०७ ० 
&0४8७॥१॥७॥ 10 0099858590" 800 ॥॥७॥७॥08, 900 ६ |85[ ७॥७॥, ॥ ॥७॥॥ 1850, [॥8 138|8 ॥8898580 8 
॥६॥ ७५१0० ॥80 0866) 809७808060 ७॥[॥ 50180 00७8७9, ॥॥8 12२0॥0०8|। ,»॥98॥ ॥800०॥6० व ॥॥ ॥॥5 
०७॥०॥ “॥७ [॥]6 1180 8५80 10" ॥॥86 8800101 ० 5018 ॥885॥॥/85 10" 5800॥)0 9 ७न्ां8/ 0906 
8५॥॥१01. ० [18 |७9॥७७". ॥॥ ॥8७॥/ [0 ॥॥5 90९8॥॥॥७॥ 0058"060 ॥॥ ७५ ॥७ 7॥॥ 80080 
॥७ [8॥5 ७80 [0 [॥6 1१898 ॥ 1819 ॥ ॥80 ०७8६ ॥की[. [0 गीर 5५ली 8॥0॥09॥098॥6॥5 85 
0868611680 ७०७8७ ॥०७७/ ॥686 ७/०७॥॥$[8॥085, 09५ एीव्ा ॥ ४४0५ 0॥॥/ ॥॥७058 8 ॥॥6 ॥ ॥$ 85 
९/9॥॥॥७ [0 ॥6 1१६9, 900 [॥8 (?०॥०8।) ॥७५96 /85 ॥868५७५७8[80 10 $ंवा& ॥5 0000 85 10 ॥6 
10 ० ॥॥8 (0 08 ।8/680. (७0 [8 शो [8 08॥00 880809 [0 ॥॥'. ॥॥8॥50॥, [॥8 559590 20॥[०8| 
/१98॥, ॥8 5॥996881[860 [६ 1३5. 5,529-5-06 5000॥9 ७8 88०60 ॥0॥ [॥6 388, 080 [॥6 8॥)0॥ 
ण ॥॥/8०0०४९6७/89 50186 ७०0७ ॥ [॥॥6 0858 ॥ ५५७8$॥0॥. ॥॥/. 1३88/85, [॥॥6 7?०॥०8। ७986, 
॥0७/8४७/, [0५७ [5 8॥0(॥ ॥॥$७॥॥0०8[. 118 50680 (0 ७0९8॥॥७6७॥ 8 80०0 00॥॥6॥[॥॥७ 


॥॥०७ ॥॥8/0५॥8७॥/ 01 [॥॥8 38.85 99०0; त 5109965960 ॥॥ ॥॥8 118 500018 08 1260 | 85. 
11,000 


>०[७॥॥७॥/ 107 [॥8 पिवांचे हॉ [5 |पालपा8 8 लाह्ा98 [1006 018०6 ॥॥ [॥॥8 89810/ 95 ॥॥ 
188४65 //85 5010०86089 ७५ ॥॥.. 3. 3. ॥७५७॥७/. 1॥6 |व[७ 9811811891" 01 0910 ७8860 [10 ७४ 
0४8॥१॥७॥, ७9७ 80 0910970 ए00७6॥/ ठ्श8॥0 ॥0॥ 0 ० ॥5 8098085500; 900 (8006० ऐओ 
॥७ लीर्ह ॥8७ ॥०[ ॥8०8९80 [६ ०0७॥॥७॥8॥॥०७ 800 50॥00०॥ ॥0॥ [॥6 998600४ [0 एली ॥8 ४/85 
8७॥[[|80, 85 [6 9009॥1७॥५//8859 ०७ (00/80१॥७॥[ ॥860/ एएत[[७/ व ॥॥०009॥018 ॥80 ॥88॥ 8॥0//89 [0 8 
886 [व 8850989 ॥७ ला 5 8०, 910 ७/85 ॥॥ [॥॥8 ॥8७ 80861 ७ 8008595110 ॥॥७ 1५8 
0७09॥8॥/ 00 [8॥॥5 ० 80५७५६॥७/. ॥॥ ॥॥/७8॥४/ [861 00॥॥॥७॥60 9) [॥8 908090 0७08985 99१18 
॥९ 1१88, 80180 [॥6॥) ॥॥ 8 ॥8॥॥७/ 89९0॥॥8018 [0 ॥8 व्रा[७', 18 ०6७980 899॥$[ [॥86 0000/8/ 
७४७॥ [0 [॥॥6 ॥86//$७0/[[७/, 900 ॥५6५ ॥॥ ७५७ 500७० 9000198 9५७ [0 [॥8 188. 1॥858 ७५8७४5 
९/6/8 1[[॥४/ 38000९86०9 09 ७0९86॥॥6॥ 0 [॥8 ७0७ ल [ज8ल05, ४00० &९0/85580 [॥8॥568॥/85 
५५॥॥७ ० ७४७ [॥8 ॥॥००0॥018९॥ 8॥०[॥७/ ७)8॥06. 


॥०[ | भी8&/ [॥5, ॥ [2808॥108/ 1854, "७९५ 3३00/ ७860५. ॥१०॥[॥5७[8॥0॥0 [॥8 1990 
180१8 ॥6 0008 द्रा 008 [॥& णा ॥॥6 8७0085 ॥ 0७0"05869५७8॥086 0० [॥8 ७&6७०॥१/७॥8७55 0 [॥8 
(020106 ६"8॥9७॥७॥5, कील ७8५४6 50५5090005 ऐवा. 8080 [0 ॥॥. 0 ॥० 0॥॥9/ ॥8॥000॥॥५ 
(00085, 00 ेल॥8॥/ 00॥॥॥0 व [॥॥७ |8/॥७5$5 08805, ॥8 58815 ॥॥ ॥8॥४ ॥85908605 [0 ॥8९6 
086 ६ चि 590018 0 8 ॥३8वा॥8 ॥७॥॥७/ 90 ॥& ४/85$ 0005808809 0४ ॥॥७ ॥॥[॥७5$ [॥8 08658 ॥॥७8 1 
[॥8 8008 ॥॥वा२्घा[॥१8 ७0॥॥१/. 18 0/85 01 [॥8 ४॥॥०॥७, ७9७1] (100/ (8818 0010181) ७. 8. 
७. ॥086/50॥ ॥80०॥७8&७ ॥ 1861, 8 ॥७७/8| |१॥७॥०, 0 ॥5 ॥/०७ ४/७/8 ५98७॥8७8॥४/ 088 ७ [8 
[1०058 0 [॥8 ०[॥७/ |9॥७७/ 8885. 1॥8 8558516 ७/85 ॥७, धील 819॥0॥1॥ ॥॥॥॥॥७॥०6 ४४85 ॥0[ 50 
800७9 85 ॥ [॥6 २एॉ"/पा की ७) 5५.85. ॥1॥8 ४/85 (॥709ि(॥ाो१ वा8/ 58"/80 09 199७9 ०0815, 8॥0 
७86 8५0॥-0159005860 ७७5005 ॥६06 ॥ [७ ७8५ 10 ७७ &) 31५९४०५॥॥/१०७॥६७ 00100॥॥७ 10 ॥15 
90॥॥5[[00. ॥॥5$ [08500६ लीवाल8/ ४४95 5॥लळी 858 [0 ॥8९6 ॥॥. 000७ 8॥0॥9 ॥5 
८७0७॥[॥॥॥७॥. ॥1॥8 ४/85 80 8008 ॥00586॥) 800 1000 ० 188 9300905, 8 ॥॥ ०७9७७७5800 ॥& 
59000/89 ७6 ॥890॥॥855 0 ॥809॥88. ॥॥5 ७8०७ ७/85 ॥0//8/8/ ॥8॥९७0 0४% 9 ॥० (॥०0॥॥॥0॥ 
॥/व[॥ 1॥0 ७. 8॥8॥86 0/80॥७, 9800 तपती ॥6 ।व्रा७&/ ४885 0 ॥॥5$ ॥७ ॥७& ४४85 ॥ए७ 
१॥०७[॥॥2७० ७४ ॥॥७०७[(005, ९४५० ॥तक्षा00< [10 ७७५8 09/ ली8॥5$ 8 83 व?१1ी ॥8 ॥80७, क्षील [0 10 
0088 [॥885(॥6. 


१/७॥९५॥ 1३०५/ ७/85 5५00809809 ७४ ॥॥5$ 500 8॥॥//५॥ ३०0/ 8999 590, ४५० ६ [॥७ ॥॥७ ०0 ॥5 
च्ि१७8”5 ५8 ७/85 [881 ४895 ०७ 8968. श्ी8&/ ४७॥९७ १०५५5 0881 8 8000॥8॥ ॥/85 100॥0 
00॥००॥॥७ [0 088 50 ० ४0॥ ॥ एली ॥8 8085580 ॥5 /5$॥ [६ [8 ५/०॥९ ० [॥8 $[वा8 50018 
08 09७७ 0॥ 0४ ॥5 50॥ ए॥॥ [॥8 9855588008 0० [8 ॥(९9॥७॥8॥/885. 501१8 ७0५॥७[. 8058 85 [0 [8 
0986॥५॥॥७55 0 [5 8000॥॥8॥, 800 ॥. ९/85$ ७860080 ॥1॥६॥४/ [६ [॥॥6 8000॥[॥७॥ ० 8 58४६ ठा 
(0४8७॥१॥७॥ 85 ।(९७॥०॥8/७७ ० [॥8 ॥॥००७॥०॥6 85888 ७७॥॥॥७ [७ ॥॥0॥/ ० [॥॥8 ५0०५॥७ ७8 ७/85 
॥॥०७॥/8॥/ 0811810860, 85 [॥8 ७008॥॥७, ७880 ॥॥ गाणील [॥॥& लाधाचिलल' ठा [॥॥8 38.85 


६0७॥॥॥ 500, 000॥5 018०8 ॥० 0७01080068 ॥॥ 80४ ००८8" 5॥000कोद्ा8४/ ००॥॥6७०80 ७॥॥ ॥, 9॥0 
9150 ॥8॥8॥॥06/80 [6 विल व [॥॥8 ॥॥5७0"/ ० [॥8 898009 ॥ [॥॥6 50060) ॥॥४ववा॥8 (»00॥॥[/ //85 
"हिता ॥॥ ॥॥७811085 ० 9055 060०५॥७॥०॥ 9॥0 ॥॥5॥1808981181 0%/ ॥७8॥0॥5 810 |९१॥७॥॥॥/७७5 ४/॥॥७॥ 
8७80 एएॉ॥ [॥6 वेवणागाओ9॥01 0७१७ ॥॥॥०॥॥७$. 1115 080501 /85$ ७. ०0७85 &॥8॥]8/ 
७8898 (॥ [0 [॥0586 ७/१० ॥8७ 8900860689 [0 ॥015 ॥७ ॥8॥5 ०0 0०५७, कोल 8 ।्षा8/ ७/85$ 580 10 
(90९8७॥॥॥७॥ ॥॥ एला [॥6 ४०५१७ लार्श 9090160 [0 ॥8४७ [॥8 ७॥०५७0॥5 ० ॥5 शि|1७/5$ ४॥॥ ०860 
॥॥०७ &क्षी8ल. ॥1॥6 909॥०६॥0॥, ॥0//8/8७/, ९/8$ ९0[॥०५ &8ल, 85 [8 (0९80 ॥॥ 00 
८051098880 [६ [॥8 39.8 ॥॥ ॥९॥0 ॥. ४४85 0॥0॥9/ 9॥ ॥ 58[॥॥॥७॥ ॥ [॥8 ॥8॥059 0 0[॥8७5. 0 [॥6 
8७[॥०॥॥७$ [81 855060 ऐ॥ओ ॥[ ७५७8७ 100 [॥8 ॥॥॥005 000 ७855 [॥ [॥8 ॥॥॥0७8७॥॥8॥$ 10 [॥6 
0७॥॥॥ 500 ०. [॥6 888 5000 08 ७०६॥६0 ०५ 85 05880. ॥०००की9/ 9 90०९8॥॥ी२8%्षा 
९9७888 ७५85 9000१७० काल 098185 ४/७8/8 ॥808 101 [॥8 १8985 68०५प०ाला. ७ [0 ७/85 
[3000869 100 ॥॥॥ ॥100॥ 80॥089/ 900 ॥७ ४५85 ०॥॥&॥७ 800०६80, ॥8०७/॥॥७ ॥॥३५॥७॥०॥०॥ ॥ 99 
६॥0॥७ ०[॥७/ 5५७8७०5. 


॥ 1856,9७॥॥७ [७8 ॥1॥९ ॥ीवण/, ७जीत पल ७ शा. (989॥, एली ॥85 088 50 
1(89७8॥॥४/ (७8७७ [0 ॥ [॥858 089985, 100989 8०००५७5 ४/७/8 5५७॥॥[60 ॥0॥ ॥॥००9॥018 85 ॥६6 
08860) [6 08586 तशी ॥6 ७8७00५5 फोलपणा ॥॥ 1844. ॥॥6 (जोर१0्ला ७0 ७8 व ७॥056 
9५॥॥७[॥9॥ [8655 0950898018 ७००७6०५॥0७5 ॥80 [६7७ 01808, [॥6 (७0९88 ॥6/8/ 
(0/0॥॥0७॥6७ [॥8 089॥७॥ ० ॥॥[॥8/ 00॥108७॥5॥0॥ 90 ७8089 [॥॥8 ७ (॥0 ० ॥3३5.8,49०/74-1, [॥6 
9॥0५॥ 590000) [0 ॥8५86 088॥ ॥'8॥॥9५॥8॥[॥४/ 0081180. 


(3000 ॥७॥॥॥०॥ ० [॥॥6 ४0५॥॥७ 1१६9 58/8/8। ॥॥१॥०/७॥७॥5$ ४/७8/8 80180 ॥१ ॥5 88१8. 
ग॥0ी७8 ०७७ %्षा ७८9 0 ॥6 लाडी ल ॥85 08860 [॥॥6 (7२88080868 ॥७॥७७6. (५०००७७ [0 [86 ॥॥]॥]॥ 
१/8॥७६॥०॥ 88089 [॥॥6 ४४॥॥७ ० [॥6 1२86870888 ॥(॥०७8 15 13.005 080 ०8॥, 0800/ १ ० [॥6 ॥8९0/ 
8011089 ०७५॥॥/७७०७४. 3 0५ [॥6 ।|व्ा७8 1१898 [७/० ७85 0७08 ॥5 १९ ॥80 ७/७॥ 09805 [६ [॥6 
/8५8॥(॥18 500५ ७86 ।8080 ॥ (७00813१) 82 ्ला. ७॥8&ी0/. 1॥6 ऐ७७॥॥वा/ 5805 [00/8085 [॥15 
085॥80918 ॥85$0॥॥ ॥80 0866) ९७) ए४0७॥ [॥6 0७8 980, 0७ 8॥ [॥॥6 १॥॥0986॥)8॥5 ॥80 [0 06 
८७0॥७॥७6७० कोल ॥& ७६५8 ०. ०७५॥॥७०/ ॥8७ [0७8 ॥॥/090०0809 0४ ॥& ९७४॥०॥8॥/8७8, (९58७6 
8018. 1॥15 081०8 00880" ॥8 ॥8॥8960 5५॥08551(1॥9/, [॥॥०५॥७ 2 ॥5[ ॥]8॥४ ०७011७0185 8/05968. 
8 8150 ॥8086 8 ॥8४8॥॥॥8 5811811860 //॥0०॥ ॥॥०७/७885860 [॥७ ॥8४8॥॥॥७ 0० [॥6 $[वा8 0४ 1३5 2,000 0७ 
9॥॥७॥) , ७[॥0०७, ॥8/8559॥10 [॥७ ॥॥०[5. ॥ ॥5$ 801500 ० ]॥७[08 ६॥0 ७०॥०७ 9॥/8॥9७॥)8७॥5 
॥8 ।(<७0७॥8॥/8686 ७9 ॥0[ 9५७ 50 ॥॥७॥ 5१58१00. 1॥8 1?0॥०89|। »986॥ ॥800॥60 ए॥॥॥॥४०५॥9७॥/ 01 
॥ 5 00000 ॥ ०७०॥॥6७०॥0॥ "शॉ" 8 ॥05$[ 800005 ॥॥॥06/ ६ [00 001808 ॥868॥ ॥॥०09॥018, 900 
॥5 ॥॥॥8५०५॥॥9०॥७ ॥७॥8॥९5 ७/७/8 8000058609 0४ ७0९8॥॥॥७॥. 1॥8 8180018 ॥४७$॥0१॥0॥, ॥0०५/8५, 
॥॥0 [॥6 ०858 ७8७8७0 [0 भत 6 सविता चा885 81001 961808॥9/, ७/ 09७ ७. 5. 
॥॥08/50॥, 8000४60 [६ 0५8 9॥00/9॥08 ॥80 ॥०[ ७868॥ ॥8०७8 10 [॥8 0७०859 ॥॥ ७५॥॥०॥ ॥९॥७[॥8[86 
80॥8| ४७/85 18०89 द्रा. "१००9१०६ ७॥[॥ ॥॥००॥७७७॥ ००815 ४/890860 [0 8 ।0058 क्षील १88०७6 
8७७ ७. ७/०॥९, झोत 9900580 [10 00॥ोीीणओ&8 5॥/ञी9/ 89॥॥$ [8 ७0९68॥॥॥७॥ !<२9॥0॥8॥/88. ॥) 
००॥$७१५७॥१०७ ०. ७७ ॥॥0७501/5 800 [॥॥8 ७008॥॥॥6॥ ॥0की80 [॥& 009॥॥0॥1 10॥॥8॥9 


8७08558680 0॥ [8 5५96० 9800 899889 एण[॥ [॥॥8 8ल॥09 ॥७०॥०६॥ 896 ॥ [॥॥॥₹॥0 ॥, 8॥| [॥॥॥॥095 
००0॥508"889. (<७॥॥8]88 80॥8॥/5 8. चव01 ७ [॥8 &8$वा8 ४/85 लढकॉा8७18 10 ॥॥॥, [0०७ 
१४85 8[॥ ॥80 ६ ॥5 0००0889195 ॥॥ ७0१6७०0" ए॥॥ [॥8 ॥॥॥॥/०986॥/ ०8958 ४/8/8 ॥0[ 598 80[10"/. 


॥ 900908 ॥8॥[॥0060 [६ ७७॥॥१ ॥॥७ 8९8 ७8000 0 ॥6॥08॥ ॥॥॥॥४ [॥७ ७[वा8 ७ 
॥॥/0०09॥018 ॥8॥8॥॥60 ५५8७ ७॥॥ [॥8 8208010" 0० 8) धा[७8॥01 ॥808 090 ॥॥8 880५05 ० ॥6 ५॥8७७6 
ठा ॥॥॥७५५॥७७ [0 ॥8958 [॥॥8 008900 ० [॥6 [(1590॥॥0 ७०. ॥॥8 ॥७॥ला00, ए0ली 88)]080 ॥0 
,॥[॥७/', ४४85 0॥0॥७0॥७४ ५५७॥&७० 0५ 3 ७७ ० [॥6 508) ॥/वावा॥8 110058 900 8 00008५ ० [8 
28 [॥॥ ॥३6७॥७॥ ॥१. ।. 1॥8 0059 ७ 50७७8७5900 [॥6 ॥5॥0 ४९/85$ क्ी8"0/॥/5 ॥800/880 10॥ [॥6 
86. 


॥ [॥& 08७9॥॥0 ० 1861 [॥& ४०५७ लीर्ह ४४85 कषा[(॥8[80 ७॥[॥ [॥6 ॥॥8॥898॥8॥ ० ॥15 
8$[वा68. ॥ [18 ॥॥8 ० ॥5 चि७8/5 ५881 [18 [8850 ००॥१॥॥8७0 8 08959॥ 0819108 0० 15 45,642- 
13-2, [॥6 ५७8७[5$ 008 [0 ॥6 8$[वा8 8॥10॥॥[(60 [0 35 24,8/3-970, वल [१8 ५805 ७५8 [0 ॥७& लीर्&ी 
[0 1३5. 51.380-1-0 0 "ला, ॥0५/8४8/, 0॥॥/ 13३5. 24.886-3-8 ५४७8 5५०७०5७७ [0 08 ॥।800४९8॥/9916 
कू (1॥6 9॥0०५॥॥/ 8०[॥8॥४/ ॥8०0॥/989 ७/85 ३35 28,400-13-4) ॥॥8 08015 ४४88 ७9.0 ०, 90०७ ७५॥॥॥७५ 
॥6९॥॥0०॥/ [॥॥6 88898 9॥॥५॥8। 80855 0० 808015 0९8" 8९(08॥७[(॥॥/8 8॥0५॥७ [0 1३5 44,208, 50 
पीव्ला ॥॥७& ४०५॥॥७ 1१88 ०89॥ ॥॥0० ॥॥5 85$[वा8 एण[॥ 9 ०७9930 0818008 ० (००/8७/05०0 [॥/88 ।8९$ ७ 
(0॥०885 ॥॥ ॥8॥0. निर्का 0 [5 50॥॥ [॥8 0७॥8 ॥[७88591 10 ॥॥७ 0॥0०580010॥ ० ५७॥०८ ४/०॥<$, 


80॥//॥ 300/ १88 ४४85 5909809 ७५ 8 कला [॥8 [0 [॥॥8 8॥]0/॥७॥ ०0 ॥5 88868. 0॥ [॥6 
2/ [॥ ४8) 1862 ॥७ 0७80 5॥8०98॥॥9/, ।88090॥0७9 [४४० ७81. का", (1880 50॥8 [॥॥७७७0॥8 ॥8 
ब्ि18/5 58681 [0 8 ॥80॥80"/ ० [॥8 19]8 08 (<०॥६७०॥७, "॥॥० ४/85 ७8581 01 [118 06०8901 ७1 8॥ 
॥5 ॥&॥७॥७, [॥5 0800 8 ताऊ [१1ा8, 5 5, एवा 9 ॥6॥0७6' ७ 5४५७85 18॥॥/ ७७80 
॥॥009॥018 9108 8886 १.85 वढा, 0 ॥0860 ॥89 ॥8/ ताझावा/ [800058 ऐश [॥6 
॥॥/०009॥018<५॥. 3 9989 ॥/७ ५8७95, 900० 8॥ ॥॥॥9॥. 500 0 0068 ४8७9 0108 ५93॥९५ ३0७/. 1॥8 8४86 ४४85 
॥॥॥0॥ ॥६॥8॥[७0, 85 [॥6 ४0५॥॥७ 1१88 ॥80 ७9५/७॥ |॥0०॥॥58 ० 08७9 008 ० [॥8 089 ७॥85 ॥ [॥8 
50७8) वाव) &0(॥[॥., ॥5 800500 ० |०8 ५४85 ॥05[ 5वा$ 9000, 90 ॥७6 ॥890 
900४0१ ॥॥0७) [8858 ॥ [॥6 ॥॥०5800॥0॥ ० ७७५७८ ४/०॥९5 0 [॥6 5098890 0 800॥08॥0॥. ॥ [॥8 
४४0085 ० [॥8 ७0४6॥0"'5 |हा[8" ० ०01५018108 [0 [॥१७& ४/०७/, ॥ 0/85 8 50७08 ० 91088 8५७. 
"तहा 8 लार्ला ४/॥० ०15869 [0 ७8 5पला 8 ९05७ ॥॥6 कोल 5पला ३ कुण 8९91118 10 ॥5 18॥00/ 
500010 ॥8५8 088॥ ७ ० [॥8688॥9/ 9398 9 [(//७॥४/ 018. 


॥॥॥6७॥[80/ क्ी8/ [॥॥&6 0६ ० 8॥७/५ 100/ १६, ॥॥5 ७९/000/ 5 ६ ह्षा8 10 ॥॥6 
89598६0 120॥09। ७98, ॥॥0"0॥॥७0 ॥0॥ [६ 8 ॥॥50६॥00 0॥ ॥5 ५8६060 ॥8० 8085580 ॥॥5 
९४७0 घा. 98, [09866 एला] [॥& (२६७0७8७ 8900 [॥6 ॥00॥ ५, 9000 ल्या 00 ॥[॥6 
80१500 ० [॥8 8588 0७॥॥॥0 [॥७ 9 ७॥'5 ॥॥॥०॥७. ॥ ॥॥80 08891 000॥0, ॥०५/७५९७/, [६ 
॥९०॥०॥8/७७5 ॥॥ ७08 ०. ॥॥0'5 8585, ॥॥॥855 ॥906 काः&8ल/ ॥890019018 [0 ७9008॥॥॥७॥ 
9॥॥]09[ 119॥90॥/ ७8/99/8609 [१8 [8. ॥ ७/85 088080 [६ [॥॥8 ९/000/'5 ४05७5 ॥॥ [08 [3858 


०७89568 ५/७/8 १ धा[७8॥060 [0, 90 [॥8 ०0815 //8/8 ॥806, ॥85900॥591018 [0 ॥8॥ 81016, [॥6/8 ४/0५॥0 
॥१००॥56५७५७॥१०७, ० ॥&/ [08 ॥७&९०8७॥8१086 086 ॥0० 9७68७०९ "५७७" 00 ॥8&/ ००88689१95 ॥ ४५४85 
930००॥/9॥१७॥॥/ ता&8ल809 0 ७0९08७॥॥॥ 8 [व [॥॥8 (९9॥0७॥8॥/७8७ 900 ॥00) 50000 ० 9 ॥6 
६0॥॥॥ 500 ० [॥6 ७७8, ०005५॥॥॥७ ॥& ४/॥०0०९/ 0) 8॥ ॥७8850॥8918 0008590105, 80०५ ७8॥५ 
9५69 85 ४ 85 1889918 ७0 ॥&/ ७५5$॥8७5, 0५ ७860 ॥8 का8०॥४/ ॥8900॥9018 10 [॥6 ७०॥०8| 
घै॥॥०॥[॥७5$. ॥ ॥6॥0/8000॥॥ ० ॥७[॥लीा005 ४४85 [8 लावण (॥७ 10 ॥8 9५१६॥०७ ० [॥6 [४४ 
0७0815, 0&6॥॥७ [॥७॥ 5888 ७५85 ६00 [॥86 ॥6५/ 80१0986१85 ४/8/8 ॥ 0008 ०६७०७ ॥॥0 
0७०७६0. 


[3010 [॥8 |8 ०॥&७'5 ॥॥७ [॥॥18 8 ७150055101 ॥80 00॥॥॥७॥०७५ ॥898"५॥ ॥७5 ॥॥॥॥ ५॥&७७6 
ण ॥९९००॥ा8७0 9009 ॥१७॥७99५॥॥ ॥ [॥॥8 5909 00॥600([8, [0 ४५10०॥ ॥80 0866) ॥[8॥0880 [10 9999 
॥९ 0९5005 ० [8 /॥०0[100 [॥8 5$॥॥॥8॥/ 588080 ० ॥॥8॥5. 1॥8 ॥1389|8 ०0॥[6810860 [॥8[ [1856 
॥8॥)5 //७88 5800180 [0 ॥5 ७9 ॥७8४/ 00 [॥8 ७00/8॥॥॥७[ 980॥॥86७ [0 [8९8 [॥5 ॥6५/ ० [18 0856. 
॥[ ७/8$ शॉ[॥]1ीवा80 [0 [॥6 1३98, ॥0०//8७५/७/', ॥[॥ ॥8 985860 ॥, ॥॥5 ५॥89७5 90 |8॥05 ॥॥ [७ 5व88 
८0॥6०0[8 ४/०५॥॥ ७8 80७080७ ॥0॥ [॥6 5$॥॥१६8॥/ $&[॥8॥6 0" [॥6 ७0७० शव [॥॥8/ ४/७/6 
089 0" 8 ७००८8७ [81॥/8. 1॥5 शा[॥1ी२वो!|0)र्‍ ०9५580 00॥598/909185 ७8॥9॥8>/ 10 ॥6 ०७॥&. 18 
७0५0॥ ॥०[ 0॥8॥008[8 ॥॥5 ॥॥॥010॥ [॥8 1088 [॥॥॥ 18586 ५॥8७७6 ४/७/8 ।889॥/ 9५8॥१॥७0 [0 ॥॥ 
0४ [॥8॥9/, &00 ॥७ 688/809 पऐओ [॥७ 8७॥590॥0 [व ॥8 188 [॥8) ॥880/ 0) 8 00००8 [8108 
॥/0७॥७ &क्ली80 ॥5 [8 10 [॥॥6॥. ॥ 98 [1॥8॥6 [॥॥0५॥७ ० ७०9७०9५ 10 8<98॥98 ॥॥8७58 ५॥8७७6 
10" 0॥&७5 0 8५७५४७॥७॥ ॥॥ 88980॥॥ ००॥&७०0०वा8, ७७ ॥5 ७88[॥ ७७8४७॥60 80५ 59805 080५ 
[9९७॥ [00/9/७5 [॥5 800. 1॥6 ०958 ४५४35 [॥6॥ | ७७068 ७0९8"१॥७॥, ५/॥०७) ७809860 [॥[, 0 
0०॥॥०8॥ ॥895075, [॥8/ ००१६० ७ [॥8 ब्ा७ लार्ह'5 16१५७७ ऐवा [॥॥8658 ॥8॥5 500010 06 
०0॥5$08/89 85 0॥॥॥॥५ ७७%. झील 0०9) ठा [॥6 ॥४००७0०8 8588, कील ऐवा. [॥&७/8008 [॥॥6 
580॥॥॥8॥"/ 58818 500089 ॥०[ ७8 9091880 [0 ऐ6णा. "॥[॥ ॥8७१॥/०5 [0 ॥6 ५५७850" ७५०) ॥80 
9150 "॥७॥७/ ।९००॥ा&ीा 5॥000॥5 ७86 ॥900७क्ा ०७ [॥॥6 ॥89५७॥09॥, ॥. 9008809 10 ॥6 
७90४७॥१॥॥७॥ वा,  (<२॥७॥॥७७ 99७०॥8०५॥ ७/ ७०९७॥॥॥७॥ ४785 ॥॥ लाव्ा'96 ० ॥॥०09॥016, ॥॥6 
॥08 000005 ॥0086 ० 60॥0७०॥%७ ॥& 00॥०6 800 ॥89898॥8॥ ४७/०॥९ ० [॥6 ५॥89७७ ७५0 [॥॥6 
१०७ लीोर्झा'$ ॥॥॥०॥॥७/ //०५॥॥७७ (0 ७8०8 ॥ ०8७ [॥8 891६075 91०५11 [१8 89819 ॥189151/909/, 
[१8 ]७9॥१७७/०॥'5 8981 १ ॥॥& 9001 09009 9७७०७७० 8 5॥७०काबॉ8 ण ॥68। 8 0” 2 ॥5 ०9885 
80०80/0॥19 [0 ॥5 ॥[॥॥655. 180 [॥6 |व्ला8 लार्हा 5॥॥/७0* ॥[ ७/85 005800689, ॥॥5 ॥10॥1 ॥॥8५68 08681 
18 85 ॥<₹5०0॥ 90 ॥ ४५॥ ॥० 08 धि 9 0५ ॥& ४०५॥५ ७, ॥०/ 0५ ॥8 80018 0 [१8 ५॥१५७, 
[॥6 (९१॥०७॥/७७ 900 10०६ 8986 ॥०७, कील ॥6 ४०५॥0७ लोर्ल क्षी8'0//5, 08 ॥९/७७8० ऐशा 
|॥॥5$७०8॥09॥0 ॥॥ 0 5॥(5॥ [॥8 ५॥॥8७७. 


ग॥॥6 ॥॥०0०09॥0168 8588 ॥85$ ॥0७/ 086) 59% ४७७९5 ०8 ॥6 ॥॥)898॥8॥ 900९6 
085०9106५9. ल्या 99७118 ॥8५९8 086861 ॥808 10" [॥6 ४०७ नीोर्ल'$ 800०६01 810 100 [1186 
(3008 80॥॥॥[5$[([॥01 ० ॥5 858[वा8. 1॥8 ७58[॥ल5$ ॥8५8 1088॥ ॥१७850॥60 800 [॥8 | ०७859180 
00 [6 88018 5५॥४७/, ६0०७ 00878॥॥8 0855 107 80७०008 0५००5७5 ६00 ॥५॥७॥८ ४४०८ ॥85 
0880) 5900107860 800 ॥॥[॥000॥060. ७ ०9७5089918 50॥॥ ।5 086॥0 9086 88" ४8६ ॥)॥ ७५७॥७ 


५४०९७ ० ७५0 8 ७88॥89 8000॥॥ 15 9७४७॥ 815800१808 800 5५॥०॥ ० [॥8 ।8॥/98 58५॥0॥५॥5 ॥808॥015 95 
8 ॥0[ 98९089 [0 [॥॥5 0५७०५७5 88 ॥४७$[60 ॥॥ ७0४/8"॥॥७॥ 580॥॥॥[॥[७$. 11188 5 [॥8/8 108 01 
88"/ 9७/0॥७५ 10 ॥०७9७॥७ शा ४॥७॥ ७४७॥९५॥ ३00/ ३१88 15 018 800७॥७्ी [00७8 ॥७७७860 ७ ॥(1॥ 
(200/85 ॥७& ७५॥ 08 1000 ४/७॥ 08 ५५६॥॥७७ 10 [॥& 0७७, ० ॥॥5 ॥9॥ 00०७01. ॥॥5 118108 ४५॥॥ 0686 
॥)॥ 8 ॥0॥/8 0059080005 $वा8 [॥8॥ ४/95 808 [॥8 0990 शी 80४ ० ॥5 9008689005, 900 ॥७ ७५॥॥ ॥890 
॥6 06क्षी[ठ ॥8 808 ता[॥॥8 एओा ॥85 ॥०५॥॥७० 0" 8000 ० 0५७॥८ ४/०॥९5 ॥) [॥॥8 ॥॥०७/७959680 
009७6७ ठा ॥5$ 685$बवा8, कोल. [॥6 680080 टा षा॥1ी& 0० ॥5$  ।015. 


५ तात्विक-वृत्तांतपर 
१९ देशमुखी वतन 


(श्री. शं. ना. वत्स जोशी) 


“देशमुखी वतन' हे सर्व वतनात श्रेष्ठ वतन आहे. ह्याचे महत्व देशव्यवस्था आणि राज्यकारभार 
पद्धती ह्या दोन्ही दृष्टीनी अतिशय आहे. ह्या देशमुखी संस्थेचे काम, मानपान, आणि हक्क व ह्या संस्थेचा 
व्याप, तसेच ह्या संस्थेविषयीचे अनुकूल प्रतिकूल उल्लेख पाहिले असता, इतकी गुंतागुंत त्यात दिसून येते 
की, त्यामुळे ह्या संस्थेच्या स्वरुपाविष्कार पूर्णपणे व नेमका होणेही कठिण होऊन बसले आहे. अशा ह्या 
महत्त्वाच्या, गुंतागुंतीच्या पण अत्यंत आवश्‍यक असलेल्या संस्थेसंबंधाने, सामान्यतः शिवकाळास अनुसरून, 
येथे काही विचार मांडण्याचे योजिले आहे. 


१. 'देशमुखी* ह्या शब्दातील 'देश* व 'मुखः*॑ ही दोन्ही पदे संस्कृत असली तरी देशमूख असा 
सामासिक शब्द संस्कृत वाडमयात नाही. अर्वाचीन म्हणजे शक तेराशे पुढील संस्कृत ग्रंथरचनेत कदाचित 
आढळेल. तत्पुर्वी ह्या शब्दाचे काम 'विषयपति' ह्या संज्ञेने होत असे, ग्रामपति' विषयपति' *राष्ट्रपतिः' अशा 
चढत्या संज्ञा ताम्रज्िलाशासनात येतात. 'आहार' “भूति' 'मंडल'* 'देश* ह्या संज्ञा मुसलमानपूर्व राजवटीत 
येतात आणि त्यात देश शब्द आहे. तथापि ज्याचेपासून मुख हा शद्व साधता येईल असा मुख्यः किंवा मुखं, 
मुखी हा शब्द त्यास जोडलेला नाही. सांराश. 'देशमुख*॑ हा शब्द मुसलमानोत्तर अधिकृप्रसृत व रूढ झाला हे 
म्हणणे इष्ट होईल. येथेच हेही सहज लक्षात येणार आहे की, ग्राममति, विषयपति, आहारपति ह्या सामासिक 
शब्दात ल पूर्वपद, गणपति, नरपति, ह्याप्रमाणे समुदायबोधक नसून एकत्वबोधक समजावयाचे. जर तसे न 
समजले तर इतर शब्दांना वैयथर्य येऊन अनवस्था प्रसंग येईल. देशमुख ह्या शब्दामध्ये देश ह्या पदाने एक 
परगणा, एक प्रांत घ्यावयाचा. देशमुख ह्या शब्दाच्या जोडीला देसाई, नौडगोंडा हे दोन शब्द योजिलेले 
आहेत. पण ते कोकणात व कर्नाटकात अधिक प्रमाणात आढळतील. त्याबरोबर हेही लक्ष्यात घेतले पाहिजे 
की, महाराष्ट्रातील देशमुख बाहुल्याने मराठाज्ञातीतील आहेत, तसेच कोकणातील देसाई ब्राम्हण व 
कर्नाटकातील नाडगौडा लिंगाईत ज्ञातीतील आढळतील. कर्नाटकातील हे नाडगौडा पुढे मराठ्यांचे 
लिंगाईत झालेले आहेत. 'नाड'* म्हणजे प्रांत व गौडा म्हणजे पाटील. हा गौडा शब्द कसा झाला हे अमळ 
लक्ष्यात घेण्याजोगे आहे. तिकडे ग्रामगंड असा संस्कृत कानडी समाज ताम्रपत्रात यतो. गंड म्हणजे पती. 
ग्रामगंड ह्यापासून गाऊंड गावुंड व त्यापासून गौडा हा शब्द साधित झाला व तो पाटील ह्या अर्थी रूढ झाला. 
आपल्याकडील गावगुंड हा ह्या वेळी साक्षेपी वाचकांच्या ध्यानी येईल. असो कर्नाटकात देसाई ही संज्ञाही 
पत्रव्यवहारात येते, पण ती नाडगौडाच्या मानाने अर्वाचीन वाटते. महाराष्ट्रात देशमुख म्हणजे तरी देशाचा 
प्रांताचा पाटीलच आहे. देसाई शब्द देञास्वामी किंवा देशपति ह्यापासून बनला आहे. त्यातही देशपति ह्या 
शब्दापासूनच देसाई ह्याची उपपत्ति अधिक संयुक्तिक वाटते कर्नाटकात देसाई व नाडगौडा हे द न्ही शब्द 
कागदपत्रातून आळे आहेत. त्यातहि नाडगोडा हा शब्द किल्लाप्मुख देश विभागाला लावलेला आहे. 
श्रीनिवास वेंकटाद्री हे गदग परगण्याचे देसाई व नादगौड आहेत (शि. च. सा. खं. ६ ले. २० पहा) येथे हे 
दोन्ही शब्द भिन्नर्थक आहेत हे उघड आहे. धारवाडचे देसाई हेही नाडगौड आहेत. नाडगौडकीचे वतन 
किल्लेदाराशी संबंधी आहे. (कित्ता ले. ५ पृ. ५ ले. २५ पहा) 


देसाई, देसगत, जमेदार हे शब्द सामान्यतः देशमुख ह्या संस्थेचेच वाचक आहेत. ह्यातही 
मुसलमानी अधिकारी पत्र इत्यादी लिहिताना जमेदार, देशमुख देसाई हे शब्दच प्रामुख्याने योजतात. 
जमेदार ह्याचा मूळ शब्द झमीन्दार (जमीन बाळगणारा) हा आहे. सभासदी बखरीत जमीदार व मोकासी 
एक जाहलियाने ते व रयत बेकेद होतील आणि कमाविस (वसूल) होणार नाही, असे जे म्हटले आहे, 
त्यातील जमीदार हा शब्द देशमुख ह्या अर्थाचा मुख्यतः आहे. 


देशमुख ह्या शब्दाचा प्रतिशब्द म्हणून जो चुकीचा एक शब्द सांगितला गेला आहे असे वाटते. 
विशेषतः शिवाजीचे देशमुख कोण ह्यांचे प्रतिपादन करीत असता सांगितला आहे. त्याचा थोडक्यात येथे 
विचार करणे प्राप्त आहे. शिवाजी महाराजांची राज्यपद्धती संस्कृतातील प्रसिद्ध शुक्रनीतिसाराशी संनिकट 
असून प्रागतिक प्रवृतीची दिसते हे सांगताना प्रो. शेजवलकर म्हणतात शिवाजीचे देशमुख (साहसाधिपती) 
व पाटील (भागग्राही) हे मराठेच असत. (भा. ई. सं. त्रै. व. ४ पृ. ७७) श्री. शेजवलकरांचे हे म्हणणे त्यांनीच 
उद्धृत केलेल्या वचनार्धाशी जमणारे नाही. भानग्राही क्षत्रिधस्तु साहसाधिपतिश्व सः श्ुक्रनीतिसार (ह्यातील 
साहसाधिपति व भागग्राहि ह्या संज्ञा शुक्रनीतीमधील अ. २ श्लोक १२० मध्ये आल्या आहेत.) 


साहसाधिपती चैव ग्रानेतारमे च : 
भागहार तृतीयं तु लेखकं च चतुर्थकम : : 


हा श्लोक राजाने आपले अधिकारी कोठे कोठे व कोण नियुक्‍त करावेत हे सांगत असता आला आहे 
नितिसारातील भागग्राहीच्या जागी येथे भागहारी हा शब्द आहे. पण त्यामुळे त्याच्यात अर्थात अतर पडण्याचे 
कारण नाही. साहसाधिपति म्हणजे दंडाधिकारी. साखरन्दंड (साहसं तु दमो दंडः अमरकोश) भागग्राही 
किंवा भागहारी म्हणजे कमविसदार, वसूल गोळा करणारा. दंडाधिकारी ह्याला सध्याचा फौजदार हा शब्द 
सांगता येईल व तो गीर्वाण कोशामध्ये सांगितलाही आहे. तात्पर्य, साहसाधिपति व भागग्राही ह्या दोन्ही 
शब्दांचे देशमूख व पाटील हे अर्थ युक्‍त वाटत नाहीत. शिवाय हे राजनियोजित आहेत. शिवकाली व 
मुसलमानी अमदानीत देशमूख ह्या शब्दास दुसरा शब्द जमीनदार हा आला आहे. हे व मुसलमानपूर्व 
कालात विषयपति हाच शब्द देशमुख संज्ञेशज्री धिक जवळचा आहे, हे वर दिलेच आहे. 


२. देशमुखीचे महत्व :- ह्या देशमुखीचे महत्व केवढे आहे, हे व्यतिरेकाने प्रथम पाहू. म्हणजे त्याचा 
निषेध केला. तेथील उल्लेख एकप्रकारे पाहण्याजोगे आहेत. अमात्य आपल्या राजनितीत म्हणतात. 


“राज्यातील देशमुख देशमूख आदिकरुन यास वतनदार ही प्राकृत परिभाषा मात्र आहे. ते स्वल्पच 
परंतु स्वतंत्र देशनायकच आहेत. त्यास साधारण गणावे असे नाही. हे लोक म्हणजे राज्याचे दायादच 
आहेत.” वि ज्ञा वि. आवृत्ति पृ. २९ 


सभासद आपल्या शिवाजी चरित्रात पृ. २९ वर म्हणतात -- 


इदलश्ाही, निजामशाही, मोगलाई देश कबज केला, त्या देशात मुलकांचे पाटील कुलकर्णी व 
देशमुख यांचे हाती कुल रयत [असेल सभासद बखरीची वाढ केलेल्या चितगुप्त विरचित बखरीतहि आहे. पण सभासदी बखरीची 
अनुकरण केलेल्या हेडगावकर बखरीत नेमके विरुद्ध लिहिले आहे. तसेच मल्हार रामराव यांचे बखरीत व रजनीतीतहि अमात्य नितीत 
उल्लेखाविरुद्ध मजकूर आहे. उत्तरकालीन लिखाण कसें असते व का ३ प्रमाण तसेच हे वतनासक्ती केवढी ह्यावरुन सहज दिसून येईल. ] 


ह्या दोन उताऱ्यावरुन ध्यानात येईल की, शिवकालाचे प्रारंभी देशव्यवस्था पूर्णपणे ह्या वतनदार 
मंडळींच्या आधीन होती. गावची रयत गावचे शिवार म्हणजे गावाखालील शेतीची व चराऊ अथवा पड भूमी 
ही सर्व पाटलाचे ताब्यात आणि परगण्यातील रयत व भूमी देशमुखांचे हाती म्हणजे राज्य चालविण्यास 
राजाला जो पैका व धान्यादी सामग्री पाहिजे ती ह्या देशमुख-देशपांडे वतनदारांकरवी मिळवावायची. 
देशमुख देशपांड्यांच्या जोडीला राज्यसूत्र- चालकांकडून सुभेदार नेमलेले असतात, पण तेही देशमुख 
देशपांडे हे आपळे काम बरोबर करतात न करतात हे पाहण्यासाठी असतात. म्हणजे त्यांनीहि 
देशमुखादिकांचेकडूनच हे वसूळीचे काम करवून घ्यावयाचे आहे. स्वातंत्र्याने नाही. तात्पर्य देशमूख हे 
परगण्यासाठी सरकारला जबाबदार सरकारचा व रयतेचा प्रत्यक्ष संबंध केव्हाही व मुळीच नाही. असा प्रकार 
असल्यामुळेच लेखाच्या प्रारंभी देशव्यवस्था व राज्यकारभार पद्धति हे दोन विभाग दिले आहेत. प्रस्तुत राज्य 
कारभारपद्धतीविषयी पाहावयाचे नाही. देशव्यवस्थेविषयीच मुख्यतः पहावयाचे आहे व त्यासाठी देशमुख ह्या 
वतनसंस्थेविषयी माहिती मिळविणे इष्ट आणि त्यातील जेवढा तपज्ञील पाहता येईल तेवढ्या प्रमाणात 
देशव्यवस्थेची बाजू आपल्या निदर्शनास येईल. 


३ राजप्रधानादिक सरकारकून मंडळी आणि हे परगण्याचे वतनदार लोक जेव्हा एकच एखाद्या 
निर्णयसभेमध्ये उपस्थित असतात तेव्हा ह्या देशमुख वतनदारांची प्रतिष्ठा केवढी मोठी आहे, हे दिसून येते. 
एकदा म्हणजे इ. सं. १७१८ आक्टोबर (१६४० आश्वीन) मध्ये सातारा किल्ल्यावर दाभोळचे देशमूख व 
रायरी मामल्याचे सरदेशामूख असलेले शिर्के मंडळीत, सरदेशमुखी व देशमुखी वतनाविषयी भांडण लागले 
होते व त्याच्या निर्णयासाठी सर्व प्रधान, बरेचसे सरकार, देशमूख पाटील इत्यादी प्रमुख मंडळींची सभा 
भरली होती. ह्या निर्णयसभेत अष्टप्रधान व त्यांचे हाताखाळील इतर अधिकारी १८ आले आहेत. तसेच 
सरलष्करादिक सरदारमंडळीहि २७ आहेत. आणि नंतर देशमूख पाटील मंडळींची नावे सभेस उपस्थित 
होते त्यांची दिली आहेत. ह्यात विशेष कौतुकाची व आवर्जून उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट ही की, ह्या 
निर्णयसभेत छत्रपति शाहूमहाराज हे उपस्थित आहेत, पण ते राजमुद्राधिकारी ह्या नात्याने. प्रारंभी म्हणजे 
कागदाच्या अगदी डोक्यावर अष्टप्रधानादि मंडळी आहेत. तेथे नसून देशमुख मंडळींची जेथे नोंद आहे तेथे 
त्यांचे नाव देशमुख ह्या नात्याने आहे. तेथेच ज्ञाहू छ. नी. आपली देशमुखीची मुद्राहि दिली आहे. शाहूराजे 
ह्यांनी वाई प्रांताची देशमुखी मिळविली होती. ह्या देशमुखीचे प्रथमचे व खरे अधिकारी पिसाळ. पण सुर्याजी 
पिसाळ व दत्ताजी पिसळ ह्यांचे ह्या देशमुखीतील वडिलकी व वाटा ह्याबद्दल बराच कालपर्यंत भांडण चालू 
होते. अशातच ही देशमुखी औरंगजेब इकडे आला असता न्याहारखान गोरी, ह्या वाई प्रांतावरील तेव्हांच्या 
मोगली अधिकाऱ्याने आपल्या स्वतःच्या नावार चढवून घेतली. पुढे लवकर औरंगजेब इकडेच मृत्यू पावला 
व शाहूमहाराजांची सुटका होऊन ते साताऱ्यास आले तेव्हा, त्यांनी ही वाईची देहमुखी स्वतःकडे घेतली. 
आणि देडशमूख प्रांत वाओ असा शिक्काहि करविला आणि ह्या नात्याने म्हणजे देशमुख म्हणून ह्या वरील सभेत 
ते उपस्थित आहेत. वतनपत्रे निवाडपत्रे पृ. ७४-८० पानावर हा महजर छापला आहे. ह्यावरून राजकीय 
मानापेक्षा समाजामधील देशमुखीमुळे मिळणारा मान हा श्रेष्ठ आहे. असेच निश्चितपणे ठरत आहे. आणि 
देशमुखी ही संस्था राज्यासनाष्ठित व्यक्तिलाही प्रलोभनीय अशी प्रतिष्ठेची व लोकमान्यतेची कज्ञी वाटत 
होती हे उघड होत आहे. असाच दुसरा निर्णय राजवाडे खंड ३ पृ. १०८-१२० वर छापला आहे. हा 
निमसोड मायणी ह्या गावातील घारगे देशमुखांमधील तंट्यासबंधी आहे. ह्या निर्णयपत्राने पुढे (पृ. ११८) 
महाराजसाहेब म्हणजे हिंदुपती बादशाही ईश्वराचे आधिष्ठान असे ज्या छत्रपतींना उद्देशून गौरवून म्हटले 
आहे त्या झाहू छत्रपतीनी स्वतःचा निर्देश देशमुख मंडळीतच केला आहे. ही सभा सातारा येथेच श. १६४१ 
जेष्ठ शु. १-१७१९ मे, ९ रोजी झाली ह्या दोन्ही महजराच्या मजालसी म्हणजे निवड्याच्या गोतसभा सातारा 
येथे झालेल्या आहेत. हेही लक्ष्यात घेतले पाहिजे. म्हणजे अन्य कोठे तरी ही सभा बैठक झाली व तेथे 


छत्रपति जाणे शक्‍य नाही म्हणून त्यांनी आपला मुतालिक पाठविला व ह्या कारणाने छत्रपतिचे नाव हमशाही 
गोतात व देशमुख मंडळीत पडले, असे म्हणण्यास अवकाश नाही. ह्या सभा साताऱयातच झालेल्या आहेत. 
राजवाडे खं. २० ले. ४३ मध्येही शाहू छत्रपतींचा देशमुख म्हणूनच महाजरामध्ये निर्देश आला आहे. ह्या 
सगळ्याचा अर्थ इतकाच घ्यावयाचा की, वतनदारांना रयतेमध्ये मान फार व त्यातही परगण्याचे वतनदार जे 
देशमुख त्यांना मान फारच मोठा समजला जाई. इतका 
की त्या मानाबद्दल छत्रपतिनाहि हेवा वाटावा. 


४. देशमुख किंवा देशपांडे अथवा पाटील व कुलकर्णी ह्यांचा सरकारी कागदोपत्री उल्लेख केला 
जातो तेथील त्यांचा मायनाही येथे लक्ष्यात आणण्याजोगा आहे. विशेषतः ज्या पत्रात सरकारनियोजित 
सुभेदार व कारकून ह्यांच्याबरोबर ह्या लोकनिर्मित वतनदार मंडळींचा निर्देश केला जातो. तेथील उल्लेख 
अधिक लक्ष्य आहे. 


अज रख्तखाने राजश्री जिजाआऊसाहेब दामदौलतहू बजानेबु कारकुनानी हाल व इस्तकबाल व 
देशमूखानी व देशकुलकर्णियानि कर्याती मावल इ. 


अज रख्तखाने राजश्री शाहाजीराजे ... कारकुनानी हाल व इस्तकबाल व देशमुखानी परगणे पुणे 
यासी. शि. च. सा. खं. २ ले. १०८ व ले. ११७ 


ह्या उधृत केलेल्या पत्रप्रारंभीच्या मायन्यात जिजाबाईसाहेब व शहाजीराजे भोसले यांचे 
कचेरीकडून परगणे पुण्याच्या कारकुनांना व देशमुख देशपांडे यांना उद्देशून आज्ञा केली आहे. पण ह्यात 
हाल व इस्तकबाल ही विशेषणे केवल कारकुनानाच लावलेली आहेत. हाल व इस्तकबाल म्हणजे आतांचे व 
ह्यापुढे येणारे (जे कारकून त्यांना) हाल हे हल्ली (सांप्रत, चाळू) ह्या शब्दांचे रुप आहे. इस्तकबाल म्ह. भावी 
रा. खं. १५ ले. ३७९ मध्ये हे बदलणारे अधिकारी म्हणजे कारकून हुदेदार लोक ह्यांचा वेगवेगळा असा 
दोनदा उल्लेख पत्राचे प्रारंभी आळा आहे. आणि ह्या दोनही उल्लेखात दोनदा हाल व इस्तकबाल हा 
शब्दप्रयोग आला आहे. ह्या मायेने पद्धतीवरुन देञमुख हे शाश्वतचे अधिकारी आणि कारकून सुभेदार हे 
आजचे वेगळे व पुढचे असे बदलणारे म्ह» अशाश्वत अधिकारी होत असे उघड दिसून येते. शाश्वत अधिकारी 
व अशाश्वत अधिकारी ही परिभाषा त्यावेळी होती व त्यातील झाश्वत अधिकारी म्हणजे वतनदार होत. 


५. देशमुखी ह्या संस्थेचे श्रेष्ठत्व आणखी एकाप्रकारे निदर्शनास यते म्हणजे देशमुखांचा म्हणून 
सरकारी भूगोलाहून भिन्न असा भूगोल स्वतंत्र असे. येथे भूगोल हा शब्द आजच्या समजुतीसाठी भूगोलाचे 
पुस्तक ह्या कल्पनेने योजलेला आहे. त्यावेळचा शब्द तुमार वासलाती किंवा देह झाडापत्रक अथवा धुरुंग 
झाडा हा आहे. सरकारी भूगोल व देशमुखी भूगोल वेगळा कसा व का ह्यांचे थोडक्यात स्पष्टीकरण करणे 
अवश्यक आहे. पुणे प्रांत यात आपण उदाहरणार्थ घेऊ. ह्या पुणे परगण्याचे देशमूख शितोळे पुणे 
परगण्यावरील राजकीयसत्ता प्रथम निजामशाहीची त्याच्याही आधी बहामनीशाहीची पण ती प्रस्तुत नको. 
निजामशाही नष्ट होण्याच्या पुर्वीही हा पुणे परगणा अदिलज्ञाही व निजामझ्ाही ह्यांच्या सरहद्दीवर 
असल्यामुळे त्यावर सारख्या स्वाऱ्या होत असत. (हा परगणा शहाजीकडे का सोपविला गेला त्याचेही 
कारण सहज ध्यानी येते.) अशा वारंवार स्वाऱ्या होत असल्यामुळे ह्या प्रांताचे सरकारी ठाणे पुणे, भुलेश्वर 
अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी बदलले आहे. म्हणजे त्या त्या वेळी ह्या परगण्यातील काही गाववार निजामशाही 
सत्ता तर काही गाववार अदिलशाही सत्ता चाळू राही. पुनः निजामशाहीचा तह होई व पुनरपि पुर्ववत स्थिती 


होई. शेवटी म्ह० इ. १६३६ मध्ये निजामशाही नष्टच झाली. तेव्हा, त्यातील गावाची वाटणी होऊन निमा भाग 
दिल्लीकर मोगलाकडे गेला व निमा भाग अदिलळशाहीकडे आला. असे हे पुढे कायमचे विभाग झाले तरी किंवा 
मध्यंतरी अदिलशाही निजामशाही मधील हर्षामर्षामुळे अपतप्रसंगाने काही गावांची देवाणघेवाण व घालमेल 
झाली. तरी, शितोळे हे देशमुख कायमचेच व त्यांच्या अधिकारात वा मानापानात अथवा कामात उणेपणा 
केव्हांही आला नाही किंवा त्यांच्या देशामुखीविषयी कोणी अमान्यताही दाखविली नाही. म्हणजे निजामशाही 
विद्यमान असता निजामशाहीच्या सत्तेतील म्हणून पुणे परगण्यातील काही गावांची नोंद होई. तसेच तहामुळे 
जी गावे अदिलशाहीकडे जात त्यांची नोंद, अदिलझ्ञाही सत्तेतील म्हणून नोंद होई आणि पुढे काही गावे 
मोगलाईतील म्हणजे दिल्लीकरांच्या सत्ताविभागातील म्हणून तशी नोंदली गेली म्हणजे एका पुणे परगण्याचे 
सर्व गाव पहावयाचे झाल्यास सहकारी रीत्या तीन सत्तांमधील देहझाडे पहावे लागतील. पण स्वतः शितोळे 
देशमुखांच्या दप्तरी जी नोंद नेहमीची राहील तीत मात्र असा प्रकार असण्याचे कारण नाही. 


ह्यावरून देशव्यवस्थेसाठी देशमुखाचा भूगोल हा स्थिर व प्रमाण होय. ह्यावरून देशमुखांचा 
देशविभाग हा कायम व त्याबरोबर त्यावरील देशमुख हे ज्ञाश्वत अधिकारी असे जे वर म्हणले ते कसे 
संयुक्तिक हे ध्यानी येईल. 


६. देशमुखी ही संस्था केवढी मोठी आणि प्रतिष्ठेची आहे, हे लेखाचे प्रारंभी त्या संस्थेच्या निषेधात्मक 
उल्लेखातून म्हणजे व्यतिरेकरुपाने दाखविले आता स्वतः हे वतनदार आपल्या वतनाविषयी कसे आढ्यतेने 
बोलतात ते म्हणजे अन्वयरुपाने दाखवून ह्या देशमुखी वतनाच्या अंतर्गत माहितीविषयी पाहू. 


शिवचरित्रसाहित्य खंड ३ ले. ६११ मध्ये इंदापूर परगण्यातील खुद्द इंदापूर कसब्याच्या 
पाटीलकीबद्दल वाद उत्पन्न झाला असता पाटिलकी, देशमुखी इत्यादी जे वतनदार त्याविषयी बोलणे 
चालले आहे व तेथे म्हणले आहे “पांढरीवरी शर्त भीष्म होऊन गेळे असतील. सातपाचसे वर्षे वतनदारी नाही 
तो आजी वतनावरी उभा राहिला... ऐसी (काय) गोष्टी आहे ?” 


ह्याच पत्रात ज्या गावास पाटील नाही तेथे देशमुख पाटील व कुलकरणी नाही तेथे देशपांडे 
कुलकर्णी हा दस्तुर बुनियाद आहे, नवा नाही असेहि वाक्य आले आहे. 


ह्या उताऱ्यामध्ये वतनाविषयी वतनदारांची काय समजूत असे हे स्पष्टपणे आळे आहे. तसेच 
वतनदारापैकी ज्या देशमुख वतनदारांसंबंधाने प्रस्तुत विवेचन चालले आहे त्या देशमुखीविषयी काही 
अंतर्गत माहितीही आली आहे. 


येथे एक गोष्ट लक्षात येते ती अज्ञी की, वतनदारांना येथे वृत्तिवंत असे संबोधिले आहे. इतरत्रही 
अनेक ठिकाणी वतनास वृत्ति हाच शब्द योजलेला आढळतो. पण अमात्यांच्या राजनीतीत वतनदार वेगळे 
आणि वृत्तिवंत वेगळे अश्ञी दोन स्वतंत्र प्रकरणे कल्पून सांगितले आहे. तेथे ह्या दोघांमधील भेद ज्या 
गुणलक्षणांनी स्पष्ट केला आहे तो युक्‍तच आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात ह्या ऐतिहासिक कागदपत्रात तसा 
विवेक केलेली स्थळे जवळ जवळ नाहीत म्हटले तरी चालेल. असो. 


वरील उताऱ्यात वतनदार व राजे लोक ह्यातील तुलना अभिप्रेत आहे राजे कितीही आले तरी ते 
आले तसे जातील तसेच ते कितीहि बलिष्ठ असले तरीही वतने नष्ट करुन त्यांचे चाळणारही नाही. एवंच 


आपण वृत्तिवंत म्हणजे वतनदार हे येथील चिरस्थिर होत. आपणा आपणात वतनभाऊपणा आहे. एकाच्या 
वतनावरील दुसरा उभा राहू देणे ही भाऊपणाची नीती नव्हे. प्रसंगी मार खावा, बंदी पडावे (परंतु वृत्तीस 
दुसरा जडो देऊ नये) ही वृत्तिवंताची नीती आहे. वरील तुलनेत पांढरीवरी शतं भीष्म होऊन गेले ह्या 
वाक्यातील पांढरी शब्द हाही लक्ष्य आहे. काळीवरी म्हणजे शेतवाडीवर इतं. भीष्म होऊन गेले असा प्रयोग 
नाही. म्हणजे शहेतजमिनीनीशी ह्या राजे मंडळींचा संबंध नाही हाही अर्थ पांढर व काळी ह्या शब्दयुग्मापैकी 
पांढर शब्द लक्षात आणला म्हणजे बारीक श्लेष ध्यानात येईल. 


७. देशमुखी वतनाती कामे :- वरील उताऱ्यातील उत्तरार्धात ज्या गावी पाटील नाही तेथील 
पाटिलकी देशमुखांची असा एक न्याय सांगितला आहे. ह्यावरुन परगण्याच्या देशामुखाकडे केवढा अधिकार 
व त्या देशमुखाच्या कामाचा व्याप केवढा मोठा तोहि निदर्शनास येतो. ह्या देशमुखी संस्थेची निर्मिती 
कशासाठी व कोणाकडून ते पे. द. भा. ३१ ले. १ मध्ये आले आहे व त्यावरुन देशमुखीच्या अधिकाराची व 
व्यापाची कल्पना स्पष्ट होईल. देशमुख हे राजसत्तेकडून स्वतःच्या म्हणजे राजसत्तेच्या हितासाठी 
स्वसत्तेतील काही अंश देऊन लोकांचे पण सरकारी सत्तेस जबाबदार असलेले प्रतिनिधी म्हणून मान्य 
केलेले दिसतात. पेशवे दप्तरातील लेखात हेच कसे निर्दिष्ट आहे ते पहा. 


बहमनी पातशाहाचेवेळी इ. स. १४२६ मध्ये जुन्नरकडे भीवरा म्हणून एक मवासी राजा होता. तो 
भीमानदीपासूनच्या मुलखाचा पैका घेत असे व बहामनी पातडाहाचा अमल काही बसू देत नसे. हे पाहून एका 
मजलसीत ह्या भीवराचा बंदोबस्त कसा करावयाचा ह्याबद्दल विचार झाला. त्यात भीवराला जिंकण्याबद्दल 
कोणी अमीरउमराव विडा उचलेना. पण तर्फ वाडेपैकी ८४ गावांचा अंमल मी बसवून पैका घेऊन येतो, असे 
भीवराव सावंत ह्याने त्या सभेत सांगितले. त्याबरोबर त्यास तेथील देशमुखी चौथाई हक्कासह देण्याचे मान्य 
करुन परवाना दिला. 


ह्यावरुन देशात आपली सत्ता चाळू व्हावी म्हणजेच देशातील रयेतेकरवी आपल्याला दिवाणदस्त 
म्हणून जो कर म्हणजे महसूल यावयाचा तो मिळावा व ह्यासाठी तेथील पहिले बलिष्ठ आणि बादशाही अंमल 
न मानणारे राजे लोक त्यांचाहि परस्पर बंदोबस्त व्हावा म्हणून रयत लोकातीलच जे अधिकारी ते देशमुख 
झाले. हा देशमुखी निर्मितीतील एक प्रकार होय. मुख्यतः प्रांत-वसाहत व लावणी उगवणी हे देशमुखीचे 
आद्य कर्तव्य आणि त्यासाठी तिची निर्मिती. पुढे देशमुखी ही संस्था राजमान्य झाली. देशमुखापैकी बहुतेक 
सर्व देशमुखांचे आजचे उगम मुलूख लावणीत व तेथे राजसत्ता चाळू करण्यात दिसून येतात. [हांडे (जुन्नर) यांचो 
देशमुखी तरवारीच्या बळाची जाली-सनदांनपत्रे पृ. ७०] त्यातही गाव वसाहत व लावणी, हेच मुख्य काम व पुढेही हेच 
त्यांचे मुख्य काम म्हणून समजण्यात आले आहे. पे. द. ३१ ले. १६१ मध्ये म्हटले आहे. पातशाही अमील येत 


होता तो जमीनदाराचे विद्यमाने पैसा घेत होता. ह्यातील जमीदार म्हणजे वर म्हटल्या  देशमुखच होत. व 
त्यांचेच हस्ते रयतेकरवी पैसा घ्यावयाचा. अफझलखान देशमुखीचे काम असे सांगतो. 


देशमुखचे काईदा आहे की विलायती फिरोन एक तसू पडू नेदीता पडी जमीन पडले असेल त्यास 
नांगराचे व इस्तावेचे कौलबोल देवाऊन तमाम जमीन कीर्दी करावे. साळ बसाल दस्त चढत असावे. हे 
तुमचे रवेश आहे. 


(इ. १६५६ ऑक्टो. १८- शि. च. सा. १ ले. ४६) 
मसूर परगण्याचे देशमुख जगदाळे ह्यास असेच सांगितले आहे. खंड १५ ले. ६० शॉ. १६३३इ. १७११ 


तुम्ही परगणे मजकूरच्या मोकदमास व कसबे मजकूरच्या सेटे महाजनास कौल देऊन आबादी व 
इस्तमाळतीस (लावणी संचणीस) कोसीस करुन किफायत सरकार व रफायत रावा अमलांत आणोन व 
हरएक असामीस तुम्ही आपला कौल देऊन आणाल त्याप्रमाणे चालविळे जाईल. सरकारचे काम बवजे 
अहसन सरंजाम करीत जाणे. 


श्री. शिवरायाचे वेळीही देशमुखांचे काम सांगताना गावचा गाव फिरोन ऐसे करणे की अमका गाव 
त्यासी रकमा अमकी, त्याची जमीन अमकी, त्यासी अवल दूमसीम ऐसी जाती निवडोन कस्त केलियाने 
काय पिकेल ते चौकस करुन... आकार करणे. (ह्या) अखेर कामास ब्राह्मण अगर परभू (प्रभु) कारकून 
ठेवावा तर तो गैरआरामी आणि त्याणे काय करावे, जमिनीचे पोटफोडी गावी पीक काय, काय धारा, हे त्या 
गरिबास (काय माहित) तुमचे महालीचा मक्तेदार तुम्ही, असेच सांगितले आहे. खं. १५ पृ. ३६९--७०. 


असे आणखीहि देशमुखांची कामे सांगणारे उतारे पुष्कळ देता येतील. पण तितक्‍्यांचे कारण नाही 
का की त्यासर्वामधून हेच एक मुख्य काम देशमुखांचे दिसून येणार आहे. रयतेची भरभराट व सरकारची 
किफायत ज्यामुळे वर्षानुवर्ष चाळेळ, बढती होऊन चालेल, ते काम देशमुखांचे फिरते व ठरते आणि रोजचे 
व आठवड्याचे किंवा यात्रादि प्रसंगाचे नैमित्तिक असे बाजारहाट, पांढरीतील इतर उद्योगधंदे साळी, कोष्टी, 
धनगर, चांभार, सोनार, तेली, बुरुड हे तसेच फिरत्या जमातीचे धंदे म्हणजे शिकलगार, धावा बसविणे, 
लोहार, घिसाडी घावड इ. इ कामगारांची पाळे आणि मुख्यतः परगण्याखालील शेतीची सर्व भूमि लागवडीस 
आणणे, परगणा संपन्न राखणे हे कार्य देशमुख देशपांडे यांचे आहे. वरील उताऱ्यात अफजलखान म्हणतो मी 
मोकासदार झाल्यापासून थोडासुद्धा अन्य वावगा उपसर्ग रयतेस वा तुम्हास लागला नसता म्हणजे 
यत्किंचितहि तक्रारीस जागा नसता शिरवळ परगण्यातील सर्व पिकाऊ जमीनीत बीपेरणी नाही किंवा पड 
पडळेली जमीन नवीन लागवडीस आणलेली नाही असे का ? परगण्यातील अशा जमीनीपैकी एक तसुसुद्धा 
जमीन बिनशेतीची राहता कामा नये, सर्वच्या सर्व जमीन लागवडीस येण्यासाठी गावन्‌ गाव तुम्ही देशमुख 
देशपांड्यांनी सारखे फिरते राहून, रयतेस उत्तेजित करुन कोणास काय पाहिजे ते देऊन जमीन पिकाऊ 
केलीच पाहिजे ते न करता तुम्ही बाहेर हिंडता मग देशमुखी कसली करता व देञमुखीचा हक्क आणि 
मानपान कसचा उपभोगिता ? पड जमीन लागवडीस आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना पहिले वर्ष काही खंड 
आकारु नये, दुसऱ्या वर्षापासून पिकाच्या व शेतकऱ्याने केलेल्या कष्टाच्या मानाने थोडा खंड आकारावा, 
त्याच्या पुढल्या वर्ष आणखी थोडा खंड अधिक आकारावा, असे थोडे थोडे वाढवीत म्हणजे रयतेची भरभराट 
करीत सरकारचाहि फायदा करीत मुलूख आबाद राखावयाचा दुसऱ्या उताऱ्यात ह्या शेत लागवडीच्या 
कामाशिवाय बाजारहाट व इतर उद्योगधंदे चाळू रहावेत व त्यातहि म्हणजे व्यापारधद्यातहि भरभराट होऊन 
त्या पासूनहि सरकारची किफायत अधिकाधिक होऊ लागेल, असे करावे व त्यासाठीही वाणो-बकालांना 
सुरक्षिततेचे आश्वासन द्यावे असे सांगितले आहे. तात्पर्य, देशामुखाने आपापल्या प्रांतातील सर्व प्रजा उद्योगी 
कशी राहील व सर्व प्रकारचे उत्पन्न कसे वाढेल ह्याची चिंता वाहिली पाहिजे. त्यासाठी त्याने आपल्या 
हाताखाली निरनिराळे अधिकारी नेमून घ्यावे, प्रांतभर सदोदित फिरते राहवे, पदरी चाकर प्यादे ठेवून 
प्रसंगी थोडे सैन्य ठेवावे आणि ही देशमुखी सत्ता चालवावी. 


ह्या सर्व विवेचनावरुन हे आता लक्षात येईल की, देशमुख हा एक मांडलीक राजा, देशनायकच 
आहे. त्याच्याकडील कामाकरता त्याच्या पदरी राजाप्रमाणे पेडावा म्हणून एक अधिकारी असे. देशमुखाला 
स्वतंत्र मुद्रा आहे. प्रांतातील सर्व दप्तर त्यांच्या मुद्रेशिवाय प्रमाण नाही. वार्षिक जमाबंदी, कोणच्या गावच्या 


शेतीवर किती किती आकार घ्यावयाचा, बाजारच्या व्यापारी कुळाकडूनही किती प्रमाणात वसूल घ्यावयाचा 
इत्यादी सर्व ठराव देशमुखाच्या सल्ल्यानेच सरकारी मुजुमदार व सुभेदार ह्यांनी निश्चित करावयाचे 
परगण्यातील सर्व प्रकारचे तंटेबखेडे देशमुखांनी मिटवावयाचे. गावच्या सीमा ठरविणे, गावशिवरातील बांध 
कायम राखणे, पिकांवर, गुराढोरांवर आणि रयतेवर सरकारी किंवा सावकारी जुलूम होऊ न देणे, नवान 
वसाहत करणे, परगण्यात कोणाला मिरासी हक्क देणे इत्यादि इत्यादि राजाप्रमाणे सर्व व्यवहार आपल्या 
दृष्टीखाली जो चाळू ठेवतो, त्यास अमात्यांनी तो स्वतंत्र देशनायकच आहे, राज्याचे दायाद म्हणजे राज्याचा 
भागिदार आहे व दुसरा राजाच आहे असे म्हटले ते अगदी योग्य. 


बरे हे देशव्यवस्थेचे काम कोणी तरी जबाबदारीने केले पाहिजेच. मुख्य जो खरा राजसत्ताधारी 
त्यास या कामाची आवश्‍यकता आहेच. ह्या व्यवस्थेशिवाय तो राजा तरी राज्य करणार ? तर 
राजकर्तव्यातील मुख्यच काम हे आहेव ते हे देशमुख करणार. अशी जर ह्या देशमुखांची अत्यंत आवश्‍यकता 
आहे. तर त्याविरुद्ध अमात्य आपल्या राजनीतीत इतके कठोरपणे का लिहितात. सभासदही शिवाजीचे 
धोरण म्हणून ह्या देशमुखांच्या विरुद्धच लिहितात ते का ? आणि देशमुखादि वतनदार नष्ट करण्याकडे 
शिवाजीचे जे धोरण होते, त्याचेच समर्थन तरी का केले जाते ? 


ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याच्या आधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शिवाजी किंवा राजनीतिकार हे 
देशमुखीच्या विरुद्ध नाहीत. देशमुखांच्या विरुद्ध आहेत. म्हणजे देशमुख जी आपल्याला देशातील भूव्यवस्था 
राखणार ती अवड्यच व्हावयास पाहिजे पण ती व्यवस्था जेव्हा परकीय राजसत्तेचा आधार म्हणून चाळू राहते 
तेव्हा त्या व्यवस्थेपेक्षा त्या व्यवस्थेचे चालक हे अडथळा म्हणून वाटू लागतात व ते अगदी साहजिकच आहे. 
येथूनच ह्या प्रकरणास राज्यकारभारातील ती एक बाब म्हणून प्रारंभ होतो व प्रारंभी देशव्यवस्था व 
राज्यकारभार ह्यांची गुंतागुंत आहे, असे जे म्हटले ते आता लक्षात घेणे सोपे होईल. 


८. देशव्यवस्था आणि राज्यकारभार ह्यात वस्तुतः विरोध किंवा गुंतागुंत असण्याचे काही कारण 
नाही. भूराज्याशी स्वराज्याचे काहीच भांडण नाही. पण सत्ता बदल जेव्हा होतो तेव्हा ह्या विरोधाचे रुप प्रथम 
प्रगट होते आणि तेथेच काय तो खरा विरोधाचा उगम सापडतो. देशमुखीविरुद्ध नव्हे. देशमुखांच्याविरुद्ध 
शिवाजीराजे आहेत म्हणजे काय किंवा देशव्यवस्था व राज्यकारभार ह्यात अडथळा वाटेल अशी गुंतागुंत 
कशी ह्या संबंधीचे विवेचन करणे हे तत्कालीन राजकारणाचेच विवेचन करणारे होणार आहे. ह्या व्यवस्थेची 
ओळख करुन घेत असता त्या राजकारणाच्याहि दोन गोष्टी प्रसंगाने करु. पण प्रस्तुत आपणास 
देशमुखाकरवी होत असलेल्या देशव्यवस्थेचे रुप पाहावयाचे आहे. म्हणून देशमुखी संस्था व तिच्या करवी 
होणारा देशव्यवस्थेचा कारभार हे आपणास मुख्यतः पाहावयाचे आहे. 


९. देशमुखी संस्थेसंबंधी विचार करीत असता त्या संस्थेच्या म्हणजे देशमुखांच्या अधिकारदर्शक 
मुद्रेसंबंधी थोडा विचार करणे युक्‍त आहे. पहिली गोष्ट ह्या बाबतीत ही की, परगणे वतनदारातील देशपांडे-- 
देशकुलकर्णी कर्नाटकाकडील नाडकर्णी, देश चौगुला ह्या अधिकाऱ्यापैकी देशमुखानाच [पाटील व देज्ञकुलकर्णी 
ह्यांची एक मुद्रा १८३६ इ. बृ. पृ. ७० खंड १५ पृ. ६०-६१ वर आली आहें. पण हा अपवाद आहे, नियम नाही.] फक्त मुद्राधिकार आहे व 
ह्यावरुनहि वतनदारांतील देशमुख हीच वरची श्रेणी होय हे सहज कळून येते. देशमुखांच्या मुद्रेचा म्हणजे 
शिक्याचा विचार करताना (१) मुद्रा ज्या पत्रावर उठविली असेल. त्या पत्राच्या प्रारंभीचा आणि मुद्रेतील 
नावाजली संबंध असलेले मायना व (२) मुद्रा महजरपत्रावर म्हणजे निर्णय देणाऱ्या सभेच्या पत्रावर असल्यास 
त्या मुद्रेच्या वर अथवा बाजूस मुद्राधिकाऱ्याच्या नावाचा उल्लेख केलेला असतो तो, ह्या दोन गोष्टी लक्ष्यात 


घेऊनच केला पाहिजे. नुसत्या मुद्रेवरुन म्हणजे मुद्रेतील मजकुरावरुन विचार करणे अपुरे व निरुपयोगी 
होण्याचा हटकून संभव कोणत्याही ऐतिहासिक मुद्रेविषयी विचार करताना हाच नियम लागू केला पाहिजे. 
असो. ह्या दोन गोष्टी आणि मुद्रा लक्ष्यात घेता पुढील वैशिष्ट्य ध्यानी येते. देशमुख हे राजसत्तेच्या आश्रयावर 
व सुभेदाराच्या जोडीला राहून आपले वसुली काम करणारे असले तरी त्या राजसत्तेचे ते सेवक नाहीत. 
एकाहि देसाई देशमुखाच्या शिक्यात शिवचरणी तत्पर शाहूचरणी तत्पर किंवा बंदे निजामशाही आदिलशाही 
अथवा शहा सुलतान ह्यांचा निर्देश नाही. तसेच त्यांच्या पत्राचा प्रारंभ अज मुभा, अज दिवाणी, अज ठापा 
असा नसतो असा आरंभ असून जर कोणाचा शिक्का विना-हुद्दा असला तर ती व्यक्‍ती सरकार-नियोजित 
नोकर होय असे समजले पाहिजे. तर असा प्रारंभ नाही हे एक, आणि शिक्क्‍्यात नांगर असतो हे दुसरे. ही 
दोन्ही लक्षणे विचारात घेतली म्हणजे देशमुख ह्या संस्थेचे राज्यकारभारातील मुख्य कार्य कोणते हे सहज 
कळून येते. आज नांगरहाकक्‍्या. नांगर्‍या, निज्लाणी नांगर ही दुर्विशेषणे झाली आहेत. पण हा बदलल्या 
काळाचा परिणाम आहे. नांदगर, ही वस्तु एका काळी नामांकित, सर्वजनप्रसिद्ध अशी थोर मानाची होती. 
काळीपेक्षा पांढर बळावली, म्हणजे काळीतील वस्तुना व कार्यकर्त्याना सोपक्षेतेने कमी ळेखळे जाते. 
त्यातीलच हा प्रकार आहे. पण आपण ज्या काळातील चालिरीतींची ओळख करुन घेत आहो त्या कालात 
नांगर ही वस्तु देशमुखांच्या मुद्रेत म्हणजे अभिलळषित अश्या भूषणभूत वस्तूंत गणली जात होती अमुक नांगर 
जमीन हे एक [सनदा पत्रे ले. ४ पृ ९] जमीनीचे माप त्यावेळी होते. पदरी नांगर असणे म्हणजे नांदगर 
चालविणाऱ्या धुरीच्या दोन बैलांसह इतर दहा बैल असणे, ही गोष्ट तेव्हा श्रीमंतीची निदर्शक होती. नांगरास 
लागणाऱ्या बारा बैलात धुरीचे बैलांच्या जोडीचा हा विशेष आवर्जुन लक्ष्यात आणला पाहिजे. लहान नांगर 
म्हणजे नांगरी असेल तर बारापेक्षा कमी म्हणजे ६, ८, १० असे बैल लागतील पण त्यातही धुरीच्या बैलांची 
महती आहेच असो. असा नांगर ज्यांची निज्ञाणी म्हणजे व्यवसायाचे प्रतीक आहे, त्यांचे मुख्य काम तेच सर्व 
भूमी लागवडीस आणून देशवसाहाती करुन सर्वप्रकारे जनतेची भरभराट करणे हे व ह्या कामास नांगर हेच 
प्रमुख साधन आहे. जमीन वहितीला आणण्यासाठी मुजेरी किंवा प्रज म्हणजे शोत कसणारे आणले, तरी 
त्यांना नांगर व बैल देऊन कीर्दीला प्रारंभ करविणे हे पाटील--देशमुखांचे काम असे. म्हणून नांगर ही 
निशाणी ह्या दोघांची आहे. त्यात श्रेष्ठ म्हणून देशमुखांना मुद्रेचा अधिकार आहे व तीन नांगरचिन्ह असावयाचे 
आणि पाटिलांच्या नामनिर्देशापुढ हाताने नांगर चिन्ह काढावयाचे येथेच हेही सांगितले पाहिजे की, ज्याचे 
नावापुढे नांगर ही निज्लाणी असते, त्यास लिहिता येत नाही निज्ञाणी नांगर म्हणजे निरक्षर व्यक्‍ती असा अर्थ 
नाही. तर त्याच्या व्यवसायाचे हे चिन्ह दाखवावयाचे इतकाच त्यात हेतू आहे. कारण लेखन ज्या वर्गात, 
ज्या समाजात आहे त्यातही निज्ञाणी नांगराचे धनी आहेत. ब्राह्मणापैकी पाटील देशमुख आहेत. पण ह्या 
अधिकाराने जेव्हा कागदपत्रात त्यांचा संबध येतो तेव्हा त्यांच्या नावापुढे नांगर काढलेला असतोच. शिवाय 
पाटील देशमुखादी मराठी मंडळीतहि साक्षर व लेखक, वाचक आहेत. 


देशमुखांच्या शिक्‍्क्यांचे (१) देशमुखाचे नाव व (२) देसाई, देशमुख हा अधिकार, (३) कोठल्या 
परगण्याची ही देशमुखी त्या परगण्याचा उल्लेख आणि त्यांचे (४) कार्यदर्शक नांगर चिन्ह असे 
चतुर्लक्षणयुक्‍त रुप असते. नांगर हा देशमुखांचे शिक्क्यात असावयाचाच ह्या नियमाची सिद्धि ऐ. सं. सा. खं. 
१ ले. ७० मधील उल्लेखावरुन पुढील प्रमाणे साधार सांगता येते. सासवडच्या जगताप देशमुखांमधील 
शिक्क्याचा धनी असलेला देशमुख गत झाला. तेव्हा त्याची बायको देशमुखीचा शिक्का घेऊन माहेरी गेली. 
पुढे भांडणावर प्रकरण येऊन शिक्का नवाच करावा लागला. तेव्हा सिका नवा कोरुन त्यात नांगर काढल्याचे 
स्पष्ट सांगितले आहे व त्याशी ' फलटण, कुडाळ, चाकण, कासेगांव, भुपे, वाई, कर्यात, मावळ, वणी, राजूर 
ह्या ठिकाणच्या निंबाळकर, शिंदे, कडू, पिसाळ, पायगुडे, छत्रपती-शाहू राजे भोसले इ ह्या 
देशमुखमंडळींच्या मुद्रेत नांगर कोरलेला आहे, ह्यांचा आकार चौकोनी, अष्टकोनी वर्तुली, लंब चौकोन, इ. 


विविध प्रकारचा आहे. एक शिक्का तर प्रत्यक्ष नांगराच्याच आकाराचा करुन त्यात देशमुखाचे नाव, दाखविले 
आहे. ह्यातील काही देशमुखांच्या शिक्क्यासंबंधाने थोडी स्पष्टता करण्याजोगो आहे. फलटण निंबाळकर 
देशमुखास नाईक ही पदवी आहे. ह्यांचेपेकी काही शिक्‍्क्यात नांगर नाही व त्याचे कारण हे की हा परगणा 
त्याजकडे मोकासा म्हणजे जहागीर म्हणून होता व पुढे त्याची देशमुखी निंबाळकरांस मिळाली. शि. च. सा 
खं. ४ ले. ७० पहा. मुप्याचे देशमुख सर्फराजखान हे मुसलमान असून, त्यांचेहि शिक्क्यात नांगर आहे. 
कुडाळकर देशमुखांच्या शिक्‍्क्‍्यात नांगराबरोबर चंद्र, सूर्य कोरले आहेत. 


वाऔ व कराड परगण्याच्या देशमुखीसंबंधाने तर बरेच उद्धोधक व स्वतंत्रपणे सांगण्याजोगे आहे. 
वाऔ देडामुखीचे तीन शिक्के प्रसिद्ध आहेत. दत्ताजी व सूर्याजी पिसाळ आणि शाहू छत्रपती भोसले राजेपैकी 
सूर्याजी पिसाळाच्या देशमुखी शिक्क्यात त्या घराण्याच्या दैवताचा-पद्‌मावती देवीचा निर्देश आहे आणि 
शाहू छत्रपतींच्या देशमुखी शिक्‍्क्यात नांगर कोरलेला आहे काही देशमुखांचे शिक्के फारसी आहेत व हे 
देशमुख मराठे क्षत्रिय आहेत. वर सुप्याचे देशमुख मुसलमान असून शिक्का मराठी बालबोध असल्याचे 
सांगितलेच आहे. सिदखेडचे जाधव देशमुख, खटाव-फडतरे दो ख, निंबसोड माईणीचे घारगेदा ख 
ह्यांचा शिक्का फारसीत आहे. कऱ्हाड (यादव) सिरवळ (निगडे) सुपे (दुसरे काटे) मलवडी (घाटगे) मसूर 
(जगदाळे) इत्यादि देशमुखांच्या प्रसिद्ध शिक्यात नांगर चिन्ह नाही व त्यांचे कारण साधार असे आज सांगता 
येत नाही. पण त्यामुळे वरील विधानास व विवेचनास बाध येत नाही. शिवाय येथे हीही गोष्ट सांगितली 
पाहिजे की, मूळ अस्सल कागदांच्या नकला यथातथ्य करणे व त्या यथामूळ छापल्या जाणे ह्या गोष्टी मुद्रित 
पत्राच्या बाबतीत सर्वदाच दक्षतापूर्वक व सर्व सोईस्कर व्यवस्था होऊन झालेल्या नाहीत. नकला करताना 
शिक्क्यांचा आकार आतील मजकुराच्यावेळी चिन्हे, वलये इ. बारीक लक्ष पुरवून शिक्के नकळून घेणे घडले 
नाही व केव्हा घडले तरी छापखान्यात त्याच्या प्रकाशनाची सर्व साधनसामुग्री असून, ते तसेच मुद्रित होणे 
घडलेले नाही. आज ज्या गोष्टींना महत्व देऊन आपण त्याचा विचार करतो, त्याचा तेव्हा तसा महत्वाचा 
भाग लक्षात येऊन प्रत्येक बारीक गोष्ट अगदी यथामूल प्रकाशित झाली आहे असे नाही व हे साहजिक आहे. 
तात्पर्य ह्या बाबतीत मूळ अस्सल पत्रे पुन्हा पाहून त्यावरुन वरील व पुढील विवेचनास भर वा दुरुस्तीस 
अवकाश आहे. असो. ह्या देशमुखीच्या शिक्क्याचा मोठा मान आहे. त्यासाठी अनेक भांडणे झालेली आहेत व 
त्यात गावे विभागून घेऊन शिक्क्याचा मान तेवढ्या भागापुरता घेतला गेला आहे. अशा वेळी त्या देशमुखीत 
तीन शिक्के झाले आहेत आणि ह्या सर्व गावाचा एका कागदात संबंध येऊन उल्लेख होत असेल तर तिन्ही शिक्के 
एकाच कागदावर उठविलेळे आहेत. राजवाडे खं. १५ ले. ६४ पृ. १२९ वर कुडाळ देशमुखात तिघा भावाचे 
तीन देशमुखीचे शिक्के आहेत. तसेच काही देशमुखांच्या शिक्‍्क्‍्यात राहत्या गावचा त्याच ग्रामनावाने परगणा 
ओळखला जात असल्यामुळे मौजे असे विशेषण देऊन निर्देश केला आहे. कदाचित ह्या एका गावापुरतीच 
देशमुखी असल्यास असा उल्लेख असेल.ह्याच कागदावर (खं. १५ ले. ४५१) परगण्याचे देशमूख म्हणून 
ह्याच व्यक्तिचा निर्देश आला आहे व त्या उल्लेखाबरोबर ज्या दुसऱ्या देशमुखव्यक्तिचे नाव आले आहे ते ले. 
४४५ (कित्ता) वरील शिक्क्यावरुन परगणे चाकण अशा उल्लेखाचे असल्यामुळे ले. ४५१ मधील देशमुखीचा 
चाकण हा एकच गाव त्याकडे आणि तो ले. ४५५ मधील सर्व चाकण परगण्यांचा देशमुख म्हणणे इष्ट होईल. 
ह्या शिक्क्याची जपणूकहि तश्ञीच काळजीने करीत. प्रसंगी हा शिक्का [ऐ. सं. सा. ख. पृ. १६ पृ. १७ पायगुडे देज्मूख 
हकीकत] गळ्यात एखाद्या अलंकाराप्रमाणे धारण करीत. ह्या मुद्रेच्या स्वरुपाची कल्पना द्यावयाची तर वर 
निमुळते व खाली रुंद होत गेलेली गोल व सामान्यतः टीचीपेक्षा कधीच लांब नसलेली अशी चिलमीप्रमाणे 
मूठ असलेली ही मुद्रा असते. त्यामधील अक्षरे उलट सुलट कळून येण्याकरता खुणेची टिकळलीहि एक 
अंगास असते. मुठीमध्ये कित्येक वेळा नक्षीकाम केलेले व ती सामान्यतः चांदीची असते. सोन्याच्या 
मुठीच्याहि मुद्रा आहेत. पण त्यात देशमुखांच्या असल्याचे आढळले नाही. ह्या मुद्रेच्या महत्वकथनात पुढील 


गोष्टी उल्लेखनीय आहेत. मुद्राधिकारी किंवा शिक्केकरी हा त्या घराण्यातील प्रमुख व देशमुख म्हणून, 
लोकदरबारातील वा राजदरबारातील खरा मानकरी. परगण्यासंबंधीची जमाबंदी प्रकरणाची सर्व खतेपत्रे, 
परगण्यातील गोतमहजर, परगणेवतनदारांचे पण परस्थली जाऊन केळेळे आणि दुसर्‍या परगण्यातील ह्या 
परगण्यात येऊन झालेले महजर व न्याय निवाडपत्रे इत्यादि कागदपत्रांवर देशमुख देशपाड्यांचे शिक्के व 
दस्क्त असल्याशिवाय ते कागद प्रमाण आणि विश्वसनिय नव्हेत. दडशमुखीच्या उत्पन्नात शिक्क्यासाठी स्वतंत्र 
एक गाव मानाचा असे, कागदावर देशमुखाचा शिक्का व्हावयाचा म्हणजे त्यासहि काही देकार होई. तात्पर्य, 
शिक्का ही जशी मानाची बाब तशी उत्पन्नाचीहि बाब असे. वतनपत्रे पृ. ८-११ मधील तंटा शिक्यासंबंधीचाच 
असून एक हजार रु. ज्याच्याकडे वडीलकी व शिक्‍्क्‍्याचे उत्पन्न आले, त्याने, सरकारात जिल्हेकडे म्हणजे 
सचिवांकडे ते भरळे आहेत. शिक्याकरता स्वतंत्र वाटा, शिक्क्याकरता स्वतंत्र चाकर लोक व राबते महार 
आहेत. तेथील शिक्केकरी हा शब्द वडीलकी व मुख्य देशमुख ह्यांचे उपलक्षणात्मक आहे. देशमुखीतील शिक्का 
आपल्याकडे असणे, ही बाब किती महत्वाची असे ह्यांचे आणखी एक उदाहरण देऊन हे मुद्राप्रकरण संपवू. 
बाजी पासलकर देशमूख मुसेखोरेकर ह्याला शिवाजीने बेळसरच्या लढाईवर जपण्यास सांगितले. तेव्हा 
पासलकराने शिवाजीस म्हटले, साहेब कामावरी सेवक जावयास मागे सरतो यैसे नाही, परंतु बाळाजीचा व 
माझा देशमुखीचा निवाडा जाला नाही. इतका हेतू माझा राहतो तेव्हा शिवाजीने उत्तर दिले सांप्रत तुम्ही 
मोहिमेस जाणे. तुमचा शिका मजपाझ्ी आहे. फत्ते करुन सुरक्षित आल्यावरी तो तुम्हास बाळाजीपासून घेऊन 
बहाल केला जाईल. साहेब कामावरी तुम्ही खर्च जाला तर तुमचे गोरीवर ठेवू. पुढे बाजी यशवंतराव 
पासलकर (यशवंतराव हा किताब आहे.) हा त्या युद्धात वीरस्वर्ग पावला. तेव्हा बाजीचा मुलगा कृष्णाजी 
यास बाजी हाच किताब देऊन सवाई बाजी नाव ठेविले. व देशमुखीचा शिक्काहि दिला. 


अशी ही देशमुखीच्या शिक्‍्क्याची महत्वाची बाब आहे. 


आतापर्यंत १ देहमुख व तत्सम संज्ञा, २ देशमुखीचे व्यतिरेकाने महत्व, ३ छत्रपतीनाहि देशमुख 
पदाची हाव, ४ देशमुख हे शाश्वत अधिकारी ५ देशमुख वतनाची कामे, देशमुख ६ हा स्वतंत्र देशनायक, ७ 
देशव्यवस्था व राज्यकारभार ८ देशमुखीच्या विरुद्ध शिवाजीराजे नाहीत. ९ देशमुखीची मुद्रा इतक्या 
मुद्यासंबधी काही प्रतिपादन केळे. शेवटी देशमुखीच्या उत्पत्तिसंबंधाने थोडक्यात लिहून हा निबंध येथे पुरा 
करू. 


देशमुख हे जर शाश्वत व कुलागत अधिकारी, त्यांचे मुख्य काम जर देश वसाहतीचे व लावणीचे तर 
ह्या संस्थेची म्हणजे देशमुखीची निर्मिती प्राचीन आहे. मुसलमान-पूर्वकालीन आहे, असेच मानणे सहज 
प्रापत आहे. येथे मानणे असा शब्द घातला, ह्याचा अर्थ इतकाच की, प्रत्यक्ष उल्लेख तितके जुने मिळत 
नाहीत. मिळतात ते अलीकडील व मुसलमान राजवटीतील. पण हे उल्लेख बलिष्ठ असलेल्या राजसत्तेचीही 
मान्यता आपणास आहे, हे दाखविणारे आहेत. एवढ्यावरुन देशमुखीची निर्मिती मुसलमानी अमदानीतील 
होय, असे समजणे संयुक्तिक होणार नाही. ह्याविषयी किंचीत विस्तारपूर्वक व स्वतंत्र लिहिणे आवश्‍यक 
आहे. 


ह्यानंतर देशमुखीचे मान कोणकोणते, देशमुखीचे उत्पन्न कसे व किती, देशमुखी कचेरीतील म्हणजे 
देशमुखी कचेरीतील म्हणजे देशमुखाचे पदरचे अधिकारी कोणकोण व त्यांची कामे काय, देशमुखीतील 
अधिकात अधिक मुलूख केवढा इत्यादिविषयी माहिती द्यावयाची. पण झाला हाच लेख मोठा झाला म्हणून 
तूर्त येथे थांबणे इष्ट आहे. ही माहिती दिल्यावर राजकीय म्हणून जी देशमुखीची बाब ती स्वतंत्र द्यावयास 


पाहिजे. देशमुखांच्या विरूद्ध शिवाजी होता. तो का ? छत्रपती आपल्या राज्यासच हे वतनी राज्य असा शब्द 
योजतात तो का ? प्रत्यक्ष मुलूख वसाहतीचे काही नियम, देशमुख मंडळीनी केलेली राजकीय कामे इ. इ. 
गोष्टी लिहावयाच्या आहेत. त्या आणखी एखादेवेळी मांडू. 


१९४४ 
वादीतर्फे साक्षीदार नंबर नि. नं. १ 
याची जबानी 


मी यावरुन प्रतिज्ञा करून सांगतो की :-- माझे नाव बाबूराव बापाचे नाव बाळासाहेब घोरपडे धर्म 
हिंदु जात मराठा उमर वर्षे ३२ धंदा शेती राहाण्याचे गाव नांदगाव तो सातारा हल्ली मुकाम सबजेस सातारा. 


सरतपासणी 


वादी प्रत वादी माहितीचे आहेत. हल्लीच्या दाव्यामध्ये मी नि. नं. ४९ चे ऑफिडेव्हिट ता. १३-६-- 
१९४४ इ रोजी केले आहे त्या ऑफिडेव्हिट मधील मजकूर बरोबर आहे. आमची घोरपड्यांची जश्ाखा ही 
नांदगावकर घोरपडे यांची शाखा आहे. नांदगावचे घोरपडे व बहादूरवाडीचे घोरपडे हे मूळचे एकाच घोरपडे 
घराण्यातील आहेत. इतिहास संशोधनाचा व्यासंग मी १०-१२ वर्षे करत आहेत. या मुदतीत मी भा. इ. सं. 
मंडळ पुणे व राजवाडे इ. सं. मंडळ धुळे, या इतिहास संशोधन करणाऱ्या संस्थेच्या त्रेमासिकात काही 
इतिहास संशोधनाचे लेख लिहिले आहेत व काही जुने कागदही लिहून प्रसिद्ध केले आहेत. घोरपडे 
घराण्याचा इतिहास लिहिण्यकरिता मी ५-७ वर्षे माहिती गोळा करीत आहे. घोरपडे घराण्यातील 
माणसाशिवाय इतर माणसांच्याकडूनही कागद मिळविले आहेत व मला जे मिळाले नाहीत त्यांच्या नकला 
करुन घेतल्या आहेत. सरकारच्या परवानगीने इनाम कमिडनच्या दप्तरातील कागद मी पाहिलेले आहेत 
काही कागद माझे स्वतःजवळ होते व काही कागद ते असणाऱ्या माणसाकडून (पॉवर ट्रस्टडितून) मजकडे 
आलेले आहेत. नि. नं. ५० लगतचे १६ कागद हे अशारीतीने मजकडे आलेले आहेत. याशिवाय जादा कागद 
मजकडे आहेत. नि. नं. ४८ लगत वादीने गुदरळेली वंशावळ मला आता दाखविली ती पाहिली, ती वंशावळ 
वादीना मी त्यांना दिलेल्या ऐतिहासिक माहितीवरुन तयार करून गुदरली आहे. माझेकडे असलेली जुनी 
वंशावळ अस्सल कागद व इतर ऐतिहासिक माहिती यावरुन पडताळून मी ती माहिती दिळेली आहे. माझे 
माहितीप्रमाणे नि. नं. ४८ लगतची वंशावळ ही खरी वंशावळ आहे. 


प्रतिवादी तर्फे इनाम कमिशनचेवेळी गुदरलेली वंशावळ त्याची छापील नक्कल या कज्ञात दाखल 
करणेत आलेली असून, त्याची छापील नक्कल मला आता दाखविली परंतु ती अपूरी आहे व कित्येक 
महत्वाच्या बाबतीत चुकीची आहे. ती अपुऱ्या माहितीवरुन तयार झालेली आहे. सरकारतर्फे प्रसिद्ध झालेले 
पुस्तक (॥8॥0॥ ० [॥6 $ां्या8$ ० [॥७ 50पॉ08 गोवावा[॥॥8 ०0॥॥०/.) हे मुंबई सरकारने प्रसिद्ध केलेले 
पुस्तक आहे. त्यामध्ये मुधोळ घराण्याची जी वंशावळ दिली आहे त्या आधारे व भारत इतिहास संशोधन 
मंडळ, पुणे यांच्या त्रैमासिकांच्या मे १९४० च्या अंकामध्ये पान १६१ यावर जे आमचे घराण्याचे कागद प्रसिद्ध 
करण्यात आलेले आहेत, त्यावरून घोरपडे घराण्यातील मूळ चार पुरुषांची नावे मी सांगितलेली आहेत. 
घोरपडे घराण्याचा मूळ पुरुष कान्होजी हा आहे आणि नाथाजी हा नाही ही माहिती मी वरील पुस्तकाच्या 
आधारानेच दिलेली आहे इनाम कमिशनचेवेळी नाथाजी म्हणून मूळ पुरूष असल्याचे सांगण्यात आले. ते 
चुकीचे आहे, असेही मी वरील पुस्तकांच्या आधारानेच म्हणतो. वादीने गुदरलेल्या वंशावळीतील नावजी व 


प्रतिवादाने गुदरलेल्या वंशावळीतील जावजी ही नावे माझे म्हणणे प्रमाणे एकाच माणसाची आहेत. मोडी 
लिहिण्याच्या पद्धतीवरून ही चूक आली असावी. (मोडी ना. व. जा.अक्षरे सारखीच दिसतात) 


3 या पुस्तकातील मुधोळ घराण्याच्या वंश्ावळीत नावजी असेच नाव दिले 
आहे. त्याचप्रमाणे मुधोळ संस्थानच्या घोरपडे घराण्याचा इतिहास प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातील पान २२८ 
वर बाजी घोरपडे याच्या वडिलास नहुजी नावजी व प्रतापराव असल्याचे नमूद केळे आहे. नावजीच्या 
वडिलांचे नाव पदमोजी होते हे मीच सांगितलेली आहे. ही माहिती वर उल्लेख केलेल्या त्रेमासिकात प्रसिद्ध 
झालेल्या अस्सल पत्रात जी माहिती दिली आहे त्यावरुन सांगितलेली आहे. मुंबई सरकारतर्फे प्रसिद्ध 
झालेल्या वरील पुस्तकात पन्नाजी असे नाव दिलेले आहे. पण जाखरोजी असे दिलेले नाही. मी सबंध 
माहिती मिळविली. त्यात जाखरोजी हे नाव मला कोठेही मिळालेले नाही. नावजी उर्फ जावजी याची सहा 
मुले होती ही माहिती मी दिली असून, ती बरोबर आहे. प्र. वादीने दिलेल्या वंश्ावळीतील फक्त ३ मुले 
दाखविली आहेत. ती माहिती अपूरी आहे. 
या पुस्तकातही सहा मुले दाखविली आहेत. वादीने गुदरलेल्या वंशावळीतील व वरील पुस्तकातील 
वंश्ावळीमधील वरील धाकटेचा क्रम एकच आहे. फक्‍त सरकारने प्रसिद्ध केल्या पुस्तकातील वडिल मुलगा 
डाव्या अगास न छापता उजवे आंगास छापला आहे. हा क्रम मी वरील त्रैमासिकाच्या आधारे सांगत आहे. 
विठोजीचे घराण्याचा वंश फलटण संस्थानातील कापसी व अळजापूर व भाडळे खालील चेतेवाडी तो 
कोरेगाव येथे चाळू आहे. हा विठोजी वादीने गुदरलेल्या वंशावळीत दाखविलेला आहे. 


अंबाजीचे वंशज हे घोरपडे घराण्यापैकी भाडळे, एकंबे व शिरढोण यंथील घराण्याची ज्ञाखा होय. 
बाजीचे वंशज ही मुधोळच्या राजघराण्याची ज्ञाखा होय. खंडोजी याच्या वंशाच्या बहादुरवाडीकर घोरपडे, 
आष्टेकर घोरपडे व गोजेगाव घोरपडे अशा तीन ज्ञाखा झालेल्या आहेत. या घराण्यात पाटीलकी वतने ही 
नावजीच्या पुर्वीपासून संपादन झाळेली आहे. इ. स. १६४६--४७ मध्ये खंडोजी व बाजी यांनी अबाजी याला 
वडिलकीबद्दल पाटीलकीचा हक्क लिळून दिला अज्ञा बद्दलचे पत्र असून ते भारत इतिहास संशोधन 
मंडळाच्या त्रैमासिकामध्ये प्रसिद्ध झालेले आहे. तो अंक मी हजर करतो. प्रतिवादीने छापील वंशावळ 
दाखल केली आहे. त्यात अंबाजीराव यास म्हसाजी व बिंबाजी असे दोन मुलगे दाखल लेले आहेत, ते 
चुकीचे आहेत. माझे माहितीवरुन वादीने तयार करुन गुदरलेल्या वंशावळीत अंबाजीचा थोरला मुलगा 
कृष्णाजी म्हणून दाखविलेला आहे. ही माहिती बरोबर असल्याबद्दलचा प्रत्यंतराबद्दल कागदपत्र आहेत. 
अंबाजीचा मुलगा कृष्णाजी याने किल्ले ॥) वंदन व किल्ले परळी येथील देशमुखी संपादन केली होती. ती 
अंगापूरकर देशमुख यांचेशी करार करुन मिळविली होती. त्या संबंधीचे अस्सल कागदपत्र प्रसिद्ध झालेले 
आहेत. त्यात अंबाजीचा मुलगा कृष्णाजी असल्याचे नमूद आहे. या घोरपडे घराण्यामध्ये मुधोळ शाखेचे 
संस्थापक बाजी घोरपडे यांनी ता सातारा येथील निमी देशमुखी मिळविली हल्ली ही देशमुखी याच 
शाखेकडे सुरू आहे. यानंतर या घराण्यात दुसरी देशमुखी तर्फ वाळव्याची होय. तर्फ वाळव्याची शिंदे व 
घोरपडे मिळून करित होते. ही खंडोजीने मिळविली. ही देशमुखी बहादुरवाडीचे घोरपडे घराण्याकडे चाळू 
आहे. तिसरी देशमुखी ही मी वर सांगितल्याप्रमाणे कृष्णाजीची देशमुखी होय. याशिवाय या घराण्यात 
अष्ट्याचीही देशमुखी आहे. ती खंडोजीचा नातू वादीचे वंशावळीतील व्यंकटराव यांनी मिळविली आहे. या 
चारी देशमुख्या नावजीने मिळविल्या हे शरा वादीचे म्हणणे आहे ते खरे नाही. त्याप्रमाणे त्या एकाच पुरुषाने 
मिळविल्या, हेही प्रतिवादीचे म्हणणे खरे नाही. या चार पुरुषांनी निरनिराळ्या वेळी संपादनकेल्या आहेत. 
त्या चार देशमुख्या वाटणीने नावजीच्या पुरुषाकडे एक एक गेल्या हेही म्हणणे खरे नाही. मी गुदरलेल्या 
कागदात या देशमुख्या कोणी व कशा संपादन केल्या हे दाखविणारे कागद आहेत. 


आमच्या घराण्याची ज्ञाखा ही बाजीचे घराण्यापैकी होय. वादीने गुदरल्या वंशावळीमध्ये पेंदाजी बिन 
वाजोजी म्हणून जो इसम दाखविलेला आहे. त्याचा मी वंशज आहे. मी सांगितल्यावरून जी वंशावळ वादीने 
तयार करून गुदरलेली आहे तिचा मुधोळकर घोरपडे यांच्या मुधोळ घराण्याचा इतिहास प्रसिद्ध झाला आहे. 
त्यातील बाजीचे वडिल नावजी नंतरचे वंशावळीसी मेळ आहे. तसा मेळ शरा वादीनी जो छापील वंशावळ 
इनाम कमिडनचेवेळी गुदरलेली आहे, तिच्याज्ी बसत नाही. शा वादीने गुदरलेल्या छापील वंशावळीत 
खंडोजीच्या शाखेचा जो तपज्लील दिला आहे, तो बरोबर नाही. बहादूरवाडीकर घोरपडे ही शाखा ही 
खंडोजीच्यापैकी वडिल शाखा होय. शा वादीने गुदरलेल्या वंशावळीतील मालोजी पासून खाली लिहिलेला 
तपशिल हा बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे खंडोजीचा मुलगा मानसिंग हे दाखविले आहे, ते बरोबर आहे. शा 
वादीने गुदरलेल्या वंशावळीत संताजी हा मानसिंगाचा मुलगा दाखविला आहे, तो बरोबर नाही. संताजी हा 
मानसिंगाचा भाऊ आहे. मानसिंगाच्या मुलांची नावे खंडोजी व व्यंकटराव अश्ी आहेत. खंडोजीचा मुलगा 
संताजी म्हणून दाखवावयास पाहिजे होता व संताजीचा मुलगा मालोजी म्हणून दाखवावयास पाहिजे होता. 
खंडोजीस मानसिंग व संताजी अशी दोन मुले होती. संताजी हा मानसिंगाचा भाऊ व खंडोजीचा मुलगा होता 
गु.का.नं ५ हे दाखविण्याकरिता मजजवळ अस्सल कागद आहे. तो इ. स. १६४७ चा अस्सल कागद 
३ १ मी हजर करतो. मालोजीचा बाप संताजी, संताजीचा बाप खंडोजी व खंडोजीचा बाप 
मानसिंग असे दाखविणारे कागद मी पाहिलेले आहेत. ते पाहून मी हजर करीन. मालोजीचा चुलता 
मानसिंग यास खंडोजी म्हणून मुलगा होता या बद्दलचा १७५५ सालचा कागद मजजवळ आहे, तो मी हजर 
करितो. खंडोजी मानसिंग म्हणून वादीच्या वंशावळीत दाखविलेले आहेत. त्याचे वंशज बहादूर वाडीस 
आहेत. खंडोजी मानसिंग याना बहादूरवाडीचे वतनापैकी काही मिळालेले नाही. पोटगी करिता काही 
जमिनी मिळालेल्या आहेत. खंडोजी मानसिंग यांचे वंशजाबद्दलची जी माहिती मी वादीस वंशावळ करताना 
दिली आहे. त्याबद्दलच्या प्रंत्यंतराचे कागद मजजवळ आहेत. प्राग वादीने गुदरलेल्या छापील वंशावळीत 
मालोजी हा अंबाजीचे ज्ञाखेपैकी म्हणून दाखविलेले आहे. ते चुकीचे आहे. अंबाजीचे श्ञाखेपैकी कोणीही 
बहादूरवाडीस नाही. त्याचे (अंबाजीचे) शाखेचे वशज भाडळे, एकंबे, व शिरढोण या तीन ठिकाणी आहेत. 
मालोजीचा बाप मनाजी व आजा जावजी होता असे दाखविणारे कागद माझे पाहण्यात आलेले नाहीत. 
छापील वंशावळीत नरसिंगराव हा अंबाजीरावचा नातू दाखविला आहे ते बरोबर नाही. नरसिंगराव 
अंबाजीचा मुलगा आहे. दुधोंडीकर 
गु. का. नं.४ ! देशमुख यांचेकडून मला एक वंशावळ मिळाली आहे, ती मी हजर करतो. त्यात नरसोजी 
वंशावळ | हा अंबाजीचा मुलगा दाखविला आहे. त्याचप्रमाणे नरसोजी अंबाजी राजे घोरपडे व 
खंडोजी अंबाजी राजे घोरपडे ही नावे शिवकालीन पत्रसार संग्रह म्हणून जो अस्सल पत्राचे सारांशाचा ग्रंथ 
प्रसिद्ध झाला आहे, त्यातही आलेली आहेत. त्यावरुन प्राप वादीने गुदरलेल्या छापील वंशावळीत 
नरसिंगराव हा अंबाजीचा नातू दाखविला आहे, ते चूक आहे, असे मी म्हणतो. प्रतिवादीने गुदरलेल्या 
वंश्ावळीत नरसिंगरावचा वंश मौजे बांबवडे तो कोरेगाव तालुक्यात नाही. भाडळे याचे ऐवजी बांबवडे असे 
चुकीने लिहिले गेले असावे असे मी म्हणतो. मी मिळविलेल्या माहितीप्रमाणे नरसिंगरावचा वंश भाडळे येथे 
आहे व त्याच्या संबंधीचे कागदपत्र माझे संग्रहात आहेत. 


खडोजीच्या शञाखेपैकी मानसिंग याचा मुलगा व्यंकटराव याची जी झाखा आहे. ती अष्ट्याचे 
घराण्यापैकी होय. या व्यंकटरावानी अष्ट्याची देशमुखी मिळविली आहे. वादीनी गुदरलेल्या वंशावळीतील 
खंडेराव संताजी हा अष्टेकरांच्या शाखेपैकी होय. खंडेराव संताजी व बहादूरवाडीकर घराण्यापैकी 
महिपतराव खंडेराव यांचे मध्ये महाराज सरकारच्या राज्याच्या शहोवटच्या दिवसात वाद झालेला होता. 


त्यासंबंधीचे कागदपत्र मी पाहिळेळे आहेत. आमची नांदगावकरांची जी शाखा आहे त्यातील नावे देणारी 
अशी अस्सल सनद आहे. त्या सनदेचा छापील तरजुमा मी नि. नं. ५० लगतच्या अ. नं. ५ या कागदामध्ये 
पुर्वी गुदरलेला आहे. त्याची अस्सल सनद आज मी हजर करितो. छापील तरजुमा बरोबर आहे, असे पाहून 
माझी अस्सल सनद परत मिळावी. 

ता. ३-३-१९४६ 


सही :-इ. एम. मुल्ला, 
क. कोर्ट, सातारा, 
३०३०१९४६ 
सरतपासणी पुढे सुरू ता. १०--३--१९४६ 


मी या वरून प्रतिज्ञा करून सांगतो की :-- 

नि. नं. ६ ची वंशावळ तात्यासाहेब देञमुख दुधोंडीकर यांच्याकडून मला मिळाली आहे. 
त्यांच्याकडून मी एकंदर ४०-५० कागद आणले, त्यामध्ये जुनी अज्ञी एकच वंशावळ मी आणलेली आहे. 
किती दिवसाची जुनी वंशावळ आहे, असे मी त्यांना विचारले नाही. या वंशावळीतील काळ्या शाईने 
लिहिलेला भाग मूळचा असून, निळ्या शाईने लिहिलेला भाग मी लिहिलेला आहे तो मुळचा नाही. 
संशोधनाच्या दृष्टीने पूर्तता करण्यासाठी मी निळ्या शाईने ते लिहून ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे सनाचे आकडे 
माझे उपयोगाकरिता म्हणून पडताळून पाहून मी घातलेले आहेत. या सगळ्या घोरपड्यांचे मूळगाव भाडळे हे 
आहे. या भाडळ्यात प्रथम त्यांनी पाटीलकी वतन मिळविले. नावजीच्यापुर्वी पासून व जवळजवळ 
कान्होजीपासून भाडळे येथील पाटिलकी या घराण्याकडे आहे. या घोरपड्यांचे मूळचे आडनाव भोसले हे 
होते, हे भोसले व शिवाजी महाराजांचे भोसळे घराणे हे एकच होते. मराठे राज्याचे अगोदर पासून हे घोरपडे 
वतनदार आहेत. भाडळ्याची पाटीलकी नावजीच्यापुर्वी पासून होती याबद्दलचा अस्सळ कागद भारत 
इतिहास संशोधक मंडळाचा मे १९४० चा त्रैमासिकाचा जो अंकमी नि. नं. ३ ला दाखल केला आहे त्यामध्ये 
छापलेला आहे. त्या वरून मी म्हणतो. ही पाटीलकी ८--१० गावची होती व ती भाडळे येथील घोरपडे 
यांचेकडे होती. अंबाजीचा वडिल मुलगा कृष्णाजी यांचे शाखेकडे ही पाटिलकी चालत आहे. या 
भाडळ्याच्या शाखेला कृष्णाजीच्या पुढे पासून कृष्णाजीने संपादन केळेली देशमुखी होती. नावजीच्या वेळेला 
या घराण्याकडे कोणतीही देशमुखी नव्हती. भाडळेकरांची (अंगापूरची) कृष्णाजीने संपादन केली, त्यावेळी 
त्याची शाखा व बाजी खंडोजी यांच्या शाखा या अलग अलग झालेल्या होत्या. नावजीच्या मुलापैकी अष्टे 
वाळवेकडे जाऊन खंडोजी हे राहिलेले होते. अंबाजीचे बाकी शाखापैकी कोणीही अष्टे वाळवे येथे जाऊन 
स्थगित झालेले नव्हते. खंडोजी हे आष्टे वाळवे येथे जाऊन स्थगित झाले असे दाखविण्याकरिता मी नि. ५० 
लगतचा अ. नं. १ चा अस्सल कागद गूदरलेला आहे. तो शके १६९५ चा आहे. स्वतःच्या दप्तरातील आहे. 
ही वंशावळ बाजोजीचा मुलगा नवाजी याने तयार केली आहे. आमच्या व मुधोळच्या घोरपडे यांच्या शाखेचा 
तर्फ सातारेच्या देशमुखी संबंधी वाद झालेले होते कृष्णाजीने जी देशमुखी संपादन केली ती तर्फ वंदन तर्फ 
परळी येथील होय. ती देशमुखी मूळची अंगापूर येथील ब्राह्मण देशमुखांची होती. पाठीराखे म्हणून 
कृष्णाजीने ही देशमुखी मिळविली. याबद्दलचे अस्सल पत्र भारत इतिहास संज्लोधक मंडळाच्या वरील मे, 
१९४० च्या अंकात प्रसिद्ध झालेले आहे. खंडोजी व अंबाजी हजर असताना ही देशमुखी कृष्णाजीस दिली 
आहे, असे या पत्रावरुन स्पष्ट आहे. अगापूरची देशमुखी कृष्णाजीचे वंज्ञामध्ये ३-४ पिढ्या चाललेली होती. 
या देशमुखीमध्ये वाटणी वगैरे झालेली नाही. ती असे तोपर्यन्त कृष्णाजीच्या वडील घराण्याकडे व चाली. 
पुढे पेशव्यांचे काळात मुळची शर्त मोडल्या कारणाने ती काढून घेऊन मुळच्या ब्राह्मण देशमुखांकडे परत 
देण्यात आली. त्याबद्दलचा मी नि. नं. ५० लगत अ. नं. १२ चा कागद हजर केलेला आहे. ही देशमुखी 


नरसिंग तुकोजी यांच्या कारकिदीत परत घेतली गेली. यानंतर भाडळे घराण्यात कोणाकडेही देञशमुखी 
नाही. 


घोरपडे पैकी मुधोळ घराण्याचा मूळ पुरुष बाजी नावजी यांनी सातारा तर्फची अर्धी देशमुखी संपादन 
केली (नवीन) पाटिलकी फक्त तासगाव ग सातारा येथीलच त्यांनी संपादन केली. बाजीने फक्त सातारा 
तर्फेची देशमुखी संपाहन केली, ही देशमुखी मुधोळच्या शाखेकडे होती. अशाबद्दल मुंबई सरकारने 
ऐतिहासिक कागद पत्र यांचा जो भाग प्रसिद्ध केला आहे, त्यामध्ये दाखला आहे. 


बाजीनंतर त्याचा वडील मुलगा नावजी यांचेकडे १ सातारची देशमुखी चालली. ही देशमुखी 
वडिल घराण्याकडे चालावयाची अज्ञाबद्दल आमचे पूर्वज वाजोजी न मुधोळ शाखेचे अकोजी यांचे दरम्यान 
सन १७१७-१८ स. श्री. छत्रपती शाहू महाराज यांचेकडे वाद चालला होता. त्यानीही वडील घराण्याकडे 
म्हणजे वाजोजी कडेच चालवावी असा निर्णय दिला. मी गुदरलेल्या कागदापैकी अ. नं. ६ च्या कागदाची 
दिली त्याप्रमाणे ती वडिल घराण्याकडे सन १८०१ पर्यंत चालली. पुढे मुधोळ घराण्यापैकी मालोजी पिराजी 
यांनी ती जबरीने घेतली, त्यावेळी आमचे घराणे पडके स्थितीत होते व मालोजी हे मोठे हुद्यावर होते. व 
त्यांची पेहव्याना अतिशय जरुरी होती व त्यांना (पेशव्याना) त्यास दुखविता येणे कठीण होते या गोष्टीचा 
फायदा घेऊन त्यांनी ती दडपली आहे. त्यासंबंधाचे कागदपत्र एलियेनेशन ऑफिसच्या रेकॉर्डमध्ये सातारा 
जमाव दप्तर रु नं. १७१२ व कागदाचा क्रमांक ७४९३ व जमाव दप्तर रु. नं. १७१३ कागदाचा नंबर ७२९६ हे 
आहेत. हे अस्सळ कागद मी स्वतः सरकारची परवानगी घेऊन पाहिलेले आहेत व त्याच्या नकलाही करुन 
आणलेल्या आहेत. त्या कागदाच्या असलबर हुकुम नकला २ दोन मी आजरोजी हजर करीत आहे. ही 
देशमुखी मुधोळकर घोरपडे राजघराण्याकडे गेल्यानंतर ती वडील घराण्यातील वडील पुरुषाकडेच चालत 
आहे. ज्युनिअर शाखाना त्यात काही हक्क प्राप्त झाळेला नाही. घोरपडे घराण्यानी मिळविलेली तिसरी 
देखमुखी ता] वाळव्याची देशमुखी होय. त्यास बहादूरवाडीचीही देशमुखी म्हणतात, ही देशमुखी १८ गावची 
होय. या देशमुखी संबंधाचे कागदपत्र मी पाहिलेले आहेत, ही देशमुखी मुळजी शिंदे घराण्याची होती. 


शिंद्यांच्या वंशजानी घोरपडे यांना पाठीराखे करुन घेऊन निमी देखमुखी दिली असा त्या 
संपादनाचा इतिहास आहे. खंडोजी नावजीने ही देशमुख प्रथम संपादन केली. सन १६२५ पासून या 
खंडोजीची कारकिर्द सुरू झालेली आहे खंडोजीच्या पुर्वी ही देशमुखी शिंदे करीत होते व खंडोजीच्या वेळेस 
ही शिंदे व खंडोजी करीत होते, असा ऐतिहासिक दाखला आहे. यावरून ती खंडोजीने संपादन केली असे 
मी म्हणतो. शिवकालीन पत्रसार संग्रह खंड १ या प्रसिद्ध झालेल्या ऐतिहासिक पुस्तकात नं. ३५४ चे सन 
१६६२-३३ चे पत्र छापलेले आहे. खंडोजी हा त्यावेळी तुकोजी शिंदे यांचे बरोबर देशमुखी करीत होता असा 
उल्लेख त्या पत्रात आहे. दुसरा उल्लेख याच पुस्तकातील पत्र नं ५७२ सन १६४९ चा यात आहे. खंडोजीच्या 
कारकिर्दीपुर्वी थोडे दिवस तर्फ वाळवे येथील एका कामाबद्दल महजर झाला आहे. त्यावर एकट्या शिंद्यांनी 
देशमुख म्हणून काम केले आहे. महजर म्हणजे एखाद्या कामाच्या बाबतीत पंचानी दिलेला निवाडा. पुर्वी 
एकादा वाद पडला म्हणजे लगतच्या गावचे देशमुख देशपांडे वगैरे पंच मिळून जो वाद तोडीत व ठराव 
करीत त्यावेळी हजर असलेल्या देशमुखांची नावे लिहून व त्यांचे नावे शिके घेण्याचा रिवाज होता. तो 
मजहर प्रांताच्या देशमुखांच्या अधिकारात होत असे. असे दोन महजर शिंदे आणि घोरपडे-देशमुख म्हणून 
काम करीत असल्याचे बद्दलचे नि. ५० लगतचे अ. नं. २-३ चे गुदरळेले आहेत. नि. ५०, ३ हा मजहर इ. 
स. १६४० मधील असून त्यावर घोरपडे यांच्या वतीने त्याचा हेजीब नरसिंह हेजीब याने घोरपडे यांचा शिक्का 
उठविलेला आहे. नि. नं. ५०/२ हा महजर इ. स. १६३६ मधील असून, त्यावर खंडोजी घोरपडे व शिंद्यांपैकी 


एक शिंदे हे देशमुख म्हणून हजर होते, असा उल्लेख आहे. खंडोजी पुर्वी शिंदे हे एकटेच देशमुखी करीत 
होते, याबद्दलचा महजर भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या त्रेमासिकात प्रसिद्ध झाळेला आहे. तो अंक मी 
पुढे हजर करीन. मी सन १९४० साली भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या त्रेमासिकात जे कागद प्रसिद्ध 
केले आहेत त्यामध्ये खंडोजी हा बहादूरवाडी शाखेचा मूळ पुरुष म्हणून दाखविलेला आहे. त्याचे लागून मी 
नि. नं. ५०/४ व ५०/५ हा हजर केलेले आहेत. या कागदांची रुजवात कागद प्रसिद्ध केल्यावेळी मुधोळच्या 
राजघराण्याच्या इतिहासाचे लेखक द. वि. आपटे व इतिहास संज्लोधक श्री. पुरंदरे व य. रा. गुप्ते यांनी 
घेतलेली होती, ही गोष्ट शिवचरित्र साहित्य खंड ८ पान ८४ यावर नमूद आहे. 


पुढे वाद होऊन शिंद्याकडूनही सर्व देशमुखी बहादूरवाडीकर घोरपडे यांचेकडे आलेली आहे. 
आष्ट्याचे घोरपडे हे खंडोजीच्या ज्ञाखेपैकी होय. या शाखेकडे आष्ट्याची देशमुखी आहे, ही आष्ट्याची 
देशमुखी ही प्रांत मिरज पैकी होय. ही दाखविण्याकरिता मी नि. नं. ५०, १३ चा कागद दाखल केला आहे. 
त्या मिरज प्रांतात भिलवडी, घोगाव, दुधोंडी, जागराळे, ताकारी वगैरे गावे होती. आष्ट्याची देशमुखी 
व्यंकटराव मानसिंग यांनी प्रथम संपादन केली. मुळची ही देशमुखी मिरज भा ब्राह्मण व जैन देशमुखांची 
होती. जिवाजी गोसो हा ब्राह्मण मुळचा देशमुख होता. त्याचवेळी व्यंकटरावाने ही देशमुखी दडपशाहीने 
उपटली आशझारितीने ती संपादन केली याबद्दल मी नि. नं. ५०/७, ५०/८, ५०/९, ५०/१० चे कागद हजर 
केलेले आहेत. हे कागद १७३१ ते १७३९ पर्यन्तचे आहेत. हे कागद दुधोंडीकर तात्यासाहेब देशमुख यांचे 
दप्तरातून मजकडे आलेले आहेत. दुधोंडीकर देडामुख हे ब्राम्हण आहेत. आष्ट्याच्या घोरपडे शाखेला 
दुधोंडीची पाटीलकी मिळालेली आहे. ती मूळ खंडोजीने मिळविली व व्यंकटरावने ती चालविली हे 
दाखविण्याकरिता मी नि. नं. ५०/१४ कागद हजर केला आहे. आष्ट्याची देशमुखीही घोरपडे दांडगाईने 
उपभोगितात हे दाखविण्याकरिता मी नि. नं. २०, ११ व ५०, १६ चे कागद दाखल केले आहेत. आष्ट्याच्या 
देशमुखीमध्ये बहादूरवाडीकर घोरपडे यांचा काहीही संबंध नाही. या कागदावरुन आष्ट्याची देशमुखी ही 
घोरपडे घराण्याचा मूळ संपादक याने मिळविली व पुढे ती वाटणीमध्ये आष्ट्याच्या श्ञाखेकडे गेलो असे जे प्र. 
वादी आपले कैफियतीत म्हणतात ते खोटे आहे, असे मी म्हणतो. तांदुळवाडी हे गाव आष्ट्याच्या देशमुखी 
पैकी होय नाईकजी घोरपडे हा १७५९ चे सुमारास आष्टे शाखेचा देशमुख होता, असे दाखविण्यासाठी मी नि. 
नं. ५०/११ चा कागद दाखल केला आहे. तो महजर आहे. तसा उल्लेख नि. नं. ५०/१६ चे कागदात आहे 


सातारा तर्फची देशमूखी बळकावण्याचा प्रयत्न मुधोळ शाखेपैकी मालोजी पिराजी याने पुन्हा इ. स. 
१७७२--७३ साली केला होता. त्यावेळी वडिलकी कडेच ती चालवावयाची याबद्दलचे आज्ञापत्र पंतप्रधान 
यांनी दिलेले आहे. ते मी नि. नं. ५०, ६ ला दाखल केलेले आहे. एलिएनेहन ऑफिसमध्ये मी मुधोळच्या 
घोरपडे ज्ञाखेसंबंधीचे कागदपत्र पाहिळेळे आहेत. त्यामध्ये मुधोळ ज्ञाखेचे वतन हेही वडिलकीनेच 
चालावयाचे अज्ञाबद्दलचा कागद माझ्या पाहण्यात आलेला आहे. मुधोळ शञाखेपैकी व्यंकटराव यांनी आपले 
शाखेतील कुटुंबाची चाळ यादीने कंपनी सरकारास कळविली आहे. धाकट्या बायकोचा मुलगा वयाने 
वडिल असला तरी दौलत त्याचेकडे न जाता वडिलकीने वडील बायकोचा मुलगा वयाने लहान असला तरी 
त्याचेकडेच जावयाची असोन व धाकट्या बायकोच्या मुलास पोटगी मिळावयाची असते, असे कळविले 
आहे. त्या अस्सल बरहुकूम मी नक्कल करुन घेतली आहे, ती नक्कल मी हजर करतो. 


गोजेगाव व घोरपडे हे मूळ खंडोजी याचा मुलगा संताजी याचे वंशजापैकी आहेत. त्यांच्याकडे 
देशमुखी वगैरे नाही. फक्त पाटीलकी आहे. कारण ती खंडोजीची कनिष्ठ शाखा आहे. मी जो मागील 
तारखेस नि. न ४ चा कागद गुदरला आहे, तो त्या शाखेमध्ये पाटीलकीच्या ज्या जमिनी आहेत, त्याच्या 


वाटणी संबंधीचा आहे हा आमचे घराण्यातील पंडीतराव घोरपडे यांच्यामार्फत मजला मिळालेला आहे. या 
सातारा जिल्ह्यामध्ये देशमुखी, देशपांडे वगैरे वतने आहेत. त्यासंबंधाने मी माहिती मिळविलेली आहे. त्या 
वतनामध्ये शिवाजी महाराजांच्या पुर्वीपासून देशमुख देशपांडे वगैरे चालत आलेली वतने व शाहू 
महाराजांच्या वेळेपासून चालत आलेली वतने असे दोन भाग आहेत. शिवाजी महाराजानी जी देशमुख, 
देशपांडे स्वराज्य स्थापनेच्या कामी सामील झाले नाहीत, त्यांची वतने काही काढून घेतली पुढे ती वतने 
शाहू महाराजांनी पुन्हा दिली. आदिलशाही पासून ज्या देशमुख्या चालत आल्या, त्यापैकी बहादूरवाडीची 
देशमुखी आहे. यांच्याबाबतीत त्यापुर्वीपासून वडील घराण्याकडेच चालवण्याची चाल चालत आलेली आहे 
व ती त्यांनी आता पर्यन्त पाळलेली आहे. ही चाल शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीनंतर ज्या देशमुख्या 
चाललेल्या त्यामध्ये काही ठिकाणी चाललेली आहे. परंतु बहुतेक ठिकाणी ती चाललेली नाही. 
आदिलशहाच्या वेळच्यापासून जी देशागत वतने वर लिहिल्याप्रमाणे चालत आलेली आहेत, त्यापैकी 
बराचशा पन्हाळा प्रांतात होत्या. त्या वेळच्या पन्हाळा प्रांतामध्ये हल्लीच्या वाळवे तालुक्‍याचा दक्षिण भाग, 
तासगाव तालुक्याचा पश्चिम भाग, दक्षिणेस कागल, मुरगुड, गर्जेद्रगड वगैरे पर्यंतचा भाग व बेळगाव 
जिल्ह्यापैकी काही भाग व सांगली संस्थान पैकी काही भाग येतो. ही मी पन्हाळा प्रांताचा नकाझा शिवाजी 
महाराजांनी परमानंद यांचेकडून सन १६६० साली शिवभारत नावाचा जो ग्रंथ लिहून घेतला व जो आता 
प्रसिद्ध झाला आहे, त्यातील २५ व्या अध्यायात दिला आहे त्यावरुन म्हणतो. तो नकाशा सदर पुस्तकात 
पंचविसाव्या अध्यायाच्या शेवटी छापलेला आहे. ते पुस्तक मी दाखवितो. व त्या बरहुकुम केलेली नक्कल मी 
हजर करतो. 


प्र. वादीने एक कौलनामा इनाम कमिडनपुढे दाखल केलेला या दाव्यात हजर केलेला आहे. तो मी 
पाहिला. त्यामध्ये जाखरोजी आ नाथजी देशमुख यास बहादूरवाडीचे ठाणे व सवानरुचा वर जमीन इनाम 
दिल्याबद्दल उल्लेख आहे. हा जाखरोजी बहादूरवाडीकर घोरपडे घराण्यापैकी नाही, असे माझे म्हणणे आहे. 
हा बहादूरवाडीचे मुळचे देशमुख शिंदे यांचे पैकी कोणी पूर्वज असला पाहिजे. याचे कारण असे की, हा 
कौलनामा इ. स. १३६५ सालचा आहे. हा जाखरोजी जर प्र. वादीचे म्हणणे भा जावजी बाप धरला तर 
त्याची हयात सुमारे तिनशे वर्षाची धरावी लागेल. परंतु ही गोष्ट अशक्य आहे. जावजीची कारकिर्द इ. स. 
१५९८ ते १६४७ च्या दरम्यान असावी असे मुधोळकर घोरपडे घराण्याच्या इतिहासात प्रसिद्ध आहे. शिवाय 
बहादूरवाडीक्ञी संबंध घोरपडे घराण्याचा खंडोजी जावजी याचे वेळी आला असा कागदोपत्री दाखला आहे. 
म्हणून हा जाखरोजी शिंदे घराण्यापैकी असावा असे मी म्हणतो. 


हल्ली मुधोळच्या राजघराण्यात देहमुखी वगैरे वतने आजतागायत चाळू आहेत. ती मुधोळ 
संस्थानाप्रो सध्याच्या वडील शाखेकडेच चालत आहेत. त्यांच्या शाखेतील ज्युनिअर ब्रँचला त्या वतनापैकी 
काही मिळालेली नाही. 


ता. १०-३--४६ 
सही :- इ. एम. मुल्ला, 
क. कोर्ट, सातारा. 
१०--३--४६ 


निबंध संग्रह ४. 
महाराष्ट्र इतिहास परिषद. (पान नं. ८९) 


१०. “मुधोळकर राजे घोरपडे यांचा इतिहास” 
वंशावळ व काही चुकीची फर्माने. 
श्री. बा. बा. राजे घोरपडे देशमुख, 
नांदगाव, ता. व जि. सातारा. 


मुधोळच्या घोरपडे घराण्याच्या इतिहासातील फर्माने, बखर व मुधोळ दप्तरातील जुनी अशी म्हणून 
प्रसिद्ध केळेली वंशावळ व त्या वंशावळीत, फर्मानात व बखरीत दिलेली काही नावे व नं. १०-११-१२ या 
फर्मानातील नावे पहाता व आमच्या घोरपडे घराण्यातील पूर्वजांनी आपल्या वतनासंबंधी झालेल्या 
महजरातून, शर्तनाम्यातून व इतर इंग्रजी ग्रंथातून व तत्कालीन उपलब्ध झालेल्या पत्रव्यवहारातून आलेली 
माहिती पहाता ही वरील फर्माने व त्यातील नावे संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे व हा संशय खरा 
आहे हे समजण्यास त्याबाबत खालील व भारताच्या इतिहासाबद्दल प्रेम बाळगणारे व देशाचा खराखुरा 
इतिहास उपलब्ध होऊन ऐतिहासिक सत्याचा कसलाही खून न होता इतिहास उपलब्ध व्हावा असे ज्यांना 
ज्यांना वाटते अशा सर्वानाच पटण्यासारखे आहे. 


मुधोळचे राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहासाची प्रस्तावना पान १५६ वर भोसले व घोरपडे घराण्यांचा 
भाऊबंधाचा संबंध दाखविणारी जी वंशावळ जोडलेली आहे, तसेच याच ग्रंथाच्या गोवटी घोरपडे घराण्याची 
जी वंशावळ प्रसिद्ध केळेली आहे, त्यातील बाजीराजे घोरपडे वडील आजे, पणजे यांची नावे व जी नावे वर 
म्हटल्याप्रमाणे ज्या फर्मानात आहेत ती नं. १०-११-१२ ही फर्माने पाहता बाजीचे वडील प्रतापराव, आजे 
पिलाजी व पणजे चोलराज अशी नावे दिलेली आहेत. तसेच पान १५६ वर जुनी अज्ली म्हणून दिलेली 
वंशावळही बाजींचा मुलगा मालोजी दुसऱया शाखेपैकी वललूभसिंगचा पणतू संताजी व भोसले घराण्याचे 
संभाजी छत्रपतीपर्यंतच दिलेला आहे. यापुढे त्यांच्या कोणत्याही वंशजाची नावे दिळेली नाहीत यावरुन 
मालोजीराजे यांचे वडील बाजीराजे यांचे अगर मालोजीराजे घोरपडे यांचे कारकिर्दीत ही वंशावळ तयार 
झाली असली पाहिजे व तितकी जुनी आहे असा आभास निर्माण होत आहे. कारण मालोजीनंतरच्या पिढीची 
नावे आलेली नाहीत म्हणून व जर ती अलीकडे तयार झाली असतील तर त्यामध्ये मालोजीनंतरच्या सर्व 
पिढ्यांची ती वंशावळ ज्यावेळी तयार झाली, तेथपर्यन्त सर्व पिढ्यांच्या लोकांची नावे आली असती. परंतु 
मालळोजीपर्यन्तच वंशावळ दिली असता ती जशी जुनी दाखविता येते, तज्ञी माळोजीनंतरच्या वंशजांची नावे 
दिली असती तर त्या वंश्ावळीच्या पुराणत्वाला वाध आला असता. ही दृष्टी डोळ्यापुढे ठेवून मुधोळचा 
इतिहास लिहिताना इतिहास लिहून घेणाऱ्या कल्पनेप्रमाणे किंवा इच्छेप्रमाणे त्या इतिहासास पोषक अशी 
साधने करुन देणाऱ्या मालोजीराजे उर्फ नानासाहेब राजे घोरपडे मुधोळकर यांना ही वंशावळ अत्यंत जुनी 
म्हणून दाखवावयाची होती. तसेच एकमेकांना पोषक असे हे या घोरपडे घराण्यातील तीन विषय आहेत. १. 
वंशावळ २. या वंशावळीतीलच नावे असलेली वरील ३ फर्माने म्हणजे हे तिन्ही पुरावे उपलब्ध तयार 
करताना अत्यंत सावधानपणाने माहिती एकमेकांना पोषक अशी दिलेली आहे व ही माहिती देत असताना हा 
इतिहास लिहून घेणाराची अशी कल्पना असेल की एकदा इतिहास प्रसिद्ध झाला, त्यातील फर्माने प्रसिद्ध 
झाली, त्यातील वंशावळी प्रसिद्ध झालेवर त्यातील पुरुष व प्रसंगावर कोण वादविवाद करीत बसणार आहे. 
या इतिहासातील जो काही संशयीत कालखंड तो संशयीत आहे हे शाबीत करण्याइतका तद्काळीन 
अस्सल पुरावा उपलब्ध असेलच असे वाटत नसले पाहिजे. म्हणून ऐतिहासिक सत्याचा खून करुन जे 
घडले नसेल ते घडले व ज्या नावाची व्यक्‍ती अस्तित्वात नसेल ती व्यक्‍ती दाखविण्यात आलेली आहे. 
तसेच त्याफर्मानापैकी एकही अस्सल फर्मान मूळच्या स्थितीत श्री. द. वि. आपटे या घोरपडे यांच्या इतिहास 
ळेखकाला पहावयास मिळालेली नाहीत. तशी श्री. खरे यांनाही ती पहावयास मिळाळेळी नसली पाहिजेत. 


त्याशिवाय त्यांनी त्या फर्मानाचे फोटो व त्याचे भाषांतर तसेच बखर व तिचे भाषांतर असे कागद मिळाल्याचे 
संपादकांचे निवेदन या सदरात अगदी आरंभीच निवेदन केलेले आहे. 


या वंशावळीतील घोरपडे यांची नावे फर्मान नं.१०-११--१२ या तीन फर्मानातीळ चोलराज पिळाजी 
व प्रतापराव ही नावे बनावट अगर चुकीची तरी असली पाहिजेत किंवा एका एका पुरुषांची दोन-दोन तरी 
नावे असली पाहिजेत हे निर्विवाद सत्य आहे. मुधोळ इतिहासात बखर पान २२८ मध्ये या प्रतापरावची दुसरी 
नावे नहुजी नावाची अक्ञी होती, असे म्हटलेले आहे. हा एवढा व फर्मानातील नावाबद्दल संशयीत पुरावा 
बाळगल्यास इतर अनेक कागदपत्र प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्या सर्व कागदात बाजीच्या वडिलांचे नाव 
नावबीच प्रसिद्ध झालळेळे आहे व नावजीचे नाव प्रतापराव किंवा प्रतापसिंह असल्याचे मुधोळ 
ईतिहासाव्यतिरिक्‍त किंवा या इतिहासाचा उपयोग दुसर्‍या एखाद्या इतिहास उपयुक्त म्हणून उपयोग केला 
असल्यास त्यातही या नावाचा उल्लेख येईल पाहा. श्री. बेंद्रेकेत मालोजीराजे व शहाजी महाराज या 
पुस्तकात व घोरपडे घराण्यातील कागदपत्रास या पुस्तकात भोसले घराण्याच्या इतिहासाचा पुरावा म्हणून 
बिनहरकत वापर केलेले दिसते व वरील तीन फर्मानातील नावे ही अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ जरी लेखकांच्या 
डोळ्यापुठून गेळे असले तरी या तीन फर्मानातील असलेल्या व्यक्‍तीच्या नावाचा लेखकांना संशय आलेला 
दिसत नाही. व या नावाची चूक कायमचीच राहिलेली दिसते 


मुधोळकर घोरपडे घराण्याच्या इतिहासात प्रस्तावना पान १५६ वर जी जुनी म्हणून व मुधोळकर 
घोरपडे घराण्यातील जुन्या दप्तरातील सापडलेल्या एका वंशवृक्षाच्या आधारे तयार केली ती वंशावळ 
अशी-- 


घोरपडे व भोसले यांची वंशावळ 
उग्रसेन (चंद्रसेन) 
घोरपडे. भोसले. 
र (१) शुभ ग र्‍ 
कत ग 
क भी 
च, (१) या 
अखैजी (१) पा र 


कर्णसिह (२) संभाजी. 


चोलराज. मालोजी 


पिलाजी वल्लभसिंग. शहाजी 


प्रतापराव बहिरजी शिवाजी 
बाजीराजव मालोजी. संभाजी. 
मालोजी संताजी. 


मुधोळच्या इतिहासात अनेक फर्माने छापलेली असताना व त्याही फर्मानांचे मूळ पहावयास मिळाले 
नाही. नुसते फोटोच पाहावयास मिळाले असे श्री. द. वि. आपटे यांनी म्हटले असताना बाकीच्या फर्मानाचा 
संशय न घेता फक्त या वरवर फर्मानांचा संशय का, हा प्रश्‍न उभा राहतो. मळा तर या तीन फर्मानापुर्वीच्या 
सर्वच फर्मानांचा संशय आहे, परंतु ती फर्माने संशयीत आहेत असे दाखविण्याइतका सबळ पुरावा आला तरी 
आमच्यापुढे उपलब्ध नाही. म्हणून त्याबद्दल काही लिहिणे धाडसाचे होईल व ऐतिहासिक दृष्ट्या त्याचा 
उपयोगही काही नाही. मात्र या तीन फर्मानाबद्दल व त्यातील नावाबद्दल सबळ पुरावा उपलब्ध आहे. या 
मुधोळकर घोरपडे घराण्याचे निरनिराळ्या इतिहासप्रसिद्ध शाखा आहेत. व त्या बाजीच्या बंधू पासून विभक्त 
झालेल्या आहेत. तसेच बाजीचे मुलापासून विभक्त झालेल्या आहेत, त्या शाखा अशा भाडळे, घोरपडे, 
नांदगाव, तासगाव, राजे घोरपडे, आष्टेकर व बहादूरवाडीकर घोरपडे व मुधोळकर घोरपडे यांची शाखा. ही 
एकाच घोरपडे घराण्यांची शाखा होत. त्या निरनिराळ्या शाखांची कागदपत्रे आतापर्यन्त प्रसिद्ध अशी माझे 
संग्रही आहेत. ती वरवर न पाहता खोलात जावून अभ्यासू दृष्टीने पाहिल्यास वरील मुधोळ इतिहासातील वर 
नमूद केलेली नावे निःसंशयीत आहेत, असे म्हणावे लागते. मुधोळकर घोरपडे यांचे पूर्वज म्हणून संबंध येतो 
तसा तो आमच्या शाखेच्या नावाचाही पूर्वज म्हणून संबंध येतो व त्यांचे वंशज म्हणून त्या नावाच्या 
सत्यतेबद्दळ आम्हीसुद्धा चर्चा करु हाकतो. (नावजी, माळोजी, संत्रोजीसंकराजी) फक्त दोनच दाखविले 
आहेत. म्हणजे इतिहासाच्या अगर वंशावळीच्या विस्तारभयास्तव अवांतर भाऊबंदांची नावे न दाखविता जे 
पुरुष मुधोळच्या गादीवर आले त्यांचीच नावे दाखविळेळी आहेत, असे म्हणावे तर वडील व जवळच्या 
भाऊबंदांची नावे टाळून चुलत घराण्याची नावे या इतिहासात दिलेली दिसतात. त्यामुळे या वरील मुधोळ 
घराण्यातील घोरपडे घराण्याच्या शाखा व त्यातील पुरुष व प्रसंग पाहता त्यांनी जो पराक्रम केळेला आहे. 
तो पुरुष कोणत्या शाखेतील कोणाचे कोण हे इतिहासाला माहित नसल्यामुळे आज इतिहास संशोधकही त्या 
नावाबद्दल व ते कोणाचे कोण हे सांगू शकत नाहीत. उदा. शिव-चरित्र साहित्य खंड ५ राजारामाची दिलिंद्र 
पद घेण्याची इच्छा व योजना त्यानिमित्त हणमंतराव कृष्णाजी, कृष्णाजी हणमंतराव घोरपडे यांच्यावर जी 
रायगड घेणे, विजापूर हस्तगत करणे, भागानगर घेणे औरंगाबाद घेणे, दिल्ली घेणे वगैरे कार्याची मदार 
राजाराम छत्रपतींनी टाकलेली आहे. तसेच या हणमंतराव कृष्णाजी घोरपडे देशमुख यास इनाम गावाबद्दल 
आज्ञापत्र हे आज्ञापत्र मावजी पारसनीस यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सनदाप्रत्रे या पुस्तकात संभाजी, राजाराम व 
दुसरे शिवाजी यांच्या वेळचे कागद म्हणून जो विभाग आहे, त्यात पान १७७ लेखांक २३ पहा. त्याप्रमाणे याच 


पुस्तकात मुसलमानी राज्यातील सनदापत्रे या विभागात पान ३० वर खंडोजी घोरपडे यास मिळालेल्या 
सनदा व त्यात म्हटलेप्रमाणे, मौजे तांदुळवाडी, मौजे कुडळवाडी मौजे ढवळी उर्फ टाकळी, मौजे मानेवाडी, 
मौजे इटकरे व कसबे आष्टे कर्यात मजकूर व मामले मजकूर मलिक चोंद महंमद याजकडे होते. ते हे सदरहू 
गाव साम्यतेचे मंडळीचे उपमेहून जे अधिक असे जे खंडोजी घोरपडे, यास कुळबाबा, व कुलकानुसुद्धा व 
खेरीज तंबाकू व वेठ बेगार व जकात सहित स्वामीनी कृपाळू होऊन इनाम दिल्हे असे तर मौजे व कसबे 
मजकूर हे गाव घोरपडे यांचे दुमाला करावे व मज्ञारनिल्हेचे इलाखेदार, म्हणजे कुटुंबातील घरमंडळीचे 
खर्चाकडे द्यावे. म्हणजे ते जाणोन वहिवाट करतील ही सन १६८१ मधील सनद व हे खंडोजी घोरपडे व 
त्यांच्या पूर्वजांची माहिती इतिहासात दिलेली नाही. 


तसेच शिवचरित्र साहित्य खंड आठ पान ८३ राजे घोरपडे देशमुख नांदगाव तासगाव लेखांक ७४ 
ची सनद पान ८७ मध्ये स्वामिसंनिध विनंती केली की, आपले वडील शो! बाजी घोरपडे निमे देशमुख ता 
मार व पटेलकी जिमे मौंजे नांदगाव व निमे मौजे तासगाव हे वतन यांनी अनुभवले. त्यांचे वडीलपुत्र थोरले 
बाईकाचे पोटीचे नावजी घोरपडे व धाकटे पुत्र आणि धाकटे बायकोचे माळोजी घोरपडे, नावजीचे पोटी दोघे 
पुत्र जाले. वडील राघोजी घोरपडे आणि धाकटे संताजी घोरपडे हे वडील बायकोचे व धाकटे बायकोचे 
मालोजी घोरपडे एकूण तिघे जहाले. त्यास राघोजी घोरपडे यांचे पोटोचे मानाजी घोरपडे होते भांडणी ठार 
झाले याकरिता राघोजीचे नकल जाले. संताजीचे पोटीचे आपण वगैरे मजकूर सर्व हमशाही गोतांचा पुरावा 
हजर करून मालोजी राजे घोरपडे मुधोळकरांनी बळकाविलेले वतन पुन्हा वडील घराण्यात छत्रपती शाहू 
महाराज यांनी पुर्वीप्रमाणे सुरु केले. तदनंतर या वतनाची भांडणे पुढे शंभर वर्षे अधून मधून चाळू होती. परंतु 
या वडील शाखेकडेच त्यावेळच्या राजकर्त्या पुरुषांनी निवाडा करुन ठेवळेली आहेत. यावरुन जी वंशावळ 
होती व शिवचरित्र साहित्य खंड पान ८५ वर दिलेली आहे, ती अशी :-- 


नावजी (भाडळे प्रांत वाई येथील पाटील व देशमुख) 


| | | | 


अंबाजीराजें बाजीराजे खंडोजी राजे विठोजीराजे 


| 


वंण भाडळे 


वंश बहादूरवाडी व अष्टे 


| | | 


नावजीराजे सुभानजी राजे मालोजीराजे 
जळ 
राधोजीराजे संताजीराजे भागुजीराजे म्हालोजी आकोजी 
उ्फं 
महादजी राजे. 
पिराजीराजे बाजीराजे 
मानाजीराजे वाजोजो. वबंण मधोळ जहागिरोवर 


वर नमूद केलेल्या सनदेतील जी वंशावळ तयार होते त्या व्यतिरिक्त जी नावे या वंशावळीत दिलेली 
आहेत, ती नावे हा लेख पुर्वी देताना आमच्या दप्तरात जुनी अज्ञी जी वंशावळ तत्कालीन होती, त्यावरुन 
दिलेली आहेत. व ती देताना याच लेखाच्या प्रस्तावेत मुधोळ इतिहासात माळोजी वडील होता व तो जिवंत 


राहिला म्हणून आदिलडाहाने त्यास बोलावून आणून सरदारकी दिली असे मुधोळकर इतिहासात म्हटले 
आहे. या ठिकाणी मालोजी घोरपडे यांच्या पदरी असलेला पर्शियन इतिहास-- (बखर) कार म्हणतो या 
ठिकाणी इतिहास लेखक व इतिहास लिहून घेणारे मालोजी घोरपडे यांची माहिती एकांगी दिसते. असे मी 
हा लेख १९४२ साली दिला, त्यावेळीच नमूद केलेले आहे. 


मुधोळ घोरपडे घराण्याचा इतिहास लिहिताना त्यांना काही कागदपत्रे उपलब्ध नसली पाहिजेत व 
जरी उपलब्ध असती तरी त्यांनी त्यातील साधक बाधक गोष्टींचा विचार करुन त्याना अगर त्यांच्या विचारात 
पोषक असतील अशी कागदपत्रे प्रसिद्ध केळेली असली पाहिजेत. ते कसेही असो, निव्वळ मुधोळच्या 
घोरपडे घराण्याचा इतिहास व त्यात प्रसिद्ध झालेली कागदपत्रे वंशावळ हाच काही अंतिम निर्णय 
बदलण्याइतका सबळ असा आणि उपलब्ध असलेला पुरावा देण्यासारखा आहे तो असा, आकोजी पुत्र 
पिराजी पुत्र मालोजी राजे घोरपडे, मुधोळकर यांनी सरकारात याद दिली व यात आमचे चुलत चुलते 
वाजोजी घोरपडे देशमुखी वतन अनुभवू लागले असे म्हटले आहे. तसेच शिवचरित्र साहित्य खंड ८ मध्ये 
नांदगाव घोरपडे देशमुख यांच्या सनदेतही वाजोजी यांच्याकडेच देशमुखी असल्याचे आहे. आजचा कागद 
सातारा जमाव दप्तर स. न. न. त्यातील ७५१२(१) नंबरचा कागद आहे, त्याची नक्कल मी समक्ष दाखवित 
आहे. 


शिवचरित्र साहित्य खंड ५ पान १६२ लेखांक ९२१ हा इ. स. १६५४ साली भाडळे संमत कोरेगाव 
येथील पाटीलकीचा अस्सल महजर छापलेला आहे व त्या पाटीलकीचे मालक वृत्तकथक खंडोजीराजे व 
अंबाजीराजे विन नावजो राजे घोरपडे मोकदम भाडळे संमत कोरेगाव गा मजकूर यांनी टाणीयात येऊन 
माळून केले जे मौजे (मजकुराची) पटेळगी आपले (वडील) वडिलांचे मिरासी आपले वडील पणजे 
कान्होजी व नाळजी व येकोजी व सोमा चौघे भाऊ यामध्ये नालजीस देवाज्ञा झाली. कान्होजी, येकोजी व 
सोमा हे तिघे भाऊ भाडळ्याचे पाटिलकी करीत होते, त्यास पटेलगीच मुतालिकास ठेऊन तिघे भाऊ 
चाकरीस गेले, तेथे कान्होजी दुखणे पडोन मोजे मजकुरास येऊन देवाज्ञा जाहले, त्यावरी येकोजी व 
सोमाजी हे दोघे चाकरी टाकून पटेळगोस आले. पान १६३ 


पुढे पान १६५ मध्ये याच महजरातीळल वरील खंडोजी राजे व अंबाजी राजे आपली वंशावळ देताना 
ती अशी देतात. कान्होजी, त्याचा लेक पदमोजी तोही थोड्याच दिवसामध्ये मयत जाहाला, त्याचा लेक 
जावजी“ आपले बाप मौजे मजकुरासे येऊन आपले मिराज्ञीचे जागा म्हणऊन सेतवाडी कुणबावा करुन 
होता, त्यास लेक सहा जण बि-तपसील. 


क्क 


कान्होजी  नालजी येकोजी सोमा. 


पदमोजी 


नाऊजी 


हह ुरडअ्  ॒ड डड ॒आ]यिाबययशशााआआय 


नेगोजीराजे  विठोजीराजे तुकोजीराजे खंडोजी राजे बाजीराजे भंबाजी. 


मराठ्यांचे इतिहासाची साधने १७२३ 


नेगोजी, विठोजी, तुकोजी, खंडोजी, बाजी, अंबाजी, यामध्ये हे नेगाजी व तुकोजी दोघे भाऊ 
पहिळेच मयत जहाले होते, त्यावरील आम्ही चवघे भाऊ विठोजीराजे, खंडोजीराजे, बाजीराजे, 
आबाजीराजे ऐसे दिवाणीचे चाकरी करू लागले असा मजकूर आहे व पुढे ओळ १३ नंतर याच महजरात 
म्हटले आहे. 


या वरुन संकराजी दत्तो हवलदार व गंगाजी नाईक देसाई १॥ म गावगना पटेल व हकजवार 
गोत याचे मनास आलेले मिरासी ००० चे नव्हे. उखाईस पटेलगी निसबत नाही. पटेळगी मिरासी विठोजी, 
खडोजी, बाजी, अंबाजी राजेघोरपडे याचे वडिलाची होये. उखाई ठाकूराचे निसबतीची तीत पटेलगी संबंध 
नाही, यैसे जहाले. या महजरावरुन खालीलप्रमाणे वंशावळ तयार होते. 


अशा तर्‍हेची वंशावळ ही खरी वंशावळ तयार होत आहे व त्यातील वतनाचे वृत्त कथक खंडोजीराजे 
व अंबाजी राजे बीन नावजी राजे घोरपडे हे आपले बाप आजे, पणजे निपणजे कोण होते तसेच आपले बंधू 
कोण कोण होते हे सांगणे इतके सुज्ञ व सरकार दरबारात वागलेली व मोठ्या हुद्द्यावर वागलेली मंडळी 
होती. सर्वसाधारण मनुष्यसुद्धा आपले बाप, आजे, पणजे कोण हे सांगू शकतो. तसेच आपले भाऊ कोण हेही 
सांगू शकतात यावरून तत्कालीन अस्सळ कागदपत्रावरून व तत्कालीन याच घराण्याच्या पुरुषांच्या 
सांगण्यावरून तयार होते. ती पहाता तसेच सन १८६९ साली प्रसिद्ध केलेला इंग्रजी ग्रंथ मुंबई गव्हमेंट 
रेकॉर्ड मेमोयर ऑफ दि स्टेटस्‌ सदर्न मराटा कंट्री या पुस्तकात दिलेली मुधोळ घराण्याची वंशावळ पाहता 
महजरातील वंशावळ व ही एकच आहेत, असे दिसते. फक्त महराजामध्ये पदमोजी म्हटले आहे व या 
पुस्तकात पुन्नाजी म्हटले आहे. ही इंग्रजी उच्चाराची चूक असली पाहिजे. जसे बॉम्बे (मुंबड) (खरबी 
खडकी) कॅलकट्टा (कलकत्ता) 


सन १८३२ साली मुधोळ दरबारने आपल्या घराण्याची जी हकीकत वंशावळ देऊन इंग्रज कंपनी 
सरकारला यादीने कळविलेली आहे. त्यातील वंशावळ अशी : 


मालोजी घोरपडे. 


| 


नाबजी 
॥ ,. | "पृ "ण"्ष्ण्णषण्ण - | 


बाजीराजे अंब्राजीराजे खडोजीराज विठोजीराजे राणोजी 


मालोजी. 


यात जावजी म्हटले आहे परंतु नावजी असे पाहिजे, कारण ती मोडी वाचनाची चूक दिसते. मोडीत 
नाव जा ही अक्षरे सारखीच असतात, म्हणजे जाची गाठ पोकळ वना ची गाठ भरीव. 


ही वंशावळ पाहताही बाजीच्या वडिलांचे नाव नावजीच आहे, प्रतापराव असल्याचे दिसत नाही. 
तसेच नावजीस ५ मुले दाखविलेली आहेत. परंतु ती सहा पाहिजेत तसेच सहापैकी एका मुलाचे नाव 
राणोजी असल्याचे आतापर्यंत कोठेच आढळलेले नाही. तसेच नावजीच्या वडिलांचे नाव मालोजी म्हणून 
दिलेले आहे, ते चूक आहे, तर नावजीच्या वडिलांचे नाव पदमोजी होते, हे मुधोळ दरबारास माहिती नाही. 
तसेच ही याद कंपनी सरकारला देताना मुधोळच्या जुन्या दप्तरात सापडलेली ती मुधोळच्या इतिहासात 
पान १५६ वर छापलेली वंशावळ ती जर अस्तित्वात असती तर १८३२ साली जी याद कंपनी सरकारला 
दिली त्या यादीतीलच नावजीचा बाप मालोजीसारखा चुकीच्या नावाची याद न देता. दुसरी १५६ पानावर 
दिलेल्या वंश्ावळीतील प्रमाणे नावजीचा बाप पिलाजी म्हणून हेही नाव चुकीचेच आले असते. म्हणजे 
बाजीचा बाप प्रतापराव, त्याचा बाप पिलाजी, त्याचा बाप चोलराज अशी या घोरपडे घराण्यात जन्मास न 
आलेल्या इसमांची नावे या वंश्ञावळीत येऊन ती एक मुधोळच्या घराण्यातील जुन्या दप्तरातील अमुल्य ठेवा 
म्हणून अस्तित्वात असलेली बनावट नावाची वंशावळ नक्कीच त्या यादीत दिली असती. म्हणजे १८३२ साली 
आपल्या घराण्याचे पूर्वज कोण होते, कोण उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आले, कोणी वतन व जहागिरी संपादन 
केली, याची फारज्ली माहिती मुळात या मुधोळ घराण्यातील राजवंश म्हणून वापरण्याच्या इसमास असल्याचे 
दिसत नाही. तसेच वरील १५६ पानावर दिलेल्या वंशावळीतील नावे मालोजी बाजी प्रतापराव पिलाजी व 
चोळराज ही नावे घाळून ती वंशावळ मुधोळचा इतिहास लिहिण्याच्या वेळेसच केळेली असली पाहिजे. 
१८३२ साली दिलेली यादी सोबत जोडलेली आहे, ती याद मी इनाम कमिशन ऑफिसमधून आणलेली 
आहे. 


शिवचरित्र साहित्य खंड ८ पान ८५-६ भारत इतिहास संशोधक मंडळ त्रैमासिक वर्ष ३२ यात 
घोरपडे यांची वंशावळ दिळेली आहे. त्यात बाजीचा वडील नावजी हाच दाखविलेला आहे. 


तसेच शहाजीराजे व या घोरपड्यामध्ये इ. स. १६५२ मध्ये झालेला शर्तनामा प्रसिद्ध केळेला आहे व 
हाच शर्तनामा मालोजीराजे शाहाजी महाराज या पुस्तकात पान ५१४ मध्ये छापलेला आहे, तो असा. कारणे 
राजश्री बाजीराजे व अंबाजी नावजी राजे घोरपडे गोसावी, यासि महाराज राजश्री शहाजी राजे भोसले 
जोहार लेहून दिल्हे शर्तनामा ऐसाजे. हा शर्तनामाही पाहता बाजीराजे व अंबाजीराजे यांचे वडील नावजी 
यांचे नावाचाच उल्लेख केळेला आहे. बाजीचे वडील प्रतापराव असल्याचा उल्लेख नाही. मात्र मुधोळ इतिहास 
तक्रार केळे की, मुधोळची वाई परगण्यातील गावे व किल्ले आणि कऱ्हाड परगणा यातील निम्मा हिस्सा 
पुर्वीपासून माझा असता हल्ली चोलराजाचा नातू प्रतापराव घोरपडे याने सर्व गाव व किल्ले जबरदस्तीने 
आपल्या ताब्यात घेतलेले आहेत. अज्ञा तर्‍हेचा फर्मानाचा आशय आहे. व या फर्मानात बाजीचा वडील याचे 
नाव नावजी न उच्चारता प्रतापराव हे उच्चारळे आहे. सन १६३७ साली जर बाजीचे वडिलाचे नाव प्रतापराव 
होते तर १६५२ साली वडिलांचे नाव नावजी हे शहाजी महाराजच म्हणतात. यावरुन त्या फर्मानाबद्दल संशय 
जास्तच दुणावतो. 


शिव भारत अध्याय १२ श्ळोक १६--१७--१८ यामध्ये बाजी राजे घोरपडे यांना कोण कोण भाऊ होते 
हे नमूद आहे. त्यात मानाजी हे बंधू म्हटलेले आहे. परंतु ते बंधू नसून ते पुतणे आहेत. व ते बाजीचे खंडोजी 
नावाचे बंधू त्यांचे ते मुलगे तसेच मागे खंडोजी घोरपडे यांना कसबे, आष्टे वगैरे गावची सनद हिचा उल्लेख 
केलेल्या खंडोजीचे ते वडील होत. 


अथ खंडजिता चाबुजिता मानजिता तथा, 
सहितो बंधुमिश्रान्येः सैनिकेश्च समन्तताः॥१६॥ 
चंद्रहासधरेश्वापधरे प्रासधरेरपि' 

अग्निर्यत्र धरेश्वक्रधरेश्व पुरुषे वृत्ति ॥१७॥ 
घोरकर्मा घोरकटो बाजराजो महाभुजः' 

वाढवो असवत्नरच वाढवमग्निरिवापरः ॥१८ शा 


नंतर खंडोजी, अंबाजी, मानाजी बंधू, तसेच इतर सरदार आणि तलवारी, मनुष्ये भाले, बंदुका 
आणि चक्रेही धारण करणारे ज्यांचे भोवती आहेत, असा घोर कृत्य करणारा महाबाहू बाजीराजे घोरपडे वगैरे 
माहिती देताना बाजीना खंडोजी, अंबाजी वगैरे बंधू आहेत. तसेच पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिरात याच 
घोरपडे यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे व चबुतर्‍यावरही दीपमाळ बांधणाऱ्या बाजीराजे व त्यांचे बंधू 
यांची नावे शिलाळेखात दिलेळी आहेत तसेच मजकडे असलेल्या अनेक पत्रातही नावे आहेत. तसेच 
शिवकालीन पत्रसारसंग्रहामध्येही नावे आहेत. असे असताना मुधोळच्या इतिहासात नावजीचा उर्फ 
प्रतापरावाचा मुलगा फक्त बाजीराजे हाच एकटा दाखविलेला आहे. परंतु नावजीला एकंदर ६ मुले होती हे 
वर नमूद केलेले आहे. मुधोळ इतिहासात पा. नं. २२८ वर प्रतापराव या नावाचा उल्लेख आहे व त्याची छत्री 
चेळेवाडीत आहे, असे म्हटले आहे. ती छत्री मी पाहिळेली आहे व त्यावर नावजी हेच नाव शिलालेखात 
खोदलेले असे दिसते. यावरून अनेक प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध कागदपत्रात व माझे संग्रही अद्यापही काही कागद 
आहेत, त्यात बाजीच्या वडिलांचे नाव नावजीच आहे. प्रतापराव या नावाचा एकाचाही उल्लेख नाही. 
प्रतापराव फक्त मुधोळ इतिहासातच दिसतो व त्याला नावजीही म्हणत होते. नावजीचा बाप व आजा यांची 
नावे जी मुधोळ इतिहासात दिळेली आहेत, ती एकंदर पुरावा पाहाता बिलकूलच विश्वासास पात्र नाहीत. 
इतकेच नव्हे तर त्या नावाची फर्मानेच चुकीची आहेत. 


भारत इतिहास सं. मंडळ शिवचरित्र साहित्य खंड ५ लेखांक १२१ पाहता इ. स. १६६२ जुले, ३० 
मध्ये अंबाजी राजे घोरपडे यांचे पुत्र कृष्णाजी राजे घोरपडे यांसी आंतू कोंडो देसाई आपले आपले देशमुखीचे 
मिरास पत्र दिले त्यावेळी हजरमजालसी म्हणून अंबाजी राजे घोरपडे हजर होतो. परंतु मुधोळ इतिहासात 
पान २३३--२३४ मध्ये बाजीचा बंधू अंबाजी इ. स. १६५६ साली मोंगलांच्या झालेल्या लढाईत पडला म्हटले 
आहे. ते चुकीचे आहे. याच अंबाजीचा नातू हणमंतराव व पणतू कृष्णाजी या बापलेकांना सरंजाम ६ लाख 
होनांचा करून दिला आहे, पहा शिवचरित्र साहित्य (खंड ५) राजारामाची दिल्लीन्द्रपदप्राप्तीची इच्छा व 
योजना लेखांक ७६० त्याश्रो मावजी पारसनीस सनद पत्रे पान १७७ ते २३ हणमंतराव कृष्णाजी घोरपडे 
देशमुख यांना इनाम गावची सनद आहे. माझ्या जवळही एक हणमंतराव घोरपडे यांना दिलेल्या इनाम 
वतनाच्या सनदेची नक्कल इनाम कमिशनमधून घेतलेली आहे. ती आपणास समक्ष दाखवित आहे. 


मुधोळचा इतिहास पान २४० वर बाजीराजे यांच्या मृत्यूची हकीकत आहे व ती १६६० साली 
घडलेल्याचे म्हटले आहे. परंतु हा मृत्यु १६६४ साली अगर त्यानंतर घडलेला आहे. या वेळी बाजीराजे याची 
दोन्ही मुले लहान असून, ती मेवाडात दहीसर गावी आपले आजोळी होती व तेथून ती आणली. बापाची 
जहागीर त्यांना दिली असे म्हटले आहे, तेही खरे नाही. बाजीराजे घोरपडे यांच्या मृत्युच्यावेळी व त्या 
अगोदर ही मुले लहान नव्हती. कारभार पहाण्याइतकी व युद्धात भाग घेण्याइतकी मोठी होती. तसेच दोन 
मुले नसून ३ मुले होती. मालोजीराजे घोरपडेपेक्षाही वडील मुलगा नावजी नावाचा होता. तो बाजीच्या 
हयातीतच इकडे स्वराज्याकडे होता व तर्फ साताऱ्याची देशमुखी व नांदगाव तासगाव गावची पाटीलकी 
करीत होता. (पहा शिवचरित्र साहित्य खंड ८ पा. ७५ वरील वंशावळ व लेखांक ७४ या सनदेतील वंशावळ) 
तसेच दुसरा मुलगा मृत्युसमयी लहान नव्हता. मालोजी इ. स. १६३० सालीच मोठा होता. भा. इ. सं. मंडळ 
ऐतिहासिक फारसी साहित्य खंड १ लेखांक ६७ वार्ड येथील थिटे व मालोजी घोरपडे. 


तसेच मालोजीचा धाकटा बंधू संकराजी हेही इ. स. १६६५ साली झालेल्या युद्धात कामास आले 
(मुधोळ इतिहास पान २४० पहा) यावरून बाजीच्या मृत्युच्यावेळी त्याची मुळे लहान होती. तसेच दोनच मुले 
होती. ते खरे नसून तीन मुले होती व ती मृत्युच्यावेळी मोठीही होती, हे सिद्ध होत आहे. तसेच माझ्याकडे 
एक जुनी अश्ञी आमच्या पूर्वजांनी १५०--२०० पूर्वी केलेली वंज्ञावळ आहे. त्या वंशावळीत तीन मुले 
दाखविलेली आहेत. तसेच मुंबई गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड मेमोयर ऑफ स्टेट सदर्न मराठा कंट्री यात मुधोळकर 
घोरपडे घराण्याची वंशावळ छापलेली आहे. त्यात तीन मुले आहेत व मालोजीपेक्षा मोठा मुलगा महालोजी 
हा दाखविलेला आहे. तो महालोजी व शिवचरित्र साहित्य खंड ८ लेखांक ७४ मधील व वंशावळीतील 
नावजी ही एकाच मुलाची नावे आहेत.तसेच आपणापुढे या सर्व घोरपडे घराण्यांच्या शाखा व त्यातील 
ऐतिहासिक पुरुषांची नावे कळण्याकरिता एक वंशावळ सगळ्यांना पाहण्याकरिता ठेवीत आहे व त्या 
वंशावळीतील पुरुषांच्या नावाचा प्रत्येकाचा एखादा तरी कागद माझ्या संग्रही आहे. तसेच काही कागदे 
प्रसिद्धही झाळेली आहेत. यावरुन पाहता मुधोळकर घोरपडे घराण्याचा इतिहासातील काही फर्माने व 
वंश्ावळीतील नावे चुकीची आहेत. त्या इतिहासप्रेमी मंडळीस व संशोधकास या दृष्टीने विचार करण्यास व 
संशोधन करण्यास जरूर ती संधी निर्माण होत आहे. तसेच मुधोळकरांनी आपल्या पुरती वंज्ञावळ ती 
संशयीत अज्ञा पुरुषांची नावे घाळून प्रसिद्ध केली असल्यामुळे खऱ्या वंशजांच्या नावाची त्यांच्या पराक्रमी 
पुरुषांची हे कोणाचे कोण कळणेही अवघड होऊन बसले आहे. उदा. हणमंतराव कृष्णाजी घोरपडे व 
कृष्णाजी घोरपडे या बापळेकांना छ. राजारामाने एवढा मोठा सरंजाम दिला व त्यांच्या एवढी मोठी कामगिरी 
सोपविली ते हणमंतराव कृष्णाजी कोणाचे कोण, हे कोणत्याही इतिहास संशोधकाला कळण्यास अवघड 


होते. परंतु या विवेचनावरून त्याप्रित्यर्थ दिलेले पुरावे पाहता ही गोष्ट सोपी होईल, असे मला वाटते. आज 
एवढेच लिहून पुरे करतो. 


-॥१॥15॥5 १६१६600610 ॥॥-६६१५॥ 


($टणॉ$ ॥॥1]51६101,1974) . 


ति(॥ीा१७॥5$ 0001005 ॥ 10५ ७॥॥०॥७8। ७00/80॥॥6७॥$ ॥8 ७०७6५ ऐ॥ ० [8 ७9918 
१७ ॥[5$ 5५8७86109870985 [1)891॥, 888908, 90७ ॥/॥॥॥७९७॥, 01 ॥॥89॥8७< 598 11तक) 900088: (७0॥॥8, 
(९७७, 1000७8099७ 10 ॥॥॥७७१७०0[॥॥ ७ [॥॥&68 [80 ० ७७, ॥७ 00॥॥॥80 10 
॥॥8॥॥(॥॥80, 50" ० ॥5 0/0[॥6/ ॥॥ 59॥08॥,. ॥॥/8॥0००/, ३81५988, 80७ ॥5 ७॥॥७0॥ ०७. 888 //8/6 
8॥[॥॥5[89 [0 (९५5०७ (89 5/859[890॥॥886 809 818608, ॥॥७०/७, ४॥[॥ ॥९०॥8५॥७5, 9॥0 [॥७ 1205585501 5 
॥] 1619908 0 ॥ 1 नघा बा), 501 0 ॥॥8॥७९ 508७809011 ७088 (50००, ?. 13) 


-॥8/9860 ७४ ॥5 5॥0०8७$$॥ 089॥॥॥9५, ॥8 900॥/09॥4१89 10 ॥5$ 0४९५ ॥5$8 50॥68 ४885 
(8५81185 0० ॥॥॥७७॥॥ 900 88, ४७0) 5॥8॥ ॥॥8॥॥॥ 59॥0६॥ ॥80 0800989 ॥ [॥8 10895 ७० 
[900॥६890890, ७॥[॥ ४/॥0०॥ ॥8 ।8/60 [॥0005. ॥/०७[ ण ॥6 [0005 ६0 का$[॥ळल$ ० ॥॥॥७७५॥18॥ ॥[0 
॥58 ॥8॥0७5. 1॥858 ॥७ ७॥/॥॥७७०७ 80009 ॥॥5$ 8008805, ४५0० ॥ 8 ॥[॥8 [॥8 800060 [0 ॥89॥/ [8 
[1॥0५589॥0 ॥॥०॥58 800100 ($. ७. 32). 


8 (ऑ8086 0 काहव 8 झोल जञाल्ाषाण ७/95$ 889809 0॥ [॥8 ४8"/ ७8 0. 868086/, [॥8 
॥)08॥ (»9७॥8| ० [॥8७०॥॥०8७5 0० [8 ०0७॥॥॥/, ५४७० 8000799 [0 ॥6 ॥॥॥0७५॥ ७00९5, 1७ [॥॥0५॥59॥0 
१/89॥5 090९७०55855689 [॥6 ४/१0७॥७ 8801 ० ॥॥॥७७"५॥(, (9१० 900 168॥॥99॥8 (5 . 2. 106) 


॥]॥ 180१08, ॥॥॥७७/॥. 0 8॥ [॥6 88908॥१160868 ७0॥11॥0॥5, ॥0० ७8 ४85 5000) 107 [(४/० 
१885 5॥00859/8॥/. (5. 0. 162). 


-8॥$॥[ ७ी& ॥6७॥[॥0॥05 [॥86 ॥॥0वव[85$, 95 ॥॥७[8॥5७ ० [॥6 ॥0॥0/॥०86 ० ॥॥॥७७५॥ 0 
॥॥६वा, 0७80800860 0" [॥8 ७0९80॥॥6॥ ० [3200090890, ॥(9] [॥॥8 8890851 0७8 ० ॥5 ॥॥७00/. 
(5००णा'5 ॥०७ (8), ?. 32). 


॥७॥॥७(8७6॥॥ (८68॥ए॥/ 5019115. 


89 ॥॥& 189800 ॥ 90७8685 ६ ॥७ 18019 [806 [18 0089988 100॥ [॥8 1811005 889008 
180/8। ७ (७0, ७॥० 89189 0९8 ३8]8७५॥8॥8 ॥ [॥॥6 ४889 134 0 [॥6 (७15880 809. 80 85 ६४ 
980०0॥॥७$ ० ॥5 /8॥/ 89॥/ 9७85086085 ७0 ॥०[ 081009 0 88 ॥॥॥6॥8| [0 [॥8 ॥॥व॥[॥8 ।॥॥5[0/9/, 
॥ ॥8/ 08 0॥७॥४/ 0058"/89, [६ 0108 0 [॥8 0850861085 0 8॥88॥1586॥, 95 50" 0 889008 ॥३80//8!, 
५५१0 ॥80 $&॥60 ॥॥ ॥१७७9५॥ ॥७[७॥॥७० [0 [॥8 ।॥॥॥० ० ॥5 008वि॥805, ॥ 1442, 900 1000०60 [॥6 
3॥॥०॥०9॥॥/ ० [1300090१00 कील 88050/80१. 1॥8 [॥॥॥[७88॥[॥ ॥॥७ ० [॥5 ॥908, १ [)00"9५१०७०/, 
॥९8॥॥१७0 ॥७॥७७566, 800 580 85 [॥6 ॥॥8॥8॥॥॥8, | [॥8 (008016 10 ॥5 9358805 501, ॥] 
30900०8 ० ॥5 00५ 0७80. 008 0 ॥8 व्रा[७&/, ।॥१७॥॥७०७ 5॥]8॥5$886, ०9॥७ [0 [॥6 [280086 800 


8७७860 [8 580०8 ० ॥6 (0 ०. ७8७७, ७१० ०७०1860 ॥७७ ॥॥ [॥6 ७झड[॥ल ठा ॥॥/०09॥00॥ 
८७०॥७॥७॥७ 84 ७॥॥89७5$ ७॥[॥ [॥॥6 [७ ० 3३8]. 808588 ॥890 100 5005; 88|88 ॥13३8|६8, ॥॥ ४५॥॥०56 
॥॥१& 0850800860 [॥6 ॥/५॥७॥०॥९8/ 888; ॥॥७6 5800तील 980 ७॥॥०५ ४8); ॥0॥] //०॥॥०5७७ 15 
(॥0"9७॥/9५/ ० ॥(९9७5$॥; 900 509988 [1१७ ४0०५॥७9७5[, ॥80 93 500 ॥8॥60 8॥059|88, 1॥0॥ ७/१०॥ ६6 
06॥/6०9 8॥ [॥6 8॥0॥5189/5. ॥18 18७ [80 5005; [8 808691 58869 द [38001980॥ , ॥88॥ (२8015, [॥6 
>वघा8| ० ४/॥0०॥ ॥॥8॥001 1898, ४४95 80 80/8 09589, ॥॥०७ [॥6 ॥(॥७ ० ॥॥॥6890१80१॥/ 900 ॥80 8 
|११॥१89७७" ०७०७७७ (॥७०॥ ॥॥॥), ७00 ७850861089 [0 ॥॥5$ 50" 5080888, की8"//9॥/05 8 0॥॥०७9| 
॥॥8॥[॥॥8 ।8808" ॥॥०8/ [॥8 8॥80५॥/ 0॥॥85/. 118 8०५७॥8७७ ॥ [१8 |६8॥8७॥, ॥88॥॥9/ [॥8 ४/॥०॥७ ० णी वां 
10४९५ 1015 [॥8 (0॥8[005॥0 0० ?0008, [0५6७॥७/ ७॥[॥ [॥86 ७ ० [॥॥8 [8[00/ ॥00/ पीठ8& 5वा8 
की ॥ ४४85 ॥ [॥65$86 ५॥8985 शह ॥!5 500 5॥0९8|88 शोव्ा[॥७७ ॥5 ॥॥ 0 नीत ॥७808006 
50९8/899॥. 


(-नड0००8| 5९७०७ ० [॥॥8 ७॥॥०855 0 ॥08 0५ (0७85 ७५॥०७॥७॥6७७५ ॥ ॥-9७000, ८७७प की 
1815, 0998 130). 


ग॥& ७॥0/800॥/8/5 ९/७88 0॥७॥७॥/ 181180 8॥01589/” ल ऐ॥ह्ला' 910850" 80१७8० [॥6 
(3888 50॥॥१8॥७, 8000790 [0 [॥॥७॥18॥॥/ |898॥00, ७५॥॥॥७ ॥७ 889॥॥)॥१88 0४१85, ॥0॥) ॥8५॥७ 
086) [॥6 ॥8 [0 508918 8 0 ॥ 90080, ७0७७) ७/85$ 98860 ॥॥0॥७9५॥8016, 0५ 1858109 8 008 
(0(॥0 [॥6 0०0५ ०89 (080५, ७ घुपषक्षी89. 1॥8/ //७8/8 1285911005 (॥08/ [॥8 8889.80५ 
(90९७॥॥॥७॥, ल ता/880 ॥॥0० */० तांझा ला 1॥11॥65- [॥8 018 0 (९७७०566, 1868 [॥6 ७//88॥8 
॥/७"; [॥8 0[॥७/ ७ ॥॥/०09॥016, ॥88॥ [॥॥8 (७0५७9. 1॥8 9॥0/80॥98/5 9090688 [0 ॥8९8 59॥89॥60 
[॥॥8॥58/65 व 3 /७"/ 889॥४ 081009. 1॥8 [8 ० (/॥]88/001-(00॥1090 ७४85 ००88० 09॥ 0908 0 [॥6 
॥6७॥॥0७/5 0० [॥6 (९७७58७8 19॥0)॥/ ७५ ॥॥6 888800 (95 (|-ाडि0"/ ठा [॥6 ॥/8॥॥व[85 0५ 3. खाकी 
(9. -0॥॥॥ ८काञा ४०1. | ७033, /4. 3 


4 1॥8 ॥९9७5868<व/ ६0 ॥॥४००७0॥९६ //७8 त00"ता ॥१0०8/ [॥6 8889.900॥ ७0४8७॥॥७॥, [6 
10॥॥8/ 0५ [॥8 ॥१०५//९॥5 [॥6 |थ[8/ 0५ [॥॥8 581705 ७008909895 7 8 ताडशीलांञा ७५॥0०॥ 0०॥ 18॥1॥85 
(७७७ ॥७, 09७५ 07 एए"ांला ॥8/ ०9॥ 9४७ ॥0० $$ 90(0/ ॥8950॥; [७6 1७ (७॥0/(80॥॥899/ ॥॥ ]0॥॥७० 
5॥/89|88 //85 008 01 [॥810॥0॥6/. 1॥8 18890 ० [8 |व[७/ 5 [॥॥8 2६81 ० 8 ५॥89५७ ॥७६/ 58108. 


॥॥6॥5 8॥॥8७॥॥० 80000 ० [॥5 909000 ० [॥8 8॥0598 1॥॥४/ 15 [0 ७810० ॥ 9॥ 0॥01॥8| |&[8 
(0॥ 5॥/8॥ 10 ॥॥8॥०॥ ७000089086, ७१860 8089900५9५, ७08७ ॥8 ४५४85 10॥1॥॥0 8 ०06० 0 
॥७ ॥॥७ ० ७01९008. 1॥5 ७७॥॥०७॥$ ७00७॥॥७॥ 5 ॥॥ [8 ॥8॥05 ० (00080 ७॥0॥0998 [0986 
७[॥ 8 ४8७ ॥ए॥॥०७/ ० 7?6॥/59180 090805, [8 9७५ ल/ ७ ९॥॥ला ७॥७)॥ 000880 एण[॥ ०॥७ 


0७00५॥७॥$ ० [18 5896 ॥॥॥७, ०9॥॥०[, 10 8 ॥0॥७॥, 08 9७00॥७[8&५. 1॥6 ।&[[6/ 9॥॥0७60 [0 15 101) 
5॥/॥ ॥8०90॥७॥॥॥७ [8 58/889। 0७9585, ४/॥०७॥ ००॥७॥6७0 [0 ळ"्ळ्वा8 ॥6 ॥॥७७व[७ ॥०$[॥७/ 
08//88॥ [॥8 8॥0॥5185 800 ७॥0॥08085. 0 800880॥॥॥७ [0 8550898 ॥ ७/ 0०॥॥0 ०७ ठा 
॥॥8॥0॥ [8 059090/9॥966 ० ॥15 809900॥१७ ॥७ 0॥[(॥७5 0 [॥6 २8[॥8॥5 ० 880७ ७५0० ॥018 [॥86 
१/०५॥॥७ (9 ॥ 5५9७०00.  [॥॥॥5 ॥॥॥७ ॥॥8॥० ७010009968 15 3000855809 0 5॥/9| 985 80 89५8। 900 
॥॥७ ॥8/8 0886) 008 0 [॥6 ७8885 ॥09185 ० [॥8 ॥9॥ 5908 0. 1॥8 8७४ ॥85 ॥(0॥ ६0 
88४ 0871089 00॥ [॥॥६8 ॥॥6 0० 188, ७००9990918 ०७०॥8॥७० ७४ ॥६& ॥॥95$ 0० 8॥80॥/ 800 ॥ ।$ ॥॥15 
0॥५॥898 ॥० 01॥/ [0 08 8९०५5७0 1071 ७७0०॥॥॥9 ॥॥७॥॥७ (॥8 008/59108 ० 8 5५0७०), 0७ [॥8 
७8 ० [॥81॥1॥/ 15 ७60 [0 ॥8/6 ॥/॥०/09॥08| (ठे 1४ 18008 ० 0868०0०9९5 88181) ॥2॥1-०॥१५-॥ 
॥5 ॥880 0" 0008591005 ० $्[8. 1॥5 18॥॥॥/ ॥819 1000 [॥8 /॥0॥ 5080 00/8॥॥॥१७॥ [॥8 10॥00॥॥७ 
७$[॥०[5, ४2. 


२88988 ॥/॥५॥७॥०| 
») 0९9७५ 
») 3000668७९8 1३5.100,000 


»» ४0०॥0७५86 


») ॥॥80॥8॥९00 
१॥॥॥ली ॥॥७19॥)॥/ 8॥]0०४5 [0 [॥॥5 ०89 ॥॥०७७/ [॥॥७ 8॥[5॥ ७0४8॥॥॥७॥. 


[30॥॥१७ [॥७ ॥७9॥ ० ॥8 389985 0. छावा ७/8 ॥७९६/ ॥[॥8 ०. [॥6 ॥॥॥ताठ| 3१898; ॥॥8 ॥5 
॥5[89॥08 ४/७ ॥॥७ 15 ॥॥ [॥86 ०958 ०७ 5॥8॥₹0१| ॥३8]8. /॥० |०॥6७ ॥ [॥8 0५5७७ ० ३89॥0०08 12908 ॥॥) 
[0 ७, ५४॥७8 ॥8 ७80. 0० [5 90010 0०॥७/ 90०0 ्षी00809 5005869५6४ ॥6 ॥80 8 580) 
9855190860 ॥॥॥ ० ॥३5.250000 100 [॥॥6 ॥॥[॥[818108 0 06/5 ॥0/58, 00 ७५७०७ ७/85$ ॥880॥॥७ 0४ [॥6 
॥[8 8890. ॥[ 15 [॥॥8 ७॥08 ० [5 8॥॥४/ व ॥5 [3805008 88[वा85 88 ७8॥/80 10॥) [॥8 ॥«॥७$ 0 
88७, 0७ वा ॥[ ॥8/8/ ॥808/86०9 ७50॥08। 50५0७७०॥॥0॥ 9॥४/ 500589७५७6 ॥७॥॥8/5. 


॥॥8 18॥॥/ 8150 ॥७ [॥6 [)85॥0॥0॥॥.॥ ०७. वावा कोल [॥6 [॥॥868 ५॥8१9५७59 ० ॥६॥०५७ रक्षा 
5ब्नॉ88, (<९००॥७* र्व ९०७98५, 5. 3000 800 20550, लि (वणावा8९, ७9॥॥७ 0७0१. 


(56001 0४ 018581 ॥॥8॥8[॥॥8, 58185, ४0७1. ॥0. 667) 


॥१ 8 ॥09[0॥०89। 5९७9 ७ ॥॥४००७॥०6 0080 ॥0० ७४ ॥. ७0॥859॥ [200॥00080, [७8 ॥/॥७॥॥७॥ व 
६ 31808, 10॥0९॥॥१७ 8०00७॥ ।|$ 9५४७॥ ० [8 0५8॥/७ (08//68॥ ॥॥8॥०0॥ 810 (७0५0॥0 180) :-- 
"|॥७॥०७8 ॥8० 10७५ 5015, ॥6 80868 ल ७४॥0॥ ॥8॥60 ७00॥0 ३80, ४85 ७७५ 09॥0 ० ॥॥1|॥५. 
(018 ५8४ ॥8 8५५७560 ॥5 वि]७/$ 0855901 1078 ॥॥०७/89580 8॥00/8॥०8 ० ७41 107 ॥15 110158, 


५५00 ॥5 शि७/ 815860. "शॉ 9 50810 ॥8॥8॥<, ॥॥ |७58, वा. ॥. ४/0५॥॥8 08 ॥0/8 ॥0॥0५॥॥9०॥६ 10 8 
॥॥ळ 8 छाःतवा (0 88] ॥5 ॥0०585 (७886 ण [॥॥8 50०ात एक्या [0 65860७0 00 ॥ ७७9 
9015. (७000 1३80 ५१० ४/85$ ॥0०[ ६ (॥५/०॥४ 50॥ ० ॥॥5$ वि॥७/, [00 [8 ४/0०/85 ॥॥ 891858, 
180 [0०/8॥/05 ॥॥॥/७७/90890 800 8889 [॥॥७ 58008 ० [॥6 ॥१॥29॥), /७५/॥७/७ ॥8 5007 015[1॥॥9५151180 
॥॥७ 810 0७8169 11 |89॥8७७ [18 ताडातला 281868. ।18 080 9000 ५.0. 1770. 

(॥७॥० ० [॥8 885 0/ ७901. १५/0 ७/. //७७. ०७ ०॥ ७.159). 


*कुमठे हा गांव मालोजी घोरपडे यांना ४ रबिलाखर तिसा मबैन मयार्वे अलफे (२१-४--१७७९) रोजी 
इनाम मिळाला. 


र. नंबर सातारा को. स्पेशळ आ. नंबर ३०९ नि तता एकोणीस 


१८५२ 
४५३५ 
१०004 १९--११-१८६१ 
४४ 
नकलेस काम मिळाले 
३०--९--४४ नकलेस अर्ज आला ता. माहे. सप्टेंबर सन 
व ता १५--१०--४४ २३ १९४४ 
वगा -_-5---2९ व्ही. आर. एस. 
परयंत दिपवाळीची रेकॉर्ड किपर 
सुट्टी व काम मोठे नकल तयार त २३ माहे आक्टोंबर 
व जुने असलेमुळे सन १९४४ 
उशीर झाला आहे. व्ही. आर. एस. 
रेकॉर्ड किपर. 
नक्कल अर्जदार मी कुलकर्णी वकील 
समक्ष दिली चोवीस आक्टोंबर सन 
व्ही. पी. ने पाठविली २४ १९४४ 
व्ही. आर. एस. 
रेकॉर्ड किपर 
श्री आमीनी नि 
४७ 
( निशा २ 


अदालत सरकार श्रीमन्‌ महाराज राजश्री 


छत्रपती स्वामी-- १ 


४५ 
पंच-------- 
बंद राद्र 


फेसला नामा विठो लक्ष्मण कासी आमी पंढरपूर पांच ठाणे कासेगांव सुभा खमस आबेन मयातेन व अलफे 
राज शके १७१ शके १७६६ क्रोधी नाम संवत्सरे सन १२५४ फसली हुजर नंबर ३६८१ सन सलास आबेन गा 


वादी, कृष्णाजीबीन शाळी-- प्रा दिमहिपतराव बीन 
ग्राम व नारायणराव बीन खंडेराव घोरपडे राहणार 
-“्ण्कासीराव शिंदे व बहादुरवाडी पेटा मा 
संताजी बीन सुभानराव घोरपडे 


देशमुख तर्फ वाळवे पेटा मा 


फिर्याद त मा चे देशमुखी वतन संबधे हक इनाम व मानपान कानु कायदे सुद्धा दावा रू. ९००० त्याचे 
दसपट दावा ९०००० रू. 

या मुकदम्यास वादी तर्फे मुखत्यार बहीरा गोपाळ कुलकर्णी बोरगावकर हजर प्रतिवादीतर्फे मुखत्यार 
येशवंतराव माहदेव मंडुरकर गैर हजर आणि चौकडी सुरू अर्जाची तारीख १५ नवंबर सन १८४२ इसवी ठाणे 
मजकुरी दाखल तारीख १९ दसंबर सन १८४२ ई॥ नि १ अर्जातील मा असीजे तर्फ मा चे देशमुखीचे वतन 
मुळ पुरातन शिंदे याचे त्याणी आम्हा घोरपडे यासी पाठीराखे भाऊ करून घेतले त्या दिवसापासुन आम्ही 
सिंदे व घोरपडे उभयता देशमुखीचे वतनाची वहिवाट सनसित खमसैन मया अलफे पावेतो आम्ही उभयता 
सिंदे व घोरपडे करीत आलो ते वेळेस मलजी बिन हंगोजी माने वाणी याने आम्हा उमयता बरोबर खटला 
करीत होतो, तेव्हा पेशवे सरकारातुन मंत्री कडेस चौकसी सांगितली त्याची चौकसी करुन दिव्य श्री कृष्णेत 
जाले आम्ही उभयता खरे जाहलो काणी खोटा ठरला त्यावेळेस आम्हास सरकारानी हरकी देऊन वतनाची 
वहीवाट करावी म्हणोन सांगितले त्यावरून आमचे वडील फिरंगोजी सिंदे व खंडोजी घोरपडे यानी हरकीचा 
ठराव करून घेतला आणि ऐवज देऊन मोकल चिठी घ्यावी, याप्रमाणे ठरले परंतु ऐवजाची सोय जाली नाही 
सबब कारकून ठेऊन घरी आले मागे वहीवाटीचे काम सरकारातुन वतन अनामत ठेऊन हरकतीचा ऐवज 
देईतोपर्यंत अंताजी रघुनाथ याजकडे सांगितले पुढे आमचे वडीलास मुरारजी घोरपडे गुतीकर याचे 
बोलावणे आले तेव्हा ते तिकडे गेले मागे महीपतराव बीन मालोजी घोरपडे यास या वतनाचा अधिकार 
नसता आमचे वडील भावाचे वतन म्हणोन नजराण्याचा ऐवज आमचे वडीलानी ठराव केला. त्या अन्वये 
कबुल करुन अनामत शो ऐवज व आपण देऊन मोकला चीठी नाईकजी मालोजी व महीपतराव घोरपडे 
म्हणोन त्री वर्गाचे नावची सन आर्वसितेनांत घेतळी आणि आपणच वतनाची वहीवाट करु लागले पुढे आम्ही 
त्यास नजराण्या संमधे ऐवज घ्यावा आणि आमचे वतन आम्हास द्यावे म्हणोन सरकारची पत्रे आणिली परंतु 
ते मानीता ठेवाईन वहिवाट करू लागले याजकरीता आम्ही अटकाव करु लागलो सबब तीराईताचे ------ 
विद्यमाने मोघम वहीवाट तीघाचे नावान न घालीना ---- नि घोरपडे म्हणोन आंताजी रघुनाथ याणे 
कराबी स्वारीहून आलो म्हणजे तुमचा जाबसाल उलगडुन देऊ याप्रमाणे बोलुन स्वारीस गेळे आमची न्यात 
वानी ते जबरदस्त पुढाव्याने वागुन कारकुन याचे घरचे कागदपत्र जबरदस्तीने नेहळे आम्हास मानले नाही 


दिवस ढकलत आले हाली त्या वतनाश्रीण कांही आम्हाकडेस उत्पन्न चालत आहे. याची चौकी खावंदानी 
कृपाळु होऊन हुजर समक्ष करुन आमचे वतन आम्हास देविणे विशी आज्ञा जाली पाहिजे म्हणोन जाब 
श्रादीची नि ५ तारीख ६ जुलई सन १८४३ इसवींचा त्यातील मजकुर असीजे वादी याणी आम्हावर हुजुर 
फीर्याद करुन अर्जी नंबर ३६८१ दावा रु. ९०००० सन सळलास आवेनसाळलची ठाणे मागे आणिली त्याचा 
जाब देणे म्हणोन आज्ञा त्यास पेडजी हेच सिंदे याणी अर्जी या वतनाबाबत नंबर १०७०२ सन इहीदे आर्बेन 
साली आणली त्यात वतन आपले असे लिहीतात आणि हाली आष्टेकर घोरपडं व आपण उभयता मिलोन 
अर्जी आणली त्यांत वतन सन सित खमसेनमया व अलफे परयंत आम्ही वहीवाट करीत आलो असे. हेच 
वादी लिहीतात. याप्रमाणे दोन अर्जांत दोन मजकूर यावरुन प्रमाण कोणती धरावी सिंदे यानी वतनाची 
वहीवाट कधी केली याची आम्हांस माहिती नाही व शिंदे व घोरपडे मिळोन वहीवाट केली असे लिहितात. 
याची माहीती आम्हास नाही. पूर्वापार वतन आमचे त्याची वहीवाट आम्हाकडे चालत आहे म्हणोन आहे. 


या मुकदम्याची सर्व हकीकत मनास आणुन विच्यार पाहतां वादीचे अर्जातील हासील तर्फमा चे 
देशमुखीचे वतन मुळ पुरातन सिंदे याचे त्याणी आम्हा घोरपडे यास पाठराखे भाऊ करुन घेतले त्या 
दिवसापासुन आम्ही सिंदे व घोरपडे उभयता देशमुखीचे वतनाची वहीवाट सनसितखतसेन मया व अलफे 
पावेतो करीत आलो ते वेळेस मलजीवीन हेगोजी माने बाणी आम्हा उभयतां बरोबर रवट करु लागले तेव्हा 
पेशजी सरकारतुन मंत्री याजकडे चौकशी सांगितल्या वरुन मंत्रीनी चौकडी करुन श्री कृष्णेत दिव्य जाले 
त्यात आम्ही उभयता खरे जाहलो वाणी खोटा ठरला सबब आम्हास सरकारातुन हरकी देऊन वतनाची 
वहीवाट करावी म्हणोन सांगितले त्याजवरून आमचे वडील फिरंगोजी सिंदे व खंडोजी घोरपडे यानी 
हरकीचा ठराव करुन घेतला अधी ऐवज देऊन मोकल चाटी घ्यावी या प्रमाणे ठरले परंतु ऐवजाची सोय 
जाहली नाही सबब हरकीचा ऐवज देई तोपर्यंत वतनाची वहीवाट अंताजी रघुनाथ याजकडे सांगितली 
असता महीपतराव बीन मालोजी घोरपडे यासी वतनाचा अधिकार नसता आमचे वडील भावाने वतन म्हणोन 
नजरचेचा ऐवज आमचे वडीलाचे ठराव अन्वये ऐवज अनामतपणे व आपण देऊन घोरपडे त्री वर्गाचे नावे 
मोकल चिटी सन आर्वसितेनात घेतली आणि वतनाची वहीवाट महिपतराव घोरे आपण एकटेच व रेटाईने 
करू लागले म्हणोन वगैरे आहे. त्याचा जाब श्रादिली नि ५ वा दिल्हा त्यास पेशजी शिंदे याणी अर्जीया 
वतनाब॥ नंतर १०७०२ सन इहिदे आवेन साली आपली होती त्यात बसन आपले असे लिहितात आणि हाली 
आष्टेकर घोरपडे व आपण उभयता मिळोन अर्जी आणली त्यास वतन सीत खमसेन परयंत वहीवाट करीत 
आलो असे हेच वादी लिहितात त्याप्रमाणे दोन अर्जात दोन मा यावरून प्रमाण कोणती धरावी. सिंदे यावरी 
वतनाची वहीवाट कधी केली याची आम्हास माहिती नाही. पुर्वापार वतन आमचे त्याची वहीवाट आमची 
आम्हाकडे चलात आहे. म्हणोन त्याजवरून वादी प्रतिवादी कडून गुन्हेगारीचा जामीन घेऊन नंतर चौकडी 
व्हावयाची त्यास त्री वर्ग वादी याणी आम्ही जादार आमची जातचीटी घेण्याविसी आमीन यास आज्ञा जाहली 
पाहिजे म्हणोन हूजुर विनंतीची अर्जी केली तीजवर हुकुमकी तिघे अर्जदार याचे उत्पन्नाची चौकशी करून 
तीघीच उत्पन्न लाऊन घेऊन गुन्हेगारी बा जात चिठी घेणे म्हणोन नि २० ची अर्जी वादीनी आणली 
त्याजवरून आवल वादी सिंदे उभयता यांचे मौजे कामेरी येथील उत्पन्न रु. २५ आहे व दुय्यम वादी घोरपडे 
यांचे मौजे साखरळे का] आष्टे येथील उत्पन्न आकार रु. ५० आहे. म्हणोन पेटा वाळवे येथील मामलेदार 
यांचे लिहिले आल्यावरून तिघाचे उत्पन्न लाऊन त्री वर्ग वादीची जात चिठ्ठी लिहुन घेतली व शा वादी यानी 
गुन्हेगारीस देशमुखीचे उत्पन्न सतरा गावचे व ईमान गावात ्फमणी आम्हाकडे चालत आहे. यास्तव आमची 


जात चिठ्ठी घ्यावी. म्हणोन वाद दिली नी नि ६ ची त्याजवरून हुजूर विनंतीपत्र लिहिले त्याचा हुकूम 
प्राददीचे उत्पन्न लाऊन घेऊन जात चिठी लिहून घ्यावी. म्हणोन आला त्याजवरून प्रतिवादीस सवाल निह 


३३ चे कागदात जामीनाबद्दल जात चिठी लिहून देऊन तुमचा पुरावा काय तो हजर कर्णे म्हणोन केलेल्याचा 
जाब प्‌श्रादिनी द्यावा तो न देता शादी कडील मुखत्यारी निघोन गेळे त्याजवरुन इकडून पत्रे 
मामलेदारमार्फत पाठविली व हुजुरचा हुकुम मामलेदार यास शा दिस इकडे हजर कर्णेविसी गेला तेव्हा 
भुखत्यार मजकूर हजर जाहले. परंतु जात चिठी लिहून दिल्ही नाही. चार दिवस राहुन मोघम ठेव चिठी 
हजर होतो म्हणोन लिहून देऊन गेले ते पुन्हा हजर नाहीत. म्हणोन आपील प शा आरा दीस बोलविण्यास 
शिपाई पाठविला. ते मुखत्यार हजर होतात आणीखी निघोन जातात. याजमुळे शा शा दीस पत्रे कायद्या प्रा 
फेसल होईल म्हणोन जाहीर केली तथापि शरा खुद अगर मुखत्यार हजर राहून चौकशी सुरु केली नाही व 
वादोनी हुजुर विनंतीचा आर्ज या शरोदी चौकसीस हजर होत नाहीत आम्ही गरीब आमचे फैसल लोकर 
कर्णेविसी आमीन यासी हुकुम जाहला पाहिजेल म्हणोन त्याजवर हुकुम कायद्याश्रा फैसला लौकर कर्णे 
म्हणोन वादीनी हूकुमाच्या अर्जा आणिल्या हे हुकुम शरा दीस जाहीर केले व त्यास बजावणेची पराकाष्टा 
जाहाली ते हजर नाहीत सबब वादीस एकतर्फी चौंकसीबद्दल नि] २८ चे कागदास सवाल सुमारी १५ 
जाहले त्याचे जाब दिल्हे त्याभ्रो पहिळे सवालापासून चार सवाल जाहले त्यात तर्फ «चे देशमुखी 
इकडील इलाखात किती गावची वगैरे गाव आहेत किंवा कसे ते लिहिणे म्हणोन आहे त्याचे जाब दिल्हे त्यात 
तर्फ ६" चे आठरा गाव आहेत त्याप्रोदोन गाव पटवर्धन एलाख्यात सबब तीकडे फिर्याद केली आहे. 
त्याबद्दल दसपट दावा क्र. ८९१५ सदरहु दाव्यात वजा व्हावयाचा म्हणोन आहे व पाचवा सवाल वादी सिंदे 
यास जाहला त्यात मुळ पुरातन तुमचे तुम्ही घोरपडे यास पाठीराखे भाऊ करुन घेतले म्हणोन अर्जीत 
लिहिले त्यास वतन भाऊ कोणते घोरपडे त्याचे गाव राहण्याचे कोणते व त्यास हीसा किती दिला व कोणते 
सन शकात त्यास किती वर्षे जाहाली व वतन भावास कागद तुम्ही काय करुन दिल्हे व त्याजपासून 
दस्तऐवज काय करुन घेतले त्या कागदाच्या नकला असल दाखवून घ्यावा आणि पाच कलमाची उत्तरे 
स्पष्ट लिहिणे म्हणोन आहे त्याचे नावात घोरपडे याची बतन भाऊ करुन घेतले ते खंडोजी घोरपडे याचा मुळ 
ठिकाण माडळे व वतन दिल्हे ते वेळेस विजापुरी होते हाली त्याचा वंश आष्ट्यास संताजी घोरपडे आहेत, 
त्यास हिसा निमे दिल्हा त्यास वर्षे अजमासे दोन सवादोनसे जाहली ते वेळेचे कागदपत्र राजक्रांतीमुळे बहुत 
दिवशी कारभार सबब जवळ राहिले नाहीत. अलीकडे वाणी याचे स्वरल्याबद्दल दिव्य होऊन महजर 
जाहला त्यात दाखला दिलाच हे तो पाहावा. म्हणोन आहे व साहावा सवाल जाहाला त्यात तुम्ही व घोरपडे 
मिलोन एकंदर वतनाची वहीवाट सनसित रकमसेन मया अलफे पर्यंत करीत आलो म्हणोन लिहिले त्यास 
वर्ष ऐशी एकूण नवद सुमार जाहली. त्वावर जप्ती होऊन वाण्याचे खटल्या वा श्री कृष्णेत दिव्य जाहले 
आणि आम्ही खरे होऊन वाणी खोटा जाहला त्यास वर्षे तुमचे लिहिण्यावरुन सन मा रीच दिव्य जाहाले 
आणि नजराण्याचा ऐवज रु. २२००० देणे त्याची तोड जाहली नाही. सबब जप्ती आली म्हणता त्यास 
दिव्याचे अधी जप्ती व्हावयाचे पुर्वी तुमची व तुमचे वतन भाऊ घोरपडे एसी तुमचे दोघांचे वंशाची वहीवाट 
पुर्वी होत असे प्रमाण समजले पाहिजे यास्तव व मागील वहीवाटीचे कागद काय असतील ते हजर करुन 
पुर्वी तुमची वहीवाट होती, असी पुरवणी कर्णे म्हणोन आहे त्याचे जाबात दिव्याचे अधी आमची व आमचे 
वतन भाऊ घोरपडे याची वहीवाट त्याचे दाखल्याचे कागद संताजी घोरपडे याचा रोखा का] वाळवेकर 
मोकदम्यास इहीदे सलळासीन सलासीन मया अलफे सालचा व का] मगूचे पाटलाचेपत्र फिरंगोजासिंदे याचे 
नावचे वसुलाबद्दल मजकुराचे व कोलम्हारास सित असरीन मया अलफे सालचा असे दिल्हे आहेत ते 
पहावेत व पत्रक कागदाचे तपसीलाचे दिल्हे आहे म्हणोन आहे व सातवा सवाल उभयतास जाहला त्यात 
दिव्य जाल्यावर हरकीचा ऐवज दिल्हा नाही. सबब जप्ती जाहाली त्यास प्रमाण काय दस्तऐवस काही 
असलेस हजर कर्णे व वतनाचे वहीवाटीवर याब ॥ च आंताजी रघुनाथ ठेवले असे कशावरुन समजावे यास 
सरकारी हुकुम काय आंताजी पंत नि ण घोरपडे म्हणोन वहीवाट करीत होता. ती जप्ती सरकारची 


कशावरुन समजावी. शादि तर्फे वहीवाटीस जप्तीदार नसलेसु कशावरुन याची पुराव्याचे कागद देवून 
कोणते सालापासून कोणते साळलपर्यन्त जप्तची वहीवाट जाली ते साधनी कागद दाखवून पुरवणी कर्णे 
म्हणोन आहे त्याचे जाबात येविसी मजकुराचे कागद पेशवे याची पत्रे तीन बाळाजी जनार्दन यास मंत्री यास 
व आठरा गावास ताकीद हरकीते ऐवजाब ए मंत्रो यांच्या पावत्या अंताजी रघुनाथ यांच्या नावच्या दोन व 
नजराण्याचा ऐवज शा दिनी दिल्हा तो परत घेऊन वतन ज्याचे त्यास घ्यावे येविसी थोरात वगैरे यास पेशवे 
याची वगैरे तीन एकूण आठ कागद हल्ली हजर केले आहेत व अंताजी रघुनाथ याचे पत्र पिराजी सिंदे 
देशमुख यास आहे ते फेरीस्त लाऊन आलाहिदा दिल्हे आहेत ते पहावे म्हणजे सदरहू सवालातील 
मजकुरावरुन खात्री होईल म्हणोन आहे व आठवा सवाल केला त्यात महिपतराव बीन मालोजी घोरपडे 
यांनी नजरेचा ऐवज देऊन मोकलचिटी वतनाची त्रीवर्गाचे नावे घेतली, ती कोणापासी व ऐवज दिल्याच्या 
पावत्या कोणापासी आहेत व मोकलचिटी कोणते सालात येवून वहीवाट कोण करु लागले ते लिहिणे 
म्हणोन त्याचे जाशात त्री वर्गाचे नावे मोकलचिटी सन आर्वसितेन मया व अलफेचे साली घेतली व एवज 
पावल्याच्या पावत्या महिपतराव बीन मालोजी घोरपडे याजपासी आहेत. व मोकल चिठी पासून तेच एकटे 
वहीवाट रेटाईने करीतात. सदरील कागदाच्या नकला आम्हास मिळाल्या त्या हजर केल्या आहेत 
मोकलचिटीत नावे त्री वर्गाची नाईकजी घोरपडे आष्टेकर व मालोजी घोरपडे मुधोळकर व महिपतराव 
घोरपडे बहादुर वाडीकर यां त्री वर्गाची नावे आहेत म्हणोन नववा सवाल घोरपडे यास केला त्यात श्री 
वर्गाची नावे सोडचिठ्ठी जाली त्यात त्रीवर्ग तुम्ही पाठीराखे वतन भाऊ सिंदे याचे जाला म्हणोन त्री वर्गाचे 
नावे सोडचिठी व्हावयाचा संमंध काय व सिंदे दिव्यास खरे जाळे असता त्यास सोडचिटीत अगदीच गाळले 
हे कसे व खास पाठीराखे वतन भाऊ घोरपडे जाले ते कोणव तेव हे त्री वर्ग तेवेळेस एक ठिकाणी होते. की 
वगळले रा 'तीघाचा होता हे तपसीलवार लिहिणे म्हणोन आहे त्याचे जगात त्री वर्गाचे नावे मोकल 
चिटीश्रा दी याचे वडील महिपतराव येडूरमांजरी मुकामी श्रीमंताची स्वारी होती तेथे सोडचिठी घेतली 
त्यावेळेस आम्हास शा दीचे चुलत्याचे व मंत्रीची पत्रे येणेविसी आली परंतु आमचे वतन आम्ही सोडवून घेऊ, 
यास वतनाचे बोलण्यास संमंध नसता पत्रे लिहिली सबब आम्ही गेलो नाही, त्याचा पेश दरबारी मोठा सबब 
त्याणीच मोकलचिटी सिंदे मालक असता त्याचे नाव न लावीता त्री वर्गाचे नावे आणली सिंदे याणी पाठीराखे 
वतनभाऊ खंडोजी घोरपडे आमचे पुरूष यास करून घेतले, त्यावेळेस नेगळ राहत होता म्हणोन त्या 
तागाईत दिव्यापर्यंत वहीवाट आमचे पुरूषाचीच आहे म्हणोन आहे व दहा सवाल जाहला त्यात नजराण्याचा 
ऐवज घ्यावयाचा त्याबा घोरपडे याणी दरोबस्त वहिवाट आपली ठेवून तुम्हाकडे कामेरीचे उत्पन्न पोटगीस 
ठेविले ते वेळेस तुम्ही ते उत्पन्न घेऊन कसे राहिला आता तुम्हास पंचवीस रु. मात्र काचेरीचे येतात पहिले 
किती येत होते ते लिग एकाच गावचे वसूल हक्कावर सिंध्याची तोड व दुरे वादी घोरपडे तुमचे उत्पन्न एक 
आष्टे कर्यातीवर तोड काढून त्यास ते नेमून ददिले त्याप्रश्‍ू" पावणाडो वर्षे तुम्हाकडे भोग्य चालले आहे 
आणि वगैरे बाकी वतन प्रार्‍दी पावणोशे वर्षे अनभवीत आहेत. मध्ये तंटा बखेडा व वाद व जप्ती हरकत तुम्ही 
काही केली नाहीत. दिलेतीतके घेऊन राहिला आणि आता वतन यावे म्हणता हे कसे म्हणून आहे, त्याचे 
जाबात आष्ठे कार्यातीची देशमुखी तर्फ वाळवे भो नव्हते ती देशमुखी आम्हा'"' नव्हेती देशमुखी संताजीराव 
याचे पुरुषानी पाठीराखे भाऊ जाल्यावर पुढे प्रथम मिळविली आहे, त्यास वाळवे कार्यातीस संमंध नाही. 
प्रादि जबरदस्त आमचे वगेरच वतन अन थक लागले व ऐवज सावकारी दिल्हा आहे तो फिटे तोपर्यंत 
खर्चापुरते घ्यावे असेही बोलत आले सबब देशमुखी दाखल यास तरी उत्पन्न काही असो याकडे कामेरीचे 
उत्पन्नाचा दाखला जबरदस्तीमुळे म्हणोन तसे ऐकोन ठेविला आहे व दुरे गावचाही काही ऐवज घेतला त्याचे 
गावगनास रोख केलेले व पावती ऐवज पावत्याची थानपडे गावची आहे व कामेरीचा हाक आम्हाकडे सारा 
चालणेविसी मंत्री याची गावास ताकीद व प्रा दिस ही त्याच सबबीची पत्रे आहेत. ती पाहावी जबरदस्त 
याजमुळे तेही संबंध पावोदिळे नाही. आम्ही काही शादी पासी ठरवून घेतले असे नाही. शा दि जबरदस्त 


फौजबंद व त्याचा सरकारात पेशयानमुळे आमची दाद लागून इनसाफ जाहाला नाही खटले करीत आलो 
येविसीचे वगैरे कागद फेरीस्तावर लाऊन हजर केले आहेत म्हणोन आहे व आकाराचा सवाल घोरपडे यास 
जाहला त्यात तुम्हास सिंदे याणी पाठीराखे वतनभाऊ करुन घेतले तेव्हा तुम्ही काही सिंध्यास लिहून दिले 
की सिंध्यापासून काही कागदपत्र करुन घेतले असतील त्यास ते परस्परे तुमच्या तुमचेमध्ये काय लेख जाले 
असतील ते हजर कर्णे म्हणोन आहे, त्याचे जाबाबत बहुत दिवज्ली कारभार कागदपत्र होते, परंतू आमचे 
आजे खंडोजी घोरपडे गुतीकडे होते त्याजपासी तेथे कागदपत्र होते ते तिकडे वारल्यामुळे कागद गाहल 
जाहले हाली जवळ नाहीत. वहीवाट करीत आलो त्याआा काही कागदपत्र हजर केलेच आहेत म्हणोन 
सिंध्यानी बारावा त्याप तुम्ही घोरपड्यास वतन भाऊ करून घेतले म्हणोन हिण त्याब ॥ कराराचे कागद 
कसे जाळे असतील ते हजर कर्णे म्हणून घोरपड्यास सदरी सवाल जाहला त्यांनी दंग्यामुळे काही 
कागदपत्र मुळले राहिले नाहीत म्हणोन लिहिले त्याजवरून तुम्हास सवाल की तुम्ही घोरपडे यास 
पाठीराखे वतन भाऊ करुन घेतले त्यास किती हिसा लिहून दिल्हा त्याणी तुम्हास करार कसा ला दिल्हा 
असेल ते मुळचे कागदपत्र हजर कर्णे प्रापदीच्या म्हणात ऐकीले होते की पुरातन आमचे वतन 
ईदलशाईपासून आमची आम्ही वहीवाट करीत आहो वतनास तुमचा समध नाही दिव्य वगैरे तुम्हाबद्दल काही 
जाले नाही व कथीत नाही यास्तव जाब देत नाही म्हणोन प्रापदि म्हणत होते यास्तव घोरपडे कोणते भाऊ 
करून घेतले त्याचे भुलचे दस्तऐवज काय परस्परे झाळे असतील ते हजर कर्णे नसळे कागद तरी वतन 
भाऊ घोरपडे पाटीराखे अष्टेकरच केले अगर दुसरे केले की नाही हे कशावरून केलेले उगेच जबानी 
लिहिता हे कशावरून समजावे म्हणोन आहे त्याचे जाबात पाठीराखे भाऊ करून घेतले हा कारभार बहुता 
दिवसाचा सबब ते बेळेचे कागदपत्र राहिले नाहित मध्ये वाण्याचे आमचे वादा संमंधे दिव्याचा महजर जाहला 
त्यात घोरपडे निमे हिजश्ञास पाठीराखे भाऊ करून घेतले हामम आहे त्या महजरात उभयताची नावे लागली 
आहेत हाली प्रार्‍वादीचे जबानी म्हणे कीइदलशाई पासून पुरातन आपलेच वतन आपणच वहीवाट करीत 
आलो, त्याचा सिध्याचा संमंध नाही. त्यास येविसी महजर वगैरे पुराव्यास दिले आहेत. त्याजवरून लक्षात 
येईल म्हणोन आहे व घोरपडे वादी यास सवाल तेरावा जाहला त्यास दाहाचे उत्तरात लिहिले आहे की 
आम्ही पुर्वीच विभक्त जाहालो मग आमचेच घराण्यात आम्हास सिध्यानी सनरहू देशमुखीचे वृतीचा विभाग 
देऊन वतनभाऊ करुन घेतले असा भाव आहे. त्यास या वृत्तीचा विभाग यापुर्वी तुम्ही कोण कोण भाऊ कसे 
कसे विभक्त होऊन कोठे कोठे राहिला आणि सरदारी किंवा कोणत्या कामामुळे निर्वाह कसे कसे करीत 
होता कारीखते कज्ञी जाहली आहेत त्यात कोण कोणाचे वाटणात काय काय आले त्यात पावृत्तीचा विभाग 
आहे की कसे हे कळले पाहिजे म्हणोन वगैरे आहे, त्याचे जावात आमची मुलठी काप भांडले पुढे विज्यापुरी 
चाकरीस आमचे वडील पुरूष खडोजी घोरपडे व बाजी घोरपडे मुधाळकर मधले व कनिष्ट आबाजी घोरपडे 
बाहादर वाडीस आहेत ते अज्ञा विज्यापुरी सरदारीस होते तेव्हा मुधोळकर याणी मुधालया ज्या हागीर व 
सातारी याची देशमुखी मिळवीली व आमचे वडिल याणी सिंदे याज पासून वाक्‍्तण्याची देशमुखी मिळविली 
व आबाजी घोरपडे याणी कवठे येथील देशमुखी मिळविली त्रिवर्ग चाकरीत एक ठिकाणीच होतो तेव्हा 
एकमेकाचा मजकूर माहित होता व भाऊ सबब वाहदारी येकमेकाची करीत होते देशमुख तेव्हापासून त्री 
वर्गास ही म्हणत होते. ज्याणी मिळविळे त्यानी खाऊन आसावे असे होते त्या प्रो सातारची देशमुखी व 
मुधोळची ज्याहांगीर हली मुधोळकर याजकडे चालतच आहे व ते पाळण्याची देशमुखी आम्हाकडे चालत 
होती नंतर आम्ही आष्टेची देशमुखी मिळविली तेथे राहिलो पुढे बहादुरवाडी करयानी कवठेची देशमुखी 
मिळविली ती कशी गेली ती त्याची माहिती ती गेल्यानंतर करवीर इलाख्यात रोजगार उद्योगी मौजे सावरेड 
येथे राहिले होते. तेथून पेशवे यांचे पदरी चाकरीस राहून होते. त्यावेळेस आमचे व वाणी याचे कज्या तुटक 
होऊन वतन अनामत हरकी बा होते ते प्रादी यानी माझे वडील भावाचे वतन म्हणोन मतलबाने त्री वर्गाचे 
नावे मोकल चीठी आणली आणि हरकीतचा ऐवज भरल्याची सबबन सांगून जबरदस्तीने एकटाच 


वहीवाटीत आहे व बहुत दिवशी कारभार विभक्त पणाचा वगैरे कागद राहिले नाहीत. वडील बोलत आले तो 
म दिला आहे. व त्या प्रो वहिवाटही होत आलीच हे म्हणोन आहे व सवाल उभयता वादीस चकदावा 
जाहला त्यासयाप्रो सदरहु जाब तुम्ही तपसीळ लाऊन लिहुन दिल्हे त्यास पत्यंतर पाहावे आणि तुम्ही 
पुराव्यास कागद दिले त्याचे जाव प्रार्‍दीस विच्यारावयाचे त्यास प्रादी मुखत्यार सुद्धा हजर नाहीत. तेव्हा 
एकतर्फी चौकश्लीवर फेसल करावयाचा जाल्यास कायदेबरहुकुम कायद्याचा कागद लिहून द्यावा लागेल पुढे 
प्रापददी होऊन जाब देऊ लागल्यास सदरी तुम्ही उत्तरे लिहीली याची पुरवणी करावी लागेल म्हणोन त्याचे 
जाबात सदरहु जाब दिल्हे हे कांही प्रत्यंतरावरून व काही कडील वडीली माहिती सांगतीत आले त्यावरून 
दिल्हे आणीखी काही पत्यंतर सापडल्यास पाहातच आहो व आम्ही पुराव्यास कागद दिल्हे त्याजविज्ली 
कायद्याचा कागद लिग देतो म्हणोन व पंधरावा सवाल जाहला त्याचे जाबात दिव्याचे पुरवी आम्ही सिंदे व 
घोरपडे निमे प्रो हमेशा घेत होतो येविशी हीसेवाचा झाडा दिल्हा आहे व अंताजी रघुनाथ याजकडुन कांही 
जप्तीत वगैरे पावले व सिंदे यांचा घोरपडे यांचा वंशपट दिल्हा आहे म्हणोन आहे येणेप्राय उभयतां वादी 
याणी जाब देवुन पुराव्यास कागद दिले ते निशाणीवार ---------- वादी सिंदे व घोरपडे याचे मुलवृत्तीचे 
वहीवाटीचे वर्गरे दाखळ याचे कागद -------- ३ इदलशाहीचे वेळेचे जमीन झाडे मौजे वहे व मौजे 
साखरेल व मौजे कणेगांव एकुण तीन गावचे त्यात सुभानराव सिंदे याचे नांवे जमीन लागली आहे. सदरील 
कणेगावचे जमीन झाड यास सुभा इसने समस समसितमयाचा सन आहे नि] ४०/४१/४२ त्यांच्या नकला. 


१ फिरंगोजी शिंदे व खंडोजी घोरपडे देसमुख ता] बाळलवे प्रा पनाळे यास पत्र सदाशिव चिमणाजी 
याघे सन इहीदे सितन मया अलफेचे त्यांत राघो नारायण माणको माहारूद्र यांस व बाबू आनदराव व 
जिवाजी खंडो याजमध्ये ता मठाचे देशपांडे पणाचे कजीचा लागोन हरदुदाई मुदई हूजुर सरकारात फिर्याद 
आले याचा निवाडा करावया विसी सरकारातुन सुभयाकडे आज्ञा जाहली आहे. त्यास उभयता वादी का] 
मठाचे पांढरीवर साक्षीस व तुम्हास राजी जाहाले आहेत तरी तुम्ही सुभा पुण्याचे मुक्कामी येणे म्हणोन आहे 
त्याजवर सिक्का आहे. त्याची नकल निज्ञाणी ४३ 


१ फीरंगोजी सिंदे देसाईता. वालवे वास पत्र वरमाजी पाटील कसबे मा] याचे त्यात पेक्‍्याचे 
तरतुदीत होतो. तो बाबाजी सिंदे यानी तंटा करुन गेळे. म्हणोन वगैरे आहे त्याची नकल नि] ४४ 


१ फीरंगोजी शिंदे देशमुख ता] वालवे यांस पत्र राघो नारायण देशपांडे ता मजकुर यानी लिग 
त्यात कसबे मजकुरी शेटेना दाव्यात साप्रत आला तो आपली जागा म्हणोन तेथे भेंडे घालतो म्हणोन वगैरे 
आहे त्याची नकल नि ४५ 


१ कसबे वाळवे येथील नंबरास त्याचे कजीया वा कोल ता मतचे देशकानी सन सित असरीन मया 
अलफे. साली दिला त्यात फिरंगोजी शिंदे देशमुख व लाभाजी कोटा दिण देशमुखी ता मठा यांचे नांवे 
आहेत याची नकल नि] ४६ 


१ मौजे बहे येथील थोरात व जाधव याचा पाटलकी बदल कजीयाचा महजर सन खमस असर मया 
अलफे शके १६३७ चे साली त्यास फिरंगोजी बिन बाजी सिदे देशमुख प्रा मा व संताजी बीन खंडोजी 
घोरपडे केगा मा याची बे हुजुरे आहेत व खेरीज वतनदार याची बेहुहुर आहेत नकल नि11४७ 


१ का वाळवे येथील मोकदमास रोखा संताजीराव घोरपडे देशमुख ता] मा सन इहिदे सला सिन 
मया अलफे साली केला आहे त्यात दसया कारणे नक्त रु. दोन व तुपपासरी व वकरा एक व मौल्या लाकडे 
पाठवावे म्हणोन आहे त्याची नकलनि]] ४८ 


१ तर्फ माचे आठरा गावास ताकीद पंतप्रतिनिधी याची सन समस आर्वेन मया अलफेची त्यात गंगा 
जल निर्मळ गंगाबाई सिंदे देशमुख लगमा याचे हकदारी पुरातन चाळत आहे त्यास खलेल करता ज्याप्रोय 
पुरातन हक चालत आहे तोवर प्रो देणे म्हणोन त्याचे नकळेची नकल नि ४९ 


१ ही शव राजेश्री खंडोजी घोरपडे देशमुख ता वाळवे मारफत अंताजी रघुनाथ आलम देशमुख सुमा 
आणि खमसेन व खमस खमसेन मया अलफे जमा एकंदर दुसालवेह आठरा गांवची ३९२९" डरु. शो 
माहल मा खर्च १६०५ वाफी २३२४ ॥- ३ रु. यासी आदा. 


१३१२ 1. डसिदे देशमुख याजकडे वि] रामाजी कृष्ण 


१०१२ खंडोजी घोरपडे देशमुख याजकडे 


येणेप्रमाणे हीशोब रुजू खुद उभयंता मार्तवदंगर जागा अष्टे दस्तुर बालाजी विठल निगा देशमुख 
म्हणोन आहे तीची नकलेची नकल निगा ५० 


११ 


८ फीरंगोजी सिंदे व खंडोजी घोरपडे याचा वमलजी माने कोंडजी माने व गिरापा याने वाणी यांचा 
ता मा ची देशमुखीचे वादाचा निवाडा घनशाम नारायण मंत्री याणी केला त्याचा कागद ५ मंत्री याच्या 
ताकीदी आठरा गावास सनसित खमसेन मया अलफेच्या आहेत त्यात शिंदे व घोरपडे व मलजी माने तर्फ 
मा चे देशमुखीची वाद निवाडा करण्याबद्दल राजीश्री पंतप्रधान याणी सांगितले आहे याज करीता 
इस्लामपूर मुकामी तर्फ मा चे वतनदार याणी दाखला येथान्याय असेले तो सांगावा याकरिता सर्वास 
अणविले असे सभोवार गावही अणविले आहे तरी इस्लामपूर मुकामी येणे म्हणोन रोख आहेत त्या पौ 


१ मौजे येडे निपाणीचे मोकदमीस---------- 


४ मौजे बोरगांवचे मोकदमीस व पलुस यास 


सदरहु राखे असल त्याच्या नकला निहा'२२ पासुन निगाः' २६पीरयत आहेत. १ सिदे व घीरपडे याचे 
वाणी याचे श्रीकृष्णेत दिव्य घनशाम नारायण मंत्री यांनी परसहालचे देशमुख व देशपांडे व जमेवर गावकर 
तर्फ मा चे आठरा गाव जमुन चौकसी करून दिव्य आहे त्यांत शिंदे खरे होऊन त्याणी पाठीराखे वतन भाऊ 


म्हणोन खंडोजी घोरपडे यास केले ते व शिंदे यास देवनी श्रीकृष्णेतुन खरे घेऊन आले तो देवाचा महजर 
सनसित खमसेन शके १६७७ सालता आहे त्याची नकळ निगा' ५१ 


१ आठरा गावाचे देव वगैरे जमेवर गाव आले त्याचे पोटगीस उच्यापत भरमापाने न्याची घेतली 
त्यांची हिशाब केला त्याची पावत केली त्यांशो!' गांवगना वसुल आला ते रू. जेन मण याम दिल्हे आहेत 
तीयाद निणा'२७ 


१ तर्फ म ॥ चे गावगनाकडुन दिव्याचे समई पोटगीचे सामान वगैरे जरुर हकाऐवजी आले त्याची 
याद निणा' प२ 


१ महिपतराव घोरपडे याणी आता जी नः सिदे यास मा चे वहीवाटीचे तहची याद कलस वंदीची 
सखमस सितेन साली करून दिली त्यांत कलम सावकारी कर्ज काढुन वतन सोडवीले सबब रोखे गावगना 
महिपतराव याचे नावे करीत जावे म्हणोन निगाः ५३४ येडुरचे मुळायातुन त्रीबक व नारायण व महीपतराव 
घोरपडे याणी पत्रे नाईकजी घोरपडे यास व येसुबाईचे नांवे पाठविली त्यातील हसील देशमुखी वतनाचा 
प्रसंग दरबारी पडला आहे. तरी आपण प्रसंगी असले पाहीजे यास्तव निघोन यावे ---- म्हणोन आहे ती 
तीन पत्रे ना! ५४ पासून ५६ व एक पत्रांत मजकुर आपणास पत्रे पाठविली परंतु येणे जाले नाही. त्यास 
सरकारातुन वतन सोडवुन सनदा पत्रे करून पाठविली असत त्यास पैसा भारी पडला असे तुर्त रु. 
सरकारांत भरावे लागतात, त्यास आपण वडील असा त्याची तरतुद कर्णेती केली पाहिजे म्हणोन पत्र निगा! 
५७ चे एकुण च्यार पत्रे त्याच्या नकला 


६ पेहावे सरकारातुन देशमुखी तर्फ म ॥ चे वतनाची मोकळीक सन आर्वसितेन साली जाहली 
त्याबदल मंत्रीस पत्र व गावास ताकीदी वगैरे माधवराव बलाळ प्रधान याच्या ------------ 


१ रघुनाथ बाबास पत्र माधवराव बकले यांचे त्यात नाईकजी व मालोजी व महीपतराव घोरपडे 
देशमुख त ॥ वालवे याचे वतन अनामत होते ते हाली मोकळे केले असे तरी म ग जिल्हेचे देहामुखीचे वतन 
सुदामत शो!' चालवणे व इसाफतीचा गांव सुदामत शो!' चालवणे याचा ----- व इसाफतीचा गांवचा वसुल 
साल मजकुरी तुम्ही घेतला असेल तो माघार देणे मागील गोत्याचे पत्र व इनसाफ तुम्ही केला ते कागदपत्र 
याचे हवाली करणे व याचे बाध्याचा जामीन आहे त्याजपासून वेदाव लिहुन घेणे म्हणोन पत्र आर्व सितेन 
त्याची नकल निहाः ५८ 


१ सदरहु प्रा आठरा गावास ताकीद सन आर्व सितेनची पंतप्रधान याची नि ग ५९ 


१ मौजे बाहादुरवाडी इसाफत गावास ताकीद सन आर्व सितेनजी सदरहु शो!' त्याचे नकळेची नकल 
निषा ६० 


२ त्रींबकराव नारायण याच्या पावत्या अंताजी रघुनाथ यास सन खमस सितेनच्या त्यांत ----- 
देशमुखीच्या हरकी बदल ऐवज १०००० दाहा हजार १२००० एकूण बावीस हजार महिपतराव घोरपडे ---- 
- यानी नंतर देऊ केले ते रु. ५०००० येणेंश्रो1'--- पेशवे सरकारचे पोता जमा असते म्हणोन व एक सतरा 
हजाराची व एकदा दाहा हाजाराची येकुण दोन पावत्या असेत त्याच्या नकलाच्या नकला निज्लाणी ६१ व 
नि: ६२ 


१ बालाजी जनार्दन यास पत्र माधवराव बल्लाळ याचे सन आर्व सिंतेनचे त्यात नाईकाजी व मालोजी 
व महिपतराव घोरपडे याची त वालवे येथील देशमुखी पुरातन तीचे भांडण राघाजी वहेगोजी माने वाणी 
भांडत होते त्याचा इनसाफ घनशाम नारायण यानी केला घोरपडे देशमुख खरे जाहले माने खोटे झाले ते 
गैरहजर जाले त्याचा ठीकाण लागत नाही. घोरपडे याचे वतन सरकारात जप्त आहे चे मोकळे करुन त्यास 
वतनाची पत्रे करून घ्यावी. म्हणुन मंत्री याणी सांगितले त्याज वरुन घोरपडे यांते देशमुखीचे वतन मोकळे 
केले असेतरी मंत्री यानी मनसुबी केळे ते कागदपत्र पाहुन निवाडपत्र करून देणे वतन मोकळे केले त्याची 
नजर 


२०००० सरकारची 
२००० सखारास भगवंत 
२२००० 
एकुण बावीस हजार केले त्या सातारी याचे खर्चाची वरात जाहली आहे बाकी ऐवज तुम्ही वसुल घेणे 
त्याची निशा घेऊन मग निवाडा करुन देणे म्हणोन हसील त्यापत्राचे नकळेची नकल नि ॥ ६३ 


४ मालोजी घोरपडे मुधोलकर यांनी पैशवे सरकारांत वतने संमंधे मजकूर समजावीला, त्या 
विश्ीपत्रे वगैरे २ माधवराव बलाल प्रधान याची पत्रे शिवाजी थोरात व महिपतराव घोरपडे यास पाठविली 
त्यातील हाज्ञील मालोजी घोरपडे यानी हुजुर विदीत केले की ता. वाळवे येथील देशमुखीचे वतन राजश्री 
महीपतराव घोरपडे यानी सोडविळे ससब सरकारात नजर व दरबार खर्च जो पडला असेल तो आम्ही द्यावा 
आणि त्यानी वतन आमचे स्वाधीन करावे. याप्रमाणे शिवाजी थोरात याचे ब्रा करार ठरला असे असता, 
नऊदिगर महीपतराव घोरपडे करीतात. येविसी त्यास ताकीद होऊन जाले कराराप्रमाणे वर्तन केले पाहिजे 
म्हणोन त्याजवरून हे पत्र तुम्हास सादर केळे असे तर उभयताचे वर्तमान - मनास आणावयास बालाजी 
माहादेव यास सांगितले आहे, तें सदरीचे वर्तमान मनास आणुन विल्हेंस लावतील म्हणोन आहे त्याचे 
नकळलेची नकळ तीसासितेन नि ६४व निा ६५. 


१ माहादाजी पंत बाबास पत्र नाईकजी घोरपडे याचे पत्र त्यात कसबे मजकूराचे वतन समत्रे रु. पाच हजार 
सध्या देणे पडले त्यास राजश्री महीपतराव घोरपडे याणी तुमचे नि नें रु. पाच हजार इस्लामपुर मुक्कामी 
केले उभयता आम्ही राजश्री सुभानराव याचे बगा बोलीलो तरी तुम्ही सावकाराकडुन देवणे त्यास आम्ही 
रु. ची तरतुद करुन मी ती सुद्धा मांगवरु नंतर रोखे पत्र करू म्हणोन आहे त्याचे नकळेची नकल नि २६. 


नाईकजी घोरपडे यास पत्र सुभानराव थोरात याचे त्यात तुम्ही आमचे गुजारतीने रू बाराण्याचा 
करार केला त्यास रु. महीपतराव घोरपडे यास पावले ज्या वेल हे कलेना तरी महीपतराव याचा कागद 


आम्हास आला कीं नाईकजी घोरपडे याणी रू. दिले नाही. आता गांवावर रोखे करीतात. म्हणोन लिहिले 
तरी काय ते पत्राचे उत्तर पाठवावे म्हणोन आहे. त्याचे नकळेची नकल निह ६७. 


६ नागोजी सिंदे यानी तर्फ मजकूराचे गांवगना रोखे सन सबसितेन साली केले ते- 


३ मौजे बहे व मौजे कुंडल व मौजे पलुस एकुण तीन गावास आहेत त्यात मौजे मजकूराप्रमाणे 
देशमुखीचे हक्काचा ऐवज प्रमाणे म्हणुन आहे. त्याच्या नकला नि ६९ पासुन निह. ७१---- 


१ मौजे धानपडवे मोकदमास रोखा त्यांत मौजे मजकूरप्रमाणे च्या हक्का ऐवजी रु. १७ पाठविले ते 
पावले म्हणुन त्याची नकल ६८------ 


२ मौजे देवर्डे व मौजे थानापडे याचे रोख्यात मौजे मजकूराचे देशमुखीचा हक व कानु कायदे 
घोरपडे याजकडे न देणे म्हणोन आहेत. त्याच्या नकला नि ७२व नि ७३------ 


१ नाईकजी घोरपडे देशमुख यांनी ता वाळवे याचे मोकदमीस रोखा केला सन तीसासेतेनसाली 
दसरे बा बकरे व खर्चास रु. २५/- व पत्रावली वगैरे प्रमाणे म्हणोन आहे त्याची नकल नि ७४. 


३२ नागोजी शिंदे व सखोजी शिदे यानी वतन - समंधे खटला करुन गावगना खराबी केली व दावे 
दरपडे घालीत गेले त्याचे बंदोबस्ताविसी पेशवे सरकारची पत्रे व त्रिबकराव नारायण मंत्री याची वगैरे 
कामगार यांची पत्रे व ताकीदी सन सब सितेन पासुन आहेत ती----- 


१ अंताजी नि देशमुख ता. वाळवे यास पत्र - माधवराव बलाल प्रधान याचे सिंदे यास ताकीद 
करुन पाठविणेविसी आहे. त्याची नकल निगा ७५. 


१ जागोजी सिंदे यास पत्र बालाजी माहादेव याचे त्यात तुम्ही परमारे तर्फ मजकूरी दावेदर-- 
फडेकरीता म्हणून केलेले तरी ही गोष्ट कार्याची नाहीं तुमचे व घोरपडे याचे वर्तमान मनास आणावे लागते 
तरी पत्र पावताच पुण्यास येणे या कामास स्वार दिण कृष्णाजी आपानी पाठविले आहे यास मसाला रु. ५० 
अदा कर्णे म्हणुन सन तिसासितेनीचे आहे. नकल निह ७६. 


१ फीरंगोजी शिंदे यास पत्र महीपतराव घोरपडे याचे त्यात नागोजी सिंदे खेडीपाडी यावर रोखे 
करीतात. त्यास ठाणेस बसुन लबाडी करीतात तरी त्यास ताकीद करावी नाहीतर शो नासाडी होईल 
यास्तव सांगणे ते सांगावे म्हणोन आहे नि ७७ नकल 


१ फीर्गोजी शिंदे यास पत्र कृष्णाबाई घोरपडे याचे त्यात जागोजी सिंदे रोखे करीतो त्याचा घरबंद 
करावा. महीपतराव घोरपडे यानी वतन सोडविले आणि कर्जाचाही निकाल आद्याप केला नाही व चिरंजिव 
लष्करास गेले आहेत. त्यास बंदोबस्त करुन खेड्यास उपद्रव न होय ते करावे म्हणोन वगैरे आहे निगा ७८. 


२ अंताजी रघुनाथ यास पत्रे त्रिबकराव नारायण याची त्यात रात्री शिंदे याणी उरुणचे देवाच्या 
गल्ल्यात चीटी बांधुन गेले त्यास याचा विच्यार करुन बंदोबस्त करावा म्हणोन आहे. नि ७९ व ८० 


१ मोकदम मौजे कामेरीस ताकीद सन सवासितेनची आहे. त्यात मौजे मजकूरी देशमुखीचा ऐवज 
हक इनामाचा सखरोजी सिंदे यास दरसाल ऐवज पावता करुन देणे म्हणोन आहे त्याची नकळ ना ८१ 


१ महीपतराव घोरपडे यास पत्र त्रिबकराव नारायण त्यात हसील सिंदे याचा कजीया पडला तुम्ही 
प्रसंगास नव्हता आंतोबा याणी येवून सिंदे यासी बोळून कामेरीचा हक इनाम दरोबस्त त्याकडे चालवावा 
असा करार करून दिल्हा आहे. त्याप्रमाणे सिदे याजकडे चालत आहे. म्हणोन वगैरे मजकुराचे पत्र त्याची 
नकल नि ८२ 


१ पीराजी सिंदे यास पत्र आंताजी रघुनाथ नि देशमुख याचे त्यात आपण पत्र शो] ते पावळे आपली 
खर्चाची बेगमी करावी त्यास पेश्जी थोडबहुत दिल्ले आहे आणिखी आठ पंधरा रोजात तासील लागलेवर 
थोडेबहूत पाठवितो म्हणोन आहे. त्याची नकल निगा ८३ 


१ सखोजी बीन फिरंगोजी सिंदे याणी पेशवे सरकारात करीणा सन समान सितेनात लिहुन दिला 
त्यात हसील तर्फ मजकूराचे देशमुखीचे वतन पुर्वापार आमचे असे अठरा गांवचे मते ठरवुन देऊ म्हणोन 
वगैरे अहे 


त्याची नकळेची नकल निगा ८४ 


राजीनामा महिपतराव घोरपडे याणी अंताजी रघुनाथ २ देशमुख ता. वाळवे याचे नावे लिहून सन 
समान सितनात दिल्हा त्यात सिंदे याणी दावा संवद करुन गांवगना खराबी करीतात त्याचे तुम्ही आम्हास 
वडील आहे व त्यासही वडील आहे. त्यापेक्षा तुम्ही ज्या रीतीने आम्हास सांगाल त्या प्रमाणे आम्ही ऐकुन राहु 
पेशजी तहनाम्याची याद तुम्हास करुन दिल्ही आहे. त्यात आम्ही सावकार असे लिहून दिले असे असता 
सिंदे याणी खराबी न करावी परंतु ते मालक आहेत त्यापेक्षा आमचा उपाय नाही हाली आपण ज्याप्रमाणे 


सांगाल त्याप्रमाणे ऐकुन राहु आम्हाकडुन नसदिगर होणार त्याची नकल निशा 
सांगाल त ऐकुन राहु आम्हाकडुन नसदिगर होणार नाही. म्हणोन आहे त्याची नकल *' ८५ 


२१ सिंदे देशमुखीचे वतन संमधे कजीये करुन गावची खराबी करीतात ये विसी सिंदे व महीपतराव 
घोरपडे याची चौकशी उभयताकडील जामीन कवे व राजीनामे घेऊन मनास आणावे वगैरे मजकुराची पत्रे 


मंत्रीची वगैरे आली गेली त्याच्या नकला "८६ पासून "१०६ परयंत आहेत. 


३२ 


२ बादी शिंदे याणी आपले मुळपुरुषापासून हालीपर्यंत पुखष जाले त्याचा वंडवृक्ष ता दुतवेल्यं 


सदरहु शा दुय्‌यमवादी घोरपडे याचे पुरुषाचा वंशवृक्ष (क 46 एकुण दोन दिले आहेत. 


येणेप्रमाणे वादीना पुराव्यास कागद दिल्हे आणि कायद्याचा कागद लिहुन दिला तो ति 4 ला 
त्यात आम्ही शो दी यावर अर्जी देशमुखांचे वतनाबद्दल आणलो त्याचे चौकशीस प्रतिवादी हजर होईनात 
सबब आमचे पुराव्याचे कागद घेऊन फेसल करुन घ्यावा म्हणोन विनंती केल्यावरुन आम्हास सरकारातून 
सवाल जाले जाब दिले व आम्हा जवळ कागदपत्रे होते ते हजर केले त्यास प्रतिवादी हजर होऊन त्यानी 
आमचे पुराव्याचे कागदास दस्तऐवजानिसी बाध आणिल्यास आमचा दावा रद करुन सरकार हुकुम होईल 
तो खंड देऊ -- म्हणोन लिहून दिल्ले त्यास इत्यादी पुराव्यावरून व वादीचे जाबावरुन कयास होऊन हुकुम 
होतो की वादीचे अर्जीतील हसील मुल पुरातन वतन तर्फ मजकूराचे सिंदे वादी याचे त्यानी आम्हा घोरपडे 
यास पाठीराखे वतन भाऊ करुन घेतले त्या दिवसापासून आम्ही सिंदे व घोरपडे उभयता देशमुखीचे 
वतनाची वहीवाट सनसित खमसेन मया व अलफे पावेतो करीत असता मलजीबीन हे गोजी माने वाणी याणे 
आळा उभयता बरोबर खटला केला तेव्हा पेशजी सरकारातुन मंत्री याजकडे चौकडी सांगितल्यावरुन 
मंत्रीनी चौकशी करुन श्रीकृष्णेत दिव्य जाल त्यात आम्ही उभयता खरे झालो वाणी खोटा ठरला. सबब 
सरकारनी हरकी देवून वतनाची वहीवाट करावी म्हणोन सांगितल्यावरुन आमचे वडील फिरोजी शिंदे व 
खंडोजी घोरपडे यानी हरकीचा ठराव करुन घेतला आणि ऐवज देऊन मोकल चिठी घ्यावी याप्रमाणे ठरले 
परंतु ऐवजाची सोय जाली नाही. तेंव्हा हरकीचा ऐवज देईतोपर्यंत वतनाची वहीवाट अंताजी रघुनाथ 
याजकडे सांगितली असता महीपतराव घोरपडे बीनमालोजी घोरपडे यास वतनाचा संबंध नसता आमचे 
वडील भावाचे वतन म्हणोन नजरेचा ऐवज ठरावाप्रमाणे आपण देऊन महीपतराव घोरपडे यांनी त्रीवर्गाचे 
नांवे मोकळची चीठी घेतली ती सन आर्वसितेनात आणि वतनाची वहीवाट एकटेच रेटाईने आपण करु 


लागले ते वतन आमचे आम्हास देवावे वगरे मजकूर आहे. त्याचा जाब प्रतिवादीने दिल्हा तो विप्र... त्यात 
पेश्जी सिंदे याणी अर्जी या वतनाबद्दल नंबर १०७०२ सन इहीदे आर्व न साली आणली त्यांत वतन आपले 
असे लिहीतात आणी हाली अष्टेकर घोरपडे व आपण उभयता मिळोन अर्जी आणली त्यात वतन सित 
खमसेन पर्यंत वहीवाट करीत आलो असे हेच वादी लिहितात याप्रमाणे दोन अर्जात दोन मजकूर यावरुन 
प्रमाण कोणती धरावी सिंदे याणी. वतनाची वहिवाट कधी केलीयाची माहीती आम्हास नाही पुर्वापार वतन 
आमचे त्याची वहीवाट आमची आम्हाकडे चालत आहे म्हणोन आहे आणि वादी प्रतिवादीकडुन गुन्हेगारीचे 
जामीन येऊन नतर चौकसी व्हावयाची त्यास वादी शे सिंदे याणी आम्हास मौजे कामेरीपेटा मजकूर येथे 
पंचवीस रु. हकाबद्दल पावतात. दुसरे उत्पन्न नाही, सबब ते उत्पन्न हुकुमाप्रमाणे जात चीठी घेतली तशीच 
दुय्यम वादी संताजीराव घोरपडे यांचे उत्पन्न लाऊन जात चिठी हुकुमाप्रमाणे घेतली. प्रतिवादी 
बाहादुरवाडीकर याणी जात चिठी घ्यावी म्हणोन आपले बाहादुरवाडी इसाफत गावसुधा देशमुखीचे उत्पन्न 


लाऊन घेऊन जातचिठी घ्यावी. म्हणोन याद "६ ची दिल्ही त्याची जात चि. घ्यावयाचा हुकुम आला 


अर्जीचे जाबास , मंडरकर यास देऊन मुखत्यारनामा निशा 
आहे. आणि प्रतिदिनी या अर्जीचे जाबास यशवंत माहादेव मंडुरकर यास नेमुन देऊन मुखत ग 


चा लिहुन दिल्हा आहे त्यावर प्रतिवादीस सवाल नि 33 चे कागदात जाहाला की हुकुमाप्रमाणे जातचिठी 
अगर जामीन गुजरा व आणि पुराव्याचे कागद काय असतील ते हजर कर्णे म्हणोन केला त्याचा जाब 
प्रतिवादीकडील मुखत्यार यानी घ्यावा तो न देता निघोन गेले त्यावरून इकडून पत्रे व मामलेदार मार्फतही 
पत्रे पाठविली परंतु कोणी प्रतिवादीकडून मुखत्यार आले नाहीत. मग हुजुरविनंती लिहीलेवरुन हुजुरचा 
हूकुम मामळेदारास आला की प्रतिवादी यास ठाणे मजकूरी घ्यावे म्हणोन गेल्यावर महिन्यादोन महिन्यानी 
येईन भरणी श्राद्धास जाऊन आठ दाहा दिवशी येतो म्हणून सवालाचा जाब न देता मुखत्यार याणी टेप 
लिहुन दिल्ही. आणि गेले ते पुन्हा आले नाहीत म्हणोन आणखी सिपाई बजावणेस पाठविला तो दोन महिने 
बसला तेव्हा मुखत्यार आले, परंतु सवालाचा जाब न देता व पुराव्याचे कागद देता गेले याजमुळे प्रतिवादीस 


पत्रे कायद्याप्रमाणे फेसल होईल म्हणोन जाहीर केली तथापी हजर राहुन चौकसीस रुजू जाहले नाहीत व 
वादीनी हुजुर विनंती अर्ज्या वरचेवर केल्या की प्रतिवादी चौकसीस हजर राहत नाहीत फेसल लोकर करून 
दिल्हा पाहिजे म्हणोन देत गेळे त्यावर कायद्याप्रमाणे फेसल लोकर कर्णे म्हणून हुकुम आणिले. तेही 
हुकुमाप्रमाणे प्रतिवादीस जाहीर केले व त्यास वजावणे पाठविणेची पराकाष्ठा जाली परंतु हजर झाले नाहीत 
वतनाचा थोरावा म्हणोन तीन वर्षे वाट पाहीली परंतु प्रतिवादीचे लक्षात वागले नाही वगैरे हजर राहीले तेव्हा 
एकतर्फी फेसल्याची चौकशीबदल वादीस सवाल झाले ते नि २८ कागदात त्याप्रमाणे पहीले सवालापासून 
च्यार सवालात तर्फ मजकूराची देशमुखी कित्ती गावची त्याप्रमाणे सारेगांव इकडील इलाख्यात 
आहेत.आहेत किंवा कसे ? म्हणोन त्याचे जाबात तामाचे आठरा गांव पा दोन यांव पटवर्धन इलाख्यात 
सबब तीकडे फीर्याद केली आहे त्याबद्दल दसपट दावा रु. ८११५ सदरहू दाव्यात वजा करावयाचे म्हणोन 
जाब देऊन याद दिली पुढे पाच सवालापासून पंधरापर्यंत जाले. त्यातील व पुराव्याच्या कागदातील हासील 
निशा 


पाहता मुळ पुरातन वतन देडामुखीचे तर्फ मजकुराचे सिंदे याचे यास दाखल्यास जमीन झाड्याचे कागद 
४०, ४१, ४२ सनईसनसेकस समसीन मया सालचे त्यात सिद्याचे नांवे जमीन धुरग झाड्यात आहे व दिव्याचे 
वेळेस दिव्य होऊन महजर जाला त्यात इसलामपुरचे पिराचा दरगातल्यात त्याचे खालचे खुरसीचे बाजुस 
एका दगडावर दरोबस्त पारसी दाखले लिहिले आहेत त्यात सिंद्याचा दाखला देशमुख म्हणून आहे. व सिंदे 
पुढे नादार झाले आणि घोरपडे रोजगारी ज्या हागीरदार तेव्हा वतन सिंदे याचे वहीवाटीस आटपेना व वाणी 
खटला करू लागला सबब सिंद्यानी खंडेराव घोरपडे यास वतनाचा हीसा देऊन वतन भाऊ करुन घेतले तो 
सर्व दाखला महजरात आहे. प्रथम वाणी तंटा करु लागला तेव्हा सिंदे व घोरपडे एक होऊन वाणी पिटुन 
निशा 


काढीला. त्यावर सिंदे व घोरपडे यांची वहीवाट होत आली, त्या दाव्याचे कागद ४४ पासुन ५० पर्यंत 
कागदावरून दिसती परंतु शंकर वर्षापळीकडील तत्रापी दाखल्यास आहेत पुढे वाणी याणी आत्रये करून 
खटला उपस्तीत केला. त्याची खटली चाललीच होती पुढे पेशवे याणी मंत्री याजकडे चौकडी नेमुन दिल्ही. 
त्याणी चौकडी करुन दिव्यावर आले ते सनसित खमसैन मया अलफे साली तेव्हा आठरा गावचे गावकर 
वगैरे लोक मिळवुन वाळव्याजवळ श्रीकृष्णेत सिंदे व मलजी वाणी यास उभे करुन बाहेर आठरा गावकरी 
होते त्यास सांगितले की तुमचा देशमुख कोण खरा असेल त्यास हाती धरुन बाहेर काढावा त्याजवरून 
आठरा गावचे वतनदार याणी आमचे सिंदे देशमुख खरे म्हणोन हाती धरुन फीरंगोजी शिंदे यास बाहेर 
आणिले सिंदे यानी ते वेळेस आपले वतन भाऊ खंडेराव घोरपडे म्हणोन त्यास हाती धरीले तेव्हा शिंदे व 
घोरपडे खरे आणि वाणी खोटा जाला त्यास घालविला ते वेळेस जे लोक मिळाले त्यानी महजर करुन दिल्ला 


तो वचा त्यात दरोबस्त मजकुर व दाखले वादीचे वतन खरे म्हणून पूर्वीच्या दाखल्या सुद्धा लिहिले 


आहेत. दिव्य जाले त्यावेळेचे दस्त ऐवजी कागद वादीनी पुराव्यात दिले आहेत. ति दु पासुन २७ व ५२ 
त्याजवरून पाहता त्यात उच्यापती वगैरे खर्च सिद्याकडून व आष्टेकर घोरपडे याज कडून पडला आहे वगैरे 
दाखले त्यात आहेत. त्यावर सिंदे व आष्टेकर याजकडून हरकी यावयाची त्याबदल वतन जप्तीस ठेवून 
अंताजी रघुनाथ कारकुन ठेविला त्या जप्तीत सिंदे यास कांही ऐवज पोहचला आहे. त्या जप्तीतील 


दाखल्याचे कागद "7 ८ ३ त्याजवर नजराण्याचा ऐवज ठरला तो देऊन वतन सोडविण्याचे त्याची बोलणी 
चालणी होती, तो सन आर्वसितेनात येलुर मुक्कामी महीपतराव घोरपडे बाहदुरवाडीकर हे बरोबर होते आणि 
जबरदस्त पेशवे याजपाशी पेश होते त्याणी नाईकजी घोरपडे यास पत्रे पाठविली की तुम्ही लौकर यावे 
म्हणजे जाब उलगडुन घेऊ त्यास या वतनाविसी समंध नसता उगेच मध्ये बोलणी बोलतात आणि बोळावणी 
पाठवितात. यास्तव आमचे वतनाची जप्ती ऐवज देऊन आम्ही मोकलीक करुन घेऊ त्याच्या पत्रावर आम्ही 
गेलो नाही म्हणोन वादी म्हणतात व नजराणा बावीस हजार रु. ठरले होते. त्यात जप्तीचा ऐवज वजा 


होऊन बाकी ऐवज महीपतराव बहादुर वाडीकर याणी भरुन सिंद्याचे नांव सोडून नाईकजी व मालाजी व 
महीपतराव घोरपडे देशमुख म्हणोन वतनाची मोकल चिठी-वगैरे कागद पत्र सोडचिटी ईसाफत गावसुद्धा 
महीपतराव घोरपडे बाहादुरवाडीकर याणी घेऊन मंत्रीचे पत्रासुद्धा पाठविळे आणि अंताजी रघुनाथ जप्ती 
कारकून होता त्यास वहीवाटीविसी तहाची सात कलमाची याद करून दिल्ही. ती सन खमस सितेनची याद 


असल आहे त्याची नकल ५३ ची त्यात मुख्य सिंदे याचा दाखला अधी नि म्हणोन लागला आहे. ती याद 
आपले सही रुजुची महीपतराव घोरपडे याची करुन देऊन आपण स्वारी बरोबर गेले त्या दिवसापासून वतन 
हीस कर्यात पडलेसे दिसते. वादीनी आपले उभयताचे वंशपद दिले ते पाहता प्रतिवादीस या वतनाचा संबंध 
दिसत नाही व दुय्यम वादीचे सवालातील उतरातील व वंशपटी पुरुष लागले त्यावरून पाहता शे वादी 
तिसरे बुडातील याचा दाखला दिव्याचे पूर्वी आगदी लागत नाही दिव्यापूर्वी सन आर्व बसमस खमसेन मया व 
अलफे एकूण दुसाला जमा वसुलाचा झाडा नकल वादीनी पुराव्यास दिल्ली त्यात नांव खंडोजी घोरपडे 
देशमुख तर्फ मजकूर मार्फत अंताजी रघुनाथ आमल देशमुखी म्हणोन जमा दुसाला रु. ३९२९1३ 


पा खर्च रु. १६०५ बाकी 
२३२४१३ यास आदा 
१३१२३ सिंदे देशमुख याजकडे-----रामाजी कृष्ण 


१०१२ खंडोजी घोरपडे याजकडे 


येणेप्रमाणे तपसील होऊन खाली उभयताची मोर्तब म्हणोन "" ५० चा दाखला तेव्हा दिल्यापूर्वी व 
जप्तीत व जज्ञती मोकळी झाल्यावर वहिवाटदार अंताजी रघुनाथ होता तो परयंत सिंदे व खंडेराव घोरपडे 
याची वहिवाट सरली तेव्हा प्रतिवादीनी पुर्वापार आमची वहिवाट सिंध्याचा संमध नाही म्हणोन अर्जाच्या 
जाबात लिहिले ते कसे लिहिळे असेल नकळे, याजवरून असे दिसते की प्रतीवादी यानी मुळापासुन कसे 
वतन संपादन केले त्यासनदा वगैरे कागदोपत्री दाखले दाखवावे मग काय ते बोलावे असे दिसते. वादी 
यानी जमा वसूल वगैरे कागदपत्र दाखविले त्यावरून कायद्याचे आत भोग्य व दिव्य जाले आहे. त्यास वर्षे 
सत्याऐज्ञी अठ्याऐसी अर्जी परयंत सुमारे होतात आणि हुकुम नाम्यातील नामा तीस कलमाचा तारीख १ 
आक्टोंबर १८३९ इसवी सुमा आर्वेन मयातेनचा आहे त्यात एकूण तीसावे कलमात आहे की वतनदारीचा 
कजीया सन समान अशडरात पुण्यात लढाई त्याचे पुर्वी सत्तर वर्षात खटला असो की नसो परंतु ज्याचे भोग्य 
नाही त्याचे मनास आणुनये म्हणोन आहे. त्यास कायदा अर्जी सकस आर्वेन परयंत पाहवा तर वर्षे सुमर ९५ 
होतात त्या कायध्याचे आत वादीचे योग्य सरते त्यास सोडचिठ्ठी वतनाची प्रतिवादिनी सन आर्व सितेनमया 
अलके खाली घेतली तो परयंत वादी सिंदे यास वतनाप्रमाणे आमेष आंताजी रघुनाथ कांही देत होते असे 
अंताजीच्या वगैरे कागदपत्रावरुन आहे. तेव्हा खोड चीटीस वर्षे सुमारे ७९ अर्जीच्या साळ परयंत होतात 
तेव्हा वादीचे भोग्य कायद्यात आळे चौकशीस लायखी आहे असे होते. प्रतिवादीनी मतलब करुन आपण 
ऐवज नजराण्याचा ठरावा प्रमाणे भरून सिध्यास गाठुन तिघे घोरपडे यानी नावे लाऊन सोडचिटी आणुन 
दरोबस्त वतनाची ईसापत गाव सुद्धा वहिवाट करु लागल्यावर पुण्यास पेझ्व्याकडे सिंदे यांनी फिर्यादी 
केल्या त्याची पंचईत नंमुन दिली तेथे वादीचा जामीन करीणा राजीनामा घेतला प्रतीवादीस जामीन 
मागितला ते पुण्यात ना मोहरम जामीन येथे देत नाही. मंत्रीकडे देऊ म्हणून वगैरे सिंदे यानी दावे केले. 


त्याची समजुत व्हावी म्हणोन वगैरे मजकुराचे दाखल्याचे कागद ता कचा सुमारी आहेत. त्यावरुन दिसते 
की अलीकडे वाद भोग्य ही होत आले आहे व कामेरीचे देशमुखांचे हुकुमा प्रमाणे २५ रु. शिंदे वादी याजकडे 


चालत आहेत व प्रतिवादी अर्जी आल्यापासून येथे वादास तोंड देत नाहीत. चुकाऊन घेतले इत्यादी एकपक्षी 
चौकडी पाहता मुलवतन सिंदे याचे त्याणी आदेकर घोरपडे दुय्यम वादी याचे वडीलास वतन भाऊ करुन 
घेतले तेव्हा तीघे घोरपडे बुडाचे मोठ मोठ्या रोजगारावर होते ते प्रथक परंतु एक विचाराने चालत होते. 
त्याणी वेगळाले रोजगार देशमुखीचे वतने मेळविली होती. खंडेराव घोरपडे यानी शिंदे याजकडून 
देशमुखीचा हिस्सा मिळविल्यावर आष्ठेची देशमुखी मिळविली. तेव्हा साऱ्या घोरपड्यास देशमुखी देण्याची 
चाल आहे. तेव्हा या वतनाची वहीवाट मोकले चीटी होय परयत आष्टेकर घोरपडे व सिंदे याची वहीवाट 
सिध होती. प्रतीवादी याणी तीघाची नांवे सोडचिटी घेऊन आपण ऐवज भरुन वतन सोडविले म्हणोन कर्जात 
निशा 


अनभव वतनाचा करीतात असे दिसते यास साधनी कागद अलिकडील ६६--६७ चे आहेत यात 
शिवाजी थोरात याचे विद्यमाने करार ठरोन ऐवज घेऊन वतन महीपतराव घोरपडे यांणी सोडावे याविसी 


माधराव प्रधान थोरातास व महीपतराव घोरपडे यास निशा 
माधराव वलाळ प्रधान याचीपत्रे तीत्या सितेनातीळ थोरातास व महीपतराव घोरपडे यास आहेत. ६४-- 


६५ ची त्याजवरून पाहाता वादीनी ऐवज तयार केला. त्याजबदल व्याज मनोती वादीचे अंगावर पडली 
ऐवज कराराप्रमाणे न घेतला आणि वतनाची वहीवाट रेटाईने अजपर्यंत करीतात असे आलीकडच्या 
कागदाकरुन दिसते यावरून पुरावेस बल कायद्यातील आहेत. प्रतिवादीचा भागवाटा सोडचिटी पासून 
अजपर्यंत आहे. सोडचिटी पासुन वादाचे भोग्य नाही परंतु वाद भोग्य आहें. तेव्हा वतनाचे काम दावा थोर 
तीन वर्षेही फिर्याद वादीचे निराकरण प्रतिवादीनी हजर होऊन केले नाही ही गैर गोष्ट केली याउपरी अर्जीचे 
मर्यादा राहीली नाही. सरकारी हुकुमही प्रतिवादीस जाहीर केळे तथापी आळेनाहीत व नोटीस दाखल पत्रे 
ही मामळेदार मारपत गेली, तरी प्रतिवादीनी येऊन वादास सुरुवात न केली यावरुन वादीचा कायद्याचा 
कागद घेऊन एकतर्फी वादीचे पुराव्यातील विच्यार पाहाता वतनाचे अधिकारी मालक पहील्या पासुन 
वादीस आहेत असे होते प्रतिवादीनी नजराण्याचा ऐवज भरुन तिघा घोरपडे याचे नावे सोडचिटी घेऊन 
सावकारी दाखल ऐवज नजराण्याचा भरला या सबबीने आपण एकटेच वतन आनभवीतात वगैरे हे गैर आहे 
इत्यादी मजकुरावरुन नजरेस येते की सदरहु वतनाचा (फाटले आहे) इलाखा पटवर्धन त्या गांवची फिर्याद 
वादीनी तीकडे केली आहे त्याला एकसाल उत्पादनाचे दसपट रु. ८९१५ सदरहूचे दाव्यात वजा करावयाचे 


म्हणोन "३८ चीयाद वादीनी दिली त्याप्रमाण रु. ८९१५ सदरहूचे दाव्यात वजा जाऊन बाकी दावा रु. 
८१०८५ चा दावा कायद्यात वादीचे मोग्य जाहले आहे आणि वादीचे वतन पुर्वापार पुराव्यावरुन दिसते. सबब 
वादीचे प्रतिवादीनी सोडावे म्हणोन वादीचा दावा प्रतिवादीवर एकतर्फी नोटीस वरुना सही होऊन फेसला. 
निशा 


जाहला असे हुकमनामा ' ११० जाणीजे छ २० जिल्हेज हा तारीख ३१ दसेवर सन १८४४ इसवी. 

१) अर्जी वादीची 

२) प्र. वादीस पत्र समानदाखला 

३) प्र. वादीतर्फ मखत्यारनामा 

४) वादी तर्फे यादनादार सबब आमची जात चीटी घ्यावी म्हणोन. 

५) जाब प्र. वादीचा 

६) प्र. वादीतर्फे यादतर्फ मळूची देशमुखीचे उत्पन्न लावून घेऊन जात चिटी घ्यावी म्हणोन 
हिाादिली. 

७) वादीचे जामीना विसी बापुबीन द्वारकोजी ग 17 जानकर भोजे बोरगांव पेटा वाळवे याणी वाद 
लिहून दिली. 

८) मामलेदार पेटा वाळवे यास पत्र आमीनाचे गेले त्याची नक्कल. 


नकल. 


९) मामलेदार पेटा वाळवे यास पत्र आमीनाचे गेले त्याची नक्कल. 

१०) मामलेदार मारकत बापु धा 1! जानकर भौजे बोरगांव यास सवाल. 

११) मामलेदार पेटा वाळवे, याचे पत्राची नक्कल. 

१२) वादीतर्फे मुख्त्यार नामा 

१३) दुय्यमवादी घोरपडे तर्फे याद. 

१४) दुय्यमवादी संताजी घो 

१५) मामलेदार मारफत मौजे साखरले कर्यांत आष्ठे याची कागद व घोरपडे याचे उत्पन्नाविसी. 
१६) हूजुरचे आज्ञा पत्राची नकल. 

१७) मामलेदार पेटा वाळवे याचे पत्राची नकल. 

१८) मामलेदार मारफत गोपाळ अनंत याचे पत्राची नकल. 

१९) मामलेदार मारफत मौजे कामेरीचे मोकदमीचे कागदाची नक्कल. 

२०) वादीनी हुजुर विनंतीची अर्जी आमची नादारीची जात चिटी घ्यावी म्हणोन दिली तीची नकल. 
२१) वादीची जात चिटी गुन्हे गारी वा 

२२) वादीतर्फे मंत्रीचे राख्याची नकल सनसित खमसेनची त्याची नकल रोखा. 

२३) वादी तर्फे मत्रीचा मौजे येडेचे मेकदमीस त्याची नकळ. सनसित खमसेनची 

२४) वादीतर्फे मंत्रीचे रोख्याची नकल 

२५) वादीतर्फे मंत्रीचे रोख्यानी नकल. 

२६) वादीतर्फे मंत्रीचेरोख्याची नकल. 

२७) वादीतर्फे गावगनाचे सामान पोटगीचे वगैरे आले त्याची नकल. 

२८) सवाल वादीस 

२९) प्र. वादीस पत्र जामीनाचे कायद्याप्रमाणे पेसळ होईल म्हणोन मामलेदार मार्फत गेले त्याची 


३०) हुजुरचे आज्ञापत्र आले त्याची नकल. 

३१) प्र. वादीची याद हजर जाल्याची 

३२) टेप चिटीप्रमाणे वादीकडून मुखत्यार याची नकल. 

३३) सवाल प्रतीवादीस 

३४) हुजुर विनंतीपत्र आमीन याचे गेले त्याची नकल. 

३५) हुजुरचे आज्ञापत्र आले त्याची नकल. 

३६) प्र. वादीस पत्र आमीन याचे गेले त्याची नकल. 

३७) प्र. वादीनी पत्र हजर होतो म्हणोन पा) ते. 

३८) वादीतर्फे याद दाव्याचे तपज्ञीलाची नकल. 

३९) वादीतर्फे कागदाचे फेरीस्त 

४०) वादीतर्फे जमीन झाड्याची नकल 

४१) वादीतर्फे जमीन झाड्याची नकल 

४२) वादीतर्फे जमीन झाड्याची नकल 

४३) वादीतर्फे पत्र फिरंगोजी सिंदे यास सदाशीव चिमाजी याचे सिक्याचे त्यानी नकल. 
४४) वादीतर्फे फिरगोजी सिंदे यास वरमाजी पाटील क11 वाळवे याचे त्याची नकल. 
४५) वादीतर्फे फीरगाजी शिंदे यास पत्र देशपांडे यांचे त्याची नक्कल. 

४६) वादीतर्फे वाळवे येथील म्हारास कौल त्याची नक्कल. 


४७) वादी तर्फे मौजे वहे येथील पाटीलकीची महजर त्याची नक्कल. 

४८) वादीतर्फे संताजी घोरपडे याचा रोखा वाळव्यास जाला त्याची नकल. 

४९) वादीतर्फे तर्फ माळूचे अठरा गावास ताकीद सिध्या आ प्रतिनिधीची तीची नकळेची नकल. 
५०) वादीतर्फे आठरा गांवही वहीवाटीची हिसेवारीचे यादीची नकलळेची नकल. 

५१) वादीतर्फे सिंदे व घोरपडे व वाणी याचे दिंव्य जाले त्याचा महजर सनसित खमसेन याची 


नकलेची नकल. 


नकल. 


५२) वादीतर्फे उच्यापतीचे यादीची नकल. 
५३१ वादी तफे अंताजी 3 


सिंदे यास तहची याद महीपतराव घोरपडे यानी करुन दिली त्याची 


५४) वादीतर्फे महीपतराव घोरपडे याचे पत्र येसु बाईस पा]. त्याची नकल 

५५) वादीतर्फे नाईकजी घोरपडे यास पत्र, महीपतराव घोरपडे याणी पा). त्याची नकल. 
५६) वादीतर्फे त्रींबकराव नारायण याणी पत्र साईकजी घोरपडे यास पा). त्याची नक्कल. 

५७) वादीतर्फे नाईकजी घोरपडे यास पत्र महीपतराव याणी पा). त्याची नकल. 

५८) वादीतर्फे मोकल चिटी पेशवे सरकारातुन जाली त्याची नकलेची नकल. 

५९) वादीतर्फे आठरा गांवास मोकल चीटी त्याची नकलेची नकल. 

६०) वादीतर्फे मौजे बहादुरवाडीस मोकलचीठीची नकल. 

६१) वादीतर्फे आंताजी रघुनाथ यास पावती मत्रीची अंताजी रघुनाथयास त्याची नकळेची नकल. 
६३) वादीतर्फे बाळाजी जनार्दन यासपत्र माधवराव बलाळ प्रधान याचे त्याची नकल. 

६५) वादीतर्फे शिवाजी थोरात यास पत्र पंतप्रधान याचे त्याची नकल. 

६६) वादीतर्फे महादजीपंत यास पत्र नाईकजी घोरपडे याचे त्याची नकल. 

६७) वादीतर्फे सुभानराव थोरात याचे पत्र नाईकजी घोरपडे यास त्याची नक्कल. 

६८) वादीतर्फे मौजे धानपडेची पावती रु. १७ त्याची नकल. 

६९) वादी तर्फे रोख्याची नकल. 

७०) वादीतर्फे रोख्याची नकल. 

७१) वादीतर्फे रोख्याची नकल. 

७२) वादीतर्फे रोख्याची नकल. 

७३) वादीतर्फे रोख्याची नक्कल. 

७४) वादीतर्फे रोख्याची नक्कल. 

७५) वादीतर्फे पंतप्रधान यांचेपत्र आंताजी नि ग देशमुख यास त्याची नक्कल. 

७६) वादीतर्फे जागोजी शिंदे यास बालाजी महादेव रोखापत्र पनास मोकसाल याचे त्याची नकल. 
७७) वादीतर्फे फिरगोजी शिंदे यास पत्र महीपतराव घोरपडे याचे त्याची नकल. 

७८) वादीतर्फे फिरंगोजी शिंदे यास पत्र कृष्णाबाई घोरपडे याचे त्याची नकल. 

७९) वादीतर्फे मंत्रीचेपत्र अतोबास त्याची नकल. 

८०) वादीतर्फे मंत्रीचे पत्र आताजी रघुनाथ यास त्याची नकल. 

८१) वादीतर्फे मौजे कामेरीस ताकीद मंत्रीची नकल. 

८२) वादीतर्फे महीपतराव घोरपडे यास पत्र मंत्रीचे त्याची नकल. 

८३) वादीतर्फे पीराजी सिंदे यास पत्र आंताजी रघुनाथ याचे त्याची नकल. 

८४) वादीतर्फे सखोजी सिंदे यानी सरकारात करीणा दिली त्याची नकल. 

८५) वादीतर्फे राजीनामा महीपतराव घोरपडे याणी अतांजी रघुनाथ यास दिला त्याची नकल. 


८६) वादीतर्फे मंत्रीचे पत्र महादजीपंत व सीउबास ग). त्याची नकल. 

८७) वादीतर्फे बापूजी पंत याचे पत्र दादाजी पंतास त्याची नकल. 

८८) वादीतर्फे अंताजी रघुनाथ याचे पत्र दादाजी पंत यास त्याची नकल. 
८९) वादीतर्फे आंताजी रघुनाथ याचे पत्र रामचंद्र पंत यास त्याची नकल. 
९०) वादीतर्फे जागोजीं शिंदे यास पत्र गोपाळजी भोसले याचे त्याची नकल. 
९१) वादीतर्फेपत्र लक्ष्मणराव सिंदे यांस त्याची नकल. 

९२) वादीतर्फे रामाजी वलाळ याचे पत्र हरीपंत आपास व रामचंद्र पंत यास त्याची नकल. 
९३) वादीतर्फे रामजी बकले याचे पत्र हरीपंत आपास त्याची नकल. 

९४) वादीतर्फे महीपतराव घोरपडे याचे पत्र. 

येसाजीपंत व रामचंद्रपंत यास त्याची नकल. 

९५) वादीतर्फे बरमाजी सिंदे यास पत्र मुरारजी येवळे याचे पत्र त्याची नकल. 
९६) वादीतर्फे रामजीपंत यास पत्र मंत्रीचे त्याची नकल. 

९७) वादीतर्फे - लागत नाही - विनंती दुसरी म्हणोन त्याची नकल. 

९८) वादीतर्फे सखोजी सिंदे याचे पत्र सताजी गाईकवाड यास त्याची नकल. 
९९) वादीतर्फे रामजी बलाळ याचेपत्र हरीपंत आपास. 


१५ १९ ते 

१६ ३ सिध्यास 
१७ २० कोण 
२२ १९ व 

२२ २० त 

२३ ८ म्हणोन 
२४ २२ व 

२४ २७ देवाजी 
२५ २५ आहेती 
२६ २५ जन 

२७ २२ याची 
२९ १५ पत्र 

३० २६ ते 

२२ ४ पासी 
३३ ७ स 

३४ द ग 

३६ २४ हेच 

३९ १० जमीन 


३९ २१ पासुन पर्यंत. 


४४ २ 
४४ १० 
४५ ३ 
३८ १७ 
३६ द 
३५ श१७ 
३५ २१ 
३४ र 

एकूण सहासष्ट अक्षरे 

आसेत. 

प्र वादीस पेसल्याची 

प्रत घ्यावयाची ते हजर 

नाहीत सबबत हुजुर फर 


आहे. ता. २० ज्यानेवारी 


दानकलेस पान ३ मागीळ ओळ ९ (ऐवज) शोधपान ५ 
पुढील बाजु ओळ ४ (फेसल) शोध व सदरहु मधील कार 
शोध चालु ओळीत घेतले आहे बाकी कार शीध नाहीत. 

र > 9 


नी 

ते 

ऐवज 

मागील अंगास 


सन १८४५ इसवी. 
रजु पाहाणार विष्णु वेळ-- 


देश कारकून नि  आमीननबर 
पांच ठाणे माशा 


नकळल करणार श. सुमारे १०००० खरी नकल 

एस. पी. दणखे 
अबदुलमजीद लिखाई १४८४ २३--१०--४४ 
वाचणार रजुवात ४८११ क्लार्क ऑफ दि कोर्ट 
शेख हसन रहीमान कागद ८९ 
मुजावर ऑरबर्शशि्शिशिश 
रुजु पहाणार एकूण :-- १९८८ (एकोणीस रु. आठ आणे फक्त) 


यांतील - आखीव शब्दांची दुप्पट आकारणी केली आहे. 


शद्द संख्या व आकारणी बरोबर आहे. 


र. नंबर स्पेशल अपील नंबर 


४५३५ 
४४ 


येवुन नकळेस काम मिळाले तग 
३० सप्टंबर सन १९४४ 


सबब उशीर 


समक्ष 
सन १८५२ 


(मोर्तब) 


मुजावर 
फी कारकुन. 


डीस्ट्रीक्ट कोर्ट, सातारा 
३०९ निकाल तग 
१८५२ 


नकलेस अर्ज आला २३ तेवीस माहे सप्टेंबर सन १९४४ 
व्ही आर एस 
रेकॉर्ड किपर 
नकल तयार झाली ता सात माहे आक्टोबर सन 
१९४४ 


व्ही आर एस 
रेकॉर्ड किपर 


नकल अर्जदार मि. कुलकर्णी वकील यास 


बारा माहे आक्टोबर सन १९४४ 
१२ 


सदतीस बंद 
(मोर्तब) 


हुकूमनामा अदालत सरकार कंपनी इंग्रज बहादुर कामसेन साहेब फस्ट असिस्टंट कमिशनर 
इलाखा सातारा अपील नंबर १४८७ सन १२५४ फसली अपीलवादी महीपतराव बीन खंडेराव घोरपडे 


देशमुख तर्फ वाळवे पेटा मजकुर प्रतवादी कृष्णा बीन शाळीग्राम शिंदा रा. मौजे कामेरी व नारायण बीन 


कासी शिंदा मौजे बोरगांव व संताजी बीन सुबराव घोरपडे कसबे अष्टे पेटाकल - दावा देशमुखी बदल ---- 


-- रुपये ८१०८५ अवल फिर्याद प्रतिवादीनी १ १५ नवंबर सन१८४२ इसवीस केली त्याची चौकशी लक्ष्मण 
कासी अमीन नंबर ५ ठाणे कासेगांव यासी एक तर्फी करुन फैसल "३१ दसंबर सन १८४४ इसवीस केली 
त्याजवर अपील त १८ फेब्रुवारी सन १८४५ इसवीस केले त्याची अपील फैसल ता ७ फेब्रुवारी सन १८५० 
झा सकेला की या मुकदम्याची व आणखी मुद्याची चौकशी फार होणे आहे याज करीता अमीनय हुकुमनामा 


फिरविला आणिया फिर्यादीचा निवाडा हुजुरत पंचाईत नेमली जाईल त्याजकडे हा मोकदमा देऊन त्याणी 
नवीन हुकुमनामा करावा त्याश्रो पंचानी सादोष करण्या-। करता आनंदराव माधव अमीन ठाणे खानापूर 


याजकडे मोकदमा पाठविला परंतु पंचाचे हातून झु प्रा सादोष न जमल्यामुळे अमीन मणू याणी 
हुआ प्राोमोकदमा हुजुर पाठविला तो दिवाणी रजिष्टर नंबर २६ "२१ आगष्ट सन १८५१ इसवी रोजी 
रावसाहेब सदर अमीन कोर्ट कराड याचकडे अभिप्रायाकरीता सर्व कागदपत्र 3 " पाठविल्या त्यानी २० ता 
जुलई सन १८५२ इसवी रोजी आपले रिपोर्ट बरोबर अभिप्रायासह याद पाठविली ती "आगष्ट सन इसवी 
रोजी हुजुर दाखल झाल्यावरुन त मजकुरी अपील फैलावर दाखल केले या मुकदम्याचे वादी खुद व शा 
वादीपैकी कृष्णाजी व नारायण याचेतर्फे वकील कृष्णाजी वासुदेव जोशी व खुद नारायणराव हजर व 
प्रतिवादी संताजी मयत त्याचा लेक खंडेराव गैरहजर आणि चौकशी सुरु अबल अर्जी शा वादीची त्यात तर्फ 
मजकूरचे देशमुखीचे वतन मुळ पुरातन सिंदे यांचे त्याणी आम्हा घोरपडे यासी पाठीराख भाऊ करुन घेतले 
त्यादिवसापासून आम्ही सिंदे व घोरपडे उभयता देशमुखीचे वतनाची वहीवाट सनसित खमसेन मया व 
अलफे पावेतो करीत आंलो ते वेळेस मळजी बीन हेगोजी माने वाणी याणे खटला केला तेव्हा पेशवे 
सरकारतुन मंत्रीकडे चौकझी सांगितली तेथे श्री कृष्णेत दिव्य होऊन आम्ही उभयता खरे जालो वाणी खोटा 
ठरला त्या वेळस सरकारातुन हरकी देऊन वतनाची वहीवाट करावी म्हणोन आम्हास सांगितले आमचे 
वडील फिगोंजी शिदे व खंडोजी घोरपडे यांनी हरकीचा ठराव करुन घेतला परंतु ऐबजाची सोय झाली नाही 
मागे वहीवाटीचे काम सरकारातून वतन अनामत ठेवुन हरकीचा ऐवज येईतोपर्यंत अंताजी रघुनाथ याजकडे 
सांगितले नंतर महीपतराव बीन मालोजीराव घोरपडे यासी या वतनाची अधिकार नसता आमचे वडील 
भावाचे वतन म्हणोन नजराण्याचा ऐवज ठरावाशप्रो कबुल करुन अनामत भो. ऐवज आपण देऊन 
मोकळलचिटी नाईकजी व मालोजी व महिपतराव घोरपडे या वर्गाचे नांवची सनद अवेसिनास घेतली आणि 
वतनाची वहिवाट करु लागले पुढे नजराण्याचा ऐवज घेऊन आमचे वतन आम्हास द्यावे म्हणोन सरकारची 
पत्रे आणिली परंतु मानळी नाहीत याजकरिता आम्ही आटकाव करु लागलो सबब यावर्गाचे वहिवाटीत नांव 


नेयालीता "घोरपडे म्हणोन अंताजी रघुनाथ याणी वहिवाट करावी स्वारीहुन आल्यावर जाव साल 
उलगडून देऊ या पा) बोलुन स्वारीस गेले त्यानी जबरदस्तीने कागद पत्र कारकुने याचे नेले त्या 
वतना पा) कांही उत्पन्न आम्हाकडे चालत आले आहे याची चौकज्ञी होऊन आमचे वतन आम्हास देण्याविसी 
हश व्हावा म्हणोन जबाब वादीचा त्यात पेशजी हेत शिंदे यानी या वतनाबद्दल १०७०२ नंबरची अर्जीसन 
इहीदे आर्विन साली आणिली त्यांत वतन आपले असे लिहील्या आणि हाली अष्ठंकर घोरपडे व आपण 
उभयतांनी मिळून अर्जी आणिली त्यांत वतन सनसित स्वयसेन मया व अलफे परयंत आम्ही वहीवाट करीत 
आलो असे हेच शरा वादी लिहीतात. त्या शा दोन अर्जावर दोन मजकुर यावरुन कोणती अर्जी प्रमाण धरावी 
शिंदे यानी वतनाची वहीवाट कधी केली याची व त्रीवर्गानी वहीवाट केल्याची माहीती नाही पुर्वापार वतनं 
आमचे त्याची सबंधांत आम्हाकडे चाळत आहे म्हणोन अमीज याचे फैसलात वादी जबाब देऊन गैरहजर 
जाल्यामुळे प्रतिवादीतर्फे एक तर्फा पुराव्यावरुन याचे साराश्ांवर भरवसा ठेवुन व प्रतवादीची कायद्याची 
वहीवाट जाल्यावरून वतन पूर्वापार शा वादीचे सबब सदरहु वतनाचे आठरागांव प्रो दोन गांव पटवर्धन 
इलाख्यातील त्याची फीर्याद प्रा वादीने तिकडे केली आहे त्याजबदल प्रतिवादीतर्फे "चे यादी शो एक 


साल उत्पन्नाचे दसपट र ८१९५ दाव्यांत वजा जाऊन बाकी ८१०८५ चा दावा कायम केला आणि प्रा वादीचे 
वतन वादीने सोडावे असे हसील आहे. 


अपील फैसल्यात आपला आ वादी याणी मंत्री याचा सारांष सन सितखमसेन म्हणजे सन १७६५ 
इसवी सालचा म्हणोन हजर केला तो बरोबर व खरा आहे असे समजोन आमीन यानी आपला अभिप्राय 
दिल्हा आहे त्यास तो दस्तऐवज खरा आहे यावरुन पुरावा नसोन पेशवे याणी नाना फडणीस यास हुकुम 


दिल्हा आहे त्यात सदरहू सारांष असल नाही असे लिहिले आहे जर तो असल असेल तर त्या पहिले व दुसरे 
प्रतवादीचे वडीळलाची नवीन नावे घातली आहेत असे. सदर हुकूमावरुन दिसते व त्या हुकुमांत व मंत्री याचे 
साराशाचा मजकूर लिहून माने वाणी व घोरपडे यांचा तंटा होता तो तुटून घोरपडे देशमुख आहेत असे ठरले 
मानें खोटे झाळे सबब घोरपडे याणी नजराणा दिल्यावरुन वतन त्याचे स्वाधीन केले. त्या दिवसापासुन 
अपील वादी याचे ताब्यात वतन आहे सदरहू दस्तऐवज अपील शा वादी यानी हजर करुन उभयपक्षी कबुल 
केला आहे परंतु हुकुमांत पहिले व दुसरे प्रतिवादीची नांवे नाहीत त्याचबदल त्यांच सांगणे की अपील 
वादीनी दगाबाजीने ती नांवे घालविली नाहीत एसीयास या मुद्यांची चौकशी या मोकदम्यात फार होणे आहे 
याज करता आमीन याचा हुकुमनामा फीरवुन या फिर्यादीचा निवाडा हुजुरुन पंचाईत नेमली जाईल 
त्याजकडे हा मोकदमा देण्याचा ठराव केला आणि आपील वादीने जातोने किंवा वकील हजर राहाण्याचा 
पांचसे रुपयेचा जामीन घ्यावा आणि प्रतिवादीनी जो सारांष हजर केला तो खरा आहे त्याजबदल पुरावा 
घ्यावा व अपील वादी याणी मालकी वहीवाटीबद्दल पुरावा करावा तो पुरावा घेऊन नवीन हुकुमनामा करावा 
म्हणोन-- ------ 


सदरहू भो चौकशी करण्याकरता उभयतांचे राजीप्रो पंच व सरपंच नेमुन त्याजकडुन सारांष 
करवावा असा जमीन खानापूर यास हा! गेला त्याणी पंच व सरपंच नेमळे परंतु त्याजकडुन मुदतोंप्रो सारांष 
आला नाही शा वादी तर्फे दोन पंच यानी आपले अभिप्रायाची याद दिली ज्या शो तिघांच्या अभिप्रायाची याद 
देणे आहे त्या विशी अमीन याणी हुजुर | २८ जुलई सन १८५१ इसवी अपिलाकडील नंबरचे रिपोटात 
मजकूर लिहीला त्यालगत याप्रकर्णी कागद असतील ते हुजुर पाठविण्या विसी हग जाल्यावरून मुकदम्याचे 
सर्व कागद पो मे. राव साहेब सदर आमीन याजकडे अभिप्रायाकरता पाठविला त्याजवरून त्याणी आपले 
अभिप्रायाची याद जरुरची पाठविली त्यात न 


खानापुरचे अमीन याजकडुन एकंदर कागदपत्र आलेले वाचुन पाहिले त्यात बहुत करून नकला 
आहेत यास्तव असल कागदपत्र आपआपले साधनाचे असतील ते हजर करावे म्हणोन पक्षकारास ताकीद 
केल्यावरुन असल कागद पत्र हजर केले तेच खानापुरचे आमीन याजकडुन आलेले कागदपत्र वाचून 
पक्षकाराचे अर्जवाचून माळूम पडते की... या अभिप्रायात पक्षकार याणी आम्हाकडे हजर केलेले कागद 


पत्रास निशा पासुन निराळी आहे वरून कागदपत्र ओळखावा अवलवादी 
पत्रास '' पासुन निराळी लावीली आहे त्या निशाणी वरून कागदपत्र ओळखावा या फिर्यादीत अवळवादी 


उभयता सिंदे हे मुळ वतनदार आपण आहो म्हणोन व तिसरा वादी यासिंदे यासी आपण पाठराखी वतन 
भाऊ जालो असे कारण दाखऊन फीर्याद करतात तर प्रथम असल वादी उभयत सिंदे याचे मालकीचा 
तपास पाहीला पाहीजे-------- 


सिंदे म्हणजे अवल वादिपो कृष्णाजी बीन शालीग्राम व नारायण रावबिन काशीराव हे दोघे 
देशमुखीचे वतन पुरातन आपले आहे म्हणतात तर-------- 


१ यांचे वंशांत कोणते पुरुषाने कोणत्यासाळी कोणापासुन हे देशमुखीचे वतन मिळविले----- 


२ वतन मिळविले तागाईत कोणकोणते पुरषाने कीती किती वर्षे परयंत वहीवाट केली आणि ती 
वहीवाट कोणत्या पुरुषाचे हातुन कोणत्या साली कज्ञा करता गेळी--------- 


येणेप्रो प्रथम शाबीती जाली पाहीजे------- 


असल वादी प्रो कृष्णाजी व नारायण सिंदे हे दोघे सुमारी सात आठ पीढीचे भाऊबंद असुन वतन 
घेण्यास्तव हाली एकमत होऊन फिर्याद करतात तर आपले वंशांत कोणते पुरुषानी कोणत्या साली 
कोणापासुन वतन मिळविले याचबदल सनदपत्र वगैरे दाखला काय आहे ते कांही एक रुजु करुन शाबीत 
केले नाही विचारले असता माहिती नाही म्हणतात त्यास इतके भारी वतनदार मालकी वहीवाट करतात 
त्याचे शाबीदो बदल मालकीची सनदपत्र वगैरे दाखला जरूर असला पाहीजे त्याखेरीज मालकीमुस्तकिम 
बिलकुल होऊ शकत नाही सबब सदरहु अव्वल दोघेवादी सिंदे याचे वंशात कोणते पुरुषाने कोणत्यासाली 
कोणापासुन देशमुखीचे वतन मिळविले याची कांहीच शाबादी जाली नाही-तथापी वतनाची वहीवाट री याचे 
वंशांत कोणकोणते पुरुषानी कीती वर्षे परयंतकेली याचा तपास पाहांता अमुक पुरुषानी अमुक वर्षे वहीवाट 


केली असा कांही एक दाखला शाबीत केला नाही नि ग चे असल अर्जीत सन १७५५ इसवी पावेतो आपले 
वंश्ञांत वतनाची वहीवाट जाली म्हणोन लिहीतात परंतु त्यामध्ये हर एकरीतीने दाखला दाखविला नाही--- 


मेहरबान फस्ट असिटेंट कमीशनर साहेब बाहादुर याचे अपील हुकुमनाम्यांत वादी म्हणजे आपला 
प्रा वादी याणे मंत्रीचा सारांष आहे म्हणोन सनसित खमसेन म्हणजे १७५५ इसवीचा हजर केला आहे तो 
खरानसोन आमीन याणी त्याजवर भरवसा ठेवुन हुकुमनामा केला यास्तव हा सारांष खरा आहे असे वादी 


याणे शाबीत करुन घ्यावे असे आहे तरी मंत्रीचा सारांष "7 १३ वाचून पाहुन मालुम पडते की हा मंत्रीचा 
सारांष नव्हे कोणी एकानी हकीकत लिहील्या सारखी आहे हा कागद फीरंगोजी शिंदे म्हणजे असल वादीचा 
पणजा हा खंडेराव घोरपडे म्हणजे तिसरे वादीचा पाचवे पीढीचा पुरुष याचा व मलापा बिन हेगापा व 
कांडापाबीन सिवादा वगीरयापामाने याचे दरम्यान देशमुखीचे वतनाचा तंटा पडला होता तेव्हा पक्षकार श्री. 
कृष्णानदीत उभे राहीले जमा झालेले दैवानी फीरंगोजी शिंदे वतनदार खरा म्हणोन हातधरुन बाहेर आणिले 
नंतर शिंदेयाणी सर्वत्रास नमस्कार केला व देवास मेजवानी केली व फिरगोजी सिंदे व खंडेराव घोरपडे 
देशमुख याचे नावे घेतले माहाजर करुन दिला 7 सिंदेयानी मंत्री यास भेटून वतनाचे कागदपत्र दाखविले 
देवास अगोदरच निरोप झाला होता म्हणोन वगैरे म 7 आहे त्यावरुन हा मंत्री याचा सारांष आहे असे 
बिलकुल मानता येत नाही. जर सारांष आहे असे अखेरची हकीकत ईनसाफ करणार -------- 


लिहीणार आणि यांत मंत्री यानी ठराव केल्यासारखे बिलकुल "१! नाही शिवाय याजवर सांप्रदाया 
प्रमाणे मंत्रीची सहदिस्तुर अंगरे सिक्का मोर्तब वगैरे खण कांही एक सदरहू दोघे वादी सिंदे म्हणतात की 
घनशाम नारायण मंत्री यानी सदरहू साराष कर्णात साक्षी बदल दुसरे गावकरास बोलावण्यास्तव आज्ञापत्रे 
ते निशा 


त्याचसाळी सन १७५५ इसवीची पाठवली होती १४.१५ १६.-१७ हजर केली आहे तर या कागदावर 
सिंरस्तेप्रमाणे सिळा मोर्तब वगैरे खुणा आहेत परंतु जर मंत्री यांनी असे भारी वतनाबदल सारांष केला असता 
तर त्या सारांषवर आपला शिक्का मोर्तब वगैरे खुणा न करता कधी राहणार नाहीत मंत्री याची आज्ञापत्रे 
निशा 


दाखवल्याबदल हजर केलेली नि १४--4१५-१६-१७ वरूनच १३ चा कागद मंत्री याचा नव्हे असे 
साफ मालुम पडते शिवाय आणखी एक मोठी हरकत आमचे ध्यांनात येते की बिरोजी बिन बुकाजी माने व 
शिवाजी बीन खंडोजी माने व देवजी बीन नरसोजी माने याचा फिरंगोजी सिंदे म्हणजे अवळ वादीचा पणजा 
व मालोजी म्हणजे घोरपडे याचे वंज्ञातील पुरुषाचे दरम्यान पूर्वी खटला पडुन मरहुस शाहु माहाराज 


छत्रपती राज्याधिकारी यानी ठराव केलेला हुकुम वादी सिंदे यानीच ना. १०६ १०७ व राजज्ञक ५२ 


विश्वावसुनामसंवत्सरे हा सन १७२६ इसवीचे व त्याच सालचे अज्ञापत्र श्री. निवास परशराम प्रतिनिधी 
याचेनि १०९ हजर केले आहे त्यात फिरंगोजी सिंदे व मालोजी घोरपडे खोटे ठरले सदरहु माने याणी 
वतनदार खरे ठरले सबब रु. ३००० नजराणा घेऊन देहामुखीचे वतन माने याजकडे मोकळीक करुन माने 
याचे दुमाला केले आहे म्हणोन वगैरे मत आहे त्यानंतर सुमारे २६ वर्षांनी म्हणजे सुमाईसने खमसेन मया 


ी निशा 
अलफे शा सन १७५१ इसवीस आईसाहेब महाराज याणी देशमुखीचे वतनाचे आगरा गांवकरास १०१ 


चाई दिल्हा तो वादी याणीच हजर केला आहे त्यात मलापा व कोडापा व सीबाजी माने हे पुरातन वतनदार 
आहेत त्याचा इसनसाफ शाहु महाराज याचे कारकिर्दीस होऊन निवाडपत्रे आहे तीमनास आणुन आज्ञापत्र 
सादर केले असे तर देशमुखीचे वतन माने याजकडे चालवावे म्हणोन आहे याजवरून वादी शिंदे याचा हक 
वतनावर अगदी राहीला नाही असे साफ शाबीत होते केलासवासी झाहु महाराज छत्रपती व आईसाहेब 
महाराज हे राज्याचे अधिकारी होते त्याणी ठराव केला त्या ठरावानंतर सुमारे चार वर्षांनी म्हणजे शके १६७७ 


मा सन १७५५ इसवीत मंत्री यानी आपला हक शाबीत ठेवुन हि 3 चा सारोष केला असे वादी 
दाखवितात हे फार आश्चर्य आहे की मरहुम शाहु महाराज छत्रपती व आईसाहेब माहाराज राज्याधिकारी होते 
निशा 


याचे ठरावास उलट वादीचे वतीने साराष कर्ण्यास मंत्री यास मुळीच अधिकार नव्हता या एकंदरावरुन 
१३ कागद मंत्रीचा साराष नव्हे आणि शाहु माहाराज याचे ठरावाचे साल सन १७२५ इसवी पासोन आजपर्यंत 
सुमारे १२७ वर्षे वादीकडे वतनाची वहीवाट नाही असे शिंदे यानी हजर केलेले कागद पत्रावरून साफ मालुम 
पडते तर शाहु माहाराज याचे ठरावाचे अलीकडे दावा संमधे वतन आपणास कोणते अधिकाऱ्याने साली 
दिले व वहीवाट कोणत्या साली कोणते पुरुषाने केली हे कांही ज्ञाबीत केले नाही-परंतु वतनाची वहीवाट 
आपले वंशातील पुरुष करीत होते असे समजण्यास कांही कागद दाखल केले आहेत त्या कागदावरुन 
निशा 


वतनाची वहीवाट केल्याचा मुद्दा कांही निघत नाही ' ४९-६९ असे दोन कागद मुस्तकीम दाखवितात तर 


निशा 


४९ चा कागद सुमासन सितेन मयाअलफे म्हणजे सन १७६६ इसवीचा आहे तो र्थानपेट महालकरास 
सिदे देशमुख म्हणजे कोण याचे कांही नाव नमूद नाही व असल अर्जीने कबूल करतात की सन १७५५ इसवी 
पासून वतनाची वहीवाट आपणाकडे नाही सन १७६३ पासोन वहीवाट शा वादी करतात म्हणोन असे असोन 


सन १७६६ झा ची पावती "४९ ची एक गावची कांही हकाचे येविसी बीन नावाचे सिंदे देशमुख म्हणोन 
कसीजाली हे फार आश्चर्य आहे. सन १७६३ इसवी पासोन शा वादींकडे वहिवाट असोन सन १९६६ इसवीत 
हकाचे खर्च दुसऱ्यासदेण्यास व घेण्यास अधिकार नाही तथापी ते खरे आहे. असे समजण्यास ही प्रत्यंतरचा 
कांही दाखला नाही आणि या पावती वर एक मोर्तब आहे ते साफ खोटे आहे असे मालुम पडते मोर्तबातील 
अक्षर कांहीच दिसत नाही व मोर्तबाची चिन्हे दिसावी याहेतुने मोर्तबाचे चिन्ह मात्र करुन मोर्तबाचे होवटची 


नशा 


रेघ दिसण्याबद्दल लेखणाने काढील्यासारखे साफमालुम पडते यावरुन 
निशा 


४९ चा कागद मंजुर नाही व 


7 चा कागद सुरू सन ११२४ ही जरी म्हणजे सन १७०८ इसवीचा एक बंद कागद आहे त्यात १६ गांवचे 
नांवे लिहून अमुक गांवची अमुक बेरीज असे नमूद करून त्याचे बाजुस फिरंगोजी शिंदे म्हणजे अवलवादीचा 
पणजा वसंताजी खंडोजी म्हणजे तिसरे वादीचे वंशात कोणी पुरुष होता. याचा कांही थाक लागत नाही 
असी दोघांची नांवे लय आहे तरी कागद आहे तरी कागद कोणी लिहीले याचा कांही दाखला व त्याजवर 
सही अगर सिकामोर्तब वगैरे कांही एक नाही अश्या कागदावरून वादी याणी आपल्या वहीवाटीची काहीही 
दाखविली हे फार आश्चर्य आहे याजवरून वादी शिंदे याची वहीवाट आहे असे बिलकुल हर कोणते 


अदालतीत झाबीद होणार नाही आणखी किती एक कागद सन १७१० इसवी पासोन सन १७६८ शा परयंत 
दरम्यान काही काही सालचे कागद हजर केले आहेत व कांही कागद बीनसालचे आहेत त्यात मजकूर 
तुमचे म्हणजे सिंदे यांचे वंशात तीन चार पिढीत आमुक पुरुषाचे व घोरपडे यांचे वंशातील पुरुषांत तंटा आहे 
याचा निकाल होण्यास तुम्ही हुजुरयेणे म्हणोन व दुय्यमवादी सिंदे याचे घराण्याभ्रो नागोजी सिंदे याणी 
गांवगना दंगा केला वरयतेची माळ मिळकत नुकसान केले व बैल वगैरे धरून नेळे असे होऊ नये देशमुखीचे 
कांही बोळणे असेल तर हुजुर येणे असे कांही मजकुराचेपत्रे आहेत शिवाय आपले वंशातील पुरुषाने नांवे 
कारणाकुरते दुसऱ्याची पत्रे लिहीली त्यात देशमुख असेल्णा आहे म्हणोन कांही कागद हजर केले आहेत. 
तुमची वतनाची मालकी व वहीवाट शाबीत नसोन अश्या कागदावरून वादी सिंदे हे वतनदार खरा आहे आणि 
वतनाची वहीवाट केली असे बिलकुल होत नाही आणि हर कोणी इनसाफाचे कोडन कबूल करणार नाहीत 
आणि तंट्याचे निकाल होण्याकरीता हुजुर येणे अशी जी पत्रे दाखवितात त्याप्रो जाऊन तंट्याचा निकाल 
कोणते प्रकारे आला व कोणते अधिकाऱ्याने निकाल केला हे कांही दाखवित नाहीत या एकंदरावरून 
आमचा अभिप्राय आहे की दावा समध्ये देशमुखीचे वतनावर असल वादी कृष्णाजी बीन झाळीग्राम 
बहुयंमवादी नारायण राव बीन कासीराम सिंदे या दोघाचा दावा शाबीत नाही अता तिसरे वादी संताजी बीन 
सुबराव घोरपडे याचे फिर्यादीचा तपास पाहाता संताजी यानी सदरहु दोघे सिंदे यासी सामील होऊन दावा 
केला की सिंदे याणी आपणास पाठीराखी भाऊ करून घेतला सबब वतनावर आपली मालकी आहे अक्ली 
फिर्याद करुन मयत जाला त्याचा वारस केला खंडेराव घोरपडे हा ती फिर्यादा चालवतो तर------- 


१ यांचे वंशांत कोणता पुरूष सिंदे यास कोणतेसाळी पाठराखी---- भाऊ जाला व त्या शिंदे यांचे 
नांव काय आणि वतनावरून उभयताचे दरम्यान काय करार झाला----- 
१ पाठराखी भाऊ याचे नात्याने वतनाची वहीवाट कोणकोणते पुरुषानी किती किती वर्षे केळी----- 


येणे शा प्रथम श्ञाबीती जाळी पाहीजे----- परंतु यांचे वंशातील कोणते पुरूषास कोणते साली शिंदे 
यांचे घराण्यातील कोणता पुरुष पाठराखी भाऊ करून घेतला आणि उभयताचे दरम्यान वतनदारीबद्दल 
काय करार जाला हे कांहीच शाबीत केले नाही विचारल्यावरून आपणास ठाऊक नाही म्हणोन जबाब देतात 
मुळी वतन शिंदे यांचे आहे अज्ञी शाबीदी जाली नाही त्यापेक्षा आपण शिंदे याचे पाठराखी वतनी भाऊ याचे 
वंशज आहोत असे म्हणणे बिलकुल असंभव आहे. तथापि यांचे वंशात वहीवाट तरी कशी झाली आहे आणि 
कोणकोणता पुरुष किती किती वर्षे करीत आला याचा तपास नि ९२९८)कागद १७१९ सन वसन झा असे 
तीन सालचे पाहाता व बीन सालचे नि ९३ येणेश्रो हजर केळे आहेत याचे सदर नाम्यावर संताजी घोरपडे 
देशमुख म्हणोन त्रि त्याजखाली मौजे बहादुर वाडी गावचे नाव लिहून जमीनीचे हिंश्याचे वसुल बाकी रु. 
तपश्लील तरणा आहे त्याजवर कोणाची सही अगर सिक्का मोर्तब कांही एक नाही अगदी खरड्या सारखे आहे 
त्याजवर भरवसा ठेवण्याजोगे अगदी लायख नाही संताजी घोरपडे यानी दुसऱ्याचे नांवे कच्चे लिहुन दिले 
त्यांत देशमुख असे त्णि आहे म्हणोन सन १७२९/३० इसवीचे असे दोन सालातील कागद नि ८१पासुन 
नि ९१ मीनहुचे व नि ८० चा कागद सन १७२५ इसवीत संताजी घोरपडे देशमुख असे लिहून साहामील 
करून तुमचाहक तुम्हांस देऊ म्हणोन लिहुन दिले आहे ते व कांही कागदांत संताजी घोरपडे देहमुख 
खंडेराव घोरपडे देशमुख म्हणोन दुसऱ्याने कारण परत्वे पत्रे लिहिली आहेत ते व कांही कागदात तुमचे 
देशमुखीचे वतनाचा तंटा आहे त्याचे चौकशी बदल हजर होणे म्हणोन पत्र सन १७२९ पासोन सन १७६८ 
पर्यंत दरम्यान काही काही सालचे व किती एक कागद बीन सालचे हजर केले आहेत तर हे सर्व तपासून 


पाहाता मालुम पडते की संताजी घोरपडे याचे नांव तिसरा वादी याणी अवल चौकशीत पुर्वीचे आमीन 
याजकडे हजर केलेली वंशावळ नि यात व प्रतवादी याणी हाली आम्हा पासी हजर केलेली वंश्यावळानिा 
१४५ यात ही नमुद आहे तर सदरहु संताजी कोण याचा निश्चय होत नाही, तिसरा वादी याने नि वंश्मावळीत 
मुळपुरुष नावजीराजे लिहुन त्यास पुत्रश्षो पहिला पुत्र खंडोजी राजे हा आपले वंशीला व दुसरापुत्र 
बाजीराजे हा मुधोळकर घोरपडे यांचे वंश्ीला व तिसरा पुत्र अंबाजीराजे हा शा वादी महीपतराव घोरपडे 


यांचे वंशीला म्हणोन दाखविले शग वादी याने हजर केली ती वंज्ञावळ ""' मुळपुरुष अंबाजी राजे यांचे नाव 
लिहून पुढे संततीची नावे उभयतानीही आपआपले वंशावळीत लिहीली आहेत ती बिलकुल मिळत नाहीत 
श्रा वादी सदरहु कागद पत्रातील संताजी हा आपले वंशातील पुरुष आहे म्हणोन तक्रार करतो त्यास 
सदरहु कागदपत्रावरून तीसरे वादी याचे वंशातील पुरुष संताजी असून त्याणी वतनाची वहीवाट केली असे 
कांही प्रत्यंतर दाखल्यावरून मुस्तकीम शाबीदी नाही आणि सदरहु कागद खरे आहेत असे प्रत्यंतर मुद्दाम 
दाखवित नाही शिवाय शाहु महाराज छत्रपती व आईसाहेब माहाराज व श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी याणी 
सन १७२५ इसवी व सन १७५१ इसवीत देडामुखीच्या वतनाचे तंट्याचा निकाल करून मानेवाणी याजकडे 


वतन ठेवीले होते असे "वरून १०६/१०७/१०९ साफ शाबीद आहे. सबब त्याचे अलीकडे कागद सदरहु 
रीतीने काय असतील ते कांही या दाव्यास जोर पोहचत नाही व त्याजवर भरवसाही नाही आणि बीन सालचे 
व बीन मीतीचे कागद फार आहेत तर ते कागद लिहीणार कोण अधिकारी होता व कोणत्याअधिकाऱ्याचे नांवे 
लिहीले आहे हे काही मालुम पडत नाही आणि दुसऱयानी कारण परत्वे लिहीले या कागदांत देशमुख असे 
लिहील्यानेच वतनदार खरा होईल व वहीवाट केली असे बिलकुल होऊ शकत नाही आणि चौकशीबद्दल 
हजर होणे म्हणोन कांही कागदात लिहीले आहे त्याश्रो हजर होऊन व नावेचा काय निकाल कोणते 
अधिकाऱ्याने केला हे कांही दाखवीत नाही या एकंदरावरून याचे वंशातील अमुक अमुक पुरुषाने अमुक वर्षे 


वतनाची वहीवाट केली असे झाबीत होत नाही. आणि श्रीनिवासराव परझराम प्रतिनिधी याणी "" ७७ चे 
पत्र सुमासित अशरीनमया अलफे शा सन १७२५ इसवीत आपले निपणंजा संताजी याचे नांवे लिहीले ते पत्र 
म्हणोन हजर केले त्यात मजकुर तुमची हकीकत बापुजी रामाजी याणी विदीत केली वतनाचे घालमेलीचा 
प्रसंग तर जो जाहला तो भीडेस्तव जाला आहे पुर्वीपासून सर्वप्रकारे तुमचे आठसिक आहे तुम्ही विपरीयास 
न आणिता माहालची लावणी संचणी कर्णे व देशमुखीचे कार्यभाग कर्णे म्हणोन वगैरे आहे तर या कागदावर 
मोठी हरकत आहे. की सन १७२५ इसवीत झाहु महाराज छत्रपती यांनी नि11 १०६--१०७ चे हुकूम 
फरमाविले आहेत त्यात फिरंगोजी शिंदे व मालोजी घोरपडे वतनास खोटे ठरले व माने हे खरे ठरले कारण 
वतन माने याचे दुमाला केले असे म्हणोन आहे व याच साली श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधीयाणी याप्रमाणेच 
निशा 


देशमुखीचे वतनाचे आठरागांवकरास आज्ञा १९ चे दिल्हे आहे असे असोननंतर सुमार सात आठ 


महिन्याने सदरहु हि ७ चे कागदात श्रीनिवास परझ्षराम प्रतिनिधी याणी मुखतीचे व तर्फदारीने हग 
दिल्याचे माचा दाखला नमुद असलेला दाखवितो याजवर हरगीन भरवसा नाही. मुखती व तर्फदारी प्रत्यक्ष 
त्या कागदांत कबुल करतात याजवर काय भरवसा होईल तथापि शाहु माहाराज छत्रपती हे राज्याचे 
अधिकारी होते त्याणी ठराव केलेला रद करून त्यास उलट ह देण्यास मुळी प्रतिनीधीस अधिकार नव्हता 
नि चे कागद वाचून एकदम मालुम पडते की संताजी घोरपडे यांचे फक्त संतोषास्तव अगर लालचीने 


मुखती करतां तसे पत्र लगा आहे म्हणोन आणि चि... चे पत्र शके १६९१ मुल्सन १७६९ इसवीस नाईकजी 
घोरपडे म्हणजे तिसरे वादीचे वंशातला पुरुष व माळोजी घोरपडे व नरसिंगराव घोरपडे याचे नावे 
महीपतराव घोरपडे म्हणजे प्रतिवादीचा चुलता याणे लिहुन दिले होते म्हणोन हजर केले आहे त्यात मा 


तुमचा आमचा भाऊपणाने वतनसंमधी कज्याड आहे तर तुम्ही मालोजीराजे घोरपडे सांगाल त्या शा वर्तणुक 
करा म्हणोन आहेत शा वादी याणे या कागदात साफ इन्कार केला आहे वादीयाने काही शाबीद केले नाही 
आणि हे कागद पाहुन श्रीकारापासोन शेवटपर्यंत व साक्षीचे अक्षर बग एकाचे हातचे आहे असे उघड मालुम 
पडते तथापि याजवर लिहुन देणार याची सही अगर खुण वगैरे कांही एक नाही सिवाय हलीचा दावा 
भाऊपण्याचे बदल नाही याचे एकंदर वरून ना5२ चा कागद नामंजुर केला सदरहु एकंदर कारणावरून 
आमचा अभिप्राय आहे की दावासमध्ये वतनावर तिसरे वादी संताजीराव मयत त्याचा वारस लेक खंडेराव 
घोरपडे याचा हक पोहचत नाही. अता प्रतवादी कडील पुराव्याचे तपास पाहता प्राववादी महीपतराव बीन 
खंडेराव घोरपडे यानी आपला हक शाबीत करण्याबद्दल कागदपत्र दाखल केले आहेत ते तपासुन पाहता 
मालुम पडते की ----------- जाखरोजी गा नाथाजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचे वंज्ञातील पुरुष 


याचे नावे आलाहुताला दिवाण साहेब याणी लिहुन दिला तो कोलनामा विण १६६ सुरू ७६५ म्हणजे सुमारे 
नशा 


वर्षाचा आहे त्यातील अक्षरे बहूत करून गाहाळ जाली आहेत थोडे थोडे दिसते या कागदाची नकल 
११५ हजर केले आहे हे दोन्ही भीडवुन आक्षरे मोठे दिसण्याचे चष्मा लाऊन रुजुवात पाहाता या असल 


कागद "११६ तील अक्षरे व मजकुर लागणे त्यास बहादुरवाडीगांव सवा नऊ चाहुर जमीनीचा इनाम 


दिला आहे म्हणोन त्रि आहे. व श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी याचे हा संताजी घोरपडे देशमुख म्हणजे 


नांवे चि ी 
प्रा वादीचा चुलता याचे नांवे | ' सुरू सन सर्व अशा रमया अलफे ११८ म्हणजे १७१६ सन इसवांचा आहे 
त्यास बहादुरवाडी गांव तुम्हास पुर्वी इनाम दिला आहे त्याचे इनाम तिजाई तुम्हास माफ करून पेशजीस 
सनद सादर आहे त्या भो तुम्हास वतन करून दिल्हे आहे म्हणोन आहे------ 


वहीवाटीविशी पाहता गंगुबाई देशमुख म्हणजे आ वादीची पणजीचे नांवे विठोजी चव्हाण 
हीमतबहादुर यानी हि १९ चा कोलनामा सुरू सन इसने अशरीन मया अलफे मुतादक सन १७२१ 
इसवीत सादर केला आहे त्यात गाव कराचे नावे-वसवस राहुन किर्दी आबादाजी कर्णे व गंगुबाईकडे व 
निशा 


सुलाचा अवज देणे म्हणोन आहे व नंबर ' १२० चे कागद पंतप्रतिनिधी याणी सुख सन सकस अशरीन 
मया अलफे हा सन इसवित सोळा गांवकरास आज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात ज्या प्रो हक चालत आहे 


त्या प्रा] गंगाबाई देशमुख याजकडे येणे म्हणोन व हरा १25 चे पत्र मालोजी घोरपडे म्हणजे शा वादीचा 
आजा याचे नावे श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी यानी सुरू सन सित अडरीन मया अलफे झा शके १७२५ 


इसवित त्रि त्यात माहालची लावणी केली म्हणोन तुम्ही पत्र तरणा ते उत्तम केले म्हणोन व ता वकक 
कागद उदाजी चव्हाण हीमत बहादुर यानी वाळवे तर्फेचे गांवकरास है सुरु सन सकसीन मया अलफे सा 
सन १७२९ इसवी ल्र्गा आहे त्यात मालोजी घोरपडे देशमुख म्हणजे शा वादीचा आजा यासरावला वगैरे 
चालविणे म्हणोन आहे संताजी घोरपडे देशमुख म्हणजे शा! वादीचा चुलत पणजा याचे नावे मोकादम लिहुन 


दिल्हे ते कंग ११३/१३४/१३७ ति सुरुसना इहीदे सलासिन मया अलफे हा बला सन १७३० इसवीत 
न्णि 


लिहून दिल्हे त्यात हकाचे खर्च देत जाऊ म्हणोन वगैरे आहेशिवाय _ १२४/१२५/१२६/१२७ बीन सालचे 
कागद त्यात शा वादीचा अन्ना मालोजी व पणजी गंगुबाई याचे नांवे दुसर्‍याचे कांही कामकाजाबद्दल लिहिले 
आहे त्यात देशमुख त्णा आहे शा वादीची पणजी गंगुबाई यांचे नांवे देशमुख म्हणोन दुसऱ्या मनुष्याने पत्र व 


राजीनामा व कतके लिहून दिल्हे आहेत ते हि १२८/१२९/१३०/२३० सन १७३० सालचे आहेत येणेप्रमाणे 
कागदावरून प्रा वादीचे वंशातील पुरुषाने देशमुखीचे वतनाची माळकीने सन १७३० इसवी परयंत वहीवाट 
केली असे शाबीद आहे ही एकंदर पुरवणी एकीकडे ठेवून प्रतवादी याणे दाखल केलेले कागद प्रत्राप्रोय 
खाली लिहिले कागदावरून आणखी फार मजबुद मोटामुदा साला उ त शाबीत आहे की- सुमा आर्वसितेन 
मयाअलफे हा सन १७६३ इसवीत राज्याधिकारी माधवराव बलाळ प्रधान पेशवे सरकार याणी बालाजी 
निशा निशा 


जनार्दन म्हणजे नाना फडणवीस यांचे नांवे पत्र '- १३७ व देशमुखीचे आठरा गांवकरास आज्ञापत्र 


न्शा 


१३८ व इसाफतीचे बहादुरवाडी गांवचे मुकदमास आज्ञापत्र ' १४९ फर्माविले आहेत त्याजवरून मालुम 
पडते की नाईकजी व मालोजी व महीपतराव घोरपडे देशमुख 7 वाळवे याचे व राजाजी व हेगोजी माने 
वाणी यांचे भांडण पडले होते त्याचा इनसाफ घनःशाम नारायण मंत्री याचेमार्फत होऊन माने वाणी खोटे 
ठरले सदरहु घोरपडे हे पुरातन देशमुखीचे वतनदार आहेत. त्यांचे वतन सरकारात जप्त आहे ते मोकळीक 
केले असे सुदामत वतन चालवावे व साल मजकुरचा वसुल घेतला असेल तो माघारा देणे आणि सरकारास 
नजराण्याबद्दल रुपये २२००० येणे त्याऐवजाचा वसुल घेण्याचा वगैरे मा लिहिला आहे या ठरावाचे 


हुकुमाश | सन १७६३ इसवी पासून वादीचे असल अर्जीचे तारखेपर्यंत सुमारे ७९ वर्ष सतत शा वादी 


महीपतराव घोरपडे या एकट्याकडेच वतनाची वहीवाट आहे या श्र वादीचे अवल अर्जात साफ कबुल 
करतात व कागदपत्रावरून ही ज्ञाबीद आहे परंतु सदरहु हुकुमांत नाईकजी म्हणजे तिसरे वादीचे वंशातील 
पुरुष व मालोजी म्हणजे मुधोळकर घोरपडे यांचे वंशातील पुरुष आहे त्यांचा दावा कांही नाही महीपतराव 


म्हणजे प्रा वादीचा चुलता याभ) तिघाचे नांवचा पेशवे सरकारचा हग वतन मोकळीक केल्याबद्दल आहे 
असे असोन शा वादी महीपतराव येकट्याकडेच वतनाची वहीवाट इतके भारीमुदती परयंत कशी जाली 
अशी शंका घ्यावी तर कधी याणी असल अर्जीत लि की पेशवे सरकारानी नजराण्याचा ऐवज देणे ठरविला 
तो आपले हातुन उलगडून देणे जाले नाही सबब महीपतराव घोरपडे म्हणजे शा वादीचा चुलता एकटाच 
न्णिा चे 


नजराण्याचा ऐढज देऊन वतन सोडवुन घेतले म्हणोन आणो अवल चौकड्लीत अमीन याजपासी 
सवाल जबाबात नजराण्याचा एकंदर ऐवज सदरहु महीपत घोरपडे याणी एकट्यानीच देऊन वतन सोडवुन 
घेतले आहे असे आपणास तेव्हाच समजले होते म्हणोन लिहीतात एशी यास माधवराव बलाळ प्रधान पेशवे 
सरकार यानी शावादीचा चुलता महीपतराव घोरपडे या एकट्या पासोन सरू सन सित सितेन मया अलफे 
सा सन १७६६ इसवीत नजराण्याचा ऐवज घेऊन पावती नि 7 १३९ महीपतराव एकट्याचेच नांवे दिल्ही 
आहे त्याजवरून व आज पर्यंत बहुत वर्षे प्रा वादी महीपतराव या एकट्याकडे वतनाची वहीवाट आहे याज 
वरून ही मालुम पडते की नाईकजी म्हणजे तीसरे वादीचे वंशातील पुरुष मालोजी म्हणजे मुधोळकर 
घोरपडे यांचे वंशातीळ पुरुष या दोघानी पेडव्याचे ठरावाप्रा नजराण्याचा ऐवज देण्यास ताकद नसोन 
वतनावरून आपला हात काढुन वतन टाकुन दिले त्यासमई प्रतिवादीचा चुलता महीपतराव घोरपडे याने 
आपण एकट्यानेच हीमत धरून नजराण्याचा ऐवज येकंदर आपणच भरून वतन कबज्यांत घेऊन आजपर्यंत 
ब ता वर्षापासुन एकटाच वतनाची वहीवाट करीत आहे याजविसि काही शंका राहीली नाही. हल्ली नाईकजी 
घोरपडे याचे वंशातील पुरुष तिसरे वादी हा अता आशास गुंतुन एकदम ऐता फायदा घेण्यास ईच्छिता हे 
दुरुस्त नाही ज्या समई महीपतराव एकट्यानेच पेशवे सरकारातुन वतनाची मोकळीक करून घेणार व 
घेतले असे वादीस समजले तेव्हा समजुन उमजुन बिन तजवीने उगीच राहिले त्यापेक्षा जरूर समजले 
पाहिजे की वादी यानी वतनास धिक्कार करून आपला हक सोडून दिला त्या वतनावर प्रतिवादी सिवाय दुसरे 


कोणाचा हक राहिला नाही कदाचीत त्यासमई प्रतीवादीचा चुलता महीपतराव याणे पेशवे सरकारास 
नजराण्याचा ऐवज देऊन वतन कबज्यांत न घेते तर कंपनी सरकारानी पेशव्याचे राज्य घेतले त्यात 
दाव्यासमध्ये वतन ही खालसातील येत होते अता सदरहू तिघे घोरपडे याचे कोणी पेडव्याचे ठरावाप्रा 
नजराण्याचा ऐवज देतो वतन मोकळे करावे असे कंपनी सरकारास अर्ज करतील तर वतन कधीही मोकळे 
होणार नाही सरकार वरयस याचे दरम्यान व उभय रयतेचे दरम्यान इनसाफ सारखा आहे हर कोणाविज्ी 
इनसाफांत कांही तफावत नाही ----- माधवराव बलाळ पंतप्रधान पेशवे सरकार याणी सुरू सन खमस 


सितेन मया अलफे सा] सन १७६४ इसवीत वाळलचे तर्फेचे मोकदाम्याचे नांवे आज्ञापत्र द्या १५४ व सदाशिव 
निशा 


रघुनाथ मंत्री याचे नावे पत्र १५६ असे दोन फरमावीले आहेत त्यात महीपतराव घोरपडे याची 
देशमुखीचे वतन पेशजी पासून जप्त होते ते मोकळीक करून पहिली पत्रे अमलदारास वगैरे आलाहिदा 
सादर आहेत त्याचा हक व जमीन देशमुखीचा इनाम सुदामत चालवावे ---- अल्यास ---- होणार नाही 


म्हणोन व त्रींबकराव नारायण मंत्री यानी नाईकजी थोरात यांचे नावे सन १७६४ इसवीत ति ते पत्र ति 
१४१ त्यात मा महीपतराव घोरपडे देशमुख यांनी पंतप्रधान म्हणजे पेशवेसरकार याच्या सनदा आणुन 
दिल्याच आहेत तुम्ही आपणाकडील तालुक्‍यातील गावास ताकीद देऊन सुदामत वतन चालुन देशमुखीचे 
वतनाची सेवा घेत जाणे म्हणोन माधवराव बळलाळ पंतप्रधान पेशवे सरकार याणी रामाजी बलाळ याचे नांवे 
पत्र सुमासव सितेन मया वअलफे हा सन १७६६ इसवीत सादर केले आहे त्यात महीपतराव घोरपडे 
देशमुख त वाळवे याजकडे देशमुखीचा हक वगैरे सुदामत चालता म्हणोन वगैरे आहे सिवाय सदरहु पेशवे 


याणी थोरात भोसले याचे नावेपत्र नि. १४२1१४३१४४ सन १७६८ इसवीत लिहीले आहेत त्यात 
महीपतराव घोरपडे देशमुख याज बराबर बापभाऊ वतनाविसी कज्याकरतात म्हणोन घोरपडे यांनी जाहीर 
केले तर ज्याजकडे वहीवाट आहे त्याजकडे चासविणे बरकत घोरपडे याचा इनसाफ करण्यास बाळाजी 
महादेव यास सांगितले आहे म्हणोन वगैरे मजकूर आहे येणे प्रमाणे शरा वादी कडुन साधन मजकुर आहे 
त्याजवरून शा वादीची मालकी वहीवाट साफ शाबीत आहे पेशवे सरकार यानी वतन मोकळे केले त्यापुर्वी 
वतन कोणते साली जाले इतके दाखला मात्र पक्षकार याजकडुन खटल्यांत दाखल जाला नाही सदरहु 
एकंदर सबबेवरून निश्चित अर्थ होतो की पुर्वी सिंदे व घोरपडे व मानेवाणी यांचे तंट्यावरून वतन जप्तीस 
नव्हते फक्त घोरपडे व मानेवाणी याचे तंट्याबद्दल जप्ती जाली होती त्याचा इनसाफ राज्याधिकार 
माधवराव बलाळ पेशवे सरकार याणी केला माधवराव बलाळ पंतप्रधान पेशवे सरकारचे राज्यकारभारांत व 
इनसाफात धुरंदर होते त्याचे आमलात घालमेल व जुलीम नसतां राज्याचे याजवर इनसाफाने केले अज्ञा 
धन्याधिकारी याणी इनसाफ करून वतन जप्त जाले ते मोकळीक करून प्रतिवादीचा चुलता महीपतराव 
याचे कबज्यांत दिले तेव्हा पासुन आज परयंत सुमार ८९ वर्षे व त्यांचे पुर्वी बहुता वर्षापासुन शा! वादीचे 
घराण्यातील पुरुषांचे व प्रतिवादी महीपतराव घोरपडे यांचे कबज्यात दाव्यासमध्ये वतनाची वहीवाट आहे 
त्याश्रा वतन त्याजकडे कायम असावे ------ 

सदरहु एकंदरावरून आमचा अभिप्राय आहे की वादीचा दावा रद्द आहे. सर्व खर्च वादीयाणे भरून घ्यावा 
म्हणोन ------ 

येविसी अवल व अपील मोकदम्याचे कागद पाहुन तपास करता या फिर्यादीचा ता. ७ फेब्रुवारी सन १८५० 
इसवी रोजी फस्ट असीस्टंट कमीशनर याणी आपला फैसला केला त्या अन्वये पंचाकडे परंतु पंचानी 
ठरविल्या मुदतीत साराष केला नाही सबब पंचाईत रद्द करून मुकदमा ता २१ माहे ऑगष्ट सन १८५१ रोजी 
सदर अमीन याजकडे अभिप्रायाचा रपोट करण्याकरता पाठविला होता त्यावरून रावसाहेब सदर अमीन 
याणी फार चांगला सारांष करून त्यात वादी प्रतिवादी याणी पुरावा दिला त्याचा खुप नजरेने तपास करून 


निर्णय केला की आ वादी यांनी जो दावा केला त्याबद्दल त्याजवळ भरवसा ठेवण्या मापक बिलकूल पुरावा 
नाही सदरहू सारंष सदरी लिहीले वादी शरा वादी समक्ष आज रोजी वाचला आणि आ वादी याजकडे याचे 
दाव्याचे शाबीतीबदल जो पुरावा त्यांनी सांगितला तो ऐकोन घेतला त्यात पुराव्याची अगर मुद्याचा सदर 
आमीन याणी आपले खोटात निर्णय केला नाही असे कांही दाखल शकला नाही सदरहू रपोट - फस्ट 
असिस्टंट कमीशनर सो याणी फार पसंत करून तोच अपीलातील फैसल ठरवुन त्याचा तरजुमा करून 
खटल्यात दाखल करण्याचा ४1 दिल्हा आणि प्रतिवादीचा दावा काढून टाकून खर्च त्याजवर घातला 


हुकुमनामा नंबर खर्चाची तपज्ञील 
कागदाचा तपशील 0 वादीचा खर्च आवळ व आपीलात 

१ अपीलअर्जीवा ची 0 प्रतिवादीचा खर्च प्रतिवादीचे शिरावर 

२ अवल फेसल वादीकडील न्स 

३ जातचीटीवादीची | | --------------- 

४ मुखत्यारनामा गा तर्फे 

षु तक्रारीची याद का तर्फे 


६1७1८ समनं तीन शा वादीस 
९॥१०॥११ मुखत्यार नामे व ठेव 
२ 
चीठी शा वादीतर्फे कागद 
ण ३ 


१२  विनंतीपत्र१वादीचे व मुख्यत्यार याची 
अर्जी व ठेवचिठी 
१३ सवाल वादीस 


१४  वादीकडील पुराव्याचे कागदाच्या नकला ६ 
व फेरीस्त १ येन ७ 

१५ मुख्यत्यार नामा वादीतर्फे आबाजी 
गोपाळ नासल कर याचे नावे व विनंती पत्रे 
२ 


१६  मुख्यत्यार नामा शा वादीनी सिंदे याचेतर्फे 


१७ अवल मोकदमा नंबर ११० 


१८  हुकुमनामा हुजुराची 
१९ आमीन खानापुर याचे खोटा 
बरोबर पंचाईतकडे आलेळे कागद आहेत 


१ फेरिस्त पंचाचे कागदाचे 


निशा 
पोठ ८ कागद ४४ 


१ प्रतिवादी तर्फे पंचाची 
यादी पोटनंबर २ कागद १ 
१ 
याद पोटनंबर 
२ २ 
४६ कागद 
२० सदर आमीन याजकडील अभि 
प्रायाचे यादीसह फेरीस्त वर 


हुकुम राच पासुन क. ५ु७ प्रो 


आमीन खानापूरचा रपोट सदरहु 
१९ निशाणीत आहे बाकी १५६ 
व फेरीस्त १ येथे १५७ 
२१ वकीलात नामा शा वादीतर्फे 
२२ हुकुमनामा 


येणेश्रा बावीस निशणीचे कागद असेत तारीख ६ आगष्ट सन ह १८५२ 


सही इंग्रजी 
(शिक्का) 


यान कलेत पान ५ मावाचे २३ (दरम्यान) काट पा ८ मा वा ओळ २२ देशमुख 
काट पान ११ओ १२ (याद १) काट असे 


अब्दुल मजीद इस्माईल शा. सु. ५२०० 
नकल लिहिणार लिखाई 
श्र > > रुजुवात 
रुजवात 
कागद 
> », >» दहा रुपये दोन आणे फक्‍त. 
रुजु पाहणार 


फी कारकुन 


डीस्ट्रीक्ट कोर्ट 
सातारा 
र ४५३५ ी 
र. नंबर काळा --------- सातारा येथील स्पेशल आपील नंबर निकाल तारीख 
४४ ८५२ 
नकलेस अर्ज आला २३ सप्टेंबर सन १९४४ 
व्ही. आर. एस. 
अमानत येवुन नकळेस नकल तयार ता. १० अक्टोंबर सन १९४४ 
काम मिळाले ता. ३०--९--४४ 
व्ही. आर. एस. 
रे. किपर. 


नकल अर्जदर यास समक्ष दिली 
तारीख बारा १२ माहे ऑक्टोबर सन १९४४ 
व्ही. आर. एस. 
रेकार्ड किपर 
निगा १५७ 
१ 
२४ 
यादी अभिपाय विद्यमान श्रीनिवासराव हाणमंत सदर-- आमीन सुभा सातारा तारीख २० माहे जुलई सन 
१८५२ ईसवी मु, शके १७७४ पराधावीनामसंवत्सरे श्रावण ए ४ रीज मंगळवार मुकाम 
सातारा-- 


वादी प्रतिवादी 
१) कृष्णाजी बिनशालीग्राम शिंदे महीपतराव बिनखंडेराव घोरपडे 
२) नारायण बिन कोसीराव शिंदे- देशमुख तर्फ वाळवे पेठा मा 


३) संताजी बिन सुभराव घोरपडे मयत 
त्याचा वारस लेक खंडेराव घोरपडे. 


देशमुख तर्फ वाळवे पेठा मजकुर -- दावा ९०००० 1” रुपये. वादीचे असल अर्जी नि ग १ यात तर्फ 
मजकुरी देशमुखीचे वतन पुरातन सिंदे म्हणजे अवल व दुयम वादी यांचे त्याणी येक वादी घोरपडे यासी 
पाठराखी भाऊ करून घेतले त्या दिवसापासोन आम्ही सिंदे व घोरपडे उभयता देशमुखी वतनाची वहीवाट 
सनसितखमसेन मया व अलफे म्हणजे मा शके १६७७ युवनाम संवत्सरे सन १७५५ इसवी पावेतो करीत 
आलो. तेव्हा मलजी बिन हेगोजी माने वाणी याणी आम्हा उभयता बरोबर खटला केला कारण पेड्वावे 
सरकारानी मंत्री यांचे विद्यमाने चौकशी करविली आम्ही सारे लोक सरकारानी आम्हास हारकी देऊन 
वतनाची वहीवाट करावी म्हणोन सांगितले आमचे वडील फीरंगोजी शिंदे व खंडोजी घोरपडे याणी हरकीचा 


ठराव करुन घेतला परंतु ऐवजाची सोई जाली नाही हरकीचा ऐवज देईतोपर्यन्त वतनसरकारात अनामत 
ठेऊन त्याची वहीवाट अंताजी रघुनाथ याजकडे सांगितली नंतर महीपतराव बिन मालोजीराव घोरपडे यानी 
या देशमुखी वतनाचा अधिकार नसून आपले वडील भावाचे वतन आहे म्हणोन समजाऊन नजराण्याचा 
ऐवज देवुन वतनाची मोकळीक चीटी नाईकजी व मालोजी व महीपतराव घोरपडे असे तिघाचे नांवची सन 
आर्बसितेन म्हणजे हा शके १६८५ सुभानु नामसंवत्सरे सन १७६३ इसवीत घेऊन महीपतराव याने आपणच 
वतनाची वहीवाट करीत आहोत. सबब वतनाचा आकार -- दसपट रुपये नमुद करून एकंदर देशमुखी 
वतन प्रतिवादी कडुन आपणास देवावे म्हणोन फिर्याद -- 

प्रतिवादी याणे नि ग ५ चे जावात सदरहुचे देशमुखी वतन पुर्वापार आपले आहे त्याची वहीवाट आपणाकडे 
आहे शिंदे याणी कधी वतनाची वहीवाट केली नाही म्हणोन वगैरे लिहुन दिले आहे-या मोकदम्याची चौकडी 
पुर्वी अनम लक्ष्मण कासी अमीन नंबर ५ ठाणे कासेगांव याणी एकतर्फी करून वादीचा दावा साबीत येऊन पर 
इलाख्यातील वतनाचा आकार दसपट रुपये ८९१५ वजा करून बाकी सातारा इलाख्यातील 
देशमुखीवतनाचा आकार दसपट रुपये ८१०८५- चे वतन वादीस प्रतिवादी याणी द्यावे. म्हणोन तारीख ३१ 
माहे डीशंबर सन १८४४ ई॥ रोजी आमीन नंबर-४७ हुजुर नंबर ३६८१ चा हुकुमनामा केला. सदरहु 
हुकुमनाम्यावरून प्रतिवादी महीपतराव याणी हुजुरात सन १२५४ फसली नं १४८ सात अपील केले. त्याचा 
तपास मेहरबान फस्ट असिस्टंट कमीशनसाहेब बहादुर याणी करून अमीन यांचा हुकुमनामा फिरऊन 
विचार होणे याचे कलम ठरवुन आणी तपास करण्याबद्दल हुजुरातुन पंचाईत नेमुन घ्यावी असे चाल चलाऊ 
हुकुमनामा तारीख ७ माहे फेब्रुवारी सन १८५० इसवी रोजी केल्या. 


त्याबरहुकुम पंचाईत नेमुन दिल्ही त्याजप्रमाणे दोघे पंचाईतदारवादीचे वतीने तारीख माहे जुलई सन १८५१ 
इसवी रोजी निवाडा केला. परंतु राजीनाम्याचे कराराप्रमाणे- तीघे पंचाचा सारांष आणि मुदतीत कांही 
जाहला नाही. पंचाईतदारावर मनस्वी तकरार पडली-- नंतर खानापुर अमीन याणी तारीख २८ माहे 
जुलाई सन १८५१ इसवी-- रोजी पंचाईतीचे काम बदल हुजुर रपोट पाठविला त्याजखाली मेहरबान 
कामसन साहेब बहादूर फस्ट असिस्टंट कमीशनर याणी आमचे नांवे तारीख माहे २१ ऑगष्ट सन १८५१ 


इसवी शोजी हुकुम पाठविले त्याचा ति त्यात खानापूर आमीन याजकडून आलेले सर्व कागद आपलेकडे 
पाठविले आहेत. तरी पाहण्यात येऊन या कागदावरून आपले नजरेस कसा अभिप्राय येत आहे त्याविज्ञी 
तपसिलवार रिपोर्ट करावा म्हणोन लिहुन एकंदर कागदपत्र आम्हाकडे पाठविले सबब ते कागदपत्र पाहुन 
उभय वादृयास बोलावुन विचार करुन सफुई करावयाची जरुर जाणोन आम्ही मेहरबान फस्ट असिष्ठंट 
कमीशनरसाहेब बहादुर यास रपोर्ट केल्यावरून उभय वादृयास सिरस्तेप्रमाणे बोलावण्यास कांही हरकत 


नाही म्हणोन हुकुम तारीख माहे २४ नवंबर सन १८५१ इसवीची ता , चा आला सबब सिरस्तेप्रमाणे उभय 
वाद्यास समन पोहचविले. वादी प्रमाणे कृष्णाजी बिन शालीग्राम व नारायणराव बिन कासीराव सिंदे व 
प्रतिवादी महीपतराव बीन खंडेराव घोरपडे हजर जाहले. तीसरा वादी संताजी मयत त्याचा वारस लेक 
खंडेराव हजर जाहला नाही. 


खानापुर आमीन याजकडुन एकंदर कागदपत्र आलेले वाचुन पाहीले त्यात बहुत करून नकला 
आहेत यास्तव असल कागदपत्र आपआपले साधनाचे जे असतील ते हजर करावे म्हणोन पक्षकारास ताकीद 
केल्यावरून असल कागदपत्र हजर केले व खानापुर आमीन याजकडुन आलेले कागदपत्र वाचुन पाहुन 
पक्षकाराचे अर्ज ऐकुन तजवीज करून मालुम पडते की - या अभिप्रायात कागदपत्राच्या नि ॥ लाविली 


आहेत पक्षकार याणी आम्हाकडे हजर केलेळे कागदपत्रास गिह. पासुन निराळे लाविली आहे, त्या पि 
वरून कागदपत्र बोलखावा-- या फिर्यादित असल व दुयम वादी सिंदे हे मुळ वतनदार आपण आहे म्हणोन व 
तिसरा वादी याणे सिंदे यासी आपण पाठराखी वतनी भाऊ जाहली म्हणोन असे कारण दाखठउन फिर्याद 
करीतात. तर प्रथमतहा अवल व दुयम वादी सिंदे याचे मालकीचे तपास पाहिले पाहिजे. 


सिंदे म्हणजे वादीपैकी कृष्णाजी बिन शालीग्राम व नारायणराव बिन कासिराव हे दोघे देशमुखीचे 
वतन पुरातन आपली आहे. म्हणतात तर ---- 
१ याचे वंशात कोण पुरुष कोणत्याही साली कोणापासुन हे देशमुखीचे वतन मिळविले -- 
२ वतन मिळविले तागायेत कोण कोणते पुरुष किती किती वर्षे परयंत वहीवाट केळी आणि ती 
वहीवाट कोणत्या पुरुषाच्या हातुन कोणत्यासाळी कझ्ञा करीता गळी. 
येणेप्रमाणे प्रथमता शाबीती जाहली पाहिजे. -- 


वादीप्रमाणे कृष्णाजी बीन शालीग्राम सिंदे व नारायण-- राव बीन कासिराव सिंदे व दोघे सुमार 
सातआठ पीढीचे भाऊबंध आसुन वतन घेण्यास्तव एकमत होऊन फीर्याद करीतात तर आपले वंशात कोण 
पुरुष कोणत्यासाली कोणापासून वतन मिळविले याज बद्दल सनदपत्र वगैरे दाखला काय आहेत कांहीएक 
रुजु करून साबीत केले नाहीत. तथापि आपले वंशातील कोण पुरुष -- 
कोणत्यासाली वतन मिळविले इतके सुद्धा सदरहु दोघे सिंदे याणी दाखवु सकले नाही. विच्यारल्यावरून 
माहीती नाही म्हणतात त्यास मुळी माहीती नाही इत्के भारी वतनावर मालकीचा दावा करतात त्याचे साबीती 
बदल मालकीची सनदपत्रे. वगैरे दाखला जरूर असले पाहिजे यारीतीचे वतनी कामात सनद पत्राचे 
दाखल्याखेरीज मालकी सु. सुत्र बिलकुल होऊ शकत नाही सबब सदरहु दोघे वादी सिंदे याचे वंशांत कोण 
पुरुष कोणत्यासाली कोणापासुन देशमुखी वतन मिळविले याची कांहीच साबीती जाली नाही. तथापि 
वतनाती वहीवाट तरी याचे वंशात कोणकोणत्या पुरुष किती किती वर्षेपर्यंत केली याचा तपास पाहता -- 


अमुक पुरुषानी अमुक वर्षे वहीवाट केली असे कांही एक दाखला रुजु करून साबीत केळे नाही. नि १चे 
असल अजित सन १७५५ इसवीपावेतो आपले वंशात वतनाची वहीवाट जाली म्हणोन लिहितात. परंतु सन 
१७५५ इसवीचे पुर्वी कोण कोणते सालात कोणकोणते पुरुषाने वहीवाट केली याचा दाखला हरगित 
दाखविले नाही. मेहरबान फस्ट असिस्टंट कमिशनरसाहेब बहादुर याचे अपिल चाल चलाऊ हुकुमनाम्यात 
वादी म्हणजे अपिल ची याणे मंत्रीचा सारांष आहे म्हणून सनसित खमसेन म्हणजे सन १७५५ इसवीचा 
हजर केला आहे, तो खरा नसोन आमीन यानी त्याजवर भरवसा ठेवुन हुकुमनामा केला. यास्तव हा सारांष 
खरा आहे असे वादी याने ज्ञाबीद करून घ्यावे असे आहे. तरी मंत्रीचा सारांष नि ॥ १३ वाचुन पाहुन मालुम 
पडते की -- 

हे मंत्रीचा सारांष नव्हे कोणीएकानी हकीकत लिहील्यासारखे आहे हा कागद फिरगोजी सिंदे म्हणजे अवल 
वादीचा पणजा खंडेराव घोरपडे म्हणजे तिसरे वादीचा पाचवे पिढीचा पुरुष याचा व मलापा बिन हेगापा व 
कोंडादा बिन सिवापा व गिरयाणा माने वाणी यांचे दरम्यान देशमुखी वतनाचा तंटा पडला होता, तेव्हा 
पक्षकार श्री कृष्णा नदीत उभा राहीले जमा केलेले दैव यानी फीरगोजी सिंदे वतनदार खरा म्हणोन हात 
धरून बाहेर आणलेनंतर सिंदे यानी सर्वत्रास नमस्कार केला व दैवास मेजवानी केली फिरगोजी सिंदे व 
खंडेराव घोरपडे देशमुख याचे नांवे दैवाने माहाजार करून दिला सिंदे याणी मंत्री यास भेटुन वतनाचे 
कागदपत्र दाखविले देवास अगोदरच निरोप जाहला होता म्हणोन वगैरे मजकुर आहे याजवरून ह मंत्री 


याचा सारांष आहे असे बिलकुल म्हणत येत नाही. जर सारांष आहे तर आसे खबरचे हकीकत इनसाफ 
करणार हा काम लिहीणार नाहीत आणि यात मंत्री यानी ठराव केल्यासारखे बिलकुल मजकुर नाही.-- 
सिवाय याजवर सांप्रदायाप्रमाणे मंत्रीची सही अगर सिका मोर्तब वगैरे खुण कांहीएक नाही. आणि सदरहु 
दोघे वादी सिंदे म्हणतात की, घनश्याम नारायण मंत्री यानी सदरहु सारोष कर्ण्यात साक्षीबद्दल दुसरे गांव -- 


करास बोलावण्यास्तव आज्ञापत्र याच साली सन १७५५ ईसवीचे पाठविले होते ते "१४--१५-१६--१७. 
हजर केले आहे. म्हणोन तर या कागदावर सिरस्तेशो सिकामोर्तब - वगैरे खुणा आहेत जर मंत्री यानी असे 
भारी वतनाबद्दल सारोष करतील त्या सारोषावर आपले सिक्का मोर्तब वगैरे खुणा कांही न करीता कधी 


राहणार नाहीत मंत्री याचे आज्ञापत्र म्हणोन दाखले बदल हजर केलेले सदरहु कागद हा ववा हि 


निगा मंत्री 
१७ वरुनच ति १३ चा कागद मंत्री याचा नव्हे असे साफ मालुम पडते शिवाय आणखी एक मोठे बहरकत -- 


आमचे ध्यानात येते की - बिरोजीबीन बुकाजी माने व शिवाजी बीनखंडोजी माने व देवजीबीन नरसोजी माने 
याचा व फीरंगोजी सिंदे म्हणजे आवल वादीचा पणजा व मालोजी म्हणजे घोरपडे याचे वंशातील पुरुष याचे 
दरम्यान पुर्वी खटला पडुन मरहुम ज्ञाहुमहाराज छत्रपती राज्यधिकारी याणे ठराव केलेला डं एव ही सिंदे 
निशा 


यानीच १०६ व १०७ राजशक ५२ विधावसुनामसंवत्सरे शा सन १७२५ इसवीचे व त्याच सालचे 


आज्ञापत्र श्रीनिवास पर्जराम प्रतिनिधी याचे "" १०९ हजर केले आहे, त्यात फिरंगोजी सिंदे व मालोजी 
घोरपडे खोटे ठरले सदरहु माने याणी वतनदार खरे ठरले सबब रुपये ३००० नजराणा -- घेऊन देशमुखीचे 
वतन माने याजकडे मोकळीक करून माने याचे दुमाला केले आहे म्हणोन वगैरे मजकुर आहे -- त्यांनंतर 
सुमारे २६ वर्षांनी म्हणजे सुमाई सेन खमसेन मया अलफे हा सन १७५१ इसवीत आहे साहेब माहाराज 
निशा 


याणी देशमुखी वतनाचे अठरा गांवकरास "' १०१ चा ई॥ दिला तो वादी याणीच हजर केला आहे -- 
त्यात मल्लापा व कोंडापा व शिवाजी माने हे पुरातन वतनदार आहेत. त्याचा इनसाफ झाहु माहाराज याचे 
कारकिर्दीस होऊन निबाड पत्रे आहेत. ते मनास आणुन आज्ञापत्र सादर केले. असे तर देशमुखीचे वतन 
माने याजकडे चालवावे म्हणोन आहे याजवरून वादी सिंदे याचा हक वतनावर अगदी राहीला नाही असे 
साफ शाबीत होते, कैलासवासी शाहुमहाराज छत्रपती व आईसाहेब महाराज हे राज्यांचे अधिकारी होते 
त्याणी ठराव केला त्याठरावानंतर सुमारे चार वर्षाने म्हणजे असलश्रोगा १६७७ रा सन १७५५ इसवीत मंत्री 


निशा ी 
यानी आपला हक शाबीत ठेऊन | १३ चा सारांष केला. असे वाणी दाखवितात हे फार आश्चर्य आहे की - 
मरहुम शाहु माहाराज छत्रपती व आईसाहेब माहाराज राज्यधिकारी होते त्याचे ठरावास उलट वादीचे वतीने 


सारोष कर्ण्यास मंत्री यास मुळीच - अधिकार नव्हता. या एकंदरावरून हि ८3 चा कागद मंत्रीचा सारोष 
नव्हे आणि झाहू महाराज याचे ठरावाचे साल १७२५ इसवी पासोन आजपर्यंत सुमारे १२७ वर्षे वादीकडे 
वतनाची वहीवाट नाही असे वादी सिंदे याणी हजर केलेले कागद -- पत्रावरून साफ मालुम पडले तरी झाहु 
महाराज याचे ठरावाचे अलिकडे दावेसंबंध वतन आपणास कोण अधिकाऱ्यानी कोणत्यासाली दिल्हे व 
वहीवाट कोणत्यासाली कोण पुरुष केली हे काही शाबीत केले नाही. 


परंतु वतनाची वहीवाट आपले वंशातील पुरुष करीत होते असे समजल्यास काही कागद दाखल 
निशा 


केले आहेत. त्या कागदावरुन वतनाची वहीवाट केल्याचा मुद्दा काही निघत नाही. परंतु ति ८2-८९ असे 


निशा 


क्षेत्र कागद - दाखवितात सन ४९ चे कागद सुमासन सवती सेनमया अलफे म्हणजे सन १७६६ 
इसवीचा आहे. ते थानापेड - गांवकऱ्याचे नावे शिंदे - 


-देशमुख म्हणोन लिहुन हक्काचे ऐवजी रुपये १७ पावले म्हणोन 6॥ आहे तरी शिंदे देशमुख म्हणजे कोण 
याचा कांही जाब-नमुद नाही व असल अर्जीत कबुल करतात की सन १७५५ इसवी-पासुन वतनाची 
वहीवाट आपणाकडे नाही सन १७६३ ईश पासोन वतनाची वहीवाट प्रतिवादी करीतात म्हणोन असे असोन 


सन ई १९६९ ची "४९ ची पावती एक गावची काही हकाचे रुपया बिसी दाखल नावाचे सिंदे देशमुख 
म्हणोन कसी जाली हे फार आश्चर्य आहे-सन १७६३ इसवी पासोन प्रतिवादीकडे वहीवाट असोन सन १७६६ 
इसवीत हकाचे रुपये दुसऱ्यास देण्यासंबंधे व घेण्यास कांही अधिकार नाही. तथापि ते खरे आहे असे 
समजण्यास प्रत्यंतर कांही दाखला नाही आणि या पावतीवर एक मोर्तब आहे ते साफ खोटे आहे असे मालुम 
पडते. मोर्तबातील अक्षर कांहीच दिसत नाही- मोर्तबाचे चिन्ह दिसावे या हेतुने मोर्तबाचे चिन्ह मात्र करून 


मोर्तबाचे शेवटचे रेघ दिसण्याबद्दल लेखणीने काढल्यासारखे साफ मालुम पडते या एकंदरावरून तश दु 


चा कागद--मंजूर नाही व किण ६ चे कागद ड १ आकराशे चोवीस (११२४) हीजरी म्हणजे सन १७०८ 
इसवीचा एक बंद कागद आहे त्यात सोळा गांवचे नावे लिहुन अमुक गांवचे अमुक बेरीज असे नमुद करून 
त्याचे बाजुस फीरगोजी सिंदे म्हणजे अवल वादीचा पणजा व संतोजी खंडोजी म्हणजे तिसरे वादीचे वंज्ञात 
कोणी पुरुष होता याचा काही थाक लागत नाही असे दोघाचे नांवे ठि॥ आहे तरी हे कागद कोणी लिहीले 
याचा कांही दाखला व त्याजवर सही अगर शिक्का मोर्तब वगैरे कांही एक नाही. अशा कागदावरून वादी 
याणी आपल्या वहीवाटीची ज्ञाबीती दाखवितो हे फार आश्चर्य आहे याजवरून वादी सिंदे याची वहीवाट आहे 
असेबीलकुल हर कोणी अदालतीत झाबीत होणार नाही.-- 

आणखी किती एक कागद सन १७१० इसवी पासुन सन १७६८ ई परीयंत दरम्यान कांही कांही सालचे 
कागद हजर केले आहेत व कांही कागद बीन सालचे आहेत, त्यात म॒॥ तुमचे म्हणजे सिंदे याचे वंशातील 
चार पीढीतील अमुक पुरुषाचे व घोरपडे याचे वंशातील अमुक पुरुषासी तंटा आहे याचा निकाल होण्यास्तव 
तुम्ही हुजूर येणे म्हणोन--- दुय्यम वादी सिंदे याचे घराण्याे| नागोजी सिंदे म्हणत गाव गनात दंगा केला 
व रयतेचे माळ मिळकत-- नुकसान केले व बैल वगैरे धरून न्हेलेअसे होऊ नये देशमुखीचे कांही बोलणे 
असेल तर हुजुर येणे असे काही मजकुराचे पत्र आहेत- शिवाय आपले वंज्नातील पुरुषाचे नांवे कारणपरत्वे 
दुसऱ्यानी पत्रे लिग त्यास देशमुख असे हि आहेत. म्हणोन काही कागद हजर केली आहेत तरी मुळी 
वतनाची मालकी वहीवाट ज्ञाबीत नसोन आश्या कागदावरून वादी सिंदे हे वतनदार खरा आहे- आणि 
वतनाची वहीवाट केली असे बिलकुल होत नाही आणि हर कोणी इनसाफाचे कोडत कबुल करणार नाहीत 
आणि तंटा निकाल होण्यास हुजुर येणे असे जे पत्र दाखवितात त्याभ्रो जाऊन तंटा निकाल कोणते प्रकारे 
जाहल व कोण अधिकारी निकाल केले ते कांही दाखवित नाही - 

सदरहु एकंदरावरून आमचे अभिप्राय आहे की दावे संमध्ये देशमुखी वतनावर अबलवादी कृष्णाजी बीन 
शालीग्राम व दुयम वादी नारायणराव बीन कासिराव सिंदे या दोघाचा दावा शाबीत नाही - आता तिसरे 
वादी संताजी बीन सुभराव घोरपडे यांचे फिर्यादीचा तपास पाहता -- 

तिसरे वादी संताजी बीन सुबराव घोरपडे याणी सदरहु दोघे वादी सिंदे यासी सामील होऊन दावा करीतो 
की - सिंदे याणी आपणास पाठराखी भाऊ करून घेतळा सबब वतनावर आपली मालकी आहे असे फिर्याद 
करून मयेत जाला त्याचा वारस लेक खंडेराव घोरपडे हाती फिर्याद चालवितो तर 

१ याच वंशात कोणता पुरुष सिंदे यास कोणत्या साली पाटराखी भाऊ जाला व त्या सिंदे यांचे नांव काय 
आणि वतनाबद्दल उभयतांचे दरम्यान काय करार जाला - 


१ पाठराखी भाऊचे नात्याचे वतनाची वहीवाट कोण-कोपणते पुरुषाने किती किती वर्षे केली -- 


येणेप्रमाणे प्रथम साबीती जाली पाहिजे - 
परंतु याचे वंशातील कोणते पुरुषास कोणते साली सिंदे याचे घराण्यातील कोणता पुरुष पाटराखी भाऊ 
करून घेतला आणि उभयताचे दरम्यान वतनाबद्दल काय करारजाहला हे काहीच ज्ञाबीती जाली नाही व 
दाखवु सकत नाही. विचारल्यावर्न आपणास ठाऊक नाही म्हणोन जबाब देतात, मळी वतन शिंदे याचे 
आहे असे ज्ञाबीती जाली नाही. त्यापेक्षा आपण शिंदे याचे पाठीराखी वतनीभाऊ याचे वंशक आहे असे म्हणे 
बिलकुल असंभव आहे. 
तथापी याचे वंशात वहीवाट तरी कसी जाली आहे. आणि कोणकोणता पुरुष कीती किती वर्षे केळी - याचा 


तपास पाहता नि 7 ९२ तागायत १०० - कागद सन १७१९ व सन १७२८ व सन १७२९ ई॥ असे तीन 


सालाचे व बीन सालाचे नि ९३ येणे प्रमाणे हजर केले आहे याचे सरंजामेवर संताजी घोरपडे देशमुख 
म्हणोन लिहुन त्याजखाली मौजे बहादुरवाडी गांवचे नांव लिहुन जमीनीचे व गावचे वसुल बाकीचे तपशिल 
हि आहे. याजवर कोणाची सही अगर सिकामोर्तब कांही एक नाही. आगदी खर्ड्यासारीखे आहेत. यावर 
भरवसा ठेवण्याजोगे अगदी लायक नाही - व संताजी घोरपडे याणी दुसऱ्याचे नांव कतबे लिहुन दिल्हे 
त्यात देशमुखी असे लिहिले आहे म्हणोन सन १७२९-३० इसवीचे दोन सालातील कागद नि ८१ 


तागायत नि ग ९१ मिनतुचे न नि ८० चे कागद सन १७२८ इसवीत संताजी घोरपडे देशमुखी असे लिहुन 
साहा गांवकरानी तुमचा हक तुम्हास देऊ म्हणोन लिहुन दिले आहेत ते व कांही कागदात संताजी घोरपडे 
देशमुख व खंडेराव घोरपडे देशमुख म्हणोन दुसर्‍यानी कारणपरत्वे पत्र लिहीले आहेत, ते व कांही कागदात 
तुमचे देशमुखीचे वतनांचा तंटा आहे. त्याचे चौकशी बदल हजर होणे म्हणून पत्र सन १७२९ पासोन सन 
१७६८ परीयंत दरम्यान काही काही सालचे व किती - एक कागदबीन सालचे हजर केले आहेत. तर हे सर्व 
तपासून पाहता मालुम पडते की संताजी घोरपडे याचे नांव हा तिसरा वादी यानी अवल चौककळ्ीत पुर्वीचे 


आमीन याजकडे हजर केलेले वंशावळी नि ग १०८ यात व प्रतिवादी याणी हली आम्हापासी हजर केलेले 


वंशावळी नि ग १४५ यात ही नमुद आहे तर सदरहु संताजी कोण याचा निश्चय होत नाही - तिसरा वादी 
याणे नि १०८ वंज्नावळीत मुळ पुरुष जावजी राजे लिहुन त्यास पुत्र ३ शो. पहीला पुत्र खंडोजीराजे हा 
आपले वंशाली व दुसरा पुत्र बाजीराजे हा मुधोळकर घोरपडे यांचे वंशीला व तिसरा पुत्र अंबाजीराजे हा 
प्रतिवादी महीपतराव घोरपडे याचे वांशीक म्हणोन दाखवितो. 

प्रतिवादी याणी हजर केला तो वंशावळी नि १४५ यात आपले मुळ पुरुष आबाजीराजे मात्र-परंतु पुढे 
संततीचे नांव उभयाताही आपआपले मुळ पुरुष आबाजीराजे मात्र वंशावळीत लिहिले आहेत. ते बिलकुल 
मेळ मिळत नाही. प्रतिवादी याणे सदरहु कागदपत्रातील सताजी हे आपले वंशावळीतील पुरुष आहे म्हणोन 
तक्रार करतो. तथापि सदरहु कागदपत्रावरून तिसरे वादी याचे वंज्ञातील पुरुष संताजी असुन त्यानी 
वतनाची वहीवाट केली असे कांही प्रत्यंतर दाखल्यावरून मुस्तकीम-साबीती-नाही आणि सदरहु कागद 
खरे आहेत प्रत्यंतर मुदा दाखवत नाही शिवाय झाहु माहाराज छत्रपती व आईसाहेब माहाराज व श्रीनिवास 
पर्शराम प्रतिनिधी याणी सन १७२५ इसवी व सन १७५१ इसवीत देहशामुखी वतनाचा तंटा निकाल करून माने 
वाणी याजकडे वतन देविले होते असे नि ॥ १०६-१०७-१०९ कागदावरून साफ साबिती आहे सबब त्याचे 
अलिकडे कागद सदरहुरीतीचे जे काय असतील ते काही या दाव्यास जोर पोहचवीत नाही. व त्याजवर 
भरवसाही नाही आणि बीन सालचे व बिनमितीचे कागद फार आहेत. तर ते कागद लिहीणार कोण 
अधिकारी होता व कोणत्या अधिकाऱ्याचे नांवे लिहिले हे कांही मालुम पडत नाही आणि दुसऱ्यानी 
कारणपरत्वे जे लिहिले त्या कागदात देशमुख असे लिहिल्यानेच वतनदार खरा होईल व वहीवाट केली असे 
बिलकुल होऊ शकत नाही आणि चौकशी बद्दल हजर होणे म्हणून कांही कागदात लिहिले आहे, त्याप्रमाणे 


हजर होऊन व शेवटी काय निकाल कोण अधिकाऱ्याने केला हे दाखवित नाही-- या एकंदरावरून त्याचे 
वंशातील अमुक अमुक पुरुषाने अमुक वर्षे वतनाची वहीवाट केली असे शाबीत होत नाही आणि 
श्रीनिवासराव पर्शराम प्रतिनिधी याणी नि ७७ चे पत्र सुमासनित अशरीन मया अलफे र 7 सन १७२५ 
इसवीत आपले निपणजा संताजी याचे नांवे लिहिले ते पत्र म्हणोन हजर केले त्यात मजकुर तुमचे हकीकत 
बापुजी रायाजी याणी विदीत केळे. वतनाची घालमेलीचा प्रसंग तर जो जाला तो भीडेस्तव जाला आसे, पुर्वी 
पासोन सर्वप्रकारे तुमचे आवश्‍यक आहे-- तुम्ही विपरीयास न आणता माहालची लावणी संचणी कर्णे व 
देशमुखीचा कार्यभाग कर्णे म्हणोन वगैरे आहे तर या कागदावर मोठी हरकत आहे की सन १७२५ इसवीत 
शाहु माहाराज छत्रपती यांनी नि ॥ १०६-१०७ चे हुकुम फरमाविळे आहेत त्यात फीरंगोजी सिंदे व मालोजी 
घोरपडे वतनास खोटे ठरले व माने हे खरे ठरले. कारण वतन माने याचे दुमाला केळे असे म्हणोन आहे व 
त्याचसाली तेच श्रीनिवास पर्शराम प्रतिनिधी याणी याप्रमाणेच देशमुखी वतनाचे आठरा गावकरास आज्ञापत्र 


निग १०९ चे लिहिले आहेत असे असोन नंतर सुमार सात आठ महिन्याने सदरहु नि ॥ ७७ चे कागदात 
श्रीनिवास पर्शराम प्रतिनिधी याणी सरवतीचे व तर्फदारीचे ई ॥ दिल्याचे मजकूराचा दाखला नमुद असलेला 
दाखवितो याजवर - भरवसा नाही. मुखत्री व तर्फदारी प्रत्यक्ष त्या कागदात कबुल करीतात याजवर काय 
भरवसा होईल तत्रपि शाहु महाराज छत्रपती हे राज्याचे अधिकारी होते त्यानी ठराव केलेला रद्द करून 
त्यास उलट ह'॥ देण्यास मुळी प्रतिनिधी यास अधिकारी न येता नि ॥ ७७ चे कागदवाचून एकदम मालुम 
पडते की संताजी घोरपडे याचे फक्त संतोषास्तव आगर लालसीचे मुरवती करीता तसे पत्र लिग आहे 
म्हणोन आणि नि 7 ५२ चे पत्र शके १६९१ रु सन १७६९ इसवीस नाईकजी घोरपडे म्हणजे तिसरे वादीचे 
वंशातील पुरुष व मालोजी घोरपडे व नरसिंगराव घोरपडे याचे नावे महीपतराव घोरपडे म्हणजे प्रतिवादीचा 
चुलता याणे लिहुन दिल्हे म्हणोन हजर केले आहे त्यात म तुमचा व आमचा भाऊपणाचे वतन संमधी 
कज्या आहे. तर तुम्ही मालोजी राजे घोरपडे सांगाल त्या प्रमाणे वर्तणूक करू म्हणोन आहे तर प्र. वादी 
याणे या कागदास साफ इनकार करीतो-वादी याणे कांही शाबीत केळे नाही आणि हे कागद पाहुन 
त्रीकारपासोन शेवट परीयंत व साक्षीचे अक्षर 2 " एकाचे हातचे आहे असे उघड मालुम पडते- तथापि 
याजवर लिहुन देणार याची सही अगर खुण वगैरे कांही एक नाही- शिवाय हालीचा दावा भाऊपण्याचे हीशा 


बदल नाही - या एकंदरावरून नि ५२ चा कागद नामंजुर केला. 


सदरहु एकंदर कारणावरून आमचा अभिप्राय आहे की दावेस मध्ये वतनावर तिसरे वादी 
संताजीराव महीपतराव मयत त्याचा वारस लेक खंडेराव घोरपडे याचा हक्क पोहचत नाही. 
आता प्रतिवादीकडील पुराव्याचे तपास पहाता प्रतिवादी महीपतराव बीन खंडेराव घोरपडे यानी आपला 
हाक साबीत करण्या ब ग कागदपत्र दाखल केले आहेत ते तपासुन पाहता मालुम पडते की, जाखरोजी 
नाथाजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचे वंशातील पुरुष याचे नावे आलाहुताला दिवाणसाहेब यानी 


लिहून दिला तो कोल नामा नि ग ११६ सुरु सन ७६५ म्हणजे सुमारे ४८८ वर्षाचा आहे यातील आक्षरे बहुत 


करून गाहाळ जाहले आहेत. थोडथोडे दिसते या कागदाची नकल नि ग ११५ हजर केले आहे हे दोन्ही 
भिडवून आक्षर मोठे दिसावयाचे चष्मा लाऊन सुरुवात पाहाता आसन (फाटले) आहे. ११६ तील अक्षरे व 
मजकुर लागते व त्यात बहादुरवाडी गांव सवा नऊ *' चाहुर जमीनीचा इनाम दिल्हा आहे म्हणोन लिहीले 


आहे व श्रीनिवास परशराम प्रतिनीधी याचे ई ॥ संताजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचा चुलता याचे 
नांवे नि ११८ सुरु सनसद अशर मया अलफे म्हणजे सन १७१६ इसवीचा आहे. त्यात बहादुरवाडी गाव 


तुम्हास पूर्वी इनाम दिल्हा आहे त्याचे इनाम तीजाई तुम्हास माफ करून पेशजी सनद सादर आहे. त्याप्रमाणे 
तुम्हास नुतन पत्र करून दिले आहे म्हणोन आहे. 


वहीवाटी विसी पाहता गंगुबाई देशमुख म्हणजे प्रतिवादीची पणजीचे नावे विठोजी चव्हाण हीमत 
बहादूर यानी नि ११९ चा कोलनामा सुरुसन इसने अशरीन मया अलफे मुतावला सन १७२१ इसवीत 
सादर केला आहे. त्यात गावकराचे नांवे बेवस सबस राहुन किर्दी आवा दामी कर्णे व गंगुबाईकडे वसुलाचा 
ऐवज देणे म्हणोन आहे व नि 7 १२० चे कागद पंत प्रतिनिधी यांनी सुरुसन सल्लास अशरीन मया अलफे रु ग 
सन १७२२ इसवीत सोळा १६ गावकरास आज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात ज्याप्रमाणे हक्क चालत आहे 
त्याप्रमाणे गंगाबाई देशमुख याजकडे येणे म्हणोन व नि १२१ चे पत्र मालोजी घोरपडे म्हणजे प्रतिवादीचा 
आजा याचे नांवे श्रीनिवास पर्जराम प्रतिनिधी यानी सुमा सीत अशरील मया अलफे ₹ 7 शके १७२५ इसवीत 
गोत्यान माहालाची लावणी केली म्हणोन तुम्ही पत्र ठि॥ ते उत्तम केले म्हणोन व नि ग १२२ चे कागद - 


उदाजी चव्हाण हीमत बहादर यानी बाळवे तर्फचे गावकरास ४ ॥ सुरू सन सलासोन मया अळफे मा1 सन 
१७२९ इसवीन 6ि ॥ आहे त्यात मालोजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचा आजा यास राबता माहार वगैरे 
चालविणे म्हणोन आहे व संताजी घोरपडे देहमुख म्हणजे प्रतिवादीचा चुलता पणज्याचे नाव - मुकदम 
यानी लिहुन दिल्हे ते कागद नि ग १३३ । १३४ । १३५ सुमाइहीदे समसिन मया अलफे भु ग सन १७३० 


इसवीत लिहून दिल्हे त्यात हकाचे रुपये देतजाऊ म्हणोन वगैरे आहे. सिवाय नि ग १२४ । १२५ | १२६ | 
१२७ हे बीन सालचे कागद त्यांत प्र. वादीचा आजा मालोजी व पणजी गंगुबाई याचे नांवे दुसऱ्यानी काही 
कामकाजा व ग लिहिले आहे त्यात देशमुख म्हणोन 6॥ आहेत व प्रतिवादीची पणजी गंगुबाई याचे नांवे 
देशमुख म्हणोन दुसऱया मनुष्यानी पत्र व राजीनामा व कतवे लिहुन दिले आहेत. नि ण १२८ १२९ 1 १३० | 
१३१ सन १७२५ व सन १७२७ व सन १७३० सालचे आहेत येणेप्रमाणे कागदावरून प्रतिवादीचे वंशातील 
पुरुषानी देशमुखी वतन मालकीने सन १७३० इसवी पर्यंत वहीवाट केले असे एकंदर पुरवणी एकीकडे ठेवून 
प्रतिवादी याणे दाखल केले कागदपत्राप्रो खाळी हि कागदपत्रावख्न आणखी फार मनसुद मोठामुद्दा 
साला 3 " साबीत आहे की, 

सुरु सन आर्वे सितन मया अळलफे ३7 सन १७६३ इसवीत राज्याधिकारी माधवराव बल्लाळ प्रधान पेझ्वे 
सरकार याणी - बाळाजी जनार्दन म्हणजे नाना फडणीस यांचे नावे पत्र नि १३७ व देशमुखीचे आठरा 
गावकरास आज्ञापत्र नि १३८ व ईसाफतीचे बहादुरवाडी गावचे मुकदम यास आज्ञापत्र निगा १४९ 
फरमाविले आहेत. त्याजवरून मालुम पडते की, नाईकजी व मालोजी व महीपतराव घोरपडे देशमुख तर्फ 
वाळवे याचे व रायाजी व हेगोजी मानेवाणी याचे भांडण पडले होते त्याचा इनसाफ -- घनःझ्ाम नारायण मंत्री 
याचे मार्फत होऊन माने वाणी यानी खोटा ठरले. सदरहु घोरपडे यानी पुरातन देञमुखी वतनदार खरे 
आहोत त्याचे वतन सरकारात जप्त आहे ते मोकळीक केळे आहे-सुदामतवतन चालवावे व सालमजकुरचे 
वसुल घेतले असेल ते माघार देणे आणि सरकारास नजराण्या बदल रुपये २२००० येणे त्या ऐवजाचा वसुल 
घेण्याचा मजकुर वगैरेचा आहे याठरावाने हुकमाप्रमाणे सन १७६३ इसवी पासुन वहीची असल अर्जीचे 
तारखेपरयंत सुमारे ७९ वर्षे सतत प्रतिवादी महीपतराव घोरपडे या एकट्याकडेच वतनाची वहीवाट आहे 
याप्रमाणे वादी हे असल अर्जीत साफ कबुल करीनात व कागद पत्रावरूनही ज्ञाबीत आहे परंतु सदरहु ४ ॥ 
नाईकजी म्हणजे तिसरे वादीचे वंशातील पुरुष व मालोजी म्हणजे मुधोळकर घोरपडे याचे वंशातील पुरुष 
आहे. त्याचा दावा काही नाही - महीपतराव म्हणजे प्रतिवादीचा चुलता या*! तिघाची नांवे पेशवे 


सरकारचा श॑ " वतन मोकळीक केल्या ब ग आहे असे असुन प्रतिवादी महीपतराव एकट्याकडेच वतनाची 


वहीवाटत इतकेजारी ३ ' परीयेत कसी जाली -- अशी शंका घ्यावी तर वादी याने असल अर्जीत लिहीतात 
की पेशवे सरकारानी नजराण्याचे ऐवज येणे ठरविले ते आपले हातुन उलगडून देणे झाले नाही सबब 
महीपतराव घोरपडे म्हणजे प्रतिवादीचा चुलता एकटाच नजराण्याचा ऐवज देऊन वतन सोडवून घेतले 


म्हणोन - आणि अवल चौकशीत आमीन याच पासी नि ॥ २८ चे सवाळजबाबात नजराण्याचे एकंदर ऐवज 


होते म्हणून लिहीतात ऐसीयास माधवराव बलाळ प्रधान पेशवे सरकार याणी प्रतिवादीचा चुलता महीपतराव 


घोरपडे या एकट्या पासोन सुमासित सितेन मया अलफे *" १७६५ इसवीत नजराण्याचा ऐवज घेऊन 


पावतो नि 7 १३९ महीपतराव एकट्याचे नांवे दिल्ही आहे त्याजवरून व आजपर्यंत बहुत वर्षे प्रतिवादी 
महीपतराव या एकट्याकडे वतनाची वहीवाट आहे. याजवरून ही मालुम पडते की नाईकजी म्हणजे तिसरे 
वादीचे वंशातील पुरुष व मालोजी म्हणजे मुधोळकर घोरपडे यांचे वंशातील पुरुष या दोघानी पेशव्याचे 
ठरावाप्रमाणे नजराण्याचे ऐवज घेण्यास ताखत नसुन वतनावरुन आपले हात काढुन वतन टाकून दिले 
त्यासमई प्रतिवादीचा चुलता महीपतराव घोरपडे याणे आपण एकटाच हिमत धरून नजराण्याचा ऐवज 
एकदर आपण एकटाच भरून वतन कबज्यात घेऊन आजपरीयंत बहुतावर्षापासुन एकट्यानीच वतनाची 
वहीवाट करीत आहे याज विषयी काही षक राहीला नाही. हळी नाईकजी घोरपडे याचे वंशातील पुरूष 
तिसरा वादी हा आता आशा एकदम आयेता फायदा घेण्यास इच्छितो हे उ-त्क नाही ज्या समई महीपतराव 
एकट्यानीच पेशवे सरकारातुन वतन मोकळीक करून घेणार व घेतले असे वादीस समजले तेव्हा समजून 
उमजून बिन तजबीजेने उगीच राहीले त्यापेक्षा जरूर समजले पाहिजे की, वादी याणी वतनासधिकार करून 
आपले हक सोडून दिले त्या प्र. वतनावर वादी शिवाय दुसरे कोणाचा हक्क राहीला नाही. कदाचित त्यासमई 
प्र. वादीचा चुलता महीपतराव याणी पेशवे सरकारास नजराण्याचा ऐवज देऊन वतन कबज्यात नाही घेतले 
तर कंपनी सरकारानी पेझ्वाव्याचे राज्य घेतले. त्यात दावेस मध्य वतनही खालसातील येत होते. आता 
सदरहू तीघे घोरपडे पा) कोणी पेशव्याचेच ठरावाप्रमाणे नजराण्याचा ऐवज देतो मोकळीक करावी असे 
कंपनी सरकारास अर्ज करीतील तर वतन कधी मोकळीक होणार नाही. सरकार व रयत याचे दरम्यान व 
उभय रयतेचे दरम्यान इनसाफ सारखा आहे हर कोणा विषयी इनसाफात काही तफावत नाही. 


माधवराव बलाळ पंतप्रधान पेशवे सरकार याणी सुरू सन खमसेन सितेन मया अलफे 8" सन 
१७६४ इसवीत वाळवे तर्फेचे मुकदम्याचे नाव आज्ञापत्र नि | १५४ व सदाज्लीव रघुनाथ मंत्री याचे नावे पत्र 


नि १५६ असे दोन फरमाविले आहेत. त्यांत महीपतराव घोरपडे याचे देशमुखी वतन पेशजी पात्याने जप्त 
होते ते मोकळीक करून पहीलीपत्रे आमलदारास वगैरे आलाहीदा सादर आहेत. त्याचा हक व जमीनी 
देशमुखीचा इनाम सुदामात चालवावे बोभार आत्यास मुल्लाईना होणार नाही. म्हणोन व त्रींबकराव नारायण 


मंत्री याणी नाईकजी थोरात याचे नावे सन १७६४ इसवीत "लि ॥ ते पत्र नि ॥ १४१ यात मजकुर महीपतराव 
घोरपडे देशमुख याणी पंतप्रधान म्हणजे पेशवे सरकार याच्या सनदा आणुन दिल्याच आहेत. तुम्ही 
आपणाकडील तालुक्‍यातील गावास ताकीद देऊन सुदामत वतन चालवुन देऊन देशमुखी वतनाची सेवा 
घेत जाणे म्हणोन माधवराव बलाळ पंतप्रधान पेशवे सरकार याणी रामाजी बलाळ याचे नांवे पत्र 


सुमासवसितेन मया व अलफे *"'" सन १७६६ इसवीत सादर केले आहेत. त्यात महीपतराव घोरपडे 
देशमुख तर्फ वाळवे याजकडे देशमुखीचे हक वगैरे सुदामत चालवणे म्हणोन वगैरे आहे सिवाय सदरहु पेझ्वावे 


याणी थोरात याचे नांवे पत्र नि ग १४४ सन १७६८ ईप त लिहीले आहेत त्यास महीपतराव घोरपडे देशमुख 


याजबरोबर बाप भाऊ वतनाविषयी कज्या करीतान म्हणोन घोरपडे याणी ज्याहीर केळे तर ज्याकडे 
वहीवाट आहे त्याजकडे चालविणे वरकड घोरपडे याचा इनसाफ करण्यास बाळाजी महादेव यास सांगितले 
आहे म्हणोन वगैरे मजकुर आहे येणेप्रमाणे प्रतिवादीकडील साधन मजबुज आहे. त्याजवरून प्रतिवादीची 
मालकी वहीवाट साफ शाबित आहे. पेहवे सरकार याणी वतन मोकळीक केली त्यांचे पूर्वी वतन कोणते 
साली जप्ती जाली इतके दाखलामात्र पक्षकार याजकडून खटल्यात दाखल जाला नाही. सदरहु एकंदर 
सबबे वरून निश्चितार्थ होतो की पुर्वी सिंदे व घोरपडे व माने वाणी याचे तंट्या व ग वतन जप्तीस नव्हते 
फक्त घोरपडे व मानेवाणी यांचे तंट्या व ग जप्ती जाली होती त्याचा इनसाफ राजाधीकारी माधवराव 
बल्लाळ पेशवे सरकार याणी केली माधवराव बल्लाळ पेज्वे सरकार हे राज्य कारभारात व इनसाफात धुरंदर 
होते. त्याचे अमलात घालमेळ व न होता राज्याचे पाळण इनसाफने केले अशा राज्या ही (फाटले) इनसाफ 
करून वतन जप्त जाले ते मोकळीक करून प्रतिवादीचा चुलता महीपतराव याचे कबज्यात दिली तेव्हा 
पासोन आजपर्यंत सुमारे ८९ वर्षे व त्याचे पुर्वी बहुता वर्षापासुन प्रतिवादीचे घराण्यातील पुरषाचे व प्रतिवादी 
महीपतराव घोरपडे याचे कबज्यात दावे संबंध वतनाची वहीवाट आहे त्याप्रमाणे ते वतन त्याजकडे कायम 
असावे, सदरहु एकदरावरून आमचे अभिप्राय आहे कीं वादीचा दावा रद्द आहे सर्व खर्च वादीयाने भरून 
घ्यावे. 


सदरहु ५1) आमचे अभिप्राय आहे. 
सही श्रीनिवासराव हाणमंत 
सदर आमीन कोडत सातारा. 


दाखल " " ६ ऑगष्ट सन १८५२ 


सही इंग्रजी. 


यानकलेत ४ पा. पु. ओ १२ (उत्प) काट ७ पान ओ १० (शदेसह) काट १२ ओ. (कलुन) काटमा. वा. ओ. 
११ (कोणी) चार १० पा. ओ. (मुलपुरुष आवाजी राजे मात्र) काट १४ पा. ५ ओ. (त) काट येणे "॥ असे 
काटशोध पुरता दस्तुर - शेख हाशय हुसेन सदर नकल करणार अनंत केशव कुलकर्णी. 


लक्ष्मण बळवंत लिखाई ७८२ खरी नकल 
वाचणार रूजवात २८७ सही /- 
राजाराम बळवंत कागद ८४ क्लार्क ऑफ दी डी. कोर्ट. 
रुजुपाहणारा ढ१।/(/हई) | रर्शर्शर्शिशिशर्शिशिशिश 

एकूण : ९८१३ 


यातील आखीव शब्दाची दुप्पट आकारणी केली आहे. 
शब्द संख्या व आकारणी बरोबर आहे. 


राजाराम बळवंत 
फी कारकून 


डिस्ट्रीक्ट कोर्ट सातारा. 


४५३५ ३०९ 


रजिष्टर नंबर  ------------ सातारा येथील स्पेशल अपील नंबर 
१९४४ १८५२ 
निकाल तारीख 
अनामत येवुन नकळेस तेवीस सप्टेंबर सन १९४४ 
काम मिळाले २३ 
तारीख व्ही. आर. एस. 
३०--६--४४ रेकॉर्ड किपर 
१ सबब उत्लीर नक्कल तयार झाली नऊ ९ ऑक्टोंबर 
व्ही. आर. एस. सन १९४४ 
रे. कीपर. व्ही. आर. एस. 
नक्कल अर्जदार मी. कुलकर्णी वकील 
वा समक्ष दिली 
च व्ही. पी. ने. पाठविली 
तारा “झा ऑक्टोंबर सन १९४४ 
व्ही. आर. साने 
रेकॉर्ड किपर. 
शिक्का 


निवाडा स्पेशल अपील कोर्टाचा विद्यमान 
न्याय इनसी साहेब इस्कोस्टर कळेक्टर इलाखा 
सातारा तारीख १९ माहे नवेबर सन १८६१ इसवी. 


स्पेश्ीयल अँपीलेट स्पे. रीसपाडेट 

नारायणराव वीन महीपतराव वीन खंडेराव घोरपडे 
कासीराव शिदे राहणार मयत वारस स्त्रीया लक्ष्मीबाई 
मौजे बोरगांव व कृष्णा व भवानीबाई कोम महीपतराव 
जिबीन शालीग्राम सिंदे बीन खंडेराव घोरपडे राहणार 
राहणार मौजे कामेरी मौजे बहादुरवाडी तालुके 


व खंडेराव बीन संताजी मजकुर वकील दाजीकृष्ण 


घोरपडे राहणार कसबे 
आष्टे तालुके वाळवे 


वकील रामचंद्र नारायण ठकार 
दावा ८१०८५ रुपये 


तालुके वालवे ग) आठरा गांवचे देशमुखी वतन मिळणेबद्दल 


१) स्पेशळ अपीलेट नारायणराव वगैरे यांनी असळ अर्जी सन १८४२ साली सातारचे माहाराजाचे कोर्टात 
केली त्यातील हसील तर्फ मजकुरीचे देशमुखी वतन मुळ पुरातन सिंदे याचे त्याणी आम्हा घोरपडे यासी 
पाठराखे भाऊ करुन घेतले त्या दिवसापासुन आम्ही शिंदे व घोरपडे उभयता देशमुखीचे वतनाची वहीवाट 
सन सित खमसेन मया अलफे म्हणजे सन १७५५ इसवी पावेतो करीत आलो ते वेळेस मलजीबीन हेगोजी 
माने वाणी याने खटला केला तेव्हा पेशवे सरकारांतुन मंत्रीकडे चौकशी सांगितली तेथे श्री कृष्णेत दिव्य 
होऊन आम्ही उभयता खरे झालो वाणी खोटा ठरला त्या वेळेस सरकारातुन हरकी देऊन वतनाची वहीवाट 
करावी म्हणोन आम्हांस सांगितले आमचे वडील फिर्गोजी शिंदे व खंडोजी घोरपडे याणी हरकिचा ठराव 
करुन घेतला परंतु ऐवजाची सोय जाहली नाही मागे वहीवाटीचे काम सरकारातुन वचन अनामत ठेऊन 
हरकीचा ऐवज येईतोपर्यंत अंताजी रघुनाथ याजकडे सांगितले नंतर स्पेशलरीस पाडेट्र याचा चुलता 
महीपतराव बीन माळोजीराव घोरपडे यासी वतनाचा अधिकार नसता आमचे वडील भावाचे वतन म्हणोन 
नजराण्याचा ऐवज ठरावाप्रमाणे कबुल करुन अनामत 'ग' ऐवज आपण देऊन मामले चीठी नाईकजी व 
मालोजी व महिपतराव घोरपडे त्री वर्गाचे नांवची सन अर्बासितेन म्हणजे सन १७६३ * १ सालात घेतली 
आणि वतनाची वहिवाट स्पेशळरी हा एकटाच करीत आहे सबब आमचे वतन आम्हास देवावे म्हणोन -- 


२) स्पेशलरिस पाडेट्र महीपतराव याने जबाब दिला. की तंठ्यातील वतन माझेकडे पीढीपीढीने चालत आले 
असोन वतनाची वहीवाट स्पेशळ अपीळेट याजकडे कधीही नव्हती. 


३) सदर कज्याचा महाराज सरकारचे हु :: वरुन आनम लक्ष्मण कासी आमीन कोर्ट कासेगांव यानी तारीख 
३१ माहे डीसेंबर सन १८४४ ई : त फैसला केला त्यात स्पेहाल अपीळेटतर्फे एकतर्फी निवाडा दिल्हा -- 


४) सदर ठरावावर तारीख १६ माहे फेबरेवारी सन १९४५ इसवीस स्पेशल रीसपाडेट्र महीपतराव याने 
अपील केले ते सातारा इलाखा खालसा होईपावेतो फेसल न होता तसे राहीले पुढे तारीख ७ माहे फेबरवारी 
सन १८५० इसवीस मेहेरबान कामसनसाहेब फस्ट असिस्ट्रेट कमीठनर यानी कासेगाव आमीनाचा फैसला 
रद्द करून पंचाकडे सदर कज्या चौकज्लीस दिल्हा 


५) पंचानी मुदतीत फैसला न केले कारणाने तारीख २१ माहे ऑगष्ट सन १८५१ ईसवीस मेहरबान 
कामसनसाहेब यानी हा कज्या अभिप्रायसहीत रपोर्टाकरीता रावसाहेब श्री. निवासराव हणमंत सदर आमीन 
कोर्ट सातारा याजकडे पाठविला व त्यानी या कामी दिल्हेला अभिप्राय आपला निवाडा म्हणोन फस्ट ओ. 
कमिशनर यानी तारीख ६ माहे आगस्ट सन १८५२ ईसवीस दाखल केला त्यात स्पेशळ आपीलेट याचा दावा 
खर्चासहीत खाली लिहीलेले कारणावरून रद्द केला आहे. 


१) सनदपत्र आगर दुसरे दस्तऐवज पुराव्यावरून तंट्यातील वतनावर मालकी आगर त्याचा आपण आगर 
आपले पुर्वज यानी उपभोग केल्याचे स्पेशल आपीलेट्‌ शिंदे यानी साबीद केले नाही. 


२) शाहु माहाराज व आईसाहेब महाराज वगैरे यानी स्पेशल अपीलेट्‌ याचा वतनावर हक्क नाही म्हणोन ठराव 
केले आहेत. नि १०१--१०६--१०७--१०९. 


३) नि :: १३ चा मंत्री यानी १७५५ साली केलेले फैसल्या वरून स्पेहल अपिलेट्‌ दाव्यासंबंधी वतनावर 
आपला हक्क साबीद करण्यास पावत आहेत तो निवाड खरा असल्याबद्दल कांही पुरावा नाही सदर 
निवड्यावर मंत्री यांचा सही शिका काही नसोन शाहु महाराज वगैरे यानी केलेले फैसल्या विरूद्ध मंत्री यास 
ठराव करणेस अधिकार होता असे होणे नाही नि :: 


१०१--१०६--१०७ 


४) सन १७५५ इसवीपासुन स्पेशळ अपीळेट् याजकडे वतनाची वहिवाट नसल्याचे त्याचे कबुलायती वरूनच 
शाबीत आहे ------ 


५) सदरी लिहीलेप्रमाणे स्पेक्ञषीयलळ अपीलेट्‌ सिंदे यांचा दावा वतनावर पोचत नाही सबब त्यांचा पाटराखी 
भाऊ नंबर ३ ची स्पेशीयल अपीलेट याचाही पोचत नाही हे उघड आहे शिवाय त्याने त्याचा दावा कबुल 
करण्यासारखा पुरावाही हजर केला नाही ----- 


६) नि :: ११५-११६ व ११८ तागाईत नि :: १३० वरून सन १७२३ तागाईत सन १७३० पावेतो स्पेशल 
रीसपाडेट्‌ याजकडे वतनाची वहीवाट असल्याचे साबीत आहे. 


७) नजराणा घेण्याचे करारावर स्पेशल रीसपाडेट याचे सरळ पुर्वज नाईकजी -- मालोजी महीपतराव 
घोरपडे याचे नावे सन १७६३ इसवीत माधवराव बलाळ पेशवे यानी वतन सोडण्याचा हु :: केला नि :: १३७-- 
१३८--१३९ 


८) सदरी ज्या तीन असायीचे नावे सन १७६३ ईसवीसाळी देशमुखी वतनाची सोडचिटी जाली 


त्या स्पेशल रीसपाडेट महीपतराव याचा चुलता महीपराव बीन मालोजी याने ठरलेला नजराणा दिल्हा 
यावरून वचनावर स्पेशल रिसपोडेट याचा हक्क कायम होत आहे नि :; १३९ 


९) या ठरावावर तारीख २१ माहे आगष्ट सन १८५२ व तारीख १८ माहे जुलई १८५४ इसवीची स्पेशल 
आपीले झाली बिनतनबीन फैसल न होता तारीख ४ माहे डिसेंबर सन १८६० ई :: पावेतो राहीली उज्नीराचे 
कारण माजी कलेक्टर यानी दाखल केले नाही. सबब हा उज्लीर निरर्थक व दुषणीय असल्याचेच समजले 
पाहिजे. 


१०) या खटल्याची तपासणी तारीख ४ माहे डीसेंबर सन १८६० ई : : स स्पेशळ आपील कोर्टानी केली त्यात 
खाली लिहीले प्रमाणे अभिप्राय दाखल केला. 


स्पेशल अपील करणारे यानी नादारीत फिर्याद करण्याबद्दल हुकुम मागितला तो होण्यापुर्वी सन १८२७ चा 
कायदा ६ प्रमाणे कज्यात स्पेशल अपील मंजुर करण्यास योग्य कारण आहे की काय याचा विचार केला 
पाहिजे. 

प्रथम सदर आमीन याचे अभिप्राय बरपोटाकरीता कज्या त्याजकडे देऊन त्याचा रिपोर्ट फस्ट असिस्टेट्र 
कमिशनर यानी आपला निवाडा म्हणोन दाखल केला. ही मोठी गैरसिस्त वहीवाट जाहला हे एकच कारण 
स्पेशल आपील मंजुर करण्यास योग्य होईल परंतु सातारा इलाख्यात बरोबर कायद्याप्रमाणे वहीवाट सुरु 
होण्यापुर्वीचे मुदतीत जाहलेळे गैरसिस्तपणा संमंधी फक्त ज्या कायद्याच्या तकरारी त्यावरुन तजवीज 
करण्याचे योग्य नजरेस येत नसल्यावरुन कज्याचा अधीक पूर्णपणे काय विचार करीत आहे. 

सदर आमीन यांची या कज्यांत दाखल केलेला अभिप्राय व रिपोर्ट फार मोठा असोन उभयता पक्षकार यानी 
दिलेली एकंदर पुराव्याचा त्यात विचार करणे सारखे आहे परंतु त्यांत पुराव्याबद्दल फोड करुन व्यवस्था 
केलेली वाईट आहे असे कोर्टास वाटते सबब मेहरबान कामसन साहेब यानी त्याची अती उत्कृष्ट म्हणोन जी 
तारीफ केली आहे. ती या कोर्टाच्याने देखवत नाही. हलीचे स्पेशळ आपील करणारे यानी कज्यांत हजर 
केळेळे कागदपत्रावरुन सिंदे हलीचे स्पेशल अपील करणारे शो देवाचे पुर्वज व माने या नावाचे घराण्या 
दरम्यान सन १७५० इसवीपुर्वी वतनाबद्दल तंटा असोन त्यात माने हे वतनाचे खरेमालक ठरले जाऊन सिंदे 
याचा दावा शाहु माहाराज व आईसाहेब माहाराज (राजाराम यांची विधवा स्त्री व शाहुची काकी) यानी रद्द 
केल्याचे नि. १०१--१०६--१०७---१०९ वरुन खात्री प्रमाणे साबीत असल्याचे नजरेस येते सिंदे याचा दावा 
योग्य अधिकार यानी ना कबुल केला असोन हली त्यास दावा चालवण्यास कसा अधिकार येतो हे नजरेस 
येत नाही. नि १३ चा मंत्री याचा निवाडा कनिष्ठ कोडतानी कारणे दाखविलेली आहेत त्यावरुनच तो योग्य 
असल्याचे साबीत आहे असे कोर्टाचे नजरेस येत नाही सबब त्याची किंमत थोडीच आहे असे समजले पाहिजे 


माने याचे स्वाधीन वतन करण्याबद्दल हु, दिल्यानंतर मागाहुन ते वतन जप्त जाल्याविसी नि. १३६ ता. १४४ 
कागदपत्रावरून नजरेस येत असोन ते कागदपत्र खरे नसल्याबद्दल तकरार नाही यावरून सदरहु वतन सन 
१७६३ इसवीसाळलचे सुमारास नाईकजी व मालोजी व महीपतराव घोरपडे म्हणजे नंबर - ३ चा स्पेशल 
अपील, अपिल करणार खंडेराव स्पेशल जाब देणारा महीपतराव याचे सरळ पुर्वज्याचे स्वाधीन केल्याचे 
साबीत आहे. महीपतराव याने वतन सोडवून घेण्याकरीता बावीस हजार रुपयाचा नजराणा दिल्याचे नजरेस 
येते. पो १२००० रूपये मात्र दिलहाचे नि. १३९ वरून साबीत आहे. 


नि. १४०--१४१--१४२--१४३--१४४ चे कागद पत्रावरून साबीत आहे की, सन १७६४ व सन १७६८ 
इसवीचे सालचे दरम्यान महीपतराव व त्याचे दुसरे भाऊबंद यांचे दरम्यान तंटा असोन त्या बाबतीत ठराव 
करण्या करता पेशवे सरकार यानी हा कज्या बाळाजी महादेव याजकडे दिल्ह्याचे उघड असोन तो तंटा हली 
जीतकी माहीती तीत्‌क्‍्या वरून तुटक जाल्याचे सदरील नि, वरून नजरेस येत नाही. महीपतराव यानी 
नजराणा दिल्यावरून ते व त्याचे पीढीतीळ लोक ठकवले सर्वातरी वतनाचे मालक होतात असे सदर 
आमीन यानी समजुन--रपोटना लिहील. आणी तोच रपोट फस्ट असिस्टेट कमिशनर यानी आपले निवाड्या 
प्रा ळोक तर मागीळ कलमात लिहिल्या वरून असे दिसोन येते की जरी महीपतराव यानी नजराणा दिल्हा 
तरी तेवढ्या वरूनच त्यास किंवा त्याचे पीढीतील लोकास वतनाची मालकी होत नाही अजी त्यावेळची 
समजुत होती व जर कुटुंबाच्या वाटण्या जाल्या नाहीत तर हिंदुशास््राप्रमाणे सर्व भाऊबंदास वतनाचे हिशास 
मालकी असावी परंतु अविभक्तपणाचे किंवा विभक्तपणाचे मुद्द्याकडे सदर आमीन यानी बिलकुल लक्ष 
दिल्हे नाही. पेशवे सरकारचे व दुसरे सदरी लिहिलेले नाईकजी व मालोजी व महीपतराव याचे वतीने दिल्हे 
हुकमावरुन असा अर्थ निष्पन्न होतो की एकंदर कुटुंबाकडे वतन चालत होते यावरुन माळ मिळकतीच्या 


वाटण्या जाल्या नवत्या असे दिसते - नंबर -- ३ चा स्पेहळ अपील करणारा खंडेराव हासदरील नाईकजी 
याचा पणतु म्हणतात व स्पेशल नावे देणारा महीपतराव हा ज्या महिपतरावने नजराणा दिल्हा त्याचे 
पिढीतील म्हणोन म्हणतात परतुं महीपतराव याणी १२००० रुपये मात्र दिल्याचे साबीद असोन सदर आमीन 
यानी लिहिल्याप्रमाणे २२००० हजार रुपये दिल्हे नाहीत. सबब या मुद्द्याची ज्यास्ती चौकसी करुन विच्यार 
जाला पाहिजे -- 


आपला पणजा नाईकजी याचेवतीने हुकुम झाला, त्यावरुन व शिवाय ज्या महीपतरावने नजराणा 
दिल्हा त्या महीपतरावाचे घराण्यातील आपण आहा या समधाने खंडेराव यास हीसा मिळणेचा त्याचा दावा 
आहे की काय व महीपतराव याने नजराणा दिल्हा असल्यावरुन त्याचेच केवळ प्रत्यक्ष वंशजाकडे वतन 
चालावे दुसरे त्याचे भाऊ-बंद व त्याचे वंशजाकडे चाळू नये म्हणोन सदर आमीन याणी दिल्हेला अभिप्राय 
बराबर आहे की कसे याचा विचार करणे या खटल्यात कारण आहे. नारायणराव व कृष्णाजी या उभयतांस 
खंडेराव हा या कज्यात सामील जाला आहे यावरून आपला व त्याचा हक कबुल केल्यासारखे त्याने 
दाखविले आहे तरी दाव्याचा ईनसाफ करतेवेळी उभयता सिद्यांचे दाव्याबद्दलही विचार सहज केला जाईल 
हली मुदतीचे कायद्यातील ठरावाच्या कज्यांत सुटल्याचे कारण लिहीताना असे दप्तरी दाखळ करणे जरूर 
हे की फीर्याद व अपील सातारचे राज्याचे कारकिर्दीत जाळे असोन त्यावेळेच वतनातील बाबतीचे ठराव 
वरून जर सन १८१८-१९ ईसवी म्हणजे दक्षण मुलकात इंग्रजी सरकारचा अमल सुरू होण्याचे प्रथम 
वर्षपुर्वी सतरा वर्षे कबजा असल्याचे साबीत असेल तर असी फिर्याद करण्यास हरकत नव्हती. 


नाईकजीचे वतीने सदरी लिहिलेले जे हुकुम मिळाले आहेत ते सुमारे सन १७६३ इसवीचे असोन 
महाराज सरकारानी मुदतीबद्दल जो कायदा ठरविला होता त्या कायद्यात खंडेराव याचा वतन संमधी येत 
आहे हा फायदा दुसरे दोघा सिंद्यांस असल्याचे दिसोन येत नाही परंतु सदरी लिहील्याप्रमाणे खंडेराव बीन 
संताजी याचे बरोबरच त्याचाही बीन हरकत विचार करण्यास हरकत नाही-- 


स्पेशल अपील फैलावर दाखल करण्यापुर्वी सन १८२७ चा कायदा-६ प्रमाणे स्पेशल अपील 
करणारे यास नादारीत स्पेशल अपील करण्यास आधार आहे किंवा नाही याची साबीती त्यास करणे जरुर 
आहे. सबब याबद्दल तपासणीची तारीख माहे ज्यानेवारी सन १८६१ नेमली आहे. तरी सर्व पक्षकारानी 
सातारा येथे जुडीशियल असीस्टेट कलेक्टर यांचेसमोर हजर राहुन नादारीत दावा करण्यास अधिकार आहे 
किंवा नाही याची साबीती वतनदार केली पाहिजे तसी त्यानी करावी. 


८) सदरी लिहीलेप्रमाणे चौकसीस हजर होणे करीता स्पेशल आपीलेट्‌ वरीस पोडेट्‌ यास नोटीसा करण्यात 
येवुन ज्युडीशियळल असीस्टेंटे कलेक्टर साहेब यांनी चौकशी अंती स्पेशल आपीलेट यास या कज्यात नादार 
समजावे म्हणोन तारीख १९ आगटोंबर सन १८६१ ई,. चा रिपोर्ट केला तो कज्यात दाखल आहे-- 


९) सबब तारीख ४ माहे डीसेंबर सन १८६० इसवीत स्पेश्ूळ अपील कोर्टाने आपला अभिप्राय लिहीलेला 
सदरी दाखल केला आहे, त्यातील मुद्द्याचा विचार होऊन ठराव होणेकरीता हा कज्या फैलावर नोंदावा 
म्हणोन स्पेशल आपील कोर्टानी तारीख १९ मो आगटोबर सन १८६१ ई, स, हुकुम दिल्हा. 


१०) या खटल्याची हकीकत तारीख १६ व तारीख १९ माहे नवेंबर १९६१ ई, स, ऐकोन घेऊन त्याजबद्दल 
पुर्णपणे विच्यार करण्यात आला. उभयपक्षकार तर्फे वकील कोर्टात हजर असोन स्पेशल अपीलेट पो 


खंडेराव घोरपडे व नारायणराव बीन कासीराव सिंदे हेही हजर असोन कोर्ट आपला ठराव पुढे 
लिहील्याप्रमाणे दाखल करीत आहे. 


११) या कज्याची हकीकत कोर्टाने आपले तारीख ४ माहे डीसेंबर सन १८६० इसवीचे मिनीटात पुर्ण तऱहेने 
लिहीली ती सदरील उतरण्यात आली आहे. सबब पुन्हा या ठीकाणी ती तपज्रिलवार दाखल करण्याची 
जरूरी नाही. उभय पक्षकारानी या कज्याचे बाबतीत केलेले तक्रारीचे मुद्याबद्दल संपूर्णपणे विचार पाहता 
तारीख ६ माहे ऑगष्ट सन १८५२ इसवीस सातारचे फस्ट असिस्टेट कमीशनर यानी केलेले निवाड्यातील 
ठरावात हात घालण्याचे कोर्टास काही कारण दिसत नाही. 


१२) या कज्यातील मुख्य पक्षकार स्पेशल अपीलेट्‌ नारायणराव व कृष्णाजी शिंदे असोन त्यानी नंबर-३ चा 
स्पेशळ अपीळेट खंडेराव यास आपणामध्ये सामील करून घेतले आहे. स्पेशळ अपीलेट याचे म्हणणे की 
तिघाचे पुर्वज्याकडे एकत्रपणाने सन १७५५ इसवी पावेतो वतन चालत होते या शेवटला म्हणण्याबद्दल 
खात्रीजोगा पुरावा नाही व सन १७५५ इसवी साली इसलामपुरचे मंत्री यानी केळेला फैसल म्हणोन जो नि, 
१३ चा दस्त दाखल आहे, तो साबीद अगर व्यवहार उपयोगी असल्याचे कोर्टास वाटत नाही, तो दस्त खरा 
असल्याबद्दल एक शब्दाचाही पुरावा नसोन त्यावर सहीसिकाही कांहीनाही व नि, १३६ चे दस्तांत घनःशाम 
नारायण मंत्री यानी केळेळे फैसल याचा संदर्भ लिहीला आहे. 


त्यावरुन सिंदे याचे दाव्यास कोणतेही रीतीने बळकटी येते असे नाही. सबब तांबे कोर्टानी केल्याप्रमाणे हा 
म्हणविलेला मंत्री याचा निवाडा नामंजुर धरण्यास कोर्टास योग्य कारण दिसोन येते. कामेरीचे हक 
तंट्यातील वतनासंबंधी म्हणोन म्हणे असोन ते स्पेशल अपीलेट सिंदे यांचे कबज्यात आहेत. या गोष्टीवर ते 
फारमन बुद भरवसा ठेवित आहेत परंतु जरी या हकाची वहीवाट त्याजकडे असेल तथापी तेवढ्या वरुनच 
आज शांभर वर्षानंतर इतर गावचे वतनाचे कबज्याबद्दल त्याची मालकी साबीत होते असे नाही. त्यावेळी 
वतने अगर त्या गो भाग एका मनुष्याचे हाताने दुसऱ्याचे हाती दुसऱ्याचे हाताने तिसऱ्याचे हाती तर्‍हेचे 
कारणावरुन जात होता. सबब निःसंशय मालकी बदल व पुर्वी वहीवाट असल्याबद्दल मजबुद पुरावा असे 
बाबतीत निवाडा देणेपुर्वी असे जरुर आहे. 


१३) तंट्यातील वतनांत आम्ही व खंडेराव घोरपडे व त्यांचे पुर्वज्य हे एकत्रपणाने वागत आलो व नि, १३६ व 
१३७ वगैरे यात घोरपडे याची मालकी असल्याचे कबुल केले आहे व नि, १३ चे मंत्रीचे फैसल्यात जी 
चवकशी जाल्याचें लिहिले आहे त्यांत सिंदे व घोरपडे हे एकत्रपणाने वागत असलपोच लिहीले आहे. सबब 
अगदी पहीलेपासुन वतनात दोनी घराणी काम करीत असल्याचे समजले पाहिजे. सबब या कज्याचे बाबतीत 
जो कांही ठराव होईल तो सर्व लोकास सारखा लागु पडावा म्हणोन ताबे कोडतापुढे व या कोर्टापुढे सिंदे 
यानी मोठे वजन देऊन तक्रार केली आहे. 


१४) परंतु हे म्हणणे कोर्ट कबुल करीत नाही. दावा असलेले वतनावर सिंदे याची प्रत्यक्ष मालकी अगर संबंध 
असल्याबद्दल साफ पुरावा असल्या खेरीज सदरचे म्हणणे निरुपयोगी आहे व असा पुरावा त्यानी हजर केला 
नाही. 


१५) नि,, नंबर १०६--१०७--१०९ यात स्पेशल अपीलेट नारायणराव व कृष्णाजी शिंदे यांचा पणजा 
फिरगोजी याचे नाव लिहिले आहे त्यावरुन म्हणविळेला मंत्री याची नि,, १३ चा फैसल साबीद असल्याचे 


समजावे म्हणोन शिंदे याची इच्छा आहे. परंतु सदर दस्ताचा विचार व उपयोग यातील एकदर मजकुरावरुन 
पाहीला पाहिजे. तसे पाहीले तर सदर वतनावर सिंदे याचा दावा आगदी नामंजुर करुन सिंदे त्या 
कोणतेहीरीतीने संमंध नाही असे माने या नांवाचे घराण्याचा दावा सदर दस्तात कायम ठेविला आहे. 


१६) नि,, ४९-५२--६९--७७ व ८० तागाईत १०० येणेप्रमाणे किरकोळ कागद सिंदे यानी हजर केले आहेत, 
परंतु त्या पो, थोडेच दस्त खरे असल्याबद्दल त्याजवर खुणा आहेत व त्याजवर अश्या खुणा आहेत, त्यावरुन 
हली असलेला दावा साबीत होत नाही. सन १७२५ तागाईत सन १७६० इसवीचे दरम्यान या वतना प्रकर्णी 
तंटे होते हे समजणेची कोर्टास जरूरी नाही, तंटे होते यात संशय नाही. सन १८१८-१९ ई॥ चे पुर्वीचे ७० 


सिंदे बा्‌ 
वर्षात बरेच दिवस सिंदे याजकडे साधिकार निर्वेध वहीवाट असल्या कोर्टास पुरावा पाहिजे असोन 
त्याबद्दल कज्यातील कागदावरून काही दिसोन येत नाही. 


१७ सदरी लिहीलेले कारणावरून नारायणराव व कृष्णाजी शिंदे यांचा दावा चाळू शकत नाही. सबब तो तावे 
कोडतानी ना मंजूर केला हे बरोबर केले. 


१८ सिंदे याचा जो हक होता त्यासमंधाने आपळा हक असल्याबद्दल खंडेराव घोरपडे याने आपला दावा सिंदे 
याचे दाव्याज्ञी सामील केला आहे त्याकारणाने तेवढ्या पुर्ता त्याचा ही दावा ना मंजूर समजले पाहिजे परंतु 
तारीख ४ माहे डीसेंबर सन १८६० इसवीचे मिनीटात लिहीले प्रमाणे ना. १३६--१३७-१३८ यात लिहिलेले 
नाईकजी कडोन खंडेराव यास स्वतः किती हक येतो याजबद्दल विचार करणे बरे दिसते. 


१९) सदर नि चे दस्त योग्य अधिकारी याजकडोन जाहलेस त्यात स्पेशल अपीलेट खंडेराव याचा 
पुर्वज्य------- नाईकजी व मालोजी व स्पेशल रीसपाडेट्र्‌ यांचा पुर्वज्य महीपतराव व याजकडे तंट्यातील 
देशमुखी वतन सोडल्याचा हु आहे यात संशय नाही, परंतु नाईकजी याजकडे वहीवाट चालण्या 
ब्रा नि १३९ तगाईत १४४ चे दस्तावरून त्याप्रमाणेच खचीत आहे व महीपतराव याजकडे वहीवाट 
आल्यापासून त्याने व त्याचे वंशातील लोकानी आजपर्यंत वहीवाट केली सन १८१८-१९ साली दक्षिण व 
सातारा इंग्रज सरकारनी जिंकोन घेतला त्यापुर्वी ५५ वर्षे म्हणजे ही' तील नि १३६-१३७-१३८ चे कागद 
आहेत व नि. १३९ तगाईत निा १४४ चे दस्त सन १७६४ तागाईत सन १७६८ चे दरम्यानचे आहेत व 


त्यावरून नाईकजी व महीपतराव व मालोजी या त्री वर्गाकडे वतन सोडण्याचा ईं " जाहला तथापि 
त्याप्रमाणे वहीवाट जाहली नाही व वतनाचे मोकलीके बदल २२००० रूपयाची नजर ठरली प्रो १२००० 
रूपये फक्त महीपतराव याने दिल्हे असे साबीत आहे बाकी नजराणा कोणी दिल्हा ते दिसोन येत नाही. 
सबब स्पेहल अपीलेट्‌ खंडेराव याचे पुर्वज्याकडे सन १८--१८--१९ असलप्रमाणे इसवी पुर्वी ५५ वर्षे वहीवाट 
नव्हती असे निःसंशायपणे साबीत आहे व ५५ वर्षा पुर्वील वहीवाटी विसी जो सिंदे याचे समधांने पुरावा सदरी 
दाखल करण्यात आला आहे त्याखेरीज दुसरा पुरावा नसोन सदरचा पुरावा आपुर्ता व योग्य असल्याविसी 
अलाहीदी ठरविण्यात आले आहेच. 


२०) स्पेशल अपीलेट खंडेराव याने हजर केलेले नि चे १०८ वंशावळी वरून दिसोन येते की, ज्या 
घराण्यासी स्पेशल अपीलेट्‌ खंडेराव हा आपला संमध दाखवीत आहे. त्या घराण्याचा मुळ पुरूष नावजी 
राजे असोन त्या घराण्याची तीन घरेजाहळी आहेत. ती असीली १) अष्टेकर २) मुधोलकर ३) बहादुर 
वाडीकर याप्रमाणे पहिले घराण्यातील खंडेराव हा आहे व शेवटील म्हणजे तिसरे घराण्यातील स्पेशल रीस 


पाडेट्र हा आहे यावरुन उघड आहे की, स्पेहल अपीलेट्‌ खंडेराव व स्पेशल रीस पाडेट्र हे विभक्त आहेत व 
सदरी महिपतराव यानी १२००० रुपये नजराणा दिल्हे त्यात खंडेराव व याचे घराण्याभ्रो काही वाटणी आली 
नाही. 


२१) हली जारी असलेले कायद्यावरून स्पेशल अपीळेट याचा दावा एक क्षणभरही चाळणार नाही, यात 
संशय नाही सबब जी हली रूलचाळी नाही असे महाराज सरकारचे जुनी रुळी प्रमाणे जरी स्पेशल अपीलेट 
यास दावा चालवु दिल्हा आहे तथापि मुळ मालकी व निदान काही दिवस वहीवाटीचा पुरावा त्याचा दावा 
योग्य समजणेपुर्वी असणे विशेष करून जरूर आहे. सिंदे यासी मूळ मालकी असल्याचे दिसोन येत नाही 
असा कोर्टाचा अभिप्राय आहे व खंडेराव हा जेवढ्या बाबतीत त्यास सामील जाहला आहे तेवढ्यापुर्ता 
त्याप्रमाणे त्याचा दावा साबील नसल्याचे समजले पाहिजे नाईकजी सी आपला संमंध असले कारणाने 
खंडेराव याचा दावा पोचतो की काय याबद्दल पाहाता नाईकजी याजकडे कोणतेवेळी वहीवाट असल्याचे 
साबीत आहे. असे कोर्टास वाटत नसोन सातारचे महाराजाचे कोर्टात हलीचा दावा होणेचे पुर्वी महिपत व 
त्याचे घराण्याकडे फारदिवसी सतत सुमारे ८० वर्षाची वहीवाट साबील जाली आहे व इतके फारदिवशी 
वहीवाटीचे वजन व फायदा जितका नि संशईत पणे समजणे योग्य आहे, तितका दर एक रीतीने स्पेशल 
पाडेट्र तर्फे समजला पाहिजे असा कोर्टाचा अभिप्राय आहे. 


२२) सबब सर्व खर्च स्पेशळ अपीलेट नारायणराव व कृष्णाजी शिंदे व खंडेराव घोरपडे याजवर ठेवून फस्ट 
असिस्टेट कमीडशनरसाहेब याचा निवाडा कायम करण्यात येतो. 


कागदाचा तपज्ञील. 

१) स्पेशल अपील अर्जी 

२) याद कामसन सो यास 

३-४) अर्ज स्पे. अपीलेट तो 

५) वकील पत्र स्पे. अपीलेट नंबर १ याचे तर्फे 
६) अर्ज स्पे. अपीलेट तर्फे 

७) वकील पत्र स्पेशळ अपीलेट्‌ नंबर २ याचे तर्फे 
८ ते १२) अर्ज स्पेशल अपीलेट नं. १ याचे तर्फे 
१३) नोटीस पक्षकार यास 

१४) याद. जु. आ. शो यास. 

१५) अपील मुकदमा 

१६) मीनीट से. आ. मंजुरीचे 

१७) या द जु असिस्टेट्‌ यास 

१८) समन स्पे. अपीलेट यास 

१९) समज स्पेशल री यास 


२०) सेरा जु. असिस्टेट को! साहेब याचे वाळवे € " 
याचे हुकुमा लगत. 
२१) याद जु. अ को! सो यास 


२२) वकील पत्र स्पे. अपीलेट नंबर ३ याचे पै 


२३) वकील पत्र स्पेशल री याचे ता 
२४) निवाडा स्पे. आ. कोर्टाचा 
एकूण चोवीस कागद असते. 


अर्जाचा तपसील 
१५-६ नादार स्पेशल अपीळेट नारायणराव व कृष्णाजी सिंदे व खंडेराव घोरपडे यास खर्च जालेला त्याचा 
त्यानी सोसावयाचा तो. 


-बर हग अपील ह ॥ नामा 
१५-६ स्पेशल अपीलात. 
--स्टॉप कागदाबद्दल नादार चा 


७-६ भत्याबद्दल नादारी ठरण्यापुर्वीचे 
०-८ वकीलाबद्दल सरकार. 
१५-६ 
१५-६ 
६३१-६-१० स्पेशल रीस पांडेट महीपतराव मयत वारस स्त्रीया लक्ष्मीबाई व भवानीबाई घोरपड्यास खर्च 
जालेला स्पेशल अपीलेट नारायणराव वगैरे यानी घ्यावयाचा तो. 


शि बर ई ॥ अपील हुकुल नामा. 
६३१-६-१० स्पेल अपीलात 
४-८ स्टॉप कागदाबद्दल 
२-८ नादारीचे चौकसीत 


निह २३ चे वकील पत्रास 
० क् 

२६-१४-१० 

वकीलाबदल 

१-८-- 


१-० प्रा. नादारीचे चौकसीत 
०-८ प्रा स्पेशळ अपीलात. 
१-८ 
६२५-६-१० फी दावा रु. १०-५ याचा 
६० शा रकम २००० दरसदेदर प्रो ३ 
१६० शरा रकमा ८००० दरसदेर प्रो २ 


१०० शा रकम १००० दरसदे शो १ 


३०५--६--१० प्रा रक्कम ६१०-५ दर सेद ८ शा 


६२५६-६०-१० 


६२६-१४-१० 


६३१-६०१० 


६३१--६०१० 


६३२--६०४ 


चारशे खर्च असे. 

खर्च तपासून लिहिला 

(सही) बळवंत मोरेश्वर आकटीक 
कारकुन हुजुर. 


एकूण साहासे बतीस रू. साहा आणे 


(सही इंग्रजी) 
स्पे. जज. 
(शिक्का) 


सदरहु नकलेस स्टाप कागदसाहा दिल्हे होते प्रा पाच कागदावर नकल तयार झाली ती व एक 


स्टॉप कोरा येणेप्रो आम्ही प्रतीसह भरून पाठविळे तारीख १० माहे दसंबर सन १८६१ 


सही दाजी कृष्ण जोशी वकील. 
कोर्ट. 


या हुकुम नाम्यातील नकल मी दिली ती मी घेऊन भरून पावलो तारीख १८ माहे फेब्रुवारी सन 


१८६२ 


(सही) नारायणराव शिंदे देशमुख 
दस्तुर खुद 


या नकळलेन पान २४ ओ ३ (नंतर २ याचे तर्फे) काट. 


ही नकल करणार इब्द सुमारे 
लिखाई 

वाचणार रुजवात 
कागद 
एकूण - 

शेख हाम हुसेन 

रूजुपहाणार 


३२०० 
४८९ 
१८८ 

८४ 


६८५ 


रबरी नक्कल 
एल. पी. डाके ए-१०--४४ 
क्लार्क ऑफ दि डि कोर्ट 


यातील आरवी व शब्दांची आकारणी 
दुप्पट आकारी आहे. 


शब्द संख्या व आकारणी बरोबर आहे. 


शेख हाशम 
फी - कारकुन 
(गोल शिक्का) 


--: डीस्ट्रीक्ट कोर्ट, सातारा :-- 
सातारा येथील सिव्हील अज्‌ हो! सी. डी. 
यांचे कोर्टात. 
३ 
१९४३ 
महिपतराव खंडेराव घोरपडे - वादी 


स्पे. दि. मु. 


विशा 
कलेक्टर अँड कोर्ट ऑफ वार्ड- प्र. . वादी 
सदरहु कामी वादी तर्फे गुदरला - 
११--७--४६० 
के. व्ही. कुलकर्णी. 
वादी वकील 
दाखल ता. ११--७--४६. 
शिरस्तेदार 


१७९३ 
हुजुर हुकुम नं. १९- वरून सदरहु कागद 
१२--४७ 


वादी वकील यांस परत दिला 
ता. २२-१२--४७ 
रेकॉर्ड किपर 


रजिष्टर नंबर ४५३५ सातारा येथील स्पेशल अपील नंबर ३०९ निकाल तारीख 


४४ १८५२ 
अनामत येंवुन नकळेस काम नकलेस अर्ज आला ता. तेवीस (२३) सप्टेंबर. 
मिळाले तारीख ३०--९--४४ सन १९४४ 
सबब उशीर व्ही. आर. एस्‌. 
रे. किपर रेकॉर्ड कारकुन 


नकल तयार झाली ता. नऊ (९) माहे आक्टोंबर 


सन १९४४ 

व्ही. आर. एस्‌. 

रेकॉर्ड किपर 
नकल अर्जदार - मी कुलकर्णी वकील यास 
समक्ष दिली ता. १२ माहे आक्टोंबर सन १९४४ 
व्ही. पी. ने पाठविली. 


व्ही. आर. एस्‌. 
सन १८५० ईसवी रेकॉर्ड किपर 
आदालत सरकार निगा १८ 
शिक्का १ 


सातारा १२ 
शिका बाराबंद राद्र 


हुकुमनामा अदालत सरकार कुपनी ईंग्रज बहादुर ब्रा काक्सन साहेब फस्ट असिस्टंट कमीहनर ईलाखा 
सातारा अपील नंबर १४८ सन १२५४ फसली अपील वादी महीपतराव बीन खंडेराव घोरपडे देशमुख तग 
वाळवे, पेटा मजकुर प्रतिवादी कृष्णाजी बीन झाळीग्राम सिंदा गरा मौजे कामेरी वनरुबीन कासी शिंदा गाव 
संताजी बीन सुबराव घोरपडे देशमुख आष्टे मयत त्याचे वारस लेक खंडेराव घोरपडे देशमुखीचे वतनाबद्दल 
दसपट दावा ८१०८५ रुपये असल फौर्याद प्रतिवादीनी केली त्याची चौकड्ली लक्ष्मण कासी आमीन नंबर ५ 
ठाणे कासेगांव यानी करुन फेसल नामा तारीख ३१ दसंबर सन १८४४ इसवीस केला त्याजवर अपील 
तारीख १८ फेब्रुवारी १८४५ सन इसवी या मोकदम्याचे वादी खुद व 


प्रतिवादी सिंदे दोन हजर व मुख्त्यार माधवराव मल्हार व तिसरे खंडेराव घोरपडे हजर आणि 
चौकसी सुरु असल अर्जी प्रतिवादीनी केली त्या तपज्ञील तर्फ मजकुरचे देशमुखीचे वतन मुळ पुरातन सिंदे 
यांचे त्यांनी आम्हा घोरपडे यासी पाटीराखे भाऊ करुन घेतले त्या दिवसापासून आम्ही शिंदे व घोरपडे 
उभयता देशमुखीचे वतनाची वहीवाट सनसित खमसेनमया व अलफे पावेतो करीत आलो ते वेळेचे 
मळलजीबीन हगोजी माने वाणी याने खटला केला तेव्हा पेशवे सरकारातुन मंत्रीकडे चौकज्ली सांगितली तेथे 
श्रीकृष्णेत दिव्य होऊन आम्ही उभयता खरे जालो वाणी खोटा ठरला तेव्हा सरकारातुन हरकी देऊन 
वतनाची वहीवाट करावी म्हणोन आम्हास सांगितलेवरुन आमचे वडील फिर्गोजी सिंदे व खंडोजी घोरपडे 
यांनी हरकीचा ठराव करुन घेतला परंतु ऐवजाची सोय जाली नाही. मागे वहीवाटीचे काम सरकारातुन 
वतन अनामत ठेवून हरकीचा ऐवज येतो परीयत अंताजी रघुनाथ याजकडे सांगितले नंतर महीपतराव बीन 
मालोजी घोरपडे यासी या वतनाचा अधिकार नसता आमचे वडील भावाचे वतन म्हणोन नजराण्याचा ऐवज 
ठरावा प्रमाणे कबुल करुन अनामत "1 ऐवज व आपण देऊन मोकले चीटी नाईकजी मालोजी व महीपतराव 
घोरपडे त्रीवर्गाचे नांवची सन अर्बाशीते नात घेतली व वतनाची वहीवाट करु लागले पुढे नजराण्याचा ऐवज 
घेऊन आमचे वतन आम्हास द्यावे म्हणोन सरकारची पत्रे आणली परंतु मानालि नाहीत याज करीता आम्ही 


आटकाव करु लागलो सबब त्रीवर्गाचे वहीवाटीत नाव न घालीता नि ॥ घोरपडे म्हणोन अंताजी रघुनाथ 
यानी वहीवाट करावी स्वारीहुन आलीयावर जाबसाल उलगडुन देऊ त्याप्रमाणे बोलुन स्वारीस गेले ते 


जबरदस्त कारकुन याचे कागदपत्र जबरदस्तीने नेळे आम्हास मानले नाही त्या वतना ॥ काही उत्पन्न 
आम्हाकडे चालत आहे याची चौकशी होऊन आमचे वतन आम्हास देण्याविसी हुकुम जाला पाहिजे म्हणोन 


जाब अपील वाढीचा नि ५ चा त्या तपसील प्रती वादीनी आम्हावर अर्जी आणिली त्याचा जबाब 
देणे म्हणोन अज्ञा त्यास पेशजी हेच सिंदे यानी या वतनाबद्दळ १०७०२ नंबरची अर्ज सनइहीदे अवैन साली 
आणिली त्यात वतन आपले असेली हीतात आणी हाली अष्टेकर घोरपडे व आपण उभयता मिळोन अर्जी 
आणली त्यात वतन सनसित खमसेनमया व अलफे परयत आम्ही वहीवाट करीत आलो असे हेच प्रतिवादी 
लिहीतात याप्रमाणे दोन अर्जात दोन मजकुर यावरुन कोणती प्रमाण धरावी सिंदे यानी वतनाची वहीवाट 
कधी केली त्याची माहीती आम्हास नाही व त्रीवर्गानी वहीवाट केल्याची माहीती नाही पुर्वापार वतन आमचे 
त्याची वहीवाट आम्हाकडे चालत आहे म्हणोन. 


आमीन यानी फैसला केला त्या तपशील प्रतीवादी हजर राहून वादी अर्जीचा जबाब देऊन गैर हजर 


सबब त्यास बोलावणे केळे असता आले नाहीत. यास्तव प्रतिवादी पासुन एक तर्फी चौकशी बदल नि ॥ २८ 
चे कागदात सवाल करुन जबाब घेऊन त्यानी पुराव्यास कागद दिले ते ११ प्रतीवादी शिंदे व घोरपडे याचे 


मुळ ठरवांचे वहीवाटीचे दाखले नि ॥ ४० पासुन नि ॥ ५० पावेतो. 


८ फिर्गोजी सिंदे व खंडोजी घोरपडे याची व मलजी व कोउजी माने व गीरापा माने वाणी याचा तर्फ 
मजकुरचे देशमुखीचे वादाचा निवाडा घनःज्ञाम नारायण मंत्री यांनी केला त्याजबदल कागद निगा २२ 
पासुन नि ग २७ परीयत साहा ६ व नि 7 ५१ पासून नि ८२ पावेतो एकूण १ महिपतराव घोरपडे यानी 
अंताजी रघुनाथ यादकरुन दिली सावकारी कर्ज काढुन वतन सोडवीले म्हणोन आहे नि ४ येडुरचे 
मुकामातुन त्रीबंकराव नारायण व महीपतराव घोरपडे यानी पत्रे नाईकजी घोरपडे यास व युसुबाईचे नांव 
पाठविली त्यात देशमुखीचे वतनाचा मजकुर आहे ती पत्रे नि ५४ पासुन नि ५७ पर्यंत ६ पेशवे 
सरकारातुन देशमुखी तर्फ मजकुरचे वतनाची मोकळीक सन आवेसितेन साली झाली त्याज ब ॥ मंत्रीस पत्र 
व गावास ताकीदी वगैरे माधवराव बलाळ प्रधान याच्या नि ग ५८ पासुन नि ॥ ६३ पर्यंत केला. ४ मालोजी 


घोरपडे मुधोळकर यानी पेशवे सरकारात वतन समधे मजकुर समजाविला त्याविसी पत्रे बगैरे नि ग ६४ 
पासुन नि ॥ पर्यंत ६७ पर्यंत नकला ६ नागोजी शिंदे यानी गावगना रोखे तर्फ मगारी केळे ते नि ॥ ६८ पासुन 
निह ७३ परीयंत नकला 


१ नाईकजी घोरपडे यानी तर्फ वाळवेचे मोकदमीस रोखा केला त्याची नकल नि ग ७४ 

३२ जागोजी शिंदे व सखोजी सिंदे यानी वतनामध्ये खटला करुन गावगना खराबी केली त्याजबदल 
पेशवे सरकारची पत्रे व त्रींबकराव नारायणमंत्री याची वगैरे कामगार यांची पत्रे व ताकीदी नि ॥ ७५ पासून 
नि १०६ परीयत नकला 


२ प्रतिवादी शिंदे याची वौ्यावळ नि 7 १०७ व दुय्यम प्रतिवादी घोरपडे याची वोंडवृक्ष नि ग १०८ 


ची येणे प्रमाणे कागद प्रतिवादीनी देऊन कायद्याची नि ॥ १०९ चा लिहून घेऊन एक तर्फी चौकडी पाहता 
मुळ वतन शिंदे याच त्यानी आष्टेकर घोरपडे दुय्यम प्रतिवादी याचे वडीलास वतनभाऊ करुन घेतले तेव्हा 


तीघे घोरपडे तीन बुडाचे मोठे मोठे रोजगारावर होते. ते पथक परंतु एक विचारे होते. त्यानी देशमुखीची 
वतने मेळविली होती खंडेराव घोरपडे यानी सिंदे याजकडून देशमुखीचा हीस्सा मिळविल्यावर आष्ट्याची 
देशमुखी मिळविली तेव्हा आवघे घोरपडे यास देशमुख म्हणण्याची चाल आहे या वतनाची वहीवाट मोकल 
चीटी हा होता परीयत आष्टेकर घोरपडे व सिंदे याची वहीवाट सिद्ध होती वादी यानी तीघाचे नाव सोडचिटी 
घेऊन आपण ऐवज भरुन वतन सोडविले म्हणोन कजात वतनाची अनभव करीतात असे दिसते यास साधनी 


कागद नि ॥ ६६६७ चे त्यास शिवाजी थोरात याचे विद्यमाने करार ठरोन ऐवज घेऊन वतन महीपतराव 
घोरपडे यानी सोडावे यासी माधवराव बळाळ प्रधान पत्रे तिसा सितेनातील थोरातास व घोरपडे यास आहेत. 


नि ६४/६५ ची त्याजवरुन पाहता प्रतिवादीनी ऐवज तयार केला त्याजबद्दल त्याजमनोती आंगावर पडली 
ऐवज कराराप्रमाणे वादीनी घेतला नाही आणि वतनाची वहीवाट रेटाईने अजपरी परयंत करीतात असे 
अलीकडील कागदावरुन दिसते वादीची भोगवटा सोडचिटी पासुन आहे सोडचिटी पासून प्रतिवादीचे भोग्य 
नाही परंतु वादभोग्य आहे त्याचे निराकर्ण वादीनी हजर राहुन केले नाही. याजवरुन प्रतिवादीचा 
एकतर्फीचा कागद घेऊन विचार पाहता वतनाचे अधिकारी मालक पहिले पासून प्रतिवादी आहेत असे होते 
वादीनी नजराण्याचा ऐवज भरुन तिघे घोरपडे याचे नावे सोडचिटी घेऊन नजराण्याचा ऐवज भरला यास 
वादीने आपण एकटेच वतन अनभवीतात हे गैर आहे यास्तव नजरेस येते की सदरहु वतनाचे आठरा 
गावापैकी दोन गांव दिगर इलाखा पटवर्धन त्या गावची फीर्याद प्रतिवादीनी तिकडे केली आहे त्याजबदल 


एक साला उत्पन्नाचे दसपट रुपये सदरहु दाव्यात वजा करावयाचे म्हणोन प्रतिवादीनी नि ३ ची याद 
दिल्ही ते दाव्यात वजा करुन बाकी दावा रुपये ८१०८५ चा दावा कायद्यात प्रतिवादीचे भोग्य आहे आणि 
प्रतिवादीचे वतन पुर्वापार पुराव्या वरुन दिसते सबब प्रतिवादीचे वतन वादानी सोडावे म्हणोन प्रतिवादीचा 
दावा वादीवर एकतर्फी वरुन सिद्ध होऊन फैसला जाला असे म्हणोन---- वादीनी अपील अर्जी करुन 


त्याजबद्दल तकरारीची याद नि ॥ ५ ची दिल्ही त्या तवश्लील प्रतिवादी ५ सिंदे यानी प्रथम आम्हावर रु. 
६००० ची अर्जी केली त्याचा जाब आम्ही दिल्हा असता त्याची चौकड्ली न होता दुसरी अर्जी संताजी बीन 
सुबराव घोरपडे याचे नावे व आपले नावे केली त्यात दावा वतन संबधे रुपये ९०००० लाविला त्याचा जाब 
आम्ही दिल्हा असता एकतर्फी फैसला आमीन यांनी केला त्यास पुर्वापार वतन आमचे बाण्याचे कज्यापुर्वी 
वहीवाट आमची बाण्याचे खटले उठल्यावर नजराण्याचा ऐवज आम्ही भरुन सोडचिटी पेशवे सरकारातून 


दाखल वतन आम्ही अनभवितो सबब आम्ही वतन सोडावे म्हणोन आमीन याणी तर्फदारीने फैसला केला 
त्याजवर सात कलमे तकरार लिहीली आहे त्यास प्रतिवादीचा भोगवाटा एकसे दाहा वर्षात आजमासे नाही 
आणि पंच्याणव वर्षाचे कायद्यास मिळते म्हणोन आमीन लिहीतात आणि तेच शांभर वर्षात प्रतिवादीची 
वहीवाट नाही वाद भोग्य आहे असे लिहीतात ये विसी व प्रतिवादीच बालाजी जनार्दन याचे पत्र दाखवितात 
व पेशवे याचे कागद पुराव्यास देतात ते पाहिले म्हणजे प्रतिवादीचा संमंध नाही आमची पुर्वापार वहीवाट 
वतन आमचे आम्ही अनभवीतो ये विसी चौकशी होऊन आमीन यानी फैसला केला तो रद्द करण्याविसी 
हुकुमनामा पाहीजे म्हणोन 


ये विसी आवल मोकदम्याचे व अपिलाचे कागद यातुन तपास करीता असे दिसोन येते की अपील प्रतिवादी 
यानी मंत्री याचा सारांष सनसित खम सेन म्हणजे सन १७५५ इसवी सालचा असल म्हणोन हजर केला तो 
बरोबर व खरा आहे असे समजाने आमीन यानी आपला अभिप्राय दिला आहे असी यातस तो दस्ताऐवज 
खरा आहे याबद्दल पुरावा नसोन पेहावे यानी नाना फडणीस यास हुकुम दिल्हा आहे त्यात सदरहु सारांष 
असल नाही असे लिहिले आहे. जर तो असल असेल तर त्यात पहीले व दुसरे प्रतिवादीचे वडीलाचे नवीन 


नांवे घातळी आहेत असे सदरहु हुकुमा वरुन दिसते व त्या हुकुमास मंत्री याचे सारांशाचा मजकुर लिहुन 
मानेवाणी व घोरपडे यांचा तंटा होता तो तुटुन घोरपडे देशमुख आहेत असे ठरले माने खोटे जाळे सबब 
घोरपडे यानी नजराणा दिल्यावरुन वतन त्याचे स्वाधीन केले त्या दिवसापासुन अपील वादी याचे ताब्यांत 
वतन आहे सदरील दस्तऐवज अपील प्रतिवादी यानी हजर करुन उभयपक्षी कबुल केला आहे परंतु हुकुमात 
पहीले व दुसरे प्रतिवादीची नावे नाहीत. त्याजबद्दल त्याचे सांगणे की अपील वादीनी दगाबाजीने ती नावे 
घालविली नाहीत अज्ञीयास या मुद्याची आणखी मुद्याची चौकशी या मोकदम्यात फार होणे आहे. याजकरीता 
आमीन याचा हुकुमनामा फिरवुन या फिर्यादीचा निवाडा हुजुरन पंचाईत नेमीली जाईल त्याजकडे हा 
मोकदमा देण्याचा ठराव केला आणि आपील वादीने जातीने कील्हा वकील हजर राहण्याची पांचशे रुपये 
याचा जामीन घ्यावा आणि प्रतिवादीनी जो सारांष हजर केला तो खरा आहे त्याज बदल पुरावा घ्यावा व 
अपील वादी यांनी मालकी व वहीवाटी बद्दल पुरावा करावा तो पुरावा घेऊन नवीन हुकुमनामा करावा 
हुकुमनामा नि ग 


कागदाचा तपशील 
१ अपील अर्जी वादीची 
२ अवल फैसला वादीकडुन 
३ जातचीठी वादीची 
४ मुकत्यार नामा वादीतर्फे 
५ तकरारीची याद वादीकडील 
६/७ समाने तीन प्रतीवादीस 
९/१०/११ मुखत्यारनामो २ वाटणे चिटी १ प्रतीवादी तर्फे 
१२ विनंतीपत्र १ वादीचे व मुखत्यार याची अर्जी १ वाटपेचिटी 
१३ सवाल वादीस 
१४ वादीकडील पुराव्याचे कागदाच्या नकला ६ व फेरीस्त १ 
१५ वादीतर्फे मुखत्यारनामा आबाजी गोपाळ नारुलकर याचे नांवची विनंतीपत्रे 
१६ मुखत्यार नामा प्रतिवादी शिंदेतर्फे 
१७ असल मोकदम्याचे कागद नि ॥ १ पासुन नि ११० हुकमनाम्या 3 १ 
१८ हुकुमनामा हुजुराचा 


एकुण आठरा कागद असे ते तारीख ७ फेबरवारी सन १८५० इसवी 
(-शिका) (सही) इंग्रजी 


या नकळेत काटशोध नाहीत खरी नकल 

सही... 
> > > शब्द सुमारे १८०० क्लार्क ऑफ दी. डी. कोर्ट 
ही नकल करणार लिखाई २-९ 


> > > रुजुवात ०--१४ 


वाचणार कागद "००२ 


शेख हाशम हुसेन एकुण ठेणर तीन रुपये आणे फक्‍त. 
रुजु पाहणार 
यातील आखीव शब्दांची दुप्पट आकारणी केली आहे. शब्दसंख्या व आकारणी बरोबर आहे 
शेख हाशम हुसेन 
फी कारकुन 
डीस्ट्रीक्ट 
कोर्ट 
सातारा 
रजिष्ठर सातारा येथील स्पेडल अपील नंबर 3३०९ निकाल तारीख 
नंबर १८५२ 
४६८९ नकलेस अर्ज आला ता. दोन २ माहे ऑक्टोबर सन १९४४ 
१९४४ 


सही - व्ही. आर. एस. 
रेकॉर्ड किपर. 

नकल तयार तारीख सात ७ ऑक्टोबर सन १९४४ 
सही :- व्ही. आर. एस. 
रेकॉर्ड किपर. 


नकल अर्जदार श्री. कुलकर्णी यास 
समक्ष दिली ता. बारा १२ ऑक्टोंबर सन ४४ 


सही :- व्ही. आर. साने. 


रेकॉर्ड किपर. 
अपील नंबर १४८ स्पेशल नंबर ३०१, सन १८५२ 
सन १२५४ फसली सदर आमीन याचे खटल्या प्रमाण 
निगा 30 


यादी वादी कृष्णाजी बीन शालीग्राम सिंदा व नारायणराव बीन कासीराव सिंदे व संताजी बीन सुभाजीराव 
घोरपडे 

प्रतीवादी 

महीपतराव बीन खंडेराव घोरपडे देशमुख त! वाळवे याचे मुकदम्यातील कागद पत्राचा तपज्ञील. 


१ लक्ष्मण कासी आमीन याचे आमलातील कागद पत्रनिग १ ता नि १०९ पावेतो त्याचे हुकुमनाम्यात 


नमुद आहे त्यावर हुकुमनामा नि ॥ ११० 

१ अपील हुकुम नाम्यांत नमुद आहे त्यावर हुकुम कागद नि ॥ १ ता पावेतो---- माहाराज सरकारचे नांवे 
प्रतिवादी महीपतराव याचे पत्र चैत्र शु (फाटले) शके १७६९ फाटले) 

चे एक १ किता कागद चैत्र गा ५ डाके मजकुरचे एक १ 

१ पंचाईतीकडे खटला पाठविल्यावर जाहलेले कागद पत्र बरहुकुम फेरीस नि ॥ आगष्ट सन १८५१ इसवी 
चे पंचाचा सवाल जबाब तारीख २४ जुलईचा पंचाईतदाराचा अर्ज तारीख ४ जुलई सन १८५१ इसवी. 

१ सदर आमीन याजकडील कागदपत्र----- 

१ आमीन खानापूर याचा रपोट तारीख २८ जुलई सन १८५१ ई---- याखाली हुजुर हुकुम व सदर 
आमीन याचा रपोट 3 ----- 

२ सदर आमीन याचा रपोट दिवाणी नंबर ११८ चा 

३ अपील प्रतीवादीचे नांवे समान----- 

४ अपील प्रतीवादीचे पत्र सदर आमीन याचे नांवे 

५ अपील प्रतिवादीस पत्र प्रमाणे त्याची नकल 

६ अपील प्रतिवादीचे नांवे समान------ 

७ अपील वादीचे पत्र---- 

८. अपील प्रतिवादीस पत्र प्रो त्याची नकल 

९. आपील वादीस पत्र भो त्याची नकल. 

१०. आपील वादीचे पत्र .... 

११, आपील वादीस पत्र प्रो त्याची नकल ११ चे १ आपील वादीचे वकील पत्र- 

आपील प्रतिवादी श्रो १,२ दोन आनी हजर केलेत 

१२. आपील प्रतिवादी भो पहीले व दुसरे प्रतिवादीची दरखास्त..... 

१३. महनर शके १६७७ श्रावण गा ८ सन ११६५ चा 

१४. आज्ञापत्र घनःशाम नारायण मंत्री याचे मोकदम बोरगाव याचे नावे 

१५. ता १७ 

आज्ञापत्रे पंतमंत्री याचा मोकदम बोरगाव व पसूल व येडेतील गावचे नावची....,. 

१८. आज्ञापत्र मंत्री यांचे मोकदम बोरगाव याचे नावचे त्याची नकल..... 

१९. करीना फिरंगोजी बीन बाजी सिंदे व खंडोजी बीन मानसिंग घोरपडे यानी दिल्हा तो सुमासित खमसेन 
मया व अलफेचा बंद ३ 

२०. फिरंगोजी सिंदे व खंडोजी घोरपडे याणी करीणा लिहिले शो पुरवणी (फाटले) विशी जबानी साल शक 
नाही. 

२१. आबाजी मोहिते देशमुख कसबे वांगी याचे नावे खंडेराव बीन मानसिंग घोरपडे यानी लिहून दिल्हे ते 
हकपत्र सनसित खमेसेन मया अलफे छ १ सवाळलचे 

२२ पंतमंत्री याचे नावे मोकदम कसबे वाळवें व शेटे महाजन कसबे मजकुर यानी लिहून दिल्हेळे जबानी चे 
नकलेची नकल सुमासित खमसेन अलफे छ जिलयादची...... 

२३. पंत मंत्री याचे नावे सई कोम खिरोजी मोरे" वगैरे असामी यानी जबानी लिहून दिल्ही त्याचे नकलेची 
नकल सुमासित खमसेन मया अलफे छ ११ जिलयादची ....... 

२४. करीणा शके १९७७ सनसिल खमसेन मया अलफ. ची त्याची नकल 


२५. महरब ता छ१ मोहरम सनसित खमसेन मया अलफे शके १६७७ ची त्याची नकल. 
२६. याद उच्यापंती बदल सनसिळल खमसेन मया अलफ 
२७. फिरगोजी सिंदे व खंडोजी घोरपडे याचे नावे सदाशिव चिमणाजीची ताकीद सन इदी हे सितेन मया व 
अलफे छ ९ सदरची... 
२८. हरीपंत आण्णा याचे नावे रामजी व लाल यानी शो ते पत्र साल शक नाही ... 
२९. नाईकजी घोरपडे याचे नावे महिपतराव घोरपडे यानी लिहिले ते पत्र साल मिती नाही ... 
३०. येसुबाईचे नावे महिपतराव घोरपडे याणी लिहिले ते पत्र फाल्गुन छा १ मितीचे ... 
३१. नाईकजी घोरपडे देशमुख याचे नावे त्रिबंकराव नारायण याचे पत्र छ २६ सावानचे... 
३२. नाईकजी घोरपडे व मालोजी राजे घोरपडे याचे नावे त्रिबकराव नारायण याचे पत्र छ २२ सदरचे ... 
३३. नाईकजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे देशमुख याचे नावे शिवाजी थोरात याचे पत्र सालमिती नाही. 
३४. नाईकजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे देशमुख याचे नावे भोसले याचे मंत्र छ- २३ सपरचे ... 
३५. नाईकजी घोरपडे व मालोजी राजे घोरपडे देशमुख याचे नाव अंताजी रघुनाथ याचे पत्र साल मिती 
नाही. 
३६. नाईकजी घोरपडे देशमुख याचे नावे सुभानराव थोरात याचे पत्र साल मिती नाही. ... 
३७. नाईकजी घोरपडे याचे नावे नाईकजी थोरात याचे पत्र साल मिती नाही. 
३८ त ४० माधवराव बल्लाळ प्रधान याची पत्रे सुभासिसा सितेन मया अलफ छ १७ सपुरची ... 
३८ महिपतराव घोरपडे याचे नावे 
३९ बाळाजी महादेव याचे नावे 
४० सिबाजी थोरात याचे नावे. 
४१. संताजी नाईक; गाईकवाड याचे नावे सखोजी सिंदे देशमुख याचे पत्र पौष ह १ मितीचे 
४२. ता ४४ बाळाजी महादेव याची पत्रे ... 
४२ जागोजी सिंदे याचे नावे छ २७ सपुर 
४३ मंत्रीचे नावे छ २४ राख परवीन सालचे 
४४ शिवाजी थोरात याचे नावे २४ राखर बीन सालचे. 
४५. शेवेसी सामाजी बलाल म्हणोन त्यास साल मिती नाही. 
४६. हरीपंत आणाचे नावे रामाजी बलाळ याचे पत्र साल मिती नाही. 
४७. महिपतराव घोरपडे याचे नावे त्रिंबकराव नारायण याचे पत्र छ ८ रौ वनचे ... 
४८. मोकदम माने कामेरी याचे नावे ताकिदीची नकल सुमा सब सितेन मया अलफे छ सावनची 
४९. मोकदम मौजे थानपडे याचे नांवे ताकीद सुमा सब सितेन मया व अलफे छ७त्रेगवन... 
५०. पीराजी शिंदे याचे नावे अंताजी रघुनाथ नि 7 देशमुखी “या” चे पत्र साल मिती नाही 
५१. कागद मोकदम मौजे कामेरी तर्फ वाळवे याचा सुमाई सेन आबैन मयातेन व अलफेची याची नकल 
५२. नाईकजी घोरपडे व मालोजी राजे घोरपडे व नरसिंगराव घोरपडे याचे नावे पत्र शके १६९१ जेष्ठ छा 
१३ मितीचे ... 
५३. दादाजी पंत याचे नावे बापुजी बलाळ याचे पत्र सालमिती नाही. 
५४. रामचंद्र पंत आपाचे नावे अंताजी रघुनाथ घोरपडे नि 7 देशमुख याचे पत्र साल मिती नाही. 
५५. जागोजी सिंदे याचे नावे गोपालजी भोसले याचे छ ७ रजनचे 
५६. सखोजी शिंदे याचे नावे अंताजी रघुनाथ नि 7 देशमुख याचे पत्र साल मिती नाही. 


५७. जमाखर्च मौजे कामेरी तग वाळवे गावचा सुमाईसन पेरबाबौ मया व अलफे छ ३० साबन सन 
इसलसेवानपा वेतो. 
५८ त ६२ त्रिबंकराव नारायण याची पत्रे. 

५८ हरीपंत आपाचे नावे सालमिती नाही. 

५९ रामाजीपंत याचे नावे सदरी प्रमाणे 

६० दादाजी पंत याचे नावे सदरीप्रमाणे 

६१ म्हादाजी पंत व सिऊब ग याचे नावे सदरीप्रा 

६२ अंताजी रघुनाथ याचे नावे छ २१ साबन चे 

६३--६४ रामाजी बलाळ याची पत्रे. 

६३ हरीपंत आपाचे नावे श्रावण ४१४ चे 

६४ येसाजी पंत आपा व रामचंद्र आपा याचे नावे साल मिती नाही. 
६५. येसाजीपंत रामचंद्र पंत नावे महिपतराव घोरपडे देशमुख याचे पत्र साल मिती नाही ... 
६६. आईसाहेब याची ताकीद महीपतराव घोरपडे याचे नावे सुमासित सितेन मया व अलफ छ सावनची. 
६७. बरमाजी बाबा शिंदे याचे नावे मुरारजी परायेवले याचे पत्र छ १ जील्हेनचे- 
६८. फीरंगोजी देसाई वगैरे याचे नावे साल मिती नाही. 
६९. बसीमती परगणे वाळवे सुमा ११२४ चे १६ गावचे. 
७०. फिरगोजी सिंदे याचे नावे हिंदुराव घोरपडे याची ताकीद सुमाईसन अशरमया व अलफेची .. 
७१. कोले नामा मोयासिवदेस काजी वगैरेचे नावे सन सीत अशरीळल मया व अलफेचा . . 
७२. फीरंगोजी सिंदे देसाई याचे नावे वरमाजी पार याचे पत्र साल मिती नाही. . 
७३. फीरगोजी सिंदे देशमुख याचे नावे पत्र राधो नारायण देशपांडे याचे साल मिती नाही. 
७४. शामजी तुळजी व बाळाजी रकमागद याचे नावे बाबाजी रंगनाथ याचे इमान पत्राची नकल सुम्म अशर 
मया अलफेची ... 
७५. माहानर व गा छ २६. निकाल पं. सन ११२४ याची नकल 
७६. कामेरी गावचे नावे देशाकानापरगणे वाळवे मोकदम देहाप याचे पत्र सुमा अर्व अशरी मया अलफेचे ... 
७७. संताजी घोरपडे याचे नावे श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी याची ताकीद सुमासिन अशरीन मया. 
अलफेची... 
७८--७९ कौलनामे संताजी घोरपडे यानी बहादुरवाडी गावचे नावे दिहेत २ सुमासलासिन मया अलफेचे 
८०. संताजी घोरपडे याचे नावे साहा गावचे मोकदमीजी लिहिले ते पत्र सुमासित अडर मया अलफेचे 
८१. सन ता ९१ प्रो -- 

संताजी घोरपडे यांनी लिहून दिली ती खते. 

८१ सन समसीन मया अलफे असापुरी बाबाचे नावे 

८२ कलगिरीचे नावे सन इहिदे समसिन मया अलफे ... 
८३. सिवाजी वडकरे याचे नावे सुमाईहिदे समसीन मया अलफे 
८४. घनःशामपुरीचे नावे सुमासेमान अशरी मया अलफेचे 
८५. सुमान पुरीचे नावे सन ११३५ चे 
८६. अंबरपुरीचे नावे सुमा सब अशरीन मया अलफेचे. 
८७. सुजानपुरी बाबाचे नावे सुमासव अशरीन मया अलफेचे. 
८८. सुजानपुरीचे नावे सुमासन अशरीन मया अलफेचे . . 
८९. असापुरीचे नावे सुमातीची अशरीन मया अलफेचे 


>_* 


९०. सुजान पुरीचे नावे सुमातीसा अडारीन अलफेचे 
९१. कलगीरचे नावे सुमा ईहीदे समसिन मया अलफेचे 
९२. ता १०० प्रा 

बहादुरवाडी वगैरे गावचे जमाखर्चाच्या यादी ९२ सुमातीसा अशरी मया अलफे 
९३. साल नाही. 

९४. सुमातीसा अशरीन मया अलफे 

९५. सुमातीचा अशठारीन मया अलफे 

९६. सुमातीचा अशञारीन मया अलफे 

९७. सुमातीचा अशठारीन मया अलफे 

९८. सुमा समसीन 

९९. सुमा अशरीन मया अलफे 

१००. सुमातीचा अशरीन मया अलफे 


-_* 


१०१. आईसाहेब याना आठरा गावचे नावे दिली ती ताकीद सुमाई सन खमसेन मया अलफेची 
१०२. खंडेराव घोरपडे याचे नावे मौजे कुंडल यानी लिहून दिल्हा तो कागद सुमा अर्वखमसेन मया अलफेचा 
१०३. खंडेराव घोरपडे याचे नावे नरसोजी लाड पाटील वगैरें असामी याणी लिहिले ते पत्र सुमाआवं खमसे 
मया अलफेचे बंद २ 
१०४. नाईकजी घोरपडे याचे नावे नाथाजी बीन मानसा करमाणे लिहून दिला तो जामीन कतबा. 
१०५. दरखास्त पहीले व दुसरे प्रतिवादीची 
१०६-१०७ राजा शाहु छत्रपती याच्या ताकीदी राजशक ५२ च्या 
१०६ पेशाधीळारीने लेखना व तेमान व भावी प्रांत पन्हाळा याचे नांवे. 
१०७ हीरोजी बीन बुकाजी व शिवाजी बीन खंडोजी व देवजी बीन नरसोमाने देशमुख याचे नांवे- 
१०८--१०९ श्री निवास परशराम प्रतिनिधी याच्या ताकीदी 
१०८ देशाधिकारी वगैरेचे नांवे सुमासित अशरीन मया अलफे 
१०९ आठरा गांवचे नांवे सुमासित अशरीन मया अलफेची 
११० ता. वाळवे येथील देश कुलकर्णी चौघे-जण याचे भोगवटेची नावजीसी सनसितखमसेन मया व 
अलफे -- 
१११ साहेब सदर याचे नांवे मोकदम मौजे गोरखिंडी - यानी लिहुन दिल्हेळे करी याची नकल 
सुमासि ते खमसेन मया अलफेची-- 
११२ हिशेब मौजे कामेरी गावचा सुमतीसा अशर मया अलफेची नकल -- 
११३ महजर त ९ जिल्हाद मौजे कुंडल तर्फ वाळवे सुमातीसा ती सेन अलफे शके १६२१ ची नकल 
११४ दरखास्त -- 
११५--११६ कौलनामा अक हुताक दिवाणसाहेब यानी दिल्हा तो जाखरानी 'ग नाताजी घोरपडे देशमुख 
याचे नावे सुमा ७६५ अशी नकल मिळोन --२ 
११७ दरखास्त -- 
११८ संताजी घोरपडे याचे नावे श्रीनिवास परझाराम प्रतिनिधी याची ताकीद सुमा सब अशर मया 
अलफेची -- -- 
११९ कौलनामा विसोजी चव्हाण हींमत बहादुर यानी मोकदम मौजे बाहादुरवाडी याचे नांवे दिला तो 
सुमाईसन अशर मया अलफेची -- 


१२० आज्ञापत्र पंत प्रतिनिधी याणी सोळा गावचे नावे सुमासमस आशरीन मया अलफेचे दिल्हे ते 
१२१ मालोजी घोरपडे याचे नांवे श्रीनिवास परडाराम प्रतिनिधी याचे पत्र सुमासनत अशरीन मया 
अलफेचे -- 
१२२ उदाजी चव्हाण हींमत बहादुर याची ताकीदमोकदमे येडे तर्फ वाळवे याचे नावे सुमासक सिल 
मया अलफेची 
१२३ मालोजी घोरपडे याचे नावे श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधीचे पत्र सुमाईहीचे समसिनमया 
अलफेचे. 
१२४ मालोजी घोरपडे याचे नांवे भगवंतराव रामचंद्र आमात्य याचे पत्र छ १२मा - 
१२५ मालोजी घोरपडे याचे नांवे आश्निर्वाद म्हणोन लि. लिहीले ते पत्र छ २२ रीप वनचे - 
१२६ आईसाहेब यानी मालोजी घोरपडे याचे नावे दिल्ही ती ताकीद सालूमिती नाही -- 
१२७--१२८ गंगुबाईचे नांवे 
१२७ राजसबाईचे पत्र सालामितो नाही. 
१२८ राजीनामा रामजी व नानोजी सावत चौगुले यानी लिहुन दिल्हा तो सुमाईहीदे समसिनमया 
अलफेचा. 
१२९ आबाजी घोरपडे देशमुख को वाळवे व समस्त गोतगंगा-देव बाहदुरवाडीचे नांवे गंगाजी सावत 
याने दिल्हा तो राजीनामा सुमाईहीदेसमसिनमया -- अलफेची 
१३० ता १३२ गंगुबाईचे नांवे 
१३० फारखत भगवंतजी जगताप याचे समासित अडशठारीन मया अलफेचे -- 
१३१ बने नाईक मांग याचा कागद सुमासमान अशरील मया अलफेचा 
१३२ मोकदम मौजे कुंडल याचा कागद सुमाई हीदे समसीन मया अलफे -- 
१३३ त १३५ संताजी घोरपडे याचे नांवे 
१३३ मोकदम मौजे कुंडल याचा कागद सुमाईहीदे समसिन मया अलफे 
१३४ मोकदम मौजे वहें याचा सदरी प्रा 
१३५ मोकदम मौजे कुंडल याचा कागद सदरीश्रोा 
१३६--१३७ माधवराव बलाळ प्रधान याची पत्रे - 
१३६ बाळाजी जनार्दन याचे नांवे समा आबा सितेन मया अलफेचे 
१३७ रघुनाथ बाब याचे नांवे सुमा आर्वसितेन मया अलफेचे - 
१३८ आज्ञापत्र पंतप्रधान यानी मोकदम गांव १८ याचे नांवे ताकीद दिल्ही ती सुमा आवसितेनमया व 
अलफेची -- 
१३९ महीपतराव घोरपडे देशमुख याचे नांवे माधवराव बलाळप्रधान याची ताकीद सुमासितसितेन 
मया अलफेची -- 
१४० नाईकजी घोरपडे व गोविंदराव घोरपडे देहमुख याचे नांवे माधवराव बलाळप्रधान याची 
ताकीद सुमाखमसितेन मया व अलफेची- 
१४१ नाईकजी थोरात याचे नांवे त्रिबंकराव नारायण याचे पत्र सुमा खमस सितेन मया व अलफेचे. 
१४२ त १४४ माधवराव बलाळ प्रधान याची पत्रे समातीसासितेन मया व अलफेची-- 
१४२ सिवाजी थोरात याचे नांवे 
१४३ सुभानराव थोरात याचे नांवे 
१४४ गोपालजी भोसले याचे नांवे 


१४५ वंशावळ ---- 

१४६ किता दरखास्त -- 

१४७ महीपतराव घोरपडे याचे नावे कृष्णाजी थोरात याचे पत्र साल मिती नाही. 

१४८ अंताजी बलाळ मामलेदार यानी वहादुरवाडी गांवकराचे नांवे दिल्ही ताकीद सुमातिसा अशर मयातेन 
व अलफेची - 

१४९ आज्ञापत्र प्रतिनिधी यानी बहादुरवाडी गावकराचे नावे दिल्हे ते सुमाआर्वसितेन मया अलफेचे -- 

१५० दरखास्त पहीले व दुसरे अपील प्रतिवादीची आपील वादी तर्फे - 

१५१ दरखास्त -- 

१५२ हीशेब सुमा इहीदे समसिनमयातेन व अलफेसालची नऊ गावचा -- 

१५३ दरखास्त-- 

१५४ पंतप्रतिनिधी यानी मोकदम दहाणे तर्फे वाळवे याचे नांवे दिल्ही ती ताकीद सुमाखमससितेन मया व 
अलफेची -- 

१५५ रामाजी बलाळ याचे नांवे माधवराव बलाळ याचे पत्र सुमा सन सितेन मया व अलफेचे -- 

१५६ सदाशिव रघुनाथ याचे नाव माधवराव बलाळ प्रधान याचे पत्र सुमाखमस सितेन मया व अलफेचे 

१५७ अभिप्रायची याद 


येणेप्रमाणे कागद मेहरबान फस्ट असिस्टेट कमिहनरसाहेब बहादुर याजकडे शश तारीख २० माहे 
जुलई सन १८५२ सही श्रीनिवासराव हणमंत सदर आमीन कोडत सातारा-तगा. 
तिसरा वादी खंडेराव याचे नावच समा नि ॥ १५८ आहे हुजुरात गुजराविले तारीख ६माहे ऑगष्ट 
१८९२ इसवी सदर श्रीनिवासराव हणमंत सदर आमीन 

२० या नकळलेत पान ५ओळ १५ (याचे) काट पान ७ ओळ १० (या) शोध पान ८ ओळ १ 

(त्याचे) शोध पान १० ओळ १७ (याचे) काट ------ 


ही नकल करणार शब्द सुमारे २५०० खरी नकल 
शेख हाम हुसेन लिखाई ३ रूपये ९ आणे  एस.पी.डंगे 
७-१०-४४ 
वाचणार रूजावत १ रुपये ३ आणे क्लॉर्क ऑफ दी 
रुजु पाहणार कागद ----“--३ आणे डीस्ट्रिक्ट कोर्ट 
एकूण-- ४ रुपये १५ आणे 


(एकूण चार रुपये पंधरा आणे फक्त). 
यातील आखीव शब्दाची दुप्पट आकारणी केली आहे. 
शब्दासंख्या व आकारणी बरोबर आहे. 


फी कारकुन 
डिस्ट्रीक्ट 
कोर्ट, 
सातारा 


र. नंबर ५५६४ सातारा को. स्पे. अपील नंबर ३०९ निगा ता_१९-११-१९८१ 


४४ १८५२ 


पक्षकारास समज देऊन नकलेस अर्ज आला ता एकवीस २१ नोव्हेंबर सन १९४४ 
नकलेस काम मिळाले 
ता. ८--१२--४४. सही :-- 
नक्कल रेकॉर्ड किपर. 
तपासली. नकल तयार झाली ता.तेरा १३ डिसेंबर सन १९४४ 
सही -- 
रेकॉर्ड किपर. 


नकल अर्जदार - तुकाराम गणपती 
समक्ष दिली तेरा माहे दसबर सन १९४४ 
व्ही. पी. ने पाठविली. 
सही :-- 
रेकॉर्ड किपर. 


हुजूर नंबर ३६८१ श्री. अमीन नंबर ४७ 
प्रतिवादी तर्फे नि ५ 


अदालत सरकार श्रीमान महाराज राजश्री छत्रपती स्वामी ठाणे कासेगांव आमीन नंबर - ५ 


प्रतिवादी महीपतराव वादी कृष्णाजी बिन शालिग्राम व 
बिन खंडेराव घोरपडे देशमुख "॥ वाळवे नारायणराव बिन कासीराव शिंदे 
पेटा मजकुर. व संताजी बिन सुबराव घोरपडे 


सुमा अर्षाआबेन मयातेन आलफे त्रा दिल्हा आजसर असी 

जे वादी आम्हावर हुजुर फीर्याद करून अर्जी नंबर ३६८१ दावा रुपये .९०००० सन सलास आबेैर्न मयातैन व 
आलफेचे सालची ठाणे मरी आणली त्याचा जाब देणे म्हणोन आज्ञा त्यास पेहजी हेच शिंदे यानी आर्जी या 
वतनाब ॥ नंबर १०७०२ सन ईहीदे आर्बेन साली आणली त्यात वतन आणले असे लिहीतात आणि हाली 
आष्टेकर घोरपडे व आपण उभयेता मिळोन अर्जी आणली त्यांत वतन सनसीत समासेनमया व आलफे परयंत 
वहीवाट करीत आलो असे हेच वादी लिहीतात याप्रमाणे दोन अर्जात दोन मजकूर यावरून प्रमाण कोणती 
धरावी सिंदे यानी वतनाची वहीवाट कधी केली याची माहीती आम्हास नाही व सिंदे व घोरपडे मिळोन 
वहीवाट केली असे लिहीतात याची माहीती आम्हास नाही पुर्वापार वतन आमचे त्याची वहीवाट आमची 
आम्हाकडे चालत आहे हा आनसर लेहुन दिल्हा सही तारीख ६ जुलई सन १८४३ इसवी दस्तुर येशवंतराव 
महादेव कडुरकर मुखत्यार नि ॥ शा दि मजकुर 


(सही) सही लक्ष्मण कासी आमीन नंबर ५ पांच 


या नकळेत काटशोध नाहीत 


शंकरराव माधवराव पवार शब्द संख्या २४० खरी नकल 
नकल लिहीणार लिखाई - ६ सही :-- 
सही :- रुजवात - २ क्लॉर्क ऑफ 
वाचणार कागद -- ० दी डी कोर्ट 
शेख हाशम हुसेन --८ फक्त आठ आणे. 

रूजु पाहणार 


यांतील - आखीव शब्दाची दुप्पट आकारणी केली आहे. 
शब्द संख्या व आकारणी बरोबर आहे. 


शेख हाशम हुसेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट | शिक्का 
फी कारकुन. सातारा 
गोल. 


मौजे फत्यापूर - नादगाव सिवेचा कजिया भाग ३ 
श्रीमंत राजश्री 0000000000 पंत प्रधानसाहेबाचे सेवेसी. तकरीर कर्दे मोकदममौजे फत्यापूर 
ता सातारा प्रात वाई 3 " तीसैन मया आलफे कारणे सेवेसि तकरिर लेव्हन दिलही असिजे आमची व मौजे 
नादगाव त मज सातारा याची सीव वोढ्याच्या पाणीयाचे धारेची कदिम या पुर्वी पासून चालत आसता 
साप्रत नांदगावकर जबरदस्ती करुन सिवेचा वोढा फोडिला भाज करिता त्याचा व आमचा कणिया जाला 
म्हणुन आम्ही साहेबाकडे फिर्याद आलो त्याज वरून साहेबी नांदगावकरास हुजुर आणिले आणि उभयता 
पासि चागले वर्तणुकेस जामिन घेऊन तकदिल लेहून देणे म्हणून आज्ञा केली त्यावरून आम्ही आपला 
तकरिर लेहून दिल्ही यैसिजे आपले व मौजे नांदगाव "१ मेजकूर याची सिव पुर्वापार वोढी याची परंपरागत 
चालेत आली वोढी याचे धारेचे दक्षणेस नादगावचे रान व वोढीयाचे धारेचे उतरेस आमचे रान याप्रमाणे दोहि 
गावचा भोगवटा वंशपरंपरेने चालत असता खतोजी गाढवे पाटील व नाईकजी गाढवे गा व पेधोजी घोरपडे 
व मालोजी घोरपडे पाटील मौजे नादगाव याणि सुभानजी बिन बाजी पाटिल घाटगे मौजे मगर याच्या 


शेताच्या बुडख्याचे दक्षिणेस सिवेचाकडे जात होता त्याचे वळण धनुष्याकृति पहिले पासून होते त्या 
वळणाबद्दळ कजिया केला तेव्हा आम कैलासवासि नाशे कृष्ण सुभेदार दिषश्रीमत पंत प्रतिनिधि व आपाजी 
हणमंत सुभेदार दिण खालसा याजकडे सातारी याचे मुकामी जाऊन वर्तमान निवेदन केले त्यावरून 
सुभेदारानी नादगाव-करास हुजुर आणून सिवेच्या निवाडियाबद्दल गोत नेमून दिल्हे ते गोत आम्ही व 
नादगावकरानि सिवेवरी जमा केले त्यानी सिव पाहिली नांदगावच्या रानात तीटवेवाडीनजिक चिचेच्या 


झाडाजवळ गोताने मुकाम केला होता तो कैलासवासि श्रीमत माहाराज 


छत्रपती यांची स्वारी सिकारीबद्दल आली त्यानि गोताचा जमाव पाहुन विचारिलेजे हे कोण आहेत 
इतके जमा वहाव याचे कारण काय म्हणुन आवघे गोत माहाराजा पासि येऊन उभे राहिले महाराजानी 
गोतास विचारले की तुम्ही येथे जमा व्हावयाचे प्रयोजन काय तेव्हा गोतानी सांगितले की फत्यापूर व 


नादगाव या हरदुगावची सिव वोढी याच्या पाणियाचे धारेची आहे साप्रत नादगावकर वोढा वळू लागले 
त्याबद्दल सुभेदारानी निवाडिया करीता आम्हास आज्ञा केली आहे तेव्हा आम्ही व नादगांवकर गोताजवळ 
होतो माहाराजास भेटी ठेविल्या माहाराजानी सिवेचा वहिवाट विचारिला तेव्हा पुरातन सिव वोढी याच्या 
पाणियाची धार याप्रमामे भोगवटा वंशपरंपरेने चालत आला आहे म्हणोन सागितले तेव्हा माहाराजानी आज्ञा 
केली की पुरतन वहीवाट वोडियाचे सिवेचा चाळत आहे त्याशरो| पुढेही हरदुगावाने चालावे नवीन खटला 
करावयासि दरकार नाही गोत जमा जाले होते त्यास आज्ञा केलीजे दोन्ही गाव खर्चाखाती आनु नयेत तुम्ही 
उटोन आपल्या आपल्या गावास जाणे त्या वरुन पचाईत आपल्या गावास गेले -- गोतानी निवाडा करुन 
कागद पत्र करुन दिल्हा नाही माहाराजानी आज्ञा गोताचे समक्ष केली ते हरदुजनानी मान्य केली आणि 
पुरातन वहीवट भो नांदगावकर व आम्ही चालत आलो गोत नावानिशिची यादि आला हिदा आहे त्यापैकी 
वर्तमानी कोणि नसेत त्या अलिकडे आजमासे तीस वरसे पर्यंत ते व आम्ही चालत आलो यापुढे या विसा 
वर्षामध्ये नांदगांवकरानी जबरदस्तीने पुरातन वोडियाची वहिवाट मोडून नविन वोढियाची वळणे खणून 
आमचे रान घेतले बि 


१) सुभानजी बिन बाजीपाटिल घाटगे मौजे मजकूर याच्या सेताचा दक्षणेस पुरातन वोढा सिवेचा जात होता 
तो दक्षणेस वळून खणून वोढा अलिकडेस लाविला आणि राजश्री बापूजी श्ञामराज यासि जमिन ईनाम 
म्हणून दिल्ही आम्ही तेथे दोही परतु न यैकता बापूजी शामराज याचे जबरदस्तीमुळे आमचे 

रान वोढियाचे वळ आणमासे घेतले आसे कलम 


१ कुसाजी बिन पिलाजी घाटगे पग मौजे म याचे सेत दळे सुतारकीचे आहे दक्षणेस सिवेचा वोढा जात 
होता तो नांदगावकरानी वोढा वळून अलिकडे घातला खडक फोडून पाणि आमच्या रानात घालवून सेत बेद 
आपल्या रानात घेतली तेथे मळा केला जमिन आजमासे बिघे हली घोरपडे करितात 

जमिन घेतली त्यास वरसे आजमासे पंधरा होतीत कलम 


१ सुभानजी बिन बाजी पाटिल घाटगे याचे सेत बेदेच पिपळानजीक पश्चिमेस आहे त्याचे कडेस सिवेचा वोढा 
जात होता तो नादगांवकरानी व राघो आपाजी नि घोरपडे याणि जमाव सुधा येऊन जबरदास्तीने वोढा 
दुसरा खणून आमच्या रानात पाणी घालऊन वोढ्याचे वळण कदीम आमचे रान होते आणले आपलेकडे 
घेऊन नवीताल बाधिला तेजमिन नादगावचे महार करतात जमिन घेतली त्यास 
वरसे आजमासे पाच जाती कलम 


१) कुराणानजीक सेत कुसाजी 'ग घाटगे याचे माळ बेदेचे सेत आहे त्याचे कडेस सिवेचा वोढा आहे तो 
वोढा नादगावकरानी व बापूजी शामराज याणि येकत्र होऊन माणसे लाऊन वळून आमच्या रानात घातला 
आणि जमिन आजमासे बिघे २ आपल्याकडे घेतली त्यास वरसे आजमासे पाच जाती 


१) सुभानजी बिन बाजी ५॥ व माणकोजी बिन धारोजी ५॥ घाटगे याच्या पट्याचे बुडखि यासि-सिवेचा वोढा 
आहे त्या ओढ्याचे वळण उकरुन आमचे रान राघो आप्पाजी वाळिंबे ना घोरपडे यासि ईनाम 
नांदगावकरानी देऊ करुन याजकडे प्यादे व स्वार व गावेचा जमाव हत्यार बद होऊन सोबत नागर बरोबर 
आणुन आमच्या रानात जमिन नागरु लागले तेव्हा आम्ही जाऊन ग्वाही दिल्ही ते मा मानितात मग नागरापुढे 
आडवे पडलो त्यास आम्हास पायास धरुन वोढून टाकिले तेव्हा आम्ही तिराईत गाव नादगाव करासि बोला 


वया करिता आणिले त्यासि नांदगावकरानी कजिया करुन तिराईतास तोडिले व मारिले व घडुते ------ 
---- घेतली मागतिराईत गाव उघडे बोडके आणवाणी जखमी रक्‍ते गाळित आपल्या गावास गले आम्हास 
तोडिले व माहिल व तुटिले त्याचा विस्तार तकरिरे मध्ये करावा तरी विस्तार वाढतो ---------- कलम 


१) राजश्री कृष्णराव भिकाजी कुलकर्णी याच्या मळियाचे नैरित्येच्या कोणास सिवेचा वोढा जात होता तेथे 
नांदगावकरानी जुन्या वोढियाच्या तोंडास दगड लाविते त्यामुळे वोढियाचे पाणी आमच्या रानात बागा लगत 
आले आहे 


१) नांदगावकरानी आमच्या रानात येऊन खराबा केला बि तपसिल 


१) कुसाजी पाटिल घाटगे याचा ऊस लुटून नेला त्याची मोजदाद किले सातारा येथील हकिमानी केली 
उसाचे बुडखे सुमार १४०० व पुढे पधरा दिवसानी गुराळ लागले तेव्हा नांदगावकरानी जमाव करून घोरपडे 
पागा व प्यादे घेऊन येऊन गुराळ तुटिले व ऊस व रस मनस्वी खादला गुळ मात्र नांदगावकरास सापडला 
नाही माळवे व गहू व हरभरा हमेशा लुटितात व आंब्याची लावणीची झाडे तोडिली व उपटली व शेर तोडीले 
१ आमच्या रानातील विहीरी चार ढासळल्या वरोट पाडिले व सगिबाजवा फोडिल्या माळवे लुटून नेली व 
ऊस मोडले व केळी तोडिल्या 

१ शेतातील आवताची लोखडी व कुराठि व खुरपी व शेतकरी याची घोगडी हर हमेशा नेतात भरसुगी आली 
म्हणजे या दोचौवरसामध्ये वोला हरभरा लोब्या व हुरडा कांदे व गाजरे वगैरे माळवे जबरदस्तीने नेतात 
आणि सेत करियासि मार देतात कलम---------- ३ 

सदरहूश्रो नांदगावकरानी आम्हापरी गहजेब केला असे लेहून दिल्ही तकरिर पंचाईत मते कलमे खरी 
करुन देऊ खरीन करु तरी दिवाणचे गुजेगार व गोताचे अन्याई हे तकरीर लेहून दिल्ही सही तेरिख ११ माहे 
जिलकाद शके १७११ सौम्य नाम संवछरे श्रावण शुद्ध त्रयोदसि 

निशान नागर बिकलम गोपाळ सदाशिव कुलकर्णी मौजे म र 


श्री 


यादी मौजे फत्यापूर व मौजे नांदगाव तग सातारा या हरदुगावचा सीवेचा कजिया होऊन हरदुगाव 
सरकारात श्रीमत राजश्री पंत प्रधान याजकडे गेले त्याजवरुन श्रीमंतानी हरदु गावची सीव पाहण्याकरिता 
राजश्री मोरो वामन सुभेदार व राजश्री नारो गणेझ्ञ दामले व राजश्री विठ्ठल लक्ष्मण कोडोलीकर व राजश्री 
जनार्दन त्रिबक फडणीसनिग राजश्री सदासिव आप्पाजी सुभेदार व राजश्री खंडो श्रीनिवास देशपांडे प्रात 
सातारा यासि व शिवधडे गावचे पंचाईत नेमून दिले त्याणी फत्यापुरी येऊन मुकाम केला आणि फत्यापूरकर 
मोकदमास आज्ञा केली की पूर्वापार तुमचा सिवेचा भोगवटा कोठून आहे तो दाखविणे त्याजवरुन 
फत्यापूरकरानी सिवेचा ओढा पाणी याचे धारेचा वहिवाट परंपरागत चालत आली ती दाखविली सुहूसन 
तीसैन मया व आलक शके १७११ सोम्य नाम सवछरे भाद्रपद व ग १३ 

छ २६ माहे जिल्हेज. 
१) कुरणा पासोन ओढा तहद उत्तरेस डोंगरापर्यंत आपली शिव त्यात खोजेवाडीकर याचा व आपला 
कजिया आहे. 


२) कुराणाचे खाली दक्षणेस नांदगावकर याची व आमची ओढ्याची हाद त्यास वरूलाजवळ बापूजी 
शामराज आणि कुसाजी पाटील यांचे बेदच्या मालाचे पश्चिमेस ताळ बाधोन वोढा फीरऊन हाली शेत 
करीतात नांदगांवात सनद आहे त्याच आमची जमिन रेटून शहेतजबरदस्तिने करितात बापूज शामराज यासि 
सनद जमिन नादगावाचे रानात शिवेच्या ओढ्यालगत पश्चिमेस आहे त्यास आमच्या रानात बेदचा माळ कर्जे 
कुसाजी पाटील त्यास पुरातन ओढा सिवेचा जात होता तोस तो ओढा जवळ ताल बाधोन फत्यापुरचे रानात 
पाणी घालुन बेद फत्यापूरचे रान बापूजी शामराज याणी घेतले जमिन बिघे २ दोन तपसिल 
111111 वहितपेरा मात 
। पडबेद 


२ 
तेहाती नजरेस घाले असे 


१ पादुका पाल वाटेजवळ वोढियाचे थडग्यावर होत्या त्या खोजेवाडीकर याणि कारिच्या झाडाजवळ नेऊन 
ठेवल्या. 


१ कुसाजी पाटीलाचे बेदच पश्चिमेस शिवेच्या ओढ्यास पुर्वी पाणियाचा डोहो व पुरातन ओढा भरून नुतन 
ओढा आमच्या रानात पाडला आहे त्यास नुतन वोढ्याचे पश्चमेस आमचे रान नादगाव करानी डोहो ती जागा 
गाळाने भरून बेद जाली ती बेद नादगावकरानी घेतली जमिन अदिमासे बिन हाती पड आहे. 


१. सुभानजी पाटील याचे बेदच्या विहिरीचे पश्चिमेस वोढा बांधोन आमचे रानातून नवा ओढा घालविला 
आजमासे रान पडिक बिषे -पाच पाड वर्षे दाहअ जाली तालि दोन बाधल्या 


१. सुभानजी बिन बाजी पाटील यांच्या बेदच्या सेताचे पश्चमेस वोढा प्रचिन जात होता ते सेत सुभानजी 
पश याचे वतनी पिंपळाचे वायव्यस जमिन बिघे १ एक आहे त्यास त्या सैताच्या पश्चमेकडून दक्षणेस बाजूस 
सिवेचा वोढा जात होता तो नांदगांवकर याणी वोढ्याचे तोड बाधोन सदरहू सेताचे उत्तरेस वोघळी पाणि 
गाची होती तीच वोघळीची ओढा खणुन पिपलाचे जवळ पाणियाचे तोंड बांधून आणून जुन्या वोढियासि 
मेळविले आहे दक्षणेकडील प्राचिन वोढा आहे तो हाली द्रिष्टीस पडतो भरला नाही यासि वर्षे पाच झाली 
वहित जमिन सदरहू आमची नांदगावकरानी घेतली आहे हाली नांदगावकर माहार करितो पेरा आरगडीचा 
पिपळाचे झाड दोनशे वर्षाचे आहे ते आमचे कोणी लाविले नाही ते वाडीचे वेलचे आहे 


१. पिंपळाचे पुर्वेस बाणाच्या टप्यावर ओढा तोंड बाधून आणून पुरातन ओढा जात होता ते रान 
नादगावकरानी आपल्याकडे घेऊन जमिनी वोजाऊन भातखातरे केळी आहेत नुतन ओढा आमचे रानात 
घालविला तो पुरातन वोढी यासि आषारा नजिक मोकासि यांचे विहिरीजवळ तोंड मिळाळे आहे. आमचे रान 
नांदगावकरानी सदरहू ठिकाण आजमासे बिघे ५ पाच घेतले यासि वर्षे सतरा पाऊणशे आजमासे जाली. 


१) राजश्री सदाशिव गुणालकर पडित मोकासि फत्यापूरकर याच्या मल्यातील विहिरीच्या संगी बाजवा 
फोडिल्या व विहिर ढासलली व फुलझाडे व किदीची झाडे व शेर तोडिले व केलीचा फड तोडिला व उस 


मोडून नेला सालगुदुस्ता पौष मासि नादगावकरानी जमावासुधा येऊन आमच्या रानात दंगा केवा बाजवा 
फोडिल्या त्या बाजवा हाली सर्वांस दाखविल्या आसत. 


१) सुभानजी पाटील व कुसाजी पाटील या उभयताची विहिर मळ्यात आहे तेथे नांदगावकर जमावा सुधा 
येऊन माळवे लुटुन नेले विहिर ढासळली व वरोट ढसळला ते दगड विहिरीत पडळे आहेत हाली विहिरीत 
पाणी एक पुरुषभर आहे याजमुळे दगड विहिरीतील सर्वांचे द्रिष्टीस पडले नाहीत पाणियात आहेत. 


१) कृष्णराव भिवजी कुलकर्णी फत्यापूरकर याच्या बागाचे दक्षणेस पुरातन सिवेचा वोढा जात होता त्या 

वोढी याचे तोड सातार मार्गावरी नादगावकरानी परलीकर गडकरी याचे वाटेदाराकडुन दगडाची ताल 

वोडियाची बांधली आणि नुतन वोढा बागेच्या कुंपणाचे कडेने पाणी लाऊन दिल्हे पुरातन वोढीयाचे उत्तरेस 

रान आमचे ते नादगावकरानी घेतले आहे तेथे गवतातून पयाण कापुन नेतात सदरहु जमिन आजमासे बिघे 
१॥ येक बिधा पाच पांड घेतली आसे 


१.कृष्णराव भिवजी कुलकर्णी यासि वनती कुणबावासाठी रूपयांचा फत्यापूरकरानी बाग करावयासि दिल्हा 
त्यास त्या कुणबावि याचे सेतातून खाते विहिरिचा वोढा सातार मार्गाचा कृष्णे कडेस वाट जाती त्या 
तिकाटणी यातून खोल विहिरियोच पाणी बाग लाविली आहे त्या सैतातून जात होते ते पाणि सिवेच्या, 
वोढीयासि गाढवे देशमुख यासि हक रूसूमाबद्दल सेताचा ऐवज नेमून दिल्हा आहे त्या सेताचे दक्षणेस सिवेचा 
वोढा जातो त्या वोढियात मिलत होते. त्या पाणि, याची चाल वावरातून अद्यापी वर आहे तो वोढा सिवेचा 
नव्हे सर्व गौतास दाखविला हाली कृष्णराव भिवजी याणी सदरहू जमिनित बाग केला तेव्हा खाते विहिरीचा 
वोढ्याचा वोघ ताल बाधोन सातार मार्गे पाणदिने वोढियाचे पाणी सिवेच वोढ्यास लाऊन दिल्हे आजमासे 
हात सुमारे एक हजार पर्यंत पाणी काढून दिल्हे. 


१) कुसाजी बिन पिलाजी व गोसाजी बिन सिदोजी घाटगे पाटिल याचे विहीर सिवेच्या वोढीया पासोन 
उत्तरेस सेतात आहे तेथे नांदगांवकर जमावसुद्धा साल गुदस्ता पौष मासिक येऊन विहिर ढासळली वरोट 
पाडिला लाकडी बाजला व डोण फोडिला व सेतातील मालवे लुटून नेले याखेरीज तिदस्ता त्या सेतातील 
उस मोडून नेला त्याची मौजदाद किले सातारकर याणि केली तेव्हा उसाचे बुडखे चवदासे मोजदादिस 
लागले नंतर पंधरा दिवसानी गुराळ कुसाजी पाटील याणि केली लाविले त्या गुराळावरी नादगावकरानी 
जमावासुद्धा पावलोक व स्वार घोरपडे याचे आणून गुराळ लूटून नेले अंगवि याचे झाडे उपटून टाकिली. 


१) सुभानजी बिन बाजी पाटिल व माणकोजी बिन धारोजी 'श' घाटगे याची विहिर सिवेच्या वोढिया पासून 
येका बाणाचे टप्यावर शेतात आहे तेथे साल गुदस्ता नांदगावकर पौष्यमासिक जमावसुद्धा येऊन विहीर 
ढासळली वरोट पाडिला संगी बाजवा होत्या त्या विहिरीत ढकळून दिल्या त्या अद्यापीही विहीरीत पडिल्या 
आहेत सुलके चाकपट्टी व सेतातील मालवे लुटून नेळे या शिवाय साल तिधस्ता त्या सेतातील ऊस लुटून 
नेला सुभानजी बिन बाजी पाटील व माणकोजी बिन धारोजी पाटील यांच्या पट्या दोन चौधरी याच्या वतनी 
कुणबावा आहे त्या सेताचे दक्षणेस सिवेचा ओढा पुरातन जात आहे त्या वोढ्याचे उदकाने वलण पुरातन आहे 
ते बेदांड आम्हाकडे पुरातन चालत आहे तेथे गवत राखून अवताचे बईल चारितो व कापून नेतो अलिकडे 
सदरहू बेदत नांगर नादगावकर याणि आणून बेदोंड नागरू लागले तेव्हा आम्ही ग्वाही दिली ती मानिनात 
मग नागरापुढे अडवे पडिलो मग नादगावकरानी आम्हास पायास धरून वोढून टाकिले आणि जमिन नागरू 
लागले म्हणोन आम्ही सिवधडे गाव याजकडे जाऊन वर्तमान सांगितळे आणि त्यास नागरापासि घेऊन 


आला सिवधडे आणि नादगावकरास विवेक सागित असता नादगावकरानी सिवधडे यासि व आम्हास मारिले 
व ताडिले वठून नेळे कलम 


१.सुभानजी बिनबाजी पाटिल घाटगे याचे शेत पाट स्थळ सेत वतनी जमिन बिघे दोन वहित नादगावच्या 
सिवेच्या वोढ्यालगत मोथे याचे कोढार पुरातन पासून ओढ्या अलिकडे आमचे आहे त्या सेत नादगावकरानी 
बापूजी श्ामराज यासि दिल्हे त्याजवरुन बापूजी शामराज आणि जबरदस्तीने पुरातन वोढा सिवेचा जात 
होता त्याचे तोडि ताल दगडाची साठ हात लाबी सवादोन हात बाधोन नुतन वोढा आमच्या रानगत खानून 
पाणि काढून दिल्हे आणि पूर्वित वोढा होतो तो नादगावचे रानातील सिव आहे त्याची दरड ढासळून ओढा 
भरुन काडिला आणि सदरहु सुभानजी पाटिलाचे सैत वहिताचे पाटस्थळ व वेद पडिकरान आवघे घेऊन 
जमिन वोजाऊन मला केला आहे हाली तेथे उस लाविला आहे तिदस्ता बापूजी शामराज याणि तेथे विहिर 
पाडिली आहे ते सेत आमचे नादगावकरानी जबरदस्तीने घेऊन बापूजी शामराज यासि दिल्हे जमिनिच्या 
लोभामुळे बापूजी शामराज याणि विचार न पाहता आमची जमिन घेतली त्याजखेरीज थोरले तातिचे पुर्वेस 
विसा हातावर दुसरी ताल बापूजी शामराज याणि दगडाची लांबी सहा हात रुदी दोन हात ताल बांधली आहे 
कलम 


१)कुसाजी बिन पिलाजी पाटिल घाटगे याचे सेत वतनी सुतारकीचे नजिक श्री कृष्णातीर येथे पुरातन वोढा 
सिवेचा गावा पासोन श्रीच्या तिरापर्यंत आला त्या सदरहू सुतारकीच्या सेतात दक्षणेस दडि याचे किनारा 
याने प्राचिन सिवेचा वोढा जात होता त्यास त्या वोढियाचे तोड ताळ धरुन बाधिळे आणि नुतन वोढा आनुन 
पुरातन वोढी याचे आणि आमच्या रानात लाऊन दिल्हे आणि सुतारकिच्या सै" आमचे रान जमिन मलय 
अजमासे बिघे २ ॥ आडिच शिव रामजी बीन रवलोजी गाढवे पाटिल नादगावकर याणि जबरदस्तीने घोही 
दुराई न मानीता घेतली त्यास वर्षे आजमासे पंधरा सदरहू जमीनीत मला घोरपडी याणि हाली केला आहे 
अमचे असेत आढियाचे तोंडी दगणाची ताल लांबी हात सुमारे ४२ बेचालेस व रुंदी हाक चार प्रमाणे आहे 
सर्वांस दाखविली व त्या सेतातील आबियाचे झाडे दोन आहेत त्या आंबियाच्या ढाल्या नादगावकरानी 
तोडिल्या ती झाडे सर्वास दाखविली झाडे लाविल्यास वर्षे तीस जाहली 


१७. सदरहू सतरा टिपणे सरकारचे कारकून व हुजरे गोत भोवरगावचे पाटिल यासि फत्यापूरकरानी 
दाखविली ती सर्वानी पाहोन चौकडी पूर्णपणे ध्यानास आणून सदरहू ठिकाणे घेतली असेत. 

नि. नागर नि 7 गोपाल सदासिव 

मौजे मजकूर. 

सकल गुणाल करण अखंडित लक्ष्मी आलकृत 
राजमान्या राजश्री परशराम पडित स्वामि गोसावी यासि 
पो माधवराव नारायण नमस्कार विनंती उपरी येथिल कुशल जाणून स्वकिये कुशल लिहीत जावे विशेष 
रजश्री सदासिव गुणांकर पडित याणि विदित केले की मौजे फत्यापूर त सातारा हे गाव आम्हाकडे ईनाम 
आहे त्यास मौजे नादगाव १ मजकूर येथील सिव वोढ्याची पुरातन चाळूत असता साप्रत नांदगावकर याणि 
वोढ्या आलिकडे येऊन फत्यापूरचे रानात नागर धरिले तेव्हा फत्यापूरकरानी जाऊन ग्वाहि दिल्ही त्यास न 
माहित तेव्हा नागरापुढे आडवे पडळे ते समई नादगावकरानी कजिया करून मारामारी केली पाच सात 
माणसे जखमी केली व पांघुरणे वगैरे नेतात व आंब्याची व शेरांची झाडे तोडिली त्याजवर फत्यापूरकर 
राजश्री पंत प्रतिनिधी याजकडे फिर्याद गेले त्याणि हरदुगावचा कजिया तोडावा यास्तर कारकुन व खिजमत 
गार व पाच गावचे गोत नेमून दिल्हे ते गावांस आळे आणि हरदुगावकरापासून तकरिर व जामिन घेतले 


नांदगावकरानी सिवेची बारा ईदाने लिहून दिली फत्यापूरकरानी नऊहिदानेलेहून दिल्ही त्याची फूरसीस 
करावयास लागले तेव्हा नादगावकरास येकाहि ईदानाची जाबसाल पुसिला » » » » त्याच्याच्याने 
पचाईतास राजी नाही आशा धराईच "ग गीदनी सागून निघोन गेले तेव्हा कारकून गोतव खिजमतगार 
उठोन गेले असे जाते असता हवी फत्यापूरच्या रानात वोढ्या आळेकडे येऊन माणसाची पाघुरणे वगैरे नेतात 
येणिसि आज्ञा जाली पाहिजे म्हणोन त्याज वरुन हे पत्र दिले आसे तरी सदरहुची मनसु राजश्री बाबुराव 
कृष्ण याजकडे सागितली त्यास नादगावकरास ताकीद करुन सिवेचा कजिया विल्हेस लावतील बहूतकाय 
लिहीणे ही विनंती 


श्री 
जोति स्वरुपच गोलसिका 
जी सुत महादजी 
शिंदे निरंतर 


“> “2. “>. 7» 


) 
रणी तत्पर राणो 3 
3 
) 


आजसुभा राजश्री दौलतराव सिदे " मोक दयानी मौजे कामेरी "ण वदन वई जा आर्बा ती सैन मया व 
अलफे मौजे अरवी त तारगाव व जौजेवडि कर्थात अरुध या दरदुगावचे सिवेचा कजिया आहे त्याची 
चौकशी सरकारातून राजश्री बापूजी शामराज याचकडे सांगोन चार गाव पचाय तीस नेमुन देऊन हे पत्र 
तुम्हास सादर केले आसे तरी तुम्ही मा र निळे याजकडे येऊन याचे धघ्यि माने हर दुगावचे सिवेची पचाईत 
मनास आणोन वाजबी असेल त्या आन्वये ठराउन लेहून पार <% मोत बसुद 


( मोर्तब) 
( 3 
सुद द 
१ 


इ. स. १७०६ 
श्री 


राजश्री मालोजी घोरपडे राजे गोसावि यास 

अखडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य श्री माधवराव नारायण प्रधान आसिर्वाद उपरी येथिल कुशल 
जाणून स्वकिय कुशल लिहित जाणे विशेष मौजे फत्यापूर त सातारा व मौजे नादगाव १" मा र येथील 
सिवेचा कजिया होता त्याचा निवाडा पेराजी होऊन श्रीमंत केलासवासि शाहू महाराज याणि सिवेची हद्द 
करुन दिल्ही त्या पे वहिवाट चालत असता त्पली नादगावकर हद खणोन फत्यापूरची जमिन आपलेकडे 
घेतात म्हणून - राजश्री सदासिव गुणांतकर पडित याणि हुजूर विदित केले त्याज वरुन हे पत्र सादर केले 
आसे तरी पेराजी ईनसाफ होऊन सिवेची हद जाली वहिवाट चालत आसता हली नविन विकत करितात ते 
करुन देणे सुदामत वहिवाट “॥ चालवण फिरोन बोभाट येऊन देणे जाणिजे छ २३ जिलकाद अ खमस 
समानीन मया व अलफे बहुत काय लिहिणे 


श्री 
आजस्वारी राजश्री बापूजी शामराज ९7 मोकदमानी मौजे खोजेवाडि त सातारा- ४ खमस 
सबैन मया अलफे फत्यापूरचे व तुमचे सिवच्या कजियाचे रान सरकारातून जप्तीस आसता तुम्हा कडून रात 
विरात उपसर्ग रानात होऊन गवत चारिता म्हणोन कलो आते त्याजवरून हे पत्र सादर केळे आसे तरी सर 
करिची जप्ती आसता तुम्हास त्या रानात गुरे चारावयासि संबंध नाही यैसे असता तुम्ही चारिताहे उत्तम नाही 


याकरिता त्या रानात गुरे ढोरे जाऊ न देणं फिरोन बोभाट पडलिंया ठिक पडणार नाही जाणिजे छ. २९ जमा 
दिला” 


र कि | अष्ठकोणि 
मोर्तबाचा 
हाहाहा 
श्री 
शके इ. स. सन १७९९ 
१७११ 


यादो मौजे नादगाव व मौजे फत्यापूर ता सातारा चा हार दु गावची सिव पाहावयाकरिता सरकारचे कारकून 


व लोक हुजरे व भोवर गावचे सिवधडे पाटील पचाईत फत्यापूरास आले उ तीसेन मया व आलफे छ २३ 
जिल्हेस शके १७११ सौम्ये नाम सवत्सरे भाद्रपद मास वद्य १० दडामी रविवार नावनिसि बि. त पसित 


दि सरकार 
कारकून हुजरे लोक 
४ मोरोवामन सुभेदार १० माहाराजा कडिल 
दित राजआज्ञा १ भवानजीभोसले 
१ खासा १ भवानजीमल्हारजी 
१ बाबाजीपत भोसले 
१ रामजीकृष्ण १ बालोजीभोसले 
१ विठोबा १ तुलाजी भोसले 
छू कानडा १ बाळू भोसले 
१ विठ्ठल लक्ष्मण कोडोळीकर १ मियाभाई 
१ नारोगणेश दामल १ धोंडि जाधव 
१ हिरोजी चौधरी 
१ जनार्दन त्रिबक १  सेटी थोरात 
कर नि सदाशिव १ गोदजीभोसले 


आप्पाजी सुभदार 


१ खंडोजी निवास 
देशपांडे प्रात सातारा 

१ केडवव खंडेराव देश 
पांडे प्रात सातारा 

र 

घोडी 
मोरो वामन 


विटल पत तात्या 


नारो गणेश दामले 
रामजी तात्या 


३ 
१ 
१ नानापालकर 
१ 
१ 
१ खंडोश्री निवास 


देशपांडे प्रात सातारा 


रड 


तेरीज येकंदर 
९ ब्राम्हण मंडळी 
४० हुजरे वढ्यापे व गारदी 


वजासूद व लवेची माणसे 


८ कोडी 
षु 9 


यासिवाये भोवर गावचे पाटील पचायत गाव सुमार १३ येकूण असावीत ही हुजूर हुकूम यादी सरकारचे 


कारकुणाचे हातची असामी 


१० 


ह & न्न -0 नजय न्न -5 


२० 


११ 


-9 -9 -9 “(_) “(2 


४० 


अजमतखान 
सोमाजी भोसले 
सरवोजी 


बळी भोसले 
कृष्णाजी संकपाळ 
उदाजी पवार 
बहिरजी भोसले 
ईमामखान 
बाबाजी काढे 
महादजी काबले 


आप्पाजी नाईक जासूद 
मोरो वामन याजकडिल 
ज्यापे व गारदी व 
क्लबेची माणसे याज 
खरीज घोडी ३ 

नाना दामले याची माणसे 
देशपांडे याची माणसे 
विटळलपत तात्याचा गडी 


नाना पालकर यांचे माणूस 
रामाजी कृष्ण यांचे माणूस 


घोडी गोताची 


२ अतीतकर पाटलाची 


१ अपसिगे कट "॥ 


गावची नावनिसी 

१ मौजे वाठार १" तारगाव 

१ मौजे किरोली 7 तारगाव 

१ मौजे अंगापूर ता तारगाव 

१ मौजे वर्णे, ९ 7 तारगांव 

१ मौजे टकले समत कोरेगाव 

१ मौजे बोरगाव १ '' कोरेगाव 

१ मौजे आंगापुर १ वदन 


४) 


१३ 


१ मौजे कामेरी १" वदन 

१ मौजे अतीत * 7 उंब्रज 

१ मौजे इंदोली 7 उंब्रज 
मौजे खोजवाडी १ 7 सातारा 
मौजे सोनगाव १" सातारा 
मौजे अपसिंगे "7 वदन 


गोत पाटील भोवर गावचे 
४ मौजे अंगापूर १ " वदन 
१ रामजी बिन गणोजी "॥ कणसे 


१ जोत्याजी कणसे 
१ कृष्णाजी पग कणसे 
१ राणोजी *॥ कणसे 
| 


२ मौजे अंगापूर १7 तारगाव 
१ निबाजी “५ सेटगे 
१ मानाजी “" सेटगे 
२ 
६ मौजे वरणे त। तारगाव 
१ मुरारजी "शा 
१ खेमोजीबिन माळोजी ५॥ पवार 
१ संताजी सकोजी ५॥ पवार 


१ मल्हारजी साबाजी पा. पवार. 
१ हैबतराव बिन आत्माजी पा. पवार. 
१ पिलाजी जानोजी ५॥ पवार 


द 

३ मौजे अपसिगे १7 वदन 
१ खेत्रोजी बिन रामजी ठोरे "॥ 
१ खेत्रोजी बिन कुसाजी ढोरे "॥ 
१ बहिरजी पाटील ठोरे 


३ 
५ मौजे खोजेवाडी * " सातारा 
१ भागोजी बिन सुलतानजी १ ॥ घोरपडे 
१ बहिरजीबिन येकोजी घोरपडे "॥ 
१ जानोजी बिन 
१ माहादजी बिन येमाजी घोरपडे 
१ पिलाजी चौगुला 


१ मौजे अतीत १" उबरज प्रात कराड 
दु तर्फा पाटील 
१ सुभानजी विन 
मौजे इदोली १" उब्रज प्रात कराड 


१ नाईकजी बिन मानाची “॥ संकपाळ 
२ मौजे वाठार तो तारगाव 
१ कृष्णाजी बिन येमाजी गायकवाड "शा 


१ सुलतानजी बिन संक्रोजी गायकवाड 


२ 
३ मौजे किरोली त तारगाव 
१ विठोजी बिन केदारजी 'गा चव्हाण 
१ तुलाजी बिन मानाजी पवार 


१ मानाजी बिन ताथजी कोडेवले 
चौगुल 
३ 
३ मौजे कामेरी ४7 वदन 
१ घाटगे 
१ मल्हारजी केदारजी घाटगे 
१ हरि शामराव कुलकर्णी 
३ 
२ मौजे बोरगांव * '' वगैरेगाव 
१ खंडोजी बिन सुभानजी *॥ घाटगे 
१ हेबतजी बिन मालोजी पा. घाटगे 
२ 
२ मौजे टकले सा कोरेगाव 


१ सुलतानजी बिन बाजी १7 घाटगे 
१ खंडोजी बिन सेव्याजी “५ घाटगे 
क 
मौजे सोनगाव 


पुढे काही लिहिलेले नाही 


श्री 


यादि मौजे फत्यापूर ९7 सातारा व मौजे नांदगाव ९" मजकूर येथील सिवेचा कजिया आहे तो 
निवडियाबद्दल सरकारातून कारकुन पाठवून माहुली संगमी नांदगावकर याणि दिव्य करावे याप्रमाणे पेशजी 
ठराव जाला आहे त्या आन्वय दिव्य होऊन कजिया विल्हेस लावावया बदल कारकून घ्यावयासि आज्ञा 
जाली पाहिजे. 


मनसुबीचे अन्वये नादगावकर याणि दिव्य करावयाचे ठरले आहे त्यावरुन सरकारातून नससिगराव 
कारकून व खिजमतगार आय दोन पाठविले आसेत याचे व देञशामुख देशपांडे व भवर गावकरि माहुली संगमी 
जमा करुन उभयता गावकरी जमा करुन यथा ----- दिव्य कृष्णेत करणे म्हणोन नांदगांवकर 
फत्यापूरकर मोकदमास व भवरगाव करियास व देशमुख व देडापांडे यास विनती पत्रे 


कारकुन फडशा बदल व हुजरे व जासूद यास रोजमला कामगिरीस राहातील तो हर दू गावकरि 
याणि तरीक भरल्या वरर्दत जावा मणोऊन हर दुगावकरी यांचे नावे सनद 
छ. २० साबान सन ईसनेती सैन चैद्रमास 


श्रीमती राजश्री --------- पत प्रधान साहेबाचे सेवेसि 


मोकरमानी मौजे बोरगांव समत कोरेगांव प्रात वाई 3 " तीसैन मया व आलणफे सेवेसि लेहून 


दिल्हेसा क्ष पत्र येसिजे मौजे नादगाव व मौजे फत्यापूर 7 सातारा याहरदो गावचे सिवेचा कजिया लागोन 
सरकारात भाडन गेले त्यास चौकसि करिता सरकारातून कारकून व लोक सातारिया सिवेच्या कजियाचे 
चौकसि करिता आले त्यानी गाव गनाचे गोत पाटील जमा करुन पुर्विची सिवेचा वहिवाट कशा आहेत ते 
लेहून देणे म्हणोन आज्ञा केली त्यावरुन सत्य स्मरोन लेहून दिल्हे येसिजे युवी आप्पाजी हणमत सुभेदार व 
नारोकृष्ण सुभेदार नित जिल्हे यानी सिवेच्या कजिया बद्दल भोवर गावचे पाटिल मेलळऊन ईनसाफ करित 
होते तो कैलास वासि शाहि महाराज छत्रपती याची स्वारी आलि ते समई माहाराज यानी विचारिले जे तुम्ही 
का जमा जाला त्यावरुन गोत पाटील यानी आर्ज केला की हरदो गावच्या सिवेच्या कजिया बदल आणिले 
आहे त्यावरोन माहाराज आणि हर दुगावचा मोकदमास आणुन ताकिद केली की तुम्ही पुर्वीची चाल 
वोढियाची धारची सिव आहे त्या ” '' तुम्ही वर्तणूक करणे नविन कजिया न करणे म्हणोन आज्ञा केली त्या 


प्रो हरदुगावची वहिवाट आज पर्यंत चालत आली आहे हे आपणास ठाऊक आहे. 


आपले भाऊ येसोजी पाटिल वडिल होते ते समई या इन साफजाला आहे सेवेसि लिहून दिले 
साक्ष पत्र सही छ % माहेजिल्हेस 


निशा नागर बेहुजूर 
१ खंडोजी बिन सुभानजी पाटिल घाटगे 
१ हैबतराव बिन बालोजी पाटिल घाटगे 


राजश्री मोकदम मौजे सिरगांव त उंब्रज प्रण कराड गोसावि यासी ईमान पत्र --- मोकदम मौजे फत्यापूर 

वा सातारा 2" तीसेन मया कारणे लेहून दिल्हे ईमान पत्र यैसेज आमचा व मौजे नादगाव तै 
मजकूरच्यासिवेचा कजिया आहे त्याबद्दल त्याचा आमचा हर्षा मर्श ---- होऊन उभयेता श्रीमत राजश्री 
पंतप्रधान याजकडेस सातारी याच्या मुकामास आलो त्या वरुन श्रीमंतानी उभयताचे वर्तमान यैकोन आज्ञा 
केली की पंजाईत मुखे निवाडा होईल त्यास राजि असला तरी राजि नामे व वर्तणुकीचे जामिन देणे म्हणून 
त्याजवरून राजिमाने सरकारात आम्ही लेहून दिल्हा वर्तणुकेचे जामिन आम्ही तुम्हास सरकारात दिल्हे 
आसे गोतमुखे निवाडा होईल त्या प्रे वर्तणुक करुन हजिर राऊ गैर हजिर होणार नाही कोणे गोष्टी विसि 
तुम्हास तोसिस लागो देणार नाही जर करिता पचाईत मुखे सिवेचा कजिया याचा निवाडा होईल त्याप्रमाणे 
न वर्तता गैर हजिर जाहालो मौजे मजकुरचे आमचे वतन आहे ते तुमचे आसे हे ईमान पत्र लेहून दिल्हे सती 
तेरीख ९ जिलकाद श्रावणशुध १० शके १७११ सौम्य नाम संवछरे -------- नि नागर 


श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान साहेबांचे सेवेसि 


प्रा 


दस्तक बागे मोकदमानी मौजे वाठार १" तारगाव “' ".सुहूनसन तीसैन मया व अलफे कारणे लेहून दिल्हे 
साक्ष असिजे मोकदमानी मौजे नांदगाव व मोकदमानी मौजे फत्यापूर या हारदुजनामध्ये सिवेचा कजिया 
लागोन सरकारात भाडत गेले चौकशी करिता सातारियाहून कारकुन व लोक आले त्यानी भोवरगाव मेळवून 
सत्यपुर्वक वहिवाट पुर्वीचा आसल त्या प्रमाणे लेहून देणे म्हणून आज्ञा केली त्यास पुर्वीपासून हार दुगावची 
सिव वोढ्याचे धारेची चाळत आलि असे वडिलानी आपल्यास सांगितले या परते आपल्यास दुसरे आपणास 
ठाऊक नाही हे साक्ष पत्र लेहून दिल्हे सही छ. २५ जिल्हेज 


नि. नांगर 
नागराचे चिन्ह बेहुजूर 
१ कृष्णाजी हाणगोजी पाटील गायकवाड 
१ सुलतानजी बिन संक्रोजी गायकवाड 
महत्वाचे पत्र 


श्री 


राजश्रीया विराजीत राजमान्य राजश्री सदाशिव पंत स्वामिचे सेवेसि ॥ बालाजी जनार्दन १॥ 
नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जाणून सकियालिहित जावे विशेष मौजे फत्यापूर व मौजे नादगाव ता 
सातारा या हरदु गावचे सिवेचा कजिया आहे त्यास नांदगावकर याणि लबाडि करुन फत्यापूरचे सिवरात 
जमावासुद्धा येऊन विहिरी ढासळल्या केली तोडिल्या व मालवे नेळे व ऊस मोडून नेला व आवते फोडून 
टाकिली व चिरगुटे पाघरुणे नेली याचे बंदोबस्ता विसि तुम्हास पेहावी पत्र लिहिले होते की नादगावकर 
याणि लबाडि केली असल्यास त्याज पासून गुन्हेगारी घ्यावी आणि पुढे हर दुगावचे सिवेचे फडशास कारकुन 
शाहाणा पाठऊन कजिया विल्हेस लावावा येविसि < » % > % करावे म्हणोन त्याज वरुन तुम्ही नादगाव 
करास सातारा नेऊन जामिन घेऊन सोडिले परतु सिवेचा कजिया मनास आणून फडशा करावा तो केला 
नाही असे कलले त्यास हालि कारकुन शाहाणा नेमून देऊन सिवेचा कजिया पचायत मते मनास आणून 
फडशा करुन घ्यावा राजश्री कृष्णराव भिवाजी शेलकुर यांचे वाड्यास व बागेस फकत्त्यापुरी नादगावकर 
उपद्रव नकरित असा बंदोबस्त करवा ---- छ २९ बहुत काय लिहिणे असो दिजे हे विनंती. 


श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान साहेबाचे सेवेसि. 


दो. मोकदमानी माजेकामेरी, ता वंदन सु सा तीसैन मया व अलफ 

साहेबाचे सेवेसि लहून दिल्हे साक्ष पत्र यैसेजे मौजे नांदगाव व मौजे फत्यापूर तमा सातारा चा हरद 
गावचे सिवेचा कजिया लागोन सरकारात भाडत गेले त्यास चौकशी करिता सरकारातून कारकून व लोक 
सातारीयाहून सिवेच्या कजियाचे चौकसि करिता आले त्यानी गाव गनाचे गोत पाटिल जमा करुन पुर्वीचा 
सिवेचा वहिवाट कसा आहे तो लिहून देणे म्हणोन आज्ञा केली त्यावरुन सत्य स्मरोन लिहून दिल्हे यैसिजे 
पूर्वी आपाजी हणमंत सुभेदार व नारोकृष्ण सुभेदार नि जिल्हे यानी सिवेच्या कजिया बदल भोवरगांवचे 
पाटिल मेलऊन ईनसाफकरित होते तो कैलासवासि शाहूमहाराज छत्रपती याची स्वारिे आली ते समई 
महाराज यानि विचारले जे तुम्ही का जमा जहाला त्यावरुन गोत पाटील यानी अर्ज केला की हरदु गावच्या 
सिवेच्या कजिया बद्दल आणिले आहे त्यावरून माहाराज याणि हरदुगावच्या मोकदमास आणून ताकिद 


केली की तुमची पूर्वीची वोढियाचे धांरेची शिव आहे त्याप्रमाणे तुम्ही वर्तणुक करणे नविन कजिया न करणे 
म्हणोन आज्ञा केली त्याप्रमाणे हरदुगावची वहिवाटी आजपर्यंत चालत आली हे आपणास ठाऊक आहे व 
आपल्या वडिलानी सागितले आहे हे सेवेसि साक्ष पत्र लेहून दिल्हे सही छ २६ माहे जिल्हेज उर्फ भाद्रपद 
मास शके १७११ सौम्यनाम सत्वत्सरे 


नि. नागर बेहुजूर 
१ जोत्याजीबिन जिवाजी घाटगे 
पाटील 
१ मल्हारजी बिन 
केदारजी घाटगे 'शा 


भाडळे घोरपडे 
राजे घोरपडे घराण्याची वंशावळ 


कानाजी नाधजीठ्यंकोजी . सोसाजी 
। 


यदु्मोजी 

नवन 

ऊउगबाजी भ्षाजी  रक्डोजी जि पणे ज्य क्ण 
अन्न कन ल म्जपा म मळ 
९. गी नारायण उअशखाजी 


1। 
कृष्णाजी भरगगतराव यडावसराळ  भणवतराग गणपतनान श्‍ंवहवेराच 


| 
तुकोजी 
| 


गेरसिगराठ 


हृंबलराव कृष्णाजी" 
'फिटाजी कॅस्सूतराळ दोळतराब 
&याय्याजी 
| 
भवानराव 


| 
अंबा झंडळे. गग कोरियाव 


राजे घोरपडे देशमुख 
यांची वंशावळ 


राजे बारपडे देशामुरब याची कंशाबळ 


जय न्याया. अ. आक || । 
प नात््जी ठयक्ोजी सोमाजी 
पदणेरजी 
नावजी राजे 
कजराज अंबाजी राजे ह रवडोनी राजे "विठोजी राजे 
खडा भाडळे व ए* आएध्ट ब बहादूरगाडी 
(आसावा यग 
महाळोजी उर्फ नावजी मलोजीराज सन्नी राजे 
राष्गेजी संताजी 
| | 
म्ाण्ण्जी याजी 
पाचच 

दाना ३ 

जो राड संताजी नबाजी र्फ बाजी 

राण्णोजी निंळाजी गाजोजी 

मानाऱजमी सुनी 1 

वराड "जनः जी खडा तासयांग ठा साठारा येये या बशाची बदागळ 

वा हाय इतकी जीर्ण झाली आहे त्यांचे नांबाचा गे ठोत नाही उ्हूणून हि देतय श्वेत नादी 

बाळासाहेब 

ऱ्ऱ्द 
व्िलकर राठ ग्भ्बूराग आषाळळेव्ल 


किनयाशेह् कहत मरोळ मिडिड “ ) 
हिसतराव 'मयकदनराव अच्युतरार 

अ. अनि: द 
स्क्ष्ट बारदराट 


बाहाद्दुरवाडी घोरपडे 


घराण्याची वंशावळ 
कान्होजी. आथजी'  >यमोजी  “स्पेष्क्फी 
| 
पदगोजी 


मालसिन संताजी 
डु ७ य £ मयाहारहाह 
न आहि. $ हुन 
ह माईकनी बाग्ूूराव . खंदेशष 
एशश्नसिरशशिशिश] 


व्यंकटराव 'भबानराव सुबराठ 
'क्महिपतराठ मानाजी  रवंडोडी संताजी 
& शू 


जपाधतराव ससात्ग्जी 
माल्तेप्र्जी 'माहिपतराव कृष्णाजी  रकडोजी रिक्त न 
रामचंद्रराव वंदा बढादूरवाडी सि रवडेराव 
दंडेर्‌ग . भवानराव 
प 


1. 
भजासाहिन सताजीराय दताजोबाच 
| 


हृणमतरराठ 
बंदा उष्टे 


"महिपत्राल हिरोजीराथ राफ्रसादेव बककराव. अयासिंयरव आमदुराव 


राजे घोरपडे 


घराण्याची वंशावळ 
जफनाजी 
शि कना कोन्या 
सोजी आप्याजी महिपतरावे 
क ननी 
ह्‌र्बि 'माउतराव वयाजी राघोझी 
का जनमयाभळ दत्तक गेल्या ससराम हि 
झर! | ही!!! 
पाडुरंग नभ: तकर कका! क्बिह£ 
चा | बंळरंतयु9 हुंडीरदे सितारेम शाय आळू सुंडसूण महिपती 
'डामरात 
ताणा त | डेरा 
ण ण 
रॅजराव  अरिंर प्रतापरब . देाजीरावे धोहिराम  विण्यू 


| र्‍या वल 
"७ ळर सक पॅ ही 2७ अलम कळया दलन 


मुधोळ घोरपडे 
घराण्याची वंशावळ 


कान्होजी नाशी ग्यकोऱजी र्मभाजी' 


क अहि बल अ लकत 
अंबाजी भोगी रवडौजी तुजी विठोजी. मेगीजी- 


नावड उक माजेजी उवर! उर्क मालोजी सळराजी 
"शशश 


महाळोऱज्की 
मकी ह गगनी माजी म्हग्लोळी क ती 
| धिराजी बाजी 
मानाजी वबाजोजी 
ना | ी र ल्या प सी ुल्लपलय 
क डा कळया ळा ण] भोविद्रान 
वळ संताजी राठ र्ग्क आजी रार | 
वँड्डा नादजाठ तका लासयाठ बरा मुधोळ 


| 
र्त्क सातारा देवा मुखी ढे नाद जाय 
त लास्याठ पाटीळकीतर 


राजे घोरपडे 
घराण्याची वंशावळ 


कान्होजी नायी गम्थकोजी सोस्गऱज्नी 


"पद्माजी 
| 
मवजी 
तको 
| 
मेगोजी 
| 
र्या क्रश. 
तऊोडी  ळिञप््ी रस्एक्रोजी 
म्हसप्रेजी चतुर सिरा मगोजी 
तुढाजी 


ठयकटराठ ह 


०७ क कशा 
अरवरोनी . सानासिस . सदरेसिस 


लस्मणराव 
बाजीराव 


परबतराज 


राजे घोरपडे 
घराण्याची वंशावळ 


राजे घोरपडे 


घराण्याची वंशावळ 
वाऊोजी 
संताजी 
| 
पलिंळाजी 
सुभानजी 
ड्रानिशिशिणशिणाण0------------.. ] 
ण आप्याजी पडी 
जजिजप्जी | ह ऑऑशशवाशा॒॒॒॒ा॒वाााााााय॒य॒॒ज्ष्् 
सजणपततराठ वाक्‍्मरेस 
वा र्काऱप्रगा बळवंतराव बाठाञऊी आदाजी ग संपतराव डोर हटकर ठरत डॉकर दिनकर त्यला 
1 1... -, पी हता 
हंबीरराव दादाऊी मतो रामचंद्र अन मर. 
"फपतशराठ रघुनाथ ड्‌ छ्ष्ण्ण 
बाबूराव. ताराम 
स्श्म्ड्ञी 
|, न 
रावार्चतराव ्शिञ्याम 'सिच्स्सन परबुसिम 
। 
यगणपतराठ 
७. न््ान्यासू ठण्व्मंतराज राप्रशव . ए्एख्ना 


'निदुकी चिशरकाश. सुर्याळी  अत्तच नम्मव्व 


र , १. रेस कोर्स रोड. 
यरावतराव वव्हापश 45 नवी दिल्ली. 
११००११ 


"दटाक- 2! खानवाटी 1984 


प्रिय श्रे बाबृहाव पारपहे यासी 
स.न, वि, वि, 
तुमचे दिनाक 9 जानेवाणीचे पत्र मिळाले, पावा 
जञापर्‍या घरी येऊन जवव्ठ जवव्छ दोन तास तुमचे हतिहास 
संशोधन चत्रातील कार्य पाहून फार स्पाधान बाटले, तुम्ही 
यश कामात रस घेत काहवांत हर पूर्वीपासून माहित होते. पातु. 
तुम्ही हतके परिश्त केले ह माहित न्कृते. घोरपडे घराण्याच्या 
ह सिकष्ठासा बदल असलेला तभ्षिमान सार्ट डाहे. पणा त्या ढमिपाता- 
बशे ब! त्याचा एतिक्वास जपविण्याचै कार्य केने ते घोरपडे 
घएण्याचे श्षण फेडण्यासाऱते गाहे. तुम्ही क्ष्लेल काम हे मरत्चाचे 
जाह व अजुनही तुमची प्रकरी उच्म वाहे तापरयैन्त पुडे प्रयत्न करा 
असे थी सूचवी न. श्री. बा एलिंगे यांनी तुम्हांला आश्वासन चिले 
काहे. त्यामध्ये कांही स्डवण निर्माण ह्या त्या तर कव्ठवा, 
मीद्ी त्यांच्याशी यासाठी बाल शकेन, तुमचे पत्र वाचून फा 
ब? वाटले. 
कळाव 


तापला 
ही गित करमत गम | 
म दालनन्काकबहीी 


श्री. बाबहाव घागपठे 
486 शचिकाऱपेठ 
साताशहा 


